वैद्य दप्तरांतन निवडलेले कागद, 


भारत-इतिहास-संशोधन मंडळ पुणे, पुरस्कृत ग्रंथमाला क्र. ४९ 
कै 
स्क 9 


१७४२ ते १७४९ अखेर 


३७६, बुधवार पेठ, राममंदीर पूर्ण, 


0000 


अस्सल पर्त्र पाहण्याचें महत्त्व 


A _ 
7 २. अहि. ८.९ के ~ ~ 


प्रत्येक सालांतील छापलेली अस्सल पत्रे जपून ठेवलीं आहेत. त्यांचा उपयोग 
पुढे लिहिल्याप्रमाणे होईल :-- 

१ त्यात्या सालांतीछ एखाद्या पत्राबदल शंका आली तर ती अस्सल पत्र 
पाहिल्यावर दूर होईल. 

२ निरनिराळ्या ठिकाणचे अक्षरांचे वळण, 

२ निरनिराळे शिक्के व मोतब यांचे आकार व त्यांतील मजकूर यांची 
माहिती त्यांचे अवलोकनाने होईल, 

४ लिहिण्याची पद्धत-पत्राचा आरंभ, शेवट, संक्षिप्त शब्द, र, ल, वगेरे 
अक्षरांचे वळण, गळलेले शब्द लिहिण्याची पद्धत, निरनिराळ्या 
लोकांचे श्रीकार, इतिहासप्रसिद्ध लोकांचे अक्षरांत वळण, 


पाराशष्ट 


FN 
आठ बीच्या कागदाची मूची 

यांत ज्या व्यक्तांची प्रे बरीच आहेत त्यांचीच नावे घेतली आहेत. 

ज्या व्यक्तीचा संबंध विशेष महत्त्वाच्या मजकुरात प्रामुख्याने आला आहे 
तिचा उल्लेख एखाद्याच कागदांन जरी आला असला तरी ती व्यक्ति ठेविली आहे. 

ज्या व्यक्तोबद्दल माहिती मिळाल्याने वेद्य घराण्यांतील नात्याचे सबध 
कळतात व त्यांची कतेबगारी दिसून येते अशीं पत्रे घेतला आहेत. नोकर, चाकर, 
जासूद यांचीं नांवे बहुतकरून वगळली आहेत. पण भोसले, आंग्रे, प्रतिनिधि व 
सचिव, वगेरे संस्थानिक व सरदार घराण्यांतील कर्तबगार व्याक्ति बहुतेक वगळल्या 
नाहींत. 

या सूचना तंतोतत अमलांत आणल्या आहेत असे म्हणतां यत नाही, याचे 
कारण शरीरदोबेल्य होय. विश्वनाथभट व बाळंभट यांना लिहिलेल्या पत्रांचे क्रमांक 
दिले नाहीत; कारण बहुतेक पत्रे त्यांच्याच नांवची आहेत; पण त्यानी लिहिलेल्या 
पत्राचे मात्र दिले आहेत. 

उणीव --- प्रत्येक व्यक्तीबद्दल माहिती व कागदांतीळ त्या व्यक्तीबद्दल आलेला 
विषय हे देण्यास वेळ अपुरा पडला, ग. ब. सरदेसाई याच्या रियासतीत ही स्तुत्य 
गोष्ट त्यांनीं होतां होइल तो अमलांत आणली भद्दे. आडनांवांवरून सूची त्यांनी 
दिलेली आहे. 


पेण पत्रिका 


जन्म : मृत्यू : 
२३-१०-१८४५ ८-३-११२४ 
माझे चुलते 


के. रामकृष्ण माधवराव ऊर्फ नानासाहेब बैद्य 


यांच्यातील गुणससझुच्चयांची स्मृती म्हणून हा ग्रंथ अर्पण करीत आई 


| ~ ग्रंथकर्ता 


पुरस्कार 


Ch DOC 


प्रस्तुत  वैद्य-दसरांतून निवडलेल्या कागदां 'चा चोथा खेड श्री. शकरराव वेद्य 
यांनी हांतरुणावरून संपादिला आहे, इ पाहून त्यांच्या चिकाटीचे व इतिह्वासलेखन- 
व्यासंगाचें फार कोतुक वाटते असे म्हणणे त्यांच्यापेक्षा लहान असणाऱ्यांना शोभणार 
नाही. तथापि श्री, वैद्यांचे उदाइरण लहान संशोधनेच्छु लेखकांनी डोळ्यांपुढे अवश्य 
ठेवावे, इतके ते उत्कृष्ट आहे. 

गुदस्तां र रा व ३ रा खेड काढल्यानंतर या सालवार प्रकाशनपद्धतीमुळे पुढील 
सुमारे दभर वर्षोतील वेद्य-दप्तरांतीछ कागदपत्रे प्रकाशित होण्यास अधी-पाव शतक 
तरी उलटेल अशी साधार मीति वाटून श्री. शंकरराव वेद्यांचे राष्ट्रीय वृत्तीचे कतबगार 
चिरंजीव श्री, बाबूराव वैद्य यांनीं आठ-दहा किंवा अधिकहि सालांतील महत्त्वाची 
तेवढींच पत्र एकेका खंडांत प्रसिद्ध करण्याची योजना आंखून तिचा उपक्रम या 
खंडाने केला, ही फार चांगली गोष्ट झाली. पितृऋण प्रत्यक्ष पित्याच्या हयातीतच 
फेडण्याचाहिं सुयोग यामुळे येणार आहे व इतिद्दासाभ्यासकांना फार काळ वाट पहात 
बसार्दे लागणार नाइीं. आम्ही श्री. बाधूरावांचे ही जबाबदारी पत्करल्याबद्दळ 
अभिनंदन करतो. १७६१ च्या पानपतच्या संस्मरणीय प्रसंगापर्यंत पुढीछ खंडांत जी 
पत्रे येणार आहेत त्यांकडे आम्ही डोळे लावून बसलो आहोत, 


या खंडांत इ, स, १७४२ ते १७५० पर्यंत म्हणजे शाहूच्या निघनकालापथतचीं 
सालवार पत्रे छापली आहेत. पूर्वीप्रमाणेच पत्रांखाली इंग्रजी साराश व टीपा दिल्या 
आहेत. प्रारंभीं श्री, शंकररावांनी स्वतः सुमारे ६० पानांची प्रस्तावना लिहून तीत 
आपल्या संशोधनांतीळ शंका, कागदांची निवड करण्याची पद्धति, व पत्रातील 
महत्त्वाच्या प्रसंगांचे वर्गीकरण ही मोठ्या साश्चेपाने दिलीं आहेत. ही प्रस्तावना 
काळजीपूवक वाचल्यास प्रस्तुत खंडांतील ग्राह्यांदा चटकन्‌ समजेल. 


नागपूरकर भोस आणि पेशवे यांच्यांतील वितुष्टावर या पत्रांमुळे आणखी 
प्रकाश पडतो ( उदा., १७४२-१३; १७४३-१८; १७४५-१४ हैं पत्रें पद्दा ). 
तसेच रघूजीचा मुलगा शाहूने दत्तक घेण्याचा विचार, पण पुढे तो बदलला गेला या- 
बद्दलची कांही माहिती मिळते ( १७४७-२६; १७४९-९ ). मागील खंडातील 
चेदाखानाच्या मुक्ततेच्या खंडणी बद्दल दोन पत्रे ( १७४४-४२, ४३ ) यांत आहेत. 
भास्करराम कोल्इटकराप्रमाणेंच बंगाल, बिहारमध्ये पराक्रम करणारा ब्राह्मणवीर 
शिवभट साठे याच्याबद्दल उलेख सांपडतात ( उदा., १७४४-५७ ), ब्याच्या- 
बद्दलच्या अपुऱ्या माहितीमुळे ज्याची कतबगारी अद्यापि मुळींच कळलेली नव्हती, 


(२) 


00 करै ९ २ पि है 
गेरसमज मात्र दृढ होता त्या बाबूजी नाइकाची कनोटकांतील मोहीम यांत वर्णिली 
आहे ( १७४७ -२७ ). 


अशा रीतीने मागच्याप्रमाणच हाहि खंड महत्त्वाचा वाटेल. वैद्य घराण्याची 
भूषणावह परंपरा या चाराह्दि खंडांवरून प्रतीत होते. ऐतिहासिक घराणीं देशांत 
कित्येक आहेत; पण श्री. शेकररावांप्रमाणे आपल्या घराण्याची महती व माहिती 
जनतेपुढे श्रम आणि पेसा यांचा निरपेक्ष व्यय करून ठेवणारे फारच थोडे 
९ कुलदीपक ' आढळतात, तेव्हां श्री, शंकररावांचे ८० च्या घरातील जीवमान 
निरामय होऊन त्याना पुढील खंडांचे असेच संपादन करण्यास स्वास्थ्य आणि आयुष्य 
लामो, ही आमच्याप्रमाणेच इतिहासाभ्यासकांची इच्छा असणार. ती परमेश्वराने 
पुरी करावी, 


चिंतामण गणेशा कर्वे, 


कातिक कृष्ण १२ A 
चिटणीस, 


Rr 2 मारत इतिहास संशोधक मंडळ, 
अनुक्रमणिका 
(VV VU TVR 

दिषयाच नांव पृष्ठ 
१ पुरस्कार ९०४ ५8४ न १ 
२ प्रस्तावना कस हक ... १-४९ 
३ जुन्या ऐतिहासिक कागदपत्रास ' तारीख ' देण्यास येणाऱ्या जास्त अडचणी १-४ 
४ ऐतिहासिक पत्र— , हुक 2200 २५० 


सन १७४२ (पृष्ठे २२), ४३ (४०), ४४ ( ४० ), 
४५ (४२ ), ४६ (४१ ), ४७ (३३ ), ४८ (३६), 
४९ ( ४० ) 
५ सूची 9७ 
६ वेद्य घराण्याची १५० वधाची सातत्याची सेवा . . 


प्रस्तावना 


ज र त 


प्रस्तावना लिहिण्यासंबंधानं के. इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी आपल्या 
ऐतिहासिक साधनांच्या खंडांत त्यांतील पत्रांस अनुसरून कांहीं लिहिलेच पाहिजे 
असा नियम ठेवला नाहीं. आतांपर्यंत मी मात्र प्रसिद्ध केढेल्या खंड १।२।३ 
म्ये बहुतकरून त्यांतील पत्रांसंबर्धो वाचकास जास्त माहिती मिळावी अशीच 
प्रस्तावना लिहिली आहे. 

२. आतां या खंडास प्रस्तावना लिहिण्यापूर्वी माझ्या कांहीं शंकांबद्दल जास्त 
माहिती मिळाली व कांहीं शंका अजून रादिल्याच आहेत त्याचे त्रोटक निवेदन 
करणार आहे. हैं करतांना कांद्दी सूचना कराव्या लागतील त्या मीही पाळल्या 
आहेत अशी खात्री देतां येत नाही. याचे कारण एकच कीं, मला या कामी 
प्रकृतीचे अस्वास्थ्यामुळे पाहिजे तितका वेळ देतां आला नाहीं. असेही आणखी 
होण्याचा संभव आहे की, आतां जी माहिती लिहिणार ती पूर्वीच्या खंडांत येऊन 
गेल्यामुळे दुबार ददोईल, याबद्दल बाचकांनी क्षमा करावी, 

३. कागद छापतांना, ते मूळ कागदांतील लिखाणाप्रमाणें छापणे, ब्याक्ति व 
स्थले मोठ्या टाइपांत घालणे, मुद्रा ( शिक्का व मोतेब ) यांतील मजकूर जशाचा 
तसा ओळीबरहुकूम छापणे, फाटलेला व न लागलेला मजकूर अशा (>) फुलीने 
दाखविणे, कागदाचे उजवे बाजूस प्रथमतः पत्राची दाक-मिति व त्याचेखारली 
इंग्रजी तारीख देणे व मराठी पद्धतीने इंग्रजी तारीख देतांना महिना अगोदर देऊन 
पुढे तारखेचा आंकडा घालणें, कागदास तारखेप्रमाणे अनुक्रम देणे, आरंभीचा शिक्षा 
व समासीचा मोतब यांच्या आकाराचे वणेन श्रीकाराचे डावे बाजूस देणे, लेखकाचे 
स्वतःच अक्षर या (+ ) फुलीने दाखविणे या गोष्टी होतां होइल तो पाळल्या आहेत. 
वंशावळ देतांना व्यक्तीच्या जन्ममरणाच्या तारखा व स्त्रीचे नांव देऊन माहेरचे 
आडनांव पूर्वीच्या खंडांत दिक आहे. 

४, कागदांत श्रीकारच्या उजवे बाजूस कागदांचा काळ देतांना शालिवाहन 
शकाप्रमाणें प्रथमतः शक-मिर्तासच प्राधान्य दिले आहे. इतिह्वासाचार्य राजवाडे यांनीं 
आपल्या ' कालगणन " या निबंधात या शकासच कां महत्त्व द्यावे याचा ऊहापोद्द 
केला आहे. त्यांच्या निबंधांतीळ कांही भागाचा कारणापुरता थोडासा उतारा खाली 
देत आहे. 

“ देशांतील सवेमान्य कालगणनेची ओळख बुजून जाण्याला इंग्रज लोकांचें 
ईं परदेशी शिक्षण कारण झालं आइ. ह्या विचित्र शिक्षणाने सेतिहासाशी व 


(३) 


स्वकालगणनेशीं आपण पारखे बनत चाललो आहो. नवीन इसवी सनाचा अज्ञानाने 
आदर केल्याने २५ वर्षांपूर्वीच्या आपल्या इतिहासाची नीट ओळख आपल्यास पटत 
नाहा. पूर्वीचा एखादा प्रसंग अमुक शकांत व संवत्सरांत झाला असे सांगितलं किंवा 
लिहिले तर अलीकडील इंग्रजी शिक्षकांस कालाचा बोध जसा व्हावा तसा होत 
नाही. ते कावरेबावरे होतात. शालिवाहन शकाचा जेव्हां इसवी सन करावा तेव्हां 
कालाचा बोध त्यांना झाल्यासारखा वाटतो. तिथीपेक्षां तारखांची ओळख जलद पटते, 
व अमावास्या-पूर्णिमपेक्षां रावेवार हा अनध्यायाचा व विश्रांतीचा दिवस चटकन्‌ 
ओळखतां येतो; शाख्रद्टष्ट्या पादिले असतां तिथि, चेद्रादि चांद्रमास व शकादि सोर- 
संवत्सर, तारीख, जानुआरी वगेरे महिने व खिस्ती सन, ह्यापेक्षा कोणत्याद्दी प्रकारे 
गोण आहेत असा प्रकार बिलकुल नाहो. उलट इंग्रजी कालगणनेपेक्षां आपली 
दालिवाइनी कालगणना सइस्रपटीनें जास्त सशासत्र आहे. आपले महिने चांद्र असून 
वर्ष सोर आहे, यामुळे भूमंडळांर्ताल जे मोठे दोन दिवे त्यांच्या देनंदिन गतीझीं 
आपल्या तिथि, मास व वप यांची जुळणी मोठी सशास्त्र सुंदर बसली आहे. ही 
सुंदर जुळणी टाकून वाटेल तेव्हा, केव्हां तरी सुरू होणाऱ्या इंग्रजी तारखांचा व 
महिन्यांचा आपण अभिमान बाळगावा हवा शुद्ध अडाणीपणा आहे... निदान आपण 
तरी ही आपली जुनी सुंदर व सशास्त्र पद्धद सोडण्याचा आचरटपणा करूं नये. 
या आचरटपणाने पूर्वेतिहासाी आपला संबंध तुटतो तो तुटू नये हा तर आपणां 
सवाच! हेतु आहे...शास्र, युक्ति, पूवापारसंबेध व आभिमान या सवाचे पक्षपातित्व 
शालिवाहन शकाकडेच आहे. मुसलमानांचे राज्य या देशावर केक वर्षे होत. परंतु 
आपल्या पूर्वजानी शालिवाहन शकाला, तिथींना, महिन्यांना सोडलें नाही. त्यांच्या- 
प्रमाणेच आपणांला ती सोडण्याचे कांही एक कारण नाही, आज दोन इजार वर्ष 
परकीयांची राज्ये ह्या देशावर अधून मधून होतात व जातात; परंतु शालिवाहन दाक 
कायमचा आहे तो आइ. तेव्हा ह्या धुव गोष्टीला सोडून अश्वाच्या मागे कां बरे 
लागावे ! ” हा अस्सल सव निबंध निळवून वाचकांनी वाचावा अशी विनंति आहे. 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तरी इसवी सनास फाटा देऊन या शालिवाहन शकाचा प्रघात 
सरकारकडून कां केला जाऊं नये? 

५. या खंडांत १७४२ ते १७४९ चे कागद छापण्यास घेतले आहेत. आतांपर्यंत 
छापलेल्या खंडांत एकेका सालचे कागद छापले आहेत व त्यांची प्रस्येकी संख्या १०० 
पर्यत आहे. असे प्रत्येक सालचे निरानिराळे खंड छापण्यास घेण्याचा विचार प्रथमतः 
होता; पण यास लागणाऱ्या खर्चाचे मान व छापण्याची अडचण व माझें वयमान ही 
लक्षात घेतां, आतांच ४ पुस्तकांचा खचं रु. २५०० पर्यंत झाला आहे, या मानाने 
पानिपतपयेतचें आणखी १९-२० खंड छापून काढण्यास लागणारा खर्च मा करणे 
कठिण आह्वे. छापण्याच्या अडचणी व लागणारा वेळ लक्षांत घेतां व माझया प्रकृती- 
कडे पाहतां, पुढे कागद छापणे बंद करावे कीं काय असता प्रश्न उपास्थित झाला. 


(३) 


लागवणकर वेद्य यांचा कुलवृत्तांत लिहावयाचा आहे, पण हे कागद ऐतिहासिक 
दृष्टया महत्त्वाचे असल्यामुळे १७४९ पर्यतच्या कागदांतील अगदी महत्त्वाच कागद 
निवडून काढून तेवढेच ८ वधोतील शाहूअखेर ( १७४९ ) पर्यतचे छापून काढावे 
असे ठरविलें. ही निवड रा. यशवंतरावजी फफे यांजकडूनच करविली, कारण त्यांतील 
कागदांच्या नकला वाचून तपासतांना त्यांनी मदन केल्यामुळे, कागद महत्त्वाचा 
कोणता हैं त्यांस कळणे सुलभ होते. हें काम त्यांनी आपला वेळ मोडून आस्थेने 
करून दिले, पचि. बाबुरावांनीही निरनिराळ्या छापखान्यातून ते कागद छापून 
घेण्याची खटपट केली व मला प्रुफे तपासून ही प्रस्तावना लिहिण्यापुरती शक्ति 
राहिली, म्हणून हा खंड बाहेर पडत आहे. अत्ता प्रसंग येऊं नये व सर्वे कागद 
छापले जावे असा सरकारशी पत्रव्यवहार करून खटपट केली व ती अजून साध्य झाली 
नाही. तेव्हां वगळलेळे ८ वपाँचे कागद व १७५० पासून पुढील कागद निवडून 
तारखा लावून नकलेले कागद यांची वाट काय होइल व माझे दप्तर कोणाच्या ताब्यांत 
जाईल हें मला आतां कां्दीच सांगतां येत नाहीं. ते चे. बाबुरावच ठरवितील, 


६, या खंडांत देवालयाचे व हिशोबाचे कागद फारच थोडे सांपडतील, 
निरनिराळ्या छापखान्यांत निरनिराळ्या सालाचे कागद छापण्यास द्यावे लागल्यामुळे 
त्या त्या सालचे व कागदाचे क्रमांक निरनिराळेच देणें भाग पडले, प्रत्येक सालचे 
कागद ५०।६० पेक्षां जास्त नसल्यामुळें निरनिराळीं सालवार पुस्तके न बाधतां आठही 
सालाचे एक पुस्तक बांधून त्याचा खंड ४ म्हणून छापून काढण्यांत येत आहे. 
८ सालांची एकच व्यक्ति ब स्थलसूची तयार केली आहे. मदतीची व शक्तीची 
उणीव पडल्यामुळे कागदांच्या तारखा, शुद्धलेखन, कागदाचा इंग्रजी सारांश व सूची 
यांत चुका राहिल्या असतील त्याबद्दल वाचकांनी क्षमा करावी. दोन्ही सूची 
रा, कृष्णाजीपेत पेडसे यानीच दिल्या याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. 

७, आतां कांही शंकास्थानांचा उल्लेख करून कागदांच्या निवडीबद्दल कांही 
अनुभव देणार आहे. नंतर प्रत्येक सालातील कागदाचा खुलासा पूर्वाच्या खंडांत 
केल्याप्रमाणे करणार आहे. 

(१) कांद्दी दिशेबांत रेघांत आणे पे लिहिल्यावर आण्याच्या दोन्ही बाजूंस 
टिंबे दिलेला असतात उ. ॥ = हीं सर्वच ठिकाणीं असतात असे नाही. केव्हां 
टिबे द्यावी याबद्दल कांहीं नियम समजला नाही. 

(२) रकमांची बेरीज केल्यावर नुसत्या रुपयांत बेरीज आली तर तिच्या 
पुढे तुटके आळे दिलेले असते. हा नियम नेहमींच पाळला जातो असे नाही, 
याबहलही नियम समजला नाही. 

(२) वाक्याच्या शेवटीं ' ऊ? कारांत क्रियापद आले तर त्या ` ऊ? बर 
आपण नेहमीं अनुस्वार देतो, पण कांही कागदात ऊवर अनुस्वार न देतां त्याच्या 


(४) 


पुढे “न? असें अक्षर घालतात. उ०, देऊं ब देऊन यांचा अर्थ एकच आहे. पण 
केव्हां अनुस्वार द्यावा व केव्हां तो न देतां पुढे “न” अक्षर घालावे याबद्दल कांददी 
नियम असल्यास कळला नाहीं. 

(४) कांही घराण्यांच्या वंशावर्ळीत पुरुषांची नांवे राममानी, नारमानी, 
पीलमानी, केसमानी अशीं आहेत. यातील मानी या प्रत्ययाचा अर्थ कळत नाही. 
मानी म्हणजे महाजन असं रा, शंकरराव जोशी म्हणतात. पण यास आधार नाही. 
तो कळणे जरूर आहे. ( कोलटकर व लिमये कुलवृत्तान्त पहा. ) 

(५) पुंडलीक नाइक रास्ते यांचीं प्रें बरींच आहेत; पण गोखले-रास्ते 
घराण्याच्या कुळवृत्तान्तांत त्यांचे नांव नाही. वेद्यांशी त्यांचा पुष्कळ देवधेवीचा 
व्यवहार होता. हे रास्ते कोण समजत नाही, 

(६) बाबुराव भोसले यास खंड २ ए. ३४ मध्ये वैद्यांनी पेसे दिल्याचा 
उलेख आहे. ह्यास ब्राह्मण म्हटले आहे हे चमत्कारिक वाटण्यासारखे आहे. पण 
यांचेच एक पत्र आहें त्यांत त्यानीं “ देडवत ” शब्द न वापरतां ' नमस्कार ? शब्द 
लिहिला आहे ( १७४४ नं. ५४ पहा ). 

(७) एका पत्रांत ' काणे? व “ कानडे? यांचें नातें होते असे म्हटले आहे. 
एक कोकणस्थ व दुसरे यजुवेदी देशस्थ, याचे नाते कसें झाले ! 

(८) डबीर म्हणज सुमत. अष्टप्रधानांत यांचे नांव आहे. हणमंते घराण्याकडे 
हा हुद्दा होता. पुढे तो आनंद रघुनाथ भोपळ्यास गेला, असें अष्टप्रधानाच्या 
मिड्याच्या इतिह्दासात म्हटले आहे. पण आनद रघुनाथ सुमंत असे नांव पे. द. १७. 
१६०, पे. द, २०:१०, पे, द, २२: २३००. यात असा उल्लेख पुष्कळ वेळां 
सन १७४० पूर्वी आलेला आहे. पे. द. ३०.३६०, ३६१ मध्यें याचे आडनांव जगदळे 
असं दिए आहे. यावरून भोपळे व जगदळे ही आडनांवे एकच असावी असा संशय 
येतो. जगदळे मराव्यात आडनांव आहे तेव्हां भोपळे हे नांव जरी ब्राह्मणांत आहे तरी 
ते मराठ्यांतह्दी असण्याचा संभव आदे. कदाचित्‌ १७४९ पूर्व जगदळे सुमंत असतील 
व नंतर भोपळे १७४९ त सुमंत झाले असतील. दोघाच्या वंशावळी पाहिल्या तर 
आनंदराव रघुनाथ हें नांव दोहोत आहे. जगदळे यांचा सुमंत म्हणून उल्लेख 
निजामवरील स्वारीत पुष्कळदां आला आहे. रा. ब. सरदेसाई म्हणतात कीं, मोडी 
वाचतांना ' भोपळे) हा शब्द चुकून ' जगदळे ? वाचला गेला असेल, हणमेतं 
घराण्याबद्दळ माहिती वे. द, खड १ मध्ये पान ३ वर व पु. खंड १ पान २४ च्या 
प्रस्तावनेत दिली आहे. 

(९) सिदखेडच्या जाधवांचा शिवाजीमहाराजांपासून बऱ्याच वेळां छत्र 
पतीशी नात्याचा संबध आला आहे. तेव्हां या घराण्याची वंशावळ पाहून त्यांच्या 
घडाडीबहूल व कुशलतेबद्दळ कोतुक वाटते. रा. ब. सरदेसाई बांनीं मराठी रियासत, 
राजाराम प्रर. १३४ मधील टीपेत जगदेवराव जाघवाचा मुलगा बहाहुरजी व त्याचा 


(५) 


मुलगा मानसिंग असें म्हटले आहे व म. रि. बाजीराव पान ६४ मध्ये जगदेव- 
रावाचा मुलगा रघूजी हा मुबारिजखानाचे युद्धांत पडळा असे लिहिल असून त्याचा 
मुलगा माससिंग असे लिहले आहे ही दोन विधाने परस्परविरोधी आहेत. तेव्हा 
जगदेवरावाचा मुलगा रघूजी का बहारहजी अशी झाका उत्पन्न होते 

(१०) वै. द. खंड ३ कागद नं. २० मर्घाळ * वछभसुंदर व राजापुरीवाला 
कोण हे अजून समजले नाही. 

(११) पत्राचे आरंमीं लेख्याचे नांव लिहिल्यावर लेखक खाला ' अखंडित 
लद्ष्मीआलंकृत ? लिहिण्यापूवी “द? असे किवा ' छ वळणाचे अक्षर लहून 
त्याच्या डोक्यावर लपेटीदार रेघ देतो. हे अक्षर द्वेमांडपती ' दा ' असल्याचे के, 
राजवाड्यांनी लिहिलले भा. इ. सं. मंडळाच्या शके १८३२ च्या अहवालांत पान ६ 
वर छापिले आहे. कधीं कधीं या अक्षराच्यामागे उभ्या दोन रेघा (पा) असतात. 
` अखंडित लक्ष्मी च्यापुढे रिकामी जागा ठेवलेली असते. तेथे लेख्याचे नांव 
असावयाचे. रिकामी जागा लेख्याचे सन्मानाथ ठेवितात व पुढे लेखक आपणास 

स्नो ' म्हणून आपले नांव लिहितो ही गोष्ट नवाशिक्यास ठाऊक नसते 

(१२) कांहीं व्यक्तींचे शिक्के व मोर्तब यांचा आकार व त्यांतील मजकूर 
यांत फरक दिसून आला. हे दाखविणारे कागद छापण्यास घेतले आहेत, शिक्क्या- 
तीळ श्रीच्या डाव्या व उजव्या बाजूस चंद्र व सूर्य काढलेले असतात, पण कर्धी 
डाव्या बाजूस सूये असतो तर कधी उजव्या बाजूस असतो असा फरक केव्हा असतो 
कळत नाही. 

( १३ ) तसेच शिक्यांतील कांहीं अक्षरें उलटी कोरलेली असतात. स्वतः शिक्का 
वापरला तर त्या शिक्क्यात अक्षरे उलटी नसतात. पण मुखत्यारानीं तो वापरावयाचा 
तेव्हां उलटी अक्षरे असलेला शिक्का वापरतात असे सागण्यांत येतें. यास लेखी 
आधार नाही. 

( १४ ) भास्कर राम कोलटकर याचा खून झाल्यावर त्याची बायको ताइबाई 
काशीस गेली. ती गरोदर होती. तिला तेथे मुलगा झाला. त्याचं नांव काशीराव 
ठेविले होतें असे म्हणतात. या वेळी काशीरावाचा जन्म झाला नसावा अस्ते 
त्याचीं पत्रें ४॥५ वपौत लिहलेली सांपडतात व त्यांत राजकीय बिपयांचा व देव- 
घेवीचा उल्लेख आहे, म्हणून तो पूवीच जन्मला असावा असें वाटते. हीच शंका 
रा. ब, सरदसाइ यांनीं माझी पत्रे वाचून एका लेछ़ांत प्रदर्शित केली आहे. तो असा 

If Kashirao Bhaskar who frequently occurs in these 
papers, is Bhaskairam Kolatkar’s son, born after his muider 
in I744, than he must be a child: But heis agtown up 
man, doing various jobs, कीट must have been born much 


earlier, Sd./ 5, 5, 5 


(६) 


( १५ ) म. रि.-राजाराम, प्रर. ९० मध्ये राजारामाच्या बायकामुलांत मुली 
मुळीच दिल्या नाहीत. म. रि.-बाजीराव प. ६४ मध्ये राजारामाची मुलगी आबिका 
बाइ जाधवाकडे दिल्याचे लिहिले आहे. ही मार्नासग जाधवाची आई म्हणजे रघूजीची 
स्री होय. ही विरुद्ध विधाने दिसतात. 

९, पेशवे दफ्तरातील कागदांची निवड रा. ब. सरदेसाई यांनीं केली. त्या 
मानाने माझी निवड कमी दजाची वाटणार नाही. कांही. सकृदशनी किरकोळ 
वाटणाऱ्या कागदाची खालील गोष्टींबद्दल महत्त्व वाटून निवड केळेळी आहे. 

( १) लेखक किवा छेख्य महत्त्वाचे असून त्यांच्या संबंधाच्या एखाद्या काग- 
दांत तारखेची निश्चिते होत असेल तर इतर बिनतारखेच्या कागदास योग्य तारीख 
देता येते. 

(२) कांहीं शब्द संक्षिप्त डिहिळेले असतात उ. बा, दि॥, ता, पा, रुये, वो, 
३, याचे अथ स्पष्ट दिलेल्या कागदांची निवड केली आहे. एका संक्षिप्त शब्दाचा 
संदर्भाने निरनिराळा अ4 लावावा लागतो. 


(३ ) सध्यां एखाद्या शब्दाचा अर्थ ज्याप्रमाणे केला जातो त्याच्या उलट 
किंवा चमत्कारिक अर्थ कागदात होत असेल तर त्याची निवड केली आहे. 
सुमार म्हणजे निश्चित, ठाम, नेहमीचा अथ ' अदमास येथें नाहीं. 

(४) एखाद्या महत्त्वाच्या गांवचे पाटील, प्रांताचे सुभेदार, प्रासिद्ध व्यक्तीचे 
दिमत, मुखत्यार, दिवाण, मुतालिक, सरदार, वगेरे नावांचा उल्लेख ज्यांत आहे असे 
कागद निवडले आहेत. 

(५) अपरिचित आडनावे, गांवे, चटकदार, प्रभावी भाषा, म्हणी ज्यांत 
आहेत अस कागदही निवडळे आहेत. “ मामलत आणि कन्या राहत नाही. ! ही 
म्हण भगवंतराव अमात्याच्या पत्रांत आहे. 

(६) हिशोबाचे कागदांचे महत्त्व रा. ब. सरदेसाई यांनीं वे. द्‌. खं. १ मध्ये 
आपल्या अभिप्रायांत वार्णिले आहे. तसेच रा. नानासाहेब चापेकर यांनी “ पेशवाईच्या 
सावली 'त असा एक उपयुक्त ग्रंथ तुळशीबागवाले, बिबलकर, चिपळुणकर व बैद्य 
यांच्या हिशोबाच्या पुडक्यांतून मिळालेल्या माहितीवरून लिहिला आहे. त्यास अनु- 
सरून मीं का 0 हिशोबही दिले आहेत. मजपाशी पुष्कळच सालचे--दीडशे सालचे-- 
हिशोब आहेत ते मला पाहण्यास वेळ झाला नाही. कांही फेरिस्ते माणसांच्या 
नांवांचीं, कपड्यांची, कजदारांच्या नांवांची, इनाम-सनदांची आहेत. त्यांपेकी कांही 
या कागदांत निवडलीं आहेत. 

(७) कांहीं कागदांत पूर्वीच्या पत्राचे मायने, चालीरीती, निरनिराळे श्रीकार 
असल्याचें दिसून येईल, कळावे लोभ असावा हे वि, या वाक्याने पत्राचा शेवट होतो. 


(७) 


(८) देवघेवीच्या व्यवहारात हुंड्या, चिट्या, वराता, रोखे, हवाले, वगैरेचा 
उपयोग कसा होतो हें दाखाविणारीं हिशोबी पत्रेही आढळून आलीं, तां दिली 
आहेत. 

(९) जुन्या पत्राचे लिखाणांत जोडाक्षरे टाळण्याची, रुपयांचे आंकडे देऊन 
ते अक्षरी लिहिण्याची, शब्दांची द्विरुक्ति करण्याची प्रत्रात्ते असते. उ., “पेक्या- 
विशी = पेकियाविसी ', “रुपये ४ चार’, “ कोन्हेररामांना असे सांगितले कीं, मी 
पांडेवाडीस जातों असे सागितले.” हे दाखविणारे काहीं कागदही देण्यांत आले आहेत. 

(१०) शिलकबंद, ताळेबंद, खतावण्या, कीदी, जिन्नस्तांचे जिन्नस्तांतच जमा- 
खच, पूर्वी कसे लिहीत हे दाखविणारे कागद निवडलेले दिसून येतील. 

( ११) प्रासेद्व घराण्याच्या कुलवृत्तांतास उपयोगी पडतील असे कां कागद 
छापण्यास निवडले आहेत, आजपर्यत प्रसिद्ध आलेल्या कुलबृत्तातांत वेद्य दफ्तरांतील 
कागद मिळाल्याचा उलेख आहे. 

(१२) कांहीं पत्रें आरंभापासून शेवटपयत प्रसिद्ध व्यक्तींनी स्वतः लिहिलेली 
सांपडली. त्यांची अक्षरे कळण्यासाठी ती छापली आहेत. उ., रघूजी भोसे, तुळोजी 
आंग्रे, दिवाकर पुरुषोत्तम, विश्वनाथमट वैद्य, इ. यांतील मजकूर महत्त्वाचा असेलच 
असे नाहीं. 


( १७४२) 


(अ) सनदा व आज्ञापत्रे नं, १ ही वंशपरंपरेची वक्तृत्वाची सनद वेद्यांना 
महाराजांनीं कोकणांतील ११ मदालांची (सरदेशमुखी व मोकदमी ) मारगेशीपीत 
दिली व पोषांत आज्ञापत्रे पाठविली. अगा तऱ्हेची सनद खंडकर यास दिलेली खंड १ 
मध्ये छापलेली आहे. वेद्यांना या वतनामुळे कोणते इक्क मिळाले हें यांत दिलें आहे. 
सध्यां हीं वतने वेद्यांकडे चाळ नाहींत. या सनदेचा अमळ बरोबर व्हावा म्हणून 
या वतनपत्राच्या १४ नकला करून, महालाच्या देशमुख-देशपाड्यांस, देशाधिकारी 
कदीम, वतमान व भावी सुमेदारांस व संभाजी आंग्रे यांस आज्ञापत्रे पाठविली 
आहेत. ने, २ ही वशपरंपरेची सनद वंद्यांस भोर संस्थानांतील जांभळी, ता. राजगड 
हा गांव इनाम दिल्याबद्दल आहे. हवा गांव वेद्यांकडे अजून चालत आहे. 
खंड २ च्या प्रस्तावनेच्या दुसऱ्या पानांत ' सनदा व आज्ञापत्रे) या सदरांत दोहों- 
मधीळ फरक, भाषा व त्यांचे महत्त्व याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. 
इनामदारांस दिलेल्या सनदेची अमलबजावणी होण्यासाठीं वतनदारांस आज्ञापत्रे 
जातात, त्यांत देशाविकारी व कारकून वर्तमान व “भावी? यासही पत्र आहे. 
त्यांतील * भावी ? शब्दाच्या अथावरून ही सनद यावच्चंद्र दिवाकरो चालली पाहिजे 


(८) 


असा व्यापक अथे लक्षांत घेतला पाहिजे, नंबर १ च्या पत्रांत भावी सुभेदार असा 
शब्दप्रयोग आहे. यासंबधीची वतनदारास दिलेलीं आज्ञापत्रे दप्तरांत आहेत ती याच 
मजकुराची असल्यामुळे छापली नाहीत. सनदेची ता. १२। १। ४२ आहे व आज्ञा- 
पत्राची १३। १। ४२ आहे. हा सचिवांचा मुळूख असल्यामुळे चिमणाजी नारायणासही 
आज्ञापत्र आहे. महाराजांच्या सनदा व आज्ञापत्रे यांच्या शेवटी * लेखनालकार " 
शब्द असून मोतेबही असतो. सही किंवा स्वतःचे अक्षर नसते, 

(आ ) ताकिदी :--या सालात झाहूमहाराजानीं दिलेल्या ताकिदी आहेत. या 
सवै वैद्यांच्या कजफेडी बदल आहेत. नं. ५ मध्ये मल्हारराम यास ताकीद आहे. नं. ३२ 
मध्ये सचिवांनी वेद्यांकडून घेतलेले कजे फेडण्यासाठी सिहृगड, राजगड, प्रचंडगड व 
विचित्रगड येथील हवालदार व कारकून यांस मावळ प्रांताचा खालशाचा अमल कजे 
फिटेपर्यत वेद्यांडिवाय कोणास देऊं नये अशी ताकीद आहे. हं वसुलीचे काम 
सिलिमकरांचे होते. ने. २८ मध्ये लासुर्ण समत कोरेगांव या गावचा मोकासा, त्या 
गांवच्या मोकदमांनीं महादाजी गदाधर अमात्याचा जरी असला तरी तो त्यांनी वेद्यां- 
कडून घेतळेले कजे फिटेपर्यत अमात्यांना न देतां वेद्यासच द्यावा अशी ताकीद आहे. 
वे, द., पु. खं. १ मध्यें अमात्यांनी अशा प्रकारचे पत्र त्याचा कमाविसदार केशवराव 
मल्हार यास लिदिलेळे आहे. ने. ३ हे तुळोजी आंग्रे याचे पत्र वेद्यांस असून 
महाराजांनीं संभाजी भोले यास साताऱ्यास येण्याबद्दल लिहिलेल्या ताकिदाचा 
त्यांत उलेख आहे. ने, ५ मधील पत्राच्या शेवटीं महाराजानी ' छ छ”? अशीं अक्षर 
घातली आहेत त्यांचा अथ समजत नाही, 

( इ ) पत्रे (वेद्यांस लिहिलेली )-- [| १] नं. ७ या पत्रांत राजाराम 
छत्रपतींची कन्या अबिकाबाई जाधव ( मानसिंगाची आई) हिने जाधवांचा वाडा 
औरंगाबादेस असलेला गहाण होता तो सोडविण्यामाठीं महाराजांनी पंतप्रधानास 
१२,००० २. देण्यास सांगावे, अशी वेद्यांस विनाते केली आहे. महाराजांनी ओरंगा- 
बादचा वकील रा. शामजी गोविंद टकले याजकडून याबद्दळ चोकशी केली होती. 
गहाण सोडविण्याचा करार चेत्रात संपत होता. राजाराम छत्रपर्ताची अंबिकाबाई 
नांवाची बायको खानाविलकराकडील होती. त्यांत आणखी चार बायका होत्या. 
जाघवाकडे दिलेली त्यांची कन्या अंबिकाबाई कोणत्या बायकोची समजत नाही. 
नं. १५--प्रतापजी सोमवंशी (संताजीचा मुलगा) यांनीं मोजे ढोरज हा गांव चिच- 
वडचे मोरया गोसावी यांजकडे दिल्याबद्दल छत्रपतिमद्दाराजांची सनद मिळवावी अशी 
वेद्यांस विनेति केली आहे. वेद्यांये शब्दांस मद्दाराजांजवछ किती मान होता याचे हे 
पत्र द्योतक आहे. नं. ३३ हे पत्र भोर संस्थानातील गडांचा इवालदार बाजी साबाजी 
पासाडकर याने मावळ प्रांताचा खालशाचा अमल, महाराजांनी जरी आपल्याकडे 
दिल्याबद्दल आज्ञापत्र पाठाविले आहे, तरी यंदांची अवर्षणामुळे झालेली पिकाची 
दुःस्थिति लक्षांत घेऊन वसूल करावा अशी विश्वनाथभट वेद्यांस विनंति केली आहे. 


(९) 


(ने. ३२ मधील ताकीद पहा). श्राईदरी शब्दाचा अथे कळत नाहीं. कोशांत अथे 
नाहीं. पासलकरांना “ यशवंतराव ' हा किताब होता. नं. ३६ हूँ पत्र याकूतखानाचा 
वेद्यांबद्दल पूर्ण विश्वास असल्याचें दर्शविते. यांत पुष्कळ पर्शियन शब्द आहेत. त्यांचे 
अथ टीपेंत दिले आहेत. याकूतखान हा मुहमतशद्दा बाहशहाचा नोकर होता. त्यास 
वेद्यांच्या विश्वासूकपणाबहदल वकील शेख मइमदअछी याने माहिती दिली होती. 
नं. ४१ हें पत्र राणी सौ. सकवारबाइँनीं वेद्यांना मातुश्रीचे दुःखशमनार्थ लिहिलें 
आहे. मातुश्री पोष शु० १ स वारल्या, त्याचे दुसरे दिवशीच हे लिहिले आहे त्यावरून 
वेद्य घराण्याबदल राणीचं प्रेम व्यक्त होतें. नं. ३५ दे पत्र तुळाजी आंग्रे यानें आच- 
ऱ्याचे देवास राणीसादेबांस दुखण्यास उतार पडावा म्हणून केलेल्या प्रयत्नाची इकी- 
गत लिहून वैद्यांना पाठविले आहे. 

(वेद्यांनाँ लिहिलेली ) | २ ]--नं. २६ यांत वैद्यांनी याकूतखानास मद्दाराजां- 
जवळ आपसल्यासंबंधी योग्य ती बाजू मांडीत असतो, असं मइमदअल्ली बरोबर लिहून 
कळविलें आहे. 

वैद्यांचा आणखी पत्रव्यवहार प्रसिद्ध व्यक्तींबरोबर असल्यामुळे त्यांनी पाठ- 
विलेल्या व त्यांस आलेल्या पत्राचा उल्लेख त्या व्यक्तींच्या पत्रांत होईल. 

इतर पत्रे [ २ |--नं, ३४ मध्ये राणी सौ, सगुणाबाई या सालींद्दी आजारी 
होत्या त्यांस उतार पडावा म्हणून आचरे येथें अनुष्ठान सुरू केले होतें त्याचा 
उलेख शके १६६४ च्या जमाखर्चात आहे. तोच उल्लेख या पत्रांत आहे. 
पण लेख्य व लेखकाचा बाध होत नाहीं. शंकराजी गोविंद कोणाचा मेव्हणा? याच 
नांवाचा उमरखेडचा वेद्यांचा कारकून होता त्याचे आडनांव परांजपे आहे. तो 
वेद्यांचा मेव्हणा असल्याचे ठाऊक नाहीं. तसेंच यामधील बाळाजी कोण, हूँ समजत 
नाहीं. सालसी व आचरे ही कोंकणांतील कडक देवस्थाने कोल लावण्याबद्दल 
प्रातिद्ध आहेत. 

(३) हिशोब-- नंबर २९ च्या पत्रांत त्र्यंबक विश्वनाथ केतकर यांचा 
वेद्यांशीं झालेल्या देवधेवीचा हिशोब असून हा मनुष्य साताऱ्याजवळ भोगद्याच्या 
पलीकडे डोंगराच्या पायथ्यास जकातवाडी म्हणून खेडेगांव आहे तेथील राहणारा 
असल्याचा स्पष्ट उलेख आहे. त्र्यंबक विश्वनाथ नांव आले म्हणजे तो “पेठे? असे 
समजण्यांत येते, ही चूक होते. साधारणपणे पेठे याचे पत्रांत च्यंबकराव असे नांव 
असते. नुसते नांव त्र्यंबक असले म्हणजे तो केतकर असण्याचा जास्त संभव 
असतो, हें लक्षांत येण्यासाठींच हा हिशोब दिला आहे. या हिशोबांत वैद्यांनी 
केतकरास दिलेल्या पैशाची फेड त्यानेच सदाशिवमट सोमण, उमदी, कृष्णाजी 
विठ्ठल लिमये यांजकडून रु, ६,००० ची केली आहे. या नवीन व्यक्तीशी त्याचा व 

२ 


(१० ) 


वैद्यांचा संबंध होता ही गोष्ट लक्षांत ठेवण्याजोगी आहे. या व्यक्तींचा इतर कागदां- 
तूनद्दी उछेख आलेला आहे. त्र्यंबक विश्वनाथ हा वन्द्दाडवा सुभेदार असंही इतर 
हिशोबांत आहे. हा छत्रपतिमहाराजांच्या प्रीतींतला माणूस असून त्याने वऱ्ह्वाडांत 
रघूजी भोसल्यास त्रास दिल्यामुळे व त्याच्या कजांची फेड न केल्यामुळे त्याने त्यास 
अडकवून ठेविले होतं. त्यास सोडून द्यावे म्हणून महाराजांनीं भोसल्यास लिहिल्या- 
चा इतर पत्रांतून उलेख आहे. 

(उ) याद्याः-- या फक्त २ च घेतल्या आहेत. न १८ ची याद मोज 

बऱ्हाणपूर, ता. भिमथडी हा गांव वेद्यांकडे सोमवंशांनी क्जफेडीसाठीं वहिवाटीस 
दिला असतांना तेथें चारणीसाठीं पाठविलेल्या उंटास झालेल्या खचाची आहे. यांतील 
सनद? या शब्दाचा अथ “परवानगी? असावा. “रा? म्हणजे ' खाना ' असा यांत 
अर्थं आहे. नं, १९ यांत तुळोजी आग्रे यांनीं छत्रपतीस पाठविलेल्या सामानाची 
यादी आहे. हे जिन्नस कोकणांत चांगले मिळतात. ही त्याची महाराजांना भेट असून 
वेद्यांच्यामाफत पाठविली आहे. हा आग्रे जरी उद्दाम होता तरी तो महाराजांना व 
राण्यांना खुष करण्यासाठी वरचेवर तिकडील जिन्नस पाठवीत असे, अशा याद्या इतर 
पत्रांत आहेत. या यादींत कांही फळझाडाची व फुलझाडांची रोपे आहेत. यावरून 
महाराजांस बागेचा नाद होता असे म्हणता येईल. 

(ऊ) लढायाः--या पत्रांतून रघूजी बंगाल्यांत लढाईस गेला होता त्या 
संबंधाची हकीकत असलेलीं पत्रे आहेत. त्यांत त्याचे निश्चित मुक्काम व पेशव्यांशी व 
नवाबांशी झालेल्या संग्रामाचे वर्णन आहे. याची माहिती काणे याव्यासंबधीं 
लिहिलेल्या सदरांत दिली आह. 

(ऋ ) भोसले :--आमच्या दमरांत रघूजीसंबंधी पुष्कळच पत्रे आहेत त्यापैकी 
३ च महत्त्वाची म्हणून घेतलीं आहेत. नं. १३ मध्ये रघूजाचे स्त्रतःचे पत्रात पेश- 
व्यांनीं बुंदेललेडांत जातांना देवगड, शिवनी पारे प्रातात केलेल्या ठटाल्टीची, 
मंडलेकर राजा मल्याची व वरद्दाङचा सुभेदार त्येबक विश्वनाथ कोनकर याने केलेल्या 
नुकसानीची इकीगत महाराजाच्या कानावर घालण्यासाठी वेद्य याना कळविली आहे. 
ने. १६ हे पत्र विसाजी गोविंद याने नागपुराहून वैद्यांना लिहून, रघूजीबाबा 
कटकचा किला ता. १९।४।४२ रोजी घेतल्यावर मुशिदेबादस .गेले असे कळाविले 
आहे. त्यास ही बातमी निजामनमुलूख यांत देवराव शयंबकाकडून गेलेल्या पत्रावरून 
कळली होती. पत्राच्या शेवटीं विसाजी गोविंदाचे अक्षर आहे. नं. २७ हे पत्र 
रघूजीने मृतिजापूर व अकोट परगण्यारची राजपत्रे महाराजांकडून मिळविण्याबद्दल 
विश्वनाथभरांस लिहिले आहे. या पत्राबरोबर आपल्या खाजगतसरेजामाची यादाही 
पाठविली होती व त्याचीं राजपत्रेही त्यानें लवकर मागितला आद्देत. पत्राची तारीख 
बरोबर लावतां ,येत नाहीं. नं. २१ हे पत्र रघूजीने वेद्यांना लिहून श्रीपतराव प्रातिनिधि 
व यमाजीपंत कधीं बऱ्हाडांत येणार ही बातमी विचारली आहे. तसेच राणोजी 


(११ ) 


भोसले व सिदोजी गुजर यांस लवकर पाठवून द्यावे असे लिहिले आहे. दे दोघे 
त्याचे नातलग साताऱ्यास असावेत. 

( ऋ ) आंग्रे ;--यांच्या सबंधाची १२ पत्रे या सालांत आहेत. यांपेकी नं, 
२ व १९ या पत्रांचा खुछासा अनुक्रमं आज्ञापत्र व याद्या या सदरात केला आहे 
न. १९ यांत तुळोजीने महाराजांच्या वाड्यांतील लसासाठी वंद्यांकडे पाठविलेल्या 
जिन्नसांची यादी दिली आहे. हे जिन्नस सो राणी सगुणाबाईची मुलगी राजसबाई 
निबाळकराकडे वेशाखांत [दिली तिच्या लम्नासार्ी तिने जिन्नस मागविले असावे, या 
पत्रावर संभाजी आंग्ऱ्याचा शिक्का आहे. नं. १० हे पत्र वैद्यानीं तुळोजीस लिहून 
कळाविले कीं, पेशवे, रामचंद्र हरी पटवर्धन याजबरोबर फोज देऊन तिकडे पाठवीत 
आहेत, तरी तुम्ही त्याचा बदोबस्त करून राहावे. तुळोजी दरसाल वेद्यांना तांदूळ 
पाठबात असे ते पाठविण्याबद्दल यांत त्यास सुचविण्यांत आले आहे. न. ११ चे 
पत्रांत तुळो जीने महाराजाकडे आपला पुढील बेत कळविण्यासाठी आपले ३ कारकून 
पाठविले होते त्यांस लग्न संपतांच पाठवावे म्हणून वेद्यांना त्याने लिहिले आहे 
वेद्याकइन तुळोजीने मोत्याची जोडी घेतली होती त्याची किंमत देणें राहिली 
होती असे यांतील मजकुरावरून दिसते. या पत्रावर झिक्कामोतेब नाही. नं, १२ 
मधील मजकूर नं. ११ मधीलच आहे, पण तें शाहू महाराजांना लिहले आहे. 
यावरही शिक्काम्रोतंब नाहीं. विसाजीपंत हा कल्याणकर बिवलकर केशवराव यांचा 
मुलगा असावा. तुळोजीने सरखेली मिळविण्यासाठी महाराजास आजवानें व 
अदबीने हं पत्र लिहिले आहे. नं. १४ मध्ये तुळोजीने अंजनवेल व गोवलकोट 
[केले घेण्यासाठी आपली तयारी असल्याचे वेद्यांस कळविले आहे. सरखेली दिली 
नसली तरी तो लढण्यास सिद्ध होत आहे. रामचंद्र इरीस पाठाबेण्याची कल्पना 
त्याला पसंत नाही. न. २४ यांत तुळोजीने महाराजास जिन्नस पाठविलेले दिल्या- 
नंतर ते कितपत आवडले, हे वेद्याना विचारले आहे. यांत वैद्यांबद्दल त्याने आपला 
पूण भरंवसा व्यक केला आहे. नं. ३७ मध्ये तुळोजी अंजनवेल व गोवळकोट 
किल्ल्यास मो लावण्याकरता महाराजांची परवानगी वेद्यांमार्फत मागत आहे. 
यावर शिक्कामोतब संभाजीचा आहे. संभाजी वारला त्याचे आदले दिवर्शी हें पत्र 
लिहिले आइ. नं. २९ प्रात तुळोजीने वेद्यास त्यांच पत्रातील मजकूर वाचून समाधान 
व्य केले आहे व महाराजांस नवा खजूर देण्यासाठी वेद्यांकडे पाठाविल्याचा मजकूर 
आहे. हवा मजी संपादण्याचा प्रयत्न आहें. नं. ४० दे पत्र तुळोजीने महाराजांस 
२ खडी नवीन खजूर पाठविल्याबद्दळ लिहिले आहे. 

(ए) गोबिंद सामराज वडगांवकर :--नं, ४ मध्ये वडगांतकराने वेद्यांस 
लिहून कब्ठवि७ कीं, तुम्हांस राइण्यास मनमोहन किल्ल्याजवळ माची व पाथखाडी 
अशी दोन ठिकाणे साइची आदत, पाण्याची टंचाई आहे खरी; पण त्याबद्दल 
तजवीज होईल. गोविद सामराज हा प्रांत मावळचा सुभेदार असल्यामुळे त्याच्या 


(१२) 


हीत मोहनगड होतें. या वेळीं वाई-साताऱ्याकडे कांहीं गडबड झाल्यामुळें वैद्यांना 
दुसरीकडे राहण्यास जाण्याचा प्रसंग आला असावा. वैद्यांना एका कुणबिणीची जरूर 
होती त्याबद्दलही यांत मजकूर आहे. नं. ६ हें गोविंदपंताने आपला भाऊ रामचंद्र 
ऊ. आबा यास वैद्यांस द्यावयाच्या कुणबिणी बद्दछ मजकूर लिहिला आहे. कुणबिर्णाचा 
उल्लेख असणारी पुष्कळ पत्रें दफ्तरांत आहेत त्यांपेकी हीं दोन देण्याचे कारण असे 
कीं, जे कुणबिणी ठेवतात त्यांचा उपयोग ते काय करतात, द्वा विचार उत्पन्न होतो. 
त्यांच्या भेरवतेनाशी याचा संबंध असावा असे वाटण्याचा सभव आहे. याबद्दल मला 
थोडक्यांत असे म्हणावयाचे कीं, पत्र कोणत्या काळचे आहे, त्या वेळची समाजस्थिति 
काय होती, राजकारणांत पडलेली माणसे संपत्तिवान्‌ असलीं तर त्याच्या ठिकाणीं 
शुद्ध आचारण राहणे त्या काळीं शक्य असुं शकेल किंवा नाही, याचा विचार 
केला असतां त्या काळी त्या माणसांतलि या दुवतनाने त्यांस विशेपसा कमीपणा येत 
नव्हता असे मला वाटते. नं. ८ दै पत्र रामचेद्रपंत करकरे यास लिहिलेल्या पत्राची 
पुरवणी असून त्यांत वऱ्हाडांतील ४ गांवाची मामलत मिळविण्यासाठी जरूर लाग- 
णारे पैश्यापैकी काही विश्वनाथभट वेद्याकइन मिळवावे असा मजकूर आहे. रक्कम ५० 
हजार पाहिजे होती. या गोविंद सामराजाची वंशावळ पे. द., भा. ४४ मध्ये आहे 
त्यावरून याच्या घराण्याची माहिती होते. पत्राची तारीख अदमासताने इतर पत्रावरून 
लावी आहे. 


(ऐ) कोलटकरः--नं, २४ हे पत्र रामचंद्र ऊ. बाबुराव कोन्हेस्वे विश्वनाथ- 
भट वेद्यांस असून त्यांत बरीच माहिती रघूजी, छत्रपाति शाहू, फत्तेसिग, सो. राणी 
सगुणाबाई यांच्या हालचालीबद्दल व पुढील बेताबद्दल दिली आहे. तुळजोपंत व 
लंबोदर धुंडिराज यांच्याकडे मुर्शिदाबादेहून आछल्या बेराग्याच्या सांगण्यावरून समजते 
की, भास्करराम याजला तलवारीच्या व गोळीच्या जखमा झाल्या आहेत. आबाजी 
शिंदे, भानजी महाडिक व रायाजी पाढरे हे सरदार जखमी झाले आहेत. अकोळनेर- 
हून सो. गंगुबाई ( बाळंभटांची सत्री) आल्याचे यांत लिहिले आहे. दवा रामचंद्र 
विश्वनाथमटांस मामा म्हणतो, यावरून विश्वनाथमरांची बहीण ही त्याची आइ 
म्हणजे कोनेररामाची बायको म्हणावी लागते. विश्वनाथभटांची बह्दीण भास्कर- 
रामाच्या मुलास ( काशीरावास ) देण्याबद्दलचें पत्र आहे. पण ते सन १७५० मधील 
आहे, नं. ३० हें पत्र नागपुराहून लक्ष्मण कोनेर व विसाजी गोविंद यांनी विश्वनाथ- 
भर व कृष्णार्जीपंत यांस नागपुराहून लिहिले आहे. त्यांतील पुख्य गोष्टी खालील- 
प्रमाणे आहेत-- 

( १ ) कोनेररामास नांदेडची मामलत मिळाली नाहीं, पण त्यानें मकडाइँची 


मामळत राणोजीकडइन मिळण्यासाठी र. ३००० देण्यासाठी सदाशिव इरी यास 
लिहिले आहे. 


(१३) 


(२) जानोजी व तुळजोपंत वऱ्हाड्या वसूल करण्यासाठीं गेले असल्यामुळे 
त्यांनाच वऱ्हाडच्या मामलतीचे पेसे मागावे. दी मामछत राणोजीनें वेद्यांकडे गहाण 
ठेवून कजे घेतले होते. तुळजोपंताने पण वसूल घेतला. बंगाल्यांतून रघूजी व कोनेर- 
पंत आल्यावर या गोष्टींचा उलगडा करतां यईल. ते गयेपर्यत आले होते, 

(आओ) काणेः--ने, १७ यांत इरीपंत काणे यांनी वेद्यांस लिहिलेली हकीगत आहे. 
बापूजी नारायण जोग या वेळीं साताय्याकडे गेले होते. त्यांनीं काण्यांची देन्यस्थिति 
त्यांना कळविली. काण्यांना रघूजीकइन खचास पेसे मिळत नव्हते. या वेळी रघूजी 
बंगाल्याहून आल्यावर कोनेरपंताची त्यांची समजावीस झाली. मग रघूजी इलिचपुरास 
आला. काणे कर्जफेर्डासाठी वेद्यांकडे पेसे मागण्यास जाणार होते. नारो अनंत 
गद्रे यांनीं उमरखेडास जाऊन त्यांची स्थिति पाहिली व तेद्दी साताऱ्याकडे जाणार 
होते ने. २० व २१ यात अंताजीपत गद्रे यानीं अनुक्रमें करकरे व वेद्य यांस पत्रे 
लिहून काणे मुशिंदाबादेस भास्कररामाबरों बर गेल्यानंतर ते सुखरूप असल्याबद्दल 
माहिती विचारली आहे. या वेळी कृष्णाजी अनंत गद्रे अंताजीजवळ कोकणांत असल्या- 
मुळें त्यांनीही पत्राखाली वेद्यांना नमस्कार लिहिला आहे व वे. रा. दातार हे 
आदित्येश्वरास अभिषेक करतात त्यांची दक्षणा बापूजी गणेश जोगाकइन देण्याबद्दल 
सुचर्वात आहेत. हे देवालय गद्रेलावगन येथे असून त्यावर वेद्यांचा अभिषेक असे. 
ते बांधण्यास वेद्यांनीं खर्च केल्याची पत्रे १७४१-४२ सालची आहेत. नं, २२ मध्ये 
महादाजी व इरी कृष्ण काणे उमेरखेडाहून वेद्यमधूंस लिहितात की, आम्हांस 
नादेडचा मामला वाकडे याजकडून रु. ५,००० कबूल करून ठरवावा. याच मजकुराचे 
पत्र त्यांनी कोलटकर व करकरे यांस लिहिलें आहे. ' वाकडे व काणे आप्त कसे हें 
कळत नाही, ? नं. २३ हे पत्र उमरखेडाहून इरीपत, वेद्यांस लिहून कळवितात कीं, 
रघूजी व भास्करपतांची भेट घेऊन आपल्या कजफेडीची तजवीज करून घेतली; 
दसऱ्यास त्यांजकडे उंदरीस जाऊन कराराप्रमाणे पेसे घेऊन शंकराजी गोविद परांजपे 
याजबरोबर रक्कम पाठवितो. ने. २८ मध्ये हरीपंत काणे वेद्यांस कळवितात कीं, 
मास्करराम कोलटकर बापूजी नारायणास बरोबर घेऊन बंगाल्यांत तेलंगण प्रांतांतून 
जात आहेत. 


१७४२ 


(अ ) सनदा;--नं, १२ हे पत्र फाटळें आहे, तरी कर्जफेडीसाठीं वैद्यांना 
इनाम गांवांतील कोणकोणते हक्क रघूजी भोसले यानीं दिले आहेत याचा उलेख 
यांत आहे. झुलाजी जगन्नाथ देशमुख याची पत्रावर पेवस्ती केसो हरी सावरकर यांनां 
घातली आहे. सायेर जकाती, कुळबाब व कुळकानू यांचे त्यांस उत्पन्न मिळत 


(१४ ) 


असे. वर्‍हाडांत भुगांव गांव वेद्यांना होता त्याबद्दल हें पत्र असावे. या सालांत 
शाहू छत्रपतींनी वेद्यांना इनाम गांवच्या सनदा नं. १५ काऱ्हाटी, ता. मिमथडी ; नं. 
१९ भातगांव, ता. वेल्ब; नं. २७ कासारी, ता. रत्नागिरी अशा दिल्या आहेत. 
सनदांच्या भाषेसंबंधी पूवीच्या प्रस्तावनेत लिहिल्याप्रमाणे शेवटी लेखनालंकार असा 
शब्द व इतर बारानिशांचे उल्लेख आहेत. याबरोबर निघणारी आज्ञापत्रे यांत छापली 
नाहींत. भातगांवची सनदही छापली नाही. त्याची भाषा इतर दिलेल्या सनदेप्रमाणेच 
आहे. भातगांव दिल्यानंतर तो गांव चालविण्यास हरकत होते, म्हणून महा- 
राजांनी आंग्प्याना ताकीद दिली ती नं. १९ मध्ये दिली आहे. यांतच असा 
उल्लेख आहे कीं, हा गांव वैद्यांना देण्याचे कारण त्यांनी स्वामीस औषधउपाय करून 
आरोग्य दिले. या वेद्यबंधूंचा मुख्य धंदा वेयकीचा नव्हता, पण ते औपधपाणी 
देत असा याच ताकिदीत उल्लेख आहे. या ताकिदीच्या शेवटी “बहुत काय 
लिहिन ' हे वाक्य महाराजांच्या हातचें आहे. सध्यां हा गांव या वेद्यबधुंच्या 
ताब्यांत नाहीं. तो सध्यां कोणाकडे आहे कळले नाही. कासारी व कार्‍हारी गांव 
सध्यां वेद्यघराण्याकडे आहे. 


(आ) ताकिदीः- नं. १७ ही ताकीद सोमवशी सरळस्करचा मुखत्यार 
मिकाजी बल्लाळ सुभेदार, सुपे यानें मोकदम मोजे तरडोली यास दिली आहे. अशा 
ताकिदी त्याच्याच इतर सुपे प्रातातील गावाना आहेत. हा सवे प्रांत सरलस्करकडे 
सरंजाम होता. त्यांतील काहीं गांव त्यानी कजे घेऊन वेद्याना वाद्दिवाटीस दिले होते. 
पुढे तो सरजाम बंद झाला असे दिसते, नं. १९ मधील ताकिदीबद्दळ “ सनदा ? या 
सदरांत उल्लेख केला आहे. 


( इ ) पत्रे :--ही सव वेद्यांस आलेली आहेत. ने, ६ हे नारो हरीने फडमा- 
खजनाहून लिहिले असून त्यात सो, अनुबाई ( विश्वनाथमटांची खत्री सो. उमाबाई) 
इची खानगी केल्यासंबधीं मजकूर यांत आहे. शिक याची धामधूम चालत असल्या- 
मुळे शिपाई न देता ६ गडी तिजबरोबर द्यावे लागले, या वेळीं राघोबा ना दरवे 
साताऱ्यास येलेला होता. त्याचेबरोतर मोत्यांची जोडी पाठविण्याबहूल विनेति आहे. 
नं. १३ मध्ये शिवराम तुकदव करमरकर याने कऱ्हाटीस घेतलेली ख्वारी पावसाळा 
लागण्यापूर्वा नेण्याची तजवीज करण्याबद्दल लिहिले आहे. नं, ३० मध्ये मोसल्या- 
कर्डाल गांवच्या पोतदारी वतनाच्या सनदा कधी मिळतील हे बादशहाने सेख मह- 
मदअछीमार्फत कळविले आहे. नं. ३३ हे पत्र कासारी गांवाजवळील पनळीचा खोत 
केशव विश्वनाथ जोशी याने लिद्दिले असून आपण द्यावयाचा वसूल दुष्कळामुळे देणे 
तूते कठिण आहे असे कळाविले आहे. भातगांवचे रानडे याच्याशी याचा नात्याचा 
संबंध असावा. यांतील सुपाऱ्या शब्दाबहल सुपारिया शब्द वापरला आहे. यावरून 
जोडाक्षर टाळण्याची प्रदाते दिसून येईल. 


(१५) 


(इ) हिशोब :--नं. ५ हा हिशोब यशवंतराव पोतानिसांकडून महाराजांनीं 
करविला. त्याचे पैसे वैद्याकडून त्याने घेतले त्याबद्दल वेद्यास तो दिलेला दिसतो. १७४० 
मधील पत्र नं. २९ मध्ये ४ सोन्याच्या कड्यांचा तपशील आहे. त्यांत तुळोजी आंग्रे 
व विश्वनाथभट यांस ही कडी बक्षीस दिलीं असे म्हटले आहे. यात सोडरक्कम आहे. 
त्याचा अर्थ सूट असा आहे. नं. ७ मधील हिशोवास ' खासुदगी ? म्हटले आहे. 
त्याचा अर्थ ' नक्त रक्कम ? असा आहे. हा उमरखेडचा वैद्यांचा कारकून शंकराजी 
गोविंद परांजपे याने दिला आहे. यांत त्यंचक विश्वनाथ केतकर हा सुभेदार प्रांत 
वऱ्हाड असे स्पष्ट ग्हटले आहे म्हणून हे पत्र घेत७ आहे. नं. २९ व ३१ चे हिशोब 
रघूजी भोसल्याच्या कर्जासंबंधी आहेत. रु. २५,००० त्यास वैद्यार्नी दिळे ते कोणत्या 
व्यक्तीसाठी व कोणत्या सामानासाठीं किवा कायासाठी घेतल याचा तपशील यांत 
आहे. रु. ५,००० हे राणी तकवारबाइने त्यात दिले त्याचा यांत तपशील आहे. या 
हिशोबावरून रघूजीचा कोणत्या वजनदार लोकांशी संबंध होता याचा बोध होत 
आहे. र. २५,००० ही रक्कम चंद्राखानाबद्दल रघूजीस जी रक्कम पुढे दिली त्यात 
वळती करून दवे रपये वेद्यांनी वसूल केले आहेत. 

(उ) याद्या--नं, २ ची यादी, वेयचेघूचे वडील रघुनाथमट १०।१।१७४३ 
रोजीं वारले त्यांचेबद्दल दुखवटा ज्या लोकानीं १३ व्या दिवशीं केला, त्यांची आहे. 
यावरून वेद्यांशी लोभाचा व प्रेमाचा संबंध ठेवणारी त्या वेळी कोण कोण माणसे होती 
याचा बोध होतो. न. ३४ ची यादी आपाजी आंग्रे याच्या तेनातीला असलेल्या 
माणसांची आइ. यांचा महिना पगाराचा खच रु,५१२ होता. येसाजी ऊफ आपाजी 
हा आपला भाऊ मानाजी याजबरोबर साताऱ्यास या वेळीं गेला असावा. यांत बरेच 
न समजणारे शब्द आहेत त्याचे अर्थ टीपेत दिले आहेत. नं. २४ ही यादी रघूजी 
भोसले व पेशवे यांमधील तह शाहू महाराजानी ठरविला तिचा मसुदा आहे. हा 
३१ आगस्ट १७४३ मध्ये कायम झाला, 

(ऊ) लढायाः--या वषात दोनच लढायांचा उल्लेख आहे: १ कोकणांतील, २ 
बंगाव्यातीळ, रघूजीने बंगालची स्वारी मास्कररामाकइन करविली त्याची हकीकत 
रघूजीसंबेधाच्या कागदावर लिहिलेल्या सदरांत दिली आहे. कोकणांतील तुळो जीच्या 
स्वारीबद्दल, तिकडील सरदार मोत्याजीराव बिचारे, एुवणेदुगचे अमलदार व 
तुळोर्जाचा कारकून केसो गयबक याची पत्रे आहेत. नं. ८ चे पत्रात बिचारे याने 
विश्वनाथभटांस बाणकोट वसवणे व कृष्णाजी घाटगे यास इकडे पाठवणे याबद्दल 
काय ठरले आहे याची मादिती विचारली आहे. सातारच्या राजकारणाची माहिती 
यजमान आंग्रे यास कळविण्यासाठी छिंदीत जावी अशीही विनंति केली आहे. वेद्य 
आग्यास सावधगिरी बाळगण्यासाठी सातारच्या महाराजांच्या वाटाघाटीत कांहीं 
समजल्यास लिद्दीत असत. नानासाहेब पेशव्यांचा पुढील बेत काय आहे हेंदी विचार- 
प्यांत आले आहे. नं० १० हे मोत्याजीचेच पत्र असून तो कृष्णाजी घाटगे याचें 


(१६) 


काय ठरले, बाणकोट वसवण्याच्या बाजारगप्पा कितपत खऱ्या आहेत, अनाजी 
साटम हा विजयदुर्ग प्रांती जाऊन लुगाढूट करणार कीं काय, अशाबदल वेद्यांस त्यानें 
माहिती विचारली आहे. नं. ३६ व ३७ ही पत्रे केसो शयबकाची आहेत त्यांची 
तारीख बरोबर लागली नाही. अंताजी घाटगे महाड प्रांती लोकांस कसा त्रास देत 
आहे याचे दोन्ही पत्रांत वणन केले आहे, हा त्रास नाहींसा करण्यासाठीं छत्रपतींनी 
कांहीं उपाययोजनेची तजवीज करावी अशी खटपट वेद्यांमाफत याने चाळ- 
विल्याचा मजकूर या पत्रांत आहे. 

(ए) देवालये-- नं. ३२ हे पत्र रामाजी महादेव बिवलकर यानें वेद्यबंधुंस 
लिहून मालगुंड येथील रामेश्वराचे देवालयासाठी लागणारी लांकडे खरेदी केलीं होती. 
ती पाठाविण्यास तजवीज करावी लागेल व पेसे पोंचले किती व आणी किती 
लागतील याचा तपशील यांत दिला आहे. मोजे देहूड, ता. रत्नागिरी, येथील 
डाळेश्वराचे देवालय वेद्यांनी गाणसावंत देसाई व नारायणभट वेद्य याजकडून बाघ- 
ण्यास सुरुवात केली, ते १७४४ मध्ये पुरे झाले, यासबंधाचे कागद छापले नाहींत, 

( ऐ) भगवंतराव अमात्य :--याने ही सर्व पत्रे वेद्यवंधूना लिहिलीं आहेत, 
नं. ४ मध्ये महाराजांना मागितलेली फुलझाडांची रोपे पाठाविल्याचे कळविले आहे. 
वतन व पेशाची मदत यासंबंधी केलेल्या अर्जाचा महाराजानी विचार केला नाहीं 
अशी त्याची लाक्षणिक भाषेत तक्रार आहे. तुळोजी आंग्रे यांनी नागोजी आंग्रे व 
राव ठाकूर देसाई याजवर चालविलेल्या जुलमाचा उल्लेख यांत आहे. तुळोजीने 
ठाङुरांच्या बायकांस पकडून विजयदुर्गांस नेले होते. नं. ९ मध्ये त्याने आपली 
देन्यावस्था वर्णन करून वेद्यांना वाईस भेटण्यास येतो असे कळविले आहे. तुळोजीने 
बाणकोट घेऊन महाराजाच्या मर्जीविरुद्ध नवीन गांव वसाविण्याचे ठरविले आहे, 
ही बातमी यांत लिहिली आहे. भास्करभट बावापासून आमचें सारथ्य तुमच्या घराण्या- 
कडे आहे, तुम्ही गोड बोलता, आश्वासने देतां, पण त्याचा कांही परिणाम दिसून 
येत नाहीं, अशी त्याची तक्रार आहे. अमान्य व वेद्य या घराण्याचा एकमेकांशीं ४ 
पिढ्यांचा संबंध दिसतो. नं. २० मध्ये तो वैद्यांना लिहितो, आपले वजन खचे करून 
महाराजांकडून आमचे वतन सोडवा व कोल्ह्वापूरचे महाराज, राणीसाहेब व अजोंजी 
यादव माझ्या वाइटावर आहेत असे तो म्हणत आहे. तुळोजी आंग्रे साताऱ्यास महा- 
राजांकडे येऊन काय घडून आले ही बातमी तो विचारीत आहे. नं. २२ मध्ये 
तुळोजीने महाराजांकइन सरखेळी मिळाल्यावर विसाजीपंत व गंगाधर नाईक त्यांजकडे 
पाठाविले होते. त्यांची गांठ पडून मद्दाराजांपाशा काय बोलणी झालीं हे त्याने वेद्यांना 
विचारले आहे. आंगरेव सावंत कुडाळकर हे कोकणात श्रीमंत व सत्ताधीश आहेत, ब 
घाटावर अजाजी यादव बलिष्ठ आहेत, त्यांजवर महाराजांची हुकमत चालत नाही. 
यामुळे त्यांजकडन आम्हा ब्राह्मणांवर जुळूमजवरदश्ती होत आहे, याचा बंदोबस्त 


~ १० 


देवच करूं जाणे, असे केविलवाण्या शब्दात तो लिहीत आहे. नं. २३ मध्यें तो 


(१७) 


लिहितो, (१) बापूजी ना बारामतीकर यांचे कुंदगोळचें ठाणें निजामनें घेतलं तरी ते 
धनत्तर आहेत (२) यमण्णा चिकोडीकर व कागलकर यांनीं चिकोडी प्रांतावर फौज 
पाठवून धुव्वा उडवून यादवाच्या सेन्याचा बराच नाझ केला, पण त्याला कोल्हापूरकर 
राजाराम महाराजांचा पाठिबा आहे. (३) कोल्हापूरचे व सातारचे प्रातिनिधि पेशव्यांस 
सामील झाडे आहेत. पेशवे मनांत आणतील ते करतील. (४) बाबूजी नाईक, अजोंजी 
यादव, आग्रे व सावंत यांपैकी कोणी धनत्तर व कोणी सधन असून बलवत्तरही 
आहेत. आम्ही मात्र निर्बल व धनहीन असल्याने देवाचा धावा करण्यापलीकडे 
कांहीं करूं शकत नाहीं. 

( ओ) भोसले--नं. १४ चे पत्र पुरुषरोत्तमभट शेवडे यानें नागपुराहून विश्वना थ- 
भटांस लिहिले आहे. त्यांत रघूजी कटक घेऊन बंगाल्यांत जात असतां वार्टेत बंगालचा 
नबाब अलीवर्दीखान, याचा सेनापति मुस्ताफाखान मेटला त्याच्या १० हजार फोजे- 
बरोबर ढढून त्यास पकडले, पुढे तो अर्छावर्दाखान यास भेटला, ही बातमी महा- 
राजांस कळविण्यासाठी लिहिली आहे. हा शेवडे पेसेकरी होता असा उल्लेख पूर्वी आलेला 
आहे. याच पत्रांत गोपाळ रघुनाथ शेवडे यास कजोबद्दळ तगादा न करतां आणखी दद्दा- 
पांच हजार लागल्यास द्यावे अशी विनंति केली आहे. नं. १८ चे लाबलचक पत्र रघूजीने 
नागपुराहून वेद्यबंधूंस बंगाल्यांतून आल्यावर लिहिले आहे. त्यांत बराच महात्त्वाचा 
भाग आलेला आहे. बंगाल्यांत १७४२ मध्ये भास्करराम अल्लीवर्दीखानाशी लढण्यास 
गेले असतां झालेली इकीगत दिली आहे. त्याचा सारांश--नथाबार्शी मूर्शिदाबादेस 
लढाई करून भास्करराम कोलटकर छावणी करून राहिले होते. त्याचे मदतीस 
रघूजी जात असतां गयेजवळ मुक्काम केला, इतक्यांत पेशवेही आले, त्याची भेट 
होऊन बोलणेचाळणें झालें, नंतर त्याचा निरोप घेऊन रघूजी मारिदाबादेकडे गेछे, 
करवागंजास मुक्काम असतांना अळीवदीकडील निरोप आला की, आम्ही वाजवी 
अमल देतो, सलोखा करा, इतक्यांत नानासाहेब पेशवेही तेर्थ आले व कळविले की, 
बादशहाचे हुकुमावरून तुमच्या मदतीस मी आलो आहे, गनीमास बाहेर काढूं. नंतर 
रघूजी रामगड बदामाचे नजीक आले. पंतप्रधान यांनीं मोंगलांशीं सलोखा करून 
अलीवर्दीपत मूर्सिदाबादेसत जाण्यास सांगितले व आपण पंचेटचे रोख गयेकडे चालले, 
इतक्यांत रघूजीकडे अळीवदीने निजामाचा वजनदार वकील शेषराव याजकडून 
पत्रे पाठवून कळविले कीं, मोगल तुमच्याशी सलोखा करीत आहे तरी भास्कररामास 
फौज घेऊन परत बोलवावे व तुम्ही देशास जावे. त्याप्रमाणें मास्करामास फोज देऊन 
रघूजीने दशी पाठविले व आपणही परत फिरले, घाट कठिण म्हणून आघाडीस 
फौज घेऊन बॅइचे घाटानजिक आले, तेथे दुसरे दिवशी त्यास समजले 
कीं, पतप्रधान यांनी लांब मजली करून फिड चढून येत असता घाट 
चद्वन येणाऱ्या फोजेच्या पिछाडीवर इला केला. म्हणून रघूजी परत लवकर 

३ 


(१८) 


सैन्य उतरले होते तेथे आले, ही इकीगत वेद्यांनी छत्रपतींना कळवावी म्हणून 
रधूजीनें लिहिली होती. यापूर्वीही त्यानें महाराजांकडे या खारीबद्दळ पत्रे पाठविलीं 
होतीं. नं, २१ चे पत्र वैद्यांच्या हातचे गुप्त म्हणून रघूजीस मजकूर कळविण्या- 
साठीं आपल्या नागपूरच्या विश्वस्त कारकुनास लिहिले असावें. त्यांतील दोन 
मद्दत्त्वाच्या गोष्टी लक्षांत ठेवण्याजोग्या आहेत. १७४२ मधील नं. १३ च्या पत्रांत 
त्यृंबक विश्वनाथ केतकर याने त्रास दिल्याची इकीगत आहे, त्यास रघूजीने पकडून 
ठेविलें होते, यावर महाराजांची मजी अतावी. त्यांना त्यास अटक केल्याचे 
कळतांच त्यांनी रघूजीकडे हुजरे पाठवून कळविलें कीं, त्यास सोडून द्यावे, पण 
त्याजकडून रधूजीने दिलेली बरीच रक्कम येणे होती म्हणून ती वसूल केल्याखेरीज 
त्याची सुटका करावयाचें रघूजीचे मनांत नव्हते. रघूजीने महाराजांस हें 
त्याचें वतन कळावे म्हणून वेद्यबंधूंस पत्र लिहून हुजरे परत पाठविण्याबद्दल पर- 
वानगी मागितली होती, त्यासंबंधी हें पत्र आददे. या पत्रावरून वेद्य महाराजांस 
खुष करून कसे वागत द्दोते व रघूजीच्या बाजूने महाराजांशी कशी बतावणी करून 
भोसल्याचा विश्वास संपादन करीत होते, थाची कल्पना येते. या पत्रातील दुसरा 
मुदा अता आहे की, रघूजीला महाराजानी साताऱ्यास बोलावले होते. तिकडे 
जातांना सावधगिरीने जावे, कारण पंतप्रधान यांची तुमच्याबद्दल दुर्बुद्धि आढे दे 
रघूर्जास कळविण्याबद्दळ त्या कारकुनास वेद्यानी यात लिद्दिले आहे, यावरून 
नानासाहेवाच्या दृत्ती बहुल वेद्य किती साशंक होते व मोसल्यावर त्यांचे किती प्रेम 
होते ई दिसून येइल. नं, २६ से पत्र रघूजीचेच आहे. त्यावरून वेद्यानी महा- 
राजाच्या आग्रहावरून त्यंबक् विश्वनाथ यास सोडावे म्हणून लिंहिळेळे दिसते, 
त्यास सोडतांना रघूजीने वेद्यास पुनः त्याच्या वर्तनाबद्दल महाराजाची खात्री करून 
त्यास कर्जाची फेड करून देण्यासाठीं परत पाठविण्याची खटपट करावी म्हणून 
लिहिले आहे. सकवारबाईचा भाऊ बऱ्हाणजी मोहिते हा साताऱ्यास होता. त्यासही 
याबद्दल रघूजीने पत्र लिहिले होते अते दिसतं. नं. ३५ हं पत्र विश्वनाथभटांनीं 
रामाजीपत वाकडे यास लिहिले आहे. रघूजीस रु, ५०,००० देवविले त्याबद्दल हिशोब 
नं. २९ च्या पत्रांत आहे. ते रुपये बर्वे याजकडून रघूजीने वेद्यांना परत करविले. पण 
त्यांनीं त्यांपेकीं रु, २५,००० देवबा ना काळे यांना देण्यास सांगितले होतें, ते 
त्यास मिळाले नादीत. चिटो लिहून दिली होती त्याची मुदत संपण्यापूर्वी त्यास 
देण्याची तजवीज झाली पाहिजे. म्हणून वेद्यांनीं आपले रु, २५,००० व हे काळे यांचे 
रु. २५,००० मिळून ५०,००० स्‌. गोपाळ अनंत गद्रे यास देण्याबद्दल बवे यास 
इं पत्र छिदिले आहे, गद्रे हा वैद्यांचा फडणीस नांदगांव परगण्याचा होता, 

( ओ) सोमवंशी सरळस्कर--नं. १ मध्यें आपाजी सोमवंशी यास महा- 
राजांनीं बोलावण्यास द्वारकोजी सोमवंशी यास पाठविले होते; पण कजेदारांचे तंटे 
उपस्थित झाल्यामुळे येतां येत नाही, त्यांची समजावीस करून ८ दिवसांत निघून 


(१९) 


येतों, असें दरबारी कळवून मला कळवावें असें तो वेद्यांस लिहीत आहे. यावरून 
महाराजांजवळ वेद्यांचे वजन असे, असे दिसून येईल, पत्रावर अप्पाजीचा शिक्का व 
मोतेब आहेत. 

(अं) आंग्रे --नं, २ मध्ये तुळोजीने वैद्यांना तिळगुळाच्या थेल्या पाठविल्याचा 
उल्ले आहे. केसो त्र्यंबक व विसाजीयत राजकीय प्रश्नाबद्दल निरोप घेऊन गेले 
होते. खालील “ जाहोलेयाचे ' द्दा शब्द जोडाक्षर टाळण्यांत आल्याचे उदाहरण आहे. 
नं. ११ मध्ये तुळाजीने बाणकोट घेऊन नवी वसाहत केल्यामुळे त्याचे वतेन महाराजांस 
प्रसंत न पडून ते कृष्णाजी घाटग्यास पाठवीत असले तर त्याचा प्रातेकार आपण करूं 
अशा तऱ्हेचा निरोप धेऊन त्याने जगन्नाथ आवर्जीस पाठविल्याचा उल्लेख आहे. इ 
तुळोजीचे वर्तन उद्दामपणाचे समजण्यांत आले आढे. या वेळी त्यास सरखेली मिळाली 
नव्हती. नं. १६ मध्यें राणी सो. सकवारबाईनीं तुळोजी व त्याची स्त्री गिरजाबाई 
यांस पाठविलेल्या सनगांचा उल्लेख आहे. हीं सनगे गुणाजी आंबकर याबरोबर 
पाठविली होती. आघवे गांव माखजनजवळ असून त्यावरून दै आडनांव पडले 
आहे. आबकर हे तेथील सुमेदाराचे कारकून पादशाही अमलांत होते असा उल्लेख 
पोक्षे कुलवृत्तांत पान २० वर आहे. गुणाजी आंबकर हा तुळोजीचा सरदार होता. 

नं. २५ मध्ये यमाजीपंत व अंताजीपंत मुतालिक यांस महाराजांनीं तुकोजीच्या- 
विऽद्ध चळवळ करण्यास पाठविळे तर त्यांचा प्रातिकार करण्याची चढेल भाषा 
वापरली आहे. हवा बेत रहित करण्यासाठी राणीसाइवामार्फत महाराजाचे मन वळवावे 
असे तो वेद्यांस लिह्ीत आहे. या वेळीं सरखेळी किताब तुळाजीस मिळाला होता. 
पण शिक्का संभाजीचाच वापरला आहे. नं. २८ मध्ये मोत्याजीराव विचारे यानें 
तुळोजीच्या सागण्यावरून महाराजांना देण्यासाठीं १५ सुपारीच्या पिशव्या पाठविल्या 
त्याचा उल्लेख केला आहे. हा त्यांस खुप करण्याचा प्रकार आहे. अंताजी घाटगे यार्ने 
महाराजांकडे येऊन चालविलेल्या मसलतीची बातमीही त्याने विचारली आहे. 


१७४४ 


( अ) सनदा-पत्रे- नं. ५ हे एक मिरास पत्र शिवराम तुकदेव करमरकर व 
घोडो अनंत जोग यांस काऱ्हाटी, ता. बारामती येथें गांवच्या लोकानी वंशपरंपरा 
राहण्यासाठी वाडा बांधण्यास जागा दिली त्याबद्दल आहे. घरजागेची चतुःसीमा 
दिली असल्यामुळं ती जागा कोणती हे अजूनही निश्चित करतां येईल, सध्यां त्या 
दोघांपैकी कोणीही तेथें राहत नाहीं. अशा प्रकारंचे कागद पूर्वी कसे लिद्दीत त्याचा 
हा एक नमुना आहे. हे दोघे वेद्यांचे कारकून तेर्थे वसुलास त्या काळीं जात असत, 
असें इतर पत्रावरून दिसून येत आहे. 


(२०) 


( आ) आज्ञापत्रे :---नं. ६ ह पेशव्यांनीं मोजे काऱहाटीच्या मोकदमास लिहिले 
असून त्यांत वेद्यांना फौजदारी व सरदेशमुखी अमल बिनइृरकत देत जावा असा मज- 
कूर आहे. नं. ९ हें पत्र भिकाजी बल्लाछ सुभेदार, प्रां. सुपे, यांनी सोमवंशीतफें मोजे 
अजनगांव, ता. बारामती, येथील मोकदमांस लिहिले असुन त्यांत गांवचे पागल 
व कुलकर्णी यास ताबडतोब पाठवावे असा मजकूर आहे. त्यांना सोमवशीनीं पूर्वी 
बोलावलें असतां आले नाहींत याबद्दल त्यांचा जबाब घ्यावयाचा होता. यावरून 
पूवा मोकदम हा पाटील-कुलकण्यांव्यातिरिक्त कोणी गावचा अधिकारी होता असे 
म्हणतां येइल, वं. द. खे. २, प्रस्तावना ए. ५ मध्यें याबद्दल ऊद्दापाह् केला आहे. पत्रावर 
सुमेदारांचा शिक्का व मोर्तब आहे. शिक्कयावरून त्यांची कुलदेवता श्रीभवानी देवी 
असावी असे दिप्तते, सुभेदारांचा वाडा सुप्यास असून तेथ त्याचे वंशज राहतात. 
सुमेदारांची अशी आज्ञापत्रे मावडी, सुपे, जळगांव, वगेरे गांवच्या मोकदमांस अस- 
लेली दफ्तरांत आहेत. ही पत्रे ज्या माणसाबरोबर पाठवीत त्यास त्याच्या योग्यतेप्रो 
मसाला म्हणजे पोटगी सुभेदार लिहितील तितकी मोकदमास द्यावी लागे. १ रु. 
पासून १० रु, पर्यंत मसाला देण्याबद्दल लिहिल्याचे कांही कागदांत आढळून येते. 
नं. १७ हे पत्र रत्नाकर विठ्ठल यांनीं मोकदम मोजे खोडद, प्रांत कऱ्हाड, यास लिहिले 
असून या गांवची १ चाहूर जमीन विश्वनाथभट वेद्य यांस इनाम दिली आहे, त्या- 
प्रमाणें त्यांस दाखवून ती हवाली करावी, असा त्यांत मजकूर आहे.. वेद्य व रत्नाकर 
विठ्ठल यांनी एकत्र देवघेवीचे पुष्कळ व्यवहार केलेले आहेत. द्वा साताऱ्यास राहत 
असे. यास खोड्द गांवचे देशमुखी वतन असावें. त्यापैकी वेद्याना जमीन दिलेली 
दिसते ( वे. द. खं. २, पु. ४ व २९ पहा ). त्याचा शिक्का व मोतेब यावर आहे, 
म्हणून पत्राची मुद्दाम निवड केली आहे. नं. ५० व ५१ ही पत्रें फत्तेसिंग भोसले 
यांनी मोजे भोसे, ता चाकण चा मोकदम व ता चाकणचे देशमूख व देशपांडे 
यांस अनुक्रमे मोजे भोसे गांवचा मोकासा वेद्य बंधूंस दिल्यामुळे तो त्यांजकडे 
चालवावा असा त्यांत मजकूर आहे. फत्तेसिगाचा शिक्का व मोतब यावर आहे. 
शाहू छत्रपतींनी यास पुत्रवत्‌ मानिला होता. 

(इ ) पत्रे :--( वेद्यास आलेली )-नं. ३ ची चिटी विश्वनाथ भयंचा 
मुक्काम जेजुरीस असतांना ठुकापा तेल्यानें त्यांस दिवटीकरतां तेल दिल्याचा यांत 
उल्लेख आदे. या पत्रावरून विश्वनाथभरांचा मुक्काम कळत आहे. नं. ११ चे पत्र 
श्रीरामदासखामीचा पुतण्या शामजीबावा ( गंगाधरबावाचा पुत्र) याने लिहले 
असून त्यांत वेद्य बधूंस त्याने चाफळच्या श्रीरामाचे मदिर बांधण्यास कर्जाऊ रक्कम 
मागितली आहे. यांच्या पत्रांत भीकारापुढें 'रामतमथ' हा शब्द असून त्यांच्या नांवा- 
पुढे ' नाम्ने? असा शब्द असतो. त्यावरून त्यांचीं पत्रें ओळखतां येतात. नं. १३ ह 
पत्र मोरो नारायण भाव्ये यांनीं छिद्दिलें असून त्यांत इनाम गांवचा वसूल यंदा 
मजुराचा ( सूट ) घालावा असा करार झाल्याचे लिहिले आहे, द्वे बहुधा कार्‍हाटी 


(२१ ) 


गावाबद्दल असावें. या कामासाठी सुप्याचे सुभेदार बाजी हरी वेद्याकडे गेले असावे 
नं. १६ मध्ये आपाजी जिवाजी सुभेदार प्रांत देवगड हा वेद्याच्या मामदताचा 
तिकडील वसूल करीत असे, त्याने वसुलीची हकीकत लिहिली आहे. यास तिकडाल 
दुसर कारकून संकराजी कान्हो, मेसो इरी सावरकर, व नारोपंत गद्रहा मदत करात 
रघूजीने रु. ४,००० ची चिठी रघुनाथमट पटवधन झिपरे यांजवर दिलेली गद्रे याज- 
बरोबर पाठविली. आपाजीचा बेत रघूजीबरोबर साताऱ्यास यावयाचा होता. पत्राची 
तारीख निश्चत लागली नाहीं. नं. १९ चे मोरो नारायण भाव्ये यांचे पत्रांत त्याने 
वेद्यबधूना, बाडे देशमुख यास वसुलास अडथळा करूं नये म्हणून महाराजांचे हातरोखे 
पाठवावे म्हणून लिदिले आहे. उदाजीचा मुलगा द्वारोजी पवार यास अजमाबाद 
(पट्टण) चा हातरोखा न देतां रायाजी पवारास देण्यास चुकू नये असेही 
भाव्यानी लिहले आहे. आनंदराव पवाराचा मुलगा रायाजी पवार होता. ही शाखा 
धार संस्थानची होती. ने. २० चे पत्र बाळाजी दादाजी वेद्यान लिहिले असून त्यांत 
देण्याघेण्याची माहिती आहे. चंदाखानाकरतां दिलेले पैसे वसूल करण्याबद्दल 
सूचन] आहे, अंबेरे गांवचा बाळाजी दादाजी असावा असे दिसते. न. २१ 
मध्ये आनंद खंडेराव याने, विश्वनाथभटांनी रिधपूर व नांदगाव वगर ६ 
महालाच्या दफ्तरदारीची वहिवाट करण्यास दिल्यास, वसूल होणाऱ्या रकमेतील 
3 रक्कम स्वतःची मजुरी घेऊन बाकीची भरणा करण्याचे कबूल केळे आहे. मद्दालांचां 
नावे बाळापूर, मलकापूर, अकोले, रिधपूर, नादगांव व खालापूर असून त वऱ्हाडात 
आहेत. पत्राचा लेखक वाघ असावा, नं. २२ मध्ये नारो अनत परचुरे लिहतो कॉ; 
वऱ्हाडातील तुमच्या दफ्तरदारीच्या वहिवाटीबद्दळ वसुलीचा ई भाग तुम्हांस देऊ. 
हा वैद्याचा नातेवाईक असावा, खतःस * अपत्ये? म्हणतो, पण परचुऱ्याच्या 
वंशावळींत त्याचे नाव नाहीं. नं. २३ मध्ये रामाजी महादेव विश्वनाथभटास 
लिहितो की, मध्यप्रांतांतील देवगड, परगण्याताल तुमच्या दफ्तर्‍्दारीची मुतालकी 
केली त्याबद्दल 3. वसूल तुम्हांला देऊं. नं. १८ मध्ये रघूजी भोसले यानी प्रात 
देवगडचा सुभदार आपाजी जिवाजी यास वेद्यांस नागपूरची दफ्तरदारी दिल्याचं 
लिदि७ असून वेद्यांनी रामाजी महादेव त्या कामासाठी पाठाविलेला आइ, त्याजकडून 
काम घेऊन त्यास सालाचे वेतन रु, ३०० द्यावे असे कळविले आहे. ने. २५ दे हरी रघुनाथ 
जोग याचे पत्र विश्वनाथमटांस असून त्यास रघूजीस कघूल केल्याप्रमाणें कोनेरपंत 
कोलटकरास घेऊन देऊरास कां आला नाहीं म्हणून विचारल आहे. रघूजीस त्यांचे- 
बरोबर चंदाखानाच्या पेशाबहल व इतर कामाबद्दल विचार करावयाचा होता. 
पत्रांत श्रीकारापुढे ' कप्हाटेश्वरे ' लिहिले आहे म्हणून हा जोग नांदिवड्याचा आहे 

यगडजवळील काऱ्हाटेश्वर देव तेथील जोगाचे कुलदेवत आहे. नं २९ मध्ये रघूजा 
भोसल्याची आई काशीबाई इने वेद्यबधुस रु. ५०० श्रावण मासाच्या खचवेचासाठी 
मागितले आहेत. यावरून वेद्यबंधु भोसले घराण्याशी किती आपलुकाने वागत 


(२२ ) 


याची कल्पना होते. या पत्रावर शिक्कामोतच रघूजीचे आहे. शिकत्रयांतील मजकूर 
“ श्रीशंकर चरणी तत्पर रघूजी भोसले निरंतर’ असा आहे. असा मजकूर इतर 
त्याच्या शिक्क्यांत नसतो. नं. ३० चे पत्र रघूजीचा चुलता राणोजी याने वेद्यांप्त 
लिहिलं असून त्यांत आपणांस वेळेवर पैसे न मिळाल्यामुळे शागीदपेशांतील 
माणसांस रोजमुरा देतां आला नाहीं म्हणून ती निघून गेली आहेत तरी पैसे 
पाठवावे, प्रकृति बरोबर नसल्यामुळे साताऱ्यास येतां येत नाही असं कळविले आहे. 
वेद्यांकडून त्यास रोजमुऱ्याचे पैसे देण्याची तजवीज, वैद्यांकडे त्यांचे गांव गहाण 
टाकून, रघूजीने केली हाती. नं. ४४ मध्ये भोर संस्थानांतील नागोजी ना। जेधे देश- 
मुख यास कर्जाच्या इप्त्याबद्दळ सध्यां तगादा करूं नये अशी वेद्याना चिमणाजी 
नारायण सचीव यांनीं विनंति केली आहे. पत्राचे शेवरी सचिवांचे स्वतःचे अक्षर 
आहे, नं. ४८ मध्ये महिपवराव तावरे याचे वैद्यांना पत्र आहे. तो वैद्यांच्या काऱ्हाटी 
इनाम गांवचा राहणारा होता. पण या वेळां तो सुरज भेलशाच्या लढाईवर पेशब्या- 
बरोबर गेला होता. या वेळीं निजामातफें शंभूसिंह जाधव हा सुप्याच्या बाजूस लुटालूट 
करीत होता; त्याचेपासून आपल्या माणसांचे संरक्षण करण्यासाठी शिवराम तुकदेव 
करमरकर या कारकुनास लिहावें अशी वेद्यांना त्यानें विनंति केली आहे. सर्व पत्र ताव- 
य्याच्या हातचे दिसते. नं. ५३ हवे व्यंचक विश्वनाथाचे पत्र आहे. त्यांत त्याने विश्व- 
नाथभटांना १,००० रु. वे, रा. सदाशिवमट सोमण यांस देण्याबद्दल लिहिले आहे. 
न. ५९ हे मोरो नारायण माव्याचे पत्र आहे. या पत्रावरून रघूजी या वेळी साता- 
ऱ्यास गेला होता असं समजते. भाव्याने वैद्यांना त्याचेकइन काहीं कार्य करून 
घेण्याबद्दल यात डिंद्दिळ आहे. नं, ६० हे पत्र नागोजी ना। जेधे याचें असून त्यांत 
त्याने कर्जाच्या फेडीचा मजकूर लिहिला आहे. तो मुदत मागत आदे. नं. ४४ च्या 
पत्रांत सचिवानां वेद्याकडे याबद्दल भीड खर्च केली आहे, 

पत्रे :--( वेद्यांना-लिहिलेलीं )--नं. ८ मध्ये बाळंभट औधाहून विश्वना थभटांना 
लिहितात की, रादिमतपुरास आले असता गाठ पडेल, रघूजी भोसल्याकइन आलेली 
४ पत्रें पाठाबिलीं आहेत. शंकराजी कान्हो विश्वनाथभटांबरोबर होता व करकरे हा 
बाढेमटांबरोबर होता. नं. १५ हे पत्र वेद्यबंधूंनी नारो अनंत गद्रे यांच्या नांवे 
लिहिले असून रघुनाथजी भोसले यास द्यावयाची एक इजाराची रकम कशी जमा 
करावयाची हे त्यात लिहिलें आहे. या वेळीं काऱ्हाटीस घोड्यासारठी पागा बांघ- 
ण्याचे काम चालले होते. उंट, घोडे, वगेरेंची खाण्यापिण्याची तजवीज करण्याबद्दल 
वैद्यांनी सुचविले आहे. रघूजी नागपुराकडे जाण्यासाठी महाराजांची परवानगी घेऊन 
जातांना देऊरास मुक्काम करणार, असें त्यास कळविलें आहे. यांत पेठेच्या कोलाचा 
उल्लेख आहे, पेठ म्हणजे बारामतीचा पेठेचा भाग असावा. पेठ, कसबा व फड 
हीं नांवें अजूनही गावाचे अगोदर घालतात. पेठ म्हणजे बाजार बसविण्याचा 
भाग, कसबा म्हणजे मूळ वस्तीचा भाग व फड म्हणजे ज्या भागांत 


(२३ ) 


कचेऱ्या असतात तो भाग अत्ता अर्थ असावा असे वाट्ते. नं. २४चे 
पत्रांत बाळंभटांना विश्वनाथमट कळावितात कीं, रघूजी व महाराज यांच्या 
भेटीचा दिवस ठरवून देऊरास बाबुराव मल्हार चवे यास घेऊन यावें. रघूजी 
करंजीहून मांडवगणास येऊन देऊरास यईल. चंदाखानाबद्दल रुपये ठरविण्याच्या 
वाटाघाटीसाठीं बवे यास रघूजीकडे आणण्याची ही खटपट आहे. नं. ३१ च्या 
पत्रांत बाळंभट गोविदपंत सुमेदारास लिहितात कीं, विश्वनाथमट देऊरास रघूजीस 
भेटून पुण्यास जाणार आहेत, तेथे त्यास भेटावे. हा गोविदपंत गोविद सामराज 
मावळच्या प्रांताचा वडगांवकर सुभेदार असावा, नं, २७ मध्ये विश्वनाथभट 
तिसगांवाहून बाळंभटास लिहितात कॉ, आम्ही गोदावरी व नारा ओलांडून 
देऊरास येतो. तुम्ही तेथे यावे. असे दिसते कीं, विश्वनाथमट रघूजीस औरंगाबादेस 
भेटले व त्याचेबरोबर परत सातारा येथे येण्यासाठी निघाले, ते पेठणावरून तिसगांवीं 
आले. नं. ४० यात विश्वनाथमट बाळंभटास डढिहितात कीं, उदाजी पवार व 
विराप्पा यांचीं पत्रें व हुजरे पाठवा व कार्‍हाटीपया पाटलाबरोबर खंडणी ठरवून 
त्यास वस्त्रे द्यावी व लवकर परत जाण्यास त्यास मोकळीक द्यावी. न. ४६ मध्ये 
विश्वनाथभट नारोपत गद्रे यास काऱ्हाटी कळवितात कॉ, आम्ही निरेवरून 
मोरगांवी आलो. आमच्याकरता भाजी वगेरे जिन्नस पाठवावे, नं. ५५ मध्ये विश्वनाथ- 
भट बाळेभटांस तिवसी, ता। मंगळवेड्याहून लिहितात की, शिवराम तुकदेव 
करमरकरास रु. १०० कबूछ केळे आहेत ते बाळाजीपंत फाटकापाशी द्यावे. 

पत्रे:--( इतरांची )--ने १५ हे रामचंद्रपंत करकरे यानीं नारोपंत गद्रे यास 
लिहिळं असून त्यांत कळाविछे आहे कॉ, सावताची धामधूम इकडे होती. कोकणांत 
नव्हती, ठुळोजी आग्रे महाराजांस भेटून परत कोकणांत जाणार. रघूजी देऊरास गेले 
आहेत. लवकरच नागपुरास येतील, नं, ४७ हूँ पत्र अक्षरावरून नारोपत गद्रे यांचे 
दिसते. बहुधा करकरे यास लिहिले असावे. यांत विश्वनाथमट निबूत व श्रीमोरेश्वर येथें 
गेल्याचा उल्लेख आहे. नं. ५७ ६ शिवभट साठे याने इरी रघुनाथ जोग, रघूजीचा 
कारभारी, यास ।छाइले असून त्यांत त्यास दिलेल्या रु. १०० चे २ वर्षीचे ब्याज 
७५ घेतले, यावरून व्याजाचा दरसाल दरशेकडा दर रु. २७॥ होत आहे! शिव- 
भटाचो देवघेव केसो इरी सावरकर व काशीभट खरे यांजपाशी होती असे दिसतें. 
पत्राची तारीख बरोबर निघाली नाही. 

(इ) हिशोब-ने. २ हा हिशोब कसबे भुगांवच्या वसुलीच्या पैशाचा नमुना 
म्हणून दिला आहे. वसुलांत कोणाकोणाची वांटणी असते व ती कशी केली आहे हे 
यावरून समजेल. चाइरम हा कर आहे. ह्या हिशोवाचा संबंध नारो अनंत याच्या 
सन १७४५ मधील न. ७ च्या पन्नार्शी आहे. 

(उ) अमात्य-- नं. १ चे पत्रांत भगवंतराव अमात्यास महाराजांकडून जी 
वतन-सरंजामासाठी राजपत्रें पाहिजे होतीं त्यांची यादी दिळी आहे. दवें पत्र शके 


(२४ ) 


१७६६ फाल्गुनांतील असल्यामुळें त्याचा सन १७४५ येत आहे. चुकून १७४४ 
मध्ये लागले आहे. भगवंतरावांचीं पुरातन वतनें ज्यांच्या ताब्यांत होतीं त्यांस ही 
राजपत्रे जावयाची होतीं, या नांवांपेर्का' कांहीं नांवे एकदम समजण्याजोगी नाहीत. 
येसूदादा हा शाहूच्या रखेलीचा मुलगा असावा. याला कुसाजी म्हणून भाऊ होता. 
सिवजी थोरात हा सिदोजीचा मुलगा असावा. शामराव रंगनाथ याचें नांव पे. द. 
२७. ७९ मध्ये चुकून रंगनाथएवर्जी नागनाथ छापले गेले आहे. राणोजी घोरपडे 
हा कापशीर होता असे पे. द. २६ मधील पत्रावरून निघते. सावंत कोण समजत नाही. 
याच्या घामधुर्माचा उल्लेख १७४४ मधील पत्रांत आदे. ती याच सुमारास झाली 
असावी. नं. ४१ मध्ये भगवंतरावास दिलेल्या कर्जाच्या फेडीबद्दल वेद्यांनीं पत्र लिहिलें 
त्याचें हे उत्तर आदे. जिन्नस विकून दसच्याचे सुमारास पेशाची तजवीज करीन 
म्हणतो. कुणबिणी पाठविण्याचा उलेख यात आहे. वतनाबहूल खटपट करावी म्हणून 
वचनाची आठवण [दिली आहे. नं, ४५ मध्य भगवतरावार्ने मुलाच्या लमाकरतां 
घेतलेले २. २०० सव्याज वेद्यांना परत केल्याचा मजकूर आहे रुपयापुढे आणे, पे 
नसल्यामुळे अळ्यासारखी खूण पूर्वी केली आहे ' सवेस्व जाऊं परंतु पत व इतबार 
उरो ' ही एक म्हण यांत आहे. 

(ऊ) भोसले - नं. ७ मध्यें वेद्यांकडून घेतलेल्या र, २५,००० ची पावती 
रघूजीने दिलेली आहे. हे रुपये विठोबा ना। वाकडे यांनी दोन लक्ष चंदाखानाबद्दल 
म्हणून द्यावयाचे त्यापेकाँ होते. पूर्वी वेद्यानी २०,००० र. दिले होते त्याचाहि यात 
त्याने उल्लेख केला आहे. रकमेस व्याज द. म, द. शे. रु. २ कबूल केले आहेत. 
अखंडित लक्ष्मीच्या पूवी लपेटीदार “ द ' हे अक्षर बहुतेक ठिकाणीं असतें. पण कर्धी 
“द्‌ च्या पूर्वी उभ्या दोन रथादि असतात. राजवाडे ' दा। ' हा हेमाडपंती बहु- 
मानाथी शब्द म्हणतात. तो “गाद”? असाहि पूवी लिहीत असतील नं, १२ मध्य 
रघूजी महाराजांकडे आल्यास परत नागपुरास लवकर जाण्यास परवानगी मागत 
होता. ती त्यास मिळाली नाई, म्हणून त्याने विश्वनाथमटांस विनेति केली आहे. फत्ते- 
सिंग भोसले या वेळीं महाराजाकडे आला होता. त्यास जाण्यासाठां परवानगी मिळाली 
होती. पेशव्यासद्दी ती मिळाली होती. विश्वनाथभरांच्या शब्दाला महाराज मान 
देतात दी भासव्याची खात्री दिसते. नं. १८ हे पत्र रघूजीनें आप्पाजी जिवाजी यास 
नागपूरच्या दफ्तरदारीबद्दळ लिंइले आहे. याचा खुलासा पत्रे या (इ. ) सदरांत 
नं. २३ खाली केला आहे. रामाजी मह्दादेव द्वा माखजनच्या आप्पाजी महादेवाचा 
माऊ असावा, आप्पाजी महादेवास कार्‍हाटीच्या वसुलासाठीं पाठाबिल्याचे एक पश्र 
आइ, नं. २६, २८, ३१, ३३ ते ३९ या पत्रांत रघूजी साताऱ्यास येऊन चंदा- 
खानास द्यावयाच्या साडेसात लाखाच्या रकमेच्या वाराघारीसार्ठा देऊरास जात आहे 
ब तेथे वैद्य, वाकडे व बवे यास बोलावीत आहे, असा मजकूर आहे. यांत वेद्य- 
बंधूची याचसंबेधी एकमेकांत पत्रे आहेत. या वेळीं उदाजी पवाराहे साताऱ्यास 


(२५) 


विश्वनाथमटांची गांठ घेण्यास आलेला आहे. यांतील ५-६ पत्रे सबंध रघूजीच्या 
इस्ताक्षराचीं आहेत. कांहीं पत्रांत जनोबांचा उल्लेख आहे तो रामाजी ऊ. बाबुराव 
मल्हार बर्वे यांचा परभू गंगथडीचा दरकदार कारकून होता. याचे आडनांव चिटणीस 
आहे. कांही पत्रांत * रघूजी च्या ऐवजीं चुकून ' राणोजी” असें लिहिले गेले आहे, ती 
चुक छापण्यांत सुधारली आहे. हरीपंत हा भोसल्याचा दिमत इरी रघुनाथ जोग होय. 
८ शामराव? म्हणजे शामराव गोविद टकले हा मराठ्यांचा ओरंगावबादेस वकील होता. 
त्रिवकराव कोण हे समजत नाही. याच कागदांत होनाजी मोहिते व बहिरजी 
महाडिक यांची या वेळी रघूजीस काय जरूर होती कळत नाही. तसेंच अटोळे य 
पवार यांस हातरोखे कशाबद्दल पाहिजे होते समजत नाहा. अण्णा हं नांव विठोबा 
नाईक वाकड्यासाटीं आहे. नं. ४२ व ४३ ह्या पत्रांत ७॥ लाखांची तजवीज कशी 
करावयाची याबद्दल रघूर्जाबरोबर जो करार झाला त्याची मादिती आहे. रामाजी 
मल्हार बर्वे हा बाजीराव पेशव्याचा मावसभाऊ होता. नं. ५४ हूं पत्र बाबुराव भोसले 
यांनीं विश्वनाथभरांस लिहिले आहे. हा मराठा नसून ब्राह्मणच आहे. तो जगोबा ना 
गोडसे यास रु, २,७०० देण्याबद्दळ लिहितो. हा ब्राह्मण असल्याचे वे. द., खं. २, 
प. २४ वर दिळ आहे. शिवाय तो एका पत्रांत नमस्कार लिहितो, मराठा असता तर 
दंडवत लिट्विले असते. 


(ऋ) जयगडच्या कऱ्हाटेश्रस्चे देवालय व गंगेस समुद्रापर्यंत जाण्याच्या 
पायऱ्या वैद्यांनींच बांधल्या. त्याबद्दल कृष्णभट काळे, रा. नांदिवडे, यांचे पत्र आहे ते 
छापछ नाहीं. 


(ए) आंग्रे ने. ४ मध्ये छत्रपतिमहाराज, येसाजी भोसळे (शाहूची रखेली 
लक्ष्मीबाई इचा मुलगा ) यास मजशी लढण्यासाठी पाठविण्याच्या बेतांत आहेत, असे 
कळल्यावर तुळोजी आंगरे वेद्यबंधूना लिहितो की, सो. सकवारबाईचे वशिल्याने घनबा 
मंत्री यास पाठवून येसाजीस आणीत आहेत हा बेत रद्दित करावा, या वेळीं तुळाजी 
सरखेल झालेला होता. नं. २० मघील मजकुरावरून वेद्यांच्या साहाय्याने तो महाराजांची 
मर्जी संपादन करीत आहे. विसाजीपंत व गंगाधर काशी यांसही त्याने साताऱ्यास पत्रे 
लिहून महाराजांकडून आपणास काय पाहिजे तें कळविले आहे, यासाठीं त्यानें बापूजी 
महादेव यास मुद्दाम त्यांचेकडे पाठविले होतें. नं. ४९ मध्य तुळोजीनें आपले काय 
म्हणणे आहे ते आबाजी रंगनाथ यास पाठवून कळविले आहे. नं. ५२ मध्ये शाहू- 
महाराजांना खजूर, मासे व बोबील पाठवित्याचे तो वेद्यांना कळवीत आहे. ने ५६ 
मध्ये तुळोजी वेद्यांना महाराज मजवर रुष्ट कां झाले आहेत ते विचारतो व त्यांचा 
राग वेळ पाहून घालवावा अशी विनंति करतो. 

डर 


0५ १ 


(२६) 


१७४५ 


(अ) आश्चापत्रे ;--नं. २ मध्ये चिचवडच्या देवांनी वेद्यांना आज्ञापत्र पाठविले 
आहे कीं, देवाच्या अन्नछत्राचे खचासाठी मोजे माण व आंबी हे गांव इनाम आहेत, 
त्यांत मोकदमाच्या पासोडींत आंब्याची झाड आहेत त्यांतील फळे माहादजी 
खोडकर नेऊं देत नाहीं तरी महाराजांकडून दा हरकत नाहीशी होण्याकरितां हुकूम 
मिळवावा, भोसरी व थेऊरची व्यवस्था सुरळीत चाछेळ अशी काळजी घेण्याबद्दल 
लिहिले त्यावरून त्या गांवाबद्दळ कांही भानगडी असान्या, देवांनी आपला कारकून 
नानाजी महादेव वेद्यांकडे या कामासाठी पाठविला हाता. पुणे-लेडच्या वाटेवर 
भोसरी गांव असून तेथे एक मोठे तळे आहे. त्यांतील पक्ष्यांच्या शिकारीसाठी 
लोक जातात, पासोडी म्हणज इनाम जमोन. आंबी है गाव मारगांवापासून 
२।३ मेल आहे. तेथे आंबीकर धरण्यांतीछ माणसे आहेत. न. ४ मध्ये 
दिल्लीच्या बादशहाने विश्वनाथभट वेद्यास कळाविछे आहे का, देवशड प्राताची 
पोतदारी शेकडा २ प्रमाणे रघोजी बाबांनीं तुम्हांस दिल्याचे पत्र दिल आहे त 
आपणही मंजर केले आहे; त्याप्रमाणे उपभोग घ्यावा. या वेळीं महमदशहा 
बादशाहा तक्तावर होता. त्याची कारकीद १७१६ ते १७४८ पर्यंत होती. त्याच। 
शिक्कामोतेब या पत्रावर फारशीत आहे. न. ३० मध्ये तुळोजी आंग्य्याचे आज्ञा- 
पत्र आहे, दामोळमधील खड्करांचे सावड्यांचे वतन सुरू केल्याबद्दल जयगड" 
अमलदारास ते काढे आहे. हे मध्यंतरी इबशांचे ठ॒टीमुळे बेद हाते. त्याबद्दल त्या ज- 
कडून इरकी ( दंड) रु. ३७५ घेतला. तिकडे लारी नाणे होते, ४ छारी म्हणजे 
१ रुपया, वे. द., खड १ मध्ये खडकरांचे ७।८ कागद या वतनासबधी छापले आहेत. 

(आ) ताकिदीः - नं, २८ ही ताकीद वेद्यार्नी मोजे वाकी, परगणे सुपे, यथील 
मोकदमाकडे त्या गावचे पाटील व कुलकर्णी यास देण्याकरतां पार्ठविळी आहे, त्यांना 
ताबडतोब वसुलाचे हिशोब घेऊन बोलावले आहे. हुकूम पाळला नाही तर दामाजी 
शंकराची जी स्थिति झाली तशी होईल, अशी तंबी दिली आहे. अशा ताकिदी 
पुष्कळ आहेत. त्यांपैकीं ही घेण्याचा उद्देश इतका कीं, मोकदम हा पाटीलकुलकर्ण्या- 
व्यतिरिक्त निराळाच बलुतेदार असला पाहिजे. हली यांवांत मुकादम कोणी बलते- 
दार नाहीं. हा गांवकामगार कधीं नाहींसा झाला कळत नाही. हा सव वतन- 
दायांव्या वरचा आधिकारी असावा. 

(इ) पत्रे ( वेद्यांस आलेली ):--नं. ७ चे पत्र नारो अनंत गद्रे, वैद्यांचे 
इनाम गांव भुगांव येथून लिहीत आहे. रामाजी ना काळे ह्याची नागपुराकडे मोठी 
सावकारी होती. त्याचे दुकानची रु. १००० ची हुंडी घेऊन त्याने मुगांवचा वसूल 
पाठविला. त्यास हुंडणावळ व बटा मिळून १४० र. खच आला. इछीं इतके पेसे 
पोस्टल मनीओंडेरीने किवा चेकने पाठविण्यास फारच थोडा खच येतो, रघूजीन 


(२९७) 


नजरपट्टबिद्दळ ७०० रु. घेतले हा हिशोच गद्रे यांनी १७४४ मधालि नं. २ च्या 
पत्रांत दिला आहे. या वेळीं रघूजी वणी येथे लढत होते. इं ठाणे चांद्यापासून १ 
मजल आहे. वणी हे वर्धा नदीच्या कांठीं आहे. रघूर्जाकइन नाइक्क घेतलेल्या पेशा- 
बद्दल दाद मागण्यासाठी गद्रे रघूजीऊडे गेला होता, कृष्णाजी वामन खरे निमळेस 
होते तिकडेच शंकराजी कान्होस वसुलीस पाठाविले होते. नं. ९ चे पत्र शंकराजी 
कान्होने भुगांवाहून लिहिले असून त्यांत झुलाजी जगन्नाथ देशमुखावर विश्वास 
ठेवल्यामुळे वसुलाचे पेशांत कसे नुकसान झालें याच वणेन केले आहे 
तो स्वतःस देशमुखी व पाटीलकी या वतनांय्या सनदा मागत आहे. 
` स्वामी जिकडे वळतील तिकडे हत्ती देतील ' ही म्हण यांत आहे. गद्रे यांच्या 
सांगण्यावरून झलाजीस वेद्यानी पाटीलकी दिली. एकाच मालकाचे कारकून एक- 
मेकांच उणे कते काढतात याचा नमुना या पत्रांत सांपडतो. नं. ११ मध्य हरी 
रघुनाथ जोग दिमत रघूजी भोसले हा वेरागडाहून विश्वनाथभटांस, रघूजी या 
सालच्या बंगालच्या स्वारीत जात असतां वेदांच्या वसुलावाबर्तीत झालेले घोटाळे 
उलगडण्यास त्यांचे कारकून नारोपत व गोपाळपत गद्रे व शंकराजी कान्हो; रघूजीला 
भेटण्यास आल्याचे कळवितो. यात हा विश्वनाथमटांस नागपुरास येण्याबद्दल 
लिद्ठत आहे. हा रघूजीबरोबर १७४४ मध्ये देऊर इनाम गावी चदाखानाच्या 
पैशाच्या ठरावाच्या वेळी इजर होता. ने, १२ चे पत्रांत चाफळचे लद्मणबाबा 
स्वामी ( रामदासांचे माऊ गंगाधरस्वामी यांचा नातू ) वेद्याना दासनवमीच्या 
उत्सवाच अगत्याने निमंत्रण दत आहे, ने, १६ ह्या पत्रांत राघोबा दरवे 
वेद्यांना रु, १,००० चिपळूणच्या बदराव्या मक्त्याबहळ आंग्ऱ्यांस देण्याप्ताठी 
तानशेट तेल्याबरोबर पाठवावे असे लिहीत आहे. हा नांदिवड्याचा राहणारा 
असून श्रीकारापुढ ' कर्‍ह्वाटेश्वर ' व पत्राच्या शेवटी विनंतीच्या पुढे ' लक्ष ' असे 
शब्द लिहितो. ने. २० मध्ये वि&ळ अण्णाजी नागपुराहून तिकडील वसुछासंबंधी 
इकीगत कळवितो. रघूजी संबळपुराकडे गेला आहे व आवजी कवडे देवगड प्रांती 
येणार दी बातमी त्यात छिहिली आइ. कुणबिणी पाठविण्याबद्दलह्दी मजकूर यांत 
आहे. नं. २७ हे पत्र सिहृगडचे [केलेदार खंडो मल्हार याने लिहि” आहे. या 
पत्रावरून विश्वनाथभट यांस देवी येऊन आतां ते बरे झाले आहेत असे समजते. 
किलेदार यांस वेद्यांचे देण द्वोते ते पडण्यास मामलत मिळवून घ्यावी असे तो म्हणत 
आहे. नं. ३७ चे पन्न प्रांत देवगडचा सुभेदार आप्पाजी जिवाजी याने नागपुराहून 
लिहिले आहे. याने साताऱ्यास रघूजीस २ लक्ष १० हजार देऊन मामलत मिळविली, 
त्यास १॥ वपं झाले, या मुदतीत जो वसूल झाला त्यापैकीं १ लक्ष १० हजार विसाजी 
गोविदाचेमार्पत सरकारांत भर्‌छे, मल्हारराम घारपुरे यांनी इमी दिली म्हणून 
८५००० रुपये दिले, शिवाय शिभदीचा रु, ४५००० खर्च जाहला व समाईक खर्च 
रु. १। लाख झाला. रसदेच्या म्हणजे सेन्याच्या खचोसाठी र. ६०,००० मिळाले होते. 


(२८) 


सो. सकवारबाई, जानोजी भोसले, जिवराव मोहिते, व तुळजोराम यांनी गेल्याचे- 
मार्गाल श्रावणांत मामला काढून घेण्याचा विचार केला व ते पेसे सरकारांत घेण्याचे 
ठरविले हाते, अप्पाजीने त्यांस सांगितले, मी मामला सोडीत नाही, आम्ही १०० 
श्राहण यर्थ आहोत, तुम्ही आमच्या कमाविसदारास मामलत करू दिली नाही तर 
तुमच्या घरापाशी बसून प्राणत्याग करूं, तुमची कचेरी रक्तबोंबाळ करू. दोन महिने 
अप्पाजीने अशा निग्रहाने दिवस काढल्यावर तडजोडीस येऊन त्यांनीं २० हजार 
देण्याचे कबूल केले व आलेला प्रसंग विल्हेस लावला. कोन्हेरपत कोलटकर, 
पुरुषोत्तममट शेवडे यांचेकडील रक्कम मिळाली नाहीं. कोन्हेरपत. भोसल्या बरोबर 
बंगाल्यांत गेले व पुरुषोत्तममट वारले. विसाजी गोविंद दे राज्यकारभारांत 
निमोल्याप्रमाणे आहेत, तेव्हां आप्पाजी जिवाजी वेद्यांस म्हणतो कीं, तुमच्याशिवाय 
आम्हांस प्रसंगांतून वाचविणारा कोणी नाहीं. त्याने मागशीर्ष मासी जमावदी झाल्यावर 
हा प्रयत्न करून वद्यास १००० दण्याच कयूल कल. सा. सकवारबाश्साहच, 
जानोजीबा वा, जिवराव मोहिते व तुळजोराम व विसाजी गोविद यांजला महाराजांकडून 
ताकीदपत्रे पाठवून पैसे वसूल करावे, अस्ता अप्पाजीपताने वेद्याना सछा दिला आहे. 
पत्रें ( वेद्यानीं लिहिलेली ) :--नं. ३ हे पत्र वेद्यांनी भवानजी भांबळे यास 
लिदिल आहे. त्याला तुळोजी आंग्प्यास छ@िहिलेल पत्र जयगडास अमटदाराकडे 
देण्याला [लिहिळे आहे. अमलदार तेथ आंग्रे नसल तर पत्रे बिजयदुगास रवाना 
करतील. नं, ३५ चे पत्र विश्वनाथभटांनीं कोकणांतून बाळमटांस टलिाइईले आहे. ते 
पुळे येथील अनुष्ठान संपवून तुळोंजीस भेटण्यासाठी विजयदुगाम जाणार होत. 
बरोबर सो. उमाबाई व बाबू होता त्यांस माखजनास पाठवून दिल होत, परत 
[ण्यास साताऱ्याहून पालखी तेथे मागविली होती. आंबरसेट कोदडा बरोबर देऊन 
तट्ट, खेचरे व बेल पाठाविण्याबद्दळ त्याना ।लाइले होत, हा सरंजाम माखजनास 
आल्यावर ते सो. उमाबाइस घेऊन साताऱ्यास येणार होते. खेचरे ओझे वाहण्यासाठी 
पूर्व वापरीत अले दिसते. पत्राची तारीख बरोबर नसावी अते वाटते. 
पत्रे ( इतरांची ):--यातीळ तीन पत्रे नारो अनंत गद्रे यांनी लिहिलीं आहेत. 
नं. १३ चे पत्र वऱ्हाडांत दुष्काळ असल्यामुळं वंरण मदाग झाली, त्याचा दर इकडील 
सथ्यांच्या दराशी ताडून पाहण्यासारखा आहे. कडब्यास शेकडा ३ रु. व इरमऱ्यास 
दुसेरी पायली दर खंडीस ३० रु. अस्ता माव होता. वेद्यांची जनावरे तिकडे होती 
म्हणून त्याने नं. १९ चे पत्र करकरे यास लिहिले होते. गोवळकोट व अंजनवेल 
तुळाोजीने घेतल्याची बातमी त्यास कळली, पण रत्नागिरी व जयगड्ची बातमी न 
लिहिल्यामुळे तो दोप दतो. वरवड्याचे व रीळचें देवालय बाघण्यासाठी शिवभट 
सांठ्याने वैद्यांना! पैसे पाठविले होते, म्हणून तीं दवालये बांधून झालीं किंवा नाही 
त्याइल साठे चोकशी करीत होते, हा मजकूर त्यांत लिहिला आहे. नं. ३१ चे पल्लांत 
करकरे यास त्याने कळविले आहे कीं, रघूजी भोसले विश्वनाथभटांवर नाखुष 


(२९ ) 


झाल्यामुळे वसुलास अडथळा येतो, म्हणून त्यांनीं तिकडे जरूर जाव हे बरे. न. २१ 
च्या पत्रांत शिवाजी चोधरी कटक येथून लिहितो कीं, मकसुधा ( मुशिंदा ) बादेस 
सटवाजी व रायाजी जासूद गेले होते; पण रायाजी गोळी लागून मेला. डाक्याचा 
इसनमुलोक सुभेदारही मारला गेला. 

(इ) हिशेब --विश्वनाथमट साताऱ्याहून कोकणांत गणपतीपुळ्यास गेले, 
त्या वेळी त्यानीं केलेल्या खचाची ही नं. ४१ ची यादी आहे. यांत कोणत्या दिवशी 
कोठे मुक्काम केला हे दिले आहे. मुक्कामाची नांवें:--पाळी, चाफळ, मटोसी, 
मलाघाट, सगमेश्वरz, आबेड खुर्द, कोतवडे ब गणपतीपुळे, पुढचे खचाचे बंद 
मिळाले नाहींत, 

(उ) नं ४० मध्ये बाबुराव वेद्च यांची जन्मपत्रिका आइ. तिच्या पुढचे पान 
मिळाले ताही. 

( ऊ ) अमात्य :-- भगवंतराव वेद्यबंधूंस नं. ८ मध्ये लिहितो की, कोल्हा- 
पूरचे राजे व राणीसाहेब, अजांजी यादवाच्या तेत्रान वागतात, त्यांचा बेत, यमण्णा 
चिकोडीकर, राणोजी घोरपडे कागलकर याची व आमची कुरापत काढून त्रास 
देण्याचा आहे. गगाधरपत प्रातिनिधघीस बोलावून त्याबरोबर ठरल्याप्रमाणे न वागल्या- 
मुळे त्याचा उपमर्द झाला. श्रीपतराव महाराजांकडे आले आहेत, त्याच्याबद्दळ काय 
विचार केला तो कळला असेल, अंजनवेल व गोवलकोट तुळोजीने धेतले, हे 
कळले असेल. भगवंतराव वतनांचीं राजपत्र मागत आहे. वृद्धापकाळ होईपर्यत 
छत्रपतीनीं कांही न दिल्यामुळे बेतागून यात्रेत जाण्याचा बेत करणार म्हणत आहे. 
वेद्यानी पालखीची दांडी मागितली होती, ती त्याने पाठविल्याचे यात लिहिले आहे; 
इतर पत्रांप्रमाणे यांत आपल्या हलार्खाचेही वणन आहे. न. ३८ च्या पत्रांत भगवत- 
राव लिहितो काँ, कोल्हापूरच्या सां, राणी जिजाबाई यानी अजाजी यादयास पुत्र 
मानून आपाजी शितोळे व यमण्णा चिकोडीकर याबरोबर सख्य करून इंगली घेतली, 
राणोजी घोरपडे सेनापति व निपाणकर यांना बोलावून आणून कागल, मुरगूढ, 
टिकपुरली हीं गांवें घेतला व नतर आम्हावर चाळून येण्याचा बेत चालला होता. 
मुरारराव घोर।ड्याचा भाऊ दोळतराव यांचे लग्न खासखेळच्या मुलीबरोबर माघ मासा 
करण्याचे ठरल्याची बातमी यांत कळविली आहे. वेद्यानी या बातम्या महाराजांच्या 
कानांवर घालाव्या असा उद्देश अमात्याचा होता. संताजी वोसड्यास ममलकतमदार 
हा किताब होता, हिढुरावही तोच होता. तो लग्न ठरविण्यासाठी गेला होता. 

(ऋ) भोसले ;--नं. १० मध्ये रघूजी भोसले, अप्पाजी जिवाजी, सुभेदार प्रांत 
देवगड यास लिहितात की, विश्वनाथमट वेद्यां दरबारखचोबहल रु. दोन हजार 
पोचले नाहीत ते त्यास बाकी न ठेवता देऊन टाकावे. पत्रावर शिक्कामोर्तब व शेर्टी 
स्वतःचे ' बहुत काय ।लिहणे ' दवे वाक्य आहे. न. १४ जानोजी मोसल्याचे विश्व. 
नाथभटांस पत्र आहे, यांत महाराजांनी १७४२ च्या सप्टेंबरांत पतप्रधान व रघूजी 


(२०) 


यांच्या हही ठरवून देऊन सख्य केलं तरी त्यांचा सरदार आवजी कवडे व जयप्पा 
शिदे यांनी वऱ्हाड प्रांती येऊन गांवांची जाळपोळ करून ठटाळूट केली ब २० हजार 
रु. नेले या कृत्यांचे वणन यांत आहे जानोजीन फोजेसह जळगाव-जामोदकडे खान- 
देशच्या हद्दीवर पेशव्याच्या मुलखांत जाऊन त्यास कांहीं उपद्रव दिला नव्हता. ही 
हकीकत वेद्यांनी महाराजांच्या कानावर घालावी म्हणून जानोजीने लिहिली आहे. 
पेशवे व रघूजी याचा तंटा मिटविण्याच्या कामी वेद्य मध्यस्थ असावेत. जानोजी हा 
रघूजीचा सर्वोत वडील मुलगा सो. सुलाबाईपासून झालेला होता. रघूजीनंतर जानोजीस 
गादी मिळूं नये म्हणून त्याच्याबरोबर मुधोजी भांडत होता. हा वडील स्त्री सगुणा- 
बाई इजपासून झालेला होता. पत्रावर जानोजीची मुद्रा व शिक्का आहे. याचे 
एका पत्राचा पोटा नागपूर प्रांताच्या इतिहासांत आहे व धुळ्याच्या रा. भटांनी 
: मुद्रांचे प्रदशन म्हणून लिहिलेल्या लेखांत शिककयांतील मजकूर दिला आहे. दोहो. 
तील शिक्क्यांत व या पत्रावरील शिक्क्यांत फरक आहे. काळ्य़ांनी व भटांनी जानोजी 
रघूजाचा हिक्का वापरीत असे, त्याचा शिक्का निराळा नव्हता असे लिहिल आहे. 
ने, २२ मध्ये रघूजी वेद्यांना कटक कसे घेतले हे कळवीत आहे. येतांना देवगड 
प्राताचा बंदोबस्त करून धरमतरी व रायेपूर स्थानातून संबळपूर डावे बाजूस टाकून 
फाल्युनांत कटकला तो आला. अळीवरदीच्या लोकांस किल्ल्याबाहेर रघूजी आल्याची 
बातमी कळताच ते किल्ल्यात शिरले. रघूजीने मोचबेदी करून त्यांस जेरीस आणले व 
किल्ला हस्तगत केला. पुढे रघूजी मूदिदाबादेस गेला, न. २३ मध्य रघूजीन त्याच 
दिवशी कटक किला घेतल्याची इर्काकत महाराजांना कळतिण्यासाठी वद्यबंधूना 
लिहिली आदे. अलीवर्दीचा दिवाण जानकीराम ब त्याचा पुत्र दुलभराम हे दोघे 
पकडव्याची मजकूर यांत जास्त आहेव तो पत्रात रघूजीन स्वतः लिहिला आहे. 
दरबारी कामाबद्दल सवेस्वी रघूर्जान वेद्यावर भरंवसा ठेविला होता. 


( ऋ ) सोमवंशी--नं. ५ चे पत्र प्रतापजी सोमवंशीने वेद्यबधुंस लिहिले 
आहे. प्रतापजी व आप्पाजी हे संताजीचे मुलगे असून आप्पाजी जरी धाकटा होता 
तरी त्यास सरळष्करी मिळाली होती. या वेळीं प्रतापजी आजारी होता. यामुळे त्यास 
अंजनवेल व गोवळकोटच्या मोहिमेवर जाणे शक्य नव्हते, म्हणून तो वेद्यांना, ही 
मोहीम तूत रहित करण्याचे ठरवावे म्हणून लिहीत आदे. सोमवशीचा दिमत 
बाधूराव रघुनाथ हा वेद्यांकडे प्रतापजीने पाठविला होता. त्याचे आडनांव देवस्थळी 
असावे. या वेळी अप्पाजी भेल्शाच्या मोहिमेवर गुंतला होता. ने. २४ मध्ये 
अप्पाजी सोमवंशी सरलष्कर वुदेलखडांत भेलशाचे मोहिमेवर असतां त्यास वैद्यांचे 
पत्र मिळाछे त्याचे उत्तर त्याने माळव्यांत गेल्यावर लिट्विले, ते हे आदे. पेशाच्या 
दृष्टीने आपली ओढाताण झाल्याचे त्याने कळाविळे आहे. वेद्यांचे कज त्यास 
फेशवयाचे होतें. 


(३१) 


(रू ) आंग्रे! --नं. ६ मध्ये तुळाजी आंग्रे सरखेल बाळंभट वेद्यांना अजन- 
वेल व गोवळकोट सिद्दयांशीं लढून घेतल्याचे वृत्त कळवीत आहे. पहिला किल्ला बुधवार 
२३।१।४५ रोजीं व दसरा किला २५।१।४५ रोजीं २ दिवसांच्या अंतराने घेतला. 
त्यानें त्यांची नांवे अनुक्रमे गोपाळगड व गोवदगड अशीं ठेविली. ने. १५ मध्ये 
महाराजांना दिमग्याचें सणासाठी गुलाल, गुलाबाचे शिसे व खजूर देण्याकरतां 
नैद्यांचेकडे पाठविल्याचे तो लिहीत आहे. नं. १७ मध्ये तुळोजी वैद्यांना लिदितो कीं, 
हबशी ( शामल ) याजबरोबर लढून 'धाणकोट हस्तगत करून वसविला, हे वृत्त 
महाराजास कळवावे, सै गड, किले महाराजांचे नांवासाठी रक्षण करीत आहोत; 
त्याची कृपा संपादन करण्याकडेच लक्ष आहे. दे महाराजाचे मनावर त्यास वेद्यांमाफत 
ठसवावयाचे होते. या प्रयत्नांत बकाजी नाईक तुळोजीस मदत करतांना मेला. 
नं. १८ चे पत्र विश्वनाथभट वेदयाना अअनगे<हून केसो व्यबक्न छिहीत आहे. शाहू 
छत्रपति तुळोजीकडे विश्वनाथमट वेद्यांस पाठवीत आहे ई कळताच त्यांस आनंद 
झाला व त्याने कोणत्या मार्गाने जावे हे कळविले आहे. त्यानें त्याच्याकरता 
जयगडास गलबत तयार ठेविले होते. नं. २४, हृ पत्र केसो त्येबकानच वेद्यबंधूना 
लिहिणे आहे. यांत महाराज छत्रपाते व सो. राणी सकवारवाइसाहेब याचे, यजमाना 
( तुळोजी ) बदल काय मत झाळ' आहे, ते विचारले आहे; तसेच श्रीनिवास पंडितांचा 
पुढें काय बेत आहे याचीही चोकशी केली आहे. केसो यंबक यास अंजनवेल 
घेतल्यावर तेथेच इबशाच्या अमलाप्रमाणे कारभार चालविण्यास ठेविले होते. नं. ४२ 
चे पत्रांत दुळोजी विश्वनाथभरांस पुळे गणपतीहून विजयदुनास बोलावीत आहे 

( ए) हणमंते --न. १ मध्ये व्यकटराव गंगाधर हृणमते यांच पत्र विश्वनाथ- 
भटांना लिहिलेले आहे. वेद्याच्या कजरेडीचा तगादा त्याजकडे लागला होता, 
आपली हीन, दीन स्थिति लिहून तूते सोय होण्यासारखी नादी असे, तो कळवीत 
आहे. यांत एक म्हण आळी आहे: ' रिणे, हत्या व वेर कोणास सुटले असे नाही! ' 
श्रीकारापुढे “ मूलपीठ निवासिनी प्रा ' असे छिहिले आहे. “ मूळपीठ ? याचा अर्थ 
कोशांत * देवता ज्या ठिकाणीं प्रथमतः प्रकट झाली त स्थान ? म्हणजे ' उगमस्थान ? 
असा दिला आहे. ' मूळपीठ निवासिनी ? असा शब्द दिलेला नाही. “ मह्दापीठ ' 
म्हणजे पावतीय्या शरीराचे तुकडे ज्या ठिकाणीं पडळे असे मानतात त्या पवित्र 
स्थानांपैकी ३३ पवित्र स्थाने ( ओटपीठे ) १ तुळजापूर, .१ मालापूर व 2 कोल्हापूर, 
सप्तश्रुंग दो होत, तारीख बरोबर लागळी नाहीं. 

( ए) कोलटकर ;--नं, ३२ हे पत्र कोन्देरराम कोळटकराने, बंगालच्या स्वारीत 
रघूजीबरोबर असतांना रामगडाहून वेद्यबंधूस लिहिले आहे. त्यांत स्वारीची 
बरीच सविस्तर इक्ीगत आहे. कटक घेऊन मूशिदाबादकडे सेनासाहेब गेले, तेथे 
पजन्य फार म्हणून बरद्वानला मुक्काम केला. तेथे अछीवरदीचा वकील तहाचे बोळणें 
करावयास आला. त्याचेबरोबर निळो रघुनाथ वैशपायन पाठविले, बरद्वानला चिखल 


(२२) 


फार म्हणून रामगड प्रांतांतील डोगराच्या आश्रयास राहिले. निळो रघुनाथ यांचे 
अलीवरदीजवळ मूर्शिदाबादेस बोलणे २ मदिनेपयंत झाले तरी तडजोड होईना. 
म्हणून तो रामगडाजवळ आडा. अलीवदीशा २ मादिन्यांनीं दसऱ्यानंतर सामना देण्याचे 
ठरले, नं. २९ चे पत्र कोनेररामाने वेद्यबंधूंस सहसतरावजवळ मुक्काम असतांना लिहिले 
आहे. यांतही बंगालच्या स्वारीची इकीगत आहे. बंगाल प्रांतांत ५ महिने काढून 
स्वारी श्रणभद्रतीरीं भोजपूर प्रांतांत आलो. महिनापंधरा दिवस राहून मकार 
ग्रामा ( मूदिदाबादेस्त ) जाणार आहात. रघूजी वेद्यांच्या भरवशावर इकडील कार्य- 
भाग उरकीत आहेत. ही स्वारी भाक्तररावाच्या खुनानेतर सूड घेण्यस्ताठी असावी 

( ओ ) विसाजी गोविद :-- यांची २ पत्रें नागपुराहून वेद्यबंधूंना आला 
आहेत. दाद्दोत बंगाल्यांतून आलेल्या रघूजीच्या स्वारीची हकीगत आहे. कोनेर 
रामाने रामगड व सहस्त्राव येथून लिहिळेल्या इकीगर्ताप्रमाणेच ही आहे (नं. ३ व 
पहा ). दुलमरामास पकडून रघूजीनें आपल्याबरोबर मूहिदाबादे नेले होते, अस 
नं. २९ च्या पत्रांत आहे. नं. ३१ मध्ये श्रीमंत व तीथरूप यांची पर्न आलीं म्हणून 
डिहिळे आहे. तीथरूप म्हणजे विसाजीचे वडील असावेत व ते रघूजीबरो बर 
बंगाल्यात गेले असे होत आहे. विसाजीचे आडनांव समजत नाही. 

( ओं ) बाबूजी ना बारामतीकर: --नं. ३६ चे पत्र चाबुराव सदाशिव यांचे 
विश्वनाथभटास आहे. व्याने त्यास दरसाळये वेतन रु. १,००० देण्याचे ठरवून 
फडनिशी दिल्याचे यांत लिहिले आहे. पण याचा बोध बरोबर होत नाही. या 
पाताल वाघूराव सदाशिव हा बाबूजी ना नव्हे की काय १ 

( अं) मनोइरः--यांचे दुसरं आडनांव फफे ही आहे. ते कसे व केव्हां पडले 
समजत नाहीं. नं. चे पत्र रामचंद्र विछल याने हमंदहन बाळाजी इरा 
मनोदर यास लिहिल आहे कीं, विश्वनाथमटांकइन आमची खुशाली कळली असेल 

म्हास बगाल्यात जाव लागणार अस दिसते. ने, २६ चे पत्र दोघानी वेद्यांस 
रतनपुराहून लिहिल आदे. मोहनसिंगाकइन र. २५,००० येणे ते मिळाले नाहींत 
रघूजी कटक सर करून बंगाल्यांत गेळे, तिकडे आम्दी जावे कीं काय ते कळवांव, 
असा मजकूर त्यांत आहे. 


१७४६ 


( अ) आज्ञापत्रे :-—नंबर ११ हे आज्ञापत्र छत्रपतींचे खाजगी कारभारी पत 
राजाश याच आई, सा. राणां सकवारवाइची मुलगी सा, गजराबाई इजला मल्हाररात 
बांडे यास दिली, त्या लग्नांत अमात्य गदाधर प्रल्हाद आले होते त्यांच्याबरोचर 
त्यांचे जे आश्रित ११ जण आळे होते त्यांस शिधा देण्याबद्दल लिहिल आहे. ह! 


(२३) 


शिधा २ दिवसांचा दोन वेळचा २२ असामीचा मंजूर झाला आहे. नं. १९ हैं आज्ञापत्र 
पंतप्रधान नानासाहेब याचे आहे. चिमाजी अप्पाची मुलगी चि. सो. बयाबाई इचे लग्न 
गंगाधर ना ओकाराशीं झाले त्यासाठी लागणाऱ्या सामानाबद्दल कारद्वाटी गांवाकडन 
रु. २५ यावयाचे ठरले असतां आले नाहींत, म्हणून मोकदमास पेसे घेऊन पुण्यास 
येण्याबद्दल दा हुकूम आहे. बयाबाई ही अन्नपूर्णाबाईची मुलगी होती. तिचे 
वडिलांचे नांव मोरो मिकाजो थत्ते होत. हे भाग्याच्या मराठी दफ्तरांत पान ७७ मध्ये 
दिं आहे. नं. २० मध्ये कान्होर्जीराजे शिक यांचे कोकणांतील सावडं गांवाचे मोका- 
दमास लिहिलेले आशज्ञापत्र आहे. छत्रपतिमहाराजांनीं खंडकर घराण्यास या गांवांतील 
वसुटाबद्दल जे इक्क दिले आहेत, ते चालविण्याचे बाबर्तात इस्कत आणू नये, असे त्यांत 
आहे. लारी हे नागे कोकणांत चालत असे. यावर शिरक्यांचा शिक्कामोतेब आहे. 
त्यातील मजकुरावरून शिरके हे दाभोळ प्रांताचे देशमुख सुभेदार होते. खंडकरांना ३८ 
गांवचा वसूल रु. १४१ मिळत असे. नं. २५ हें दस्तक पंतप्रधानांचे दिमत आवाजी 
कवडे यांनी दिले आई, वऱ्हाडांतील उमरखेडाहन दरी कृष्ण काणे ह्यांची बायका- 
मंडळी दशी यावयाची होती त्यांचेबरोबर नारो अनंत गद्रे आहेत. त्यांस वाटेच्या 
सरदार व हवालदार यांनीं सुखरूप पोचविण्याची खबरदारी घ्यावी, म्हणून हा हुकूम 
आहे. उमरखेड व उमरेड द्वी निरनिराळीं गांवे आहेत. नं, ३८ हे शाहूमहाराजांचे 
आज्ञापत्र अंताजी जाधव दिमत सेनासाहेबसुभे यास आहे कीं,' प्रतिनिर्धाना इनाम 
गावे वर्‍हाडांत दिलेली आहेत, त्यांच्या वसुलास त्यांना हरकत येतां कामा नये. 
शेवटची ओळ महाराजांच्या हातची आहे, नं. ४० हे दस्तक रघूजी। भोसले यांनीं 
काढले आहे. रा.विश्वनायमट वेद्य आपले कापड व इतर सामान ५० बेलांवरून 
साताऱ्यास नेत आहेत. वाटेच्या सरदारानी व अमलदारांनी जक्रातीसंबंधीं त्यास 
तगादा लावू नये असा त्याचा आशय आहे 

( आ ) पने (वेद्यांस आलली ):--नं. १३ चे पत्र नारो रघुनाथ थोरात 
याने वंद्यबेधूना लिहून, त्यांत त्याच्या भावाच्या सामानाची चोरी पावसवरून येत 
असतां झाली, ती पकडण्यास मदत करावी, अशी विनंति केली आहे. वेद्य हे कोकणांत 
बावडे घाटाने येणार हे त्यास कळले होते. याच सुमारास त्या घारांत वाण्याची 
मुलगी चोरून नेली होती. तेच चोर थोराताच्या छर्गीत सामील होते अशी बातमी 
लागल्यामुळे वेद्यांना दे पत्र त्यान लिहिले आहे. सामानाची किमत ९०० स. व रोख 
३१८५- एवढ्याचे नुकसान झाले. चोरींत दोघांचे सोवळे गेले, म्हणून त्याने रामचेद्र- 
पंत करकऱ्याकडून जुने अगर नवे सोवळे मागितले आहे. नं, १८ मध्ये पुरवणी पत्र 
रघूजीनें किंबा बाबूजी नायकाने कनीटकच्या माळमतीविपयी बिश्वनाथमट वेद्यांस 
लिहिलें आहे. देवराव लपाटे, जामोजीराव निंबाळकरामापःत ती साध्य करण्याची 
खटपट करण्यासाठी साताऱ्यास महाराजांकडे गेले होते. सो. राणीसाहेबांनींद्दी 


रळ 
है 


(३४ ) 


त्यासाठीं नबाबाकडे वकील पाठविला होता. अजून निकाल लागला नाहीं, तोपयेत 
फत्तेसिंग भोसल्याकडून कांही मदत मिळाल्यास प्रयत्न करण्याबद्दल पत्रांत सूचना 
आहे. ने. २५ मध्ये लंबोदर धुंडिराज याने पवर्नाहून बंगालच्या स्वारीची हकीगत 
विश्वनाथमटांस कळविलेली लिहिली आहे, त्यास असे कळले की, आपाजी सोम- 
वंशीस ३ जखमा झाल्या, त्याजबरोबर रायाजी पांढरे, येक्षाजी अटोळे, आवाजी 
शिंदे व हरजी शिंदे आहेत, ते मुस्ताफाखानाच्या डेऱ्यांत असून त्यांच्यासाठी रोज 
१०० रु. खर्चास मिळतात, तुळजोपंतांनी बैरागी पाठवून खरी बातमी मागाविली 
आहे. नं. २९ हे पत्र आनंदराव सखदेव सेनाकत॑ यांनी विश्वनाथभटांस लिहिले 
आहे. सखदेवाचे मामा कृष्णाजी भास्कर होते. ते रघूजीचे नोकर होते. ते गेल्या 
श्रावणांत वारल्याचे त्याच्या जांवयानीं लिहिलें आहे. भोसल्यांनी त्याच्या मिडेमाडेने 
त्यास कजे दिले होते, दे सो. राणीसाद्देवांस कळतांच त्यांनी त्याच्याकडे हुजरे व 
राघो अनंत कारकून पाठावेले आहेत. म्हणून सखदेव विश्वनाथभटांस लिहितात कीं, 
तुम्ही आमचे नातलग आहात, या संकटातून सोडवावे. सखदेव वेद्यांना मामा 
म्हणतात तेव्हां सखदेव यांचे नाते असले पाहिजे, 

पत्रे ( वैद्यांना @िहिलेलीं ): --नं. ५ मध्ये बाळेभटांनी नारो अनंत गद्रे यास, 
महाराजांचे घरचे लम म्हणजे सो. सकवारबाईची मुलगी सौ, गजराबाइचे लग्न 
मल्हारराव बांडे याबरोबर होते, त्यासाठी त्याचेकडून काऱ्हाटीहून कांही सामान आण- 
विण्यासाठीं हुजरे गेले होते त्यांस सामान देण्याबद्दल लिहिले आहे. काऱहायीचा पाटील 
त्यास्ताठाच साताऱ्यास गेला होता. नं. २५ च्या पत्रांत बाळभटांनीं विश्वनाथभरांस 
लिद्देलेला दरबारचा मजकूर फार महत्त्वाचा आहे. रघूजी व फत्तेसिंग भोसले 
यांची तेढ त्रिचनापलोहून चंदाखानास आणला तेव्हांपासून होती, विश्वनाथभट या 
वेळीं रघूजीकडे नागपुराकडे गळले होते. तेथे या दोघांची तेढ मिटविण्याबहूल 
रघूजीचे पत्र त्यास आले होते. फत्तेसिंगास चाद राहावयास द्यावयाचे, वऱ्हाडपैकी 
५ महाल फत्तोसिंगाने रघूजीस द्यावयाचे व बाकीच्या त्याच्या महा लांपेकी निम्मे रघुजीस 
द्यावयाचे व निमे रायाजीस द्यावयाचे व चाकाच्या महालांची कमावीस फत्तेसिंगाने 
करावी, असा पूर्वीच ठराव झाला होता तसाच आतां होत असेल तर ठराव करावा, 
असे बाळंभटांनी !त्यात लिदेलं आहे. कोनेरपंत कोलटकर यास्त घेऊन साताऱ्यास 
आले असतां महाराजाचे विचारे निकाल होईल, असे ते लिहितात, रघुनाथमट 
झिपरे ( पटवधेन ) व बऱ्हाणजी मोहिते भाऊबीज करून नागपुराकडे जाणार आहेत, 
त्यांच्याबरोबर रघूजीची बहीण सो. ठकाबाई ( नवलोजी गुजराची स्त्री) जाणार 
आहे, बाबूजी नाईक बारामर्तास आहेत, पुढे काय करणार कळलं नाहीं, राणोजी 
मोसल्याकडील १९ हजारांची हुंडी विश्वनाभटांनी पाठविली ती मिळाली नाहीं, 
पेशवे दिपवाळीनंतर बाहेर जाणार, या वेळी अवर्षणामुळे बाईसातास्याकडे दुष्काळ 
होता. या बातम्याही त्यात आहेत. नं. ३६ चे पत्र बाळंभरांनीं साताऱ्याहून 


(२५) 


विश्वनाथभरांना लिहिले आहे. या वेळी रघूजी व त्याचा चुलतमाऊ ( कान्होजी चा 
मुलगा ) रायाजी यांच्या वांटणीचा तंटा चाळू होता, तो महाराजांनी विश्वनाथभटा- 
कडूनच मिटविला, शाहूची प्रकृति अशक्त असतांना देखील ही काम करण्यांत ते 
गुंतत असत. नं. ३५ मध्ये लिहिल्याप्रमाणे बऱ्हाणजी मोहिते, सा. ठका वाइ, रघुनाथमट 
पटवर्धन व कृष्णाजी केशव साताऱ्यास आले होते. “कोणाचा पायपास कोणाचे पायी 
नाहीं) ही म्हण नागपूरच्या दरबाराबद्दल विश्वनाथमटांनी वापरली! आहे. वाळभट 
लिहितात की, रघूजास साताऱ्यास येण्याबद्दल आग्रह करूं नये; या वरळी सताजी ऊ, 
राणोजी व रायाजी एक होऊन वऱ्हाडांत रघूजीविरुद्ध धामधूम करण्याच्या तयारीत 
होते, दी बातमी साताऱ्यास नव्हती, त्या तिघांची एको करण्यासाठी महाराजानो 
तिघाना साताऱ्यास घेऊन येण्याबद्दल विश्वनाथभरास लिहिले होने, छत्रपाति ब राणी- 
साहेब बाळंमटाजवळ विश्वनाथभटांवहदल !वेचारपूस करीत, नं, ४६ मध्ये विश्वनाथ- 
भटांनी बाळंभटंस उदरीनजीक वेरागडाहून लिहिलेले पत्र आहे. यात घरगुती मजकूर 
बराच असून रायाजी व रघूजी याची समजावीस कल्याची महत्त्वाची बातमी आहे, 
नारोपंत गद्रे व विश्वनाथमट ८ | ६५ दिवसांनीं देशी जाणार, असेही यांत आहे. 
(इ) यादी; -न. १ मध्ये विश्वनाथभटानी महाराजांकडून ज्यांस ताकीद पत्रे 
घ्यावयाची त्यांची यादी आहे. यात ३ माणसें आहेत. १, महादजी शिंदे-यानीं 
जाळनापूर परगण्यांत जी नासधूस केली ती त्या परगण्याच्या होणाऱ्या वसुलांतून भरून 
द्यावी अशा हुकुमाचे त्यांचा मुखत्यार नरहर लक्ष्मण यास पत्र, २, हणमंतराव अरोळे- 
सफेतजंग बहादूर यांजकडून परगण्याचा वसूल करतांना लोकांस त्रास होतो तो होतां 
कामा नये असे त्यास पत्र. ३. बाजी हरी सुभेदार, परगणे सुपे-हे वैद्यांच्या काऱ्हाटी 
इनाम गांवच्या लोकांस त्रास देतात म्हणून तसा त्रात न देण्याबद्दल त्यांस पत्र, ने. २१ 
ही बाळंभट वैद्यांनी मिकमटांच्या मुंजीत देहेनगी म्हणून कापडचोपड ज्यांस दिले त्यांची 
यादी असून कापडाचे प्रकार कोणते व नग किती दिले याचा तपशील यांत आहे. 
यांतील जिया व पुरुष ह्याचा शाहूमहाराजांशीं नात्याचा किवा घरोब्याचा संबंध 
असला पाहिजे, तुसती स्तरी-पुरुपाची नावे छापली आहेत. कापडाची यादी दिली. ही 
यादी सो, सकवारबाईनीं सो. गजराबाई (मुलगी) इच्या लग्नात नातेवाइकांन। 
दिलेल्या देहेनगीबद्दछची असण्याचा समव आहे. नं. २२ मधील यादी बाळभट 
वैद्यांच्या मिकोबाच्या मुं जीत ज्यांनी वेद्याना अद्देर दिले त्यांची आहे. यांतही वैद्यांच्या 
विशेष घरोब्याच्या माणसांची नावे आहेत. त्यावरून त्यांचा कोणाशी परिचय विशेष 
होता हे कळून येते, अहेरांत कोणतीं सणगे आलीं याचा यांत तपशील आहे, तो 
छापला नाही, न. २७ मध्य विधनाथभटांना आषाढांत कोणाकडून कोणते पोपाख 
आले त्याची यादी आहे. काय कारणाने हे मिळाले समजत नाहीं. यांत मोठमोग्या 
सरदारांची नांवे आहेत, नं, ४२ मध्ये विश्वनाथभटंची रह्वाटगांव परगणे नांदगांव 


(३६) 


पेठ यांत वऱ्हाडच्या मोकादमास लिहिले कीं, यंदांचा वसूल करण्यास गोपाळ अनंत 
गद्रे येतील त्यास मदत करून त्यास गांवखर्चातून पोटास द्यावे. 

(ई) हिशोब-- नं. १५ मध्ये विश्वनाथमट गोवलकोरास गेले असत 
झालेला खच दिला आहे त्यावरून ते तिकडे गेल्याचे निश्चित ठरते. न. २४ मध्ये 
वेद्यांनीं पंतप्रधान नानासाहेब यास दिलेल्या रु, १५,००० चा उल्लेख आहे. 

(उ) आमात्य-- ने, ९ चे पुरवणी पत्र भगबंतरावाने शाहूमद्दाराजांस 
लिहिलं आहे. पत्रांतीछ सवे मजकूर त्याच्या हातचा आहे. यांत कोल्हापूरची राणी 
सो. जिजाबाई इच्या कारभाराची हकीगत आहे. दोडतराव घोरपड्याचे लग्न कोल्हा 
पुरास झाले. बराच खचवेच महाराज व राणीसाहेब यानींच केला, पण बोलल्या 
बोलाप्रमाणेच न वागल्यामुळे लग्नांत सुसवारसवी झाली. सर्व कारभार अजाजी 
यादवाच्या सल्ल्याने चालला होता. वतनी खेडी दिली नाद्दीत, गंगाघरपेत प्रतिनिधि 
यास नेऊन पेशवाई देतो म्हणून सांगितले होते, दोन महिने राहून काहा 
मिळाSे नाहीं म्हणून विद्ालगडास गेले, हा मजकूर यांत आहे. आणखी अशी 
बातमी महाराजांस कळविण्यासाठी वेद्याना लिहिली आहे की, सोघेकर, वाडीकर 
सावंत व गोविंद ठाकूर यांनी एकत्र होऊन अण्णाजी परभूत दगा केला, त्यास 
गोवेकराकडन पकडून नेले, न. १० च्या पत्रांत भगवंतराव मुळाच्या लग्नासाठी 
वैद्यांना पेसे मागत आहे. तो म्हणतो, तुमचे वाडिलानी आमचा सांभाळ केला, इमान 
शफत दिली, तुम्हीही दिली, पण आमचे ऊर्जित झाले नाहीं. भाष्करभटांनीहि या 
घराण्यास पूर्वी मदत केली होती अस्ते दिसून येते. वेद्यांच्या घरीं मिकमटांची मुंज व 
अनुबाइचे लञ्च होते. गरिबीमुळे भगवंतरावास त्यांच्या कायीस हजर राहतां आले 
नाही. महाराज आमचे हित न करतां कोल्हापूरच्या राजावर सोपवितात याबद्दल तो 
त्यांना दोप देत आहे. पत्र वाचनीय आहे. 

(ऊ) भोसल :--नं.२८ हे पत्र महाराजाचा हवालदार, मद्दालमांडारणइ खंडोजी 
गोगवले यानें रघूजीस लिहिलें असून वेद्यांना रु. ८५० देण्याबद्दल त्यांत मजकूर 
आहे. रघूजीकडून दरसाल रुपये २ लाख यावयाचे त्यांत हे वजा पडावयाचे आहेत, 
है रुपये बंगालच्या वसुलांतून असावे, पत्रावर गोगवल्याचा चोकोनी 'श्रीमोतबसुद्‌ ? 
असा मोतब आहे व ' हे विनंति? हे शेवटचे शब्द त्याच्या हातचे आहेत. याची 
पैशासंबंधीची पुष्कळ पत्रे आहेत व लिहिणारा एकच कारकून असावा. त्याच्या 
वळणावरून याचां पत्रे ठरवितां येतात. श्रीकारापुढे स्तः ' रामोजयत ? हा शब्द 
लिहिला आहे. ने, ३० मध्ये विश्वनाथमरांनी छत्तीसगडाच्या दरबारखर्चाबद्दछ रघूजीनी 
देवविलेल्या र. २,००० ची वरात रघूजीचा लेकावळा मोइनसिंग याजकडे देऊन 
पत्र घेऊन येणारास रु. १०० मुजरा देण्याबद्दल लिहिले आहे. अशा चिट्या किंवा 
वराती ज्याबरोबर पाठविल्या असतील त्यांचीं नांवे न लिहितां नांवाची जागा 
मोकळीच यांत आहे. असें कां असावें समजत नाहीं, कदाचित्‌ पत्र लिदवेतांना कोण 


(२७) 


पाठवाबयाच, इ ठरलेले नसावे. नं. ३१ मध्य श्रीपतराव प्रतिनिधि याची स्त्री सो. 
राधाबाई वारल्याची तारीख रघूजी भोसल्यांना कळविली आहे. श्रीपतराव २५) १११४६ 
रोजी साताऱ्यास वारले नं. ३२ मध्य कान्होजी भोसल्याचा मुलगा रायाजी 
याने रघूजीस बंगालच्या स्वारीतून परत आल्यावर भामहून पाठविलेले पत्र आहे. 
रघूजा बगात्यांतून विजयी होऊन आल्पाचद्ल त्याचें यानें अभिनंदन केले आहे. 
त्याने पावसाळा संपल्यावर भेटण्यास येतो अमे कळविळे आहे. त्या मेटीत तो 
आपल्या देण्याघेण्यासंबंधी पुढें काय करावयाचे हे ठरविणार आहे. गोपाळराव व 
राधो सुरो यांस रघूजीन बोलावले होते. पे. द. २० १५ मध्ये यांचीं नांवे कान्होजीस 
पकडण्यासंबंधान आली आहेत. गोपाळराव प्रकृति नीट नसल्यामुळे साताऱ्यात 
राहिले आहेत, दसरा करून येणार आहेत, राधो सुरो यास पाऊस थांबला म्हणजे 
पाठवू व आम्हीही भेटण्यास येऊ असे त्याने लिहिलें आहे. नं. ३३ मध्ये विश्वनाथ- 
भटास रघूजी लिहितो की, साबाजी भोसल्याचा मुखत्यार ब कमाविसदार विसाजी 
गोविद यास कजेफेडीसाठीं रु. २७०० द्यावे. त्याने हे रुपये प्रांत देवगड व्या मोकदमास 
द्यावयाचे होते. विसाजी हा बाळाजी गोविद खेरांचा कमाविसदार होता. (काळे 
यांचा नागपूर प्रांताचा इतिहास, पान १३२ पहा, ) पत्राच्या शेवटी रघूजीचे 
स्वतःचे अक्षर आहे. नं. ३४ मध्ये रघूजी प्रांत चांदे याचा सुमेदार महादजी केशव 
यास लिहितो की, वसुलापैक्री र, २००० दरबारखचीसाठी विश्वनाथभटांस द्यावे. 
नं. २९ च्या पत्रास पुरवणी आहे, त्यात रघूजी वेद्यास कळवितो की, आपला चुलता 
राणोजी यांच्या महालाच्या सनदा महाराजांकडून पाठवाव्या व कान्होजीचा मुलगा 
रायाजी याने मुझुखांत धामधूम करूं नये म्हणून महाराजांकडून ताकीद पाठवावी. 
हे कार्य उरकून वेद्यांस नागपुराकडे बोलावले आहे. 

(ऋ) आंग्रे ;--न.२ मध्यें तुळाजी वेद्यबंधूना लिहितो की, विस्ताजीपेत महा- 
राजांस व तुम्हांस मला काय पाहिजे ते सविस्तर सागतील. त्यानंतर त्यास तेथे ठेवून 
घेऊं नये. त्याने या पत्रांत वेद्यबंधु राजकीय वाबतीत महाराजांपुढे आपली बाजू 
चांगली मांडतील असा त्यांवर पूणे विश्वास असल्याचे प्रदर्शित केले आहे. नं, ३ 
चें पत्र ठुळाजीनें महाराजाच्या नांवें लाले असून विसाजी पंतास परत पाठविण्या- 
बद््छ विनाति केली आढे. हूँ पत्र त्यानें स्वतः सव यालबोधींत लिदै आहे. नं ६ मध्यें 
तुळोजीन वाड्यांतीळ सो. गजराबाईंच्या लग्नासाठी कांही सामान व तिळगुळाच्या 
२ पिशव्या वि्ताजीपंताबरोबर पाठविल्याचे वैद्यांना कळाविळे आहे. नं. ८ मध्यें 
तुळोजीने विश्वनाथभरांस कळविले आहे की, तुम्हास जयगडी भेटेन व या पत्राच्या 
पुरवर्णात लिहितो कीं, रत्नागिरीस वाटाघाट जाहत्याप्रमाण कार्य सिद्धीस न्यावे, 
नं. १८ मध्ये तुळोजी विश्वनाथभटांस कळावितो कीं, माझी गांठ जयगडी पडेल, 

(ऋ ) सोमवंशी: नं. १२ हे पत्र वैद्यबंधूंना लिहून प्रतापजी कळाबतो 
फॉ; मालजी शिद्याचें व त्यांचे सख्य नसल्यामुळे बीडच्या आसपास त्यांच्याशी चकमक 


उडाली, सुढुतानजी निबाळकर व त्याचा मुलगा लढाई देण्यास तयार आहेत. पत्र 
पूर्ण नाही. पत्रावरील शिक्का इतर त्याच्या शिक्षयांहून मोठा आहे. नं. १६ मध्ये 
प्रतापजी वेद्यबंधूंना कळवितो कीं, मेहेकर प्रांतांत सिरपूर येथे वंजारी यांनीं बंडाळी 
चालविली आहे, त्यांनीं कांही पाटलांना ठार मारूयार्च कळल्यावर, आपाजी 
सरलष्कर त्या गांवी गेला व त्याने जवळच्या गांवच्या बंजाऱ्यांवर इला करून 
त्यांचा नाश केला, इतक्यांत रघूजी भोसल्याचे सरदार ५-६ हजार सेन्य घेऊन तेथे 
आले व त्यांनी बंजाऱ्यास त्रास देऊ नये अस त्यास सांगितले, पण अप्पाजीने न 
ऐकल्याकारणाने त्यास सरदारापासून त्रास होऊं लागला, म्हणून वैद्यांनी त्यास या 
पेचातून सोडवावे असे त्यात लिहिले आहे. नं. १७ हे पत्र सोमवंशीचा मुखत्यार 
बाबुराव रघुनाथ याने छिहिले असून त्यांत नं. १६ मधीळच मजकूर आहे. नं. ४५ 
दे पत्र अप्पाजी सोमवंद्ीने शाहूमहाराजांस लिहिले आहे. तो म्हणतो कीं, परगणे 
सुपेमधील खेडी कर्जाचे पोर्टी वेद्यास देऊन टाकली नाहीत. त्यांची आपल्याकडे 
आलेली तक्रार खोटी आहे. त्याजे देणे रु, ७०० पयंत होते, त्यापैकी रु. ४०० 
दिळे व बाकीची तजवीज होत आहे. 

( लू ) पंतसाचिव :-- नं. ३७ मध्ये चिमणाजी नारायण सचीव, पंतप्रधान 
नानासाहेब यास लिहितात कीं, साहोऱ्याच्या येणाऱ्या ऐवजापैकी वेद्यबधूंना रु. 
२५०० द्यावे. हे सचिवांनी वेद्यास देणे होते, 

(ल) नारो अनंत गद्रे :--न ४ मध्ये काऱ्हाटी गांवाहून वेद्यबधूस गद्रे लिहितो 
को, ४ वेठे व १ कुमार पाठविले आहेत, शिवराम तुकदेवानी पाठविलेल्या गुरवाचा 
बाप आजारी असल्यामुळ त्यास लवकर परत पाठवावा, कुंभार व ४ वेठे यासही आठ- 
पंधरा दिवसापेक्षा जास्त ठेवून घेऊ नये, शेताभाताचा हंगाम आहे. वाड्यांतील 
हुजरे दामाजी शंकराकडे गावचा वसूल नेण्यासाठी आले, त्यांनीं त्यास दिलेला 
कागद मानला नाहा म्हणून त ४ गावच्या पाटलांस घेऊन साताऱ्यास येतील, 
रामाजीपंतह्दी येइल व नीट बोलला तर ठीक, नाही तर ते गांव परत करावे, 
काऱ्हाटास साता तुळयांचे घर बांधणे तर ३०० रु, लागतील, पंतप्रधानांची पागा 
सुप्यास आहे, त्यावर्णळ अमलदार इंद्रोजी कदम गवतासाठीं कार्‍हार्टीचे लोकांस 
उपद्रव देतात, तो देऊं नये म्हणून कदमाकडे कागद पाठवावा, असेही त्यांने 
त्यांत लिंहिळे आहे. नं १४ वरून नारो अनंत वर्‍हाडांत गेला असावा. रहाट 
गावाहून तो या पत्रांत लिहितो की, रघूजी माहुरास असून, तहात निजाम १०।२० 
हजार रुपये धत आहे. इसपुरी गोसावी, शिवाजी दादाजी, रायाजी ।गिरिघर व कृष्णाजी 
गोविंद गोरे यांजकडील पेशाच्या वसुलाबहलही खुलासा यांत केला आहे. वस्द्दाडांत 
विश्वनाथमट कर्धी येतील याबद्दलही त्याला माहिती पाहिजे होती. ते आल्या- 
खेरीज पेसा वसूल होत नाही. नं. ४१ मध्ये नागपुराहून तो वेद्यमंधूस 


~ ha 


रघूर्जाच्या अध्यवास्थित कारभाराची इकीकत लिहीत आहे, रघूजीने चांदे येथे 


(२९) 


मोचबदी केल्यामुळे तेथील लोक त्यावर चाळून गेले आहेत. दोन माहिने झाले 
किल्ला इस्तगत होत नाही. नागपूरचा सुभा नरइरपत रिसबुडाकइून काढून शामजी 
रायाजीकडे दिला आहे. देवगड प्राताबर स्त्रारीपट्टी शेकडा रु, ३६ बसविली आहे. 
कयात भुगांवाकडून ८५८ रु. घेणार. कमाविसदारास गद्रे यांनी सागितले की, रघूजीस 
चांयास भेटल्याखेरीज रुपये मिळणार नाहींत. भुगांवचा निम्मा वसूल पाटलांनी वसूल 
करून नेला. या अव्यवस्थित कारभाराच्या गोष्टी आइत. केसो इरी सावरकर व 
शंकराजी कान्हो या वेळी आजारी होते. चांद्यास काशी भास्कर कोलटकर आहेत. 
पण त्याचे कोणी ऐकत नाहा. 

(ए) उदताप्तिंग शिक;--नं. ४३ व ४४ ची पत्र उदतसिग शिक यानेच 
लिहिळीं आहेत. पहिले पत्र सो. मातुश्री बायासाहेच ( राणी सकवारबाई असावी ) 
यांस लिहिले असुन त्यांतील मजकूर असा कीं, “ रघूजी भोसले व रायाजी यांच्या 
गांठीभेटी झाल्यावर रायाजी भोसल्यांनी रतनासिग शिक यास ५० स्वारानेशी 
आपल्याजवळ ठेविले व रघूजीनें मला आपल्या पदरीं ठेश्रुन परगणे पातुरच्या सेखब- 
हाडीची नजर व घासदाण। व मोकासा त्यास दिला. या कामी बऱ्हाणजी मो दिते व 
विश्वनाथभट वेद्य यांर्नी फार खटपट केली, ? हे दोघे शिकें बंधु असाव. पत्रांत तीर्थरूप 
बायात्ताहेब जरी लिहिल असले तरी खालीं अपत्येसमान स्वतःस संबोधले आहे. 
तेव्हां ही आई नसावी, दुसरे पत्र याच मजकुराचे असून, ते तीथरूः राजश्री बाबा- 
साहेब व राजश्री बापू यांस आहे. यांतही तो अपत्येसमान लिहितो. तेव्हां हूं 
बापासही नसावे. बायासाहेब व बाबासाहेव कोण कळत नाही. कदाचित्‌ 
शाहूमहाराजांनाही दुसरे पत्र लिहिले असेल. 

(ऐ) महादाजी कृष्ण काणेः--नं. ४७ मन्द हा विश्वनाथमटांत पबनीहू न 
डिहिंतो कीं, सुरंजीस बायाजीपंत आहे त्यास तुमची मदग पाहिजे, त्याचे चाकर 
लोक तेय आहेत, तो जानोजीवरोबर बंगाल्परा। गेला आहे, त्याला कज होत ते 
फेडण्यासाठी सुरंजी परगणा गोसावी व शिक याजकडे गहाण ठेवून तो गेला आहे, 
गोसाव्यापासुन पेशाबहदळ फार त्रास होत आहे, गायही विकण्याचा प्रसंग आला 
आहे, जर त्याची कांही सोय न कराल तर भास्करमटाची शपथ आहे 

(ओ ) केसो दरी सावरकरः--ने. २ मध्ये हा वेद्यांचा कारकून वेद्यांना नाग- 
पूरहून विस्तृत हकीगत लिहीत आहे. यांत खालील माहिती आहे--( १) रघूजी 
बंगाल्यांतून नागपुरास तारीख २।६। १७४६ रोजीं आले. त्यांचेबरोबर कोन्हेरपंत 
कोल्हटकर व विसाजी गोविद आहत, (२) नागपुराहून देशांत जाण्यापूवी विठ्ठल 
अण्णाजी याने पेशाच्या वसुलीचा हिशोब दिला नाहीं. भुगांवचा वसूल व असाम्याचा 
पैका त्याच्याकडे आला होता. (३) बंगाल्यांतून आलेला घोडा फार खगच होऊन 
आला आहे. (४) मुगांवास घोड्यासारठी पागा बाधून झालो आहे. 


(४० ) 
१७५४७ 


(अ ) आज्चापत्रे-नं. ८ मध्ये कसबे भोर, ता. रोहिड खोरेच्या मोकदमास 
आज्ञा आहे की, या गांवचा मोकासा व्यंकटराव गंगाधर हणमते यास मिळावयाचा 
असतो. पण त्यांनी वेद्यबंधुंकडून घेतलेल्या कजाच्या पेडीसाटी तो मोकासा कज 
फिटेपर्यत त्यांस दिला असल्यामुळे या गांवचा मोकासा वैद्याच्या मोकादमाखेरीज 

[णास देऊ नये. इणमंत्याचा सचिवांच्या हद्दीत हा मोकासा कसा व' केव्हां आछा 
समजत नाहीं. द्वा हुकूम महाराजांचा असावा असे वाटते. नं. १३ मध्ये शाहू- 
महाराजानी विश्वनाथभरांस केलेली आज्ञा आहे, कान्होजीचा मुलगा रायाजी व 
रघूजीचा चुलता राघोजी ऊ. सवाई सताजी यांचे रघूजीबरोबर वांटणीसबंधी भांडण 
होते, म्णून या दोघांनी वऱ्ह्वाडांत रघूजीविरुद्ध बंडाळी सुरू केली होती, हैं शाहू. 
महाराजास कळल्यावर त्यांचा तंटा मिटविण्यासाठी या दोघांना व रघूजीला 
साताऱ्यास आणण्यासाठी विश्वनाथभरांत महाराजांनीं लिहिले होते. हे पत्र 
भद्दाराजानी लि[इल असल्याचे पत्राच्या दोवटय्या अक्षरावरून स्पष्ट होते, रा. यशवंत- 
राव गुत यानीं छत्रपतींची तंटे मिटविण्याची वृत्ति स्पष्ट करण्यासाठी या पत्राचा 
फोटो ता. ४)३। १९४३ रोजीं घेतला आहे, न, १९ मध्ये पंतप्रधानांनी, बिश्वनाथ- 
भटाना रघूजीला आणण्यासाठी पाठविले असताना भोरचे कमाविसदार, ठाणेदार, 
वगेरे अमळदारानों अडथळा न करता सुरक्षित पोचवावे म्हणून हा पखाना दिला 
आहे. म्हणजे एक प्रकास्ची दी आज्ञाच आहे. न. २३ व २५ ची पत्रे सो, राणी 
सकरवारबाईने विश्वनाथभटाना नागपुरास पाठविछळा आज्ञापत्रेच आहेत. नं. २३ 
मध्ये सुलतानजी देखमुखाकडीळ व दुसऱ्यात आबाजी सखदेवाकडोल पेसे वसूल 
करण्यासंबंधी विश्वनाथमरांस आज्ञा केली आहे. पेसे रघूजीच्या वशिल्याने क्से वसूल 
होतील, ते त्यात लिहिले आहे. राणीसाहेबास लिहिता येत असावे, पत्राच्या शेवटी 
« सही ? ह्वा शब्द तिचे हातचा एकाच वळणाचा आहे. नं. २४ हे कजत 
विश्वनाथमरांना प्रांत देवगडचे पूर्वीचे गोड राजे वुराणशद्दा यांनी त्यांचा मुखत्यार 
धर्मा बगूजी नेगी याजकडून लिहून दिले आहे. ३. २,००० एक महिन्याच्या मुदतीने 
नले होते. देवगड प्रांत गोडाचा होता. तो बुराणशद्दाचा भाऊ अकबरशद्दा याचे 
विरुद्ध मदत करून रघूजीने त्याजकडून घेतला व त्यास तेथून नागपुरास आणले, 
त्यास भोसले वषास ३ लाख रुपये देत. गादीवर बसतांना भोसले यांच्याकडून 
तिलक लावून घेत. शिवाय शाहूकइनइी वस्त्र आणीत, पेशवे गादीवर बसतांना 
छत्रपतीकइन जशी वज आणीत त्या तञ्देचाच हा गांड राजाचा मान होता. 
देवगड प्रांत मिळाल्यावस्च भोसले वऱ्हाडांतून नागपुरास! आपली राजधानी करून 
रघूजीपासून राहूं छागले, 


(४१) 


( आं ) पत्रें ( वेद्यां लिहिलेलीं ):--नं. १० हें पत्र केसी बहिरबानें 
वेद्यबंधूंस व बापूमटांत लिहिले आहे. दोघेही लावगनकर, केसोबा वैद्ययंधूंचा 
चुलता होतो व बापूभट हा शिदेमटांच्या वंशांतला छत्रपतींच्या राजवेद्यांपकी होता. 
याचे वंशज अजूनही कोरेगांव तालुक्यांतील तांदुळवाडीस आहेत. लावगनकर 
वैद्यांना तरवण येर्थे वतनी जमिनी होत्या त्या गुहागर प्रांत सिद्दथांकडे गेल्यावर 
बंद पडल्या होत्या. तो प्रांत आतां तुळोजी आंग्प्याकडे आल्यामुळे व वेद्यबंधूंचे 
त्याच्याशी सख्य असल्यामुळं त्या जामनी परत मिळाव्या अशी या पत्रांत 
केसो बांनीं विनाति केली आहे. केसोबा वेद्यबंधपेक्षां वयाने मोठें असल्यामुळें त्यांस 
चिरंजीव म्हणतात. नं, २२ चे पत्र रघूजीचा सरदार तुळजोरामपंताने नागपुराहून 
विश्वनाथमटांत लिहिलें आहे. साताऱ्याहून वर्‍हाडांत जातांना रघूजीबरोचर जीं 
माणसे गेली त्यांपेकीं द्वा होता. या वेळी रघूजीने साबाजीस नागपुरास ठेवून. 
तेथील काम त्याच्या गळ्यांत घातली ब त्याचे कारमारीपणाचे काम त्यास सांगितलें 
रघूजीजवळ देणेदाराचे तगादे फार होते. म्हणून त्यानें नागपूर सोडले, या पत्रांत 
पोतदारीच्या वसुलाची इकीगतद्दी कळविली आहे. 

पत्रें (वैद्यांनी लिहिलेळी)--नं. ९ चें पत्र विश्वनाथभटांनी सबंध स्वतः नारोपंत 
गद्रे व केसोपंत सावरकर यांस लिहून भुगांवीं पाठविले, या वेळीं शाहूंनी विश्वनाथ- 
भटांस रघूजीकडे जाण्यास सांगितले होते, पण त्यांना तिकडील कारकुनांनीं लिहिले 
कीं, रघूजीच तिकडे जाण्याच्या तयारीत आहेत. तेव्हां विश्वनाथभरांची ब त्याची 
वाटेतच गांठ पडेल. त्यांना त्याच्या मुक्कामाची माहिती पाहिजे होती ती यांत 
विचारली आहे. दिवस उन्हाळ्याचे असल्यामुळे तिकडे जाणे टाळावयाचें होते. 
अलीवदीखानाचा दिवाण जानकीराम, याचा मुलगा दुळमणम, यास रघूजीनें पकडून 
आणला होता त्यास सोडण्याबद्दळ ३ लाख रु. रघूजीनें घेतले. त्यांपेकी विश्वनाथ. 
मटांस जी रक्कम मिळावयाची त्यांपेकी ३५,००० रु, चा हवाला रघुनाथभट पटब- 
धैनांनीं घेतला होता. या रकमेचा व पोतदारीचा वसूल करण्याचा उलेख यांत आहे. 

( इ ) हिशोब- ने. ६ इं पत्र केवळ नानासाहेब पेशव्यांस वेद्य कर्ज देत हे 
दर्शविण्यासाठी घेतले आहे. रु. १५,००० दिले होते. त्याचा तपशील यांत दिला 
आहे. शेवटी व्याज रु. ५५४॥-- बाकी राहिली आहे. मुद्दल तेवढे आले. 

(इ) पावती--रघूजीची सोन्याची १२ कडीं वेद्यांकडे होती. ती बहुधा 
गहाण असावी. ती परत मिळाल्याची त्याच्या महालजामदारखान्याच्या अमलदाराने 
चिठी-रूपानें दिलेली नं, ३२ मध्ये पावती आहे. 

(उ) अमात्यः--नं, १७ मध्ये भगवंतराव, थोरले सातारकर मद्दाराज व 
कोलापूरकर महाराज आपणांस कसे वागवितात याचें वर्णन करतो. त्यांतील आशय 
अत्ता कीं, “ ४।५ पिढ्या वाडवडील छत्रपतींची सेवा करीत आले. वतन जोडले, ते 

६ 


(४२) 


आम्हांस मिळण्यासाठी अजे केले, स्वतः भेटलो तरी दाद नाहीं, तुम्ही दरबारी 
आमचे मध्यस्त आद्दांत, पण कांद्दी उपयोग होत नाहीं. यंदां थोरले महाराजांच्या 
सांगण्यावरून कोलापूरचे राजे रामनवमीच्या उत्सवासाठी बावड्यास आले. त्यांचा 
योग्य पाहुणचार केला. परत जातांना आम्हांस बरोबर कोलापुरास नेले, त्यांचेजवळ 
१॥ महिना राहिलो. धनी व राणीसाहेब यांस दोन घोडे व वस्त्रेभूषणे दिलीं. 
वाडिलाजित सरंजाम व वतनी खेडी देण्याबद्दल गोष्ट काढली होती. सेवा करण्यास 
तयारी दाखविली, तेव्ह्वां गंगाधरपंत विशालगडकर प्रतिनिधीस बोलावून आणले व 
ठरविले की, आम्द्दी कागल व चिकोडी घ्यावी व घोरपड्यास घालवून द्यावे, त्यास 
उत्तर दिले की, वाडवडिलांप्रमाणे अखत्यारी द्या म्हणजे सर्व कांही घडवून आणूं. पण 
ही गोष्ट राणी सो. जिजाबाईस रुचली नाहीं. अप्पा प्रतिनिधि ( गंगाधरपंताचे 
भाऊ) आजारी असल्याचे कळले, म्हणून गंगाधरपंत ८।१५ दिवस राहून परत गेले, 
आम्हीही रिक्तदस्तै परत आलो. सर्व राज्य अजोजीच्या तंत्राने चाळले आहे. आम्हा 
ब्राह्मणांचा व धमाचा सो. बाईसाहेबांस कंटाळा आळा आहे. सातारच्या महा- 
राजांनी गंगाधरपंताशी श्रीपतराव याचे सछ्यानें बोलाचाली केली, पण शेवटी 
निराश होण्याची वेळ आली, तीच आमची स्थिति आहे. अप्पा प्रतिनिधि वारल्याच 
कळले म्हणून त्याची क्रिया करण्यासाठीं वारणेपर्यंत येऊन ते परत गेले, कागलकर 
घाटग्यांनी इछा करून अर्जाजीच २३ गाव घेतले. कोल्हापूरच्या प्रजेस फार त्रास 
दिला. किरकोळ वतनदारांचा उच्छेद झाला आहे. सो. बाईसाहेब आम्हांस राजहंस 
किल्ला मागत आहेत. ” कोलापूरच्या या चेष्टा महाराजांच्या कानीं वेद्यानी घालाव्या, 
असे अमात्य म्हणत आहेत. नं. १८ मध्ये कोलापूरचया दरवारचीच इकोकत 
लिहिली आहे. भगवंतरावाने आपला मुलगा सोनोपंत यास संभाजी पडवळ, थोरले 
महाराज, बाबूजी नाईक व रघूजी भोसले यांजकडे नालबंदी च्या रकमेसाठी पाठविले 
होते, पण कांहीं मिळालें नाहीं. वेद्यांचादी उपयोग होत नाहीं, कालापूरचे महा- 
राजही कांही देत नाहींत. अशी त्याची देन्यावस्था यांत वणन केलेली आहे. 
( यासंबंधी पे. द. २६ मधील पत्रे वाचावी. ) 

(ऊ ) पंतसचीवः--नं. १२ हा चिमणाची नारयण सचिवांचा हुकूम सुपे 
परगण्याचे देशमुख व देशपांडे यांस आहे कीं, काऱहाटी गाव महाराजांनी वैद्यांना 
इनाम दिला आहे त्याप्रमाणे चालवावा. काऱ्हाटीच्या मुकदमासही असाच हुकूम 
आहे. या पत्रावर शंकराजी नारायण यांचा शिक्का व मोतेब आहे. 

(ऋ) भोसलेः--नं. १५ मध्यें फत्तेसिंग भोसले व रघूजी भोसले यांमधील 
तहनामा आहे. हा शाहूमदाराजांनी दोघांचा तंटा मिटविण्यासाठी केला होता. 
या वेळीच कान्होजीचा मुलगा रायाजी व राणोजी ऊर्फ संताजी यांचा रघूजी बरो बर 
बराच वाद होता तो मिटविला. वऱ्हाड व नागपुराकडे कोणता भाग कोणास 
दिला ई ठरविण्यांत आले. नं. २१ चे पत्र रघूजीचा पागेवरील अमलदार शाबाजी 


( ४३ ) 


भोसले हा विश्वनाथभट वेद्यांना नागपुराहून लिहितो की, अलजपूर ( इलिचपूर )च्या 
मुसलमान सुभेदाराने नरखेडचे ठाणे घेऊन तेथील जमीनदार जगदवराव दलेलभोर 
यास घालवून दिले, त्याची मिळकत बाबूजी भोरच्या ताब्यांत आहे तीबद्दल येत्या 
सुगीच्या हंगामांत दछेलमोर याचेकइन येणारे पेसे वसूल करून दतो. ने. २८ मध्ये 
रघूजी आपला मुलगा साबाजी ऊर्फ नाना याप्त लिहितो कीं, रामटेकची फडनविसी 
गतवर्पाप्रमाणे विश्वनाथमट वेद्य यांजकडेच आहे. त्यांचा कमाविसदार राघो बलाळ 
भोंगळे वसुलीस येईल, त्यास अडथळा करू नये, यास वेतन पूर्वीप्रमाणेच वसुलांतून 
द्यावे. नं. ३० मध्ये रघूर्जाने बिश्वनाथभरांस लिहिल कीं, महाराजांनी घोडेस्वारां" 
साठीं जिवराव मोहिते यांचे घरीं जे पहारे बसविळे आहेत ते परत बोलवावे, स्वार 
१-२ दिवसांत येतील. यजमानापुढे काठी घेऊन चालतात ते चोपदार व स्वार हे 
घोड्यावर बसून जाणारे शिपाई असा फरक दोहोत असावा, मानसिंग मोहिते यास 
रघूजीची मुळगी वाकाबाई दिली. रघूजीबरोबर वर्‍हाडांत जीं कुटुबे आलीं त्यां- 
पेकी मोहिते कुटव होते. जिवराव हा त्याचाच नातळग असावा. नं. ३१ हें पत्र 
रघूजीचा मुळया साबाजी याने वेद्यांचा कर्यात भूगांवचा कमाविसदार नारोपंत गद्रे 
यास लिहिले आहे की, पाटलास रसद घेऊन पाठवावे. पे. द. २० मध्ये साबाजी- 
च्या इस्ताक्षराचा व मुद्रेचा फोटो आहे. तसाच या पत्रावरील आहे. नं. ३३ मध्ये 
रघूजीने विश्वनाथभट वेद्यांकइन कर्जे रु. १३,०५९॥ घेतले त्याचें कजेखत आहे. 
व्याज दरमाहे दुद्दोत्रा आहे! 

( ऋ ) जाचक --याच्या पहिल्या ३ पत्रांच्या तारखा लावतां आल्या नाहीत. 
शेवटच्या तारखेवरून याचे साळ दिले आहे. नं. १ हे पदमोजी जाचकाचे कोनेर- 
पंत कोलटकरास पत्र आहे. तो म्हणतो को, रघूजी पूर्वीचा सरंजाम व नालवदीची 
रक्कम देत असेल व पुण्याच्या सावकारांच्या कर्जांची फेड करून पूर्वीचा मानमरातब 
ठेवीत असेल तर त्याजपाजी जाण्यास तयार आहें. तो याचे उत्तराची विश्वनाथ- 
भराच्या व शिवराम तुकदेवाच्या पत्रांत येण्याची वाट पहात आहे. नं, ३ हे त्याचेच 
पत्र विश्वनाथमटांस अतून त्यांत नं. १ मधीलच सरंजामाचा वगेरे मजकूर आहे. 
यात तो जास्त असे लिहितो कीं, रघूजीने मानाजीच्या मुलाच्या नांवे सरंजाम 
करावा, लक्ष्मणजी खंडायळा याने आमच्या कुटुंबाबद्दल रघूजीचे मत कलुषित केळे 
व त्याचा परिणाम मानाजीच्या खुनांत झाला, माझे म्हणणे कूल झाले तर तो 
पेशव्यांची नोकरी सोडून रघूजीस मिळण्यास तयार आहे. मानाजी हा पदमोर्जाचा 
धाकटा भाऊ होता. नं. ४ हे पत्र मानाजी जाचकाचे मरणापूवीचें विश्वनाथभटांस 
आहे. त्याच्याकडे विश्वनाथभरानीं राबाजीपंतास पाठविलें होते. त्यांनीं जे पदमोजी- 
बावाला सांगितले, त्यामुळे त्यांचे समाधान होत नाहीं, म्हणून तुम्ही रघूजीबावास 
घेऊन या, असे तो लिहितो. त्यानें पदमोजीच्या पूर्वी * तीर्थरूप ? शब्द योजिल्यामुळें 
हा त्याचा मुलगा कां भाऊ हैं समजत नाहीं. नं. १६ मध्ये पदमोजी वेद्यबंधूंस लिहितो 


(४४) 


कीं, तूते रघुनाथजी भोसल्यास रु, २००० नालबंदीसाठीं द्यावे व रघूर्जास सागावे कीं, 
पदमोजीस नालबंदीचे रुपये कापडाच्या रूपानें द्यावे. या वेळीं रघूजी साताऱ्यास 
गेला होता. मद्दाराजांनीं परत जाण्यास परवानगी दिली होती. जाचक व शेलके 
कुंटुंबांचा काय संबंध आहे हे कळत नाहीं, काळ्यांच्या नागपूर प्रांताच्या इतिहासांत 
जाचकांची वंदावळ दिली आहे. त्यांत पदमोजी किंवा मानाचीचे नांव नाहीं. 

( लू ) बुवाजी ना कदम :--नं. २९ मध्यें वेद्यबंधूकडे गोवळकोट ऊर्फ गोपाळ- 
दुगेचा तुळाजीचा किलेदार बबाजी आपला नोकर तानजी नलावडा पाठवून 
सातारच्या दरबारची माहिती मागतो. वेद्यांकइन आलेली पत्रे तो तुळोजीस जेथें 
असेल तेथ पोचवितो. 

( ळू ) कोलटकर--न. २ मध्ये रामचंद्र उफ बाबूराव कोनेर कोलटकर 
विश्वनाथभटांस लिहितो कीं, तुम्हांस व वडिलांस अशीं दोन पत्रे पदमोजी जाचकाकडून 
आलीं आहेत. ठुम्हीं दोघांनी साताऱ्यास रघूजीस घेऊन लवकर यावे. नं. २६ चे 
पत्र साताऱ्याहून लिहिलेले दिसते. मुधोजीला छत्रपतिमहाराजांकडे नेला होता. हा 
सो. राणी सगुणाबाइस्या चुलत बहिणीचा मुलगा होता. रघूजीची बायको इच्या 
मनांतील महाराजांनीं ह्यास दत्तक ध्यावे अशा खरपटीचा पुरावा हें पत्र आहे. त्यास 
पक्षासाठी देऊरास जावयाचें होते, पण मद्दाराजांची परवानगी मिळेना, ते म्हणाले, दोन 
दिवस थांबा. नंतर निकालच सांगतो, रघूजी या वेळीं देऊरास असावा, तो वैद्य, 
वाकडे व बर्वे यांजकडून कजे मागत होता. पत्र कोणी लिहिले कळत नाहीं. 

(ए) नं. २० हें पत्र खंडोजी गोगवळ, इवालदार, महाल मांडारण्द, याचे 
रघूजी भोसले यास आहे की, बाळंभट वेद्यांना आचरे येथील अनुष्ठानाबहूछ रु. 
३,६०० द्यावे. हे रु, रघूजी भोसले महाराजास बंगालच्या चोथाईपेकी दरसाल रु. ३ 
लक्ष देत त्यांपैकी त्याने देण्याबद्दल लिहिले आहे. हे अनुष्ठान सो. सगुणाबाईचे 
दुखण्यास आराम पडावा म्हणून केले असावे, भोसल्याच्या वेद्यांशी. झालेल्या करारांत 
दी रक्कम आहे. २।७। १७४७ चे हिशेब पहा. 

( ए) बाबूजी नाईक बारामर्तीकरः--हं पत्र अपुर व आरंभीचा मजकूर 
फाटून गेलेले आहे. बाबूजी नाइक कनोरकांव ज्या भानगडी करीत आहेत त्याचें 
यात वणेन आहे, स्वामी फत्तेसिंग नरगुंदाकडेच आहेत. मुरारजी घोरपडे व 
बाबूजी नाइक याची लट्टालट्ठदी चालली आहे. सावनूरकर मोगल व मुरारजी ५,००० 
फोजेनिशी १०।१२ कोसांवर आहेव. ८-१५ दिवस त्यांच्याशी नाइकांचे तंटे 
चाललेच होते. नाईक खंडणी वसूल करीत चाळले आहेत. कोछापूरकर स्वामींनीं 
नाइकाचा त्रास पाहून एक दिवस उपोषण केळे. स्वामींना नाईक आपल्या ताब्यांत 
मागत आहेत, (पे, द. २६, ए. ३०१ पहा. ) 

( ओ ) गोविंद सामराजा वडगांवकर--नं ५ हैं पत्र या मावळ प्रांताच्या 
सुभेदाराचं आहे. अंदूरची मामळत मिळविण्याकरिता द्यावयाची रक्कम याने व 


ष्ठ”) 


त्याचा भाऊ रामचेद्र यानें वैद्यवधूकडून कर्जाऊ घेतली होती, त्यापैकी रु, ५००० 
कुसाजी लेकावळ्याबरोबर पाठविल्याचे यांत लिहिलें आहे. यांस वडगांवकर म्हटल्याचे 
वेद्यांच्या खतावर्णीत आहे. पे. द. २२,१४० मध्यें अंदूरचा परगणा मिल्लाचा होता 
तो त्यास दिल्याचे लिहिले आहे. पत्राची ता, २६-१-१७४० आहे. गोविद व 
रामचंद्र सख्खे भाऊ असल्याचें या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे. 

( ओ ) केसो इरी सावरकरः-- नं. ११ मध्ये हा सावरकर कारकून वेद्य- 
बंधूंस कळवितो कीं, रघूजीबावा भोसळे नागपुरास असून चेत्र व. ५ रोजीं साता- 
ज्यास जाण्यास निधणार आहेत व जानोजी भोसले बंगाल्यांत गेछे आहेत. याच 
पत्रांत टेकाडीचा व भुगांवचा वसुल व पोतदारी अमल कसा वसूल करतां येईल, हैं 
लिहिळें आहे. यासंबंधाने नारोपंत गद्रे यांनीही निराळे पत्र लिहिले आहे. 

(अं) शंकराजी कान्हो ;--नं. १४ मध्ये हा नागपुराहून वेद्यबंधूंस लिहितो 
काँ, श्रीरघूजीबावा वैशाख झु. ५ स वर्‍हाडांत गेले आहेत, तेथून ते साताऱ्यास 
जाणार आहेत. पोतदारी व दुलमरामाच्या पैशाबद्दळ श्रीमंतांकडे नारोपंतास घेऊन 
पुष्कळ खेटे घातले. शेवटीं येथून निघून व्याहाडीस मुक्काम केला होता. तेथे 
श्रीमंतांस भेटून पेशाची गोष्ट काढतां बगोजीपत व तुळजोराम यांस बोलावून त्यांचे 
हातांत हात घालून सांगितले कॉ, पोतदारी शेकडा १ इ. यास द्या. सनदेत शेकडा 
२ रु, आहेत असे दोघांनी सागितले. तेव्हां सनद दाखवा म्हणाछे, पण सनद 
केसोपताजवळ मुगांवाप्त होती. ती त्यास मिळत नव्हती म्हणून ते पुनः श्रीमंतापाशी 
गेले व तसे सांगिल्यावर ते म्हणाले, आम्ही साताऱ्यास वितोबाची गांठ घेऊन 
सनद रु, २ ची असेल तर लिहून पाठवू. तसच तुमची गांठ घेऊन तुलजोरामाच्या 
पेशाचा निकाल करणार आहेत, तूर्त पोतदारी रु, १ प्रमाणे घ्या असें म्हणाले. पुढे 
भुगांवास केसोपंतांनीं केलेल्या बेलगाडीच्या व्यवहाराची हकीगत दिली आहे. ते 
गार्डीत चसून जात असता गाडी उलटली. ती मोडली व त्याचा हात मोडला, असे 
बाजाराला आलेले लोक सांगत होते. झुलाजीपंताचा एकुलता एक मुलगा देवी येऊन 
मेला ही बातमी यांतच आहे. पत्र फार लांबलचक, सविस्तर इकीगतीचे आहे, 
नागपूरची व चाद्याची सनद फिरली, तसेंच मोइनसिंगाकडील व नेगीकडील 
पेशाचाह्दी घोळ पडला आहे, दवे यात कळविले आहे. याशिवाय आणखी खाजगी 
मजकूर बराच आहे. 

( अः ) काणे-- नं. ७ च्या पत्रांत महादजी व हरी कृष्ण काणे यांनी श्री. 
रघूजीकइन त्यास खर्चास न मिळाल्यामुळे जी दुःस्थिति झाली त्याचे वणन 
दिले असून आतां परत देशी येतो, असं लिहिले आहे. शे-पन्नात स्वार घेऊन ते 
बंगालच्या स्वारीबरोबर गेळे. पण पोटास योग्य पेसा न मिळाल्याने पुढे जाण्याचे 
त्यांनी रहीत केले, त्यांस कोलटकराचें कज होते त्याची निरानिर करण्यासाठी 
त्यांनी वेद्यांस लिहिले आहे. 


(४६ ) 


१७४८ 


(अ) आज्ञापत्रे: - वऱ्हाडातील नादगांव पेठ परगण्यातील बोरगांव व 
रहाटगांव या गांवच्या शिवा एकास एक लागून आहेत. तेथील शेतकऱ्यांचा हृद्दी- 
संबंधी वाद उत्पन्न झाला होता. हा वाद मिटविण्यासाठी रघूजी भोसल्यांनी दोहो- 
गांवच्या मोकदमांस व तक्रारी शेतकऱ्यांस जमवून पंचायतीने वाद मिटवा, असा 
हुकूम नं. ११ च्या कागदांत दिला आहे. यावरून मोसल्याची तडजोडीची वृत्त 
दिसून येते. नं. २४ मध्ये सो. राणी सगुणावाईने रघूजीस निजामाशी काय बोलणे 
झाले व जानोजीची बंगालमधून कांही बातमी आली आहे कीं काय, ह लिहिण्या- 
बददल पाठविलेले आज्ञापत्र आहे. तिने बऱ्हाणजी मोहिते यास खटावचे पारसी 
परवान्यासह घेऊन यावे, नं ३६ मध्ये पंतसचिवांनी वैद्यबंत्रूंचे जांभळी गांवाहून 
साताऱ्यास बेळावरून तांदूळ यावयाचे होते त्यास वाटेने अडथळा होऊं नये म्हणून 
[देला परवाना ( दस्तक ) आहे. वच्य या वेळी साताऱ्यास राहत असावे. १७५३ 
सालच्या एका दस्तकांत त्यांनीं वांइस जाण्याचे दस्तक घेतले होते. त्यांस छत्रपर्ती- 
कडून वाइस राहण्यासाठी १७५० मध्ये जागा दिल्याचे त्यांचे पत्र आहे. 

( आ) पत्रे ( वेद्यांस आलेली );--नं. १६ चे पत्र त्यांस सदाशिव दीक्षित 
ठकारांनी लिहिले आहे. त्यांनी सोमयाग केला त्यास येण्याबद्दल त्यांत वेद्याना 
विनंति केली आहे. ठकारांचे विद्वान्‌ घराणे असून त्यांचा वाडा प्ताताऱ्यास 
सोमवारांत आहे. नं. ३२ हे पत्र करकरे याने वेद्यां साताऱ्याहून लिहिले आहे 
राणी सो. सगुणाबाई आजारी असतांना शाहूमहाराज तिला दुळजापुरास घेऊन 
जात आहेत. त्याचबरोबर कोण कोण जातात, कोठे मुक्काम करणार, याची इकीगत 
देऊन करकरे याने कोकणांतून अनुष्ठान संपवून लवकर यावं व महाराजांबरोबर 
जावे, अस सुचविळ आहे. रघूजी भोसल्याच्या कागदार्ताळ त्यांचे मुक्काम यांत 
कळविले आहेत. नं. ३५ हे पत्र जिवराव शिदे हिमतबहादर यांचे असून त्यांत 
लखमोजी खोजे यास ३,००० रु, देण्याबद्दल वेद्यांना लिहिले आहे. नं. ४६ चे पत्र 
धोमचे लक्ष्मणबावा ब्रह्मचारी यांचे आहे. धोमास घूमनृसिद्दाचाय बेळगांवकर दीड 
वर्ष सेवेसाठीं राहिल होते त्यांस कजे झाळेले फेडावे अशी वेद्यांना त्यांत विनंति 
केली आहे. 

पत्रे ( वेद्यांनीं लिहिलेली ):--नं. २९ व ३० हीं पत्रे बाळंभटांनीं बिश्वनाथ- 
भटांस झाहूमहाराजाच्या मुक्कामाबद्दळ लिहिली आहेत. ते सो. सगुणा बाईस तुळजा- 
पुरास घेऊन जात होत. नं. ३० मथ्ये तर्यंबकभट वेद्यांची महाराजांनीं आठवण 
काढली होती त्यांस पाठवावे असें लिहिले आहे. हेही लावगनकर नामांकित वैद्य 
होते. नं. ३१ चे पत्र चि. मास्करमटांस बाळेभटांनीं लिहिले आहे. हे भास्करभः 
राजवेद्य तांदुळवाडीकर वेद्यांपेकी छावगनकरच होत, 


क. कका. 


त्रे ( इतरांची ):--नं, २५ ही पत्रवजा यादी पंतसचिवांत खाजगीकडून 
गेली असून त्यांत रु, १५६।- राणी सो, सगुणाबाईचे दुखण्यास उतार पडण्यासाठी 
जे अनुष्ठान बाळेभटांनी केले त्याबद्दल द्यावे असे लिहिले आहे. राणी २५।८।४८ 
रोजीं निधन पावली 


(इ) यादी ;--नं. २६ मध्यें ही यादी परटास धुण्यासाठी जे कपडे दिले त्याची 
आहे. यावरून वैद्य व कारकून कोण कोणते कपडे वापरीत याची कल्पना होते. यांतील 
रामचंद्रयंत हा वैद्यांचा करकरे कारकून जोगळेकर उपाध्या असावा. लक्ष्मण कोण 
कळत नाहीं. यांतील कपड्यांची नावें ही अर्थ लावण्याजोगी आहेत. नं. ३३ ही 
यादी यमाजीपंतांसत जो ऐवज नेमणूक म्हणून पोचावयाचा त्याची आहे. या यमाजी 
शिवदेव मुतालिकास एवढी रक्कम भोसल्यांनी द्यावयाची होती असे वाटते. यास 
शाहूमदाराजांनीं रघूजीचा दिवाण नेमला होता (पे, द. २० ११ पहा ). त्याची 
तारीख बरोबर लावलेली नाही. याच सालातील नं, २१ चे जून १३ चे पत्र 
रघूजीने विश्वनाथमटांस लिहिले आहे. त्यात यमाजीपत व रघुनाथमटाच्या पंशाचा 
उल्लेख आहे. एकंदर रक्कम १ लक्ष ४० इजार आहे. याशिवाय सुकानंदबावास 
रु, १० हजार आहेत. या यादीतील सवे माणसे प्रसिद्ध सावकार, सरदार व सल्ला- 
गार आहेत. रघुनाथभट हा सिंपरे पउवधन कान्द्दोजी व रघूजी यांस पासाठी 
जामीन राहणारा होता. बऱ्हाणजी मोहिते हा राणी सगुणाबाइचा भाऊ होता. 
वाकडे वाईचा मोठा सावकार मोसब्यास चंदाखानासाठीं पैसे देणारा होता. सिद- 
भटाचे आडनांव पुरोहित होते (पे. द २०, ३० पढ्दा). विष्णुपंत याचे सबंध नाव 
विष्णु विश्वनाथ पंडित. दवा राणी सगुणाबाइचा खाजगी कारभारी होता (रयासत 
बाळाजीराव, पर. २०७ पहा). याचें आडनांव गद्रे असावे (पे. द. १८,८८ पहा) 


(ई) हिशोब:--नं. १ ची यादी मागाहून सापडली, ती देण्याचे कारण 
बीड आंबड्चा कारकून यास वार्षिक मुशाह्िश फक्त २०० रु, होता व आंधेक 
श्रावण मदिन्यावरून वेद्य द. पु. खं, १ मघील अधिक माइन्याच्या कोष्टकावरून 
पत्राची तारीख मुक्रर करतां आली. नं. ९ ची हिशोबाची यादा रामभट यांचा मुंज 
व भिकंभटाचे लग्न याची आहे. यांत पवित्रकाताठीं सोनें व फणीकरंडा व राखडी 
यांसाठी खर्य दिला आहे. पवित्रक मुंजीसाठीं व दुसरे जिन्नस लम्नमुलीसाठी घेतले 
हें उघड आहे. नं. १४ मध्ये नारो अनंत गद्रे या भुगाव इनामाची कमाविशी 
करण्याऱ्या कारकुनात्त दरमहा नेमणूक किती होती याचा तपशील आहे. ही 
विश्वासूक नोकरांपकी होता. दरमहा पगार फक्त रु. २५ होता, नं, ४१ मधाल 
हिशोब विश्वनाथमटांनीं गायत्री पुरश्चरण केले त्या वेळीं धान्य खच किता झार 
त्याबदल आहे. यांतील कुडव हे माग महाराष्ट्रांत अलीकडे नाइ. कोकणी भागात 
ते चाळू होतें. 


(४८ ) 


(उ) बाळाजी बाजीराव ऊ. नानासाहेब पेशवे!-- नं. २ चें पत्र नानासो 
पेशव्यांनीं वैद्यबंधुस संक्रमणाचा हलवा पाठाविल्याबद्दल आहे. यावरून पेशवे व वेद्य 
यांचा निकटसंबंध दिसून येतो. पत्राच्या शेवटचे शब्द पेशव्यांच्या हातचे आहेत. 

(ऊ) प्रातिनिधिः-- नं. ३४ चे पत्रावर श्रीकारापुर्दे ' आई आदिपुरुष ? शब्द 
आहे. यावरून प्रातिनिघीचें पत्र ओळखतां येते. इं वेद्यांना जगजीवन परशराम यांनी 
लिहिले आहे. बहुधा यांचा वऱ्हाड-नागपुराकडील गांवच्या मामल्याचा संबंध वेद्यां 
कडे असावा, त्याजकडून वैद्यांचे कर्ज व मामल्याचा पैका येणें होता. त्यासाठी वेद्यांचा 
तिकडील कारकून शंकराजी कान्हो त्याजकडे तगाद्यास गेला होता. त्याच्या फेडी बद्दल 
त्यांनी हे पत्र लिहिले आहे. तूते सोय नाहीं. हें उत्तर आहे, एक म्हण “या लोकीं न 
दिले तरी पुढले जनी देणे लागेल सुरते ऐसे नाहीं? यांत आहे यावरून प्रातिनि- 
घांच्या कजेफेडीच्या कल्पना कळून येतील. जगजीबनराव १७४५ मध्यें वारले. नं. ४५ 
मध्ये जगजीवनराव यांनीं रंभाजी घोरपडा यास खोडद गांवीं सुभेदारी दिलेली काहून 
घेतल्याचा मजकूर आहे. प्रातिनिर्धाना कजे दिव्याच्या हिशोबाचे बरेच कागद 
दप्तरंत आहेत. 

( ऋ ) पंतसचिव :-- नं, ३९ च्या पत्रांत सचिव विश्वनाथभटांस लिहितात 
कीं, कजाच्या फेडीसाठीं तुम्हांस सावोतर्याचा या सालचा ऐवज देण्यासाठीं नाना- 
साहेब पेशव्यांस लिहिले आहे. नं. ४० मध्ये नानासाहेबास पत्र सचिवाचे आहे कॉ, 
पुढील सालचा सावोत्र्याचा ऐवज १५०० रु, व मोगलाइईचा नागेमावळचा ऐवज 
५०० रु. व सिंहगडच्याएँवर्जी €. ५००, एकूण २५०० रु. बाळंभट वेद्यांस कजे- 
फेडीसाठीं द्यावे, तसेच पुढील सालचा प्रात कडेवळितचा ऐवज रसदेबद्दल येणारा 
रु, २००० तुम्हांस दोविला आहे असे नं, ४२ मध्ये लिहिले आहे. 

( ऋ) भोसले नं, ३ मध्यं रघूजी भोसले यांनी विश्वनाथभट वेद्यांचा 
दिमत कृष्णाजी रामचंद्र याची हुशारी पाहून मुधोजीचा सिकेनवीस म्हणून नेमणूक 
केल्याचा हुकूम आहे. याबद्दल त्यांस वेतन सालिना रु. १००० ठरविले होते. याचे 
काम पत्रावर राजमुद्रा मारण्याचें असे. नं. ४ मध्य रघूजी विश्वनाथभटांना लिदितो 
कीं, तुमच्या शिफारशीवरून शामजी फुलाजी यांस मकडाई प्रांताची वसुली करण्यासाठीं 
नोमैले, त्यांनी महालाचा अमला ठरविला, पण हा प्रांत राणोजी ऊ. संताजीचा असल्या- 
मुळे याची रसद त्यास देण्याचें कारण नाहीं; ती शिवभट साठे यांनीं आपल्याकडे 
भरली आहे, असें शामजीस।छिहून पाठवावे म्हणजे त्याचा खोळंबा होणार नाही. त्यास 
मामलतीच्या सनदाद्दी द्याव्या (वे. द. १७४२, नं. ३० चे पत्र पहा). ने. १० 
मध्ये रघूजी भोसल्यांनी वेद्यांकडून घेतलेल्या पैशाचा रु, ८५०० चा कर्जरोखा आहे. 
व्याज द. म, दुद्दोत्रा आहे. सन १७४१ ते १७४८ च्या हिंशोबांत याचा उल्लेख 
आहे, नं. १५ मध्ये रघूजीनें बाळंभट वेचांस लिहिलें आहे कीं, मद्दाराजांच्या परवा- 
नगीने त्यांचा परराज्यमत्री प्राहिपतराव आमच्याकडे जरूर पाठवावा. त्याला निजामा- 


८४०) 


कडे फडदापूर येथे कांहीं राजकीय कामासाठी पाठवावयाचा आहे. काम होतांच 
त्यास साताऱ्यास पाठवून देऊं. निजामचा मृत्यु २१।५।४८ रोजीं झाला (पे. द. २०, 
४७,७१ व २५-७४ पहा ). महिपतराव दा मद्दाराजांकडील चिटणीस आडनांवाचा 
सुमंत असावा. नं. १७ मध्ये राणोजी भोसले याने मद्दंत मुद्खगौर यांस विश्वनाथ- 
भटांकडून रु, ५० देवविछे आहेत, असा मजकूर आहे. या पत्रांत दोन नवीन 
गोस्ताव्यांचीं नांवें आहेत म्हणून निवडळें आहे. गोसावी लोक श्रीमंत असून पूर्वी 
राज लोकांस कजीऊ पैसे देत असत. नं. २१ मध्ये रघूजीने विश्वनाथमरांस लिहिलें 
कीं, महाराजांनीं पेशाच्या तगाद्यासाठी हुजरे पाठविले आहेत. तुम्दांस येथून जातांना 
यमाजीपंताच्या ऐवजाबद्दळ व परगणे अङ्ाल्याय्या पशाबद्दल तजवीज करण्यास 
सांगितले होते त्याप्रमाणें कांहीं केलेले दिसत नाहीं. माझी ओढ, बंगालच्या स्वारीचे 
खर्चामुळे व रघुनाथमट झिपरे याजकडील कर्जामुळे झाली आदे, दी गोष्ट आपण 
महाराजांस समजून सांगावी, व वरचेवर राजपत्रे न येतील अशी तजवीज केल्या- 
बद्दल सत्वर पत्र पाठवावे. रघूजीने शेवटचा मजकूर स्वहस्त लिहिला आदे. यमाजी- 
पंताच्या ऐवजाचा संबंध नं. ३३ च्या यादीशी असावा असे वाटते. नं. ३७ मध्यें 
रधूर्जाने विसाजी विष्णु यास लिहिल आई कीं, विश्वनाथभटास हत्तीवरीळ गाशा- 
साठीं बनात व झालरीस कापड घेऊन त्यास गाशा तयार करून द्यावा व तो इत्तीवर 
बाघण्यासाठी ४० ताणे द्यावे, 

(ल्‌) प्रसिद्ध व्यक्तींची पत्रे ( १ ) काणे:--नं, ८ मध्ये महादाजी व 
हरी कृष्ण काणे यांनीं रामचंद्रपत करकरे यास लिहिले आहे कीं, रघूजीकडे बंगालची 
कामगिरी असल्यामुळे त्याचेबरोबर आम्ही गेलो, पण आम्हास गेल्या सालीं पैशाचा 
पुरवठा त्याजकडून बरोबर न झाल्यामुळे आम्ही परत फिरण्याचे ठरबिले आहे. या 
वेळीं विश्वनाथमट तिकडे येऊन भेटतील व रघूजीचाबाकडून पेसे देववितीळ असे 
वाटत होतं. त येत होते तेव्हां रघूजी बंगाल्याकडे चालते झाले होते. यामुळे परत 
फिरल्यावांचून गत्यंतरच नव्हते, ज्याने ठिकाणास आरंभी नालबंदी दिली तो राम 
चंद्र कोनेर कोलटकर होता, नाळबंदी म्हणजे घाडेस्वारांना मोहिमेवर जातांना 
आगाऊ दिलेली रक्कम, 

( २) शिवभट साठे :--ने, ३८ मध्ये विश्वनाथभटांना @िहितो कां, राणोजी 
मोसव्याच्या मकडाईची कमाविस आम्दी रघूजीकइन घेतली, रु, ५,००० दोन 
हप्त्यांनी द्यावयाचे ठरले. राणोजीची सनद आम्हांकडे तुमचेकडून न आली तर 
आमचे रसदेचे पेसे परत द्यावे लागतील, शिवाय राणोजीच्या कमाविसदारांनी कांहीं 
वसूल नेला तर तो मजुरा द्यावा लागेल, नं. ४४ मध्ये साठे लिहितो कीं, रामाजी- 
गीर गोसाव्याकडून रु. १० हजार देवविले ते माधी पौर्णिमेस हुंडी करून पाठवू. 
दोन्ही पत्रे शिवभराच्या द्दातर्ची आहेत. 


७ 


(५०) 


(२) खंडोजी गोगवले:--ह्वा महाल मांडारणहावरील हवालदार नं. २७ 
मध्य रघूर्जात लिहितो कीं, तुमच्याकडून खाजगीचे येण्यापेकीं, बाळंभट वैद्य यांनीं 
आचरे येथे अनुष्ठान केले त्याबद्दल रु २४४१ त्यांस द्यावे. रक्कम येण्यांत वजा केली 

इछ, हे अनुष्ठान सो, सगुणाबाइच्या दुःखण्यात केले होते. महाराजांची धार्मिक 
कृत्ये बाळंभटांमाफत होत असत 

(४) बुवार्जी ना कदमः--गोपाळदुर्ग म्हणजे अंजनवेलवरील तुळोजीचा 
हा गडकरी होता. यान नं, ६ मध्ये वेद्यबंधूंना लिहिलं आहे कीं, सातारच्या दरबारची 
राजकीय खलबते यजमानास कळविण्याजोगी असतील ती कळवा, व मानाजी 
वरातमाव साताऱ्यास आळे किव नाहीं व पेशवे कोठे आहेत, ई कळवा. दरसाल 
वेद्य कोकणातून तादूळ आणीत ते खाना केल्याचे यांत छिहिलि आहे. नं, ७ च्या 
पत्रांत ता वद्यांना शिरक्याचा कोकणांत फोज घेऊन येण्याचा काय उद्देश आहे, हे 
विचारतो व ही बातमी कळवण्यासाठी गणेश मह्दादेव यास पाठविल्याच कळवितो 
ह्याच कदम किलेदार याने तानजी नलवडे यास वेद्यांकडे पत्र देऊन शिक वगैरेच्या 
हालचालीची बातमी मागविली होती. त्याचे उत्तर वेद्य लिक्षितात कीं. शिरके यांनी 
आपला दोजफांटा घेऊन निजामपाइळीवर मुक्काम केला आहे, भगवंतराव पोतनीस 
व घाटगे एक हजार फाज तयार करून महाड प्रांती जाणार आहेत. हे पत्र आल्यावर 
न, १२ च्या पत्रांत तो आिह्देतो कॉ, शिर येऊन उपतग दिल्यास यजमान त्याचा 
समाचार धेण्यास तयार आहेत. भगवंतराव पोतनीस महाड प्रांती गेळे किवा नाही व 
मानाजी आग्रे येथे येऊन काय वाटाघाट झाली ब किती दिवस तेथें राहणार हैं वृत्त 
कळवावे, हाच बुवाजी नं. १८ मध्ये वेद्याना लिहितो कॉ, महाराजांस देण्यासाठी 
१०० झाहाळी आग्ने यानीं कळविल्याप्रमाणे पाठविली आहेत, ती त्यांस द्यावी व 
तिकडील दरबारची बातमी कळवावी, नं. १९ मध्ये घुवाजी वैद्यांना दरबारची, 
प्रतिनिधीची व यमाजीपंताची बातमी विचारीत आहे. त्याला तुळाजीला या हककिती 
कळवाच्या लागत, नं. ४३ मध्ये याने तानजी नलवडा यास वेद्यांकडे पाठवून वरील 
पत्राप्रमाणे दरबारची माहिती मागितल्याची हकीगत आहे. 

(५ ) महादाजी अनंत गोडबोले ;--हा गोविदगड म्हणजे गोवळकोरवरील 
तुळाजीचा अमलदार होता. यानें ने. १३ मध्ये वेद्यांना लिहिले आहे कीं, शिरके 
यांचे लष्कर तारळ्यास आल्याचें कळल्यावरून येसजी गाडे यास पाठविला आहे. 
त्याजबरोबर त्यांच्या हालचालीची हकीकत सविस्तर कळवावी. ने. २३ मध्ये वरील 
पत्राचे उत्तर आल्यावर पुनः त्यास लिहिले कीं, शिर्के बहिखगडी येऊन कोकणांत 
येणार व भगवतराव पोतनीस फौज घेऊन महाडकडे जाणार, तसेच मानाजी तेथे 
येऊन सन्मान बरा जाइटा हे लिहिले तें कळले. यजमान सरखेल यास महाडास 
लेहून बंदोबस्ताने राहण्याबद्दल सुचविले हूँ बरे केले. असेच वरचेवर लिहीत जावें व 
सावध करावे, 


\ १० / 


(६ ) राधोबलाळ भोगले: --हा वेद्याचा प्रात देवगडमधील रामटेक येथील 
कमाविसदार नं. ५ च्या पत्रांत वैद्यांना लिद्दितो कीं, श्रीरघूजींनीं चांदा सर केले, 
तेथील गोड राजे नीलकंठशादा यांत बल्लाढपुरी ठेविले व चांद्याचा सुभा बिचाजी 
वेजाळचे देवगडचे कारकून कृष्णाजी नारायण यांच्या ताब्यात दिला, जानोजी 
भोसले यांस बंगाल्यांत पाठविलें, श्रीमंतांऊडे चाद्यास पुष्कळ मंडळी आली होती. 
मुधोजी भोसले, रघुनाथभट पटवधन, सुराराव येळभ्या निमळकर, वुऱ्हाणशा राजे, 
रामाजी नाईक, जानीमाइईँ, यादोजीपंत देशमुख, वगेरे मंडळी भेटल्यावर त्यांच्या 
कामाचे निकाल लावून त्यांची पाठवणी केली. आमच्या कामाबद्दल यादोजीपंत 
देशमुखकडून विचारले त्याला उत्तर मिळाले की, “वैद्य भरल्यावर काय ते ठरबूं, ' 
याशिवाय यांत वसुलाची हकीगत लिहून त्यास नागपुरास बोलावल आहे. “ अवध्या 
कोकणस्थां श्रीमंत भाषण करतात ' यचा अर्थ त्यांचा ते तिटकारा करतात, 
वेद्यांवर मात्र ते विश्वास दाखवितात ( पे. द. २०-३८-४१-७२ पहा ). 


(७) नारो अनंत गद्रे ः--हा कयोत भुगांवचा वेद्यांचा कारकून होता. त्यानें 
न, २० मध्ये रघूजीने चालविलेल्या अनिष्ट कृत्याची वेद्यांना इकीगप्त कळविली आहे. 
त्यांतील मुख्य कृष्ये :--रघू जी नागपुरास आल्यावर कन्येचे व स्वतःचे लग्न करणार 
आहेत; भुगांव, मवाड व राहाटगांव ही गांवें आपल्याकडून काढून खानर्गाकडे 
घेतढौं, कयीत मुगांवचा ऐवज देवडीकडे घेतला. आम्हीं ४ हजार वसूल केले त्यांतून 
पट्टी व पेशकशी घेतली, नारोजी नेगी, वेंकाजी ना गडकरी, वगेरेकडील पेसे येत 
नाहीत. भुगांव व राहाटगांवचा जो पैका आला तो हुंडी करून पाठाविला, आपण 
पंतप्रधान व मद्दाराजांकडील कांही काम काढून आलां तर श्रीमंत आपणाशी नीट 
बोलतील व कामाचे निकाल लागतील. श्रीमंतांकडे अशा स्वभावामुळे कोणी मेट- 
ण्यासही जात नाहींत, नं, २२ मध्य नारोपंत तिकडील गांवच्या वसुलास येणाऱ्या 
हरकती व त्या दूर करण्यास उपाय वैद्यांना लिद्दत आहे. जानोजी बंगाल्यांतून परत 
आल्याची बाजारगप्प यात दिली आहे. दोन्ही पत्र फार लांबलचक व तिकडील रघू- 
जीच्या मानगडीबद्ल आहेत. 

(८) शंकराजी कान्द्दोः--दा वेद्यांचा नागपुरकडील कारून नं. २८ च्या 
पत्रांत त्याना लिहितो कीं, चांद्याकडील वसूल जानोजी बंगाल्यांतून परत येणार हैं 
ऐकून अधिकारी पैसे देत नाहीत. तो आल्यावर त्यास पैसे द्यावे लागतील असे 
त्यांचें म्हणणें आहे. सावाजीचा सुमा गंगाजीपंताकडून काढून बहिरोपंतास दिला 
होता. पण जानोजीची बातमी आल्यावर तो पुनः गंगाजीकडे दिला, आम्ही 
आपले पैसे मागू लागलो तेव्हां हुंडी देतो म्हणू लागछे, आम्हीं म्हटलें, रोख पैसे 
पाहिजेत, गंगाजीपत नागपुरास चला तेथे देतो म्हणाला, या त्याच्या थापा होत्या. 
त्यास शेवटीं घरांत कोंडून ठेवलें, पेसे न द्याल तर दारांत प्राण सोडीन असं म्हटलें. 
पत्र अपूणे आहे. या पत्रावरून त्या काळीं तगाद्याची कडक पद्धति कशी होती 
याची कल्पना होणार आहे. 


(५२) 


२७४९ 


(अ) आज्ञापत्रेः--नं. २५ मध्ये यशवंतराव महादेव खासानेवीस ऊर्फ 
पोतनीस यांचे बावधनच्या मोकदमास आज्ञापत्र आहे कीं, बाळभट वेद्यांकडून स्वारी 
पट्टी २. १० पेक्षां जास्त घेऊं नये हा यजमानांचा हुकूम मोडल्यास पेसे परत द्यावे 
ळागतील. हा गांव छत्रपतींना अजून इनाम चालत आहे. नं, ४० मध्ये रघूजी 
मोसले यांनीं रामटेक प्रांत देवगडच्या देशमुख व देशपांडे यांस केलेली आज्ञा आहे ती 
अशी की, डुमरी चिखल्या गांवचा दरोबस्त मोकासा वे. मू. सदाशिवभट चिपळुणकर 
व परशुरामभर मामे, विश्वनाथभट वेद्य यांचे मुखत्यार, यांस दिला असल्यामुळे 
त्यांच्या वसुलास अडथळा करूं नये. मोकाझांत माल व सायेर जकाती, कुलवाब 
कुलकानू यांचा समावेश केलेला आहे. नं. ४२ मध्ये शाहू महाराजांनी रघूजीस 
केलेली आज्ञा आहे कीं, दिवाणच्या ऐवजाच्या वसुलीसाठी तुमचेकडे विश्वनाथभट 
यांस पाठवून बरेच दिवस झाले, खर्चाची निकड फार आहे, तरी ऐवज त्यास देऊन 
लवकर पाठवावे. दद्दा हजार रु. पावल्याचे यांत नमूद केले आह्वे. शेवटचे वाक्य 
महाराजांच्या हातचें आहे. नं. ४३ व ४४ यांत विश्वनाथमरांना आज्ञावजा एकाच 
दिवशीं महाराजांनीं रघूजीकडील पेसे वसूल करून लवकर पाठवावे अराँ पत्रे लिहिली 
आहेत. दुसऱ्या पत्रांत महाराज जरी आजारी होते तरी त्यांच्यामागे असलेल्या 
देण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जामदारखान्याकडील जमादार व देवराव ल्पाटे, 
राणी सगुणाबाईचे कारभारी, यांजपाशी पेस देऊन त्यांस पाठवावें असा जास्त मजकूर 
आहे. देवराव लपारे हा राजाशाचा मुताळीक महाराजांचा विश्वासूक नोकर असून 
याचा जामदारखान्याशीं संबंध होता. दोन्ही पत्राच्या शेवटचे वाक्य महाराजाच्या 
हातचे आहे. नं. ५१ मध्ये बावधन, ता. वाइ, जिल्ह्या सातारा, येथील ३० बिघे जमीन 
वेद्ययंधूस स्वामीनी इनाम दिल्याबद्दल यशवंतराव महादेव पोतनीस ऊफ खासानिवीस 
यानीं गांवच्या मोकदमास आज्ञा देऊन ती बिनइरकरत चाळवात्री असे लिहिलें आहे, 
ईं इनाम अजून वैद्य घराण्यांत चालत आहे. खासनिवीस हा खाजगी कारभारी असे, 
या पत्रांतील “श्री? कारापुढे ' रामो जयति ' हा शब्द आहे. खंडोजी गोगवले याच्या 
पत्रावरही असाच "श्री? कार असतो. दोघांचा जामदारखान्याशीं संबंध होता, 
यामुळें तेथीळ पत्रावर एकच श्रीकार घालीत असावेत. 

(आ) ताक्रिदीः--नं. १४ ही ताकीद शिवाजी सालोखे ऊफ इचल यानें 
मोजे खोडद तर्फ तारगांव, प्रांत कऱ्हाड येथील मोकदमास दिली असून त्यांत साता- 
प्यास राणीसादे वांकडे गाई व म्हशींसाठी कडबा १,००० पाठवावा असा मजकूर 
आहे. सालोखे हे धुळगांवचे राइणारे सकवारवाईचे आत होते, १७३९ सालीं मिरजेचे 
ठाणें मोगलाकइन घेऊन यांच्या ताब्यांत महाराजांनीं दिलं होते. या पत्रावर शिवाजी 
सालोख्याचा शिक्का व मोर्तब आहे. म्हणून छापले आहे, नं. १५ मध्ये याशिवाय 


ए ०५ / 


सरकार द०॥।नीं महालकडून ( बाईप्ताहेचांकडून ) दी मोकदमास याबद्दल आज्ञापत्र 
गेलेलें दिलें आहे. त्यावर वाईसाइवांनी शेवटी “ लेखनसोमासही ' असे स्वतः 
लिहिले आहे. 

( इ ) पत्रे वेद्यांस आलेलीं ):--नं ३ मध्ये काऱ्हाटी इनाम गांवचा पाटील 
म्हसाजी चांदगुडे वैद्यवधूना कळवितो काँ, जयापा हिद यांनीं काऱ्हाटीस फोजेचा 
नळ दिला असल्यामुळे त्यांचा लोकांना फार त्रास होत आहे; नासासाहेच पेशवे 
यांनीं मुंज पट्टीबद्दळ गांवावर रु. ७५ बसविले आहेत. ही मुंज विश्वासरावाची बहुधा 
असावी, पण ती ९।३।१७४१ रोजी झाली. काऱ्हाठी गांबास अजूनही चांदगुडे व 
वाबळे अशा पारिलांच्या दोन तक्षिमा आहेत. नं. १६ हें पत्र तिमाजी नरसिंह दिवाण 
यांनी वऱ्हाडांतून विश्वनाथमटांस साताऱ्यास लिहिळे आहे. रघूजीला महाराजांनी 
लवकर येण्याबद्दल लिहिले, ता येतो म्हणतो व जाण्याचे लांबणीवर टाकीत आहे. 
तिमाजीपंत दिवाण द्दा भोसल्यांचा एक सरदार होता. नं. १८ व १९ ची पत्रे 
तुकोराम डिगणकर व गोपाळ रघुनाथ यांनी अनुक्रमे रामचंद्रपंत करकरे व वेंद्यबंधु 
यांस लिहिलीं आहेत. दोन्ही पत्रांत रघूजी सातांऱ्यास जाण्याची कांही तरी सचब 
काढून टाळाटाळ करीत आहे असे आहे. शाहू थकत चालल्यामुळे त्यास मराठी 
राज्याची पुढें काय व्यवस्था करावी हा ध्यास लागला होता. त्यासाठीच त्याने 
रघुजीस बोलावले होते. त्याच्याकडे पेसे येणें होते. त्याचाही तो लवकर निकाल 
करीत नसल्यामुळे कंटाळून साताऱ्यास आणण्याचे तयारीत आहत. ने, २६ च्या 
पत्रांत आबाजी राजे महाडिक विश्वनाथभटांस रघूजीबावांनो रु. ४ हजार देवविळे 
ते पोचल्याची पावती देतात. पत्राच्या शेवटीं “सही? हा शब्द स्वतः लिहिलेला 
आहे. ने. ५० मध्ये केसो बहिर वेद्य यांनीं वेद्यबेधुस कळाविले आहे कीं, बादू- 
राव मल्हार बर्वे हे १८।११।१७४९ रोजा वारले, हे लिहिण्याचे कारण गोविंद 
सामराज, दाजी बाबाजी व केसो बहिर व वेद्यमंधु यांचा जो पेशाचा देवघेबीचा 
व्यवहार होता तो बाबुराव यांच्यामार्फत होता व ते धरून २० इजार रु. कजे 
फेडण्यासाठी घेऊन गेले होते, पण पैसे न देतांच वारले, तथापि रामाजी मल्हारांनी 
सांगितले कीं, २-४ महिन्यांत पैशाची तजवीज करतो, 

पत्रै ( वैद्यांनी लिहिळेलीं ): -नं. ३४ चे पत्र विश्वनाथभटांनीं नागपुरास 
जातांना जालनापूरनजीक काजळेश्वर येथून बाळंभटांस लिहले आहे. त्यांनीं बाळं- 
भटांस दरचारची, परभूची, पंत सचिवांची व नव्या राजयाची बातमी विचारली आहे. 
परभू म्हणजे यशवंतराव पोतनीस असावे. महाराजांच्या मागून गादीवर कोण 
बसणार याबद्दल विश्वनाथभटांस सातारा सोडतांना माहिती नव्हती, पण राजारामा- 
बद्दल वाटाघाट चालल्याचे ठाऊक होतें है या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे. नं, ३७ 
चे पत्र बाळंभटांनीं विश्वनाथभटास लिहिलं आहे. ते म्हणतात, सातारा दरचारचा 
कारभार अनिश्चित आहे. ५० हजार रुपये महाराजांसाठी पाठविछे होते ते दिले, 


(५४ ) 


आतां ऐवज व कापड आले ते महाराजांस बरें वाटल्यावर देतां येईल, अजम- 
नासरजंगार्गी वाकूडपणा येऊं देऊं नये. त्याच्या मदतीस पंतप्रधानांनी बाजी हरी 
बरोबर ५० हजार फोज पाठविली आहे. फत्तांसगाकडील आपाजी भावजीही ४५ 
हजार सन्यानिर्शी तिकडेच आहेत. येथे कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायांत नाहीं. 
पानगांवच्या राजियांचे ( रामराजाचे ) अनुसंधान राखण्याचा यत्न केला पाहिजे. 
यावरून रामराजे गादीवर येण्याचे अधवट ठरल्याचे दिसते महाराजांच्या अनिश्चित 
प्रकृतीमुळे व अव्यवस्थित कारभारामुळे वऱ्हाड नागपुराकडील आपले पेशाचे व्यवहार- 
हा तूते स्थगित करावे अशी सूचना त्यास यात देण्यात आली आहे. पत्र फार 
महत्त्वाचे आहे. नं. ४१ मध्ये विश्वनाथमटांनीं वऱ्हाडांतून राजाचे देऊळगांवा- 
जवळ रघूजीच्या लष्करांत मुक्काम असतांना ई पत्र बाळमटास लिहिले आहे. न. ३७ 
चे पत्र त्यास या वेळीं मिळाले नसावे, तो सातारच्या दरबारच्या माहितीची वाट 
पहात आहे, नारो शिवदेव माव्ये द्या विश्वनाथभटाबचरोबर होता असे दिसते. न. ४५ 
हें पत्र विश्वनाथभटांनीं नागपुराहून बाळभटास डिहिळे आहे. या पत्रातील आशया- 
वरून महाराजांच्या प्रकतीबद्दल रघूजील असे वाटत असाव कीं, ते अत्यवस्थ, बेशुद्ध 
स्थितींत आहेत. ई निश्चित होण्यासाठी तो त्याच्या हातचे पत्र व राण्यांकडील पत्र 
आणवावे असे विश्वनाथभटांस सागत आहे. त्यानें राणियाकडीलद्दी कुशळवृत्त 
म्रागाविले आहे 


पत्र ( इतराची ):--नं १२ मध्ये मनमोहनगड्चा इवाल्दार कारकून शेख 
नसरुल्ला यान वंद्यबंधूंस लिहिलेले पत्र आहे. हा गड रोहिडेश्वरासमोर मोर्च्या 
दक्षिणेस आहे. यास केळेजाही म्हणतात. वेद्यांना कळावितो कीं, पंतांनी 
ठरविल्याप्रमाणे किल्ल्यांतील दास्तानापेकी गल्ला अर्घा खंडी तुम्हांस व वेलंग- 
पेकी जमीन २५ बिघे मला देण्याची तजवीज होत आहे. न. २३ मध्यें जे पत्र 
आहे त्यांतील माणसे विशेष महत्त्वाची नाहींत. तें देण्याचा उद्देश इतकाच 
कीं, त्या वेळी बंगालच्या स्वारींत रघूजीने निरनिराळ्या स्थितींतील महाराष्ट्रीय 
माणसे नेलीं होती दें कळावे, भास्कररामाचा खून झाल्याचें कळल्यावरही 
बंगात्यांत लढाईवर माणसे गेलीं हे केवळ धाडसी वृत्तीचच द्योतक आहे. न. ४८ 
मध्ये केवळ कोकणांतीळ बुरंबाड गांवची माहिती देणारे पत्र म्हणून छापण्यास 
घेतलं आहे. त्याची तारीख बरोबर लागलेली नाही. लक्ष्मण बल्लाछ जोशी हे वैद्यांचे 
कारकून बुरंबाडचे होते, त्यास बुरंबाडाहून बाधूभर साठ्यांनी दै लिदिलें आहे. हा 
प्राचीन गाव केसाचा नाइक सरदेसाइचा वतनी होता. त्यांनीं बुरंबाडास लोकांना 
राहण्यास जागा दिला होती. सोमनाथभट मिडे यास एक ठिकाण दिले होतें. ते 
निपुत्रिक होते. तेव्हां त्यांचे ठिकाण सरदेसाई यांनीं त्याचे जांवई कृष्णंभट साठे 
यांस दिले, हे कृष्णमट पत्रठेषकाचे आजे होते. आतां राघो पनदेव साठे व त्यांचे 
भाऊ हे ठिकाण आमचे म्हणून वाद सांगत आहेत. लक्ष्मण बल्लाछ हे वेद्यांबरोबर 


८१५) 


पेंशवे दरबारी महत्त्वाचे पुरुष मानले जातात म्हणून बाधूमट त्यास राघो पनदेवास 
वाद न करण्याबद्दळ ताकीदपत्र पाठवावे म्हणून लिहीत आहेत. साठे कुलदृत्तांतांत 
याबद्दल माहिती नाहीं. बुरंबाड गांवाबद्दल माहिती सरदेसाई-मावद्धणकर घराण्याच्या 
इतिहासात उत्तराध, खंड १, पान ३६०, ३६६ व ३७० मध्ये दिली आहे. साठे 
यांना मद्दाजनकी दिली होती असे त्यांत आहे. दुसरे महाजन भागवत व नाम- 
जोशीद्दी होते. मद्दाजनकी म्हणजे पाटिलकीच असे. या पुस्तकांत वंशावळी व पिढ्या 
दिलेल्या आहेत. ही माहिती वाचून सरदेसाईच वतन कसे नाहींस होत गेले द्वे कळतें. 
लक्ष्मण बल्लाळ हें नाना फडणीस याच्या कारकीदीत महत्त्वास आले, तेव्हां हवे पत्र 
१७४८ मधील इतके जुने नसाव. दे पत्र भा. इ. सं. मेडळात एका पाक्षिक समेत 
वाचले होते. जास्त माहिती मिळाली नाही, 

(ई) हिशोब :--नं. ६ मध्ये वेद्यानीं खंडेराव काशी न्यायाधीश यांच्या 
खात्याचा हिशोब दिला. न्यायधीशाची फारशी पत्रे नाहींत. त्यांचा वेद्याबरोबर देव- 
घेवीचा व्यवहार होता, दे या हिशोबावरून कळून येईल, नं. २० यात विश्वनाथ? 
भटांचा धोम येथील अनुष्ठानांत जो खर्च झाला त्याचा तपशील दतरात आहे. हृ 
मुखवलह्न हिशोबाचे पान आहे. मोडक जंत्रीत मिति चुकल्या आहेतच. पण मुसलमानी 
महिन्याच्या तारवाही बरोबर नाहीत, जंत्रांत जमादिशखरची शेवटची तारीख २९ च 
आहे. पण या पानांत जमादिलाखस्ची तारीख ३० आई. दें लक्षात यावे म्हणून द्वा 
कागद दिला आहे. घोमास खर्च रु, ३८३०--झालेला आहे. विश्वनाथभटांस भोस- 
ल्यानी ज्या गांवची पोतदारी दिली द्वोती त्याची नावें रक्कम व कमाविसदार यांचा 
तपशील नं, २२ मध्ये दिरा आढे. हीं सर्व गावे देवगड प्रातातील आहेत. या पत्राचे 
महत्त्व असे आहे की, पत्राचे अक्षर हा एक न।गपूरकडील अक्षराचा नमुना आहे. 
वेद्याचे दोन हुशार कमाविसदार केसो इरी सावकार व नारो अनंत गद्रे यांनी 
केलेल्या वसुछाचा व बाकीचा आकडा यांत आहे. अस्सल पत्र वाचून मजकूर 
लावण्यास काहीं वळच घालविला पादज. वगळलेले शब्द, आणे, पैसे व रुपये कसे 
लिद्वितात दै पाइण्याजोगे आहे. र, छ, को, ह्या अक्षरांचे वळणह्दी लक्षांत 
घेण्यासारखे आहे. 

(उ) याद्या :--नं. ३२ हवे कागदाचे फेरिस्त असून त्यांत नागपुराकडील 
लोकाकइन येणाऱ्या रकमेसंबंधी लिहून घेतलेला कागदांचा तपर्शाल आहे, ही यादी 
नागपुरास साताऱ्याहून त्यांजकडे वसुलीसाठी पाठविण्यांत आढी होती. यांतील 
बरीच नांवे पूर्वाच्या कागदांत येऊन गेली आहेत. बाळंभटानी आचच्यास केलेल्या 
अनुष्ठाना बदल मद्द/राजारनी मोसल्याकडून रु. ३६०० देआविले, ते वैद्यांना रोख मिळाल 
नाद्वीत, त्याबद्दल वैद्यांनी त्याचेकडइन कजरोखाच लिहून घेतलेला होता, ही रक्कम 
वसुली रकमेत दाखविली आहे. दोस्त मइमदखान दिमत नादरखान याचा रु, ३००० 
चा एक कागद आहे. हा दोस्त महमद भोपाळकर नबाब असावा. नादरखानाचें 


(४ १-० | 5 


(५६ ) 

नांवहि पत्रांतून आछेलें आहे, पण दोघांची बरोबर माहिती लागत नाही. अलीकडे 
३-५-१९४९ च्या केसरी ? पत्राच्या पृ. ३ वर भ्वाल्हेस्चे भा. रा. भालेराव यांनीं 
भोपाळसंबंधीं पाठविलेली माहिती छापली आहे ती पहावी. नं. ४७ मध्यें नांदेड 
सरकारने साताऱ्याच्या राजकीय माणसास देण्याकरितां जीं वस्रे महाराजांकडे पाठ- 
विलीं त्यांची तपशीलवार यादी आहे. कदाचित्‌ पत्रांतील ' नादेडी ह्या शब्द सन- 
गाचे विशेषण असेल तर हीं सनगे भोसल्यांनाही पाठविली असतील. कारण यांतील 
माणसांचा संबंध भोसल्यांच्या व्यवद्दारांत आला आहे. 

(ऊ) पावत्या :-र्‍यापेकी न. २७ ची पावती विसाजी गोविंदांनी रुपये 
२,००० ची विश्वनाथमटांस दिली आहे. हे पेसे हुजूर पोतनिसांनीं रघूजीस नाग- 
पुराहून आणण्यास झालेल्या त्याच्या खर्चांबद्दल विश्वनाथमटाकडे दिले होते ते 
त्यानीं त्यास दिले म्हणून ती त्यांना दिली आहे. बाकीच्या ने, २८, २९, ३० व 
३१ च्या पावत्या विश्वनाथमटांचा कारकून लक्ष्मण बल्लाछ याच्या अक्षराच्या लिहून 
आहेत. या पावत्यांतील मजकुरावरून रघूजीस र. ५० हजार विश्वनाथभटांकडून 
मिळाले होते, असे निघत आहे 

(क्र ) नानासाहेब पेशवे ;--ने. ३८ हे नानासाहेबांचे पत्र विश्वनाथभर्टाना 
नागपुराकडे पाठविलेलें आहे. त्यांस रघूजीला साताऱ्यास आणण्यासाठी पाठविले 
होते. ते कधीं येतात म्हणून त्यांत विचारले आहे. विश्वनाथभटांचे भोसले दर- 
बारच्या कामाचे महत्त्व पेशवे जाणून होते, हं स्पष्ट होत आहे. 

(ऋ) भोसले :--या सालीं शाहूमहाराज आजारीच होते. त्यांस आपण 
लोकांकडून येणारे पेसे कसे वसूल करूं व कजदारांची फेड कशी करू, तसेच आपल्या 
मागें गादीस मालक कोण करावा, ह्या विवंचना लागल्या होत्या. राणी सो. सकवारबाई 
कांही उलाढाली करी त्या आवरण्याचाहि त्रास त्यांना होत होता. महाराज व 
राण्यांस मुख्यत्वे रघूजी मोसल्याकडूनच पुष्कळ पेसे यावयाचे हाते. त्याची वसुली 
करण्याची मुख्य विवंचना लागली होती. महाराजांनीं त्यास साताऱ्यास येण्या चहल 
माणसं पाठाविलीं, तरी तो कांहीं तरी सबब सांगून टाळाटाळी कर्रत होता. त्याचा 
मुलगा मुधोजी दत्तक घेऊन गादी मिळेल अशी आशा त्यास वाटत होती, तीहि 
राहिली नाही. यामुळे तोहि वैतागून गेला होता, अशा अथांचां शाहूमहाराजांची 
व रघूजीची व त्यांच्या मुत्सद्यांची या सालांत पत्रे आहेत. त्यांचा खुलासा पुढे 
करण्यांत येत आहे. नं. ९ चे रघूजीचें पत्र विश्वनाथमटांस साताऱ्यास पाठाविलं 
आहे. वेद्यांनीं दत्तविधानासंचेधाने त्रिंबकजी राजे वार्वाकर यांजकडील मुलगा दत्तक 
घेण्यासंबंधी व मुधोजीस दत्तक घेण्यास नकार मिळाल्याबद्दल मादिती पूर्वाच्या पत्रांत 
दिली होती. त्याचा उच्चार रघूजोनें यांत केला आहे. बन्सीपुरी गोसावी यास 
१ लक्ष रु. द्यावयाचे ते लवकर कोनेरपंत कोलटकर व बऱ्हाणजी मोहिते यांच्या 
मार्पतीनें द्यावे म्हणून त्यानें वैद्यांस लिददिछं आहे. कारण त्याचा उपयोग रघूजीस 


(२१४) 


वस्चेवर होत असे. यांतील शिवाजीबावा हा मोहिते किंवा टाळकुटे असावा. 
सदाशिव दीक्षित हा पाटणकर नसून ठकार होता. त्याचें एक पत्र रघूजीच्या नांवचे 
आहे. नं. १० मध्ये साबाजीनें नारोपंत गद्रे यास लिहिलेल्या पत्राची नक्कल आहे. 
याचे वळण अस्सल नागपुरी आहे. पत्रांतील आशय असा आहे कीं, भुगांवच्या 
पांदरीचे रयतेकडून गेल्या सालाप्रमाणे मेजमानी पट्टी वसूल करावी. पांढर्रीची रयत 
म्हणजे गांवठाणांत राहणारी. पांढरीच्या उळट काळी असाही शब्द लागवडीत 
आलेल्या जमिनीच्या वसुलास लावतात. ' मेजमानी पट्टी? ही सेन्याच्या खचो- 
बद्दल असते. नं. १७ हें रघूजीने वेद्यबंधुंस छिहिलेले पत्र आहे. त्यांतीळ मुख्य 
मजकूर असा कीं, साताऱ्यास जाण्यासाठी आम्ही उंदरी व नांदेडवरून बोघनपर्यत 
आलों व तुम्ही फत्तेसिंगबोवा तुळजापुरास भेटतील म्हणून लिहिले होते व आत 
कळते कीं, ते निघालेच नाहीत, तूते साताऱ्याकडे जाण्याचे रघूजीने या सबबीवर 
थांबाविळे, नचाब नासरजंग साखरखेडल्यावरून देवगड प्रांती जाणार म्हणून त्यानें 
तेथून कळेबावर येऊन मुक्काम केला, व बंगाल्यांत फौज देऊन चि. साबाजीस 
पाठविण्याचे ठरविले, नं. २५ मध्ये रु. ५०० पर्यंत किरकाळ देणे होते त्याची 
तजवीज रघुनाथभटांनी करण्याबहलचा मजकूर रघूजीने छिद्िले आहे. हे पेसे 
बन्सीपुरी महन्ताकडे मागितले होते ते त्याने वेद्याकइन देवविले, नं. ३९ हे पत्र 
सद्दाशिव दीक्षित ठकार यांनो रघूजीस लिहिले आहे; त्यावरून शाहूमहाराजांनी 
रघूजीकडील कजीच्या पैशाची वसुली तगादा लावून करण्यासाठीं विश्वनाथभट व 
विसाजी गोविंद यांस मुद्दाम पाठविलें होते, बगाल्यांतील लढाईत त्यास बराच पेसा 
मिळाला असावा अस्ता महाराजांचा कयास होता. नं, ४६ मध्य रघूजीने पैशाचा 
तगादा आल्यामुळे विश्वनाथभटास तांतडीने परत साताऱ्यास जाऊन मद्दाराजांची समजूत 
घालण्यास सांगितले व तेथील सविस्तर वृत्त मागविले आणि आपला तिकडे जाण्याचा 
बेत रद्दीत केला. त्याला महाराजांची सध्यां प्रकृति कशी होती हीच निश्चित मादिती 
पाहिजे होती. नं. ५२ च्या रघूजीच्या पत्रावरून तो जरी साताऱ्यास जाण्याच्या 
तयारीने नागपुराहून निघाला तरी तो जाण्याची टाळाटाळी करीत॑ आहे असें दिसत 
आहे. आतां तो निमंळेस येऊन पॉचला आहे. त्याने शाहूच्या प्रकृतीबद्दद आणखी 
साताऱ्यास पत्रे लिहून माहिती मागविली होती. ने. ५४ मध्ये साबाजी मोसल्यानें 
नारोपंत गद्रे यास मोजे भागदूरच्या मीरखानाचे बेल जप्त केलेले परत देऊन जरूर 
भेटण्यास बोलावछे आहे, अस आहे. यांतील शिक्कामोतब नेहमींपेक्षां निराळा 
दिसतो. ( पे. द. २०-१६७ मधील फोटो पहा. ) नं. ५५ व ५६ हीं पत्रे रघूजीनें 
अनुक्रमें विष्णुपंत यास व बाळंभट वेद्यांस लिहिली आहेत. नं. ५५ मध्यें कजफेडीचा 
मजकूर आहे व ने, ५६ मध्यें आम्ही तुळजापूर प्रांती येत आहो म्हणून कळविले 
आहे. यांतील अंबाजीराम हा मोहिते असावा. अशाच आशयाचाँ पत्रे त्याने कोनाप्पा 
पुरंदरे, मिकाजीपंत व भास्कराव पंडितराव यांस लिदिछी आहेत. सवांची तारीख 
८ 


(५८) 


२५।१२।१७४९ एकच आहे. या व्यक्ति कोण व त्याचा मोसल्याशी काय संबंध कळत 
नाही, ही पत्रे छापली नाहींत, शाहूमहाराज १५।१२।१७४९ रोजीं वारल्यानंतर 
पत्र पोचली आहेत, विश्वनाथमटही तेथे पोचले नव्हते म्हणून फक्त बाळंभटांनाच 
पत्र पाठविले आहे. तुळजापुरास फच्चेसिंगास रूवकर पाठविण्याबद्दल पत्रांत लिहिले 
आहे, त्याची गांठ पडल्यावर साताऱ्यास जाण्याचा विचार ठरावयाचा होता. 

( ल्‌ ) पंतसाचिव :--नं. ११ मध्ये सचिव मोइनगड्चा किलेदार सेखनस 
कला यास लिहितात कीं, विश्वनाथमट मंडळीसह घोमास सेवेत्ताठी राहिले आहेत. 
त्यांना तेथे मांडव घालून द्यावा व तेये आहेत तोंपर्यंत २ गडकरी तेर्थे राहतील अशी 
तजवीज करावी. मनमोइनगड शिवाजीने १६७४ सालीं घेतला होता. ७५ वषौ- 
नंतरही किलेदार मुसलमान आहे. नं. १३ मध्ये सचिव विश्वनाथभटांस लिहितात 
कीं, चिमणाबाईचा मुखत्यार सेटी भोई यास १४९। रु. द्यावे. ही बाई सचिवांची 
संबंधी असावी. 

( ए ) सोमवंशी :--नं. ४ मध्ये मदनसिग भोसले यांनी तर्फ गेवराई, 
परगणे बीड आम्हांस दिल्याचा कागद सुलतानजी निबाळकर यांनी दिल्याबद्दल 
सोमवंशी सरळस्कर यास कळविले आहे, मदनसिग हा छत्रपति संभाजीचा दासीपुत्र 
होता. नं. ५ मध्ये सुलतानजी निबाळकर यास नं. ४ मध्ये लिहिल्याप्रमाणे नेवराईचा 
वसूल मदनसिगास मिळण्यासाठी आमीलदारास व जर्मानदारास ताकीद देण्याबद्दल 
लिहिले आहे. नं. ३३ मध्ये सोमवंशी सरलस्कर यांनीं बाळंभट वेद्य यांस कळविले 
आहे की, तुमच्या कजांची फेड दसऱ्याच्या सुमारास होईल. सोमवंशीच्या पत्रावर 
श्रीमवार्नाशंकर असा श्रीकार असतो. 

(ऐ) मानाजी पवार :--शाहूमद्दाराजांनी गोवळकोट ( गोविंद्गड ) घेण्या- 
साठी कोकणांत जीं माणसे पाठविलीं होतीं त्यांपैकी द्दा पवार होता. ह्वा काळोजीचा 
मुलगा. वेद्यांनीं करकरे यास येणं रक्कम मोठी असल्यामुळे त्याजकडील कर्जाची 
मागणी करण्यासाठीं पाठाविछे होते, पण त्यानीं तूते सवड नाहीं म्हणून उत्तर दिले 
होते ते नं. १ मध्ये दिलें आहे. नं. २ मध्ये त्याने वेद्यबंधूंना शाहूमहाराजांकडून 
अकोडच्या सनदा मिळवाव्या अशी विनंति केली आहे. त्या सनदांसाठीं बाळोजी 
भोसल्याचा प्रयत्न होता. वैद्य हे त्याचे कांहीं चाले देणार नाहींत व आपले काम 
करतील असा भरंवसा होता. 

(ओ) खंडोजी गोगवलेः--नं. २४ मध्ये पंतप्रधानास लिहितो कीं, स्वामींनीं 
खर्चास २५ इजार रु. मागितले त्यांपैकी वेद्यांना ३७९॥ द्यावे. ने. ५३ मध्ये तो 
वेद्यबधुना लिहितो कीं, रघूजी भोसल्याकडील रकमेतून राणी सो, सकवारबाई 
खचास लागणारे १०,००० रु. ठिंबाळ्या नाइक तांबेकर यास द्यावे. हा गोगवले 
हवालदार, महाल भांडारग्रह, खासगीस खचासाठी लागणारे पेसे अशा तऱ्हेने वसूल 
करीत असे. याचा मोतब चोकोनी आहे. 


(५९) 


( ओ ) बुवाजी नाईक कदम !-र्‍यानें नं. ७ मध्यें वैद्यवंधंना लिहिले आहे 
की, पुढील गोष्टींबद्दल खुलासा करा--( १) शिरके याच्या महाडाकडील हालचाली, 
( २ ) मद्दाराजांपार्शी मानाजी वजारतमाव यांची झालेली वाटाघाट. हा कदम 
अंजनवेलचा तुळोजीतफे अधिकारी होता. 

( अं ) महादाजी अनंत गोडबाले व सेखोजी ना साटम :--द्दे दोघे तुछोजी- 
तर्फे गोविलगडास अमलदार होते. त्यांनीं नं. ८ मध्ये वेद्यबंधूकडून सातारच्या 
दरबारची राजकीय बातमी मागितल्याचे पत्र आहे. 

(अ ) काशी भास्कर कोलटकरः---नं. ५७ मध्ये या कोलटकराने वेद्यांकडून 
२३,००० र. घेतले त्याची पोच दिली आहे. कोलटकराकडे सुरंजी, कुरुंदखेडी, 
म्हसांग व लाखनवाडा या परगण्यांची मामलत होती, त्याचे पेसे वसूल होण्यापूवी 
भरण्याकरतां वैद्यांना मागावे लागले, यांचा जन्म १७४४ मध्ये असणे शक्‍य दिसत 
नाही. या पत्राचे साल १७४९ आहे. 

( क ) नारो अनंत गद्रेः--नं, २१ हैं पत्र गद्रे याने वैद्यांना उमरखेडाहून 
नागपुरास आल्यावर लिहिले आहे, त्यांत मुख्य दोन गोष्टी आहेतः ( १) रु. ११७८ 
हुंडी करून पाठविले आहेत. (२ ) रघूजी साताऱ्यास जाण्यासाठी नाग नदीवर 
डेरे देऊन राहिला असून वर्‍हाडांत जाऊन तेथील कामें उरकून तिकडे येणार आहे. 
यावरून त्याची साताऱ्यास जाण्याची दिरंगाई दिसून येते. नं. ३६ मध्ये तो 
वैद्यांना वसुळाची हकीगत लिहितो ती अशी :-- ( १ ) जानोजी लोकांकडून खच- 
पट्टी जुलमाने वसूल करीत आहे. (२ ) पोतदारीवसूल होणे कठिण आहे. ( ३) 
संस्थानिकांकडील वसुल मिळत नाहीं. ( ४ ) शंकराजी कान्ह्दोने गंगाजीपंत दिवाणा- 
कडील रु, ५ हजार वसूल करून पाठविले आहेत. (५) चाद्याकडील वसुलास 
जानोजीनें हरकत दिली आहे. ( ६ ) भुगांव व टेकाडीचे रु. हजार वसूल होतील. 
(७ ) चितोपंत तुळजोपंताबरोबर परत आला व कज केले आहे. त्यास केळवदच्या 
पेशासाठीं सेनासादेबाकडे पाठविले आहे. शेवटी वेदयाना लवकर या म्हणून छिद्दिले 
आहे. नं. ४३ हे विश्वनाथभटांचें गद्रे यास पत्र आदे. यांत ते त्यास वसूल कसा 
करावा हे लिहीत आहेत. या पत्रांत वैद्य रघूजीस कोणत्या दिवशी भेटले हे दिले 
आहे. तीच या पत्राची तारीख लावली आहे. घोडेस्वारास बारगीर म्हणतात व 
व निरोप ( ळबा ) घेऊन जाणारास जासूद म्हणतात. 


ढोबळ चुकांचें शुद्धिपत्र 
लभ oa 


१७४२ प्र. १३ इंग्रजी वाक्य गाळणे 
१७४३ प्र, १५ व २३ इंग्रजींत अशुद्ध 
१७४४ प्र. १ नं, २ चै साल बदलणे. श, १६६५ ऐवजी १६६६. 


सन १७४४ ऐवजी १७४५, 
पु, ९ ओळ ६ कारखाना 
पृ. १२ संभाजीऐवजीं सक्राजी 
पु. १३ Cheque for Check 
प, १५ ई, No, I9——activities for achivities 
पृ, १६ Cheque for Check 
पृ, २० Cheque for Check 
पु. ३; “ Who’ after‘ Kolapurkars? 
J, ३% Har: for‘ how” 


पु, ¥o ‘time’ after‘ him’ 
१७४५ पृ, ३७ Kolhatkar for Kulkarni 
१७४६ प. ७ *' कलंतर ' £०7 ¦ केलेतर ' 
पु. १० इंग्रजी “पावस”? for * Pawar? 
पृ. १५ शेवटची ओळ ' थांबले ? 00 बले 
१७४७ पु. २४ इंग्रजी ' बाबूजी) £07 बह्दादुरजी 
१७४८ ५. ५ ई, * Surarao’ for ' Tarsurerao ’ 
भु, 9 इ, 4735८ the portion after last year and 
insert * When Vishwanathbhat was going 
to come Raghuji had started for Bengal 


expedition hence Kane brothers did not 
try to see him.” 


१७४९ पु, ६ लि Patankar read Thakar, 


No ] श्री हे 
पांष शा १२।१६६३ 
जानेवारी ७१७४२ 
वबालभट व विश्वनाथ भट पिन रघुनाथ भट वेद गाल गाग्य, नत्र आरव- 
छायन हृ स्वामीचे नवा निप्ठना +रितात यांच चाळविण आवश्यक जाणोन यासी नृतन 
मोकदमीच वतन करन दिव्हे वटालानिहाय क 


१ हवेली दाभाल १ ता जालगांव 

३ ला चिपळूण १ ता पंचनदी 

१ ता सावड़े १ ता बसवी 

१ ता वेळंब १ ता नातूपालवण 
4 ता गाहागर १ ता ऋलसी 

१ ता खडतब्ठवटी ७ 


यकून महाळ आकरा सुभा दाभाल पर्कदर आकरा अकरा महालची सरनोकदमीच 
वतन यासी व याच पुत्रपोत्राट वंद्परंरेन करून दिल्हे आस या वतनास हक >लाजिमा 


र्यत निसबतीर्य देत जाणे. 


गावगना महालानिहाय आकार होइल 
त्यास रयत निमबर्तीने 


नकती आकारास यर्नाननसी आका- 


दरसदे रु] रास बास्ले खंडीस 
१ गा तन पायला 
८ 


[कराणा जिनसास आकार दर खडीस 
आदा 
४। 
या कलन तीन जेकःग्रतीस द्र घळाय 
हक एक रुका 

४१ 
सालिना दर म्हेसीस ठगी आदसेर 


जलमार्ग गळनतावसून जिनस येइल त्यास 
कळी माप खंडास वजनी खेडीस हक 
हक तीन पायळी दाहा सर 
८! ४। 


मीट बद्री माठ पिकल तेथ दर खडीस 
टक तीन पायली 

८ 
तेळायाचे घाण्यास तेल सालीना, वजन 
कचे आदापेर ४८॥- 
गावगना हक साळीना दर गावास 


लोगी येकसेर इरले 
४४१ १ 


गावगना चाभाराकडील नजत दरसाल येक 
१ 


२ 
थेगप्रमाणे हक करून दिल्हा असे तरी यासी व याचे पुत्रपोत्रादि वंशपरंपरेने चालवणे 
पत्रे मार्गशीषे बहुल त्रितिया इंदुवासर सन इहिदे ओवन मया आलफ. येविसीची पत्रे 
छ १० जिल्हेजची केली 
१२ कित्ता 
१ वतनपत्र 
११ देशमुख व देशपाडे महालानिहाय महाल आकरा 
येकूण पत्रे 


१२ 
२ 


१ देशाधिकारो कदीम, वतमान, भावी सुभेदार 
१ संभाजी आगर सरखल यास 


कळ. 


ब 


१४ 


(I) Balambhat and Vishvanathbhat aregranted Sar-Moka 
dam Vatan in the | Mahals mentioned for the loyal SErFVICCE 
that the two brothers werc rendering 


> पिढीजाद वतनदराचे अधिकार. + वहाण, पायताण 


No, 2 श्री 


पोष ब ३।१६६३ 
जानवारी १२।१७४२ 


¢ ¢ ही कर OC >>... क ले 
स्वस्तिश्री राज्याभिषेक शक्रे ६८ दुमातनाम संवछर पाष बहुल त्रितीया भोमवासर 
क्षेत्रीय कुलावतस श्रीराजा शाहू छत्रपीत स्वामी यांणी 


राजश्री बालेभट च विश्वनाथभट वैद्य गोत्र गार्ग्य सूत्र आश्वलायन 
यासि दिल्हे इनामपत्र येसजें, तुम्ही शाहूनगरनजिक किले सातारा येथील मुकामी 
स्वामी सनिध विनंती केली की, आपण स्वामीची सेवा निष्टने करितो आहो, आपणास 
येक गांव इनाम देऊन वंरापरंपरेनें चालविले पाहिजे म्हणवून त्यावरून मनास आणून 
तुमर्चे चालवणें आवश्यक जाणन स्वामी तुम्हावरी कृपाळू होऊन मौजे जांवली ता! 


डे 


गुंजणमावळ हा गाव पेशजीच्या मुकासिया कडून दूर कहन हाली तुम्हास स्वराज्य 
व मोगलाई येकून दुतर्फे, देखील इनाम तिजाइ, कुलबाब कुलकान्हू हालीपटी व पेस्तरपटी, 
खेरीज हकदार व इनामदार करून दरोबस्त इनाम दिल्हा आसे तरी तुम्ही माजे मार 
चतु.सीमा प्रवमयादे प्रमाणे आपले दुमाल करून घेऊन सदरटू प्रमाणे तुम्ही व तुमचे 
पुपपोत्रादि वंशपरंपरेने इनाम अनभऊन सुखरूप राहणें. जाणीजे लेखनालेक्रार मोर्तब. 


तेराख छ १५ जिलकाद मुहुर डावे बाजूस महाराजाचा शिक्का आहे. 
सन इसने आर्बेन मया आऊफ 


टीप--ही मुख्य सनद शाहमहाराजानी दिलेली तवढी छापिडी आहे याखेरीज 
आणखी त्याची आज्ञापत्रे मोकदम, देश पुख, देशपाडे, देशाधिकारी व लेखक वर्तमान 
व भावी व पंतसचीव याच्या नावचीही आहेत त्यातील हसील हाच आहे म्हणून आज्ञापत्रे 
छापिली नाहीत मात्र यात जेथ “तुम्हास” शब्द आहे त्याऐवजी “यास” शब्द व शेवटी 
“इनाम अनुभवून वगरे? वाकय गाळून त्याऐवजी “इनाम चालविणे, प्रतिवर्षी नूतन पत्राचा 
आक्षप न करण, या पत्राची प्रत लिहून घेऊन हैं असल पत्र भोगवटियास याजवळ 
परतोन देश जार्णाीजे लेखनालंकार' असा मजकूर आज्ञापत्रात वाचावा शेवटी 
राजपुद्रा असते 


(2) ThisisaSanadot Inam village of Jambhali, Bhor State, 
crantad by Sahu Chhatrapati to Vaidya To execute this, orders 
were Issuzd by the next day by Chhatrapat! to Mokadam, 
Deshmukh and Deshpande, Deshadhikari, Lekhak, Vartaman 
( present) and Bhavi ( future ) and Pant Sachiv Those orders 
being of ths sams contents are not printed 


No 3 त्रा 
शिक्का व मातब वाटोळे फा शुध १०।१३६३ 
पुप्पदलसम दुहेरी माच ५, १७४२ 


राजश्री बाळंभट वेद्य व विश्वनाथभर वेद्य गोसावी यांस छा सकलगुणा- 
ल॑फरण अखंडित अलंकृत राजमान्य श्रा तुळाजी आंगरे रामराम विनंती येथील 
कुशळ जाणून स्वक्रीय कुशल लेखन केले पाहिजे विशेष पत्र पाठविले प्रा होऊन लेखनाथ 
अवगत जाहाला पत्री लेख केला की, संभाजी भोलासे सरकारांत चाकर आहे त्यास 
पाठवावयाविसी राजश्री स्वामीचे आज्ञापत्र सादर आहे त्याप्रमाण रवाना करावे, म्हणून 
लिदिले, त्यावरून महाराजांचे आज्ञेप्रमाग ल्यास तार्कादपत्र सादर केले आहे. जाताल. 


ठ 


महाराज राजश्री स्वामीच आज्ञा ते प्रमाण आज्ञप्रमा" त्या (स) रजा दिठी आहे परंतु 
र॒जावंद असिळे तरी जातील. यविसी बहुत काय लिहिणे लाभ असा दित्हा पाहिज 
रवाना छ ८ माह महरम लाभ असा दित्हा पाहिज. हे विनत लखनमामा 
शिक्का शभूचा 
(3) Tular Angre In obedience to ths Chhatrapatt allow 
Sambhaj: Bholose to proceed to Stara He uses the starvp ७] 
Sambhalt 


No. 4 श्री २२ माहरम 
फा व. ९।१६६ 
4 माच ३७४२ 


राजश्रिया विराजत राजमान्य राज^। बालंभट व विश्वनाथबावा वद्य 
स्वामीचे संवसी पा गाविद सामराज कृतानेक नमरकार बिनेती, यथाल कुझाळ 
ता छ २२ मोहरम मा किल मनमाहनगड जाणन स्वकाय कुशळ लेखन केले 
पाहिज, विशष स्वामीनी श्रीमंताच पत्र व आपले पत्र किलत्रर। यासी पाठविळी ते 
पावले व राजश्री रामचेद्रपंत व गोविंदपंत उभयता किलियासी आळे, ते भेटे 
त्याणी वतमान सागितले, त्याजवरून कलो आळ त्याती स्थलाचा विचार तरी याजला 
माची, पाथरवाडी दानही स्थल दाखविली. स्थळे किलाच जवळच आहेत, परत 
उदक तुम्हास पुरेल यसा भरंवसा येत नाही त्यासी उभयता आपणास हे वृत सागतीळ 
त्याजवरून कलो यइल अथच यावयाचा निश्चय जाला तरी उत्तर पाठवावे यावयाचा 
उदेग करावा साहित्य येथानशकत्या होण ते हाइल आपल्या कायास अतर करावे ग्रेस 
नाही कुणबीण चिर॑जाबास नमन सागितला हादी, त त्याणी पाठविली नाही, दुसर 
कुणबीण पाठविला. त्यासी पत्र ला अस तरी ह कुणर्बीण पाठवावी दुसरी अठरा 
विसावरसाची पोरगा सरडाच आह, त आगावा लाभ असा दित्हा पाहिजे हे विनंती 


(4) Govind SamrajJ writes to Vaidya brothers that near 
Manmohangad there are two places where they can rYCMOVC 
though there Is want of sufficient water The places WErE 
shown to Ramchandrapant and Govmdpant As regards the 
female servant sent by his brother, Ramchandrapant, he says if 
she is not wanted she may be sent back and another will be 


provided, of |3 or 20 years old 


N O 5 थ्री 
शाके १६६४ 
सन १७४२ 


मल्हारराम यास आज्ञा कला अरजे , तुम्हा ड्‌ राजश्री बालभर व विरव- 
नाथभट वैद्य याने कने आहे ते मागतात माणमेहा तुम्हाकड पाठविली असता देत 
नाही, म्हणोन हुजूर विदीत जाले तरी कज घेऊन न द्यावे हे रीत कोठील € अस 
अवर्तेणक्रने परिणाम लागेल की काय / हाली हे आज्ञापत्र सादर केले अस, तरी येथ 
येऊन त्याचा भाग वारून जाणे उज्र कराल तरी . मुलाहिजा होणार नाही या कामान 
लोक पा। आहेत. व्यास मसाला रुपय १० दाहा देविल अमत देणे +वाजबी देन. छ छ 


(5) Shahu Mahara) advises Malharram Gharpure to pay the 
debt of the Vaidyas as soon as possible 


मुणाजा, क्षमा, गय 


No, 6 श्री फा १६६४ 


माच १५७४५ 


चिरंजीव बिजइभत्र राजश्री आवास प्रति गोविद सामराज भसिवाद उपरी 
तुम्हा राजश्री विस्वनाथबावास कुणबीण पाठविळी, त त्याच्या ध्यानांत नय सडी 
पारगो अठरा विसाचा आह ते यकच, देण तव्हा देश दुसरी विकत मागत होते त 
अगल्य त्यास असल तरी पोराची आइ देणे, येस सागितळ होते त्यासी तुम्ही पोराचा 
आइ पाठविली. ते तिजला ठद्दीत नाही आम्हास घऊन जाग म्हणून [ला व्यासा त 
कुणबीण तुम्हांकडे पाठविताल, तुम्ही विसा वरसाचा सडी पारमा आह त त्यासी पाठतन 
देण. आमचे वचन त्यामा गुंतले असे लाभ असा देण हे आमिर्वाद 


(6) Govind Samra] wntes to his younger brother Aba to 
send Vishwanathbhat a maid servant who should bs young of 
20 years old having no child and get back the one sent, who 
possesses a child 


No 7 श्री २७ मोहरम 
फा व. १४।१६६ ३ 


२४ माचे, १७४२ 


राजश्री बाळंभट बावा तथा राजश्री विश्वनाथ बावा वैद्य यासी 

प्रति स्नेहेपूवेक अंबिकाबाई जाधव कृतानेक विनंती उपरी येथील कुशल ता 
छ २७ मोहरम जाणून स्त्रकीय स्वानंद लेखन करून चित संतोषवीत असिले पाहिजे 
विशेष आपण पत्र पाठविले ते पावळ लि अभिप्राय कलोन संतोष जाळा आमच्या 
कामकाजाविसी आपण चित पुरवितात, म्हणन रा रामाजी दत्ताजी याणी सादत 
लिहीले, त्यास आपला आमचा श्रेह पहिठेपासून ते स्थला असता चालत हाता आता 
प्रसंगी दरबारी आपण उभयेता आहेत आमच्या काजकामाविसी रामाजी दत्तो 
सागतील, ती आमचीच वचने येसे समजान मुख्यास विनंती करून कार्यभाग करून 
देवीत असिले पाहिज शालजोडीविसी लि, त्याम शालजोडी उत्तम खुषरंग पाहोन 
मागाहून माणसे रवाना होतील त्याजबरोबर पाठऊं छोट जोडी पाठविली, त पावळीच 
असेल यानंतर आणखी काही मजदूर आपणाकडील रा रामजी दत्तो याणी लि 
तोही पावेल आम्ही आपल्या श्रहाची आहोत राजश्री पंतप्रधानाकडील यैवज हवेली 
सोडवावयास राजश्री स्वामीनी देविछा त्यावरून त्यागी +तहकीकात करावयावदळ रा 
शामजी गोविंद वक्रीर याम लि त्यागी तहकीकात केली ज, बारा हजारास हवली 
गहाण आहे यैसे पेदाव्यांस डि.हे वतमान तुम्हास कळावे.तुम्ही मुख्यास सागोन जलदीने 
श्रैवजचिटी येथ अवरंगाबादेस अुतरून, हवेली मुटे यस कराव याकरिता तपसील- 
वार लिहणि छागले चत्रमासचा वाइदा आहे, हवेली गहाण आहे, त्याचा आमचा 
आहे याकरिता चत्र अखेर पावेतो जलदीने यैवज येथे गहाणदारास प्रविष्ट होय, तो 
बिचार केला पाहिज सुज्ञाप्रात विशाप काये खिहिगे लोभ वघमान करोज. हे विन॑ति 
+ शहानिशा, चोँकशी 

(7) Ambrkabai Jedhav (daughter) of Rajaram Chhatrapat, 
and mother of Manaj!) explains certain dealings to Vishwanath- 


bhat from whom she had taken loans She wants to arrange to 
get back ths building motrgag2d by securimg money [rom Peshava 


No 8 श्री १६६४ 
१७४२ 

पुरवणी राजश्री रामचंद्रपंत. वैशाखमासी घ्यावे शिवाये वरात मुदलाची 
घ्यावी. यांत जें भटजींचे विचारास येईल ते कराव. यथे माधवराव सोमनाथ 
मामलेदार आले आहेत अकोले, बाळापूर, दहिडे यथेलि सिवाजी दादाजी 


७ 


याचें सूत्र आले आहे, असें वतमान आहे तुम्ही म्हणाल बेरीजगार म्हणोन 
लबाड लिहितां. तरी नाहा. या प्रकारे मामालेयंत विल्हे लागते, तरी भटजीस विनंती 
करून उत्तर पाठवणे चाळीस पनास हजार भटजी देतील, तरी दहापाच हजार 
आम्ही यत्न करूं. यामुळे भडजीचे सुदल येतील आणि याचे ओशाले असतील तरी 
तुम्ही साकल्य वतमान सांगोन उत्तर पाठवणे. काम भटजने केले नाही, तरी दुसर 
करितात, मार्मालयत आणि कन्या राहात नाहो, जैसे प्राप्तक्राल तैसे होते मामलतीवरी 
बेरीज ही भारी नाही, यात घडून येईल ते मान्य गुदस्तां व्याजासुधा येक लक्ष पधरा 
हजार सिवाय आडगाव खेरीज सातारा हिशव दाखल जाहला आहे, असे वतमान 
आहे लोभ असो दीजे हे विनंती 


चिरजंव राजश्री मोरोपंत यासी अनक आीर्चाद 
(8) Thisisanattemptto secure the sum of 40-50 thousands 


from Vishwanathbhat {or the Mamlat of Akola, Belapur and 
Dahide, through Ramchandrapant Karkare 


No. 9 १८ सफर 
चें व. ३।१६६४ 
एप्रिल १३, १७४२ 


राजश्री बाळभर व विश्वनाथ भट वेद्य गोसावी यासं छ सकलगुणालंकरण 
अखंडित लक्ष्म आलंक्रत कृत राजमान्य स्ना तुळाजी आंगरे रामराम येथील 
कुशल जागून स्वकीय कुशल लखन करीत असले पाहिजे विशेष तुम्हीं पत्र पाठविले 
पावले लिहिले वृत्त अवगत जाले. पत्री लिहिले की, वाड्यात लग्ने अहेत. सोभाग्यादि- 
संपन मातुश्री बाइंसाहेबांही आज्ञापत्र पाठविले आहे तरी जिनस रवानगी करविली 
पाहिजे, त्यावरून जिनस येणेप्रमाणे पाठविला आह 
॥ साकर 
*॥- खाबरें 
॥ सुपारी 
.॥- हलद 
-॥ खारीक 
। मिरी 
४॥ चदन 
४१ दालचिनी 
९२” 


७०० नारळ 
२५००० पाने 


५ मास वाजां 


येगप्रमाण पाठविले आहे. संग्रही होत ते पाटबिळ आहे सब पदार्थ तुम्हास 

~ क कर. रथ ०४ € कोको ७ शक ड्‌ क 

इकडील ओढ आहे. रुजु करून मजा राहे ते करावे सब पदार्थे तुम्हांस लिहाब येये 
नाहो रवाया छ १८ सफर बहु काय लिहिग छोम असो दीजे. ठेखनसीमा 


पद्मदलसम वाटोळा दुहेरी शिक्षा व मोतब, 
शंभूचा शिक्षा 
(9) Tula Angre despatches certain articles to Vishwanath- 


bhat to b= delivered to the Queen Sagunabal for use at the 
cslssration of a mirriag3 Im ths Chhatrapats family 


+ 
No ]0 श्रीशाकर 
बेशाख्च १६६४ 
मे १७४२ 


राजश्री तुळाजी आंगरे गोसावी यासी, छा सकलछगुणालंकरण अखडित लक्ष्मी 
अळक्रत राजमान्य स्ना वाळेभट व विश्वनाथभट वैद्य आशिर्वाद विनंती उपरी 
ग्रेथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन करावयासि आज्ञा कली पाहिजे यानंतर तुम्हा- 
कडील वर्तमान वहुत दिवस कलो यरेत नाही तरी यसे नसाव सदैव आपणाकडील 
कुशलाथ लखन करीत असावे, वशेष राजश्री बालाजी पेडित प्रधान याकडील 
फौज राजश्री रामचंद्र हरी या समागम देऊन खाले रवाना करात आहेत येसी दत्त 
आहे, तरी आप गाकडील बंदोबस्त करावयाचा ता तुम्ही कलाच आसाल. परंतु सूचना 
लिहिली आहे आमचे वषासनाच तादूळ यश तें मंदा आळे नाहीत, तर देवणार आपण 
आहेत. वरकड सवर्वे आम्ही तुमचे पद्राचे आहो हरयेकविसी प्रसगास चुकणार 
नाही बहूत काय + लिहिंणे लोभ असो दीजे हे आमिवांद. 


(I0) Vardya brothers write to Tulay: that as the Peshwa Is 
gomg to send Ramchandra Han Patwardhan in Konkan and 
hence he must have been very careful They remind him to 
send rice which he has promised to give every year. 


No. |] श्री 
< सविर 
यावर शिक्का मोतब नाहीत वै. शु. ९१६६५४ 
| में २, १७४२ 


राजश्री बालंभट व विश्वनाथभट गोसावी यास 


छ. सक्रलगुणलंकरण अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्ना तुळाजी आंगर 
रामराम विनंती येर्थाल कुशल लेखन कले पाहिजे. विशेष तुम्ही पत्र पाठविले, प्रविष्ट 
होऊन लेखनार्थ आवगत जाहाला. जिनस वाड्यात नेऊन विदित केला, म्हणोन लिहिले, 
ते कलो आले. राजश्री आबाजीपंत व गोविद हरी यास पाठविल्यापासून काहीच 
वतमान लेहून पाठविले नाही व राजश्री चिसाजीपंत यासही पाठविलेत नाही. 
म्हणोन लिहिलें, त्यावरून कलो आळे. येशार्स' राजश्री पंत याची रवानगी राजश्री 
स्वामीचे सेवेसी अगोधरच केली आहे. मशारनिल, ते जागे आल्यावरी, सविस्तर अथ 
राजश्री स्वामीस विदित करतील व तुम्हासही सागतील त्याप्रमाणें कायेभाग 
उरकून देऊन मशारनिठेची रवानगी अविलैबेच केली पाहिजे जिनस वाड्यात 
पाठविला, त्यास +$दुईचा प्रसंग आहे म्हणोन लिहिले तरी पंत मझारनिले आहेत 
त्याच्या तुमच्या बिचारे आले तरी लिहून पाठविणे, जिनस पाठविला जाईल. मोत्याच 
जोडीचा ऐवज पाठवून द्यावा म्हणोन लिहिले. तरी ऐवजाचा मजकूर काय आहे. 
मागाहून आपला ऐवज आपणास प्रविष्ट करून देऊं शाजश्रीचे पलाचे उत्तर पाठविते 
आहे विदित करावें दरबारचे वतमान सविस्तर वरचेवरी लेहून पाठवावे येबिसी बहुत 
काय लिहिण, लोभ असो दिल्हा पाहिजे. रवाना छ ८ माह रबिलावल + ह विनंती 


oo eee लाना पना 


ee #& ७ eS maa = mae ee a ee 


+ पुढील मजकूर स्वदस्तुरचा. 


(ll) Tula Angre writes to Vaidya brothers about his 
having already despatched his agents Abayipant Ranganath 
Govind Hari and Visayjipant to Satara to expla altars 
to the Chhatrapatl. 


No. 2 श्री बे शु. १०१६६४ 


की 


यावर शिक्का मोर्तब नाहीं. मे ३१, १७४२ 


श्रीमंत महाराज राजश्री छत्रपती स्तार्माचे सेवेसी. 

विनंती. सेवक तुलाजी आंगरे कृतानेक विज्ञापना तागायत बैशाख शुध दशमी 
इंदुवासर पर्यंत स्वामीचे कृपावलोकने करून सेवकाचे व या प्रांतीबें वतमान यथास्थित असे 
विशेष, स्वामीचे आज्ञापत्र सादर जाहालें ते प्रविष्ट कालीं मस्तकी वंदून संतोष पावलों, 


१० 


पत्री आज्ञा की, राजश्री आबाजी रंगनाथ व गोविद हरी यांजबराबर कितेक आज्ञा 
सागोन पाठविली त्याचे उत्तर काहीच पाठविलें नाहा. जाबसालास इतकी सुस्ती, तेव्हां 
पुढे कार्याचा विचार कलतच आहे ह्मणोन यैशास उभयता आल्यावर सविस्तर स्वामीची 
आज्ञा सांगितली, त्याजवरून सेवकाने आपले व मामल्याचे कितेक हृद्गत सांगोन राजश्री 
विसाजीपत यांस स्वामींचे सेवेसी अगोधरीच पाठविले आहेत निवेदन करितील त्याजवरून 
विदित होईल साराश, सेवकास स्वामीचे पायाविना दुसरा निजध्यास नाही. बग-वसिळा सर्व 
धण्याचे पाय अहेत जगेकरून स्वामिसेवा होऊन सेवकाचे ऊर्जित होय तो अथ करणार 
स्वामी वणी मायबाप आहेत वरकड आज्ञेप्रमाणे वर्तणूक केल्यास कायाची गोष्ट 
आह, झणोन आज्ञा त्यास सेवकांचा कायावाचामन करून हाच संकल्प आहे अन्यथा 
जागत नाही. सेवेसी विदित जाहाल पाहिजे हे विज्ञापना. 


(I2) Tula Angre writes directly to the Chhatrapats 
communicating his perfect loyalty to execute the Huzur orders 
and his readiness to serve the Maharaja. 


No. |3 श्री 
रघुजीचा शिक्का ब, शु, ११।१६६४ 
अष्टकोनी दुहेरी मे ४, १७४२ 


राजश्री बाळंभट व राजश्री विश्वंनाथभट वैद्य गोसावी यांसी 


छ अखंडित लक्ष्मीअलंकृत राजमान्य श्रो रघूजा भोसले सेनासाहेब 
सुभा कृतानेक दण्डवत. प्रा विनंती. उपरी येथील कुशल जाणून स्बकीये कुशल 
लेखन करीत गेल पाहिजे विशेष. तुम्हाकडील बहुत दिवस पत्र येऊम 
वर्तमान कळों येत नव्हते सांप्रत जासुदासमागमे छ २५ मोहरमशे पत्र पाठविले 
ते उत्तम समयीं प्रविष्ट होऊन समाधान जाहले. येसेंच निरंतर पत्ती विस्मरण राहून 
संतोश पार्वावला पाहिजे. यानंतर इकडील वर्तमान आम्हीं मर्जल दरमजल वराड प्रांतांतून 
देवगड प्रांतें नागपुरचे मुकार्मी आलो येसीयासी, त्याप्रांतींचे वतमान तरी राजश्री 
बालाजी पंडीत प्रधान है फोजेसहवतमान गढेमडले आम्हाकडील सर्रजामात 
येऊन मंडले यासी मार्च लाउन येक दोन हला केल्या आणि किला घेतला. तमाम 
भुलूक जाळून लुटून खराब केला देवगड प्रांताचेही दोनतीन परगणे सिवर्णाछपार 
वगेरे लुटून फना केले. मंडलेकर राजा यांणी जोहार करून तो मृत्य पावला. 
या रितीनें धुद त्यागी करून मुळुकाची खराबी केली आणी कूच करुम बेदेल खंड 


११ 


प्रांत गले. आम्ही तो हा काल परयेत आपणाकडून अंतर तिलतुल्य पडो दिले नाही. 
तुम्हांस कळावे म्हणोन लिहल अस याउपरी आम्हासही मुबादला करणें लागले असे 
राजश्री स्वामीच्या कानावर घातले पाहिज. वरकड राजश्री त्र्यंबक विश्वनाथ याणी 
वराड प्रांते येऊन नानाप्रकारे मुलकास उपद्रव केला तो पत्री काये लिहावा. व 
त्याजकडे आमचे मामलियांपेकी बाकी साकीचा हिसेब येणे त्याचा निगम न करिता उलटे 
प्रातास उपद्रव केला. या निमित्य त्याचे पारपत्य करणे अगत्य जाहले तुम्ही आपणा- 
कडील वलमान सविस्तर वरचेवर लिहीत असिले पाहिजे रा छ १० महे रबिलावल 
बहुत काये लिहिणे लोभ असूं दाजे ह विनंती 
मोतेब मुद 


(3) Raghunr: Bhosle asks the Vaidya brothers to communr- 
cate to the Chhatrapat! his strong protest against the violent 
selzure by the Peshwa Balagrao of the writers districts of 


Gadha Mandala and Devgad and the death of Mandalekar Raja. 
He resents the wanton interference of the Peshwa with his 
province and says thatthe would be Justified in exacting reprisals: 
He also reports his having punished the Peshwas subhedar 
Trmbak Vishwanath who had committed encroachment upon 
the writers rights in Berar though he had to pay him some 
rsvenue. 


No. [4 श्री १५ रावल 


> 


च, व ११६६४ 
मे ९, १७४२ 


राजश्री बालाजी रघुनाथ व विसाजी रघुनाथ वेद्य गोसावी यास 


सकल गुणालंकरण अखंडित लक्ष्मी आलकृत राजमान्य श्रो तुलाजी 

शिक्का व मोब आंगरे रामराम. विनेती. उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय 
पद्मदलसम अष्टकोनी लेखन करात गेले पाहिजे विशेष. तुम्ही पत्र पाठविले प्रविष्ट 
दुहेरी होऊन लेखनाभिप्रा ( य) कलो आला व रा रामचंद्र हरी 

यागीं मुखता साकल्य ठृत्त सांगीतल्यावरून अवगत जाहाले. 

साराश पत्री लिहिले की, मनसिबाच्यो प्रसंगा त्याची रवानगी जाहल्यास गोष्ट उत्तम 
नाही. कुलाबा प्राते उभयतांची दुही लागली आहे हे गेलियाने हाही प्रसंग तैसाच 
होईल. संरखेलीची बल्ने न्यावी अगर मनसबा सिधीस नेऊन मग न्यावी कैसा काये 
विचार करावा यैसा अर्थ आहे तुमःच आमचे भेटीनंतर जो अर्थ बोलणे तो बोलोन, 


१२ 


निश्चिताथ करावा म्हणोन विशर्षे लिहिले. येशास तुम्ही आमचे वकील आहा. आपल्या 
थारपणानुरूप सरखेलांची वस्रे आधी न्यावी किंवा मनसबा जाहालियावर न्यावी हा 
विचार लिहिला, तरी आमची बोली येकच आहे तुम्ही बहुमान सवे साहित्य मसलताचे 
आनकूलतेचे घेऊन मोहिमेस यावें, हा अर्थ तुम्ही पहिले मोहिमेस यावयास सिध जाहा- 
लेस ते प्रसंगो येथून तुम्हास निश्चय लिहिलाच होता, तोच करार आहे. लोक, दारूगोला, 
» भांडी हे साहित्य आम्हापामी सिधच आहे व घण्याचे आज्ञेप्रमाणे मोहीम करून कार्य 
सिधीते पावऊन धण्याची कृपा संपादून घ्यावी यापेक्षां दुसरे आम्द्दास अधिकोत्तर नाहीं, 
येविसीचा सविस्तर अभिप्राय मशारनिले यांजबळ सांगितला आहे हे सांगतील, त्याज- 
वरून. कलेल रा छ १५ रविलावल बहुत काय लिहिले. लोभ असो दाजे है 
विनंती. लेखन सीमा 

शिक्का संभाजी आम्रे याचा 


५ तोफा 


([4) Tula Angre asks Vaidya brothers to communicate to 
the Chhatrapati his readiness to exert his utmost in capturmg 
the two places Anjanval and Gowalkvt from the Siddis. He 
wants advice whether he should accept the Sarkhel: before the 
capture of the two forts He shows great confidence in 


Vaidya brothers. He did not like the dea of sending Ram- 


chandra Hari Patwardhan for the INVASIOT. 


या 


No. 5 श्री २५ रावल 
वे. च ११।१६६४ 
भे. १९।१७४२ 


राजाश्रिया विराजित राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभट स्वामी, गोसावी यासी 


छ अखंडित लक्ष्मी अलेकृत राजमान्य-स्त्नों प्रतापजी सोमवंसी दंडवत 
अष्टकोनी दुरी बिनंती उपरी येथील कुशल जागोन गासाबी यांनी आपलें क्षेम 


शिक्का व लिहीत गेले पाहिजे विशेष बहुत दिवस जाले, पत्र येऊन वर्तमान 
मोतेब कळत नाहीं. तर स्नेहास उचित नाही. संदैव पत्रकारें परा- 


मृशास अंतर न कीजे. आपले वतमान तर ता वैशाख वद्ये १० 
दशमी परीयत समस्त सुखरूप असो. दरबारचा विचार सवे जो आहे तो तुम्हावर आहे. 
आपण तुमच्या भरंवसियावर बेफिकीर आहोंत स्नेहास अंतर न करणें. हरघडी पत्रद्वारे 


१३ 


सांभाळ करीत जाणें ये प्राता मोजे ढोरज ता रांजणगाऊ हा गांव होता, तोही 
मोरयासी दिल्हा आहे तर वाडियात आपण जाऊन ताकीदपत्र घेतलें पाहिजे अन- 
मान सहसा न करणे. बहूत काय लिहिणे. जाणीजे छ २५ माहे राल तुम्ही दरबारी 
आहात. आपणास फिक्रीर नाही. बहूत काय लिहिणे लोभ असो दीजे हे विनंती. 


शिक्का 


(I5) Pratap! Somavansi requests Vaidya brothers to look 
to his Interests and to secure Sanad from Shahu that the village 
Dhoraj is granted to God Moraya of Chmchwad. He did not 
like the idea of sending Ramchandra Hari Patwardhan for the 


Ivasion, 


N. ]6 श्री. ज्यष्ट दा ४।१६६४ 
मे२६, १७४२ 


राजाश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री 
याळंभर बाचा व तथा राजश्री विश्वनाथभटबाबा 
स्वामीचे सेवेसी-- 


सेवक विसाजी गोविद सां नमस्कार विनंती उपरी येथील क्षेम ता जेष्ठ 
सुध ४ पाचेतो मा नागपूर क्षेमब्प असो विशेष. स्वामींनी कृपा करून दोन तीन 
पत्रे पाठविलीं, ती पावोन बहुत संतोष जाहाला. असेच सदेव पत्र पाठऊन साभाल 
करीत आसिळे पाहिजे यानंतर श्रीमेताकडील वत्तमानतरी या प्रार्ताहून फोजसुधा 
मजल दरमजल कटक पावेतो गेले. तेथे गेलिया उपरी छ २४ सफरी कटकचे ठाणे 
घेऊन तेथून मजल दरमजल मकसुदाबादेस गेले आहेत. इस्वरकृपेकरून यंदा 
श्रीमंत फते करून येतील, कटकाहूच पत्रें नबाब निजाममुलुक यास आलीं. तेथून 
भागानगरराहुन लिहिले- राजश्री-देवराव जिबक यांचे आम्हांस आरे. आपणास 
कलावे म्हणोन लिहिले आहे. कासीहून पत्रे लिहिलीं होती तेव्हां सविस्तर स्वामीस 
सविस्तर लेखन करिता. वरकड सविस्तर राजश्री नारोपंत सांगतां ररत होईल. बहुत 
काये लिहिणे कृपा लोभ असो दीजे हे विनंती. दरबारचे वतमान सविस्तर लिहिले पाहिजे 
हे विनंती. 


(6) 59) Govind writes to Vaidya brothers from Nagpur 
that Raghuyj: after capturing Cattauk went to Murshidabad. 


र्ट 


N. 7 श्री जे. शु. ५।१६६४ 
मे २७, १७४२ 
श्रीमत राजश्री बौोळभर व ता 


R 
राजश्री विस्वनाथ वावा वेद्य 
स्वामीचे सेवेसी-- 


सेवक हरी कृष्ण सा नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल जेष्ठ शुध पंचमी 
पा उमरखेड जाणून स्वकीये लेखन आज्ञा केली पाहिज विशेष, आपले सविस्तर 
त्त तपसिलवार राजश्री बापोजी नारायेण यानी निवेदन केले आसेल. साराष की 
जो दिवस येतो तो कठीण. दुसरे, खचास आनुकूलता नाही करार करावा आणि तेथ 
ईश्वराचे चितास येत नाहीं, थेला प्रसंग येदा जाहाला श्रीमंत रघोजीबावा आलज- 
पुरास आले आहेत राजश्री कोन्हेरपंत याची समाजाविसी करून आलजपुरास 
ले. लौकरच तेथील प्रसंग विव्हैस लाऊन येत आहेत. सेवेसी लस्करांत आसतां सव 
प्रकारें विनेति केलीच आहे त्यासी प्रसंगास आपण यरेत आसो. ज्यामध्ये स्वामीचे नाव- 
#ौकिक होऊन रिणमुक्तता होऊन येई तो आर्थ कीने आपण आशाड मास आखिर 
जालिया स्वार होऊन भर्टास येतो. विस्तार ल्याहावा तर सर्वज्ञान आसा राजश्री 
नारोपंत गद्रे येथ आल. कुली हाकीकत येक मास राहोन पाहिली आहे ख्रिरजि- 
गा( स ) घेऊन आँपले भेटीस आले आहेत. भेटीनंतर कुली तपासिलबार निवेदन होईल 
आपण लंकरीच येत आसो कृपा लोभ आसो दीजे. हे विनंती 


(I7) Harn Krishna Kane writes to Vaidya brothers from 
Jmerkfied the arrival of Raghuji Bhosle at Ellchpur, havmg 
settled the drfferences of Konerpant. Naro Anant Gadre went 
० Berar and after having stayed there fora month returned to 
७७08 and was asked to give other details to Vaidyas. 


No. I8 छ. २९ राखर 
श्री आषाढ शु. १११६६४ 
* जून २२, १७४२ 

यादी उँट रा चारणी मोजे बऱ्हाणपूर सनद नावे रो सिवरामपंत साऊ! 
[लास आर्बन छ २९ साखर 

दाणा परभारें दररोज प्रो नगद 
(८१॥ झा आशाढे घुध नवमी सौम्य २ चाचणी 

वाछरेपासून येक महिना. १ कांदे 


५ 


४४१ दा श्रावण सुंघ दशर्मापासून २ सारवान दरमहा झा आशाढे तो 
दरमहा उंटास दाला करुन देवणे. 
येणे प्रा सनद कॅरून दिली असे 


(I8) Thisis an account of the monthly expenses of feedmg 
camels at Barhanpur near Karhati 


No ]9 २९ जारावल 


श्री श्रावण शु. १११६६४ 
जुले २१, १७४२ 


यांददास्त जंजिरं सुवण दुग रवाना हजुर महाराज राजश्री छत्रपती स्वामी- 
कड ९७ ब क ल्य चन 
कड बरावर नारा बलाले व भिवजी तांब्या ममासंलास आ 


मया च अलफ सुमारें 


१०० नारल रुझवणीचे १० भुई चांफा 
२४ रोपे नारल माडाचे २५ कोर्कबाचे रोपे 
९० पोफ॑ली सुपारी झाडे ५ असोंगाचे रोपे 
६० केळीचे कोबे २० मिरवेलीची काडी 
२५ अननसाची झाडे १०० सुरमाडाचे रोपे 


तगरीचे रापे र 
४६९ 


येकूण सुमारी चारशे येकूण हत्तर स्वामीचे सेवेसी रवानगी केली असे छ ९९ 


जमादलावल 


(I9 Ahstof articles sent to Chhatrapat: by Tulan Angre 
with Naro Balal and Bhiwayi Tambya 


No. 20 ध्री श्री व १।१६६४ 
आगष्ट ६,१७४२ 

राजश्रिया विराजित राजश्री रामचेद्रपंत स्वामा गोसावी आसी, 
पो अंताजी नारायण गद्रे नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीये 
कुशल लेखन करीत गेले पाहिजे वि. तुम्ही पत्र पाठविले ते पावोण समाधान जाले. 


१६ 


ैसेच सदैव पत्नी सांभाळ करीत गेले पाहीजे. यानंतर राजश्री हरीपत काण यांज- 
कडील वतेमान कांहींच कलत नव्हते. त्या हाली तुम्ही पत्र पाठविल त्यांत लिहिल की, 
हरीपंत सुखरूप आहेत, म्हणून लिहिले. त्यास हाली आपणाकडे पत्र पाठविले आसे, 
तरी स्वामींना दया करून त्याजकडील सविस्तर वर्तमान लिहुन पाठविले पाहिजे. चिरंजीव 
नारायणास पत्र पाठविले. आहे ते प्रविष्ट केले पाहिजे बहुत काये लिहिणे हे विनती. 


(20) Antajt: Narayan Gadre mquires with Ramechandrapant 
Karkare about the safety of Har! Krishna Kane who aeccom- 


panied Bhaskarpant Kolhatkar to Murshidabad. 


No 2 श्री 


श्रावण व ११६६३ 


आगष्ट ९, १७४२ 


राजाश्रेया विराजित राजश्री बालंभट व विश्वनाथभट वेद्य 
स्वामी गोसावी यास. 


पोष्य अंताजी नारायण गद्रे कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल 
जाणोन स्वकीये कुशल लेखन करीत असिले पाहिजे यानंतर तुम्हाडील बहुत दिवस 
वर्तमान कलत नवते. त्यास हाली पत्र तेली याज बराबरी पाठविलें ते पावले. चिरंजीवा- 
कडील वतमान लिहिले ते कलो आले. राजश्री हरीपंत काणे भास्करपंता- 
समागमे मकसुदाबादेस गेले होते, त्यास त्याजकडील सविस्तर वतेमान लेहून 
पाठवणे. आम्हाकडाल वतमान तरी श्रावण वद्य प्रतिपदा पावेतो समस्त सुखरूप आसो. 


बहुत काये लिहिणे कृपालोभ असो दीजे हे विनंती. 


सेवेसी कृष्णाजी अनंत साष्टांग नमस्कार विर्नती उपरी येथीळ कुशल 
जाणोन स्वकीये कुशल लेखन करीत असिले (पाहिजे) तीथस्वरूप दादाकडील सविस्तर 
बतेमान लेहून पाठविले पाहिजे. श्री आदितेश्वरास अभिषेक दातारा सांगितलात 
त्याचे दक्षणेविसी बापुजी गणेशा सांगितले पाहिजे हे विनंती. 


(2I) Hanpant Kane is mentioned as having accompanied 


Bhaskarpant to Maksudabad (Murshidabad) in Bengal 


१७ 


No. 22 श्रील क्मीकांतप्रा श्रा. व. ११।१६६४ 
आगष्ट १५, १७४२ 


वेक्मूहूतीं राजश्री बाळंभट व रा विश्वनाथ भटजी वेद्य स्वामीचे 
सेवेसी-- 


सेत्रक महादजी कृष्ण व हरी कृष्ण काण सां नमस्कार विनंती. येथील 
क्षेम ता श्रावण वद्य येकादसी मा उमरखेड सुखरूप असो विशेष. स्वामी (नी ) पत्रे 
पा ते पावली लेखनाथ विदित जाला स्वामीनी लि की, साल मजकुरी नांदेड 
सरकारचा मामळा करणे असेल तरी लेहून पा उत्तम लिहिले यसीयासी सालगुदस्त 
मामला राजश्री विठोबा नाईक व रामाजी नाईक वाकडे यांजपासून सरदेस- 
मुखी व साहोत्रा व वलकोडे याच्या बाबती मिलोन इजारा केला. तो स्वामीस विदि 
तच आहे, परंतु गुदस्ता मामला भारी पडला. त्याजप्रो सालमजकुरी कबूल करवत नाही. 
सोड रा पाच हजार दिली तरी मामला करून घेणे त्यांपेऊी रसद निमे त्याणी कबूल करावी. 
निम्मे स्वामीनी रसद व हामी कबूल करून सनदा घेऊन आम्हांकडे पाठविल्या तरी दसरे- 
यासी रसदेचा झाडा करून पाठविते ते म्हणतील की, गुदस्तांस सोड देत नाही, तरी आम्हांस 
मामला लागत नाही, यदा फोजेस कातांक, मार्गस्वेर पावेतो राहावयासी बहुत त्वरेने राजश्री 
भास्करपंत आपाकडे जावें लागते बहुत जलदी आहे. तरी कदाचित मामला देत 
असर्ताळ तरी, जासूद पाठविले आहेत यांसी दोनचार रोज ठेऊन सनदपत्रे घेऊन पा. 
दसरा आलीकडे मामलीपेतीच्या सनदा आम्हांस पोचतीळ, तरी मामला बिल्हेस लागेल. 
माग[हून सनदपत्र आलिया आम्हास फावत नाही, याजकरितां स्वामीस सविस्तर 
वतमान लिहिले आहे. तरी रा रामचंद्रपंतास वाकडे (कडे) येक दोन 
वेळा पाठवून काम होत असेल तरी करून घे, विलंब जालिया आमचे कायाच्या 
नाही. वाकडे यांसी निमे रसद, निमे बाकी देणे. निमे ते राजश्री रामाजी 
नाईक कवूळ करितील. वनाव जाला तरी सनदा आधी रवाना करविल्या पाहिजेत, 
सालमजकुरी आम्हाकडे फीजेचा भरणा फार सांगितला आहे. याजबद्दल येणे होत नाही. 
चिरंजीवास अद्याप आरोग्य जाला नाही. तुम्ही म्हणाल की, मामला करावयासी येक- 
जण याब होते, थेस म्हणाळ तरी आम्ही ये दीड महिना भेत नाही. तमाम फौज येक 
जागा कहन नजर, घासदाना वसूल करून फौज मकसुदाचादे कडे राना केलियावरी 
आपण सातारा येईन. स्त्रामीस कळावे म्हणून लि असे. रा बाकडे यासी पत्रें पा 
आहेत. ते त्यासी देऊत जाबसाल घेऊन पाठविला पाहिजे. ते आमचे आप्त आहेत. 
आणि वडील आहेत. बहूत काये लिहिणे कृपा असो दिली पाहिजे हे विज्ञप्ति, रा 
रामचेष्रपंतास सा नमस्कार विनंती लि परिसिले, 


१८ 


(22) Kane brothers write to Vaidya brothers fron: viuar- 
khed for securing the Mamala of Nanded Government for 


management by agreeing to pay Rs 5000. In this connection 
of the Mamala, they have also written a Jjomt letter to Messrs 
Kolatkar and Karkare. It Is a matter for consideration how 
Kancs were related with Wakades who are Deshasthas. 


No. 23 श्रीलक्ष्मीकेशवप्रा ७ रजब 
भाद्रपद डा. ८।१६६४ 
आगष्ट २७, १७४२ 
श्रीसंत राजश्रियाविराजित राजश्री बालेभट व ता 
राजश्री विश्वनाथ भट वैद्य स्वामीचे सेवेसी 


पा हरी कृष्ण कृतानेक सां नमस्क्रार विनंती उपरी येथील कुशल 
छ. ७ रजब मुकाम उमरखेड जाणून स्वकीय लिहीत गले पाहिजे विषश. 
स्त्रामीकटन बहुत दिवस पत्र येऊन कुशल त्रत कळत नाही, तर सविस्तर लेटुन सांभाळ 
केला पाहिजे यानंतर राजश्री रघोजी बावांची भेट जाली रा भास्करपंत यांची 
भेट जाला, कर्जावामाची वित्हे करून द्यावी येसा करार केला. येसी यासी आपण 
उमरख डास आलो, दसरियास लांजकडे उंदरीस जातो कार्तिक मासी 
रवामीच्या यैवजाची वित्हे करून संकराजी गोविद यास मागेस्त करून 
देतो. स्वामीचा पेक्रा तटळा, याजकरिता फिक्रीर न करावी लोक्ररीच निर्गम करून 
वाटे लावून देऊन सव भरवसा स्वामीचा आहे आपण स्वामीचे म्हणवितो 
रा बाबूराव हरी यांजया पत्रे पा ते पावळी आसतील रा सिवाजी सिदे व 
साहेबखान याजकडे नालबंदीचा पैका येण आहे त्यासी पत्रे बाबुराव हरी बा पा 
आहेत. राजश्री कान्हरपंत मजमदार यासी मागान सिवाजी सिंदे व साहेव- 
खान सातारा आहत, त्यासी जार पाहोचाऊन पैका त्याजकडून घेतला पाहिजे. 
यविषर्या गइ न करण श्रीमंत सेनासाहेच सभाही तथच आहेत उपराला करून पेका 
चतला पाहिजे, कित्येक त्रत संकराजी गोविद यागे लिहिले आहे त्यावरून कलो 
येईळ घरी मागमे आहेत त्यांचा खचाचा परामश घत असिले पाहिजे. भरोसा स्वामीचा 
आहे कृपा लोभ असो दीजे हे विनंती 

(23) Har Krishna Kane writes to the Vaidya brothers from 
Umarkhed of his having seen Raghuji Bhosle who was arranging 
to pay back the loans due to the addressee. The money of 


nalabund: due from Messrs Shiwaj! Shindc and Sahebkhan who 
are at Satara, he advised, should be recovered with the help of 


Kone rpant. 


१९ 
१०, 24 श्री भाद्रपद व १६६४ 


सपटंबर १७४२ 
तीथस्वरूप राजश्री विसाजीपंतमामा 
स्वार्माचे सेवसी. 
आपत्य रामचंद्र 'कोनेर सां नमस्कार विनंती वडिली भोयांबराबर झडतीचा 
माल सरकारचा व आमची धुवट सणगे व भांडो पाठविली, ती पावली भोयांस खचास 
वयास लिहिलें, त्याजवरून भोयांस चिठी रा आपार्जापंतावर दिली आहे 'येज- 
पन त्वरेने स्वार होतात हा काय विचार ? पुढे लाच बराबर तीर्थरूप जाणार की काय ? 
गस यजमान प्रस्ताने तळये येथे मुकाम केला आहे "फकार नामकाचा विचार बन- 
र आहे. वाड्यातील आनंदराव आला होता. त्याण यथ करार केला आहे जे, 
।मवारी सो बाईसाहेब मावलीवर राजश्रीसह येणार तेथ, येजमानास बोला- 
न फकार नामकास हातां ध्यावे यास्तव बैसले आहेत निळो रघुनाथ कार्ये कर न येणार 
हेत, म्हणून वाट पाद्दात आहेत. अद्याप पुढे कोणी जावे न जावे हा निश्चय नाही 
[पण त्रयोदशीस येतो म्हणून लिहिले तर उत्तम यावे. तीथह्प जाणे झाले तर॒येकवेळ 
"तारा यताल उपरात जाण तर जाताल. कळल पाहज वरकड वतमान यथास्थित 
मे. चराडांतून दादजी पवार व खुदावनखान वगैरे लाक आळे आहत 
वराडात कोणी जाइना, यास्तव यजमान रागच आहत तुम्हा आपणाकडील 
मान हरघडी लिहित जागे. नागपुरीट्रन मल्हारराम स्वार हाऊन निघाठे, तेही 
वरच येतील, पवनीहून तुळजोपंताचे व लंबोदरपेताखे कागद आले जे,म कसु 
[बादहन बरागी गोसावी कागद तीथरूप आपाचा घअुन आले आहत, त इकडच 
ले आपास जखमा गोळीची व तरवारेची व कटारची तीन जखमा आहेत 
बाजी सिंदे व हरजी सिदे व भानजी माहाडिक व रायाजी पांढरे हे 
दार जखमी आहेत, हें वतमान त्याच्या जासुदास बरागी याणी सागितले, बेराग्याची गाठ 
[ची पडली नाही जामुदाची त्याची गाठ पडली होती, त इकडेच येगार कागद 
पन, म्हणून लि आहे. गोविदपंत आकुळनेरीहन सो आकासह आले 
हेत, कळले पा बहुत काय लिहिणे हे विनंतां 
२ काळटकर ३ रघूजी. ४ फत्ते।िंग 

(24) Ramchandra Koner communicatcs to Vishwanathbha 
sch information. Shahu Maharaj and the Quccn are to go to 
3huli to meet Raghuji and Fattesing He cxpects his fathter 
nerpant who might accompany Raghuy! {from Bengal to visit 
tara on his way. Malharram is to come to his side from 
gpur. Tullopant and Lumbodharpant write news obtained 
mm Bairagis (mendicants), that Appag! (Bhaskar-ram Kolatkar) 
t three wounds from bullets, sword and Katyar Abaji Sinde 


ry Shinde, Bhanaj! Mahadik‘and Rayay: Pandhare, all Sardars, 
१७8 wounded. Mark, he calls Visajpant as Mama. 


२० 


No. 25 श्री २ साबान 
पद्मदलसम दुहेरी आश्वीन झु, ४१६६४ 
शिक्का व मोर्तब सपटँबर २१,१७४२ 


राजश्री बाळाजी रघुनाथ व राजश्री विसाजी रघुनाथ 
गोसावी यांसी, 

दा सकल गुणालंकरण अखंडितलक्ष्मी अलकृत राजमान्य श्रां तुळाजी आंगरे 
Yo रामराम, उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन 
श्री शाहु नप केलें पाहिजे. विशेष. पत्र पाठविलें प्रविष्ट होऊन लेखनाथ 
हर्षण कानोजीत श्रवण जाहा डा. सदैव याचप्रमाणे पत्र पाठऊन समाधान पाव- 
नुजन्मन आंगरस वीत असावे पत्री दरबारचे व तमान व झाडें व पांच मासे पाठ- 
रखे ठस्य इभोमु किले ते राजश्री स्वामीचे सेवेसी रुजू करुन उत्तर पाठविले 
द्राविराजते. म्हणोन लिहिळें. त्याजवरून संतोष जाहला तुग्ही दसऱ्यास हजुर 
सामान पाठवांचे म्हणून लिहिले ल्यास प्रस्तुत आणखी काष्टी जिनसाचा संग्रह नाही, सध्या 
नारल, पाने, सुपारी, सिपटे, व मासे याप्रमाणें पाठविले आहेत तरी तुम्ही राजश्री स्वामीचे 
सेवेसी रुजू करून प्रत्योत्तर घेऊन पाठविनें. वरकड दरबारी हरयेकविशी आम्हास तुमन्चा 
भरोसा आहे व तुम्हीही साहिद्यास चुकत नाहीं. येविशी निशा आहे. अुत्तरेकडीठ 
ग्रहस्त दरबारचे बोलणेत बहुत आहे. यैशास प्रसंगोचित धण्याजवळ हरयेकविशी इक- 
डीळ बोलौचालीचा अथे तुम्हाखेरीज आहे, येसा नाही. जेणे कलन धण्याची कृपा संपा 
दून येई आणि उभयपक्षीयांचा लौकिक उत्तम, ते गोष्टीस अंतर न करावि सर्वविशी 
भरोसा तुमचा आहे. दरबारचे वर्तमान वरचेवर लेहून पाठवीत जाणें. रा छ २ माहे 

शाबान बहुत काय लिहिणं, लोभ असो दीजे. हे विनंती, (लेखन सिमा ) 


(25) Tula! Angre requests Vishwanathbhat to hand over 
the presents to Chhatrapat: and shows his willingness to serve 
the Gadi and expresses his full confidence In Vaidya brothers. 


No. 26 श्रो छ, साबान 
नकल आश्वीन १६६४ 
आक्टोबर १७४२ 
१ अजम खान १ वालाशान २ बुलंदमकान 
याकूदखानी *दामदोलतहू. 
दा “सुलाज मेहेरबान “इतजादास्ता. 
*अजी “दिख्येकलास बाळंभट च विश्वनाथभट वेद्य "दुवा येथील १०खैरसला जाणून 
११मोहिबी आपली खैरसला कलमे करीत गेले पाहिजे, १२दिगर कितेक वर्तमान अजम सख 


२१ 


हंमदअल्ी वकील येयें आले, त्यांचे जबानीवरून सविस्तर वृत्त कलों आलें. त्यांस 
हिंबाचा व आमचा राबता कागदिपली नाहीं त्यास अजम सेख महंमदआली 
ही कितेक वर्तमान सांगितलियावरून आमच्या दिळाचा कुलासा यांचे बोलीवरून 
ऊन त्यावर कितेक कामाकाजाचें वतमान मालम जाहाले. ल्यास तुमचे कामकाजास 
येकविर्सी आम्हांपासून जैं होण ते होऊन येइळ. कोणे वातेची तफावत होणार नाही 

कितेक अजम सख मा आली जाहीर करतील, त्यावरून मालूम हाइ, रा 
शावान ज्यादा काय लिहिण, प्यार मोह्दोबत असो दाजे. 


थोरकीताँचा, २ सामश्यवान, ३ उच्च ठिकाणचा. ४ त्याचे राज्य चिरायु होवो 

संरक्षक ६ मदतीचा साठा ७ कडून ८ विश्वामक, ९ आशिवोद, १० क्षम. 
१ आपण, तुम्ही, १२ इतर. 

(26)Vaidya brothers givc assurance to Yakudkhan that they 

ill do everything, in his interests, In matters related to him 


। this Court They were Informed by his agent, Sekh 
fohammed ali, of the matters that required their help 


TEEN ER ¥ नाला 


०. 27 श्री १९ साबान 

क € 
[क्का व मोतेव आश्वीन वद्य ६१६६४ 
एकोनी दुहेरी आक्टोबर ८, १७४२ 


राजश्री बिसाजी रघुनाथ वकील गोसावी यांसी 


दा असंडितळ:मीआळंकृत राजमान्य, श्रो. रघोजी भोसले. सेनासाहेवसुभा 
दंडवत विनंती उपरी, 
थील कुशऊ आणोन स्वकीये कुशळ लेखन केळे पाहिजे. विशेष सांप्रत तुम्हाकडून पत्र 
उन वतमान कलो येत नाहीं. तरी सदेव पत्री साकल्य वृत लेहून पाठविले पाहिजे. 
नंतर आमचे खाजगत सरंजामाची यादास्त पाठविली आहे याप्रमाणें राजश्री 
वामीचे रोवेसी अर्ज करून राजपत्र करून सत्वर घेतली पाहिजे व पा मोतेजापूर 
आकांट याविसीं अज कहन राजगत्रे करून घेणे, येविसी तुमचे भरोसीयावर बेफिकीर 
सो. सदेव दरवारचे व आपणाकडील सविस्तर वतमान लेहून सेतोषवित गेलें पाहिजे. 
। छ १९ माहे साबान -- बहुत काये लिहिणे लोभ आसू देण. हे विनंती + (मोतब सुद.) 


es 


।दास्त = यादी, रोखा. + मधील मजकूर रघूजीचे हातचा. 


२२ 


(27) Raghu! asks Vishwanathbhat to secure the Royal 
letters, granting private saranjam of the parganas of Murtijapur- 
and Akot. 


No. 28 छ ७ रमजान 
श्री कार्तिक शु. ८११६६४ 
आक्टो, २५, १७४२ 
वेदशाख्रसंपन वेदमुहूर्ती राजश्री 


बालंभट व विस्वनाथबावा 


१७०... को ७०, 


स्वामीचे शेवेसी. 


पो हरी कृष्ण कृतानेक सा नमस्कार विनंती, येथील कुशल छ ७ रमजान मा 
दोडगांव पा नांदेड लस्करीं सुखरूप जाणून, स्वकीय लेखन आज्ञा केली पाहिजे 
विशेष. राजश्री भास्करपंत आपाही हस्ती पाखी देऊन नांदेड तेलंगण प्रांती 
रा बापूजी नारायण येस रवाना केले. आपण दोन हजार फौज ठेविली, आणि दाहा 
हजार तैनाती करून हटे परबणी पावेतो आलो आसो. नांदेड सरकारची सरदेश- 
सुखी राजश्री भास्करपंत आपांनीं करविली. तीर्थस्पलप दादाची पत्रे व सनदा 
आलियावर पातुरास आपाकडे माणसे पाठविला पंधरा हजार बाकीचा कागद 
राजश्री कोनेरपंताख व तुम्हांस लेहून देविजा, दुसरे दिवसीं राजश्री खंडो रघुनाथ 
आले त्याणी मनसुबा राहविला; आणि लिदून पाठविले कीं, फोज तुम्ह।जवळ आहे. पैका 
वसूल करून रवाना करणें. आपग तुम्हांकडून मामलियेती करविली आहे तुमचा निभाऊ 
करून देऊन, म्हणून इमान पुरसकर लिहून पाठविले. सिरपाव पाठविला आणि लिहिल 
की, बाकीचा वाइदा पुढें आहे. रसद तो वरचेवर उगवेल. कदाचित्‌ बाकीस दिवसगत 
लागली तर आपग येवज पोहाचाऊन देऊन, म्हणून पत्रें पाठविली, व खंडो रघुनाथ 
यांसि आम्हांकडे पाठऊन देतो. कुली यैवज आम्हांकइन देविला आहे. रा बहिरा 
विस्वनाथ याजबरोबरीं रसदेचा यैवज पावता करितों. कांही फिकीर न करावी. मामली- 
येत उगऊन. कांही फिकीर न करणे. श्रीमंतांचा आसरा आहे. त्यांच वचनावरून मामली- 
यत केली आहे. चिंता न करणें, येका महिनेयानें फौज नांदेड सरकारचें माहाळ उग- 
ऊन घेतो. गगा उतार जालियाने उगवून घेतों. माहालास कमाविसदार पा आहेत. 
मुदल यैवज जागरबगर फौज जागार आहे. फोजेमें येबज होईल. 
कांही फिकीर न करणें. रा भास्करपंत आपांनों करार केला आहे कीं, जो येवज 
उगवेल तो पावता करणे. राहिला यवज आपण देऊन. पेकियाची फिकीर न करण. 


२३ 


मामलियेत उगऊन घेऊन तौथस्वरूपास हरयेक विसई सांभाळीत जाणे. आपले आशीर्वादे 
वभव आले आहे. त्याचा परिणाम ईश्वर लावगार आहे. मनसुबीयास दाहा हजार रा 
खर्च जाहाले. फौज दोन हजार जमा जाली. वरचेवर पतखें येत आहेत. हुंडी पंधरा 
रोजांत पाठवितो कृपालोभ आसो दीजे; बहुत काये लिहिणे. हे विनंती. राजश्री गणोबा 
नाईक व रामचंद्र स्वामीस सां नमस्कार. विनंती लि परिसिजि. हे विनंती, 


(28) Hari Krishna Kanc writes to Vaidya brothers from 
Dodgaon the details of his work at Dodgaon Bhaskarpant 
Kolatkar with Bapuy! Narayan proceeded’to Bengal via Telangan. 


No. 29 श्री माग. शु॥ ९।१६६४ 
नोव्हेबर २५, १७४२ 


हिसेब राजश्री त्रिबक विश्वनाथ केतकर जकातवाडी सुहर सन 
सलास आगन मया व आलफ सा 


६०३५ दुंदुभी मागसीष सुध ९ 
४०२ व्याज दरमहा दरसद झा २ प्रा ता 
८ शा सा ९ ता वद ६ रोज १२ यैन १००० या. 
१४६॥ॐ झा सा ९ ता फालगुन वद ३० माहे ३४२० येन रा२००० यैन 
१७४॥ इा सरा ९ ता चेत्र वद ५ मु माहे ४४११ येकंदर रा २००० यैन 
१०९४7 झा सा ९ ता वैशाख वद्य ८ मा माहे ५४१४ यैन रा १००० यैन 


४३८॥- 
वजा बारोत्रा शा ३६॥- बाकी जमा ४०२ 
६४३७ 
हट हल मार व ललन लेनी. सेतो अस ऽ उष कव हो 
१००० मागसीष वद्य ६ गा सदासावभट सोमण दुमती 
२००० दुमती संवत्सर गा सदासीवभट सामण फाल्गुन वद्य १४ 
२००० रुधिरोद्वारी चैत्र वद्य ५ णा सदासिवभट सोमण चिठी उमदी 
१००० वैशाख वद्य ८ गा कृष्णाजी महादेव लिमये गा धोंडो बिठल 
नि आणा ना जखाते 


sana BE (SERS? Gerrans 


६ ००० 


२४ 


बाकी ता बेशाख वद ९ रुथिरोद्रारी संवत्सरे रपये 
४०॥ यैन ता ४३७ 
३५ दुंदुभी मागसीर्ष सा ९ 
०॥ व्याज ता श्रावण सा ९ माहे ८ यो ५॥2 
जनाः 
४०२ व्याज, 
४४२॥' 
वजा सोड ७९॥ 
३६३ भाद्रपद अखेर वाकी कअ तीन हजार पो येणे 
(29) The account of Tryambak Vishwanath Ketkar of 
Jakatwad: with Vaidyas He was a Subhedar in Berar 


No. 30 श्री कार्तिक शुध १६७४ 
नवंबर १७४२ 


राजश्रियाविराजित राजमान्य रजित्री विशवनाथभट वावा व राजश्री 
कष्णाजापत स्वामीचे सवेसी 


सेवक लक्षुमण कोनेर प विसाजी गोविद सां नमस्कार विनंती उपरी 
यथील कुशल ता कार्तिक सुध पावता झा नागपूर सुखत्प असो विशेष स्वामीनी पत्र 
पाठविली ती पात्रोन समाधान जाहाले यसच सदैव पत्र पाठवून सेतोषर्बीतआसिलि पाहिज 
यानंतर श्रीमत रजेत्री राणाजी बाबाच्या मामलतीविसी लिहिले, त्यास श्रीमंत व 
तीथरूपांनी मामलतीविसी काणाम कांही सागितळे नाही परंतु स्वामीच्या लिहित्या- 
वरून जरूर जाणोन पा मकडाईचे येवजी राजश्री सदासीय हरी याजकडून 
रा तीन हजार दविले आहेत. पावतील. वरकड मामलतीचा बिचार तरी श्रीमंत राजश्री 
जानोजी वाचा व राजश्री तुळजोपंत फौजमृधा वराडप्रांतीच्या वंदोबस्ता- 
करिता गेल आहत, जासूदही बरोबर ठेविळ आहेत, मामळतीचा हरयक विचार करून 
देतील, परंतु तुम्ही आपले पत्र व श्रीमंत राजेश्री राणोजीवावाचीं पत्रे श्रामंत राजश्री 
जानार्जाबावांस व त॒ुळजोपंतास वराडांत सत्वर पाठवावी, म्हणजे मामळ- 
तीचा पैका लवकर देतील, पा पणज येथील रूपया करितां हजूरे येऊन बसले होते 
यास राजश्री तुळजाराम यानी शा तीन हजार घेतले, त्याचा निकाल करून देवितो 
व नारांअपा व केसोअपा, यानी रू॥ सात हजार घेतले, तास नारोआपा तो 
बंगालियांत गेले, त्याचा भाऊ केसोआपा आहे, परंतु तो आम्हाकडे चाकर नाही. 


२५ 


त्याजविसी तुळजोपंतास सांगितलें आहे की, केसो आपास हुजुरे यांचे जिमा 
करून देणें, येसा करार कस्न हुजरे तुळजोपंताबरोबर दिले आहेत. बाकी ज्यांनीं 
पका घेतला आहे ते बंगालियांत गेले आहेत. त्यास श्रीमंत व तीथरूप आलिया. 
वर निर्गम कहन देतील. सालमजकूर तमाम सरदारांस श्रीमंत राजश्री जानवासाहेबा- 
कडून ताकीद करविली आहे की, पा पणज याचे वाटेस कोणी गेल्याने गोष्ट कार्याची 
नाही, येसी ताकीद केली आहे. वरकड कितेक विचार श्रीमंत राजश्री आणा यांनीं 
व राजश्री बराणजीबाबा मोहिते यानी लिहिला होता ल्यास श्रीमंत बंगालियांतून 
आलियावर सवे निगम करून देतील. प्रसंगी सर्व प्रकारे स्वामी आहेत आम्हांस कोणे, 
विसीं फिकीर नाहीं. श्रीमंत व तीर्थरूप व राजश्री बाबूरावजी फोजसुधां 
गयेच्या (संनिध) आले आहेत, म्हणोन श्री च्यामागें राजश्री बाबूरावजी यांनीं पत्रे 
पाठविली आहेत. ती पत्रें तार्थहप सौभाग्यवती मातश्रीबाई वडिलांचे शेवेसीं 
बजिनस पाठविली आहेत, त्यावरून साकल्य वर्तमान स्तार्मास श्रृत होईल. ईश्वरीकृपे 
करून सवे गोष्टी उत्तम होऊन येतील, श्रीमंत व तीर्थरूपाकडून पत्रें आलियावर 
तचक्षणी सविस्तर वतमान लिहून स्वामीचे शेवेसां पाठवितो. सब प्रकारें भरवसा 
स्वामींचा आहे. विस्तार लिहिगें तरी सब जाण सूज्ञ असा, हे विनंती. 


(30) Laxman Koner Kolatkar and Visaj! Govind write in 
detail from Nagpur on the following matters :— 
]. Koner Ram has not secured the mamlat of Nanded but 


has given an order to Sadashiv Har: to pay Rs, 3000 for 
Makadal. 


2. Janoj! and Tuljopant went to Berar with army to collect 
revenue; hence they should be asked to pay the money of 
mamlat of Berar which is mortgaged to Vaidyas by 
Rano. The revenue of Panaj was taken by Tuljopant, 
Other matters will be considered after the return of 
Raghuy and Konerpant from Bengal. They have come 
asfar as Gaya. 


२६ 


५०. 3] श्री छ. २ सवाल, 
रघुजौचा शिक्का व मागे, शु. ३।१६६४ 
मोर्तब अष्टकोनी नवंबर १९,१७४६ 

दुहेरी 


राजश्री बाळेभट व राजश्री विश्वनाथभट वेद्य गोसावी यासी 
दा असखैडितलक्ष्मी अलंकृत राजमान्य श्रो रघोजी 


पोसले सेनासाहेबसुभा दंडवत, विनंती. उपरी भेथील कुशल जाणून स्वकीये 
कुशल लेखन करीत गेले पाहिजे. विशेष राजश्री राव प्रतिनिधी व राजश्री 
प॒माजीपंत हे निघावयाचा मजकूर आज उद्यां अंस कारिता कारेता आम्हास यथे 
आलिया महिना होऊन आला. अद्याप त्याचें येणे होत नाही, आणि पत्रें तो येते 
प्रसीच नित्य येत असतात. त्यांचा मजकूर यावयाचा आहे किंवा नाही १ १८ >» हूं 
त्र पावतेक्षणीं आम्हांस लेहून पाठवावें. येविशी मुजरद जोडी तुम्हाकडे रवाना केली 
आहे. जे क्षणीं पत्र तुम्हांस पावेल ते क्षणीं याजबा मजकूर काय तो लेहून पाठवणे, 
गुम्ही तरी  » १८ अंतर न करणें. यानंतर तीर्थरूप राजश्री राणोजीवाचा 
। राजश्री सिदोजी गुजर यांसी ५ » > मा करणे व गाढवे याजकडील 
तमान काये तें लेहून पाठवणे. छ २ सवाली आम्ही राजश्री सुलतानजीराव 
नेवाळकर यासह वतमान कूच करून % » >» गावचे सुमारे चालिलो. सविस्तर 
गजश्री कृष्णाजीपंत सांगता कलां येईल. जाणिजे छ २ माहे सवाल. हें पत्र तुम्हां 
वल पावेल ते क्षणीं आम्हांस राजश्री अणाकडील काय ते वर्तमान तथ्य लेहून पाठवणें 
5 मजकूर * सत्वर लेहून पाठवणे. कलळ।पा. बहुत काये लिहिगें. हे विनंति (मोर्तब खुद) 


+ पुढौल मजकूर रघुजीच्या हातचा. 


(3) Raghuji Bhosle wanted from Vaidya brothers any 
Jews about the movements, of Pratinidhi and Yamay! Shivadeo 
ind Gadhave and asks them to send रिक्षाला Bhosle and Sidoji 
Sujar soon. He proceeded to Satara with Sultann Nimbalkar 
Date uncertain. 


२७ 


No. 32 श्री ५ शैवाल 
मागशीष शु. ६।१६६४ 
नवंबर २२,१७४२ 


राजश्री हवालदार व कारकून किल सिंहीगड व किले रायगड व किले प्रचंड- 
गड व किल विचित्रगड यासी आज्ञा केली असीजे, भावल प्रातीचे खालासेयाचा 
अमळ राजश्री पंतसाचिव यांजकडे होता, तो हालां राजश्री विसाजी रघुनाथ 
यास सांगितला आहे, तरी तुम्ही प्रांत मजकूरचे जमीकारास ताकीद करून खालसियाचा 
अमल कुलबाब कुलकानू देखील जकाती व कमाविस बाब मारनिलेकडें सुरलीत पावें. 
याजकर्डाल अमलदार पाठविले आहेत, याचे साहित्य करणं. आमलास खलेल कराल तरी 
कार्यास येणार नाहीं जिल्देदाराकडे वसूल घ्याल तरी दुबारा देणे लागेल. असें पस्ट 
समजोन छिहील्याप्रमाणे वर्तणूक करणें. याकडे अमळ द्यावयास >-नवदिगर न करणें. 
जाणिजे छ ५ शौवाल सुहूर सन सलास अबेन मया आलफ. +यास रुजु हान. अमल 
देन. बहुत काय लिहिन. 


ern *. --:-->“<- 


ee ore ~ 


FONE तन OSSINING टीपा शा 


+ पुढील मजकूर छत्रपतीच्या हातचा. + तक्रार, विरोध. 


(32) The Chhatrapati transfers the management of the 
Mawal districts from the Sachiv to Visaji Raghunath Vaidya for 
the rFCCOVEry of revenue of the territory, In payment of debt. 


No. 33 श्री छ ११ सवाल 
मार्गशीर्षे शुध १२।१६६४ 
नवंबर २८,१७४२ 

राजश्री विश्वनाथ बाचा साहेबाचे सेवेसी. 


आज्ञाधारक बाजी साबाजी येसवतराव पासलकर देसमुख व 
देशपाडे तो मोसे खोरं, दंडवत. विज्ञापना सा सलास आरन मया व आलफ. येथील 
वतमान ता छ ११ सवाल पर्यंत येथास्थित असे, विनंती. आपण आज्ञापत्रे पाठविली, 


२८ 


तैयें आज्ञा कीं, तो मारच्या खालशाचा मामला राजश्री पतसचिव यांजकडे होता ते 
हाली हुजरून राजश्री स्वामीनी आपणाकडे दिल्हा आहे, तर खालशाच्या वसूल 
जिल्हेदाराकडे न देणे, म्हणून आज्ञा कली, व राजश्रीस्वार्माच हातरोखियाच्या नकला 
पाठविल्या. येसी यासी, साल मारीं प्रजन चइत्र मासापासून लागला, तेणें करून कांहीं 
तरवे तापे भाजले नाही, यामुछ पाक अगदीं धकावले. आजी श्राईवरी रयेतीस 
भाकर भक्षावयासी नाही, यापुळें रयेतीन टका मिळन नाही. तर. आपण व जिल्हेदार 
येकत्र होऊन पिकाचा अदमास करून दिवाणभाग खरा करावा, आणि जिकडील येवज 
तिकडे पाववणार आपण आहेत, विदित जाल पाहिजे. हें विज्ञाप्ति 


(33) Balj: 5७० Pasalkar requests Vishwanathbhat that 
though he 2s in charge of the recovery of revenue of Prart 
Maval by the order of Shahu Chhatrapati, he should take into 
consideration the poor condition of the crops and the cultivator- 
wing to’ want of sufficient rain and then settle the dues. 
Yeshwantrao is a title. 


No. 34 श्री 
मारीशीषे । १६६४ 


डिसेंबर १७४२ 


विनंती. उपरी काल तुम्ही निरवण केली कीं, आमचा मेवणा संकराजी गोविद 
गस आचरेयास पाठवितो, रुपये दह्दा खर्चास देतों. त्यास येथे बाळाजी म्हणतो जे 
प्रंकराओस दहा रुपये द्यावयास सागितले नाहीं. ब्राह्मण मात्र येथील तिघे व तेथील 
घे इतकयांसीं रुपये पंचेचालीस देबिले, ते आह्यी ब्राह्मणास दिले. असें होतें तरी 
भह्यांपासी कशास बोललेस ? या उपरी चितास येईल तरी यांस खचास देऊन रवाना 
हरणं. म ये चितास, तरी न करणे हे विनंती. 


(34) This letter and accounts of this year show that 
fJaidyas wers asked to perform Anusthan at Achrse by Shahu 
Maharaj, probably during the illness of the Queen Sagunabai, to 
ropitiate the idol. 


२९ 


No. 35 श्री १८ सवाल 
मार्ग. व. ५।१६६४ 


पद्मदळसम दुहरी शिक्का व मोतेब ( शंभूचा ) डिसेबर ५,१७४२ 


राजश्री बाळाजी रघुनाथ व विसाजी रघनाथ वेद्य गोसावी यांस 

दा अखाडित7क्ष्मी आलंकृत राजमान्य तलाजी आंगरे रामराम र्नो उपरी यथील 
कुशल जागून स्वक्रीय कुशल लेखन करण, विशष पत्र पाठविले प्रविष्ट हाऊन लेखनाथ 
अवगत जाहाला, राजश्री स्वाम याच्या महालात समाधान नाहीं, त्यास त्या प्रातीं 
प्रखर देवस्थाने आहेत तेथे बंद करऊन उतार पडे ते करावें म्हणून लिहिलें व हरी 
नारायेण याग मुखवच? सागिललें, त्याजवरून भले लोक हरी नारायेण याजबरोबरीं 
देऊन श्रा आचरे व सालसी कामते येथे निवाडा करून ती गोष्टांचा बंद करून 
श्री ने आज्ञा कडी आहे व बालाजी गणेश देवभक्त श्री नीं रवाना केला आहे 
ह्या व हरी नारायेण सागता सविस्तर कलें येईल व उतार ही श्री दयेने पडेल बहुत 
काये लिहिणं, लोभ असो देणें. रवाना छ १८ सवाल. ( लेखन सिमा ) 


(35) Tula Angre communicates his exertions in the 
matter of securing divine favour of the goddesses of Achare and 
Salstkamats for curing the ailment of the Queen Sagunabal. 


No 3 हु पौष झु. ४१६६४ 
दिजबर. २०, १७४२ 


"इजत ब *सदाकत रेअनुवार बालंभट व विस्वनाथभट वेदय 


दा * अंके * निविस्ता पाठविला तो पाहोचोन १ मजमून मालूम जाला. दोहीकडून 
कागदीपत्री राबिता नाही. अमा सेख महमदअली यांचे जबानी वरून काम- 
काजाची हृकीकेत माठूम जाली. त्यास आपणापासून सरकारचे काजकामास तफावत 
होणार नाहो, म्हणोन “येकसानीचे “तरीकेयाने लिहिलें, तर भळे लाकांस येसेंच '"लाजीम 
आहे. १'इनशाअलाइत आला तुमचे “येकसानी *मोजिब सरकार तर्फनें ही 
१२शोरपरदारव्त होऊन येईल. रा छ रेमाहे जिलकाद सन २५ जुलुस. 


३० भे 


पत्रावराळ ब'जूचे शिक्थांतील मजकूर:-- याकूतखान १५ फिद्दी मुहमत 
शाहा बादशाह गाझी. 
शिक्का .परशियन असून शिक्यांत ११५१-२१ जुल्स हे साल आहे 
पत्रावरील पत्ताः-इजत व सदाकत अनुवार बालंभट व विस्चनाथभट वेद्य यास'श्बीरसद 


ammeter ली 
— ee < oo  — 


१ मान. २ प्रमणिकपणा. रे मातबर. ४ अ" कों. ५ पत्र. ६ आशय. ७ परंतु 
८ एकानिष्ठेचे. ९ प्रकार. १० योग्य. ११ परमेश्वराची इच्हा असल तर १२ अनुसारे 
१३ विचार. १४ पोचविणे, १५ नोकर. 


(36) Yakut Khan wnites to Vaidya bothers that he krew 
their sincere and favourable attitude towards his interests frcm 
Sekh Mahamad Al, his ambassadar He assured them that 


he would remain so towards them. 


No. 37 श्री १४ जिलकाद 
पोष व. १११६६४ 
पद्मदलसम शिक्का डिसंबर ३१,१७४२ 


व मोर्तब (शंभूचा) 
राजश्री बालाजी रघुनाथ व विसाजी रघुनाथ गोसावी यांसीं. 

दा अखंडित लक्ष्मी आलंक्षत राजमार्‍य स्ना तुलाजी आंगरे रामराम. येथील 
कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन करीत जाणें. विशेष अंजनवेल येथील मोर्नेबंदीचें 
साहित्य राजश्री विसाजीराम व राजश्री केसो ञ्यंबक या उभयतास राजश्री 
स्वामींचे सेवेसी पाठवावे म्हणज बहुमानयुक्त रवाना करून व अनकूलताही पोख्त 
करून सर्व प्रकारे साहित्य करून देऊन महारनुलेची रवानगी कारेतो, म्हणोन आपण 
दोन चार वेल लेहून व सांगोन पाठविलें, त्यावरून उभयता मशारनुळ पाठविले आहेत. 
तरी राजश्री स्वामींची भेट करून बहुमानयुक्त अनकूलतेनिसीं सत्वर रवाना करावें, 
म्हणजे १मोर्चेक्ार रंगार करून कार्यसिधाते पाववितों. येविसीचा अर्थ उभयता सांगर्ताल 
त्याप्रों साहित्य करून देऊन यांस रवाना करावे. येविसी बहुत काये लिहिणें. लोभ असो 
दिल्हा पाहिजे, रवाना छ १४ माहे जिल्काद हे विनंती. ( लेखन सिमा ). 


Ls a oe sr टीपी deen Fh नान 


ei Sos eee 


१ तटबंदी करणारे २ संतुष्ट. 

(37) Tulan Angre solicits the Chhatrhpatis orders im 
connection with the batteries for the capture of Govalkot and 
Anjanvel through the Vaidya brothers. 


३१ 


No 38 श्री शक १६६५ 
सन १७४२ 


मोकदमानी मोजे छासुर्ण सा कोरेगांव पा बाई यासी-- 


आज्ञा कटा असाजे, राजश्री महादाजीपाॉडित अमात्य य,णी मोज मजकूर आपले कर्जाचे 
ऐवजी रा वालेभट वेद्य याजकड कजे फिटेतो दिल्हा आहे, तरी तुम्ही मौजे मजकराचा 
वसूल बाळंभट वेद्य आपणाकडील कमाविसदार पाठाबितील त्याजकडे देणे. कजे 
फिट ता पावेतों अमात्यपत दुसरा राखा पत्र करून वसल नेतील, तरी त्यांजकडे 
येक रुका न देणे, य विसी ताकीद असे उजूर न करण जागिजे+सनदप्रमाण वसूल देणं.+ 


a ro ee ड 
त पछ -* -- eee 


+ पढाल मजर छत्रपत्ताच्या हातचा 


Shahu Chatrapati orders tae Mukadam of Losurne, the inam 
village of Mahadaji! Gadadhar Pandit, to pay the revenue of the 
village to Balambhat Vaidya without fail, as the village is to 
remain with him till the debt due from Mahadays Amatya is 
defrayed. Amatya's any other Kamvisdar, i ccmes, should not 


get a ple. 

No 39 श्रा ३० सवाळ 
पत्रावर शिक्का व पोष शु १।१६६४ 
मोतब आहेत दिसेंबर १५,१७४२ 


राजश्रेबालाजी रघुन,थ व विसाजी रघुनाथ गोसावी यासी 


दा सकलगुणाल॑ंकरण अखंडितल$मी आलंकृत राजमान्य स्ना तलाजी 
आंगरे रामराम विनंती उपरी. येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन केलें पाहिजे 
विशेष तुम्ही पत्र पाठविलें ते प्रविष्ट होऊन लेखनाथ श्रवणं समाधान जाहालें. सविस्तर 
वृत्त कळो आलें व राजश्री जगन्नाथ आवजी यानी तुम्हांकडील कितेक ममतापूवक 
अगत्यवादाचा अर्थ सागितला, तरी उचित असे. दरबारी तुम्हा आहा. हरएक प्रयोजन 
प्रसंगीं इकडील मामल्याची ममता धरून येकात्मतेची अभिवृद्धि केली पाहिज.” 
महाराज स्वामींचे सेवेसी खजूर पाठविला आहे. खजूर नवा उत्तम म्हणोन रवानगी 


३२ 


केली आहे. सन्निध प्रविष्ट करऊन उत्तर घेऊन पाठविले पाहिजे. वरकड विस्तारै 
लेहून पाठवावे ऐसें नाही, बहुत काय लिहिणे, लोभ असोदीजे रा छ ३० माहे 
शैवल हे विनंती. ( लेखन सिमा ) शिक्रा-रांभूचा 


Tulaj! expresses perfect confidence In the Vaidyas. He 
sends new good date for Maharaj Shahu through them. At this 
time Sarkheli was not confersed on Tulajr. 


No. 40 श्री 
पोष शुध्द १११६६४ 
डिसेंबर १७,१७४२ 


पुरवणी श्रीमंत माहाराज राजश्री छत्रपती स्वामीचे सेवेसी. 
सेवेसी विज्ञापना महाराजांचे सेवेसी खजूर नवा वजन खंडी २ दोन खंडी 
पाठावेला आहे. विदित जाहालें पाहिजे, हे विज्ञापना. + हे विनंती, 


+ पुढील अक्षर तुळोजीचे स्वतःचे 
Tula writes to the Chhatrapat: that two khandis new date 
are sent. 


oe re on पाऱ- 


No 4] श्री छ १ जिल्काद 
पोष शु. २।१६६४ 


दिजंघर १८,१७४२ 


राजश्री बाळंभट वेद्य व विस्वनाथ वैद्य यांसी प्रति सोभाग्यादि संपन्न 
मातुश्री बाईल्लाहेय उपरी. तुम्ही गेलियावरी वर्तमान ऐकिलें जें, तुमचे मातुर्न 
देवाज्ञा जाली, तरी तुम्ही विवेकी आहां. विवेक प्रधान करून शोकाचें पारिमाजेन करणें, 
खेद सहसा न करणें. त्यांचा वृद्धापकाल होता, त्याचें सार्थक जालें, चित स्वस्त करणें. 
छ १ जिलकाद बहुत काये लिहिणें. सही. 


This is a condolutory letter from $. Sakawarbai, Shahu's 
elder wife, to Vaidya brothers f;om Satara about the death of 
their mother, The last word (सही )seems to be written by herself. 
This shows Queen's intimacy with Vaidya family. 


'ए0. | ] श्री 
शिक्का व मोतब वर्तुळाकार दुद्देरी 
१९ जिलकाद 
पोष वा ६। १६६४ 
जानेवारी ५, १७४३ 
राजश्री बाळभट व राजश्री 
विश्वनाथ भट वेद्य गोसावी यांसी, 


छ अखडितलश्मी अलकृत राजमान्य आपाजी सोमवंशी सरलस्कर दंडवत 


0 विनंती उपरी, येशील कुशल जाणोन स्वकीये 
श्रीराजा झा कुशल लिहित जाणें विशेष, राजश्री स्वामींनीं 
हु चराणि तत्पर राजश्री द्वारकोजी सोमवंशी आम्हांकडे पाठाबिले, 
आपाजी सोमव हुजूर यावयासी आज्ञा आली. येसीयास तूते येर्थ 
सि सरलस्क क्जेदाराचे काजेये अतिशयेती पडले आहेत, यांच्या 
र नीरंतर, समजाविसी आठा चोदिवसा निकाल काढून 


तिकडे येत असो, येथील कितेक अर्थ राजश्री द्रारकोजी सोमवशी सांगतील. 
त्याजवरून दरबारी साहित्य करून पत्रार्च उत्तर पाठवणं, जाणिजे छ १९ जिलकाद 
बहुत काये लिहिणं हे बिनंती.# 


(l) AppaJi Somavanshi Writes to Vishwanath- 
bhat that Maharaja Shahu sent Dwarkoji Somavanshi 
in order that he should be present before him 800, 
Owing to some disputes amongst the creditors he 
was detained and hence requested Vishwanathbhat 
00 inform Chhatrapati accordingly. 


No 2. ] श्री 
२२ निल्काद 
शंभूचा शिक्का ब मोब पोष व. ९११६६४ 
पद्मदल सम दुरेधी जाने, ८, १७४३ 


राजश्री बालाजी रघुनाथ ब विसाजी रघुनाथ गो यांती. 
छ अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्ता तुलाजी आंगरे रामराम 


(२) 


न्याल कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन केलें पाहिजे विशेष, तुम्हां उभयतांस 
शक्रमणयुक्त तिलशकरा खलेत्या दोन पाठावेल्या आहेत. स्वीकार करून 
प्रविष्ट जहालेयाचें प्रत्योत्तर पाठविल पाहिजे. वरकड अर्थ कितेक सांगोन राजश्री 
विसाज्ञीपंत व राजश्री केसो ज्यबक उभयता पाठविले आहेत, ते जागा 
पावलेच असतील, तुमचे दशनांती साविस्तर सांगतील, तो अर्थ चित्तांत आणून 
कार्य प्रयोजनिक प्रसंग बहुमानयुक्त उरकून देऊन उभयता मशारनुलेची 


रवानगी सत्वर केली पाहिजे, बहुत काय लिहिणे. रा छ २२ माहे जिलकाद लोभ 
असो दीजे, ( लेखन सिमा ) 


लेती म पिशवी 
(2) Tulaji Angre sends the customary sweet- 
meats ( Halava) of Sankrant season to the Vaidya 
brothers. Meso Trimmbak and Visajipant were sent 
tn Vaidya to state what was wanted ‘They were to 
20 back early. 
No.8] श्री 
माघ झु, ८।१६६४ 
जानेवारी २२, १७४३ 
यादी सणगें मि माघ सु ८ सुदूर सन सलास, 


तिवटँ सेले खसखसी कदी (सेले) 


येशवतराव पोतनीस ० १ ० १ 
गणेशपंत दामढ्रे १ ० ९ ० 
निलो विठ्ठळ देशपांडे पुणेकर कंदी सेला ० १ ० १ 
पंचाक्षरी जामदार १ $ हु F 
आंगरखा 
आंगरे ० २ १ १ ० 
बाडा फत्तेसिंग ० १ १ ० छु 
राजवाष्ठाबाई सणगै ० १ १ ० 6 
येमाजीपंत १ १ १ ० ० 


कोनेरपंत 
बॅकटराव 
बाबुराव हरी 
पुरुषोत्तम भट 


महादाजी कमलाकर 
भगवंतराव माहादेव देशपांडे 
राजश्री स्वामीकडीळ सेछा १ 
सो बाई धाकटी पागोटं 


ताराबाई 

केसो हरी 
आपाजी बाबुराव 
कृष्णसेट चिवटे 
राघोराम 


सोरोपत दामले 
नारो केशव फडनीस करकरे 
देब चिंचवडचे 


बाबुराव रघुनाथ दि सरळस्कर 


[का गोसावी परलीकर 
हर 
राणोजी भोसळे 
कि फछनिसीचें सिरपाव 
जामदार खाना बा 
पंचाक्षरी 
४ तिवर्टे ४ 
२ सेल खसखसी 
२ सार्धे 
४ साड्या 


० १ १ ° ० 
१ ० ० ० ० 
१ ० 6 ० ० 
२ ० ७ ० ० 
७ ८ ५ १ २ 
१ ० ० ० ० 
१ ० २ ० ० 
० १ १ ति ० 
१ ० ० ७ ० 
साधा 
० १ ० ० 0 ० 
9 ० ० ० ० ० 
१ ० ० ० ० ० 
२ ० ० ० ० ० 
१ ० ० ० ० 6 
१५ १० ६ १ २ १ 
१ ० २ ० ० ० 
र ० ० ० ० ७ 
१ ० ० ० ० ० 
१ ० ० ० ० ७ 
१ ० ० ० ० 5 
१ ० ० ० ० 6 
१ ० १ ० ७ ० 
वाटेत खच 


१ सेला १ विश्वनाथ भटास झग्यास 
२ सिवाजी नाई (क) यास वस्त्र 


१ सेला 
१ तिवट 
र 


(४) 


४ दुपटे ४ १ गुणमहाजनी देसाई माध वद्य १० 
१ खण तांबडा पागोटे 

येकूण दागिना २ धॉडजी कडू नि। आंगरे माघ ९ 
१७ सेले पागोटे 

कि सणगे नि आंगरे गु विश्वनाथभट सणगे 

१ सेला जरीचा १ १ 
१ पागोटे 
२ 
गु बार्छभट सेला लाल अष्टगोली १ व पागोर्टे १, १ १ 
येकून २ 
उमाबाई पो साडिया बा सचीव १ २० 


This 58 a list of persons who sent on the ]8ितिा 
day of the death of Vaidya brother’s father, Raghunath 
bhat, which took place on ॥0--0॥045, condolabary 
clothes, to them. All of them were very Intimate with 
the Vaidya brothers and many of them had money 
dealIngs with them and took advice also from them in 


mtricabe Inabbers 


No4] श्री+रामचंद्र 
पोष १६६४ 
जानेवारी १७४३ 
सकलगुणपरिपूर्ण राजश्री बाळंभट व राजश्री 
विश्वनाथ भट वेद्य स्वामी गोसावी यासी, 


पोष्य भगवतराऊ रामचंद्र कृतानेक नमस्कार, विनेति उपरी, येथील कुश. 
जाणोन स्वकीय क्षेम लेखन केले पाहिजे, विशेष, महाराजांनी परसोजी मो 
व आबजी सिंदे याबराबर आजा पत्र सादर केलें, तेथें बागेत फुलझा 
लावावयासी पाहिजे तरी पाठऊन देणे, म्हणोन आज्ञा केली, त्या वरून खडोऽ 


कदम व हुजरे याबो फुलझाडं जिनसाच पाठविला आहे. व महाराजा 


(५) 


विनंतिपन्र पाठबिले आहे, तरी तुम्ही जिनस व पत्र रुजू करून प्रविष्ट जाइलियाचें 
उत्तर पाठविलं पाहिजे, # हुजरे या बा तुमचें पत्र आढळ नाहीं. यामुळें 
सशय वाटला होता, आम्ही उदंड महाराजाचे सेवेछी व तुम्हास पत्रे आजी 
लिहिस्या, परंतु दाद नाहीं. येसी बेदाद राज्यांत दरबारीं जाली, अंधकार पडला, 
डोळे झाकिले, आमचा इलाज काय आहे. ब्राह्मण लोक निबंडी, आधार पाहातां 
महाराजांचा किवा निदानी परमेश्वराचा आहे, येक बेळ महाराजा सनिध येतों, 
महाराजांचे पायावर मुळें घालून श्री यात्रै जाऊं,आई वाढीना, बा (प) भीक न घाली, 
काये करावे ! कर्जदार जालों, दुष्ट सेर नाले, तुलाजी आंगरे यांनी बेकेंदी केली. 
पारपत्य नाही, घनलोमास अवधे गुंतले, येशकीर्ताचे आगत्य नाही. नागोजी 
आंगरे व लोक वीस आसामी यांचा आपाये जाला. हाली विसाजीपंत व 
राव ठाकूर देसाई यांजवर तुफान आले, राब ठाकूर पलाले, कबिला घरून 
विजेदुगोस नेला, पुढे काये होईल ते पाहावे, दया करणे, हे विनंतिपर हुजूर% 


# मधील अक्षर भगवतरावार्चे स्वतःच. 


(4)Vhis 8 a letter written by Bhagwantrao 
Amatbya to Vaidya brothers in reply to the order sent 
by Shahn with More and Shinde for supplying 
garden plants. He sent the plants with Khandoji 
Kadam and Hujare. The writer complains about 
the indifferent treatment given fo 5 requests by 
Maharaja and mforms that Tuloji Angre is troubling 
VisaJipant and Rao ‘Thakur Desai. They fled away 
and their women were captured and taken to 
Vijayadurgu,. 

No 6 ] श्री 
फा. शु. ७।१६६४ दुदुभी 
फेब्रुवारी १९, १७४३ 
हिशेब सरकारांत गा येसवतराव पोतानिस. 
सा खमस अर्बन भया व्‌ आलफ, 


® “येन व्याज द्र २ 
शके १६६४ दुदभी संवत्छेर फालगु १९६० ५४३ 


(६) 


न सु! ७ फेक्री जमा पोते सुद ११. 
ता रक्ताक्षी नेष्ट सा १५ मरा १५०४, 
या रुपये ५९३ वजा बारोत्रा ५० बाकी, 


चोकडा व छीनने. १३५० ० 
१३२५ मोत्ये वाडा दुसरा. 

२५ सोनें. 

१३५० 

कडी बक्षीस ६५० ० 


१ तुळाजी आंगरे 
१ विश्वनाथ भट वैद्य वक्षीस, 


२ ३९६० ५४३ 


बजा सोड रा ३७॥ बाकी. रुपये ४४६५॥. 
खरच | रुपये 
१८६० रक्ताक्षी जेष्ठ सा १५ पुतली 
१८५८ ।॥. येन वजन ४४४।॥ ५|||: 
“द्र १५॥- 


बाको रुपये २६०५॥ - 
चिठी ।लंगापा माहादेव ना तांबवेकर. 

छ १३ नावल उफ अधिक आषाढ वद्य १ 
रुपये २६०५॥ - 
बाकी ० 


( 5 ) This is an account of money spent for the 
king through Yeshwantrao Potnis, 


(७) 
No6] श्री 
१२ मोहरम 


फा, झु. १४१६६४ 


फ्त्रउ ६, १७४३ 
श्री सकलगुणालकरण राजमान्य रानश्रो 
विश्चनाथभटबाबा स्त्रामीचे सेवेसी, 


he [9 ~ ~ * 
सेवक नारो हरी मो फड माखजन ङृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती 
उपरी, येथील कुशल जाणून स्वकोये कुषल लिहित गेले पाहिजे, विशेष, आपण 
पत्र पाठविलें तै पावलें, सौमाग्यादिसंपन अनुबाइची रवानगी कली आते. 


१ 
०० 


२ 
वोश्षली वेठे सा दिले आसेत, शिपाई पावावर्यास द्यां], त्यास सिरके यांच 


आमचे लागले आसे, याजकरितां सिपाई दिले नाहीं. कलले पाहिजे. यानतर 
आम्हांकारणे मोत्यांची जोडी पघरा रुपयांत पाठविली पाहिजे, रुपये रा राघोबा 
नाईकाजवळ देऊन जोडी पाठवावयासी अनमान न कराव. रुपयांविसीं चिता न 
करावी. जोडी आम्हानवळ पावतांच रुपये देऊन, कलले पाहिजे. कदाचित्‌ सिरके 
धराधर करितील याजकरिता लिहिले आसे, बहुत काये लिहिण, लोभ असो दीजे 
रा छ १२ मोहरम है विनंती 


१ आश वाहणारा, २ पाचवावयास ३ जुपल 


(6) Naro Hari of Phada Makhajan writes to 
Vishwanathbhat that 5. Anubal ३8 sent with six 
labourers to carry her baggage. He wanted a pair 
of pearls which he wished Raghoba Naik to bring 
with him. Naro Hari feared that Shirke with whomhe 
was not on good terms, might capture him, 


(८) 


०7 ] 
फा, व, ६) १६६४ 


मार्च ५, १७४३ 


रवासुदगी कामगारी रुये सा सलास आर्बन मया व आलफ, छ १९ मोहरम 
ऊर्फ फालगुन वद्य ६ संकराजी गोविंद परांजपे वराता रुये. 
२० त्रिंबक विश्वनाथ केतकर सुभेदार प्रां वराड 
४० कृष्णाजी नारायण पालेकर का निर्मल 
४२ महादाजी कृष्ण व हरी कृष्ण काणे सा प्रां बराड 
मा उबरखेड 
३० संकराजी गोविंद यासि देणें म्हणून 
१२ जासूद नि सरळस्कर 
६ रखमाजी सिंदे जासद 
६ पिलाजी कलसकर जासद 


१२ 
४२ 


१०२ 
१ नत्तीचा जमाखच. 


(7) Cash account of the money paid by 
Shankara]! Govind ParanjJape to the subordinates 
of well known persons. Here Trimbak Vishwanath 
Ketkar is mentioned as Subhedar of Varad, 

फा. व. ११।१६६४ 


माचे १०, १७४३ 


No.8 ] 
राजश्री विश्वनाथ मट वेद्य 


~ रव ~ 
गासावा यासी, 

om ल्क 0 ~ क [क्ष । अर he 
AIT राग कन उ शान्त मन TI NITT:ST STITT | ॥ (“० ॥ के 0“ 9 ७ को ६४“ ७4-08 3.30 ९०३३-३३ 


(९) 


नाद प्रांत जंजिरे सुबर्णेदुगें झृतानेक रामराम विनंति उपरी. येथील कुशल 
जाणोन स्वकीय कुशल लेखन करीत असिले पाहिजे, विशेष, गोसावी यांही 
पत्र पाठविलें ते पावोन बहुत समाधान जालें, या प्रकारें सव आपणाकडीक 
कुशलोतर छेखन करून स्नेहाभिद्कधि केली पाहिजे, यानंतर राजकी वर्तमान लि 
प्रमाणें साकल्य कलो आले, खबरदारीविसीं लेहून पाठविले, त्यास खबरदारी करणें 
ते करीतच असो, दरबारचें वतमान वरचेवर कळावे, याकरितां आपणांस पत्र 
पाठविलें आहे, तर दरबारर्चे वतमान काय व बाणकोट बसवात्रयाचा मजकूर 
व घाटगे याची उभारणी केसी होणार, याचा साद्यंत अथ लेहून पाठविला 
पाहिजे, इकडील मामलियाचा अगत्यबाद यामागे घरित आलेस, त्याप्रमाणे पुढें 


ही घरून वर्तमान लेहून पाठवीत गेलें पाहिजे, येविसींचा आगत्यबाद गोसावी 
र्‌ 
यांस पूर्वापासून आहे. तेथें विस्तार स्याहावे असँ नाहीं. रानश्री नाना पायच 


जमाव करून कोणे मुदेयावर कोणीकडेस जाणार याचा मजकूर लिहिला पाहिजे, 
बहुत काय लिहिणे, कृपा लोभ असो दीनि. रा छ २५ माहे मोहरम है विनंति 


का — ee eo 


१ पायदळाचा 


(8) Motyajirao Vichare of Suvarnadurg makes 
inquiries with Vishwanathbhat about the new 
settlement of Banakot and Krishnaji Ghatge’'s future 
plans. He also wants to know the plan of invasion of 
Nanasaheb in the near future. 


No9] श्री+रामचेद्र 


चेत्र, | १६६५ 
एप्रेळ, १७४१ 
सकळगुणपरिपूण राजमान्य राजश्री 
बाळंभट व राजश्री विस्वनाथ भट वैद्य 
स्वामी गोसावी यासी, 
पोष्य भगवंतराऊ रामचंद्र कृतानेक नमस्कार विनती. उपरी येथील 
कुशळ जाणोन स्वकीये लेखन करीत गेळ पाहिजे विशेष तुम्ही रा संभाजी 
२ 


९९७ ) 


पदवळ यांबो पत्र पा तें पावले, लिहिलें वर्तमान कळों आलें, माहाराज 
राजश्री छत्रपति साहेबांचे सेवेसी वारंवार अज केला, विनेतीपत्रे पा, परतु दाद 
मनसुभी नाही. अवधी निमित्य आम्हा चाकर लोकांवर समर्थपणे घणा ठेवीत 


आहत, परीक्षा ज पासून दरबारी नाही, केलासवासी राजश्री भास्करबावा 
यांणी आभिमान घरून आमचं सारथ्य केले, त्यान मागे तुमचा भरबशा घरिछा।, 
आशा घरली; परतु कांही सार्थक नाहीं. कागदपत्रीं बोलीचालींत गोड येकावें. 
दोनच्यार वेळा राजदशन जाळे, मुलेंमागस आदिकरून पाठविली; परंतु 
माहाराजांनी सुलदुख काही पुसिल नाहीं. तुम्ही शफतपूवक आम्हांस वचन 
दिले, त्याचाही परिणाम नाहीं, माहाराज राज समथ, अनदाते, याजस्तव 
आम्ही चाकर लोक आज्या घरून सनिघ धावोन जात आहो. तीनच्यार पिढ्या 
या राज्यांत सेवा करून आमची दाद नव्हे. तेव्हां आम्ही ब्राम्हण, लोकीं इलान 
काय करावि ! श्रीकृष्णास्नान व येक वेळ दर्शनाचा हेत आहे, टा मनोदय 
सिघीस आपण नेला पाहिजे, +दया करावी, बाणकोट पाहिला होता, 


an 


माहाराजांची दुराइ घातली असतां आंगरे यानें दुराई मोडून मा(बां)घिला हे विना 
पर हुजुल+ 


१ पादपूणाथा अव्यय. शेशपथ, हरकत, + मधाल अक्षर भगवतरावाच 


(9) Bhagwantrao Amatya describes his woeful 
vondition fo Vaidya brothers and expresses his 
‘lesire to 866 them at Wal. Atthis time Tuloji 
Angre had taken Bankot. He dismantled and rebuilt 
it against the wishes of the King. He praised Bhas- 
karbhat Vaidya for having taken interest in his 
well-being. This shows that Vaidya family had been 
long in intimate relations with the Amatya family. 
Nol] श्री 

चेत्र । १६६५ 
एप्रिल, १७४३ 
वेदशास्त्र धंपन राजश्री विश्वनाथ भट 
स्वामी गोसावी वासी. 


(११) 


सेवक मोत्याजीराव बिचारे दडवत. ।विनंती उपरी. येथील कुशल जाणून 
स्वकीय लिहीत गेले पाहिजे. यानंतर कृष्णाजी घाटगे ते स्थली गेलेयाबर 


१ २ 
काये मनसबा थोजिली व बाणकोट बसवणार म्हा बाजार आवना खबर होती, 
याचें तथ्य बर्तमान कलत नाहीं. यास्तव रामजी सिगवण पाठविला असे, तर 
काये वर्तमान तै सविस्तर लेहून पाठविले पाहिजे, बहुत काये ला, लोभास अंतर 


न करावें, हें विनती. अनाजी साटम विजेदुग प्रांती मुलकांत अवाडाव 
करावी म्हा जाणार होता, त्याचे वृत्त मनास आणून लेहून पाठविलें पाहिज, 
हे विनंती, 
१ म्हणून, २ अफवा, ३ लटारूपणा, 
( 0 ) Motyajirao Vichare writes to Vishwanath 
bhat, requesting to send any news about the Settle- 
ment of Bankot and the troublesome movements of 
Anji Satam in the province of Vijayadurga and 
Krishnaji Ghadge’s further plans 


Noll] श्री ५ रावल 
तुलानीचा शिक्का व मोतेब वेशाख शुद्ध ७ । १६६५ 
पद्मदलसम दुहेरी एप्रिल १९, १७४३ 


राजश्री बालभट व विश्वनाथभट वेद्य नोसावी यांसी 
दा सकलगुणालंकरण अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य आ तुळाजी आंगरे 


~“ © 


रामराम, विनंती उपरी, येथील कुशल जाणून 


श्री शाहू रुप स्वकीय कुशल लेखन केले पाहिजे. बिशेष, आपण 
इष॑ण कानोजी त पत्र पाठविले त॑ प्रविष्ट शोऊन लेखणार्थ अवगत 
नुनन्मनः तुल जाहाला, बाणकोट जागा वसाविला म्हणोन 
सिंहस्य मुद्रेयं सर्वा राजश्री स्वार्मीनी फोजा रवाना करावयाची 
त्कर्षण राजते. आज्ञा केली आहे, तरी तेथील बंदोबस्त करावा 


| म्हणोन छिहिले, त्यावरून कलो आलें, 
येशास बाणकोट जागा वसाविल्याचा अर्थ ₹ु विस्तर मिराखान या बराबरी लेहून पाठ- 
विला आहे, त्यावरून साद्यंत अथे कललाच असेल. बाणकोट जागा धरावयास 


(१२) 


प्रयोजन हेच कीं, यामागें येकदोन वेल शामलानें नागा वसविला, ते-हां आम्हांकडील 
नम।व जाऊन जागा हस्तगत करावा लागला, आलीकडे पेशवेव्यांकडील ते जागा 
नाऊन राहिले होते. परंतु शामलानें लगट करून जागा घेतला, आणि पेशवे 
यांचा जमाव खाडीभरवण केला, यावरी शामल नागा टाकून गेला. पांच च्यार 
वशे जागा वोस होता, प्रस्तुत शामलानें अरमार व जमाव तयार करून घाटगा 
जागा बसविणार, हूँ वर्तमान राजपुरीस बातमी नेऊन तेथून जमावसुद्धां 
याव येरा शामढान करार केला, हें वर्तमान जजिरे विजञयदुगीस कलतांच 
बिचारें करून पाहातां शामढाने जागा वसाविल्यास पुढे भारी होइल हा अथे 
चित्तांत आणून आरमार सुधां जमावानिसी खासा स्वारी जजिरे सुवणेदुगी 
होऊन तेथून बाणकोटास जाऊन जागा अवलोकन करून इमारत चालीस 
लाविली. येणे करून शामळही आपले जागा बलखुद राहिला, प्रस्तुत तुम्ही लिहिलें 
कों, राजश्री स्वामीं(नीं) जागा घाटगे याचे स्वाधीन केला, यावरून अपूर्वं भासले, 
सुवणेदुगे मामिला स्वामींचा. त्या मामलियांत बाणकोटासारिखा जागा 
नाजूक. तेथे घाटगे राहोन परिणाम लागेल, हा विचार कलतच आहे. शामला 


१ 
सारिखा श (र ) हातधौष्चयावरी खाडी पलीकडे जमाव असतां घाटगे त्यांत 
जागा टिकाव घरून राहोत. टा अर्थ तुम्हांस समजलाच असेल, आज बारा वश 
अजनवेल गोतलकोट येथील मोहीम होत आहे. तोच विचार सवास भारी 
जाहाला आहे, आणि हा जागा तिसरा शञामल वसविष्यास कोठपर्यंत मात 
चालेल! माहाड, रायगड वरकड किले, राज्यांतील महास्थले, त्यांस केवल दृदयशस्य 


होत. हा अर्थ समजोन तीन च्यार हजार जमाव ते जागा ठेवून व अरमार 
२ उ छ ॥ छ 
नस्तावरी नांगरवाडा करून इमारतीचे काम लगटानें चालाविळं आहे, हैं सविस्तर 


तुम्हांस कळावे, याकारतां हैं पत्र लेहून देऊन रानश्री नगनाय आउज्ञी पाठविले 
आहेत, हें तेथील सविस्तर ब्रत्त तुम्हांस सांगतील, त्याप्रमाणें मनन करून राजश्री 
स्वामीचे सेवेसी विनती करून जे कोणी या जाग्याचे दुराग्रहकते असतील त्यांस 
ताकीद करून खालीं कोकणांत वलवल न करीत तो अर्थे केला पाहिजे. वरकड 
राजश्री स्वामीचा निशा करणें तसा वेगले वाटेने करून हा साकल्य अर्थ 
समजाऊन बदनिशा न होये तो विचार केला पाहिजे. दरमारीं आम्हांकडील 
तृम्हांसारिखे वकील असतां कोणेयेक गोष्टीचा विचार होऊन द्यावा. येविसीचा 


(२३) 


अथे कितेक साँगर्णे तो रा जगनाथ आवजी यांजवरू सांगीतला आहे, हे 
सांगतील, त्यावरून कलेल. बहुत काय लिहिणे. लोभ असो दिल्हा पाहिजे, रा 
५ माहे रबिलावल हे विनंठो. ( लेखन सिमा ) 


~~ ~ नाल Es ARE ~ ~ ~ ee ~ ee -7४०----- 


१ हातानें दगड फेकला जाईल इतके अंतर, २ खाडीच्या मुखाशी अस 
खेला वाळूचा दांडा. ३ नांगर टाकण्याचे स्थान, बंदर. 

( II) This isa letter written by Tulaji Angre to 
Vaidya brothers describing his just attitude towards 
capturing and settling at Banakot He advises them 
that they should make the Chhatrapati understand that 
Ghateg will not do anything in his interest and if 
he comes down, he will be opposed by him. He sent 
Jagannath Awaji to explain his position to them. 
NO l2] 

१६ रालावल 
वे, ब. ३।१६६५ 
एप्रिल ३०,१७४३ 
राजश्री विसाची रघुनाथ वकील 
गोसावी यांसो. 


दा अखंडितलक्ष्मौ आलकृत राजमान्य रना रघोजी भोसले सेनासाहेवसुभा 
५4५% करून माल सायेर जकाती कुलबाब कुलकानू देखील पटी पटियांत आकार 
होईल, त्या पेकी महाल मजकूर ठाणे सिबंदी सनदेप्रो वजा करून, उरला येवज 


7 NAN 


सरकारांचा तुमच्या रदकजा दंविला असे 

"छे, १६ माहे रबिलावल बहुत काये लिहिणे हे विनंती ( मोर्तब सुद ), 
पेवस्ता झुळाजी जगन्नाथ 
गा केसोशी 


(I2) This contains the rights of villages given 
to Vishwanathbhat by Raghuji Bhosle in conside- 
ration of debt 


(१४) 
४०. ]3 ] - श्री: 


वेशाख १६६५ ` 
मे १७४१ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथ बाबा 
स्वामी गोसावी या8--- 

पो शिवराम तुकदेव सां नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल जाणोन 
स्वकीये कुशललेखन केलें पाहिजे, यानंतर आपण दाणियातिसीं सागितले त्यास 
दाणे सिध करून ठेविल आहेत. तरी कोठी पाठऊन द्यावी. दाणे न्यावे. पाव- 
साळा समीप आला, मग दाणे जावयाचे संकट, येथे साठवण नाहीं, तरी लौकर 
कोठी येईें करावे, उंडबहीचा सतार आला आहे. दिवस लावणीचा हंगाम. 
तरी पघरा दिवसाचे भरतीचे दिवस जे उणे असतील तें काम घेऊन निरोप द्यावा. 
बहुत काये लिहिणे कृपा असावी हे विनंती. 

राजश्री लक्ष्मणपत स्वामीस बाजी भिकाजी सां नमस्कार, बाबास 

लिगा आहे त्या प्राँ बेल पाठवावे, राजश्री सुभेदार पुण्यास लग्रास गेले आदत, 
हे विनंती, 

( j3) This isa letter ot Shiwaram Tukadev Kar 
markar from Karhati to Vishwanathbhat Vaidya re- 
questing him to takeaway corn beforethe rainy season. 
[ No ]4 ] श्री 

वेशाख वद्य ९ । १६६५ 

मे ६, १७४३ 

राजाश्रयाबिराजीत राजमान्य राजश्री 
विश्वनाथ भट वेद्य स्वामीचे सेवेसी. 

पोष्य पुरुषोत्तम थट सेवछे ङृतानेक सां नमस्कार विनेति उपरी, येथील 
भ्रम ता वैशाख वद्य ९ जाणून स्वकीये लेखन करीत अछिले पाहिजे. विशेष 
सांप्रत आपणाकडील पत्र येऊन कुशलार्थ कलो येत नाहीं, तरी येसे न करणे, 
इरघडी पत्री परामृश करीत आसिले पाहिने, यानतर चिरंजीव गोपाळ रघुनाथ 
याँडि मागण्याचा तगादा लाविला आहे, "हणून त्याणे येथ लिहिल, तर च्यार 
रोज मार्ग पूढे लागतच आहे. येथून येवन पराठवा>। तेवहां तेथें द्यावा, अशास 


(१५) 


येथूनं येवन हातास आला म्हणने परभारेंच हुंडी करून तुम्शंकडे पाठावतों. 
गोपाळ रघुनाथ यास तगादा न करणें. त्याची मदत आनखी दहापांच इजाराची 
करणें, दुसरे कोण्डी तगादा करतील तर त्यास तुम्ही समजाऊन बारे लावणें, 
पेता आमचे हातास आला म्हणने येक घडी ठेवणार नाहीं, सर्व प्रकारें 
गापालाची मदत करीत गेले पाहिजे, श्रीमंत राजश्री राघोजीबाबा बंगास्यास 
गेल. त्यास कटकचा किला घेतला. तेथे ठाणें देऊन बुलगे हजार तेथेंच ठेवून 
सडे फोजेनिसी पुढें गेले. ता आळाबिदीनें मुस्तफाखान याजबरोबर दद्दा हजार 
फॉन देऊन रवाना केला, आपण मागून मजल दरमजल चालिला, त्यास मुस्त- 
फाखानाही गाठ पडली. लढाई जाहाली, त्याची फोज मोडून त्यास इस्तगत केला. 
दहा इनार फॉज बुडविली. तेथून अलाबिदीसी गाठ घातली. यैसे वर्तमान 


१ 
आह, तहकीक आल्यानंतर लिहून पाठऊ. वरकड वतेमान यथास्थित असे, 
तूत आम्ही नागपुरी आहा, कललें पाइने, बहुत काये लिहिणं. हे विनंती. 

१ बातमी 

( I4) Purushottambhat Shovde writes from 
Nagpur to Vishwanathbhat af Satara for the 
Information of the Chhatrapati that Raghuji Bhosle 
having captured Cuttack and thereafter having 
encountered and defeated Mustafokhan who had 
an army of ten thousand and im a patched battle 


took the Khan a8 a prisoner. He then opposed 
Alibardikhan. 


No ]5] श्री गजानन जेष्ठ झु. १०।१६६५ 
मे. २२, १७४३ 

स्वस्तिश्री राज्याभिषेक शके ६९ रुधिरोद्गारी नाम संवछेर जेष्ठ शुभ दशमी भानु 
वासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजाशाहू छत्रपति स्वामी यांणी राजश्री बाळंभट 
वेद्य वि रघुनाथभट बैद्य गोत्र गाग्ये सूत्र आश्वलायन यासि दिल्हे इनामपत्र 
ऐसीजे, तुम्ही स्वामीसंनिष आहा तुमचे चालवणं आवश्यक जाणोन स्वामी ठुम्हां- 
बर कृपाळू होऊन मोजे काऱ्हाटी परगणे सुपे झा गांन पेशजीच्या मुकासियाकडून 
दूर करून हाली तुम्हांस नूतन इनाम स्वराज्य व मोगलाई अमंल येकूण दुतर्फा 


(१६) 


देखील इनाम तिजाई ब बाबती चोथाई कुलबाब कुलकानू हालीपटी व पेस्तरपटी, 
खेरीज हकदार व इनामदार करून तुम्हांस व तुमचे पुत्नपोश्रादे वंशपरंपरेने इनाम 
करून दिल्हा असे, तरी तुम्ही मोजे मनकूर चतुःसीमा पूर्वमयीदा सदहू प्रमाणें 
आपले दुमाला करून घेऊन तुम्ही व तुमच वंशपरंपरेने इनाम अनभवून सुखरूप 
राहणे. नाणिजे, लेखनालकार 


3 a 3 ड 
रुजु सुरु- संमत सा सा 
-निविस सुमत मंत्री सरकार 


तरीख ८ माहे रबिलाखर सुरुसछास आर्वेन मया आलरूफ 
बार सुद मुरुसुद बार बार बार बार 


१ सचिवांनी लिहिलेलें २ डबिरांनी (सुमंतांनी ) लिहिलेले १ मंत्र्यांनी 

( बाकनिसांनी ) लिहिलेले ४ राजाशांचे 
( 46 ) This isa sanad of the village of Karhati, 
Dist. Poona, granted by Shahu Chhatrapati to 
Vaidya brothers 88 inam. There are also orders 
issued by him to Sachiv, Pant Pradhan, Mokadam 
of the villiage, Deshmukh and Deshpand, District 
Officers, including clerks present and future, Those 
being ot the same substance, are not printed 
seperately. The distinction in the language of the 
Sanad and order is explained in the introduction of 

volume 2. of vaidya dafter 


No. 46 ] श्री ८ राखर 
जे, छु १०।१६६५, 
मे २२, १७४३ 
पुरवणी राजश्री तुलाजी आंगरे यासी उपरी, तुम्हांकारणे व सौभाग्यवती 
गिरजाबाई कारणें, वक्ष येणेप्रमाणे गणेशपंत भिक्षा व गुणाजी आंबकर व 
मिराखान यांनबराबरी 


( १७)) 


तुम्हां कारणे, सोभाग्यवती गिरजाबाई कारणें. 
१ तिवट कुसुंबी १ पातल कुसुंबी चौकडीदार राव्यांचे 
१ दुपटा बनोसी १ किनारा मोतेचूर 
२ १ खण जामेवारी कुसुंबी 
| किनखाप किरा/मेजी बुटेदार 
२॥ 


थेकूण सणगे साडेचार रवाना केलीं आहेत. प्रविष्ट जालियांचे उत्तर पाठवणे, 
जाणिजे. छ ८ माहे रबिलाखर बहुत काये लिहिणे, (लेखनावाधि ) 
१ फिक्या डाळिंबी रंगाचा. ( मोतंब वाटोळा दुहेरी ) 

( 6) A lst of dresses sent by Shahu to Tulaji 
Angre, for him and for his wife Giriabai with 
Ganeshpant Bhide, Gunan Ambakar and Narakhans. 
No, I7] श्री 

मोर्तब वाटोळा दुहेरी. ११ राखर 

जष्ट शुध १३।१६६५ 

म २५, १७४३ 
अज सुभा राजश्री भिकाजी बढाढ सुभेदार पा सुपे दि राजश्री सरह" 


स्कर ता मोकदम मोजे तरडोळी पा मजकूर, 


"श्री" सा आबो आर्वेन मया आलफ, सतार व कुंभार 
श्रीभवानीश येस सातारियासी आणविळे आसत तर मोजे 
कर चरणि तत्पर मजकुरचे कुंभार १ सुतार १ येसे देखत रोखा 
बलाल सुतमि सुभा पाठऊन देणे. या कामास हरजी साबले 
कानी निरंतर पाठविलें आहेत. यास मसाला रा .|. पावला 


देविला आसे. आदा करणे जाणिजे. छ ११ 
रबिलाखर ( मोतेब सुद ) 


( ।7 ) Bhikaji Ballal Subhedar, a Mukhatyar of 
Appaji Somavansi, orders the Mokadan of वज, 
Paragana Supa, to send a (00067 ( कुभार) and 

१ 


पे. 


(१८ ) 


carpenter to Satara. There is another order of the Same 
date to him to send Rasad of Rs. 40 and Jwari fodder 
of 500 sheaves. 


No. 8 ] श्री 
पत्रावर शिक्का व मोर्तब २२ राखर 
अष्टकोनी दुहेरी आहेत, ज्येष्ठ वा ९११६६५ 


जून ५,१७४२३ 
राजश्री बाळंभट व राजश्री विश्वनाथ भट वैद्य 
गोसावी यासी. 
दा अर्खाडतलक्ष्मी अलकृत राजमान्य भा 
रघोजी भोसले सेनाठाहेबसुभा दण्डवत विनंति उपरी. येथील कुशल 
जाणून स्वकीय कुशल लेखन करीत असिलें पाहिजे विशेष, बहुत दिवस तुम्हांकडून 
पत्र येऊन वर्तमान श्रवण होत नाहीं. याजकारेतां चित सापेक्षित असे, तरी 
साविस्तरें कुशल व्रत लेखन करून संतोषाविले पाहिजे. यानंतरे इकडील वतेमान 
तरी गतवर्षी रानश्री भास्करराम फोजेसह वतमान मकसुदाबादेस जाऊन 
आला. बारदीखान यासी युद्धप्रसंग करून उप्रात छावणी करून राहिले होते. 


त्यांचे उपराळेयासी आम्ही फौजेसह वर्तमान मजल दरमजल श्री गयेसब्निध 
गेला, तो राजश्री बालाजी पंडित प्रधान फोजसुर्घा तत्परांती आले, त्यांणी 
आम्हाकडे भले माणूस पाठविलें, त्याजवरून आम्ही त्यांचे भेटीस जाऊन कितेक 
बॉलणेंचालणे परस्पर जाइळे, उप्रात आम्ही राजक्षी पंतप्रधान यांचा निरोप धेऊन 
मकसुदाबादेस ताम्राचे पारिपत्या निमित्य मनळ दरमजल चालिलों, ते कटवा- 
गंजाचे मुकामा श्री भागीरथीतीरास मकसुदाबाद वा % >ते नागा मुक्काम 
केला, तो मोगला कडील राजकारण आले जे, आम्ही सलूख करिता, वाजवी 
अंमल देतों, असं राजकारण लागले, इतकेयांत राजश्री पंतप्रधान फोजेसह 
वर्तमान मागाहून सकसुदाबादेनजीक येऊन संदर्भ लाविछा आणि सांगोन 
पाठविलें कीं, आपण तुमचे कुमकेस आलो. येविसी पातशहाचा हुकूम आप- 
गास आहे, तुम्ही आम्ही येकत्र होऊन गनीमास मुलकांतून बाहेर काढून देऊं. 
असा संदर्भ करून भोगलासीं सलख संपादून मोगल व आपण येकत्र होऊन 
आम्हावर चालोन आले. हैं वर्तमान सविस्तर आपणांस पेसजी लिहून पाठविलें 


( १९ ) 


हात. त्यावरून श्रवण जाइलेंच असेल, त्यानंतर आम्ही फोजेसह बर्तमान राम- 
गड बदापीचे नजीक आलो. राजश्री पंतप्रधान यांणी मोगलास मसुदाबादेस 
जावयास निरोप देऊन आपण पंचेटचे राख गयेचे मार्ग चालिले. त्यास 
निज्ञामाकडीळ वकील मातबर माणूस राजश्री शेषराव, आढीबारदीखान 
य।जपाशी आहे, त्यांची पत्रें आलीं जे, मोगलांचे चितांत तुम्हांसी सळूख करा- 
रयाचा आहे, याजकरितां राजश्री भास्करराम फोज समागमं फोज देऊन 
माघार पाठविणे आणि तुम्ही देशास जाणें, असें लिहिलें आलें, त्याजवरून सडी 
फोज राजश्री भास्करराम याजसमागमे देऊन माघारे रवाना केले, फोज आणि 
आम्हा फोजेसह बतेमान बुळगे सुद्धां बेंडूचे घाटाननीक आलो, दुसरें दिवसी 
कूच करून बारी अडचण, याजकरितां आधाडीस होऊन घाट चढोन चार पाच 


२ 3 
कोस पुढे आला, बुलगे यांची रव कांही घाट चढोन आली, काँही येत आहे, 


तो अगोदर राजश्री पंतप्रधान यांणी रात्रीस लांब मजल करून _बारीनजीक 
येऊन बुलगे याचे पछाडीवर घातले ते समयी आम्हांकडील लोक बारीमर्थ्य होते, 
त्याची याची कटकट जाहलो, सेदोनशे घोडेमाणूस जाया केलें. ई वतमान आम्हांस 
पोचतांच माघार फिरोन बारीपयंत आलो. तों त्यांची व आपले लोकांची झटपट 
होऊन त्यास बारीखाल मारून घातले, ताँ दिवत थोडका राहिला, तेव्हां माघारे 
फिरान ळष्करचा मुक्काम होता ते जागा आलों, याप्रकारें त्यांगी दंगा आरंभिला 
होता, है साविस्तर वतमान राजश्री स्वामीचे सेवेसी लिहिलें अहे, त्यावरून कळों 
येईल, प्रस्तुत आम्ही फोजेसह वर्तमान मजल दरमजल नागपुरास आलों 
तुम्हास कळावे याजकरितां लिहीले असे. रवाना छ २२ माहे रबिलाकर, +बहुत 
कये लिहिणे लोभ असो दीजे, हे बिनंती.+( मोतेब सुद ) 
१ सहाय २ सेन्यसभार ३ रांग ४ धोक्याची खिंड, +मर्घील मजकूर रघूजीचे 
हातचा 
( I3) Thisisan Important letter im which Raghu} 
Bhosle communicates from Nagpur tv the Vaidya 
brothers, the details of his own and the Peshwa’s 
movements in the regions of Bengal and Murshidabad. 
The mutual dealings and fights between the two 


during the snmmar months of 742 are graphically 
narrated here, 


च 
er 


(२०) 


No, I9] श्री आषाढ] १६६५ 
जन १७४२ 

राजमान्य राजश्री तुळाजी आंगरे यांस आज्ञा केली अशीजे राजश्री 
बालभट व विश्वनाथभट वेद्य यास, पूर्वी भातगाव त॥। वेळंब हा 
गाव इनाम देऊन चालवावयाविशीं तुम्हांस आज्ञापत्र सादर केलें असतां अद्यापि 
चालत नाहीं म्हणोन विदित जालें, तरी स्वामीस ओशधघ उपाये करून आरोग्य 
केले तन्मुळें इनाम दिल्हा. तो तुम्ही नचाळवावा हँ तुम्हांस उचित नाहीं. यांचें 
सर्वे प्रकारे अगत्य स्वामीस आहे, हैं तुम्ही जाणवच आहा, तुम्हांस ही अवश्यक 
आहेच, तरी या उपरी मोजे मजकूर मारानैलेस अविछिन्न चालऊन बोभाट 
हुजूर न येते गोष्टी करणें. जाणिने. + बहुत काय लिहिन. + 


व्या 4 ees ampere ree 


+ मर्घाल मजकूर छत्रपतींच्या हातचा. 


( I9) या this Shabu reprunands Tulayi for having 
raised some difficulties for the enjoyment of the 
mam of Bhatgaon by the Vaidya brothers, though 
the Sanaa and its copy had been sent to him 
before. Jt was gnen to them for giving good 
nieicme wher the king was lll 
No, 20] श्रीरामचंद्र 

आषाढ १६६५ 
जून १७४३ 
सकलगुणपरिपूर्ण राजमान्य राजश्री 
बाळभट व राजश्री विश्वनाथ भट वेद्य 
स्वामी गोसावी यांसी. 


पोष्य भगवंतराऊ रामचंद्र कृतानेक नमस्कार, विनती, उपरी येथील 
कुशल जाणोन स्वकीये लिहिणे. विशेष तुम्ही देवजी पवार व सिदू सूयेवसी 
याबो दान पत्रें पाठावली तीं पावली, लिहिलं वर्तमान कळों आले. आपण 
आमचे मध्यस्त फडी दरबारी आहेत. आमचें कल्याण ऊर्जित होय, तो अथे 
करावा, कोलापुरचे महाराज व सो बाईसाहेब व राजश्री आर्जोजी यादव 
आमच्या अपायावर आहेत, अंतर करणार नाहींत. तुम्ही महाराजाजवळ अन 


( २१) 


विनंती करीत जाणे, राजश्री तुळाजी आंगरे हुजूर कधीं येणार ! मनसवा विचार 
काय जाला आहे! हें सविस्तर लिहिण+ बहुत काय लिहिणे, आपले वाडेलांचे व 
आपले इमान शफत जतन करणें. हुदा व सरंजाम करून देणें, चिरंजीव मुलास हातीं 
घर", येश कीत करणें. नाहींतर जनलोक तुम्हांस दासतील, येस आहे. कृपा करणे 
हे विनतीपर हुजुल 


NS 


~ = जज > कटा ल 


+ पुदाल मजकूर भगवतराजच्या हातचा 


( 20) Bhagwantrau Amatya asks Vaidya brothers 
60 use ther influence tor his watan with shabu. Sambhar 
[7 of Kolapur, Jijabal, his Wife aud Arjoji Yadav were 
bent upon domg him harm, He wanted to kuow Whe- 
ther ‘Tuloji Angre arrived at Satara and what happened 
No, 2] ] श्री 


आषाढ शके १६६५ 
जून सन १७४३ 


तुम्ही पत्रे पा तीं पा. लिहिले बतेमान कलों आलें, रा त्रिंबक विश्वनाथाचा 
मजकूर लिहिला, त्यास रा स्वामीस विदित केला त्यास राजेश्रीचा आग्रह आहे 
की, त्यास तोडून घ्याबा, परंतु तुम्दी लिहिलेत, याज करितां विचार करून हुजरे यांस 
चार रोज तखुब करविले आहे. त्यास तुम्ही बावास लिहून पाठवून, सोडावयाचा 
विचार करणे. येर्थे आम्ही चार रोज लांबणीवर घालतो; परंतु स्वामींचा फारच 
निकषे जाळा तर सोडून द्यावा लागेल, त्यास येथून आमचें पत्र गेले म्हणने सोडून 
द्यावा लागेल, नेथत्रर मोढछ तेथवर ओढिता. फारच निक्षे केला तर तेसेंच 
लिह्दोन पाठवितो, मग त्या कारचा विचार करून सोडून द्यावा. आम्ही येर्थे 
कबूल केलियावर लबाडी आमच्या पद्रास न ये र्ते करणे, वरकड रा पंतप्रधान 
यांजकडील ब रा फत्तेसिंग बावा कडील व दरवारचा मजकूर सविस्तर रा या 
जवळ सांगेतला आहे हे सांगतील, त्याजवरून कलेल, रा बाबाकडे दोन तीन 


जोड्या मुजरद वर्तमान लिहोन वरचेवर पा व तुम्हीही त्यांचे उपराळेयावर त्या 
रोखे जावयाचे करणें रा पंतप्रधान यांणीं दुरबुघीवर आहेत. याजकरितां वरचे- 
वर बावास लिहिणे कीं, बहुत सावघपणें देशास येणें. असी पत्रें वारंवार लिहिणे, 
बरकड़ साबिस्तर वर्तमान जें, होईल ते मागाहोन लिहोन पाठवितो, तुम्ही आपणा- 


(२२ * 


कडील सविस्तर वरचेवर लिहीत जावें, म्हणजे येथें जापस्वाल होईल तेथें 
रा स्वामीकडून प्रधानरंतास ताकीद केली आहे. आनखीही वरचेवर 
कराबता; परंतु ते आपके विचारास चुकणार नाहीं. याजकरितां बहुत सावध- 
पणें असाव, 
त्रिसुद 
१ सहाय 

(2I) The whole letter is written by Vishwanathbhat 
in his kund own probably to his clerk He intorms thie 
addressee that the Psshwa may do harm to Raghuji who 
should, therefore, be warned 0 come to Satarawith great 
caution, Jf the king is very obstinate Im releasitg 
Tryambak Wishwanath, Raghuji wiill have to send 
him, 


No 22] श्री+रामचद्र 
आषाढ १६६५ 
जुले १७४३ 
पुरवणी राजश्री बाळभट व राजश्री चिस्वनाथभर वेद्य 
स्वामी गोसावी यांसी, 
विनंती उपरी, तुम्ही व राजश्री सिवाजी हरी बेसोन राजश्री सिवाजीपत 
व राघोजी पडवळ यांजबळ कितेक मनसबियाची बोली सांगितली होटी. 
येसियासी श्रावणमास आला पुढें ये गोष्टीचा विचार काय योजिला आहे, राजश्री 
तुळाजी आंगरे सरखेल याजकडून राजश्री विसाजीपंत व गा गंगाधर 


नाइक हुज्र सातारियासी गेले आहेत, बोलीचालीचा मजकूर कळलाच असेल 
१ 
तुम्ही मानिले उभयता जवळ बोला केली आहे याचा ट्रढाव असिला तरी तेसेंच 


उतर पाठवणे, म्हणने रा सिवाजीपत यासी पाठवून देऊ, तुम्हास व राजश्री 
सिवाजी हरी यांसी ये गोष्टीचे आगत्य असिलें तरी दिवाणचें पत्र निश्चयरूप 
पाठवून देणें. +बहुत काय लिहिणे. आंगरे व सांवत कुडाळकर कोकणांत सबळ 
लक्ष्मीवेत आहेत, वरघाटे यादव सबळ आहेत, त्यांजवर धणी यांची सत्ता, 
स्वामित्व चालत नाहीं, आम्ही ब्राह्मण निबळी पाहून यादव आम्हावर सता 


( २३ ) 


करीत आहितं, कोणात दुख सांगावें ! श्री देवास संकट आमचे पडलें आहे, तो 


१ बळकटी, + मधील अक्षर लेखकाचे. 


( 22 ) Bhagwantrao Amatya writes to Vaidya 
brothers nqurng of the wfesult of the interview 
of Visajipant and Gangadharpant sent by Tulaji 
Angre to Shahu. Angre and Sava Kudalkar 
atc It the Kokan, but Arjoji Yadav and 
Chilodikar bemg powerful, are not loyal to Shahu, 
ad Brahmms being powerless are troubled by 
Arjojl Yadav Orly God will save them. 


Nn 28 | श्रीरामचद्र 


आषाढ १६६५ 
जुले १७४३ 
सकलगुणपरिपूर्ण राजमान्य राजश्री 
बाळभट व रा विस्वना(थ) भट वेद्य स्वामी 
गोसावी यांसी, 

पोष्य भगवराऊ रामचंद्र कृत्तानेक नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशल 
जाणून स्वकीये लेखन करीत जाणें, विशेष तुम्हा देवजी पवार याबा पत्र 
पाठविले ते पावळे, लिहिलं बतमान कार्बों आलें. आम्ही उदंड, दरबारांत घणीयांसी 
व तुम्हांस लिहलं, तथापि राज्यांत दाद मनसुनी नाही, कालमहिमा यैताच आला 

आहे. राजश्री बाबू नाईक यासी हुद्दा सरंजाम देतील, »% > १८ > 
कुंदगोळचें ठाणें बाबूनाईक यांचें होत, तें नबाबाने घेतलें, रा अण्णाजी परज 
कितुरास गेले, येसा मनसवा जाला, राजश्री अर्जोजी यादव याजकडील फभू 
चिकोडी प्रातें श्वारीस गेले होते, कागलकर व चिकोडीकर येकत्र होऊन जुन 
दिल्हे, अर्जोशी यादव याकडील फोन थोरातांची मोडली पंचवीस तीस घोडी 
शेळी व हत्यारें गेलीं व लोक जाया झाले, पुढें काय मनसवा होईल तो पाहावा. 
राजश्री सिबाजीपत पाठविले ते पावलेच असतील, #उमयता राज्यांतील उभयेतां 
प्रतिनिधी येक जा” अदित, मनसबा होईल तो कळेल, राजश्री बळबतराळे 


( २४ ) 


प्रधान येतील, सवे गोष्टीने सवळ आहित, जें मनावर घेतील ते करितील. रा 
बाबूनाइंक या जवळ टका आहे. द्रव्यबळें जे करितील तें होईल. आंगरे व 
सावंत कोकणांत सवळ आहेत. या राज्यांत यादव दिवाणचे आश्रये सबळ 
आहेत. काटक आपले, बळें सबळ आहेत पाहाता. आम्हांस कोणी आघार, आभा, 
नाथ कोणी नाहीं. त्राण निबेली आहों, औ देवाचा आधार आहे तो घावा करून 
आमचे संकट निवारण करील, सर्वाचे आजब कले; परंतु कांही सार्थक नाहीं. 


बैलाचे गरजू लोक आहेत, कृपा करणं हे विनेतीपर, पानें व पोफळे, नारळ नवरात्रांस 
पो आहेत, घेणे, हुजुल, % 


# मधील अक्षर लेखकाचे 

( 23) Bhagwantran Amatya writes to Vaidya 
brothers the following Imcident: ( ! ) Babuji Naik 
Joshi was defeated by Nizam, but he possesses 
riches. (ii) Arjoll Yadav’s army was completely 
destroyed by Samnagipant Chikodkar and Kagalkar 
but he is supported by the kimg of kolhapur. (ili) 
The Pratinidhis of both Kolhapur and Satara and 
Nanasaheb have Joimed together (iv)Im bkokan 
Angre and Savant are powerful. He is not helped 
by any nf these and hence relyimg on the favonr 
of God, 


No. 24 | श्रा 
आषाढ व, १२ । १६६५ 
जुले ७, १७४१ 
गदा “ _ “ee TF “ee र कह 
मकसुदावाद मालवा 
पटणे प्रयाग 
छखनऊ आंगरे 
अजमेर 


यादी तह पटणेपेकी करोड रुपये तनखा जाहाले, तर तीन लक्ष रुपयांचे 
ध्यावे, कमी जाइाल तरी वाटणी प्रा घ्यावे. दोन बरं त्या प्राते त्याची फौज 


(२५) 


जाऊ नये, कागदपत्र णाटऊन फितुर करू नये, अंतरवेदी प्राची अरोल 
तरी त्यांणी खावी, आणि प्रयागाखरीज आहे ती आम्द्री खाबी, गेले 
।॥नराळ सस्थान जाऊ तरा दराबस्त आम्दा खाव, सावळा जाहाला तरा बावता 
सरदेशमुखी चा आपण खावी आण मोगळाइ त्यांणी खाइ, नेमाड व बडसरकार 
व मवःडाई यांत त्या्णी आपला वाजवी पेसा घ्यावा, तहाखेरीज घेऊं नये, कुमक 
परभारं बकमेकाची येवरेकांनी करावी, परमुत्की कंजिया वरू नये, एटण्यास 
ज!वणसी भार्गीचि महाल वार झडाहेत ते घ्यावे, मकरूदाबाज व परण ब 
लखनऊ या मुछ्कांत पातशहाची वरात घेऊ नय, दाखलागरी एकंदर करू नये 
कं ST. dpe NaS हे ह पो कं i} Quin WV wisi 5 का उ ४-९ 
करावा, अगोदर मुलुकात कागद पत्र उपसग करू नये, 

( 24 ) This is a draft of the treaty defmg 
the spheres assigned by the king to the management 
of Taghujt Bhosle and the YVeshwa. An important 
document Imdeed. 


No25] श्री 
शिक्का व मोत पत्रावर आहे. २५ जादळ 
हु आषाढ वद्य १२। १६६५ 
जळे ७, १७४३ 

राजश्री बाळभट व विश्वनाथ भट वैद्य गोसाबी दादी, 
सकलगुणाटकरण अखंडीतरक्षयी आलंकृत राजमान्य क हुछाजी आंगरे 
सरखेल रामराम विनटी येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन करीत 
अतिळ॑ पाहिजे. विशेष पत्र पाठावले, प्रविष्ट होऊन वतेमान श्रवण जाहाले. 
दरबारी कितेकानीं घालमेल करून सीरपन्न बाईसाहूबांचा मजी येकप्रकारे 
विषयाचे कैली अ दे म्हणोन लिहिळे.येशात हा मनरुबा सबरवें बःईसाइेबांचाच आहे. 
तुम्हा बरचेवरा विनता करण ते कारजत आहां, त्याप्रमाण।नत्य दंबद!स" जाऊन 
यर्का>षरतेच्या अर्थे विज्ञापना करीत असावें, आधिकोत्तर वर्तमान असेल तें 
वरचत्ररी लेखन कराव. राजश्री येमाजा पत व अताजासवदव सातारा आले, 
खाडी धामधूम करावयाचा आदर आहे म्हणोन लिहिलें, तरी खाली घामधूम 
४ 


( २६ ) 


करणें हीं कार्ये मळे मर्दाची आहेत, ज्या ज्यांचे मनोदये अततीळ त्यांनी आपला 
निशा करून घ्यावा, येविसी कोणास गगनेतही आणीत नाहीं. तशाहीमध्ये या 
प्रांतीं प्रजा म्हणाडी तरी भूदेव समोह. वरकड किले कोटाचा विचार जगप्रसिद्ध 
आहे. दरबारीं अधिकोत्तर वतेमान आढळेल तें वरचेवरी लिहीत असिले पाहिजे. 
दल आणि सुपारी येक खंडी उत्तम जंजिरे सुवणेदुगाहून रवानगी करविली 
आहे. वरकड पोलपाट व पाट व काटवटी मुसळाचे सर व फणसपोली याप्रमाणें 
सामान पाठाविले असे. रुजू केलें पाहिजे. बहुत काय लिहिणे लोभ असो दीजे. 
रवाना छ २५ माहे जमादिलावल, हे विनंती, शिक्कातुळानीचा ( यांत सरखेलीचा 
उल्लेख नाही ) ( लेखनसीमा, ) 


१ राणीकडे 

(25) This is an important document which 
discloses the naughty nature of Tuloji Angre, who 
asks the Vaidya brothers to explain properly to the 
queen, the services, he was rendering and to remove 
her displeasure. He threatens Yamajipunt and Antaji 
Shiwadeo with severe reprisals, for their encroach. 
ments. This shows his readiness to oppose them. 


No. 20 ] श्री 
शिक्का व मोर्तब अष्टकानी दुहेरी १ जाखर 
श्रा, श २।१६६५ 
जुले १२,४३ 


राजश्री बाळंभट व राजश्री विश्वनाथभट 
वैद्य गोसावी यांसी, 
दा अखीडतलक्ष्मी आलकृत राजमान्य स्मौ रघोजी भोसले सेनासाहबसुभा 
दंडवत विनंती उपरी, येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन करात गेलं पाहिजे 
विशेष, आम्ही बगाले प्रांते जातेसमइ चिरंजीव रानश्री जानोजी भोसले यासी 
वर ड व देवगड प्रांताच्या बंदोबस्त निमित्य ठेऊन तत्मांती गेलों, मागें 
राजश्री त्रिंबक विश्वनाथ यांणीं वराड प्रात येऊन बहुतच उपसर्ग आराभिला, 


> 
श 


याजकरितां आमच्या लोकांसी व मारनिलेसी इषांमष होऊन कज़िया वाढला; 


(२७) 


Ne We ° 


त्यामुळें मारनिले घरिले गेले, त्यास न्यावयाबद्दल राजश्री स्वामींची आशा घेऊन 
हुजरे अले. त्यास मारानिलेकडे आमचा हिसेब मागील येणे, त्याचा निकाल 
त्यांणी हा कालवर केला नाहीं, त्याजकडे गुता तेसाच, राहिला, यास्तव यांणी 
ठेऊन घेतले, तों आमचे येणें नागपुरास जालें, हुजरे यांणी [त्रिंबक विश्वनाथ 
यांति हुजूर न्यावयाचा अतीशय केला, हिसेबाच्या गुंत्याकरितां त्यांस ठेऊन हुजूर 
न पाठवावे, तरी राजश्री स्वामीची आज्ञा उलंघवत नाहीं, याजकरितां बक 
विश्वनाथ यांश हुजरेयातमागभ देऊन हुजूर रवाना केळे आहेत. परंतु द्िसे- 
घाचा गुरा त्याजकडे तेखाच राहिला आहे. त्याचा निकाल करावा ईं त्यांचे 
चितांत येत नाहीं. तरी मारनिले हुजूर पावालेयावर रानश्री स्वामीस विनति 
करून मार्रनलेसमागती आम्हाकडे रवाना करणें. हिसेबाचा गुता आमचा उरकान 
देऊन त्यांगीं मनमानें तेथें राहिल्यास आम्हाकडील उपसर्ग लागणार नाहीं. राजश्री 
स्वामींच्या पत्री तुमचे व राजश्री बप्हाणजी बावाचे मुखवचनावर मजकूर 
टाकून विनंतिपत्र लिहिले आहे, है स्वाभाच्या कानावर घालून उत्तर पाठावि& 
पाहिजे. रा छ १ जमादिलाखर+ बहुत काये लिहिणे. लोम असू देणें ६ विनंति. 
( मोतेब सुद ) 


ee FREESE SPENCERS AY BF RSIS AERIS भन त 2 निति भक CEES SEY लनन 


LN NSS ~ ——— 


+ पुढील अक्षर रघूजी चें. 


(26) Raghuji Bhosle from Nagpur, earnestly 
requests the Vaidya brothers to explain to the Chha- 
trapati the details ०0 the high handed dealings of 
Trimbak Vishwanath and to send him back to 
have the dispute settled to the writer’s’satisfaction. 


[4] 


No, 27 ] श्री श्रावण शुध ३।१६६५ 
जुळे १३, १७४३ 

स्वास्तिश्री राज्याभिषिक शके ७० रुधिरोद्वारी ठवच्त्छरे श्रावण शा ३ तृतिया 
रोम्यवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राना शाहू छत्रपती स्वामी यांणीं राजेश्री बाळं- 
भट व विश्वनाथ भट बिन रघुनाथ भट वैद्य गोत्र गाग्य सूत्र आश्वलायन यास 
शिक्का दिल्हे इनामपत्र येसे ज, तुमचे चालविणे आवश्यक जाणोन स्वामी 
छत्रपतीचा तुम्हांबर कृपाळी होऊन मोजे कासारी ता सतव प्रांत राजा- 
पूर हा गांव पेशजीच्या माकासियाकडून दूर करून हाली कुलबाब कुलकानू, 


( २८ ) 


देखील इनाम तिजाई, हालीपटी व पेस्तरपटो, खेरीज हकदार व इनामदार, 
तुम्हांत ब तुमवे पुत्रपोत्रादि बंशापरपरेने नूतन इनाम करून दिल्हा आसे, तर 
तुम्ही मोजे मार चतुःशोमा पूर्वेमेदिप्रमाणें आपला दुमाला करून घेऊन तुम्हो 
ब तुमवे वशपरंपरेनें इनाम अनभऊन सुखरूप राहणं जाणिजे. लेखनालकार . 

तेरीख छ २ माहे जमादिलाकर सूर सन आर्वा आर्वेन मया आलक, 
बारसुद सुरूसुर बार बार बार बार, 


(27) This is an inam Sanad of Kasari village, 


granted by Shah to Vaidya brothers. ‘There are also 
orders issued by him and contalning the same matter, 
with an addition of a clause atthe end that after 
taking a copy of this, if should be returned to the 
Vanlyas. These orders, beng of the sane snbstance, 
are in tho Daftar bat heaice not prmted, they are 
¡53९१ ४0. १ देशाधिकारी ब लेखक वतमान व भावो, २ मोकदमानी ३ 
देशमुख व देशपांडे ४ तुळोजी आंग्रे. 
No 28 | श्री 
१५ जाखर 
श्रा, व, १। १६६५ 
जुले २६ » १७४३ 
राजश्री विसाजी रघुनाथ 
गोसावी यांसी 
दा अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य आं मोत्याजीराव बिचारे नामजाद 
प्रांत जजिरे सुवणेदुगे, रामराम विनंति उपरी, येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल 
लेखन केलें पाहिजे, विशेष सुपारी येक खडी माहाराज स्वामी कडे रवाना करावी, 
तुम्ही समागमे जाऊन दरबारी स्वामीचे सेवेसी रुजू करावी, म्हणून हुजुरून 


१ 
खावंदाची आशा जजिरा आली, त्यावरून वेठेया वरून भरीत खलेते१५ यंकूण, 
सुपारी वजन खरं खडी १ येक खडी रवाना केली असे, सुभानजी जगथाप 
याजबा पाठविली आहे. आपणाजवल प्रविष्ठ जाहाल्यावरी यास समागम घऊन 


(९९ ) 


3), = “३ ङ ~ € ४९ 
माहाराज स्वामीचे तेवेपी सन्निध रुजू करून उत्तर देऊन सुभानजीची रवानगी 
केली पाहिजे, यानंतर बहुत दिवस पत्री बृत्त लिहीत नाही तरी हाली सावेस्तर 
वर्तमान दरबारची बोलीचाली तत्वता लेहून पाठविले पाहिजे; इकडील ममता 
अशावी ही गोष्ट आम्ही लेहून पाठवावी असं नाहीं, हुजुरून खाशानी तुम्हास 
४: NY ०९ ०० A ० अ ० ह र ~ अ ~ 
निरवण करणं त॑ केळी व करीत आहेत. तरी हरयेक नवड विशेष आढळ ६।इल 
तँ लहून पाठवीत अति प हिजे, अंताजी घाटन सातारियास जाऊन मन€बे- 
याचा घालमेल करीत असेत, म्हणून वर्तमान ओकतो, अशास त्याचें आचरण 


तुम्हांस कळच आहे, व दरबारीं प्रासिघ आहे. ते कळाफती लोक, रुसाजी घाटगा 
राजपुरीहन येऊन यांदी त्याची भेटी जाहाली, हराशयाक्रडे स्नेद्मावाचे अनु- 
संघ.न स्वोळाबेतात. तिम्ड्रन त्यांचा माया सुटत नाहीं, पारणामी ळुण्णाजा ये 
वर्तणु प्रमाणें वतणुक जाह्ञलिबास स्थडास अपाय, प्रजेस अनथ नमाण होईल, 


_ 0७ र क जपती ध्द त्‌ ध्य त Ca ल... असच गा SEARS 
जस १ ॥ सुलकात दा ८ तयान तुम्ह +॥ ० बी! 


लिहिण, ` ढोम अवो दीज रा छ १५ 


~ 


र 
रिडिठछि अते, कलर्छै पाहिज, वरत क! 
माहे जमादलाखर ह विनति 


१ पिशव्या, २ भांडखोर, ३ आरोळी, आफ्वा, * मधील अक्षर लेखकाचे 


( 28) Motyaji Vichare sends 6 bags of betelnut 
to Vishwanathbhat Vaidya for handing ॥ over to 
Maharaj as ordered by his master Angres and informs 
him, of the danger of sending Antaji Ghatge, RumajT's 
name appears in the 900४ 0 अग्रेकालीन अष्टागर ० P९० ।52 


No 29] श्री आशिन व, । ३० १६६६ 


आक्टो, ६, १७४३. 


थेवज कजे देवडी पेकी नि राजेश्री रघोजी भोसले सेनासाहेबसुभा सु 
आमो आन मया ब आलफ वाडा पहिला जमा रुपये ५००००, 


५००० 


२०६ 
६१५ 
२०० 
५ 0 
८०० 
२२ 


३०० 


२०० 


६०० 


( ३० ) 


रुपये, 


हिरोजी सेलके 
सिवाजी हरी 
जामदार दरुणी महाल 
शालनामा गा महादोबा 
नाइक तांबवेकर 
येमाजी सिवदेऊ 
रघनाथभट झिपरे 
२००० किता येन 

६१८ व्याज 

२६१८ 
ता वासदेवजी पागा. 
वकाजी देवराव वकील 
नासूद दिमत मार. दि 
मनसूर आलीखान. 
आरब. 
दक्षणा ता वासद्‌वजोशी 
कि (द) क्षणेस रोख, 
विठोबा जगथाप. 
नागोजीराव विचारे. 
किरकोळ जासूद व 
आतार, 
हेबती सोनार बा जोडी 
देणें उद्सासंग सिर्के 
मोत्याची. 
ता वासुदेव मोरेस्वर 
खर्चास किरकोळ सरकारांत 

कृष्णाजी केशव. 


enna serene d 


विरस्त्याप्रमाणं रपये. 


२००० सिदोजी राऊ पाटणकर 
१००० सुळतानजी कोकरे 
१५०० येसवंतराऊ वाबळे 
३७५ आनंद राऊ जाचक 
१०० वास्तुशांतीस ता. 
१०० त्रिंबक विश्वनाथ 
६५० इमारती सरकारची 


५७२५ 


किता खा ता हैवती सोनार. 


१ कर्ण फूल जोडी. 
१ झुवे जोडी, 


२ 


ena 


रा ८०० वजा पंचवीस हजार 
पेकी द्िसेब खच रुपये ६१, बाकी 
आदा था ७३९, 


(३१) 


४ चोपदार हुजूरचे मासे 
घेऊन आले त्यांसी, 
४ मोई हुजूरचे हेल मासे 
१००० पदक देणें विस्वनाथ 
भट गा दतु कासार 
५० आनदराऊ जाचक 


तिवर्टै २ 

सेला १ 

३ 

४२५३४।| है 
तेरीज, 
४१३५३४॥ रोख सा 


५७२५ सिरस्त्याप्रमाणे शा 
७३९ किता रोख 


लटपट पा 


४९९९८॥. 
बोका त ति ल कापा 
१॥. 

( 29) Raghoji Bhosle was paid a debt by 

5. Sakwarbal, of Rs. 50000 This document contains 

a list of persons under Raghujrl's and queen's favour (0 

whom, he asked Vaidyas, to pay money when he was at 

Satars,. 


No. 30 ] हु 


२७ रमजान 
कातिक वद्य १४।१६६५ 


नोवेंबर ४,१७४३ 
3 
हदाकत दस्तगाहा बाळंभट ( व ) बिश्वनाथभट वैद्य माम नुमायेंद 


सुमा आबां आर्षन मया ब अलफ. आके खत पाठविले तें रसिद होऊन मजमून 
मालूम होऊन आला व राजपत्राच्या नकला पाठविल्या त्याही जाहीर जाल्या. 


( ३२ ) 


रह 
पेशास य।चे बाबे मसीखत पुन्हा ससमहभदअल्ला यात हाली लिदै अत. 
ते बोलतां म्गळूम होइंड, त्याचा जबाब आल्यावर वतनाचे सनदांचा सरंजा 
होऊन येईड, रा छ, २७ माई रमलान एन २६ जुह्ुत कलमी युत्र 


१ हस्तगत, २ ज्ञात, २ जाणाव ४ पारत्रतेचा आश्रय, 

( 30 ) Vaidya brothers were Informed that they 
would understand from Shekbmobomed Ab, when 
they wonld get the sanads of the watlan of Potadall 
Tis matter ls referred In letter 30 of I742. 


५0: 0] | श्री मःग्टाष झु, ३।१६६५ 
नोवेंबर, ८, १७४३, 

कर्ज नि राजश्री रघूजी भासळे त्रा विश्वनाथभट वेद्य सा आर्वा 
अवर सपा आळफ वा रात रु, २५००० 


हमळत उत? III AN WET 


झा आद सुद 


जमा रुपय खर्च सूपे 
२७०० किता थैन व्याज दर २ ५० सुलतानजी थरूदतराव 
मागष सु. ३ २००० गटे 
हरी रघुनाथ २०० ५० सुसान गावडे 
शिवाजी भो हवाळा५०० १०० जुनदखान माहात 
धोंडो कृष्ण फालगुन ४५०० साखरोजी देवकर 
साड ५०० हिरोजी संळके वगरे 
२७०० २००० राणोजी व संताजी भोसले 
२००० रघुनाथजी भा १००० कित्ता 
१००० मोत्ये चौकडा १ १००० कित्ता 
२०० कृष्णाजी केशव २७५७७ 
२०० नाईकजी पाटणकर १०० खोजा मनसूर आळीखान 
५० राणोजी संदे १० जासूद रवाना नागपूर 
२०६ आग्ब २५ भगवत गोसावी हरिदास 
१०० खिजमटगार २०० आनंदराव (जाचक) दि 


१०० ब्याहांगीरखान वगेरे बारदार पदोजी जाचक 


( ३३ ) 


५० राणोजी भांडविळकर 


१०० हेबतराव घापटे 
१०९० कापड 


५० रामदास स्वामी 
परळीकर तिवट व सेला 
५० पवेतगीर गोसावी 
तिबट व सेला 
८६९ सौ. सगुणाबाई 
आली होती त्या दिवसी 
३० साड्या २ 
१०० पासोडोलिंगे १ 
पांढरी 
६० सेल खसखसी ४ 


२५०० रुद यु 
पत १ Woo 
५० बहोरजी बरगा तिवट ब सेला, 


१०० कि 
१०० कि 
२ 99७ 


१०० साकरोजी देवकर याकडील 


कारकून 


४००० हेबुतराव धापटे 


कानेर 


१९४८१ 


१५सेला जाफराबादा १२५४९ किता जू होणें आहेत, 


१० श॒हागाडी 
सला १ 
६० तिवटै ६ 
१५० किनखापे २ 
९० शालू 
किनारदार नरी १ 
३५० पातळ काजळी 
जरी १ 
४ खण पाट २ 
८६९ 
१०० प्रिबकजी भा पासोडी १ 
लिंगाची पांढरी 


५ 


१५० त्रिंबक अनंत 
७३० चिठी सरकारची 
६६९ व्याज 
२३३॥ रा २२००पेकी ता 
बैशाख १२ रक्ताक्षी 
५५९ या 
२२॥ ` धोंडो कृष्ण ता 
वेशाख १२ 
यो मा २५८ 
४१२ था 
२३३ गु कोनेरपत पेवस्ता 
चौकीदार ११५॥।* 


(३४) 


२१ कुसाजी गायकवाड चोकीदार गाविद आप्पाजी पेकी 


तिवट व सेला माहे१८१७र%ा ४००० 
१०९० पा।११७|'३, १२०० 
१३२३४ जमा होणें विठ्ठल बाजंत्री 
२३३ 
१००० पालखांचे 
२९०२० अपर्ण 


१०४४ खा डरा वगेरे गा मळजी 
११५ इनाम देवडी धाकटी १०० 
कुर्णावर्णा १५ बुढें 
२३१८९ 
४६ दक्षणा गा बाबूराव 
कोनेर मजमदार 
२३२१५ 
८०० खो कर्णफु्लें य झुंबरे हेबती सोनार 
३१७ राजश्री विस्वनाथभट वेद्य 
येवन पालखी साल मजकूर पैकी 


६४८ शागीदे पेशा हुजुरात रा स्वामी 


२५००० 


( 3] ) The details of the debt incurred by Raghuji 
Bhosle through Vishwanathbhat Vaidya, when he was 
86 Satara This amount of Rs. 25000 is included in 
the payment made for Chandakhan to him by Vaidyas. 


( ३५) 


NO 32] श्री 
अश्वीन शक. १६६५ 
आक्टो, १७४३ 
राजाश्रिया विरानित राजमान्य राजश्री 
बालभट व विश्वनाथभट वेद्य स्वामी गो यासीः- 


_ 0० 


पोष्य रामाजी महादेव सां. नमस्कार, विनंती उपरी, येथील कुशल जाणोन 
स्वकीये लिहित असिलँ पाहिजे. विशेष आपण पत्र पाठविलें तै पावले, लेखनार्थ 
सावेस्तर कलला, राजश्री कृष्णभंट बोडस याजत्रल रा, ११५ दिल्है व 
राजश्री नारोपंत ओक यास रा ६०० ऐकूण सातशे पंधरा दिल्हे. बाकी हिसेब 
लेहून पाठवावा म्हणोन लि, त्यास सदरहू सातसे पंधरा शा, पावले. बाकाँचा 


हिसेब लेहून पाठवावा; परंतु कारकून घरीं गेला आहे. आलियावरी हिसेव लेहून 


पाठऊ. नोरी सिबाडी करून लाकड पाठवावी म्हणोन लि. अशास येंदा 
गुजराथ प्रांत दुकाल पाडला आहे याजमुछं गळबर्ते गला भरून ते प्राते 
जातात. तथापि भिडे करून सिबाड नोरी करून लाकड भरावीं तरी दर मुड्यास 
रा ८ प्रां नोरी पडेल, शभर मुड'यांची सिबाड असल्यास आठशे रो घ्यावे 
लागतील. उत्तर पाठविले पाहिजे. पेसजीचे हिसेबा पो अनकूल पडेल तरी कांहीं 
अवज पाठवावा. तुमचे लिहिल्या वरून लाकडे चिराववासी अरकसी लावितो; 
व खांब, तुळ्या, वासे लिहिल्याप्रां करवितों, वासे सोटे चिरून कराले की, सोटा 
तासऊन वासे करवावे ? देवळाचा बेत कसकसा आहे ? तुमचा बेत असेल त्थाप्रां 
वासे बंगेरा सामान मुस्तद जालें पाहिजे, या करितां तेथील येक कारीगर पाठऊन 
घ्यावा, कारीगराचे विचारे सामान मुस्तेद करविले जाईल, + बोशघ मागाहून 
१.4 


[al च ~ 


गंडमालेचें पाठऊन देतों, नीरा ते! पाठाविडे आसे, वरकड सविस्तर वृत्त मागा- 


५ NY 


हून लेहून पाँ. बहुत काय लिहिणे हे विनेती,+ 


१ भाड्याचं गलबत २ मोठा मचवा ३ तयार ४ खजुराच्या झाडांची दारू, 


+ मधील मजकूर लेखकाच्या हातचा 
( 82 ) The construction of a temple at Malgund is 
referred to in this Jettor by Ramaji Mahadev Biwalkar, 


( ३६ ) 


T'he wood for it is secured by him & he is asking what 
should be prepared out of it. He sent the required 
medicines. 


No, 38 ] श्री 
कार्तिक ।१६६५ 
आक्टोबर १७४३ 
भागववरद 
श्रीमंत राजश्री बाळभट व विश्वनाथभट 
वैद्य, स्वामी यासी! -- 
विज्ञापना, केशव विश्वनाथ खोत मोजे पनली ता सेतवडे कृतानेक 
साष्टांग नमस्कार, विनंती विनवावया कारणे येसी. स्वामीनी पत्र पाठविले. तै 
प्रविष्ट नाइ. [लिहिलें कीं, पैका पाठवून देणे म्हणून छा, तरी आपणास तो 


शके 


या समर्यी अनुकूल पडत नाही. सेतमाताचा हंगाम जाला असे. यंदा सेतंही 


अदल्ली: दिवाणचा धारा वारतां संकट झालें असे, सारा छकसानी घदा झाला 
असे. आपणास गांवाहून निघालियावांचून उजागेरी होत नाहीं. यानतर 
मारीसीर मासी भेटीस यती. भेटीनतर सर्व वृत्तांत सेवेशी निवेदन होईल. 
पाल्लाळ बहु लि म्हणून स्वामी रागास येतील तर न यावें. मी आपुले पदरीचा, 
यास्तव लिहिलें अते. विशेष रा. चिमणाज्ञी गोविद रानडे याबो फणत- 
पोली वजन ४४२ दोन शेर व गोला नारलाचा व एक, व बोल्या सुपारिया 
सुमारे पंचवीस पाठविल्या असेत, घेतल्या पाहिजेत, बहुत काय लिहिणे, लोमाची 
वृद्धि कीजे हे विनंती. १०००० 

हा. नारायण केशव व प्रभाकर केशव यांचे कृतानेक साष्टांग नमस्कार 
लोभास अंतर न कीजे. विज्ञापना, 

द्वा राजश्री रामचंद्र पंतास सां नमस्कार लिगा परिसिजे हे विनती. 

ह्या रा. नारो अनंत यास नमस्कार सांगणें. हे विनंती, 


१ बुडाली २ सरकारी कर 


(33)Keshav Vishwanath Khot of Panali near Lawagan 
requests Vaidya brothors to grant postponement 0६ 


(३७) 


the payment of money due byhim, owing to bad 
season. He seems to be related to Ranade family of 
Bhatgaon in Guhagar Turf, 
NO 34] श्री 
छ, ५ शेवाळ 
मार्ग, झु, ६।१६६५ 
नवंबर ११।१७४३ 


€ ०, है a २. रोष र हा 
यादी नांवनिसी दिशा रा आपाजी आंगरे सा आबा आबनमया 
आलफ छ ५ शैवाल, 


२ 
२ खासा आसामी ५० पाव स्वार ३ पोरगे 
१ आपाजी आंगरे २, आडाव २ आपाजी आंगर 
१ मानाजी आंगरे ड १मानाजी बावा 
२ चा २ इटकरा हु ३ छा 
पु 
१ कारकून २ गारभांडी पिरथाले 
सक ६ 
३ ३ पटेकरी 
१८ बंदुखे 
५० ५६ 


१ आपाजीला येसानीही म्हणत २ पाय ३ बंदूक, ( तलवारखेरीज हलकी 
हत्यारं ) वापरणारे ४ मभास्यासारखँ शस्त्र (६ फूट लांब व ६ फूट मार्गे दोरी 
असलेलें ) वापरणारे ५ गारेच्या चापाची बंदूक अगर पिस्तूळ वापरणारे ६ पट्टा 
गळ्यांत अगर कमरेला वापरणारे. ७ बंदूक वापरणारे, 


( 34) This isa list of men m the employ of Appa]i 
Angre. But it does not contain their monthly wages 
( तनखे ) which are given in another list dated Nov. 
7,॥॥43. They are as follow,-— 

98rd ( खासा ) 00 Rupees. 
Clerk 50 Rupees. 
Fort Soldier 5 Rupees 
Boy Servent 4 Rupees, 
In all Rs, 5I2 wero spent every month, 


( ३८ ) 


No. 36 ] श्री 
माग, १६६५ 
नवंबर १७४३ 
रानश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री 
रामाजीषत स्वामी गो यांसी, 
सवक विस्वनाथभट वेद्य कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशल 
जाणोन स्वकीये कुशल लेखन करीत आसेल पा. यानंतर तुम्हांकडून राजश्री 
रघोजी भो सेनासाहेबसुभा यांणी पन्नास हजार झा दविले, त्यांपैकी पंचवीस 
हजार राजश्री देवधा नाईक काळे याजकडे देविल होते, ते दिल्हे नाही. पंच- 
वील 'इजार रूपयांची चिटी लिहोन दिलीत, त्यास चिटीची मुदत होत आढी; 
परंतु अद्याप शा पाठविलेत नाहींत. परंतु राजश्री देवषा नाईक काले याजकडील 
रा पंचवीस हजार झा देविले होते ते दिल्हे नसिले, तरी त्यांजकडील रा 
पंचवीस हजार व तुम्हांकडील शा पंचवीस हजार येकूण पन्नास हजार रुपये 
रा गोपाळ अनत यांचे पदरी घालणं आणि रुपयांची हुंडी करून पाठवून 
देण, अनमान सहसा न करणे,+ बहुत काय ।लिहिणे.+ 
पा नाद्गांच थेथील फडनिसी आभची आहे. तरी रा० गोपाळ अनंत 
यासी आम्ही आपले तर्फ पा आहेत. तरी यांचे हातून सेवा घेणे, गणेशपंत 
यांचे हातून सेवा न घेर्ण, 


+ मधील अक्षर लेखकाचे, 

( 85) Vishwanathbhat Vaidya asked Ramaji Naik 
Wakade to pay Rs. 50000 to Gopal Anant Gadre, 
which sum Raghuji Bhosle requested Mr. Wakade to 
pay to Viswanathbhat for him, Viswanathbhat had 
appointed Gopal Anant as his Phadnis of Paragana 
Nandagaon. Date uncertain. 

NO. 36 ] श्री 
मार्गशीष १६६५ 
डिसेंबर १७४३ 
राजश्रियाविराजितराजमान्य राजश्री बाळभट वेद्य व विश्वनाथभट 
वेश्च स्गमी गोसावी यासी, 


(३९) 


सेवक केसा त्रिंबक कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशल जाणून 
स्वकीय कुशल लिहीत असिले पाहिजे, विशेष कोढवीबिरवाही येथील ब 
महाइनात येथील तक्षिम सरकारी वाजवी येणें असतां व माइल माचे 
रयत वतनदार द्यावयास राजी असोन > ?८ यांनी मध्येच थोतांड वरून कटकटे 
प्रतल आहेत सांप्रत इकडील लोक माहालांत गेले होते, त्याजवरी स्वारी 
घाळून दग्यार्न कथला केला, इकडील दोघे ठार पडले. येक घरून नेला, दोघे 
जखमी जाले, अप्रबुधपणें त्यागी असा विचार केला. आपले कुबत हिमतीचा 
विचार न पाहतां वतेतात. बरें, आधीं त्यांजकडून अपराध जाहाला हेहि गोष्ट 
उत्ततच जाहाली, स्वराज्यांतील येका धणियांचे सेवक म्हणतात, तो संशय 
सहजेच वारला, त्याचा मुकाबला सांग करावाच लागेल व आपले तक्षिमचा अमल 
बसदायाचा तो बसवावा लागतो, ये गोष्टीस विरुद्ध वर्तणूक करितील, त्यांस 
ठिकाणी ठेवणें, तसै ठेवावे लागतील, हूँ वर्तमान आपणांस कळावे व प्रस्तुत 
रायगडकरी यांणी कटकट , केलियाचें बृत्त आपणांस कळावे, म्हणान लेहून 
पाठविर्ले असे, तरी दरबारी निशा होऊन कोणी घालमेळीस प्रवतेतील, त्याचाही 
निशाणे करणै तो करून त्यांस फलित करीत, तो अर्थ केला पाहिजे, वरकड 
इकडील वाकिली दरबारी बोलीचाली, मायाममतेचा विचार गोसावी यांजकडे 


अ Pe 


आहे. तदनुरूप इर येक प्रसंगी बोढी घरून कार्यमाग करित रोले पाहिने- 
येविसी श्रीमत राजश्री सरखेलसाहेब आपणाजबल बोलणं ए बोलिलिच आहेत, 
वारंवार लेहून पाठवावे येस नाही, बहुत काये लिहिण, लोभ असो दिल्हा 
पाहिजे हे विनंती, बाल्भट्रबाबा आपण या मनवेयार्चे अगत्य घरून हरयेक 
कार्यप्रसंगीं साहित्य म्हणाव तसं करित आहा. याही उपरांत दरबारीं सर्वे भरवसा 
तुमचाच आहे. विश्वनाथभट्रबाबा श्रीमता जवल गेले आहेत. आपण 
आगस्यवार्दे सध्यां रायगडकरी यांचा अपराध जाला आहे, ये गोष्टीचा 
सामेस्तर अर्थं राजश्री स्वामींचे सेवेसी निवेदन करून, रायगछकरी यांस फनित 
रोखा पाठविला पाहिजे, लोम असो द्यावा हे विनती, 


( 56) Reso Trimbak, a trusted officer of Tuloji at 
Gopagad, writes to Vaidya brothers, how probably 
Ghatge with the help of Rayagadkari has been 
troubling the people and comes in the way of 
collecting revenue of Kondhavi. Birwadi. Mahad and 


(४०) 


Nate. The writer reJjuestis Balambhat, being the 
person looking to the interests of Angre and the King, 
to put to shame the gadkaris and silence them anyhow 
through the King. Vishwanathbhat was at this time 
with the Peshw. Date uncertain 
No 37] श्री 
माभेसीष १६६५ 
डिसेबर १७४२ 
सकलगुणालंकरणरानश्रियीवराजित राजमान्य राजश्री वैद्यबाबा स्वामी गा. 
सेवक केसो त्रिंबक साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी. येथील कुशल जाणून 
स्वकीय कुशल लेखन करित असिले पाहिजे, विशेष सांप्रत अंताजी घाटगा याणे 
मलकामध्ये घुदाई मांडली आहे. चोरीनें पाचजण सातजण रानांतून रात्रीचे 
जाऊन पालगछा खालीं माजे चिचघर येथील घरास आग दिली, नांव सांगते- 
वेळेस कांही हबसी म्हणून सागतो. कांही रायगडकरी मइणून रातचे इटकाइट 
कीत चोरटे बोलतात, काळचे रात्रीस सौ माग्यादिसंपन्न बाईसाहेब दुसरा वाडा 
याकडील कोठवळे मिठास आले होत, त्यास तुछलामध्यं छुगारिले, गावोगा5 
चोरावे मांडले आहे. या उपर घाटगे यांसी शासन केले पानि, हबसी पाइक लबा- 
डीस चुकत नाहीं. यास्तव हें पश्र आपणास लिहिलें आहे आणि टाकोटाक कागर्दी 
पाठविले असेत. या मनसबेथाचे दरबारीं वकील आपण, यास्तव दया करून राजश्री 
स्वामीचे सेवेसी विदित करून सोभाग्यादी संपन्न मातोश्री बाईसाहेबांचे सेवेसी 
श्रुत करून घाटगा माहाछकरी रायगछकरी देहावर येत तें केलें पाहिने, यथा 
काचित घाटगा व माहाडकरी उपद्रव फारच देऊं लागले, म्हणजे नेटबार्न 
करावी लागेल. येबिशी आपली आशा काय ते लेहून पाठविली पाहिने.+ है विनंती 


—— oS Senne Somme re ene ~ ~— —— 


+ पुढीळ अक्षर लेखकाचे 
( 87 ) Keso Trimbak writes to Vaidya brothers how 
\ntaji Ghatga has become troublesome to the people 
ab Chinchghar near Palgad. He looted villages and 
robbed even the storekeeper of queen Sagunabai who 
had come to take salt. The writer requests them to 
ask queen Sagunabai to check the troublesome 


Nol] +श्रौरामचंद्र 
फा, श, १६६५ 


फे, १७४४ 
यादि राजपत्र महाराजांची सुमा खमस 

आर्षेन मया आलफ, किता पत्र 
राजश्री येसूदादा याति पत्र अ, १ मिरजेच्या ठाणेदारास 
राजश्री भगवंतराऊ पंडित १ चिकोडीकर येमांणास 
आमात्य है पुरातन १ रा सिदोजी थोरात 
राज्यांतील चाकर यांचा सरंजाम १ रा सिवजी थोरात 
आहे तेथें तुम्ही साह्य करून १ शामराऊ रंगनाथ 
अमल बेसवून देणे १ १ राजश्री राणोजी घोरपडे 

| सेनापतीस 
रा तुळाजी आंगरे पत्र जे, १ रुद्रापा देसाई कित्तुरकरांस 
कोकणांत राजश्री भगवंतराव १ रा कागलकर घाटगे यांसि, 
पडित आमात्य यांचा सरंजाम ८ 
खेडी व इनामत वतने आहेत तां राजश्री भगवतराऊ आमात्य 
सुरळीत चालवर्ण हुजूर बोभाट यांचा सरंजाम बाबती व खर्ड 
येऊ न देण १ वतने त्या प्राते आहेत, किलेकाः 


त्यांचे ताबीनें आहेत त्यांचें साहित 
सावतांस पत्र जे, राजश्री भगवंतराऊ करणें आणि अमल बसवून देणे 


शै 
पंछित याचा मदत उपराला साहित्य मदत उपराला करीत नाणे 


करीत जाणे १ 
+येणप्रों आधीं पर्ने अज करून घेणे. 


nS IT 


ee Tiss feedings os eee ot ee oe pr ns sn 


१ साहित्य, मदत 
+ पुढील अक्षर भगवंतराव अमात्याच आह. 
(| ) This contains a list of orders required to b 
issued by Shahuto various persons, confirming th 
Vaban of Bhagwantrao Amatya. Ho requests Vaidy 
brothers (0 secure them, 


(२) 


02 ] फा. १६६५ 
फे. १७४४ 


हिसेब तवनी का भुगाव खा खमस आर्बेन मया 
आलफ हिसे रसीद शा २४७५ 
हिसा सेनासाहेष सुभा हिसा स्वस्थानिक माईवाटा 
८४३।|| भाई बाटा ८४३।।| स्ये 
२२५ लं 
3 
५६२॥ च्याहरम 
१६३१। 
पेकी वसूल हापता निमे 
मल्हारराम १५० «ये 
बाकी १४८१| स्ये. 
पेकीं वसूल 
११६० हुंडी मा रामानी नाईक 
१००० येन हुंडी 
१२० हुडणावळ दरसदे रा १२ 
२० व्याज वाइदा रयेतीचा सबब 
महिनाचे कर्जा (ऊ) दिल्हे. 
हैं. $ 
२० बाटा दरसदेरा २ दोन सूये 


११६० 


३०० सरदेशमुखी इनामी बाबतीचे 
येवजी वसूल राजश्री आपाजी 
जिवाजी सुभेदार मा किलेकरी 
हस्ते महादाजी केशव. 

१४६० 


sl क ~ —— >“. >>> पाणि जाल पा" >या 


१ देणी, वाटणी २ मराठ्यांनी मोंगलांच्या प्रांतावर बसाविलेला कर शे, १० 
किंवा १२३ ३. कर, ४ खोटे रुपये, स्येरूरूपये, 


(३) 


बाकी तसलमात जमीदार का मजकृर 
२१। सूये. 
(2) An account of Tava ( Revenue share) 
of Bhugaon showing the porto: of Raghuji and other 
9:d78-—(संस्थानिक) 


No3] श्री 
छ ३० जिल्हे 
फा, शु २। १६६५ 
के. ४, १७४४ 
रा विश्वनाथभट वेद्य ता तुकापा तेली सा आबो आबेन तेल 
दिवटी रा जेजूरी वजन ८८२|| अडीसरी देणे. 
छ ३० जिल्हेन, बार, 
(3) Vishwanathbhat was ab Jejuri where he 
bought ol from Tukappa Toll 


४०4] श्री ह 
१८ सफर 
चे. व. ५ | १६६६, 
माचे २२, १७४४. 

राजश्री बालभट व विश्वनाथ भट वैद्य गोसावी यासि, 
छा सकलगुणालंकरण अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य अ तुलाजी आंगरे 
सरखेल रामराम विनंती उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन केलें 
पाहिजे विशेष, पत्र पाठविलें तै प्रविष्ट होऊन वतेमान कलो आलें. राजश्री 
येसाजी भोसले जमाव करून महिमतगछ येथील घाटेखालें उत्रून उपद्व्याप 
करावयाचा योजिला होता, त्यास राजश्री स्वामीचे सेवेसी व सकल सौभाग्या- 
दिसंपन्न मातुश्री बाईसाहेबाचे सेवेसी अर्ज करून येसाजी भोसले यास 
आणावयास राजश्री घनबास पाठविले म्णोन लिहिलं, येश्चास त्याणी येऊन 
करणें काय हैं कल्तच आहे व आल्यास परिणाम लागोन निभावणी होइछ हा 
विचार येणारांनीं पहावा होता, येसं असोन येते, तेव्हां सहजच आदरास प्रति- 
आदर करावा लागता, त्यास स्वामीनी जमाव फिराऊन नेला बहुत उत्तम, 


(४) 


सव मामला स्वामींचा आहे. जो दुबुद्ध घरील त्याचें पारिपत्य स्वामींनी कराव, 
उचित आहे. आम्हास स्वार्माचे पायावाचून दुसरा अविलब किर्माप नाही. 
सवेविसी स्वामीजवळ विनंतीकरून इकडे वलवलेस प्रवर्तल त्याचें पारपत्य 
करावे. वरकड दरबारचें सविस्तर लिहून पाठवावे. आम्हांकडील वकील दरबारी 
तुम्ही आहा. रात्रंदिवस दरबारीं राहून कार्यप्रयोजनप्रसर्गी साहित्य करून, राजश्री 
स्वामीचा निशा वरचेवरी करीत जावा. येविसीं बहुत काय लिहिणे. लोभ असो 
दिल्हा पाहिजे, रा छ १८ सफर हे विनंती ( लेखन सिमा ) 
( शिक्षयांत सरखेर्हाचा उल्लेख नाहीं पण पत्रांत आहे. ) 

(4) Tulaji expresses his respectto Vaidya brothers 
and protests agamst Shahu's son, Yesaji Bhosle’s 
coming against him for an encounter, from 
Mahimatgad, which, he says, will be repulsed. The 
writer asks Vaidya brothers to yet such movements 
cancelled by representing his attitude properly to 
Shahu and the Queen. Jt is Im their favour and interest. 
905] ८ श्री 

नक्कल पेशाख शु १।१६६६ 

एप्रिल २, १७४४ 
वाडा मिरासपत्र श्री सके १६६६ रक्ताक्षी नाम सवछरे वेशाख सुध प्रतिपदा 
सोमवार ते दिवसी राजश्री सिवराम तुकदेव करमरकर व घाँडो अनंत 


शै 
जोग यांसी. मोकदम समस्त दाहीजन मोजे काराटी प्रांत सुपे सा सन हजार 


११५३ कारणे लेहून दिल्हे येसाजे, तुम्ही आम्हांस मोजे मनकुरी नांदनुकीस 
वतनी वाडा मागितला, त्यावरून आम्ही गार्वीचे लहानथोर येकमर्ते होऊन 
तुम्हांस वाडा वतन करून द्यावा हूँ आगत्य जानून तुम्हास वाडा येक मिरासी 
करून दिल्हा आसे. लांब हात व रंद हात घर जागा, लक्षुमी पूर्वेस ब श्री- 
बहिरव उत्तरेस, दक्षिणेस श्रीकडील पाढर, पाश्चमेस पारगली, येकून लांबी रुंदी 
पूर्वपश्चिम अकसे हात व दक्षिणउत्तर हात पाऊनसे येकून घेतुःसीमापूवेक 
तुम्हास वतनी वाडा मिरास करून दिल्हा असे, तरी आपले पुत्रपोत्रादि वंशपर- 


छि [१ = क 
9 जाला स्का जा FETS 


(५) 
०... कक ~ ® ०७ हू क 
परेनें बाडियांत नांदनं, कालकाला तुम्हांछी कोण्ही हिलाइरकत करील तरी आपण 
वारू. तुम्हासी कोण्ही आपले वंशीचा व पांढरीतील वतनदार हरकत करील, 
त्यात श्रीची सेपथ आसे, 
१ छ १ रबिलावल 


डँ 
बि जोशी कुलकणी यांसी गोही 
१ चिंतो मोरेश्वर वाघ १ जनमाली जाधव मेहेत्रे 
घो जिवाजी बाघ १ दुमादहाले बिन ढखम माहाळे 
आतितकर 


१ मानकोजी कुंभार 
१ मानकोजी बीन सुभानजी चांभार 
१ जखनाक वलद माळनाक 

महार जगथाप 


२ वेळप्रसंगी, ३ अडथळा, ४ साक्ष, 

(5) lt Isa document gIiven by the ten heredl- 
bary vatandars of Karhati to Dhondo Anant and 
Shivaram Tuvh:adeo, granting a place I00 by 75 hands 
necessary to bulld ४ house which should be enjoyed 
by them and their descendants also, 


Nod] श्री 
तालिक वेशाख शुध ३।१६६६ 
एप्रिल ४, १७४४ 
आशापन्न राजश्री पंतप्रधान ता मोकद ( म) मोने काराटी पा सुपे सु 
अबी अर्बेम मया अलफ. मोजे मजकूराचा फोजदारीचा व सरदेसमुखीचा येवन 
राजश्री बाळंभट वैद्य व राजश्री विश्वनाथ भट वेद्य, सनिध राजश्री स्वामी, 
यांस दिल्हा असे तर मदारानेलेकडे रुजू होऊन मोजे मारचा फोजदारीचा व 
सरदेसमुग्वीचा वसूल सुरलीत देण, जाणिजे छ १ माहे राविलावल, 
(6) Pant Pradhan's order to the Mokadam of 


Karhati to pay Fouzdari and Sardeshmnkhi Amals 
to Vaidya brothers without any obstruction, Sard 


(६) 


deshmukhi Amal is for the exponsces of Chhatrapatl. 
Hence he can give it to anybody as gift, 


No7] श्री 

वेशाख शुध १२।१६६६ 

एप्रिल १३, १७४४ 

राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभट 
वेद्य गोसावी यासी 
छा अखीडत लश्र्मी आढकृत राजमान्यें ओ रघोजी भोसले सेनासाइब- 

सुभा रामराम सुश अबो अर्बेन मया अलफ, अनम चदाखान याज बा येबज 
करार दोन लक्ष राजश्री विठोबा नाईक वाकछे यांच्या विद्यमाने मुक- 
रार केला आहे. त्या येवजी तुम्हांपासून घेतलें कने मुदल रुपये २५००० 
पंचवीस हजार घेतलें, त्यासी व्याज दरमाहे दरसदे रुपये २ दोन प्रमाणें 
करार केले असे, व पेशाजीचे कपये २०००० वीस हजार येकूण पचेचा- 
लीस इनार रुपये चदाखानाचे येवजी देऊ, छ १० माहे नमादिलावेल 
ऊर्फ वैषाख सुध १२ रक्ताक्षी नाम सवछरे, बहुत काये लिहिणे हे विनती, मोतंब 
सुद आहे, 

(7) This is 8 receipt passod by Raghuji Bhosale 
for Rs. 25000/-to Vaidya brothers Im conmne. 
ction with the transaction for the ransam to be 
paid for Chandakhan’s release, the rate of Intercst 
beng Rs. 2p. c.p.m. 

०8] श्री शकर 
वेशाख शु. १५ । १६६६, 
एप्रिल १५, १७४४, 
श्री यास चिरेजीव बिजयाँभव राजश्री विस्वनाथ ( भट ) प्रति 
बाळंभट वैद्य अनेक आसी (वो) द उपरी, येथील वर्तमान ता बेशाख 
सुध पूर्णिमा मा आवद्‌ येथे सुखरूप असो विशेष, 


१ 
तुम्ही राहिमतपुरास येणे. अगत्य येणे, बटा येक अगत्य धेऊन येणें, व येक 


(७) 


आजम घेऊन आले पाहिजे. घरीं जे घुवट दोन आहेत ते घेऊन येणे, ब(हु)त 
हाये लिहिण हे + आसीवाद्‌, 


श्रीमत रानेश्री राणोजी बाबा भोसले याकडील लाखोरे राजश्री माहादाजी 
बाबा यास आले आहेत ते पाठाविले आहेत, त्यांस दिले पाहिने. हे विनती. 
डाखोटे ४. 


राजश्री रामचद्रपतास सकराजी कानो साष्टांग नमस्कार, विनंती उपरी 
आमचे घरीच वतमान कांहीं आढळले असलें तरी लिहून पाठविलें पाहिज, 
नाइ तरा वेक (ट ) रायाचे घरों येक माणस पाठवून समाचार घेऊन लिहून अ 
( ग ) त्य पाठविले पाहिजे, कृपा निरंतर असो दिली पाहिजे. हे विनंती, 


(8) Balambhat from Aundh asks Vishwanathbhat to 
come to meet him. He sent to him Raghoji's letters 
addressed (0 Mahadajibawa, Ramchandrapant Karkare 
and Sankaraji Kano were with him. 


No9] श्री 
वेशाख वा ६।१६६६ 
शिका व मोतेब वाटोळा दुहेरी एप्रिल, २१, १७४४ 
अजसुभा राजश्री भिकाजी बलाल सुभेदार पा सुपे दिमत राजश्री सरळ- 
स्कर ता मोकदम मोजे अंजनगाव ता कर्‍हेपठार प्रांत पुणे सु अर्बा अर्षेन 
मया अलफ माजे मारचे पाटील कुलकरणी भेटीस येणें म्हणून रोखा पेसजी सादर 
केला, त्यास आलेस नाहीं तरी झालीं मेशीस येणें. ये विशां राजश्री सरळस्कर'ची 
सनद पाठविली आहे, ते पाहाणे, या कामास लोक पाठविले आहेत. त्या मसाला 
रुपये २ दोन देविले असेत आदा करणें, जाणिने छ १८.माहे रबिलावल, मोतेब 

( सुद, ) 


(9) The Patil and Kulkarni of Anjangaon are 
summoned for a personal explanation by Bhikaji 
Balal Subhedar through the Mokadam of the village, 
This imdicates that Mokadam 8 a different person 
trom a Patil, 


(८) 


No ॥0 ] श्री 
शिक्का व मोतेब पद्म २० रावल बै. ब, ७।१६६६ 
दळसम दुहेरी एप्रिल २१, १७४४, 


राजश्री बाळंभट्र व विश्वनाथभट्ट वैद्य गोसावी यांसी 

छा सकलगुणालंकरण अखाडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य भो तुळाजी आंगरे 
सरखेल रामराम विनंती, येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन केर्ले पाहिजे, 
विशेष सांप्रत तुम्हांकडून पत्र येऊन कुशलाथ कलत नाहीं यैसे नसावे. घरोब्याच्या 
अर्थ वरचेवरी पत्र लेहून दरबारचें वृत्त कलाविले पाहिजे, यानंतर राजश्री स्वामीची 
कृपा संपादून घ्यावी याअर्थे सविस्तर बोलाचाली राजश्री बिसाजीपंत व 
गगाधर कासी यास लिहिली आहे, आपली भेट ध्यावयाविशीं व सविस्तर 
बोली सांगावयाविशी लेख केला आहे सांगतील तदनुरूप आपण राजश्री 
स्वार्मास विनंती करून मर्जी सुप्रसन्न होय, तो अर्थ सपादिला पाहिने. येविश्ञी 
सविस्तर राजश्री बापुजी महादेव सांगतां कलो येईल, रा छ, २० माहे रबिला 
वळ बहुत काय लिहिणे, लोभ असा दीजे, हे विनती, [ लेखनसीमा ] 

शिक्का तुळाजीचा 

[ श्री» श्रीशाहुनृप | हर्ष सरखेल समुन्नतेः तुलसिंइस्य | मुद्रेयं सर्वोत्क 
षण राजते, ] 

(I0) TulajJi Angare Sarkhel with the good 
oflices cf the Vaidya brothers, fries to secure the 
King’s favour, Visajipans and Gangadhar Kasi were 
informed by hm of what was wanted from the King 
and Bapuji Mahadeo was sent for the sane purpose 
Bapuji Mahadeo was ‘Tulajrs agent, 

Noll] श्रीरामसमर्थ वेशाख वद्य ७ | १६६६ 
| एप्रिल २३, १७४४ 
वैदमूर्ती राजेश्री बाळंभट व विश्वनाथ भट वैद्य या प्रति लेहपूर्वक 
शामजी नाम्रें नमस्कार, विनंती उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीये 
कुश छ लेखन करित असिलें पाहिजे, विशेष श्री च्या इमारतीच्या यैवजाची हुंडी 
राज श्री बाळाजी दादाजी यानीं तुम्हांकडे देवविली, त्यास तो अवज आणाव 


NN २० ७ 


याबद्दल राजेश्री बाजीपंत आपणाकडे पाठविले होते. त्यास दोन वेलही रिकामे 


(९) 


पाठाविले, तरी तो अवज आमचे घरीचा नव्ह, यैसँ असतां सवास रुपये वजा 
केले, हद्दी विदित तुम्दासच नव्देत तरी येसे न करावे, जेणेकडून श्रीचे काम 
विशेष चाले येसं करावे रुपयेही देणे उसने १२५ सवास, स्थलही तुमचें येथ 
असतां त्वरा न करावी? ८ दिवस अरत अथवा परते, परतु- 
पावतील तरी रघु दरेकर पाठावेछा आहे तरी याजबरोबरी रुपये ४०० 
च्थारसं पाठवावे. तेणेकरून रवाररबाना चालल. पाठवावयास अनमान न करणें, 
राजेश्री बाजीपताजवळ नेम केला हाता को, शुक्रवारी येणे, पका देऊ, त्यास 
कामास पाठाबिले ते अले नाहींत, यास्तब याजवळ "णे, थीह प्रसर येरा आह 
तुम्हांसही निकड असेल तरी रुपये १०० झाभर घेवून त्यास पाठवणी, थगोष्टीत 
अनमान न करणें, पचर्बीसहि लोकरीचे पाठवू, परतु यातून उण जाले म्हणजे 
कारेगार समजत नाहींत, तीनसे अगस्य अगत्य पाठविणे, इतूकिया कतबा व 
पेका येसे पाठविणे, या दोह्दीस [तलत न लाते, बहुत काय लिहिणे हैं विनंती, 

बा रघू द्रेकर जाधव सदहू पः पेकी झुत्रारति दामले रा २७४ 
भरून पावलो, मि वेझाख वद्य £ रक्ताशी, 

(]I)Shamjibawa, the on of Gangadhatbawa ot 
Chaphal requests Vaidya brothers bo send money 
to build the temple ७॥ shirnam at Chaphal 
No I2] श्रा २० रावर 

वेशाख वद्य ७ | १६६६ 
एप्रिल २३, १७४४ 
राजश्री विसोबा वेद गोसावी यास, 
स्ना रघोजी भोसले सेनाबाहेब सुभा देडवत. विनंति उपर पेशव्यांस 
निरोप होऊन महिना जाला. अथाप आमास निरोप होत नाहीं. आमचे 
तो फजीतीस जोडा नाही. बरें आपला योग म्हणावा, बरं आतांतरी बेगी 
निरोप देवर्ण, बहुत ल्याहावें तर तुम्ही सूज असा. जाणिजे. रा छ २० रबिलावल 
बहुत काय लिहिणे हे विनती. 

(2)I6 seems Jaghoji had come to satara a 

month ago i. 6. towards the end of March. He 
२ 


( १० ) 


requests Vishwanathbhat Vaidya to secure permission 
from the king to go back to Nagpur. 
No I3] श्री 
वेशाख शुध २।१६६१ 
एप्रिल ३, १७४४ 
राजश्रियाविराजित राजश्री बाळंभट ब नथा राजश्री विश्वनाथ भट 
स्वामी गोसावी याधी 
पोष्य मोरो नारायण कृतानेक सा नमस्कार, विनती उपरी येथील कुशल ता वैशाख 
शुघ द्वितीया येशास्थित जाणून स्वकीय कुशलब्रृत लेहून पाठविलें पाइने, यानंतर 
आपणाकडे मार्गही पत्र पाठविले हातें, परतु त्याचें उतर आलै नाहीं, दुमाले 
गांवचा येबज सालमजकुरीच्या यैत्रजी मजरा ध्यावा यैसा करार केला आहे. त्याचा 
बिचार तेर्थे राजश्री बाजीपतही आले आहेत. चितांत घरून कार्यभाग होये 
ते करणे, विलंबावर न घालणें, सविस्तर वृत लेहून पाठवणे, बहुत काये लिहिणे, 
क्रपांडोम असो दाजि हे विनती, 
द्दा माधवराव सिवदेऊ साष्टांग नमस्कार, लिखितार्थं परिसिजे, लोभ 
असो दीजे. हे विनती. 
(]3) Moropant Bhave requests Vaidya brothers 
to remit this yours revenne. Madhavran Shiydev 
was wth Vaidya brothers at this time, 


No ]4] श्री 
नष्ट झा १०। १६६६ 
मे १० १ १७४४ 
राजाश्रयाविराजित राजमान्य राजश्री 
नारोपत नाना स्वार्मांचे शेवेशी, 
पोष्य रामचंद्र गोपाळ कृतानेक साष्टांग नमस्कार. विनती उपरी येथील क्षम 
ता नष्ट शुध दशमी पावता आपले कृप करून क्षम असो, यानंतर तुम्हांकडील 
वतेमान कागद पत्र येऊन बहुत दिवस कलां येत नाहीं. तरी येस नसावें 
सदेव आपणाकडील कुशल वृत्त लिहोन सतोषवित गेर्छ पाहिजे. आम्ही सव 


ह / (७ ~ 


प्रकारें सेवक आहों. सहाची अमिवृधि करीत असावे, तुम्हांस जात्यैसमयी 


(RR) 


विनंती केली आहे, तिचें स्मरण असो द्या“, आणि इरप्रप्नें करून अनुकूल 
होय ते गोष्ट करावी, तुमचे घरची मुलं मनुष्ये सुखरूप आहेत वरचेवर कागद 
पत्र येत आहेत, यंदा साबंताघी धामधूम ज'हली, परंतु दुगणीवरती जाइली, 
खाली नाही. तुम्हांस कलावे याकरितां लिहिली आहे, राजश्री, तुळाजी आंग्र 
राजदशन आले आहेत, प्रस्तुत येथे आहेत बोलीचाली काहीं जाहली नाही 
यैसे वर्तमान आहे. कळलें पाहिजे रा रघोजी भा सातारियाहून निघोन देवरास 
गेले. सत्वर्रीच त्या प्रांत येणार आहेत बहुत काय लिहिणं कृपा कीज, हे विनती, 
(44 ) Ramchandra Gopal Markare wrote to 
Naropant Gadic who was Im Berar that there Was 
Savanta’s trouble on the Ghats, but he did not 
20 to Nonkan, The writer Informed also that 
Tula]i Angro returned from Satars after seeing the 
King but Raghuji thenceforth went to Deur to proceed 
bo ANaghpur soon. 
020 
No l5] श्री शकर ११ रबिराखळ 
जेष्ठ शु० १३ | १६६६ 
मे १३ | ५ | १७४४ 
राजाश्रयाविराजित राजश्रं, नारोपंत 
स्वामी गोहावी याती 
पो बाळंभट व विस्वनाथभट वेद्य नमस्कार विनंती उपरी राजश्री 
रघुनाथजी भोसले यांसी तुझांकडील महाळच येवर्जी शा १००० अंक हजार 
देणे म्हणून राजश्री सिवरामपत यासी लिहळ आहे. तरी ववज त्यांकडे 
व तुझांकडे आला असेल तो भरती कस्न देणे, ब पागा बाधावयाचे व 
काऱ्हाटीचा कोलाचें व पेठेचे कोलाचे लिहिल आहे, त्याप्रमाणे करणें, येथून दोन 
आणखी घोडीं ब उर्टै तेथें पाठविणार, तरी दाणावरणीची बेगमी करून ठेवणें, 
ढील न करणें, कुंमार-सुताराविसीं लिहिले आहे तरी लोकर पाटवून देणे. 
प्रजन्य समीप आला, याकरितां ताबडतोब पाठवून देण, राजश्री 
रघोजी भो यांसी निरोप जाहला. ज्येष्ट सघ येकादसीस शुक्रवारी येथून 
स्वार होऊन देऊरास जाणार, आणि मग पुढें येणार, त्यास आम्हांसद्दी 


( १२) 


सुपिया पावेतो बराबर आणिदात, यावें लागते. भेटी होईल. भेटीनतर ज 
१ 
सांगणे तें सांगोन तदनरूप वतंणक करणें. भाहालात लक्ष राखोन पेका बेमुलाहिक 


aed 


(जा ) वसूल घेणें, ढील न करणें, बहुत काये लिहिण + वसूल बेमुरवत वसूल 
करणें, अखेर साल जालें तर झाडयानसी वसूल करणे हे विनती, 


तेरीख छ ११ माह रबिलाकर बो बाजी विठठल गा सिवरामपत 

(346 ) Vaidya brothers write to Naropant Gadre 
who was at Karhati m company with shivaram 
Tukdeo to pay Rs 3000 to Raghunathji Bhosle 
out of the revenue collected by them and to make 
provision of gram and grass Jor the feeding of horses 
and camels that will be soor: sent. Raghoji who Was 
given permission by Shahu to leave for Nagpur was 
(0 hal6 &४ धपः ( देऊर ) on ]] th Imsbant 


No 20 ] श्री 


अ. आषाढ झु.।१६६६ 
जून १७४४ 
श्रीमत राजश्री विश्वनाथ भटजी वेद्य स्त्रामीचे सेवेसी. 

सेवक आपाजी जिवाजी कृतानक नमस्कार, बिनंती उपरी येथील कुशल 
जाणोन स्व (का) ये लिहित असि” पाहिजे, विशेष येथील मामलतीचे बर्तमान तरी 
सविरू.र ब्रत रो नारोपत सांरातील, त्या वरून कळेल. यानतरी तुम्हा पाशी 
आमचे रोख दोन, येक पंघरा हजाराचा 7 यक साडेसतारवीससेचा येकून सतराहज,र 
तांडसातेस देणे, त्यापकी वसूल मा. संमाजी कानो व केसा एरी रा ११७०० 
अकग हजार सातमे व नारो बिप्णू यासी दिल्हे रुपये २७५०.येकून चोदाइजार 
साडेचारसे दिल्हे, बाकी तीन एजार तीनमे राहिले तो येवज येथे द्यावा खरा, 
परंतु माझलर्ताची घालमेल जाइली स्थाबुळं आमचें काम बखेडांत पडलें, यास्तव 
येथे येबज न पावला हल्ली श्रीमताही अ'ह्यांस रा, रघनाथ भटजीकडे येवज 


~~ 


१ काकुळत न वरतां, दया न करतां 


( १३ ) 


मुदतौचा देविला आहे, त्या येवजी जेष्ठ अखेरची चोहजाराची चिटी आपणांस 
रा, नारोपंताजवळ त्याजवरी दिली आहे. पावेल आम्ही ऑमतासमागर्मे 
सप्तरुसीस येतो. भेटीनंतर साठिस्तर कळेल. सब प्रकारे भरासा स्वामीचा 
आहे. आम्हा आपले म्हणवितो, आमचा आभिमान असो दीजे बहुत काय 
लिहिणे कृपा वृद्धिगत केली पाहिज, हे विनती. 


(I0)Apaji तात, Mubhedar of Doognd writes to 
Vishwnathbhab the account of revenue collection of 
the manilat villages, He could not recover the whole 
revenue as there wore some obstacles, Raghu]! Bho- 
sle had arranged bv pay money from Raghunathbhat 
Pabvardhan at & deine date to Apaji, So he gave 
8 check of Rs. ION) with Naropant Gadre on Mr. 
Pabvardhan,. He minded to accompany Raghoji 
bo Suftara The date 8 rather ambIguous, 


Nol] श्री ११ जावल खमस आर्बेत 
अ. आषाढ झु० १३ | १६६६ 
शिक्का मोतेब अएकोनी दुहरी, जून ११, १७४४ 


छा! सा मोकदमानी माजे खोडद्‌ प्रा कराड याति. रत्नाकर बिठ्ुछ सा 
नभस अर्बेन मया 7 अरूफ मोजे मजदुरी देशमुखीचा इनाम बिघे -॥५ आहे 
त्यास राजेश्री भ-.बनपत याचो जमीन पाच विधे वजा करून बाकीसाठी बिधे 
जमीन राजश्री विन थभर यासि खडून दिली आहे. तरी सदरहू सेत मारली 
निलेस दाखऊन याचें दुमाला करणें. जाणीजे छ. ११ जमादिलोबळ, मोतेब. 


( 7) Rantakar Vithal asks Mokadam of Khodad 
to hand over the Imam land of the village to Vishwa- 
nathbhab Vaidya aftel separating 5 bighas belonging 
60 Bhagvantpant. This letter has importance as if 
contains the seal and mortab of Ratnakar Vithal, 


(१४) 


No 8 ] श्री. १९ जमादिलावल 
अधिक आषाढ वद्य ५। १६६६ 
जून १९, १७४४ 
शिक्कामोतेब अष्टकोनी दुहेरी. 
राजश्री आपाजी जिवाजी सुभेदार 
प्रा देवगड गोसावी यासी. 

छा अस्वडित लक्ष्मी आलकृत राजमान्य श्रे) रघोजी भोसले सेनासाहिब 
सुभा दडवत सुगा खमस अर्बन मया व अलफ पा नागपूरची दसरदारी 
राजश्री विसाजी रघुनाथ वकील यांजकडे सागेतली आहे. यांचे तर्पेनें राजश्री 
रामाजी माहादेव पाठविले असत, तरी याचे हाते दस्तरदारीची सेवा घेत जाणें. 
यांसी वेतन सालीना रुपये ३०० तीनसे केले असत, पावते करणें. जाणिजे. छ १९ 
जमादिलावल बहुत काये लिहीणें, 

( 48 ) Raghuji Bhosle informed AppaJi Jivaji 
Subhedar of Deogad that Ramaji Mahadeo will 
perform the service vf ४ Daftardar on behalf of 
Vishwanathbhat Vaidya and 0) that Rs 300 
per year, as settled, should be paid to him. 


No I9] श्री आषाढ वद्य, शके १६६६ 
जुले सन १७४४ 
राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री 

बाळंभट व ता राजश्री विस्वनाथ भट वेद्य 

स्वामी गोसावी यासि 
पो मोरो नारायण सा नमस्कार विनती उपरी, येथील कुशल जाणून 
स्वकीये कुश लेखन करीत आसिलें पाहिजे बिशेष, पूर्वी रो अमृतराव बाहे 
देशमुख यास मना चिठी ब तुकोजी देशमुख व त्रिंबकपंत देशपांड ब मालोजी 
देशमूख, अमस्ृतगायाचा पुतण्या या तिधास तीन दातरोखे, येणंप्रो पाठवावे, 
म्हमऊन पाचसात वेळ लिहिल; परतु अद्याप कार्य होऊन येत नाही, तरी या 
गोष्टात आपण चित घाळून मजकूर केला तर होइल, अपल्या सिवाय होत नाहीं, 
तरी अगत्यरूप सदरहू प्रो मनाचिठो व हातरोख अगत्यरूप पाठविले पाहिनेत 


(१५) 


व रानश्री रायाजी पवार याचा मोजे अजमाबादेचा मजकूर लिरिला होता 
त्या प्रा हातरोखा घेऊन पाठवावा, तेथे राजश्री उदाजी पवार याचे पुत्र 
द्वारकोजी पवार तेथे आहेत, ते राजश्री स्वामीसनिध अज करितील, तरी 
तेथोळ पुरती बळकटी करून हातरोखा पाठविला पाहिजे, आपण लिहिलें होते की, 
कार्य करून पाठवितो, त्या वरून येथे थोडे बहुत काम सेजास लाविळें आहे, जेणें 
ऊरून सिघीत जाये तो अर्थ अगत्यरूप केला पाहिजे. आपण लिहिले कीं, अंबाडी 
दान मण पाठवणे, त्यास हा मुझूक कांही अवाडीयाचा नाही; तथापि साल 
मजकुर तो काटी पिकल्याच नाहीत. विशये थोडका होता, पाठवावयाबिसी 
अनमान करितो, येस नाहीं, तथापि तलास करितो, मिळाली तर आगत्यरूप 
मागाहून पाठवू बहुत काये लिहिणे. देदाबुखास हातरोखे पाठवाल ते आम्हां- 
कडेच पाठवावे, हुजरे दुसर न पाठवावे, देशमूख अवघे आणून बसविले आह्देत, 
कळलें पाहिजे, बहुत काय लिहिणे हे विनती, 

(I)) Moro Narayan Bhave writes to Vaidya 
biothers bo urgently send letters to Amritarao 
Bande Deshnukh, Tukoji Yeshmukh, Lrimbakpant 
Deshpande, Malojl Deshmukh and Raghu] Pawar 
bo stop their achivities Udaji pawars son, Dwarkoji 
will give all defmls Ib 7snot possible to supply 
Ambadi for thls Is not the season of lts orowth. 


No 20] थ्री आषाढ शु, १३ | १६६६ 
जुले ११, १७४४ 
राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री 
विस्वनाथभट व ता बाळंभट स्वामीच सेवेसी 

पो बालाजी दादाजी वेद्य सां, नमस्कार, विनंती उपरी येथील कुशल 
जाणून स्वकीये कुशल लेखन केले पाहिजे, विशेष तुमचे आम्हाकडे रुपये 
पांचसे आहेत, त्या येवजी हुडी रुपये ७०० साताशाचा देवभुकनशी 
कासदास यांजवरी घनीजोग पाठविली आहे. हे घेऊन रुपय जमा करणे 
आणि उत्तर लिहून पाठवर्ण, तुमचे उतर आलियारी दोनसे रुपयाची चिठी 
करून येवज उतरून घऊ. कल्ले पा. पूर्वी तुम्हास रा, रघूजी भोसले 


(१६) 


याजकडील येवन चंदेखानाचे यैवर्जी उगऊन घेणे म्हणून सांगितलें होते 
त्याचे उतर न पाठविलें, तरी सविस्तर लिहून पाठवावे. वरकड वतमान सविस्त 
आपणाकडील लिहून पाठविणे बहुत काये लिहिणे. रा. महादोबा ना 
तांबवेकर यांचे हजार रुपये आम्हांकडे होते, त्याची हुंडी दाहासे तीतिसार्च 
व तुम्हांस साताशाची येशा देन चिस्या गणोबा ना. सहस्रबुधे याजवा' 
पाठविल्या आइत तरी त्याची त्यास प्रविष्ठकरून त्याचा जाब घेऊन आपला जर 
येसा हरकोण।चें मनुष्य येईल त्या बार पाठऊन दिल्हे पादिजे, मिति आषाद 
शुध त्रयोदर्स हे विनती, 

१ ज्याच्या नांवाची दुडी असेल, त्यास पैसे द'बयांची हुडी, 0700 
006८४ याच्या सलट गहाजोग म्हणज Bearer check 


( 20) Bala Dadalr Vadya asks Vaidya brotl 
605 whether they realhsed the money pad to 
Raghu]! Bhosle fo Chandaekhan, He sent then 
two hundis one of [0:35 and the other of 200 ti 
be paid to them with Ganoba Nath Sahasrabudhe 
These amounts melude Ns. JOO) received by 
him for them fiom Maladobu Naik Tabawekar 


No ४] ] श्री १४ जमादिलाखर 

आषाढ़ वद्य ११६६६ 

जुले १४, १७४४ 

श्रीमंत राजश्री विश्वनाथ भटजी 

स्वामेर्जांचे सेवेसी 
पो आनद खेडराब्र कृतानेक सां नमस्कार, विनंति उपरी तुम्ही आप 
णास रिधपूर व नांदगाव वगेरे महल बीतपसील येथील दफतरदारी सांगि- 
तली आहे, त्यास वेतन व मिलखत जे आपणास पेदा होईल त्याची चवथाई 
अविछिन आपण सेवेसी प्रविष्ट करून, विशष काये लिहिणं कृपा ।,रतर असो 
,दीजे. हे विनति, छ १४ माद्र जमादिलाकर सा खमस अबेन मया व अलफ, 

महाल बीतपसील, 


( १७ ) 


( 2]) Anandrao Khanderaso undertakes to pay 
to Vishwanathbhat, the Daftardar of Ridhapur and 
Nandagoan, one fourth of emoluments obtained by 
enjoying the rights of Vishwanathbhat. 


No. 22 ] श्री आषाढ वद्य २ । १६६६ 
जुले १५, १७४४ 
श्रीमंत राजेश्री बालभट व राजश्री 
विस्वनाथभट स्वामीचे सेवेसी. 

अपत्यसमान नारो महादेव परचुरे सां नमस्कार तिनती उपरी, येथील 
क्षेम, आषाढ वद्य २ परियंत येथास्थिद असे, विशेष, प्रा बरा येथील 
मामला राजश्री रामाजी बलाळ यांजकडे आहे. तेथील दफ्तरदारी तुम्हाकडे 
आहे. तुम्ही आपले तरफेनें आमच्या स्वाधीन केली, तेथील बतन आहे, 
त्यापकी प्रा मार जे उत्पन्न होईल तें निमे तुम्हांस देऊ, निमे आपण 
घेऊ. सके १६६६ रक्ताक्षिनाम सवठरे, बहुत काये लिगा कृपा लोभ असो दीजे, 

हे विनंती, सुहूरसन खमस आर्बेन मया आलफ छ १५ जमादिलाखर, 
( 22) Naro Mahadeo arachure undertakes to pay 
one half of the emoluments obtained by domg the work 


of his Daftardari of Berar to Vishwanathbhat 
Vaidya. Ramali Balal ( Gune) was a Mamlatdar, 


“क 


४०. 23] श्री १६ जमादिलाखर 
आषाढ वद्य ३ | १६६६ 
जले १६, १७४४ 

श्रीमत राजश्री विश्वनाथ भट वैद्य 

स्वामीचे सेवेसी, 

विनंती सेवक रामाजी महादेव कृतानक साष्टांग नमस्कार विनती उपरी 
स्वामीची मुतालकी प्रां देबगछ येथाल दसरदारराची केली असे,तरी वेतन व उसन्न 
जे होईल त्यापैकी स्वामीस तिसरी तकसीम देऊं, सुण खमस आर्बन मबा अलफ, 

छ १६ माहे जमादिलाखर, बहुत काये लिहिणे हे विशासी. 


३ 


( १८ ) 


- (98) Ramaji Mahadeo undertakes to pay to 
Vishwanathbhat one third of the profits obtained 
by him by doing the work of Mntaliki of his Daftardarl 
of Deogad district. 


No. 94] श्री +शकर आषाढ वा ५।१६६६ 

जुळे १८,१७४४ 

तीर्थस्वरूप राजश्री बाळभटबावा 
स्वामी वडिलांचे सेवेसी 
आपत्य बिश्वनाथानें दोनी कर जोडून सिरसाष्टांग नमस्कार, विनंती उपरी येथील 
क्षेम तागाईत आषाढ वद्य पंचमीस करंजीस आले, तेथून मजल दरमजल 
बेत आहे. मग मांछबगणास थेत अवे. तुम्ही स्वार्मीची व रानेश्री रघोजी- 
बाबा यांच्या भेटीचा सुहुमुहूते पादोन सामोरे देऊरास, बाबूराव यास घेऊन 
येणं. + येथून हुंडी येक, दोन हजाराची पाठविली आहे ही सकारून रुपये घेणे, 
हुंडणावली बजा असे, वरकड सविस्तर वर्तमान दरबारचें लिहिणे. आम्ही निरा 
डतरोन पत्र पाठवितों. मग पुढे येणे, भेटीचा निश्चये करून लिहिणे, लोभ 
अंसो दीजे हे विनंती, + 
सेवक मोरो आपाजी सां नमस्कार, 


+ मधील अक्षर लेखकाचे. 

(24) Vishwanathbhat writes to Balambhat from 
Karanji that he is coming to Mandavgan and he 
should come to Deur with Baburao Malhar Barve 
after fixing the date of the meeting of Raghuji and 
Shahu. Rs. 2000 have been sent to him, 

No 26 ] श्रीकराटेस्वर 
आषाढ वद्य ८ १६६६ शनिवार 
जुले २१, १७४४ 
श्रीमंत राजश्री विस्वनाथभट वेद्य 
स्वामीचे सेवेसी. 
सेवक हरी रघुनाथ जोग सां नमस्कार विनंती, येथील कुषल ता आषाढ 


( १९ ) 


बहुल अष्टमी मंदवासर क्षेम जाणोन स्वकीये कुषल स्याहावियासि आशा केली 
पाहिने, यानंतर आपण उदईक श्रीमंत राजश्रा पंतास घेऊन येतों म्हणोन 
निश्चय करून गेला. आणि आलेत नाईी यास्तव दिवसामध्ये दाहापांच वेला 
श्रीमंत स्मरण करतात, तरी राजश्री पंतास आजि घेऊन आलें पाहिजे. अनमान 
सहसा न कीजे, + बहुत काये लिहिणे, कृपालोभ अभिषुधीते पावबीजे, हे 
बिनतीपर, + 

सेवेसी राघो विस्वनाथ दि राघोजी भोसले कृतानेक नमस्कार, विनती 
आपले बचनावरून देऊरी आलो, तुमची आमची भेट जाहाली नाही, 
तुम्हाखेरीज येथे काम काडीइतके होत नाहीं तर पत्र दशनीं आलें पाहिजे, 
दिवसगत छागेलसी असली तर आम्हास लेहून पाठवणे म्हणजे आम्ही स्वामी” 
जवल येऊन, उत्तर पाठविलें पाहिजे हे विनंती 


Seasons enn 


+ मधील अक्षर लेखकाचे 
(25) Hari Raghunath ‘Jog inquires from 
Vishwanathbhat why he did not come to Deur with 
Konerpant 80 long Raghujibawa was impatiently 
waltmg for him, It was not possible for him to 
dispose of the matter without him. So he has requested 
Vishwanathbhat (0 come imnuediately with him, 
No 26] श्री छ २१ जाखर 
आषाढ व. ८ | १६६६ 
जुले २१, १७४४ 
राजश्री विस्वनाथभट वेद 
गोसावी यासि-- 
विनती उपरी तुम्ही आम्हांसी करार करून गेला कॉ, उदईक राजश्री 
कोनेरपंतास घेऊन येतों, त्यासी तुम्हांस जाउन पाच साहा दिवस नाळे; अद्याप 
घेऊन आला नाहीं हे गोष्ट अपूर्व आइ, या उपरी देखतपत्र पतास घेऊन यणे. 
विलंब न लावणे, राजश्री उदाजी पवार वगरे याकडील कारकून येऊन बसले 
आहेत. त्यांचें बोलावे लागतें तरी अतिसत्त्र पतास घेऊन येणें. रा छ, 
२१ जमादिलाखर. +षहुत काय लिहिणे हे (बनती मोतब सुद 
. + पुढील अक्षर लेखकाचे, 


( २० ) 


(20 ) Raghuji Bhosle writes to Vishwanathbhat 
that he waited for his arrival with Konerpant for 
5 or 6 days and requests him to come imme- 
diately, Udaji Pawar’s clerks want to consult hin 


No 27 ] श्री आषाढ वद्य १० । १६६६ 
जुले २३, १७४४ 
तीथेस्बरूप राजश्री बाळंभटदादा 
वडिलांचे सेवेसी, 


अपत्ये विश्वनाथार्ने दोनी कर जोडून चरणाबरी मस्तक ठेऊन 
शिरसां नमस्कार, विनंती उपरी येयील क्षेम ता आषाढ वद्य दशमी 
पावेतो. सुखरूप असो विशेष, तुमचा निरोप घेऊन आलों ते औरंगाबाजेस 
घुखरूप पावला, पुढें मजल दरमजल सेनासाहब सुभानिशी गंगा उतरून 
पेत असो; बुधवारी शहरांतून कूच करून निघालो ते पेठणास आलों तेथून 
निघालो ते विसगावास आली, पुढे मजल दरमजल येत असो. निरा उतरून 
आम्ही देऊरास येतो, तुम्ही देउरास सामोरा येणें. यानंतर त्रिकमजी शेटीचे 
दुकानीची दो हनाराची हुंडी जासुदा बराबर पाठविली आहे, ती शाकारणें, आम्ही 
नेरेषर आल्यानंतर तुम्हास पत्र पाठऊ. दरवारचें वर्तमान सविस्तर लिह्दोन पाठवणे, 
भाणि भेटीस मुहूते पाहोन तुम्ही येणे, बहुत काय लिहिणे हे विनती, 

( 27 ) Vishwanathbhat from Tisagaon writes (0 
Balambhat that he would on his Way, cross the Goda- 
vari and also the Nira and halt at Deur. Rs. 2000 are 
sent by check, Jt should be accepted. 

No 20 | श्री आषाढ १६६६ 
जुले १७४४ 
त्रिवगांस विनेती उपर, राजश्री राघो (णो) जी भोसले याची बोली 
हली आहे, त्याचा निगम करून त्यास आलबत घेऊन येणे, व होनाजी 
प्रोदिते ब बहिरजी माहछीक यांस समजाऊन घेऊन येणे व कडेबलितचे 
कागद ब स्वराज्यांतील कोनता प्रगना देतील तो व अटोळे व पवार बगैर 
पांचे हातराखे घेऊन सत्वर येणे, व बाभाव्या ( बरव्या ) कडील बला माणूस 


( २१ ) 


घेऊन सत्वर येणे. आनमान कराछ तर तुम्हांला आमची आन आसे. कलल 
पाहिजे. बहुत काये लिहिणे, ह विनंती, 

( 28 ) Raghuji Bhosle requests the three persons 
vis, Vishwanathbhat, Govindrao and Vithobs Naik 
Wakde to come to see him as early as possible as 
settled, The whole letter is written by Raghuji himself. 


No 29] श्री २७ जमादिलाखर 
आषाढ वद्य १४।१६६६ 
जुले २७,१७४४ 
राजश्री बाळभट ब राजश्री 
विश्वनाथभट गोसावी यासी 
अखडितलक्ष्मीअलकृत राजमान्य, ओ कासीाबाई भोसली दंडवत, उपर 
येथील कुषल जाणोन स्वकीये कुशल लेखन करीत जाणें विषेश, श्रावणमास 
समीप आला, खचेवेचास अहिलं पा, त्यास खचाची बोड आहे याजकरिता 
पत्र पा आहे, तर आम्हांस अगत्यरूप रुपय ५०० पाचसे पाठवुन देणे, अन- 
मान सहसा न करणें, आधी आधी लिगा प्रा रा सत्वर पा, चिरंजीव बाबा 
आलिया, आधी तुमचे रा वारितील, हे निशा जाणोन श्रावण मासाकारेतां 
सदरहू प्रा खचास पाठवून दण, विलब सहसा न करणे छ. २७ जमादिलाखर 
बहुत काये लिहिणं. 

( ४) ) Kasha Bhosle, mother of Raghuwi, requer 
sts Vaidya brothers to pay Rs. 500 without tall to 
meet the expenses of Shravan, which will be re- 
burned by Raghuji on his arrival. 

No 30] श्री 


श्रावण झु, १। १६६६ 
जुडे २९, १७४४ 
~ / ० ७. = ~ ~ 
राजश्री विसोबा वैश्य गोसावी यासिः-- 
अखडितलश्मी अळकृत राजमान्य स्नो राणोजी भोसले दंडवत. येथील 
कुशल जाणून स्वकीये कुशल लेखन करीत गेले पाहिजे. यानंतर रोजमुरीयासी 


६०० / 


बहुत दिवस नाले, याजकरितां शागीदेपेक्षा वगेरे माणसँ.रुसोन आपले घरी 
जाऊन बसली. आम्ही रानमुरीयाची वाट लागत नाहीं, याजकरितां तुम्हांकई 
सातारियासी यावे तर आमचे शरौरास सावकास वाटत नाहीं, याजकरितां 
येण न जाळे. याजकरितां तुम्ही रोजमुरीयाविसी गईंगुदर करिता तर न करणें. जे 
रुपये होतील ते व्याजसुद्धां दिल्हे जातीछ आणि पुढें जो मामला विल्हे लागणें 
तो तुमच्या हातें विल्हे लागला जाईल, तरी येथून रोनमुरियाकारितां जासूद 
पाठविला आहे, तर आधीं रोजमुरियाचा येवन मारनिलेच्या पदरीं घालणें, 
आनमान सहसा न करणं, बहुत काये लिहिणं+हे विनंती, 


+ पुढील अक्षर लेखकाचे. 


(30) Ranoj! Bhosle requests Vishwanathbhat (0 
arrange to have his allowances paid without further 
delay. He wants to pay his servants their Wages. He 
was unable to go 600 Satara owing to ill health, 


No3I] : श्री 
श्रावण गु,१, १६६६ 
जुले २९, १७४४ 
राजश्रिया विरानित राजमान्य राजश्री गोविंदपंत सुभेदार स्वामी 
गोसावी यासी 
सवक बालभट वेद्य कृतानेक सां नमस्कार विनती उपरी येयील क्षेम 
जाणोन स्वकीये कुशल लेखन करीत आसिले पाहिज, यानतर तुम्ही पत्र पाठविले 
ते प्रविष्ट नाहालं तेथे लिहिले की, राजश्री सदासिवपंत याकडून साडेचोदासे 
रुपये देविल आहेत, घेऊन पार्वल्याचे उत्तर पाठऊन देणें, म्हणोन लिहिल 
त्यास चिरजाव राजश्रो विश्वनाथभट पुणीयास जावयास देहुरास गेले आहेत, हे 
तेथ येतील, तेथे तुम्ही उभयताहा आहा, तुमचे त्यांचे विचारे जसे होइल तेसं करणे, 
बहुत काय लिहिण लोम असो दीजे हे विनती. 
(3I) Balambhat writes to Govindpant subhedar 
that Vishwanathbhat has proceeded to Poona via 


Deur. He wil], if he likes, receive Rs ]450 from 
Sadashivpant and acknowledge receipt ०( the same, 


( २३) 


No 32 ] श्री श्रावण शु. प्रातिपदा १६६६ 
जले २९ , १७४४ 


राजश्री विसोबा वेद्य 


गोसावी यासि--- 

विनती उपर तुम्हास च्यार पाच चिठ्या पाठविल्या, परंतु तुम्ही आज़न 
आला नाही, तर आम्ही आन रविवारी प्रातिपदेस कूच करून बाठारा पलीकडे 
मुकाम केला आहे तर तुम्ही गोविंदरायास व विठोबा नाइकास सत्वर धेऊन 
येणे राजश्री जनाबा राजश्री बाबूरायाकडून आले आहेत, तर तुम्ही हातरोखे व 
हुजरे ब गोविदरायास व नाइकास सत्वर घेऊन येणें, तुम्ही लिहिल्या प्रमाणे 
ब पे(इ)> सांगितल्या प्रमाणे हातरोखे ब हुजरे व गोविदराव व नाइकास 
सत्वर घेऊन येणे कळले पाहिजे बहुत काय लिहिणे हे विनती, 

(32 ) Raghujl Bhosle requests Vishwanathbhat 
Valdya to start early with Govmdrao Chitnls an 
Nithoba Naik Wakade and see hin ata place neur 
Wathar where he has camped. Janoba of Baburno 


Malhar has come here, T'he whole letter is mn the hand 
Of Raghu] ], 


No 33] श्री 

श्रा. शु. ५।१६६६ 

आगष्ट १,१७४४ 

राजश्री विश्वनाथ भट वैरा 
गोसावी यासि-- 

विनंती उपरी. आम्ही देउराहून आजे पंचमीस प्रातःकाली कूच करून 
सुमुहूते दोन घाटेका दिवस आल्या नंतर स्वार होऊन तलीयाचे व वाठारचे 
दरम्यान मुकाम केला आहे, तरी तुम्हांस सांगितल्या प्रमाणे कार्यभाग करून 
सत्वर येणे, आजीचा दिवस तुमचा मार्ग पाहातो, तरी कायसिध करून सत्वर 
येणें.& बहुत काय लिहिणे हे विनंती. 


* पुढील अक्षर लेग्वकाचें, 


( २४ ) 


(33) Raghuji Bhosle writes to Vishwanathbhat 
that he left Deur on the lst of August in the morning 
and camped between Tale aud wathar and will wait 
for him there the whole day. 


No. 34 ] श्री 
छ, ४ रजब 
श्रा, झु, ६।१६६६ 
आगष्ट २,१७४४ 


~ 


राजश्री विसोबा वेद्य गोसावी, यांसी 
विनंती उपर. तुम्हांकडे हरीपत पाठविले आहेत, तर माजले याचे रुपये 
दिले नाहीत. तरी च्यार माणूस डेऱ्यापासी राइयाला तो पाहिजे तर मावल्याचे 
(ते) बड़े सभर रुपये देणें, आज रोहिल्य'चे रुपये प।ठवर्णे. आज अम्ही चारसँ 
रुपये आणविले होते, यापेकी दोनसे रुपये पाठाबिले ते पावले, बाकी दोनसें 
राहिले ते हरीपताबराबर पाठवणे, अनमान सहसा णे कर्ण, आज राजश्री 
राणोजी भोसळ यांचे रुपये देऊन त्याचे समाधान करून आपल्या बराबर 
घेऊन येणें. आन राजश्री स्वामीस वस्त पाठविली. ती नजर केली, तबा काये 
म्हणाले, तै लिहून पाठविले नाही, तर आम्ही शनवारी हितून कूच करून पुडे 
नात असं तुम्हीही हातरोखे ब आनीक जिगती कामें तुम्हास साँगितल्याप्रमाणं 
करून येणे, अनमान सहसा णे कर्णे, आतां आमाला तुम्ही दिवसगत लावाची 
येसै नाहीं. तर जीं तुम्हाकडे कार्ये आहेत तीं तुम्ही करून सत्वर येणें, अन दोनसे 
रुपय देखतपत्र पाठवणे, आन मावल्याचे रुपये देणे, रोहिल्याचे ही पाठनणें, 
आन राणोजी भोसले यांस येवज देऊन आपल्या समागमं घेऊन येणे. बहुत- 
स्याइवें तर तुम्ही वडील असा, हातरोखे ब हनरे धेणे, आमाला जाट्यांचे 
राबाबयास मागून घेऊन तुम्ही सत्वर येणें, रा छ ४ रजब बहुत काये लिहिणे. 
लोम असू दीजे हे विनंती, 
( 84 ) The whole letter 38 written by Raghuji in his 
own hand. He requests Vishwanathbhat to pay 
with Hari Raghunath Jog, Maval’s revenue of Rupees 


I00 for the payment of Rhoila’s remuneration and after 
satisfying Ianoji with the money, he wants, to bring 


( २५ ) 


him before him. He wanted to know how the King 
Shahu liked the thing presonted. Vishwanathbhat vas 
asked to do all business that was entrused to him and 
come to see him early. 


No, 85 ] श्री 
छ, ७ रजभ-रावेवार 
श्रावण शु. ९।१६६६ 
आगष्ट ५,४४ 
रा विश्वनाथ भट वेद 
गोसावि यात 
विनंती उपर जयापा सेटे यास रुपये देविले. ते दिल नाहींत तर देणे 
आज येते समई रानेश्री राणोजी भासले यांचा ही येवज देऊन समागमे घेऊन 
येणे आज हात रोखे व हुजरे ब जाट याचें कार्य करून सत्वर येणें, आमचे कूच 
सोमवारी आहे छ ७ रजब बहुत काय लिहिणे हे विनंती मोब सुद 
( 35) Raghuji again writes to Vishwanathbhat the 
same matter as contained In the letter of 2-8-44 
and in addition requesis him to pay money to 
Jayppa Shete. The whole letter is in his hand. 
No 86 ] भी 


श्रा, शु. १०।१६६६ 
आगष्ट ६, १७४४ 
राजश्री विश्वनाथभट वैद्य: 
गोसावी यासि 
स्नो रघोजी भोसले सेनाहाइईब सुभा दंडवत, बिनंती उपरी येथील 
कुशळ जाणोन स्वकीये कुशल लेखन केल पा विशेष, तुम्ही पत्र पाठविले तैं 
पावोन लिहिला अर्थ कलो आला. माहाराज राजश्री स्वामीकडीछ मजकूर 
लिहिला, तर तुम्ही शाहाणे आण आमचे इतबारी जाणोन आम्ही तुमचा 
मरवंसा केला आइ, तर नाटायाघा ब तुम्हास सांगितल्याप्रमाणे हातरोखे ब हुजरे 
¥ 


(२६) 


घेऊन सत्वर येणे. येथून सोमवारी कूच करून तुमचा मार्ग तळावर सडे पाहातो. 
तर तुम्ही सोमवार प्राथःकालीं स्वार होऊन येका प्रहरांत येऊन पोहोचणे. # जाट 
यांचे हातरोखे व हुनरे घेऊन सत्वर वेण, आनमान कराल तरी तुम्हांला आमची 
आन आसे, कलल पाहिजे बहुत काय लिहिणे हें विनंती.% 


* मधील अक्षर रघूजीचें 

(36) Raghuji after receipt of Vishwanathbhat's 
letter again writes him to start immediately from 
Satara and see him with the things mentioned Il) 
previous letters in a few hours without fail at Tale. 
He was waiting for him there alone, 


No 37 ] श्री 
श्रा, शु, ११। १६६६ 
आगष्ट ७, १७४४ 
राजश्री विसोबा वेद 
गोसावी यासि 
विनंती उपर तुम्ही याल तवा राजेश्री गोविंदराऊ यांस घेऊन येणे 
आनमान सहसा णे कर्ण उदईक सोमवारी गोबिद्रायास घेऊन येणें, हातरोखे 
व हुजरे व जाट याचेही करून सोमवारी गोविंदरायास घेऊन येणें कलले 
पाहिजे बहुत काये लिहिणें हे विनंती, 
(37) This 5. another letter by Raghuji to 
Vishwanathbhat, in his own hand, requesting to come 
immediatly with Govindrao Ohitnis. 


La) 


No, 38] श्री 
छ ११ रजव 
श्रा. शु, १३।१६६६ 
आगष्ट ९, १७४४ 
राजश्री विश्वनाथ भट वेद्य गोसावी यांसी. 
श्रो रघोजी भोसले सेना ठाहेब सुभा दडंबत विनंती उपर, येथील कुशल 
जाणोन स्वकीये कुशल लेखन केलें पा, विशेष तुम्ही पत्र पाठाविळे तें पावोन 


( २७ ) 


लिहिला अर्थ कलो आला. राजश्री गोविंदराव व आपण उदईक येतों म्हणऊन 
लिहिले, त्यास आम्ही तुम्हां करिता खोळाबलों आहों, तर तुम्ही, राजश्री 
गोविंराव, राजश्री विठोषा नाईक वाकडे यांस घेऊन सत्वर येणे, येथ रा 
बाबुराव मल्हार यांजकडील रा जनोषा यांस घेऊन रा इयामराब व 
त्रिबकराव आले आहेत. तर तुम्ही अविलबे येण, हातरोख येते समयी घेऊन 
येणे. जाणेजे छ ११ रजब # बहुत काये लिहिणे ह विनंती, 

* पुढील अक्षर रघूजीचे 

(38) Having received Vishwanathbhat’s reply to 
his letters Raghuji Bhosle writes to him that he was 
waiting. He should come tomorrow With Govindrao 
Chitnis and Vithoba Naik Wakade. Janoba of Babu- 
reo Malhar, beng 8 Darakdar of Gangathadi, has 
arrived with Shyamrao Takale and Tryambakrao, So 
no time should be lost to start. 


No. 39] श्री» शकर 
श्रावण १६६६ 
आगष्ट १७४४ 
ती्थेस्वरूप राजश्री बालभटदादा 
बडिलांचे सबेसी 
आपत्यासमान विश्वनाथभट साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी. 
राजश्री अण्णाकडोन तुम्ही जाऊन सांगणें कीं, ज्या प्रा येथून 
करार करून गेलां त्या प्रा येथे उभयतांजवडी बोलोन शा साडेसात लक्ष 
करार केले आहेत, मध्यस्त मातबर असावा, म्हणोन बोलिले होते, त्यासि राजश्री 
बाबुराव मल्हार याकडील रा जनोबा मध्यस्त घ्यावा येसी करारी केली आहे. 
येस त्यास सांगोन त्याचें उत्तर लेहोन पाठवणे महणजे यांची निशा 
जाहाली. नाहीं तरी ने बोली केली, त लटकी येस होणार, यास्तव रा 
निलोपतास याप्रा सांगणे, नुम्हांपासून बोलोन आलों त्याप्रा येथे करारी 
केली आहे, येतै त्यांस सांगोन चिटया पाठऊन देणे. म्हणने यासि तेथें घऊन 
येतों, पत्र दशनीं आर्धी त्याकडे जाऊन त्यास सांगोन चिटी पाठऊन "देणे 


( २८ ) 


यानतर जिन्नस येणे प्रा पाठविणे. तांदूळ बारीक ८८२, डाळ उतम ८८२ 
दोन पाइली हळदी बारीक०० १येकरोर व छिगले व रजई येसी पाठऊन देणं,-- आणा- 
कडील कागद राजपत्रे आहेत ती आणणें, बहुत काये लिहिणे. आणाकडेस जाऊन 
त्यास येकांती काग(द) देऊन उतर घेऊन पाठवणे, हे विनंति. राजेश्री ग्रोविंद- 
राच यास चिटी पाठविली आहे. ही त्यास देऊन त्या(स) सत्वर पाठवणे, 
बोलिल्या प्रो करार होय सारिखा आहे हे विनती.+ 


सेबेसी हरी रघुनाथ जोग सां नमस्कार कृपा लोभ असो दिला पाहिजे 
हें विनंति. 
( 39 ) This letter contains matter revealing how Vish 
wanathbhat was arranging to pay Rs. 73 lacs to’ 
Raghuji Bhosle. 


+ मधील मजकूर लेखकाच्या हातचा 


[ 040] गी+शकर 
श्रावण वद्य ९।१६६६ 


आगष्ट २१, १७४४ 


वडिलाचे झैवेसी विश्वनाथ भट साष्टांग नमस्कार विनंती, ता श्रावण 
बहुल ९ जाणोन क्षेम असो विशेष राजश्री उदाजी पवार व विरापा यांचे 
हातरोख व हुजरे पाठवून देणे, दरबारचं वतमान लिहोन पाठवणे, मोजे>«कराष्डी 
येथील पाटील तेर्थे आले आहेत, गुदस्ताची खडणी मनास आणून कांह ज्याजती 
जाहले तर करून त्यास वस्त्रे देऊन रवानगी करणें. पार्टाल मारास बहुत राज 
न ठेवणें, आम्ही लवकरच येता +बहुत काय लिहिणे, दरबारचा मजकूर सविस्तर 
लिहिणे. तुम्ही घरी सावधपणे राहाणे रा नारोपंत गद्रे यांचा कागद पा- 
होन खंडणी करणें, आम्ही सत्बरच येतो हे विनती.+ 


eno 


+ मधील मजकूर लेखकाच्या हातचा >काऱ्हारी 


( 40 ) Vishwanathbhat writes to Balambhat to send 
bhe letters of Udaji Pawar and Virappa and asks 
him to settle the revenue of last year with the 
Patils of Karhati and send them back after giving 
robes and not to detain then: any longer. 


( २९ ) 


No 4I] श्रीन-रामचद्र 

भाद्रपद १६६६ 

सप्टबर १७४४ 

पुरवणी राजश्री बाळभट व राजश्री 
विश्वनाथभट वेद्य स्वामी गोसावी यास 
विनती उपरी तुम्ही धसाजी गवाणकर याबा पत्र पाठावेलें पावले, रुपयांची 
तरतूद करून पाठवावी म्हणोन लिहिलें येसीयासी आम्ही या तरतुर्देतच आहो 
दसरा दिपवाळी कारणें तुमचे रुपये पावत करून देऊं. सविस्तर अर्थ राजश्री 
संभाजी पडवळ व राजश्री सिवाजीपंत यांसि पाठविले आहेत, हे सांगता 
कळेळ.-- येक वस्त आहे. त्याचे रा होऊन आले, म्हणजे स्वामीचे शा पावते करून 
देतो. आमची »नातवानी आहे विचारें उगवून घ्यावे. मारनिले उभयता 
लक 


सांगतां कळेळ, कुणाबिणीविर्सी ।लेहिळें होते, येशास पेसजी येक पाठविलीच होती 


~ 


हाली येसी व मुलें २ व पोरगे दोघे पा आहे. घेऊन पावलियाचा जाब पो. 
मायेने माणूस तगत, येसा विचार आहे. शाहाणे लोकांस विशेष काय लिहिणे, 
आम्ही स्वामीचे सेवेसी चाकरीस चुकला नाहीं या उपर आवधी इमारत आपणा- 
वर आहे. आपले वडिलांचे इमान शफत खरें करावे, हुद्दा सरंजाम करून 
घ्यावा, माहाराजा कडून ऊर्जित करावे, दुष्टांचा उपमर्द करावा. इरे घरावी, 
माहाराजांच दर्शन करवावे, जागें घर नतन करवावे. उपराळा मदत करावी, 
इरे धरावी. दया कराबी हे विनंती, खडावाजोड रंगीत जोड २ पो, धणे हुजुल.+ 

> गरीबी +मधघील मजकूर भगवंतरावाचे हातचा 

( 4| ) Bhagwantro Amatya writes to Vaidya brothers 
that the money borrowed, will be returned beforc 
Dasara, after scllmg an ornament, 
No 42] श्री 

सकल भाद्रपद शुद्ध १० [१६६६ 

सपटबर ५, १७४४ 
राजश्रियाविशानित राजमान्य राजश्री रामाजी मल्हार चर्व स्वामी 
गोसावी यांसी 
सेवक बाबूराव कोनेर व विठोबा नाईक वाकडे व विसाजी रघुनाथ 


( ३० ) 


बे लावगनकर कृतानेक नमस्कार विनंती. उपरी राजश्री रघोजी बाबा 
मोसळ यानीं अजम चदाखान यांची मामलीयत तुमचे हवाली केली, त्यास 
तुम्ही पोहाचवावयाची जामीनी मागितली, त्यास तुम्हांजवळ अवरंगाबादेनजिक 
येक मजलीच्या अतरानें राजश्री शामजी गोविंद टकले याचे स्वाधीन बदाखान 
यांस झा भाद्रपद सुध दसमी ता दोन महिनिया पोहोंचाऊं, सदरहू चदाखान 
मारानेळे जवळ न पोहोचाऊ तरी राजश्री रघोजी भोसछे यांणी खानमजकुराचे 
ऐवणीं तुम्हापासून रा १००००० एक लक्ष घेतले, ते रुपय व्यानसुद्धां देऊन. 
राजश्री रघोजीबाबाचे खता प्रा मिताचे व्यान देऊ, मिती भाद्रपद सुध दशमी 
शके १६६३ रक्ताक्षीनाम सवछरे बहुत काये लिहीणे हें विनेती, 

( 42 ) Baburao koner, Vithoba Naik Wakade and 
Vishwanathbhat undertake to hand over Chandar 
khan to Sham]ji Takale The father in law of Ramaji 
Malhar Barve, who was to come to receive him near 
Aurangabad within 2 months and to pay one Jac of 
rupees to Ramnaji Malhar Barve with Interest, which 
he paid tu Maghuji Bhosle as the ransum for the 
Chalidasalheb. if he ॥8 not handedover. Jama]! Barve 
was (0 enjoy the Imamnlat cf Chanda khan’s territory 


by the contract. 
No, 43 ] श्री 
भाद्रपद शुद्ध ११।१६६६ 
नकल सपटबर ६, १७४४ 
रानश्री रघोजी भोसले सनासाइबसुभा 
गोसावी यासी 
श्रीसकल्गुणालकरण अखंडितलध्मी आलकृत राजमान्य भो. रामचद्र 
मल्हार आसिरवाद विनंती. अहुरसन खमस आर्षन मया आलफ, अजम 
चदास्त्रान याची मामलीयेत मो रो ७५०००० साडेसात लक्ष केले, त्यांपेकी 
खान मारानिलेचा लेक वोलीस तुम्हीं ठेवून त्याजबरी रुपये ३००००० तीन 
लक्ष ठेविले, बाकी खान मार याजवरी रुपये ४५०००० चार लक्ष पनास 
हजार करार करून वसुळास आमचे स्वाधीन केला, सदरहूचा वसूल आलियावरी 


(२१) 


१५०००० खाजगत खर्चा पेकी. - 
१००००० हाली दिल्हे ते ध्यावे, 
५०००० मागील कने तुम्हाकडे येणे 
त्या येवर्जी 
१५०००० 
१००००० राजश्री विठोबा नाईक वाकडे 
यांचे कजे खान मार याचें 
येवज, 
७५००० विठोबा नाईक वाकडे 
२५००० विश्वनाथभट वैद्य 


२ ५ ०७०० 


येकृण दोन लक्ष पनास इनार अवल वसल येईल, तो घेऊन त्यांपैकी दोन लक्ष रुपये 
उभयतां घेऊन, त्याउपरी आपले पनास इजार घेऊन बाका दोन ल्क्ष राहिले, 
त्याच्या वराता करणें, पावते करून, खान मारनिले कडील वसल न जाहाल। 
तरी कराराप्रमाणे तुम्हीं रुपये देणें, चंदाखान तुमचे स्वाधीन क्रून. %शिसा- 
बासा तुमचा. मिती भाद्रपद शुध ११ येकादरा, खान अजमचेदाखान याही 
साडेचहू लक्षाचा निर्गम करून दिल्हा, तरी त्यास निरोप देऊ शके १६६६ 
रक्ताक्षीनाम सबछरे हे विनंती. 
2% जबाबदारी 

( 48)This letter contains the detmls of 7! lacs 

which Raghu]! Bhosle was to receive from the 3 


persons who gave an undertaking to Ramchandra 
Malhar a day before for its payment. 


No 44) श्री+रामचंद्र 
भाद्रपद शक १६६६ 
सपटबर सन, १७४४ 
राजाश्रेया विराजित राजमान्य 
रानश्री विश्वनाथभट वेय 
स्वामी गोसावी याति 


(३२) 


पी चिमणाजी नारायेण सचीव नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशल 
जाणून स्वकीये कुशळ लेखन करणें. विशेष, नागोजी नाईक जेघे देशमुख 
ता भोर यांनकडे तुमचे विद्यमानचा येवन आहे, याबद्दल तुम्ही वरातदार पाठ- 
छम निकडी केली आहे, म्हणोन वतेमान कळलें, येसीयास प्रस्तुत हे दिवस 
*गेरइंगामाचे आहेत; येवज ये समई योजत नाहीं. याकारतां हे आपल्याकडे 
रदबदल करितील, ती मान्य करून आणखी मुदती यास ती महिन्याची देऊन 
विचारे करून यांजकडून निकाल होऊन ये ते करणें. यांचा वोढीचा प्रसंग बहुत 
आहे. तरी याचा अथ पाहोन याजपासून मुदती फुरसतीनें येबन उगऊन घेणे, 
+बहुत काय लिहिणे लोभ असो दाने हे विनंती, 


+ पुढील मजकुर सचिवाच्या हातचा 
(44) Chimnajl Narayan hachiv requests 
Vishwanathbhat Vaidya to give Nagog! Naik Jedhe, 
time to pay the money as he was Iinan embarassed 
condition then 


No 45] श्रा+रामचंद्र 
१५ साबान 
भाद्रपद वद्य १।१६६६ 
सपटंबर ११,१७४४ 
पुरवणी बाळंभट व राजश्री विश्वनाथ 
भट वेद्य स्वामी गोसावी यासि 
विनंती उपरी. सुदूर सन खमस आबैन मया आलफ चिरंजीव मुलाचे ल्य़ा- 
कारणें तुम्हां पासून कज रुपये २०० दोनसे घेतले होते, त्यास हालीं रा सभाजी 
पडबळ व देवजी पचार याज बरोबर येणें प्रा रुपये 
२०० ८ मुद्दल 
२७ ८ व्याज 
२२७ ८ 
यकून दोनसे सतावीस रुपये पाठविले आहेत, घेऊन कसबा व रुपये पावलीचे 
उत्तर पाठविलें पाइने, +सवश्च जाऊ, परंतु पत व इतबार उरो, येसी नीत आहे, 


(३९) 


कतबा पाठवून देणे. लोकांचें कजेवाम देणे उदंड आहे. परमेश्वर येवन देईलं 
तेव्हां फेडू. दया करण, १५ साबान हैं विनंती पर हुजूल,+ 


+ मधील मजकूर लेखकाच्या हातचा 


(45) Bhagawantrao Amatya paid Rs, 227 to 
Vaidys brothers which sum was borrowed by him 
for the marriage of his son, 

No, 46] श्री +शकर 
२० सावान भाद्रं ब, ६।१६६६ 
' सप्टंवर १६,।१७४४ 
राजश्री नारोपंत स्वामी गोसावी यांसि 
सेवक विश्वनाथ भट वैद्य कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी, आम्ही, आनी 
नीरे वरून कूच करून श्री मोरेश्ररास आलो, येशीयास कांही क्लाकनांजी ब 
केळपत्रे व दुभते पाठवून देणें. तांदूळ, कणीक ब तूप पाठवर्ण,+ बहुत काये 
लिहिण, दे विनंती, 
+ मजकूर लेखकाच्या हातचा 
(46) Vishwanathbhat halts at Morgaon near 
Jejuri. 
No 47 श्री 
भाद्रपद वद्य १०, | १६६६ 
सप्टबर २०, १७४४ 


विनती उपरी प्रा सुपे येथील हिशेब तेथे आहे तो व बाकीची याद 
गावगनाची ब राजश्री विश्वनाथबावाचे स्वारी मु! निंबुत व मोरस्वर 
येथे आम्हांकडील जमा काय आहे ते यादी पाशेन अगत्य हिसेब पाठाबिला 
पाहिजे, हिसेबाविसीं गुता जाहला आहे, कळले पाहिने, बहुत काय लिहिणे ह 
विनंती. 


(47)In this the halts of Vishwanathbhal are 
given, He was at Morgoon on I3-0-42 and 20-09-44. 


(३४) 


No. 48 ] श्री 
आश्विन शुद्ध ११६६६ 
सपटबर २५,२७४४ 
राजश्री बाळभट बावा व राजेश्री 
विश्वनाथ बावा वैद गोसावी यासि. 


अखाडेत लक्ष्मी आलंकृत राजमान्ये लो साहिपतराव तावरे दंडवत विनतं'. 
उपरी येथील क्षेम ता. आश्विन सुध प्रतिपदा प्रयत सुखरूप असो, मुक'म 
सुरज भेळसे तुमच्या भरवशावर काराटीस मुलमानस टाकल्या. तर सं भुसिंग 
जाधव याचें पार भये आहे. तर साहेबी आपला कागद रानेश्री सिबराभ 
पतांस देणं, मुलांमाणसांची खबर घेतील, फार स्याहाव तर साहब खाबंद 


* _ &% 


आहत, बहुत काय लिहिणे, ह विनंती. 

(48) Mahipatrao T'aware of Karhati requests from 
Sura] helse to the Vaidya brothers to write to 
Nhiwaram Tukadeo to protect his family from 
the trouble of Shambhnsing Jadhav. 


[a 


No 49] श्रो 
३ सवाल का, शु, ४।| १६६६ 
आक्टोबर २८, १७४४ 


he 


तुलोनीचा शिक्का शिक्का व मोतंब 
पद्यदलसम दुहेरी 
राजश्री बाळंभट व विश्वनथाभट वेद्य गोसावी यांस 
छ सकलगुणाहकरण अखंडित लक्षुमी आलकृत राजमान्य श्ञां तुळाजी 
आंगरे सरखेल रामराम विनंती, उपरी येर्थाल कुशल 


शश्री” जाणून स्वकीय कुदाल लेखन केले पाहिजे विशेष 
श्री शाहूरप सांप्रत तुम्हांकडून पत्र येऊन कुशलाथ कलों येत नाही 
हृषेण सरखेलस तरी थस नसावे. सदेव पत्र पाठऊन सतोषवीत जावे. 
मुन्नते: तुलसिंहस्य | यानंतर श्रीमंत महाराज स्वामीचे सेवेसी कितेक अर्थ 
मुद्रेयं सर्वोत्क सांगून राजश्री आबाजीपत पाठविले आहेत. ते 
बण राजते. स्वामीचे सेवेसी विदित करितील व तुम्हांस सांगतील, 


तदनुरूप साहित्य करून कार्येप्रवोजन उरकून देऊन 


( ३५) 


मशारनिलेची रबानगी अविलंबं केली पाहिजे. बहुत काय ठिशिणे, लोभ अरो 
दिल्हा पाहिजे. रवाना छश्तवाल हे विनंती, लेखन सिमा तुळाजीचा शिक्का 
(49) ‘Tulaji Angre sends his agent t0 Shahu 
aiid requests the Vaidya brothers to support his 
inission with the King. Abani Itanganath is sent for 
the purpose. 
No, 50 ] श्री 
फत्तेसिहाचा शिक्का | का, झु, ४ | १६६६ 
आक्टोबर २८, १७४४ 
आज्ञापत्र समस्त राजकार्य धुरंधर विश्वासनिदी राजमान्ये राजश्री फत्तासँग 
भोसले ता मोकदमानी मौज भोसे ता चाकण 


श्री ।शिवशभु सा खमस अमन मयाअल्फ मोजे मजकूर पेशी 
स्वामिनि शाहूभूपे | पासून वदमृत राजश्री बाळंभट वेद्य, सनिध 
चपाथिवो त्तंसो परि | राजश्री स्वामी जकडे मुकासा दिल्हा आहे, तेणे 
णतचेतोवृत्तः फत्ते प्रा सालमजकुरी करार असे, तरी तुम्ही यासी 

सिंहस्य मुद्रेय रुजू होऊन मोजे भजकूरचे मुकास बाबेचा वसूल 


सुरलीत देण, जाणिजे छ ३ सवाल निदेश समक्ष, 
लेखनाबाधि मुद्रा. 
शिक्का व मोतेब वाटोळे दुरेधी, बार सुरु सुद बार 
No.5] ] श्री 
का, शु ४ | १६६६ 
आक्टोबर २८, १७४४ 
छ #मा अनाम देशमुख प देशपाडे ता चाकण तरकार जुनर यासी, 
फत्तेसिंग भोसले यु खमस अर्बन मया अलफ मोने भोसे ता मजकूर हा 
गाव पेशजी पासून वेदमूते राजश्री बाळंभट वेद्य, संनिध राजश्री स्वामी, 
याजकडे मुकासा दिल्हा आहे तेणे प्रा सालमजक्कुरी करार अस, तरी तुम्ही यासी 
रुजू होऊन मोने मजकूरचे मुकासबाबेचा वसूल सरलीत दवणे, जाणिजे छ २ 
सवाल निदेश समक्ष लेखनाधिमुद्रा 
बार सुरु सुद बार 


६ महशूर, मशरूल, 


( ३६ ) 


(50-5]) These are the vrders by Fattesingh Bhosle to 
Deshmukh and Deshpande of Tarf Chakan and. to mor 
kadam fo pay Mokasa vf Bhose to Balambhat Vaidya, 


No. 52] श्री 
६ शोवाळ का. शु. ७ | १६६६ 
आक्टोबर ३१, १७४४ 
राजश्री बाळंभट व विश्वनाथ भट वैद्य गोसावी यांस 
छ सकल गुणालंकरण अस्वंडित लक्षुमी आलंकृत राजमान्य क्षां तुळाजी 
आंगरे सरखेल रामराम विनती उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन 
केलं पाहिजे बिशेष, श्रीमंत राजश्री स्वामीचे सेवेसी खजूर ब सोढे ब मासे 
बोंबील पाठाबिले आहेत. स्वार्माचे सेवेसी रूजू करून प्रविष्ट जाहास्याचे प्रत्योत्तर 
घेऊन पाठविणे, वरकड दरबारचें वर्तमान सविस्तर यथंभूत लिहून पाठविले पाहिजे, 
बहुत काय लिहिणं लोभ असो दिला पाहिने, रवाना छ ६ माहे शोबाल हे बिन्ती, 
लेखन सिमा 
(52%) \rbicles sent as presents to the King by 
Julaji .\ngre through Vardya brothers. 


NO 90 श्री 
का. शु, ७ | १७६६ 
आक्टोषर ३१, १७४४ 
राजश्री बिश्वनाथभट वेद्य 
स्वामीचे सेवेसी त्रिबक विश्वनाथ केतकर सां नमस्कार विनंती 
उपर, वेदमुहूती राजश्री सदाशावभट सोमन यांसी रुपये १००० येक हजार 
देणे, मिती कार्तिक सुघ ७ सप्तमी शके १६६६ रगतक्षी नामसंवत्सरे. 
(53) Trimbak Vishwanath Ketkar requests 
Vishwanathbhat to pay one thousaud Rs, fo 
Sadashivbhat Soman, 


( ३७ ) 


No. 84 ) श्री 
कातिक शु, १९ | १६६६ 
नोव्हूबर ५, १७४४ 
राजश्री विश्वनाथभट वैद्य स्वामीचे ठेवेसी, 
सेवक बाबुराब भो नमस्कार विनंती उपरी, आमचा येवज तुम्हाकडे 
येणे तो राजश्री जगाबा नाईक गोडसे यास रा २७०० सताविसे देणे, मि 
कार्तिक सुध द्वादसी बहुत काय लिगा है विनती, 

(54) Baburao Bhosle reguests Vishwanathbhat 
that Rs. £700 should be paid to Jagobu Godse out of 
the money due from him. 

No 56 ] श्री4-शकर 

कातिक वद्य १११६६९ 
य नोव्इंबर ९, १७४४ 
तीर्थरूप रानश्री बालंभटबावा वडिलांचे सेवेसी आपप्ये विश्रनाथभट 
बेच सा नमस्कार विनंती उपरी, येथील वर्तमान कार्तिक वद्य प्रतिपदा मुकाम 
मोने तिवसी मंगळवेढे यथास्थित असे, यानंतर रानत्री सिवराम तुकवेव 
करमरकर यासी कजे रुपये १०० येकसे ग्राबयासी आम्ही येथें मान्य कळे 
आहेत, तरी सदरहू शा राजश्री बाळाजीपंत फाटक याजपार्सी देणे, येवन देणे 
बाबत वेटे खरकारांत वाडेली येकसे रुपये बालानापंतापासी द्यावे, बहुत काय 

लिहिण हे + विनंती, 
+ पुढील अक्षर लेखकाच्या हातच 

(55) Vishwanathbhat writes to Balambhat from 
Tiwasi that Rs. I00 should be paid to Balajipaut 
Phatah on behalf of Shivaram Tukdeo. 

No 56] श्री ३ जिलकाद 
मार्ग झु, ४ | १६६६ 
नोव्हेंबर ११, १७४४ 
शिक्का व मोतेब पद्मदल सम दुहेरी 
राजश्री बाळंभट व राजश्री विश्वनाथ भट वेद्य गोसावी यांस, 
सकलगणालंकरण अखंडीत लक्ष्मी आलंछृत राजमान्य आ तहाजी भांगरे 


( ३८) 


सरखेल रामराम विनती उपरी, येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन 
करीत असिल पाहिजे विशेष, साप्रत आपणाकडून पत्र येऊन कुशलार्थ कलो येत 
नाही, तरी यैसै नसाव, सदेव पत्र पाठऊन स्नेहाभिवृद्धि केली पाहिजे, वरकड 
दरबारची बातप्रा साधत कळावी याकरितां पत्र लिहून मुजरद जोडी आपणाकडे 
पाठविली आहे. तरी राजश्री स्वामीची मर्जी कोणेविचारावरी आहे इकडील 
मामिस्यावरी काय निमित्य रोदा करितात बाचा अथ शोधन राजश्री स्वामीची 
%निशा बरासा करून सतोशी करावे, इकडील वकिली उभयतावरी असतां दरबारीं, 
बोलाचाली प्रसगोचित जपोन, उत्तरास प्रत्योत्तर समर्पक देऊन वरचेवरी निशा 
करीत जावें आणि वतमान लेहून पाठवीत असिले पाहिजे. बहुत काय लिहिणे 
लोम असो (दिल्हा पाहिजे. रवाना छ ३ माहे निहकाद हे विनती ( लेखन [सिमा ) 
शिक्का-तुळार्जाचा सरखेलाचा 


न| >. es ---न------> — >>> -  -- -:>:>-->--:>-->>>_-८--- DOSS 


2६ खात्री, समाधान 

(66 ) पे] Angre Sarkhel requests Vaidya brothers 
650 be Informed why he should have Incurred the 
displeasure 0 the King and that it should be 
removed when occasion Goines, 


No. 87 ] श्री 


शके १६६६ 
सन १७४४ 
राजाश्रेयाविराजित राजेश्री हरी रघुनाथ ज्ञोग 
स्वामी गोसावी यासी, 
सिवभट साठे ङृतानेक नमस्कार उिनती उपरी. तुम्हांकडील वर्तमान 
कलां आले नाहीं, तरी सविस्तर वतेमान लिहिणे, बिशेष, तुम्हांकडे रुपय आपले 
१०० मुदल सँभर व व्याज माइ २४ रा ७५ येकूण पावणे दोनशे जाहाले, 
रा गोप!ळपंत खोलापुरकर यास देणे, पावलियाची रातिद घेणें आणि दरबारचे 
सबिरतर वर्तमान लिहिणे ब आपण सातारीयाचे से पनास छा आपण देणे 
असेत त्याकरिता गोपाळपंतास सांगितळं असे. तरी त्यास साय देन, केसोहरी व 
कार्सभट खरे त्यांचे सभर देणे असेत 'तर तुमचे आपणावरी हेच उपकार 
'होतील, बहुत काये लिहिणें दे विनंती, 


( १९) 


बाळू माणस पाठविला असे, यास रा १ येक खर्चास देणें, मजुर देऊन, , 
[ 57 ] Shivbhat Sathe asks Hari Raghunath Jog to 
give Rs 300 to Gopalpant kholapurkar will pay 
them to Keso how Kasibhat Khare. ' 
No. 58] श्री 
माग, व, ६ | १६६६ 
डिसेबर १४, १७४४ 
राजश्री दामाजी शकर कमावितदार पा सुपे गो. 
अखंडितलक्ष्मा अलंकृत राजमान्ये स्नो बसबंतराऊ खासखल रामराम, 
सुहूर सन खमस आर्वेन मथा अलफ मोने कार्‍्हाटी हा गाऊ इनाम व मोजे 
बऱ्हानपूर ह्वा गाव मुकासा राजश्री बाळंभट व विस्वनाथभट वेद्य यांजकडे 
आहे तेथे तुम्ही रोखपत्र करून उपसर्गे देतां म्हणून विदित जालें, तर है गोष्ट 
कायाची नाहीं, या देखतपत्र दोही गावांस रोखेपत्र करून उपस न देणे फिरोन 
वोमाट आलिया कायोत येणार नाहीं, देहाये मजकुरच्या रखवालील सटबाजी 
मारे पाठविले आहेत तर उपरगे न देणे जाणिजे छ २० जिलकाद बहूत काये 
लिहीण, सही 
( 58)An order by Basawantrao Nhaskhel fo 
DamayJi Shankar Subhedar of Supa not to obstruct 
Mabwa]i More to recover money of Babati of harhati 
and Mokasn of Barhanpur, on behalf of Vaidya bro- 
thers who have to receive these amotnts ‘The last 
Word सही is written by the writer hunnisell. 
No. 59 ] श्री वेशाख १६६६ 
एंप्रेल सन १७४४ 
राजाश्रया विराजित राजमान्य राजश्री 
बाळंभट व ता राजश्री विश्रनाथभट 
वेद्य स्वामी गोसावी यासी 
पो मोरो नारायण कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशल 
जाणून स्वकीये कुशल लेखन करीत असिळे पाहिजे विशेष, पत्र पाठविले ते 
पावले. तेथें लिहिछे की, घरांत समाधान वाटत नव्हते, त्याचें वर्तमान लेहून 
पाठविणे. त्यास तूते कांही आरोग्य जाले आहे. आपणांस कळावे, अम्ही येते 


( ४० ) 


समई अपणांस विनंती केली होती. त्यास दाली राजश्री रघोजींबावाही आले 
अहेत, तरी आपण मान्य केले आहे. तरी त्यांची विचारणा अगत्यरूप करावी, 
अपणाकडे तीर्थस्वरूप राजश्री बाबा व चिरंजीव राजश्री आबा येतील तरी 
आपण ज्या प्राँ बोलिले आइत त्या प्राँ कार्थ करावें. अम्ही यावेसे असेळ तरी 
ळेडून पाठवावे, म्हणजे अम्ही ही येऊ, दरबारचें वतमान यथास्थित वरचेबर 
लेढुून पाठवीत जावे. बहुत काये लिहिणे कृपा असो दीजे हे विनती. 

रानश्र रामचंद्रपंत यात नमस्कार, चिरंबीव कृष्णाझीपंतात पत्र पाठविलें 
भाइ तें प्रविष्ट केलै पाहिजे, बहुत काये लिहिणे दे विनंती, 

(०9 ) Thr letter छा ९५ theamrival of Raghny af 
Natara, 

No, (() ] श्री भाद्रवद १६६० 
साटबर १७४४ 
राजश्री विखनाथभट वैद्य बावा रचामीचे भेजी, 

छ अखडिनन्ःमी अन्कृत रानमान्य खो नागोजी सजोराळ जेधे 
देशमुख ता भार रामराम विनंती, येथील कुशल जाणून रचकौये कुशल लेखन 
के पाहिजे विशेष, आपण येवजाबद्दल भोई पाठविळे, त्यांणी बहुत +कडी 
केळी आहे, तो अथ पत्री लाइता न ये, गोसावी याचा पक्का तो आपलें पत्र न 
येताच आम्ही. पाठवावा, परतु प्रस्तुत गर इगाम ये समयी येवळांची योजना 
होउन येत नाही, याम्तव अतर पाडल, आम्ही आफ्लै पदरीचे, आम्हास सघ 
प्रकारे भरोसा आपलाच आहे, आम्ही विम्तारे लिहावे पै नाही, सारांक्ष 
आश्रिनमातपबत गोसावी याणी कृपा करून त्हकृब करावें. पुढे दर केसी त्तद 
करून आपला यंवज वारून देऊन. य गोष्टीची निशा आमां दावी, आम्हापासून 
मुदती बहत होऊन गेल्या; परत आपणांस येवज झाडियानसी न पावला, 
यास्तव आपण अनमान मुदती यावया“ कारतील, तरी अनमान सहसा न 
करावा, याउपर आपला यैबन ठेवीत नाही, सदरह लिहिल्याप्रमार्णे निकाल 
करून देऊन, तरी भयास मनाचिटी प'ठऊन उटऊन नेट माहिजेत, वहत 
काय लिहिणं, लोभ अक्षो दीजे हे बिनति, 

( 00 ) narjereo Jedhe reqaests Vala brothois 
to give him to pes ther debt 


छि + 


No, / ] श्रीमुळपीढनिवासिनीप्र ॥ 
शक १६६७ 
सन १७४५ 
राजाश्रियाविराजित राजश्री बिश्वनाथभट बैद्य 
स्वामी गोसावी यासी. 
सेवक व्यंकटराव गंगाधर नमस्कार विनंती उपरी. येथील कुशल 
जाणून स्वकीये कुशल लेखन करणें विशेष. आपण पत्र पाठविळे तें पावोन 
समाधान जाहाले. देण्याचा मजकूर लिहिला. त्यास रिणें, हत्या, वेर हैं 
कोणास सुटे आसें नाहीं. आम्हीची तो आवस्था अहे ती विश्वजनास 
विदित आहे. आपणासही विदित असोन ल्याहाव आसे नाही. आम्होही 
आपल्या दरशर्णास येणार आहो. भेठीआंतीं सविस्तर विदित होईल. 
आपले आशिवोदे कांही काल आनकूल जाला, म्हणजे जसा कलेल तसा 
निगम करूं. यांत आंतराये कदापि होणार नाहीं. आपण सवेज्ञ आहेत. 
आपण जो स्नेह फेला आहे तो वारंवार स्मरतो. निजध्यास आपला आहे. 
कांही संसार कृत्याचा तरी योग असतां तरी त्यामधेच थोड्या बहुतानें 
निगम करितों. प्रस्तुत अन्नव्रास अवकाश नाहीं. असा प्रसंग आहे. बहुत 
काय लिहिणे. क्या आसो दीजे हे विनंती. 
Vyankatrao Gangadhar Hanmante describes his poor con- 


dition and expresses inability to pay the debt at this time. 


art woos बब 


राक १६६७ 
No.2] श्री सन १७४५ 


श्रीमोरया 
वेदमूर्ती राजश्री बाळेभट ब विश्वनाथभट वेद्य यासि. 
श्री नी आज्ञाजे, येथील वतमान येयास्थित असे. 
आपलें वतमान लिहीत गेले पाहीजे. यानंतर श्री च्या अन्न 
उत्राचे गांव मोजे माण व मोजे आंबी येथें रा महादजी खाडकर याज- 


२ 


कडून आंबियाचीं झाडे मोकदमाच्या पासोडींत लाऊन माल जप्त जाला 
आहे, तरी तुम्ही त्यास चार गोष्टी सांगोन आंबियांची मनाई करविली 
पाहिजे. कदानचित राजेश्री च्या कानावर घालणें जाळे तर 
घाळून कार्य केले पाहिजे. मौने भोसरी व मोजे थेऊरचा मार सर्व 
तुम्हांस श्रुत आहेच, अभिमान घरून गांव सुरळीत होत तो अर्थ केला 
पाहिजे. सविस्तर वर्तमान नानाजी महादेव मुखवचने सांगता कळों येईल. 
विशेष काय लिहीणे. 

A request is made to Vaidya brothers to use his influence 


at the Shahu Darbar and see that there will be no obstruction 
to the enjoyment of the mango trees planted at Man & Ambi. 


शक १६६७ 
No, 3] श्रीशकर सन १७४५ 


राजश्री भवानजी बांभले 
गोसावी यासि. 


दा अखंडित लक्ष्मी आर्ेकृत राजमान्य श्रो. बाळभट व विश्व- 
नाथभट वेद्य आसीवाोद. उपरी तम्हांकडीळ कागदपत्र येऊन बहत दिवस 
वर्तमान कळों येत नाहीं, तरी थस न करणें. सदेव आपणाकडील कषळ 
वत लेखन करीत जाणें. यानंतर राजश्री तुळाजीबावा आंगरे यासी पत्र 
पाटवि्े आहे. हें पत्र जयगडास रवाना करणें. तेथून बिजयदुगीस रा 
कारितील कळलं पाहिजे. बहुत काय लिहिण हे आसावाद. 
Vaidya brothers ask Bhawani Bhambale to send to Jaya- 


gad a letter written to Tulaji Angre. The offices will send it 
to Vijayadurg. 


द 


No.4] श्री शके १६६७ 
सन १७४५ 


शिक्का व मोर्तब फारसी लिपींत वाटोळा दुहेरी महमदशहाचे वेळचा- 
( आरंभीचा मजकूर फाटला आहे ) 
रा. रा. विश्वनाथभट वेद्य 
यांचे सेवेसी. 
दा अखंडित ल्मी आर्क्ृत राजमाने स्नेहप्रातिपूवक 
लेखनाथ यैसाजे. श्रीमंत बाबासाहेबी प्रांत देवगड येथील पोतदारी तम्हांस 
दिली अमे. तेन्हे प्रमान आपनही सनद करून दिली आहे. तरी दरसदे 
रा २ दोन प्रमान जमाबंदीवर वसल वरून खाने बहुत काये लिहिने मो 


This isa letter to Vaidya brothers by the Emperor sanc- 
tioning the Potdari of Deogad granted by RaghuJi: Baba at 
the rate of Rs 2 P.C. on the revenue. Mahamad-Shaha was 
ruling at Dilhi between ]I7]6 & l748. 


No.5] श्री छ १ मोहरम 
माघ शु ३। १६६६ 
जानवारी २४, १७४५ 
राजश्री बाळंभट व राजश्री विश्वनाथभट वेद्य 
गोसावी यासि. 


दा अखंडित लक्ष्मी आटंकृत राजमान्य भा, प्रतापजी 
सोमर्वती दंडवत विनंती उपरी. येथील कुशेल लेखन कारित आसिले पो 
विशेष तुप्ही पत्र पो तें उत्तम समई प्रविष्ट होऊन परम संतोश जाला 
थेसीयासी राजश्री बाबूराव याँणीं लिहिलें तेंही वतमान कळों आले, 
परंतु आपला मामिला अवकलेस पडला. तुम्ही दरबारीहून जें लिहिले 
आहे तेथ आमचे मायेचेंच लिहिलें. परंतु चिरंजीव रो सरलस्कर 
दूर प्रों गेले आहेत, आण आवांतर गृहस्त मंडली पुण्य खचे 
करून आदावली घालीत आहेत. म्हणावयासि अथवा माया येक 


४ 


आमची तुम्हासची आहे. आम्ही तो शरीर भोगानें पिडला आहों. आण 
प्रसंगी तुम्ही आहात. हरयेक आम्हांकरितां तुम्हांस सोसावे लागते. 
यास्तव सुभअसुभ पत्री लि आहात. यांत आपण तुम्हांस मात्र लेहावें कीं, 
सर्व वोढा सोसिता याजबा दिवसांच फेरही आपले आहेत. तदनुरूप 
सवास बूघी मचली आणि त्या सारिखेच कर्म घडोन आलें आहे. त्यास तुम्ही 
प्रसंगी आहात. मोहिमेचे काम. आम्ही तो प्रसंगीं नाहीं. चिरंजीव तिकडे. 
आपणापासी सरंजाम रावतांचा अथवा खचाचा. येक रुपये आहे नाहीं, हँ 
कुली वर्तमान रो बाबूराउ रघुनाथ यांणीं निवेदन केलें असेल, आण 
आवांतर परभारंही वर्तमान थंङ्िला असेल. तेथील प्रसंगचा भरवसा 
जाणोन तुम्हापासी मारनिछे रवाना केळे, ते खचोची बेजमी न जाली 
आणि चिरंजीव सरलस्कर यांणी दोनच्यार पत्रें पाटाविलीं कॉ, बाबूराव 
यांसि दरबारास पाठवन देणें. सांप्रत पत्रें ळकरचा आढळा तेही पा आहेत, 
तर जव जाणाछ तव मोहिमेचा अज करून राहाविटी पाहिजे, सरंजाम 
येकरूप नाहीं. तुम्हांपासीं पो. ते मागोन तुम्हांस त्याच्या खचवेचाचे 
बेजमी करणे लेहावी. थेसी आपणावर संकटे आहेत, तरी नहक फेरी 
पडेत ते गोष्टी न केळी पाहिजे. चिरंजीव प्रसगास ये त पावेता. दरबारचा 
रंग व आमचा रंग सवे प्रकार राखिला पो. दिवसांच्या फेरा सारखे 
साहेभूत न होणें. सरंजाम मोहिमेचा. येक रूपय नाहीं. पाचासातानसी 
गेछीया भरम राहात नाहीं. यास्तव अवज्ञा लिही आहे. तुम्ही खोलून 
पत्रें ला आहेत. आपण आण येथें राहावे; परंतु भोगास आले आहे. 
यास तुम्ही काय कराल. आमचा भोग. तु (म्हा) सांसगीक मंडळीस 
सोसावासा जाला. जववरी जाणाळ तव मोहीम मना केली पाहिज. हां 
तुम्हांपासीं रा बाबूराव व माहीश्वर आहेत त्यांचें भक्षावयाचें मानासिक, 
तरी तम्ही त्यास खचोवया देणें. यांस उपवासी मरो न देणें. जैसे कळेल 
तैसें गबलकोटची मोहीम मना करणें. बहुत काये लि छ १ मोहरम हे 
विनती 


Pratapyi Somavansi writes to Vaidya brothers the circum- 
stances unfavourable to conduct the Invasion of Govalcot 
and requests to try that itis postponed, 


7४०. 6 ] श्री ४ मोहरम 
तुलोजीचा शिक्का व मोतंब माघ शु. ६, १६६६ 
पद्मदल दुरेधी जानेवारी २७, १७४५ 


राजश्री बालाजी रघुनाथ गोसावी यांसी 

दा अखडीतलद्रमी आढेकृत राजमान्य स्ना तुळाजी आंगरे 
सरखेल रामराम उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीये कुशल लेखन केलं 
पाहिजे विशेष अजणवेलीस मोर्च बंदी केळी होती, त्यास माघ शुव सौम्य- 
वारी! आरमारावरीं खासा चढोन व खसकीने जमावसहवतमान हला करून 
दोन तास दिवसा किला फुते वेला हें तुम्हांस कळावं म्हणून लिहिल 
असे. अजणवेली फुते ( फत्ते) केळी हे वर्तमान गोवळकोटास कललिया- 
वरी सिदी याकूद गोवळकोट होता, तो दाहा लोकानिसी पढोन गेला. 
मागें कोटांतीळ ळोक होते, त्यांणीं चिपलुणकर गडीमध्यँ होते त्यांसी 
मायावी विचार सांगोन त्याचे निशाण व लोक व बंदरे कांहीं घेतले होते. 
आमचे आमदार लाक गोवळकोटास रवाना केले त्याही एक भला माणूस 
पाठविला की तुम्ही (नि) शाण चढाविछे, बरें उत्तम केले. त्यास दोनशे 
माणस आमचे वर घेणें म्हणून सांगोन पाठविलें. त्यांणा वरून हाक मारून 
सांगीतलें कीं, तम्ही विल्याखाला न येणें आणि वरून» भांडीयांची मार- 
गिरी व बंदुवांचा मार आमचे लोकांतरी केला, त्यार्णे आमचे लोक दाहा- 
पाच जखमी होतांच हला + + दोन प्रहरा करून लोक तेरा चौदाशे 
माणूस होते ते पाणी भरवण वेळे. भगुवारी गोवलकोटही दोनप्रहरा फत्ते 
केला हें संतोषार्चे वतमान तुम्हास कळावे म्हणून लिहिलें आहे. तुम्ही 
आमचे दरबारीं आहा. तरी दरबारचें वतमान वरचेवरी लिहोन पाठवीत 
असिलें पाहिजे. येविसीं बहुत काय लिहिणे. लोभ असो दिल्हा पाहिजे. 
रा छ ४ माहे मोहरम [ लेखन सामा ] 


The capture of Govalcoat and Anjanval is communicated 
by TulaJ! Angre to Balambhat Vaidya. 


कन्यायाम्‌ 


*मांडें-्तोफ. दामले रुजु खू. सु। १३ 


रै 


No. 7 ] श्री माघ शु. ११,१६६६ 
फे. १, १७४५ 


श्रीमंत राजश्री बालंभट व विश्वनाथभट 
वेद्य स्वामीचे सेवेसी 

पोप्ये नारो अनंत कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी. 
येर्थाल क्षेम ता माघ सुध येकादसी शुक्रवार पावेतों मुकाम कयीत भुगांब 
प्रांत देवगड. जाणून रवक्रीये लेखन करावयासी आज्ञा केली पाहिजे. 
वा तिमाजी जासूद याजबा कथात भूगांव पैकी रुपये १००० येक्रा 
हजाराची राजश्री रामाजी नाईक काले यांचे दुकानची हुंडी करून 
पाठविली आहे. येऊन पोहोचल. हजार राचे दंडीस हुंडणाळ व बटा रा 
१४० येक्रसे चालीस पडले. कल पाहिजे. कयोत मारते गुदम्तची जमा- 
नेदी रा मल्हारराम यांनी स्त्रामीजवळ सांगितली कीं, साडे नवहजार, 
त्यास येथें चवकसी कारितां गैन जमाबंदी पांच हजार व पटिया अडीच 
हजार येकून साडेसात हजारचा गुदस्ता आकार आहे, त्यास स्वतानिकाची 
तक्रसीम वजा होऊन उरला येवज मल्हारराम यानीं नेला. सालमजकूर 
आकार म्हणावा तरी दोन गाव अगदीं खराब पडले आहेत. दहागाव 
लागले आहेत. त्यास गांवांत निमे किटी आहे. तीन चार हजार रा 
वसुल जाहाला. त्यास बारासे रुपये पट्या ज्ञाहाल्या. राजश्री रघोजी 
बाबांनीं नजरपटी म्हणून साडेसातशे रुपये घ्रेतळे. स्वतानिकांनी साडेचारशे 
बेतले, बाकी हिशाप्रों जिकडील तिकडे वसूल जाहाला. पुढें जमाबंदी 
होणें असे. श्रीमंत राजश्री रघूजीवाबा वणीचे ठाणीयासी जुनत आहेत. 
ठाणे चांदेयापासून येक्रमजल पुढें आहे. आम्ही श्रीमंताकडे आज स्वार 
हाऊन गेलों, तेथे गेलेयावरी वराताचा मजकूर करून व नजरपटी घेतली 
आहे त्याचीही विनती करून पाहो, भने ऐकिला तर उतमच जाहाले, 
नाहींतर दशन घेऊन येऊं. वराता या प्रातें पेशनी घेऊन दिल्हत होत्यात, ते 
मामलेदारांनीं तमाम माघारिया टाकिल्या. याजकारितां श्रीमतापावितो जातों. 
कळलें पाहिजे. गिरमाजी सिंदा व चिंतोबा व उट येस कृष्णाजी बामन 


७ 


याजबा निरमल्प्रांते सुखरूप आहेत. कृष्णाजी पंत याजमागे पैकिया- 
कारितां विहुळपन्त गेला आहे. संकराजी पंत निमेलेंस पैसेयाबा गेला 
आहे. धोडी मुगांवीं ठेवणें, म्हणून पेसजी लिहीलेत होतेत. त्यास आम्हां- 
जवळ गंगीचा सिंगा व तटू व अधरी निली घोडी व सि[गरू आहे त्यांस 
येथें काय ठेवावी आणे बो कोणती आणावी तें लिहोन पाठाविछे पाहिजे 
त्या प्रो वतेणक करून. तिमाजी फिरोन माधारी आला म्हणजे आम्हीं 
स्वार होऊन देशास येऊ. घोडी या प्रां(ता)स ठेवावी तर येथील कांहीं भरवसा 
पुरत नाही. यात स्वामीचे आज्ञा होईल त्याप्रों। वतेणक वरून. कानो- 
कडील कागदप आला असिला तर तिमाजी बा पाठविला पाहिजे. 
कोकणांत घरी खचेवेचाचा परामृप घेतला पाहिजे. बहुत काय लिहीणे. लोभ 
असो दिल्हा पाहिजे. हे विनंती. 

Naro Ananat Gadre writes to Vaidya brothers that Naza- 
rpatti was taken by Raghuji Bhosle from the village of Bhugaon 


The states had also levied NaJarana. RaghuJi was fightingat 
Vani which is beyond Chanda. 


No. 8] श्री+रासचंद्र माघ १७६६ 
फ १७४५ 


सकलगुण परिपूणे राजमान्य राजश्री 

बाळंभट व राजश्री विश्वनाथभट वेद्य 

स्वामी गोसावी यासि. 
पाप्य भवबंतराऊ रामचंद्र कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी. 
येथील कुशल जाणोन स्वकीये लेखन करीत गेलें पाहिजे. विशेष तुम्ही 
सुभानजी साळोखा याजबा पत्र पाठविलें तें पावलें. लिहिलें वतमान 
कळों आलें. पालखीच्या दांडी विसी लिहिलं होतें त्यावरून हाली पाल- 
खाची दांडी पाठविढी आहे. घेऊन पावलियाच उतर पाठविले पाहिजे. 
राजकी वतमान त्या प्रांतीरचे सविरितर छिहिंले पाहिजे. कोह्हापूरचे राजे, 


< 


धणी व सौभाग्यवती बाईसाहेब तेथें आठी आहेत. रा आर्जोजीयाद 
सत्र राज्यभारी संनिध आहेत. पुढें काय मनसबा विचार होत आ 
कागल ध्यावे, राजश्री राणोजी घोरपडे व आमचा अपाय करावि, चिक 
डीकरास शह द्यावा हा मनोदय बाईसाहेवांचा व यादवांचा आं 
राजश्री गंगाधर पत प्रतिनिधी यांची उभारणी होऊन मागती उपम 
केला. चहूकडे फजीती केली. पुढें आम्ही लोकी काय कराते ? सरकारः 
नाच्या इजती व आब बाकीस राहिले नाही. राजश्री श्रीपतिराब इज 
दरबारास फडास आठे असतील. काय विचार होईल तो कळेल. राज? 
तुळाजी आंग्रे यांणी अंजणबली व गोवळकोट फितुराने घेतला. माह 
राजांचें पुण्य करून येश आलें. सर्वीचे गर्वे परिहार जाळे. पुढें काय विच 
होईल तो पाहावा. पेसजी लिहिल्या प्रमाणें राजपन्रे करून पाठवणे. तुम 
भेटीचा हेत आहे. भेट होई तो सुदीन. + बहुत काय लिहिणे आमच 
वधापकाठ जाला. येकवेळ महाराजांचे व तुमची सर्वीची भेट घेउ 
चिरंजीव मुळें हाती देऊन देवदेव करीत बसावें. श्री यात्रेस जावें हा मने 
दय आहे. राज्यांत परीक्षा नाहीं, बद्‌ मनसुनी; न्यायनिति बुडाली, कदीम 
पाया राज्यांतील मोडला; ब्राह्मण व मराठे मोडले; अंधक्रार पडिल 
बेदाद्‌ जाळी ; काळ महिमा; कलीधर्म थेसा जाला, येकवणे होत चालिले 
याच काळी कल्युगाचा अन्त आला यैसे दिसतें. श्ववर्मे ब॒डाले, सीम 
जाली, आम्ही लोकी देशांत जावें. थेसे जाळे. आम्हा लोकांचा धावा इश्च 
करील. तुम्ही आपळे वडिलांचे व आपले इमान शफत जतन करणें सार 
करून हें घर जतन करणे. कृपा करावी हे विनेती. पर हुल. 


Bhagwantrao Amayta describes the political trouble: 
at Kolhapur created by the King, the queen and Arjoji Yada 


amare BOYS MIPS TE TTP 


चचक म्क्क्याकस्प्क कान्त मि 


mr 


+ मधील मजकूर लेखकाच्या हातचा 


आ esr” FARMED gost 


९ 


20. 0] श्री पोष शुद्ध १४, १७६६ 
जा. ६,१७४५ 


श्रीमंत राजश्री बाळंभट बाबा व तथा 
राजश्री विश्वनाथ बाबा स्वामीचे सेवेसी 

आज्ञाधारक संकराजी कानो साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी. 
येथील कुझाळ जाणोन स्वकीय लेखन करावयासी आज्ञा केली पाहिने. 
विशे ( ष) आम्हांकडील वर्तमान दा पौप्य शुत्र चतुदेसी झा भुगाव; 
स्वामीचे आस्वादे करून थेथास्यित असे. यानंतर या प्रांतीचें वतेमान 
राजश्री नानांनी लिहिें आहे त्याजवरून विदित होईल. दुसरे गुदस्तां 
भिक पाटील भुगावचे रुपये साडे आठ हजार देत होता, ते स्वार्मानी 
चित्र घातळें आणि झुलाजीचे हवाले केले. त्यांनी आपले मतें जमाबंदी 
झा. सा हजार केटी आणि रयेत हेराण केळी. मनमानें सारिखे काम 
केळे, स्वामीनी देशमुखी दिली जे, परगणा सवाई भरून देतो, म्हणोन 
दिली. त्यास परगणा तो यंदा वसत नाही. श्रीमंती यंदा देशमखाचे 
गाव इनाम होते ते खाल्सा केले, देशमखावरी इतराभआ आहे, स्वामीस 
अगत्य असेल तरी, रयतेचे व आपल्या रूपयाचे, तर देशमुखी व 
देशमुखाचा गाव इनाम, थेस सरकारात ठेविछे पाहिजे. 
हजार रुपयाची प्राप्तमध्येंच कां जाते स्वामी जिकडे वळतील तिकडे 
हत्ती देतील; परत कामाचा गेरकामाचा पाहत नाहीं. स्वामी या प्रांतास 
येते तर हकीकत स्वामीस विदित होती. आतां जे झुलाजी करील ते 
प्रमाण. ठाकरिणीचे वतमान तीनसे रुपये दांड केला आणि सवसव 
लुट्न आपछे घरात वातर्छ, येके कवडीच वित ठेविछें नाही, वेळेचे 
अन भक्षावयास नाहीं. घरांतन बाहेर घातली. दुसरे जागा राहिली आहे 
ना स्वामीचे घरी, नाहो मव्येच चोर खातेत. तिचे मागील कागदपत्र 
जुने कारकीदीचे होते तेही नेले. या रीतीची तिची अवस्था केळी. 
पाटिटकी सरकारची म्हणोन ठाकरिणीचे बाईल सरसाल्ये कुल 
सामान घेऊन खेती केली. सरकारची पाटीलकी आहे म्हणोन इस्तमाछेत 
केळी. पेदास्त कसव्यामध्ये होती ते पाटलाकडे जाती. नानांनी पाटीलकी 


१० 


झुळाजीस दिली. त्यामुळें पैदास्त गेळी. आतां पत्री कोठवरी ल्याहावे ? 
पाटिलकी व देशमुखी रुपये येक हजार प्राप्त स्वामीची जाती याकारतां 
देशमुखी व पाटीलकी येसी सरकारांत ठेऊन अमळ माझ्या नावें सनद 
करून पाठाविलायानें हारसेन सेत इस्तमालेत होईल आणि सावंदाचे 
घरास रुका जातो या गोष्टीस येक दोन मातबर गृहस्थ आहेत. स्वामी 
म्हणतील जे, आज पावेतो झुलाजीची गोष्ट सांगत होतास आणि आतां 
केस लिहिळे ? तरी आजपावेतो दुरून सहवास होता. आतां गावांत आठ 
महिने कबिला सुधा आलों. तमाम इकाकत मनास आणी. या रीतीची 
आहे. कितेक प्रकारचें कमे आहे, कोठेंवरी ल्याहावे. जर स्वामीच्या 
चितास येईल तर लिहिल्याप्रमाणे आपण या प्रांतास थेत तोवरी आमच्या 
नावें सनद . देशमुखी व पाटीलकी पा. साल मजकूरचा वसूल घेतला 
असेल तो फिरोन देणें, थेसी सनद पाठविली पाहिजे. स्वामी झुलाजीची 
मुवत घारितील तर श्रीमंतांचा कारभार स्वामीस विदित आहे. या 
प्रतीची दिलीं वतनें जप्त केळी, या कारितां माझा कांहीं इतला आसल्याने 
स्वामीचा रुपया जाऊन पावे, हें स्वामीस बहत विर्दतेच आहे. मी 
स्वामीचा बरा वाइट बहता दिवसाचा चाकर आहे. लोणहराम 
नाहीं. या लोकांनी आपले दाखाविले तरी याच प्रांती राहतील जाणि 
आम्ही पायापासी येऊन हे गोष्ट स्वार्माच्या चिती न ये तरी 
परिणामी विदित होइल. गुदस्ताचे रा सातसे येणे त्याची 
वाट अद्याप नाही. जर चितास येईल 
तर आमच्या नावचें पत्र ल्याहावें जे, झुलाजी कडील रु. सातसे 
व्याजसुद्धां पत्रदरशनीं घेऊन हुंडी वरून पाठविणें, व येक पत्र नानास, 
थेस लिहल्यानें काम होईल. यंदा या प्रांती खराबी आहे. श्रीमंत 
चांद्यामुळें बहुतांस कष्टी करील, झुलाजीपासी कांही मागतात म्हणोन 
आइकिलें, यास्तव आपला रुपया घेतला पाहिजे. स्वामींच्या साहेबींत 
झुलाजी गबर जाला, तो परस्परें विदित होईल. पल्लाचा मजकूर ध्यानांत 
आणून लिहिल्याप्रमाणे पत्रें आलीं तर बेमुवत रुपये स्वामींच्या घरास 


११ 


येतील. मनास न ये तर आमचा तंटा नेमला पाहिजे. जाढनै मारितील 
बहुत ल्याहांव तर स्वामी सूज्ञ आहेत. हे विज्ञासि 


दूस्तमालतस्टलावणा; इतलास्सबध लाभ; लाणहराम-नमकह्राम साहेबी-मोठेपणा 


Letter by Shankarali Kano, Clerk of the Vaidyas 
from Bhugaon, near Nagpur, to VishvanathBhat at Wai 
explaining the difficulties of managing the Deshmukhi of 
the village & advising not to relle on Zulagipant. 


क} a? (SPIE Co 


४०.0] श्री २० माइरम 
रघूजीचा शिक्का व माघ वद्य ८१९६६ 
मोतेब अष्टकोनी दुरधी केब्र्वारी १२, १७४५ 


राजश्री आपाजी जिवाजी सुभेदार 
प्रां देवगड गोसावि यांसी 
छ अखाडेत ढध्मी अल्कृत राजमान्य क्षा रघोजी भोसले सेना- 
साहेबसुभा दंडवत सु खमस अर्बेन मया व अलफ राजश्री विसाजी 
रघुनाथ वकील यांची वरात दरबार खचीबाबत दोन हजार रुपये पेसजी देविले 
आहेत त्यांस अद्यापि पावले नाहींत म्हणोन विदित जाहाले तरी मार- 
निळेचे वराते प्रा येवन झाडियानिसी पावता करणें. जाणिजे २० माहे 
मोहरम > बहुत काय लिहिणे. मोतेब सुद 
» पुढील रघुर्जीचे अक्षर 


Raghuji asks Apaji JivaJi Subhedar or Deogad to pay 
without delay Vishwanath Bhat Rs. 2000 as Darbar expenses. 


No. 77 ] श्री माघ व. ११।१६६६ 
फे १५।१७१५ 


राजश्री विश्वनाथभट वेद्य स्वामीचे सेवेसी. 

सेवक हरी रघुनाथ जोग सा नमस्कार विनांति. येथील 
कुषल ता माघ वद्य एकादशी पावेतां मा लस्कर प्रांत चांदा नजीक 
वैरागड जाणोन स्वकीये कुषल लिहीत असिलें पाहिजे. यानंतर बहुत 


१२ 


दिवस स्वामीकडील कुषलाथे कलो येत नाही. तरी सविस्तर लिहिले 
पाहिजे. विशेष. राजश्री नारोपंत व गोपालपंत व संकराजी कान्हो 
व विठल आणाजी ल्स्करामध्ये आठे. श्रीमंतास भेटले, कयोतभुगाव 
व राहाटगाव मवाड व दरबार खर्चाच्या ताकिदा घेतल्या. भगाव 
( येर्थ घाल ) मेल करणारांही बहुत केटी होती. त्यास त्याही त्यांचे 
गोष्टीमध्ये चित घातलें नाहीं. पेसजी प्रों करार करून दिल्हे आहे. 
वरकड सविस्तर रा नारोपंत लिहितील, त्याजवरून कळो येईल. आम्ही 
श्रीमता समागमे बगाले प्रांतास जावयासी स्वार होऊन गेलों. कोकणा- 
मध्यें तीथेरूप राजश्री बावा व मुळें माणसें आहेत, त्यांचा हरयेक प्रकारे 
सांभाल करीत असिळे पाहिजे. खचीवयासी रुपये संभर पाठऊन दिल्हे 
पाहिजेत. श्रीमतांही सांगितळें आहे की, इकडील रुपये वसल होतील. ते 
वरच्यावरी सातारयासी रवाना करीत जाणे, यस रा नारोपंताचे 
रुबरूत सांगितल आहे. आम्ही बगाले प्रांताहान फिरोन छावणीस आळ 
म्हणजे तुम्हांस पत्र पाठऊं आणि तुम्ही स्वार होऊन नागपुरास आलें 
पाहिजे. विस्तार ल्याहावा तरी स्वामी सवज्ञ आहेत. बहुत कायें लिहिणें 
कृपालोम अभिवृद्धीतें पावत्रीजे. हे विनंति. 

समस्त इष्टामित्रांस सा नमस्कार सांगणे 

घरामध्ये सो, वजचुडेमंडित सरस्वतीबाई व सी. उमावाइँम कृतानेक 
सां नमस्फार. मलांस आसीवाद, लोम असो देणं ह विनंति. 


Hari Raghunath Jog informs Vishvanathbhat of 
occurrences In the Bhosle’s camp during his expedition 
Into Bengal. 


No, 72] श्रीराम समर्थ माघ व. ९, १६६६ 
फ, १३,१७४५ 
राजश्रीयाविरानित राजमान्य राजश्री बाळंभट व रा. विश्वनाथ- 
भट यांप्रती 


ह 


पृत्रक लक्ष्मण नाम्ने नमस्कार विनती उपरी. येथील कशल जाणऊन 
स्वकिय कुशल लेखन करीत आसिळें पाहिजे. विशेष श्रीच्या माहोच्छायासी 


१३ 


प्रारंभ माघ वद्य प्रतिपदेस जाहाला. मख्य दिवस नवमी बधवारी आहे 
येसी यासी आपण अवकाश करून अगत्य आलें पाहिजे. आनमान न कीजे 
बहुत काय लिहिणे ही विनंति. 


Invitaion to Vaidya brothers from Laxmanbawa, the 
grandson of Gangadharbawa, the brothar of Ramdas Swami 
for attending the Celebration of Das Nawamli. 


No /3] थ्री शक १६६६ 
सन १७४५ 


अशिवीद उपरी. वाकोजी जाधव सेट्याची जाधव याजबा 
[ तो घोडेसुद्धां नागपुरास आला. पाच सासे शा तल्ब, 
ट्याजी जाधव याजकडे जाहाली, त्याची वरात पंचगव्हाणावरी दिल्ही 

ती, ते वाकोजी जाधव घेऊन आठा होता; ते वरात फिग्टी. त्यामळे 
फिरोन नागपरास गेला. त्यानक्रा थोरली घोडी दिल्ली होती ते 
त्याजबा नागएरीच आहेत, पात्री येदील शिंगरे व येक घोडी येकून 
पांच येथ आहेत. त्यास यंदा वराडांत पाऊस नाहीं त्यामुळें 
दाणाचारा महगे जाहाला आहे. हरभर ठुसेरी पाइल दर खंडीस टके 
तीम व कडबा दरसदे टके तीन प्रा प्रस्तुत भाव जाहला आहे. पाच 
घोडी व दोन माणसें येथें आहेत. त्यांस यथे दिवसेदिवस महेता होत 
आहे. त्यास पुढे येथें घोडी आहेत हे येथें ठेवावी किंवा आपणांक.डे 
पाठवावी, याची तजवीज कैसी करावी ते लिहोन पाठवावी. त्याप्रा वरू 


~ 


उतर पाठवावे. बहुत काये लिहिणे, हे आसिवाद 


| 


~ ०२० 
a 242 Er 


न 


This letter of Naropant Gadre gives market rates of 
fodder when there was famine. in Berar He had to arrange 
for the feeding of horses. 


१४ 


No 75] श्री फा. गु. ८।१६६६ 
रघुजीचा शिक्का व फे. २, १७४५ 
मोतब अष्टकीनी दुरेश्री 

राजश्री विश्वनाथ पद्य गोसावी यांसी. 

छ अखंडितलक्ष्मी आलंकूत राजमान्ये स्ना जानोजी भोसले 
दंडवत, विनेति उपरी, येथील कुशल जाणन जाणन स्वकीय ढेखन करण 
विशेष, गतवरषी महाराज राजश्री स्वामी यांनीं तीथेरूप राजश्री 
बाबासाहेबांचा व राजश्री पंतप्रधान यांचा स्नेहे उभयपक्षी ऐक्यभाव 
करून दिला असतां, गुदस्ता रा अवजी कवडे यांनीं सिबणी छपारे 
यांसी अग्नदग्य करून "अवग्न वितविषये घेऊन मणशाची खंडणी रुपये 
वीस हजार घेऊन गेले. पैसे असोन सांप्रतकाळें रा जायापा सिंदे 
शेन्यसहवतेमान बः्हाडपांते कसबे माटरगांव पा बालापूर येथें अग्न 
प्रवेस करून अवग्र वित्त -विशये व साइकारास नागावा लाऊन 
चित्तानरूप द्रव्य घेऊन, अन्यत्र स्थळें नष्ट भ्रष्ट करून समग्र बच्हाडप्रांतें 
पषवादि हरण केलें. हा स्नेहे सख्या म्हणोन या प्रकारची फळररुत 
जाळी. राजश्री स्वार्माचे चरणांसनिध वचणप्रमान. तमचे ररुबकार 
जाला होता. त्यासी आपढीकडन अंतर किंचित न पडोन त्यांनीं या 
प्रकारचा उपसगे देऊन उपक्रम योजिला आहे. यापर्वी आमचें शेन्य 
जळगांव जामाइ खानदेशनी रशरदेस गेली असतां त्यांचे प्रांतेस काडी- 
मात्र उपस्तग लागों न दिला. किंनिमित्य कीं राजश्री स्वामीच्या 
पायास्तीं आवज्ञा होईल. यावरी आपलेही शैन्य अणिवार असे. तुम्हांस 
कळावे. र॥ छ ७ माहे सफर. बहुत काये लिहिण 


१ समग्र, २ समक्ष, पुढे हद्द, सीमा 

- Janoji Bhosale writes to VishvanathBhat Vaidya about 
the plunder and destruction perpetrated by Avi Kavade 
and Jayappa Sinde on behalf of Peshwas in the Jurisdiction 
of the Bhosales. This was against the terms of the recon- 
ciliation brought about by the king between the Peshwa and 
Raghuji Bhosale last year Janoli did not give any trouble to 
the country of Pesawas, though he had gone with the army 
to Jalgaon Jamod, the border of Khandesh. Ganoji 
wished that this should go to the ear of The King shabu. 


माते सुद शिक्का 


१५ 


४०.45 ] श्री, फा. व. ९/१६६६ 
माच १,१७४५ 
राजश्री बाळंभट व विस्वनाथभट बेद्य गोसावी यांस 
छ सकल गुणालंकरण अखंडितलुक्ष्मी आलंक्कत राजमान्य स्ना 
तुळाजी आंगरे सरखेल रामराम विनंती उपरी. येथील कुशळ जाणन 
स्वकीय कुशल ढेखन केले पाहिजे विशेष. श्रीमंत राजश्री स्वार्माचे सेवेसी 
हुताशनीचे उछाहाचे साहित्य गुलाल व शुछाबासिसे व खजूर पाठाविला 
आहे. स्वामीचे सेवेसी विदित करून प्रविष्ट जाहाल्याचे प्रत्योत्तर पाठवावे 
वरकड दरबारचें सविस्तर लिहून पाठठत्रावे. येविसी बहुत काय लिहिणें. 
रा छ ८ माहे सफर लोभ असों दिल्हा पाहिजे, हे विनंति. (लेखन सीमा) 
( शिक्का व मातब तुळाजीचा ) 

Articles are sent by Tulaji to Balambahat & Vishwanath 

bhat in order to present them to Shahu Swami for the Shimga 


festival. He tries to please him. There isa seal of Tulaji 
but no mention of Sarkheli init. 


No. 70] श्र, क-्हाटश्वर फा व. ५/१६६६ 
माच ११,१७४५ 
श्रीमंत राजश्री बाळंभट ता राजश्री विश्वनाथभट 
वैद्य स्वामि गोसावि यांसी-- 

सेवक राघोबा दरवे कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनती, येथील 

क्षेम फालरुण वदी पंचमी जाणन स्वानंद लेखनाज्ञा केळी पाहिज. यानंतर 
पेसजी आपण येथ आळे होते ते समयीं उापणांपासीं विनती करून ठेविली 
होती. थसीयासी हीं चिपळूणचे बंदर आमचे स्वाधिन श्रीमंतांश केळे 
आहे. याजकरितां स्वामीकडेस तानसेट तेली हैं पत्र देऊन पाठाविला असे. 
तरी कृपा करून वरसाचे बोलें रुपये १००० येक हजार दिले पाहिजेत. 
येक वरसानें थेकोत्राचे व्याजसहित देऊं. हच पत्र कतबा दाखल ठेऊन रुपये 
सदरहू येक हजार दिले पाहिजेत. अनमान सहसा न कीजे. फाल्गुण वदी 
पंचमी शाके १६६६ रक्ताक्षीनाम संवत्छेरे बहुत काये लिहिणें. सदरहू 


ev 


रुपयांत कांहीं सोनें मिळालं तर सेर पावेतो. पाठवावे, बाको रुपये पाठवावे. 


१६ 


बहुत जरूर आहे. हा धंदा स्वामिच्या घिरावरी क्लेखा आहे. बहुत काय 
लिहीणे. आपलें वचन खरें करावें हे विनंती लक्ष. 

Raghoba Darve requests Vaidya brothers to send 
Rs. 000 with Tanset Teli to fulfil the contract of chiplun 


harbour. with angre. He always uses the word लक्ष at the end 
of a letter. 


No. 77 ] भी फा. व, ८१६६६ 
मार्च १४५१७४५ 
शिक्का व मातब तुळोजीचा 
शिक्यात सरखेल हुदा नाही 
राजश्री बाल्भट ब विश्वनाथभट पद्य गोसावी यांस 

सकटरुणालकरण अखेडेतल्ह्मी आल्कृत राजमान्य स्नो 
तुळाजी आंगरे रामराम विनती उपरी. येथील कुशल जाणन खक्रीय 
कुशल ळेखन केळे पाहिजे विशेष. प्रस्तुत तुम्हांकडन पत्र येत नाही 
यास्तव है पत्र पाठावळ आहे. तरा दरबारचे वृ (त्त) साकल्य ल्हून 
पाठविर्ण, यानंतर बाणकाट वेसवी खाडाचे नस्तावरी पाहंटा शामलाने 
वसविळा होता. अळीकडे राजपुरीस फोजा उतरल्या, तेव्हां सुवणे- 
दुगाहन बकाजी नाईक जमावसुवां जाऊ ( न) जागा हस्तगत केला 
त्याजउपरी शामलात घेतला. फिरोन बक्राजी नाइकांसारखे बरेबरे माणस 
त्या जागांसाठी कामास आले. तो जागा प्रस्तुत अजणबेटकर याणं 
सवावा, यास्तत्र दाहा गलबते लोकसमेत तयार करून राजपुरीहून 
गढबते व लोक+, सामान, कुदल्या, पावडी देखील तयार केलीं. हं वत 
कळतांच बातमीस माणसे पाठऊन तथ्यवत आणितां बाणकोट वसवितों 
आणि महाडपयेत धुदाई करणार, येसं खरें जाहालियावरी तेच क्षणीं 
गुराबा व गलबते सामानसुधां पाटऊन जागा वसविला. हें व॒ (त्त) 
राजश्री स्वामीचे सेवेसी अवगत असावें यास्तव लिहिलें असे, तरी तुम्ही 
राजश्री स्वामीस विनती करून जाब सुप्रयुक्त पाठावळ पाहिजेत. कोण्ही 
काहीं म्हणतील त्याचा निशा करणें ते रीतोने करणे. वरकड आम्हांस 
तों माहाराजांच्या पायांविना दुसर देवत नाह. सव जागें जंजिरे 


१७ 


माहाराजांचे. सेवा करून कृपेस पाल व्हावें हाच निदष्यास आहे. वरकड 
अधिकोत्तर दरबारचें वृत लिहित गेळें पाहिजे. बहुत काये लिहिणे लोभ 


[| 


असो दोजे राग. छ २१ माहे सफर हे विनंती. टेखन सामा 


TulajJ Angre asks Vishvanathbhat Vaidya to assure 
the Chhatrapati that he was exerting his utmost in capturing 
the places of Bankot and AnjJanval from the possession of 


the Siddis, 


No, ४8] श्री फा शु ११।१६६६ 
माच १७, १७४५ 
श्री सक्रलगुणालंकरण राजमान्य राजश्री वेद्य 


बाबा स्वामीचे सेवेसी. 

सेवक केसो त्रिबक मा किलेगोपाल दुगे कृतानेक नमस्कार 
विनाति उपरी. येथील कुशल जाणुन स्वकीये कुशल लेखन करीत असिठें 
पाहिजे विशेष. आपण पल्ल पाठतिले तें पावोन लेखनार्थ श्रवणें संतोष 
जाहला. येसेच सवेदा पत्री दर्शनाचा लाभ देत जावें. या नंतर आपली 
रवानगी श्रीमंत सारखेल साहेवाकडे श्रुशुवारी जाहाली म्हणून पत्री 
लिहिलें, उत्तम जाहले. दिवाण साहेबाचे भेटीनंतर सवे मनसबे होऊन 
येतील. आपण हुज़र जावयासि येतां हे थकोन, जावयासी गलबत जयेगडीं 
तयार करविले असे. मारवजनचे मार्गे जयेगडी जाउन हुजूर जावयाचें 
केळे पाहिजे. बहुत काये लिहिण. लोम असो दीजे. रा छ. २४ सफर + 
हे विनंती. 


Vishvanathbhat Vaidya is sentby Shahu to Tulali 
Angre. 


१८ 


No. 703 श्री फा. १६६६ 
माचे १७४५ 
राजश्री याविराजित राजमान्य राजश्री रामचद्रपंत दाजी 
स्वामीचे सेवेसी 


सेवक नारो अनंत गद्रे कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनती उपरी. 
येथील कुशळ जाणन स्वकीय लेखन करावयासी आज्ञा केली पाहिजे; 
विशेष, बहुता दिवसी पत्र पाठविछं तें पावोन संतोप जाहला. थेसेंच निरंतर 
पत्न पाठऊन सांभाळ करीत असिळे पाहिजे. इकडील सविस्तर भटजीस 
लिहिलें आहे. त्यावरून कळो येईल. निरजीव मोरोपंताचें आरोग्यतेचें 
वतमान लिहोन पाठवणे. तेणेकरून समाधान होइल. वरकड आपणांकडील 
व कोकणचे सविस्तर वृत्त लिहित असावे. आम्ही इकडील गुंता जो उरकेल 
तो उरकून वैशाख मासी देशास येतों. जयगड रत्नागिरीचे काये वतमान 
जाहलें तें लिहिले पाहिजे. बहुत काय लिहिणे. लोभ असो दीजे हे विनेति. 
चिरजीव राजश्री लक्षुमणपंत व गोपाळ यास आशिर्वाद उपरी. 
तुम्ही पत्रें पाठविली तें पावडीं. छिहिला मजकूर कलें आला. अंजणबेल 
(व) गोवळकोट पेतला म्हणून छिहिलें तें कछों आलें. धे्सेच हरघडी 
आपणांकडील व राजकी व कोकणचें वतमान लिहोन पाठवणे. मौजे वरवडे 
येथील देवालये तयार जाहले कीं न जाहरें हें लिहिण. मौजे रीळ येथील 
देवाचें काम चालीस लागले न लागले हैं लिहिणे, राजश्री 
सिवभटजी साठे यान दोन चार वेळा आम्हांस लिहि जे, देवल तयार 
जालें न जाहले याचें वतेमान लिहोन पाठवणे, म्हणून लिहिले आहे, तरी 
सविस्तर लिहोन पाठवणे. त्याप्रों त्यास लिहोन पाठऊं. वरकड आम्हा- 
कडील वतेमान तरी येथास्थित असे, आज दोन वरशामध्ये चारसे रा 
आपणास पाठवर्ले तितके वरचेवरी खर्च जाहला. पुढें वैशाख मासी देशास 
येतों. कलले पाहिजे. बहुत काय लिहिणे हे आशिवोद, तीर्थरूपास पत्र 
पाठविले आहे तें कोकणांत प्रविस्ट करणें, हें अशिवाद, 


१९, 


Naro Anant writes to Ramchandra Gopal Kurkare 
from Berar that he would be coming to you in Vaishakh 
after finishing the work here. He knew the news of the 
fall of Anjanwel & Gowalkot, But Karkare did not write 
whether jJayagad & Ratnagiri: forts were captured. Shiwbhat 
Sathe inquired with him whether the temple of 
Varawade was finished & that of Reel begunas he paid 
the expenses of the erection buildings, 


No. 20 ] श्री चन्र शुध १। {६६७ 
मार्च २३,१७४५ 
श्रीमंत राजश्री बाळभट व राजश्री 


[a 


विश्वनाथ भट वच्य स्वामीचे सेवेसी. 


विनती सेवक विठल आणाजी कृतानेक सां नमस्कार विनंती. 
येथीळ क्षेम ता चइत्र शुध प्रतिपदा पावेतो मा नागपुरास समस्त 
सुखरूप असो विशेष, स्वामीकडील कांहीं वतेमान कळ (न ) नावते. 
त्यास तिमाजी जासूद याज बतवरी समस्तांस पत्त पाठविली, तीं ज्याचीं त्यास 
दिलीं व येथें राजश्री आपाजी जिवाजी सुभेदार यांजकडे रा दरबार 
खचाचे आहेत, ते वमल करावया बदल राजश्री नारोपंतांनी ठेविले आहे 
व रामटेक येथील रुपये वसल जे होतील, ते करून पाठवून, रा नारोपंत 
येतील तेव्हां घेऊन येतील, कळलें पाहिजे. त्यानंतर हिकडील वर्तमान 
तर श्रीमंत राजश्री रघोजी भोसले सामळपूरच्या पार गेले आहेत व 
राजश्री आवजी कवडय देवगड प्रांतास येतों ऐसी बोली आहे, कळलें 
पाहिजे. यानंतर राजश्री कृष्णाजी वामन चांदेहून आला नाहीं. 
आल्यावर रुपये मागोन घेतां व राजश्री माहादाजी केशव त्यास 
कुणाबेणीविसीं तगादा लाविला आहे. देतों म्हणतात. देतील तेव्हां रा 
नारोपंत यांचे स्वाधीन करून देऊ. यानंतर सव प्रकारें सेवकांवर लोभ 
करीत गेळे पाहिजे. वरकड वर्तमान राजेश्री नारोपंतीं लिहिळे आहे, त्या- 


२० 


Lp हर 


बरून कळों येईेळ, बहुत काय लिहिणे, कृपा लोभ असो दीजे हे वि 
AN ०० ^ की 


राजश्री रामचंद्र गोपाळ स्वामीचे सेवेसी विनतो सेवक विठल आणाजी 
कुतानेऊ सां नमस्कार लोम करीत असिले पाहिजे. हे विनती 


Vithal Anna! writes to Vaidya brothers from Nagpur 
th account of his work of money collection and informs that 
Raghuli has gone beyond Samalpur and Awaji Kawade s 
expected to visit Deogad side 


I YT Tee] 


No. 24 ] श्री चेर शु. १११६६७ 
एप्रिल १, १७४५ 

राजश्री महादजी नाईक गोसाती यासि. 

अखंडित लक्ष्मी आळंकृत. रनो सिबाजी च (ब) धरी रामराम, 
विनंति उपरी. येथील कुशल जाणून म्वकोये कुशळ लेखन करीत गेले 
पाहिजे विशेष. तुमची आज्ञा घेऊन स्वार जाल त्यास कटकास पावला 
असो. तुम्हांकडील वर्तमान लेहून पाठवण, तेनाकरून समाधान होईल. 
सटवाजी जासूद मा (क) सुदाबाजेस गेला असावा. रायाजी 
जा (सू) द हाही राहिला, तो गोळी लागोन मिला. चात्र सुद 
येकदसी मिला. तुम्हास कलाव. म्हणऊने लिहिल, असो. बहुत काये 
लिहिणे. विनती. 

हसनकुली सुभा ढाचा मरला गेला. 


ShivaJi Chavaddhar! writes to Mahadaji Naik from 
Katak that Satwaji Jasud probably wentto Makasudabad 
( मुर्शिदाबाद ) and Rayal! Jasud and HasanKuli, Subha of 
Daka were killedon Chaitraya shudh Yekadashi. The 
letter contains the language of an illiterate, 


२१ 


20. 29 ] श्रो वैशाख ८/१६६७ 
यावर शिक्का व मोतेब्र आहत. मे १२, १७४५ 
राजश्री बाळंभट व राजश्री विश्वनाथमट वैद्य गोसावी याधी, 

छ अखंडितलमी आकृत राजमान्य भो रघोजी भोसले सेनासाहेब 
सुभा. दंडवत. विनेति उपरी. येथील कुशल जाणुन स्वकीय कुशळ लेखन 
करीत गेछें पाहिजे, विशेष. आम्हांकडील वतमान, वराड प्रांती असतां वरचे- 
वर तुम्हांस लिहून पाउविष होतें, त्यावरून कळलेच असेल. उप्रांत देवगड 
प्रांतीचा बंदोबस्त कतेव्य तो करून माप्रमास सरतां कूच करून बंगाले 
यांसी चालिलों. ते मजळ दरमजल संस्थान धमतरी व रायेपूर यावरून 
संमळपूर डावे टाकून कटके सुमारें फाल्युण सरतां आलों. कटकची 
बातमी मनास आणितां अलाबद्रीकडील जमातदार व लोक शहरांमध्ये 
आहेत हें वतमान पोहोचलियावर कटक पुढें तीन मजली राहिले. ते जागा 
बुलंगे मार्गे ठेवून सडे फोजेनसी लांब गजल करून दुसरे रोजीं फाल्गुण 
वद्य द्वादसीस प्रहर दिवसां येऊन दाखळ जालों. इतकेयांत मोगढांकडील 
जमातदार वरे रोक शहरांत बाहेर होते, ते किलेयांत पळोन जाऊन 
किला वळकाविला. तेव्हां तेचरोजीं किळेयासी मोर्चेबंदी करून चौगीद 
मोचे चालविले, त्यास किलेयाचें काम व सामान मातबरच होतें, परंतु 
महाराज राजश्री स्वामीच्या पुण्यप्रतापं छ १४ रबिलाखरी किला फत्ते 
जाला. मोंगलाकडील किलेदार व लोक यांसी बाहेर काढिले. याउपरी 
येथील बंदोबस्त जो कतव्य तो करून येथून कूच करून मजल दरमजल 
मकसुदाबादेस जात असो, पुढें में वर्तमान होइल तें लेहून पाठविलें 
जाईल. वरकड दरबारीं आम्ही तुम्हाकरितां बेफिकीर असो. रा छ २० 
रबिछाखर.+ बहुत काये लिहिणे हे विनंती. मोतब सुद 


oe oo oe nnn non 


+ मर्घाल अक्षर रघूजीचें स्वतःचे 


The details of the capture of Cuttakare given in this 
letter by Raghoj: Bhosale to Vishvanathbhat, 


बड I ्ुब्ा ती 


२२ 


No 28 | श्री वेव ८१६६७ 
यावर रघूजीचा शिक्का ब मे!तब आहेत. म १२, ०७४५ 
राजश्री बाळेभट व राजश्री विश्वनाथ भट पथ 
गोसावी याती. 


[a क 


छ अखडितलक्ष्मी आकृत राजमान्य स्मो रघोजी भोसले सेना- 
साहेबसुभा दंडवत. विनाति उपरी. येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल 
लेखन करीत गेलें पाहिजे, विशेष. तुम्हांकडून बहुत दिवस पत्र येऊन 
वतमान कळे येत नाही, याजकरितां चित सापेक्षित असे. तरी सव 
पत्रीं सेतोषवीत असावे. यानंतर इकडील वतेमान तरी आम्ही ब्राड 
प्रांती फोजेचा गब करून मजळ दरमजल बंगालेयासीं चालिलों. 
फालगुण मासापासून साडीचे मुलकांत मार्गी दाणापाणीयाच अनकूल 
पाहोन दहा बारा कोसांच्या मजली करीत फाल्गुण वद्य द्वादशीस 
कटकावर येऊन दाखल जालों. तों अलाबर्दीकडील लोक शहरांत होते, 
ते कटकचे किलेयांत जाऊन, किला बळकाविला. आम्ही तेच रोजीं 
किलियासी मोर्चेबंदी करून बेसलों. किलियांत दारूगोळीं 
व आरब व बाहलीयांचे सामान मातबर व चौगीदे खंदकात पाणी बहुत, 
याजमुळं दोन मासपर्यत किला भांडला; त्यास महाराज राजश्री 
स्वामीच्या पुण्य प्रतापे करून छ १४ रबिलाखरीं किला फत्ते जाला. 
मोंगलांकडील लोक बाहेर काढिळे आणि आपणाकडील ठाणें बसऊन 
येथील बंदोबस्त कतेव्य तो केला. याउपरी येथून छ २० रबिछाखरीं 
कुच करून मजल दरमजल मकसुदावादेस जात असो. तुम्हांस कळावे 
म्हणोन लिहिंछे असे. पुढें जै वतेमान होईल तें लेहून पाठविछे जाईल. 
वरकड दरबारी तुम्ही आहां. सपप्रक्रारै भरंवसा तुमचा आहे. विस्तारे 
उपरोधिक ल्याहावे अता अब नाही. वरचेवर आपणाकडील वृत्तेललन 


करीत जाण. रा छ २० रबिछाखर,. 


२३ 


जाणकीराम, अलावर्दीचा दिवान, त्याचा लेक दुलभराभ 
सांपडला आहे. ईश्वर व राज्याच्या पुनेंकडून बरच होईल. कांहीं चिता 
नाहीं. दरवारच्या कामकाजाविसीं तुम्ही कबूल केळे होतें, त्यावरून आह्मी 
बेफिकीर असं. जें वर्तमान होईल तें वरचेवर लिहून पाठवीत जाऊं. 
कळछ पाहिजे बहुत काये लिहिणे. होम अमूं देणें हे विनती. मोर्तब सुद 
The capture of Cuttak is reported by Raghoji Bhosale 


for the informtion of the king. The fort was captured on 
6 the May I945. 


SST eS TS 


No. ४४ ] श्री जे. शु ९/१६६७ 
, म २८,१७४५ 


आप्पाजी सोमर्वशीचा शिक्का ब मोतब वाटोळा यावर आइ, 

छ राजश्री बाळंभट ब विश्वनाथभर वेद्य गोसावी यांसी. 

अखंडितलक्ष्मी आळंकृत राजमान्य भो आपार्जा 
सोमवंशी सरलस्कर दंडवत विनति उपरी. येथील कुशल जाणून स्वकीये 
कुशल लिहीत असिर्छै पाहिजे विशेस. कासिदा समागमे पत्र पा ते छ २१ 
रबिलाखरीं प्रांत बुंधेलखंड येथे प्रविष्ठ होऊन लेखनाथ अवगत जाहाला. 
समाधान जाहाले. थेसेंच सदेव पत्नी परामर्ष करीत असलें पाहिज. यानंतर 
किंतेक अथ राजश्री स्वामिस निवेदन केला, दुसरे वरचेवर साहित्य 
करितच आहो. फिकीर ज करावी. राजश्री-स्वामीची ममता पूणे आहे. 
म्हणून तपासिलें लिहिले. यसियासीं तुम्ही सवस्वे प्रसंगीं असतां ममता 
असेलच. पत्नी उपरोध काये लिहावा. तुम्हां वेगळे आणिक मायावदी 
आमचे कोणी दरबारीं आहेत कीं काये ? 
पहिल्या पासन भरोसा तुमचाच आहे. राजश्री स्वामीचीं तीन चार पत्रे 
रामश्री बालाजी पंडति प्रधान यांसी आलीं ती प्रविष्ट केटी. गोबल 


aA ~ हु 


कोटचा मजकूर लिहिला तो कळो आळा. श्रेसीयासी आमचा प्रसंग 


२४ 


~ 


चोकडून कोणे रिर्ताचा जाहाला आहे; मसळत कांही द्रव्यावांचून होत 
नाहीं महाल मुलकचा प्रसंग तुम्ही जाणतच आहा. धण्यांना चाकरी 
सांगितली, न करावी थेस नाहीं, परंतु ये प्रथमा वांहो अनकूल होत 
नाहीं. तुम्ही प्रशगीं येविसीं साहित्य करून आम्ही ये. तोपावतों राहावणें. 
दशनानंतर मग जो अजे करणें तो तुमच्या विचारें रून. मुख्य गोष्ट 
तुमची आमली भेटीनंतर साक्ल्याथ कळोन जै केश्य ते केळ जाईल. 
प्रस्तुत लस्कर माळव्यात आलें आहे. मजल दरमजल थेत आहेत. यांसि 
च्यार रोज गुंता जाहला तर आम्दी पुढे येऊं. श्रावणमासी देशास येणे 
होइ. तुमचा खासगत गुंता किंचित कांही राहिला असेल, तोही विल्हेस 
लागेल, दुसरा विचार तुम्हांठायी नाही. समाधान असो द्याव. हा काम- 
कारभार अवघा तमचा आहे. कळेल त्या रितीने साहित्य केळं पाहिजे 
रा छ. ७ जमादिळवळ बहूत काय लिहीणे होम असो दीजे. हे विनेति. 
मातब सुद. 


This letter is an answar of Somavansi to Vaidya 
brothers’ letter of 2-5-]745 received in Bundelkhand when 
he was with Nanasaheb Peshwe, for the invasion of Bhelsa. 


No25] श्रीगज नन ज़ व. ५/ १६६३ 
जून ८,१७४५ 


आपत्ये रामचंद्र बि्ठळ मनोहर मु॥ हमद कृठानेक सां नमस्कार 
विनंती, येथील क्षेम ता जेष्ट वदी ५ सुखरुप अरो विशेष, दुम्हांकडील 
कांहीं वतमान कळत नाहीं तरी थेस न करावें साथ्तर ला पा. आम्हां- 
कडील वतमान राजश्री विश्वनाथभट यांचे पत्रावरून सविस्तर कळेल 
आम्ही सल ३प असो. पढें बंगालेयासी जावे लागेछ, घरीं लिहिणे 
मातुश्रीच व त्याचं सविस्तर वतमान लिहिणे. हे विनती, 


२.५ 


रा कृष्णाजीपत काणे यासि नमस्कार, लि पारीसिजे, आमचे 
वरी कळविणें की, समस्त सुखरुप आहेत. 

Ramchandra Vithal Manohar writes to Balajipant from 
Hamed that the letter written by Vishvanathbhat Vaidya 
must have given you all details. He will have to go to 


Bengal, He therefore requests him to inform him of the 
well-being of his mother and other persons of his family. 


डाई ज (हाहा 


No. 26 ] श्रीगजानन ज्यष्ट ब. ५।१६६७ 
जन ८, १७४५. 


श्रीमत राजश्री बाळंभट व तथा 
रा विश्वनाथभट वेद्य स्वामीचे सेवेसी. 


विनेति सेवक रामचंद्र विठल व बाळाजी हरी मु रतनपूर वरे 
कृतानेक्र सां नमस्कार विनेति. उपरी येथील कुशल ता ज्येष्ठ वादे 
पंचमी जाणवून स्वकीये कुशल लिहीत असिळें पाहिजे विपेश. स्वामीचे 
आज्ञे प्रा येथे आलों. देशांतून शिबंदी ठेऊन आणिली आणि नागपुरास 
प्यादे वगेरे ठेऊन आणिली. येथें आलियावर येथील वर्तमान मामले- 
याचे वृत तुम्हांस पूर्वी येक दोन वेळां लि. त्याजवर सविस्तर कललेंच 
असेल. मख्य कां, रसदेचा अथवा येथे सिबंदी लोकांचें कज घेतलं, त्यांसी 
द्यावयासी येक पंसा आला नाहा. श्रीमंत राजेश्री रघोजी बावांनीं बंगाले-- 
यासी जात्य समयां रा माहनसिगास सांगितलं कां, यासी पंचवीस 
हजार रु देणं. त्यांणीं येथे अद्यापि आम्हांस पैसा दिल्हा नाही. येथील 
वसल जाहाला नाहीं म्हणावे तरी निमे वसळ जाहाला. परंत आम्हांस देत 
नाही. जो वसल जाहाला तो रा बिसाजीपंत खासानिबीस यांचे 
गुमास्त व जगदासगीर गासावी यांचे गमास्ते आहेत, त्यांसी देतात 
आम्हांस खचासही प्राप्त होत नाहा. येथे महागाई बहुत आणि आम्ही 
कज हरकोठे मागावे, तरी येथील सावकाराचा विचार शांभराचें खत द्यावें 


Deed 


२६ 


आणि पाऊणसे ध्यावे, बैसे विपत्य आहेत. यरसेही मिलत नाहीं. आम्हांस 


तम्हीं व आमचे प्राक्तनानें येथ आणेल, आणि पढ़े तग्हीं आम्हीं उगवन 


SY 
~ रे 


येऊं, ती गोष्ट करणे. येथ ज्याचें वासले आहेत, त्यासी `सा प्रविष्ट पावतो 
आणि आमचे साथ करणार तम्ही तेथे. यसा विचार आहे. बंगालेयाचे 
वतेमान कटक घेतलं. साल मजकूर छावणी जहाल. पढें आम्ही बंगाले- 
यासी जावें की देशास ठुम्हांजवळ यावे, हें लिहीले पाहिजे. हे जासूद 
येतील तेव्हां आम्हांस पत्र व श्रीमंत बाबासाहेवास व रा कोनेरपतांस 
व रा मोहनसिंग यांस थेस पत्र पा पा. तुम्हांस सरूसेन नवागडास 
मोगलीचा सनदा दिल्ह्या त्या सनदा रा मोहनसिंगास दिल्ह्या. त्यानें साफ 
जाब दिल्हा कीं, आम्ही गांव देत नाहीं. त्याचेही त्यासी ताकीद लिहीळो पा. 
आम्ही बहुत ल्याहार्वे तो स्वामीस सुज्ञ आहेत. बहुत काये लिहिणे हे विनेति. 
he 


रा रामचद्रपत दाजास सा नमस्कार, ट्हाल पारासज 


Ramchandra Vithal and Balaji Hari Manohar 
write to Vaidya brothers from Ratanpur that Mohansingh 
did not pay them Rs 25000 as settled, Cutak was captured 
by Raghoji who intends to go to Bengal. They want advice 
whether they should accompany him or return. 


rar त 


No 27] श्री जेष्ठ ।१६६७ 
जन , १७४५. 


०७ 


श्रीमंत राजश्री बाळंभट वद्य स्वामीचे शेवेसी. 
आज्ञाधारक खंडो मल्हार कृतानेक सां नमस्कार विज्ञापना. 


राजश्री विस्वनाथबावास देवी निघाल्या. यैसे वतमान आईकिलें, त्यावरून 
चिता आहे, आरोगतेचे वर्तमान लेहून पाठवावे. राजश्री दाजीपंत सातारा 
आले. राजश्री पंतास च्यार गोष्टी गोरवाच्या सांगोन ते मामछा करार करीत 
असिछे अगर निरोप देत असिले तरी भाव मनास आणून उतर पाठउन द्यावें. 


२७ 


मामला जाल्याखेरीज पतपाव होऊन आम्हांस अन्न मिळत नाहीं. याजकरितां 
स्वामींनी आमच संरक्षण केळे तैसें सार्थकता करून मामला हरयेक होऊन 
येईल थैसें करावे. आमचे घरच्या देवी निघाल्या. त्याचा दगा कारला म्हणजे 
सेवेसी येतों. गुंता वारून देऊन. परंतु बढावणेयाच पत्र राजश्री पत 
पाठवीत यैसें करून इजत गेली ते उभी करून द्यावी. आम्ही तुमचे शरणां- 
गत. शरणांगतास मरण चिंतील कोणी? त्यास खावद स्वामी अन्ना 
टाविठे पाहिजे, बहुत काय लिहिणं कृपा ढोभ असो दीजे. हे विनती. 
This letter of Khando Malhar of Prachandgad 
gives the news that Vishvanath bhat was sufferimg from 


small pox, Shivram Tukadeo communicates the same news in 


in his letter of I9-6-L745. 


No. 28 ] श्री १४ जमादेलाकर 
ठ. की आषाढ वद्य ३। १६६७. 
श्री राजा झाहुच जुलई ७, १७४५. 


रणी तत्पर रघुनाथ सुत 


वीश्वनाथ नीरं 
तर 
शिक्का व मोतब दुहेरी लबगेल आहेत. 


अजस्वारीं राजश्री बालाजी रघुनाथ व विसाजी रघुनाथ वेद 
ता मोकदमानी मौजे वाकी पा सुपे सा सीत आगन मया व अलफ 
मौजे मारते पाटील व कुलकर्णी हुजर येणे म्हणोन पेशजी रोखे केले होते 
त्यास दामाजी संकर याचा *उजर करून आला नाहीं. त्याची पत 
जाहाली ती तुम्हांस कलली आहे, तरी ह्याउपरी देखत रोखा पाटील 
कुछकरणी गुदस्ताचा हिस्र घेऊन देखत रोखा येणे. नसता उजर करून 
न आला. तरी जी गत दामाजी संकराची जाहाली तैसी तुमची होइल 


RR RR RR rrr रि 


के आक्षप, तक्रार 


त फा र 
rn eee 


२८ 


दोनदोनसे रुपये मसाला करून हुजरे षाठवूं , तेव्हां श्रमी होऊन याल. 
सैपें न करणे. लौकर येणे. या कामास संभाजी कदम व सटवाजी मोरे 
पाठविले. यासी मसाला रुपये ५ पाच देणें. जाणिजे. छ १४ जमादिछाकर 
( मोतेब सुद ) 


This 38 an order of Vaidya brothers sent to Mukadam 
of the village of Waki in the Supa division warning 
the Patil and Kulkarni of the place for thelr absence 
and sending them without any excuse, with the accounts’ 
of the revenue collection, they will have to suffer the same 
fate as that of Damali Shankar for disobedience. There are 
many orders of this kind, showing that Mukadam was quite 
a different watandar, other than patil In thelist of watan- 
dars of the village. prepared In the British rule, there is no 
Mukadam. 


No. 29 ] श्री आपाढ वद्य १०१६६७ 
जुले १३, १७४५ 


रानेश्रियाविरानित राजमान्य राजश्री बालभटबाबा व ता 
राजश्री विश्वनाथभट बाबा स्वामीचे सेवेसी 


सेवक विसाजी गोबिंद साष्टांग नमस्कार विनेति उपरी 
येर्थाल क्षेम ता आपाढ वद्य १० पावेतो. झा नागपूर स्वामीचे 
कृपेकरून सुखरूप असो विशेष. स्वानीक़डून सांप्रत कागदपत्र येऊन 
सतोषार्चे वतमान कळत नाहीं, तर यस न करावें. संदेव कृपा करून 
पत्र पाठऊन सांमाल करीत असावे. तेणें करून संतोष होईल. मागें 
महाराजाकडील हुजरे पैक्याची हुंडी करून वार्तिकाबरोबर पत्र देऊन 
स्वामीकडे पाठविले. पावछे असतील. (फाटले) वतमान इरुत जाहलें 


असेल. सांप्रत श्रीमंत २% » की याप्रांतहिन मजल दरमजल कटका 


i rere वणा राणा “नमक अमनननानन जीना कननननननन-कन न यम भनक गाए त र 


+ मधोल मजकर लेखकाच्या हातचा 


१८ > > मजकूरी मोर्चेबद्री केली, परंतु किळेयांत सामान > > 
>८ > असतां दोन मास लडाई करून छ १४ माहे रबिलाखरी किला 
फत्ते करून आलाबर्दिकडीळ दिवाण जानकीराम यात्रा लेक दुलभराम 
हस्तगत करून तेर्थाळ बंदोबस्त करून दुलभराम यासी समागमे घेऊन 
मजल दरमजल मकसुदाबादस गेल. यदा छावणी त्या प्रांती जाहली 
यैसी पत्नें श्रीमंतांची आलीं. तेंच बजिनस जामद पत्ते देऊन स्वामीकडे 
पाठविलें आहे. श्रीमंतांची पत्रें स्वामीस व सर्वास आहेत. त्यावरून 
स्वामीस अवगत होईल. यंदा इश्वरी कृपेकरून श्रीमंत विजयी हातील थैसा 
विचार आहे. स्त्ामीस कळावे म्हणोन सविस्तर रूखन वेळें आहे आण- 
खीही मागाहून श्रीमंतांकटन पत्रें आलीं म्हणजे तेन क्षणीं सविस्तर 
वतमान स्वामीचे सेवेशी रवाना करितों, +बहत काय लिहिण हे विनति.+ 


An important letter describing the movements of 
Raghul! Bhosale into Bengal after he had captured 
Cuttak on 6-5-745. 


No. 30] भी श्रा. शु ७ १६६७ 
(शिक्का व मोर्तब तुळाजी आग्रे याचा पश्चद्लसम) २४।७।१७४५ 


आज्ञापत्र समस्त राजकाये धुरंधर विश्वासनिधी राजमान्य राजश्री 
तुळाजी आंगरे सरखेल यांणी मा माहादाजी रघुनाथ व लक्ष्मण 
विठल व तुको बिठल उपनांव खेडबर फर्गर देशझलकण। तपे सांब 
प्रांत दाभोळ सुमासीत आन मया व अलफ, दिल्हे बतनपत्र थैस ज॑, 
तुम्हांमधून माहादाजी रघुनाथ यांणी जजिरे दिजयदृगचे मकामी हजर 
येऊन विनती कळी कीं, सांवर्ड तप्यार्च दझकुले|ण वतन पुरातन 
आपछे वडीळवाडंलापासन अनुर्भावत आलों. मर्व अंजनबेल जागा 
हत्रशानें घेतला. त्याच्या उपद्रवामळें वतनावरी टिकाव न होई, तेव्हां 
आपले वडील परागंदा होऊन बर्वे भेले. सांप्रत अंजनवेल जागा 
पाहेती हस्तगत केला, साहेब कृपाळू होऊन आपली वतनावरी स्थापना 


३७ 


करावी म्हणन विदित केळे, व पुर्वीछ थोरले व कैलासवासी राजश्री- 
स्वामी टांचे कार रीदीचि कागदपत्र व आलाकडील पत्र आणन दाखविठी 
तीं मनास आणन तुम्ही पुरातन वतनदार, तुमची स्थापना वतनावरी 
करावी, उचित जाणान तम्हांस वतनसमर्थ हक, रयेत निसबत गांवगना 
पुर्वीछ दाखला कागदपत्री दाभोली ळाहारी ५०० पाचशे पनास जाणन 
त्याप्रमाणे हाली ८% चह लाहारीस रुपयाप्रमाण रुपये १२५ अकश 
पंचवीस करार करून व सदरह खेरीज पेशजी सभाहन माहालचे जकात।स 
दर बेलास हकदारी रुक ४२ दान करार करून दिल्हे आहेत, त्याप्रमाणं 
करार करून चाळ“ावलसाविमी कि जयेगडास आज्ञापल सादर के 
अस्ते; व यां वतन समते तम्हांपासन हरकी रुपये ३७५ तनिस पच्या- 
हात्तर हजर पोता वसळ घेऊन, हें पत्र भोगवर्यास सादर केलें असे 
तरी तुम्ही आपलें वतन पुत्रप।लादि वशपरपरेने अनभऊन सुखरूप राहणं 
जाणिजे. रा छ ५ माहे रजब पा हुज़र ( लेखन सीमा ) बार. 

An order of Tuloji Angie to the officers of Jayagad to 


continue the vatan of Khandkars as settled by the Shahu 
Chhatrapatti at their request 


CY ETF आउरसदालदाक 


No. 37 ] श्री. श्रा. झु. ७ १६६७ 
जुडे २४, १७४५ 


राजाश्रयाविरानेत राजमान्य राजश्री वाळभटबावा व तथा 
राजश्री विश्वनाथभट बावा स्वामीचे सेवेसी. 


सेवक विसाजी गोविंद सां नमस्कार विनंती, उपरी येथील 
कुशल ता श्रावण शुव ७ पापतो मा नागपूर सुखरुप असो विषेश 
स्वामीनी कृपा करून पत्र पाठविली तीं पावोन समाधान जाहाले. यैसॅच 
सदेव पत्र पाठऊन सांभाळ करीत असिले पाहिजे. यानंतर बापजी अनंत 
यांजबरोबर महाराज स्वामीची वश्नें व हातरोखे पाठविले, त्यांस चल्ने 
श्रीमत राजश्री बाबा साहेबांकडे रवाना करावीं, तरी पंथ दूर 


७ ७७ र ही 


बहुत, याजकरितां येथें ठेविढीं आणि स्वामींची पत्रे व महाराज स्वामीचे 
हातराखे श्रीमंताकडे जासदाबरोबर देऊन रवाना केलीं आहेत. श्रीमंत व 
ताथिरूप या प्रांतीहून गेल्यापासून कटकच्या विछ़्यास मोचेबंदी दोन 
मास करून, जेर होऊन छ १४ राखर किल्ला फते करून, अलाबर्दीचा 
दिवाणाचा पत्र धरून, तेथील बंदोबस्त करून, मडल दरमजल मकसुदा 
बाढ्स गल, भ्हणून श्रांभंत व ताथख्पाचा प २० माह राखरच। 
आळी, ताँ बजिन्नस जासदावरोबर देऊन स्वामाचे शवसी पाठाव्ठा. ती 
पावोन साकल्य वतेमान स्वामीस श्रत जाहाळं असेल. मागाहन दुसरी 
पत्रें आली म्हणजे ते क्षणीं साकल्य वतवान लेखन करून स्त्रामीकेडे पाठ 
वितो. या प्रांती गांवखेडी आहेत. त्याविद्दी स्पामीनें हरवडी लिहिणेसे 
काये आहे. सबेग्वें मी स्वामीचे पद्रचा सेवक आशातित असे. चिरंजीव 
राजश्री उब्ोपंत व मल तेथें आहेत. त्यांचा वडीलप', परामृश करीत 
आसळें पाहिजे. विस्तारै लिहीणे, तरी सवजाण विवेकी सज्ञ असा. 
+ बहुत काये टिहीणें, कृपा लोभ अपो देणें हे विनती + 


-----८-->-->--८>-->->---८ eo HIPS पक I OR Ef ला निति कत सल. वया = 


+ मधोल मजकूर लेखकाचे हातचा 


VisaJ Govind communicates to Vaidya brotheis some 
details of RaghuJrs expedition into Bengal. 


IIR 


No 82] थ्री श्रावण वद्य १) (६६७ 
ऑगस्ट २, १७४५ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बाळंभट ता राजश्री 
विश्वनाथभट वैद्य स्वामी गोसावी यांसी. 
सेवक कोनेरराम नमस्कार विनंति, उपरी. येथीळ क्षेम ता श्रावण 
वत्य प्रतिपदा मकाम नजीक रामगड समस्त सखरूप असो विशष. तह्हां- 
कडन बहुत दिवस पत्र येऊन वतमान कर्लो येत नाही. तरी साविस्तर लेखन 
केलें पाहिजे. यानंतर कटकचे मक्काग डून चत्रमासी तम्हांकड़े पत्र पाठाविीं 


३२ 


होतीं, त्यांवरून सविस्तर कळलेच असल. त्यानतर कटकच्या किल्यांत 
ठाणें ठेऊन, तेथीळ बंदोबस्ती करून मकसुदावाद प्रातें आलो. त्यास बंगाल 
प्रातं पन बहुत याकरिता बदबान कसबा येथें येऊन मुकाम केला. त्यावर 
नवाब अछावर्दी यांणी वकील पाठदिडा आणि तहाचे राजकारण केलें त्या- 
वरून त्या वक्रिछसमार्गेय राजश्री निलोप॑तांस रवाना केळे, आणि 
वर्दवान प्रातें मिखळ बहुत, याकरितां डोंगरचे सर>स रामगड प्रांत 
आळी. त्यात निलोपेत येक्र महिना मकसुदाबाजेस होते. येसी- 
यासी रदबदटीमळें बोटीचा बनाव न बसे. याकरितां मानिळे निरोप 
घेऊन लष्करात आले. सविस्तर वर्तमान निवेदन केलें. त्यास या प्रांत दोन 
मास छावणी करून, दसरियास कूच वरून, मकसुदावाजेस जाऊन, तांब्राचे 
पारिपत्य करावे हा सिद्धांत आहें. वरकड साप्स्तर अर्थ श्रीमंती लिहिला 
आहे, तो घ्यानास आणन त्याप्रमाणं पैरवी केळी पाहिजे. दरबारचे बंदी- 
बस्ताविषयी तमत्र मरोसियावर बेफिकीर असो. वारंवार ल्याहावें थेसा 
अथ नाही, वरचेत्रर उत्राचे चाबसाल व दरबारचें सविस्तर वतमान लेहून 


ANN 


पाठयणें.+ बहुत काये लिहीणे. लोभ असो दीजे हे विनंति.+ 


+ मधील अक्षर लेखक नया हातचे 


Graphic details are given In this letterof Raghuli 
Bhosale’s campaign in Bengal 


No, 53 श्री श्रावण व. {०।१६६७ 
आगस्ट ११, १७४५ 


राजाध्रेयाविराजित राजश्री रामचंद्रपंत स्वामीचे सेवेसी, 

सेवक नारो अनंत कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी 
थेथीळ क्षेम ता श्रावण वद्य दशमी मुकाम नागपूर जाणन ग्वकीये लेखन 
करीत असरे पाहिज. विशेष स्पामीकडील वर्तमान बहत दिवस कागदपत्र 
येऊन कळत नाहीं तर *सें. नसावे हरघडी आलिया माणसाबा पत्र 
सविस्तर वृत्त लिहीत असिळें पाहिजे, सालमजकूरीं इकडील कामकाज 


३३ 


कांहीं होत नाही. बंद जाहर्छै आहे पु काये होईल तें पाहावे. राजश्री 
अ AN" ज्ञ & च ० 

रघोजी बावाची वकृपा विदित आहे. राजश्री बेद्य बावा या प्रांतास 
० &५ € ev ¢ 
येतील तर सवे कामकाज होऊन येईल. नाहीतर काहीं हात नाही. वरकड 
सविस्तर वतेमान भटजीस 'लिहीलें आहे त्याजवरून कळों येईल. कोकणांतीळ 

| रै NN च र Ne “~ [ ) 
कोणी आलें असि तर आमचे घरचें वतमान लिहील पाहिजे. हाठी पत्र 
= ९ ~" कक रु ९ €% २७७ ६ १७ 
कॉकणांत पाठवावयास पार्ठविळ आहे तें कोंकणांत पाठाविळें पाहिजे. बहुत 
काय लिहीणे लोम असो दीजे हे विनंती. 

Naro Anant Gadre writes to Ramchandra Gopal Karkar3 
from Nagpur that owing to the displeased attitude of 
Raghuji towards Vishvanath Bhat, it is difficult to 


work here. His presence in this part of the countfy was 
therefore necessary. 


No. 54] श्री भाद्रपद्‌ , १६६७ 
आँगस्ट, , १७४५ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बाळभट व विश्वनाथभट 
बईद्य बावा स्वामी गो यासी. 


सेवक केसो त्रिंबक कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनती उपरी. 
येथील कुषळ जाणून स्वकीयें कुपळ लिहीत गेढें पाहिजे, विशेष. आपण 
पत्र पाठविलें तें पावर्छ, त्याजवरून बहुत समाधान जाहालें. थसेँच निरं- 
तरी पत्र पाठवून परामुष घेत असलें पाहिजे. विशेष दरबरच वर्तमान सांप्रत 
कळत नाहीं. याजकरितां हें पत्र आपणास लिहिलं असं तरी श्रीमंत महाराज 
स्वामी व सौभाग्यवती मातुश्री बाइसाहेबाचा आश कभा आहे व 
राजश्री श्रीनिवास पंडित याचा मनोदये कसा आहे हें सविस्तर आपण 
लिहीळं पाहिजे. आपण दरबारीं आहेत, ते4 चिंता काई आहे ? दरबारचें 
वतेमान सविस्तर लिहिळें पाहिज. आम्हांस श्रीमंत राजेश्री सरखेल साहिबी 
गोपाळदुगोस ठेविळं आहे. येथील आमळ श्ञामलाचे वेळेस चालत 
होता, त्याजप्रमाणं सुदामत चाळवावा लागतो. त्यास दरबारी कोणी कांहीं 
म्हणताळ, तरी आपण तेथें आहेत, वरचेवरी परिहार केला पाहिन, 


३४ 


कर्नाटक प्रांती हत्ती आणावयास गलबते पार्ठविळीं आहेत व सा गुराबा 
व २० गलबते यैसे आरमार बाहेर स्वारीस गेलें आहे व तीन गुराबा 
२० गलबते व बीस महागिरीया यैसा संज करून राजपुरी प्रांते रवाना 
केली असेत, आपणांस कळावे म्हणन लिहिलं आसे, बहुत काय लिहिणं, 
लोभ असो दीजे, हे विनेति 

TulaJi Angres’ agent Kesav Trimbak writes to Vaidya 
brothers to inform him of the news of Shahus’ court. He want- 
ed to know the opinion of Chatrapati, the Senior queen and 


Srinivas Pratinidhi about the actions of Angre. The writer 
was asked by Angre to manage the affairs as before. 


No. 35 | श्र, ॥ कर भद्रपद शु. ११/१ ६६७ 
आगस्ट २६, १७४% 
तीथस्वरूप राजश्री बालभटजी दादा स्वामी वडिलाचे सेवेसी. 
पत्ये बिश्वनाथमट वेद्य कृतानेक साष्टांग नमस्कार बिनि 
उपरी यथाल कुशल जाणन स्वकीये कुशल लेखन करीत ऑसिलें 
पाहिजे. विशेष, आपणांकडील वर्तमान बहत दिवस कलो थेत नाहीं तरी 
सावेम्तर लिहोन पार्ठविळ पाहिजे. यानंतर आम्ही अनुष्ठान भाद्रपद झु. ७ 
समाप्त करून भाद्रपद शा ११ स्वार होऊन विजयदुगा(स) गेलों. राजश्री 
सरखेल ची भेट घेऊन सत्वरच येतों. चिरंजीव बाब भाखजनास पाठविला 
आहे. तुम्ही वरून पालखी पाठवणे, इतक्यांत आम्हीं इकडन येतां आणि 
समागमे येऊ.आंबरसट कोंबडा खाले येईल,त्याजबरो आपलीं तें व खचर 
बेल थप पाठविणे. येत समयी खाळन तांदळ घेऊन येऊं. वाडिलांस कळावे 
म्हणोन लिहीलं आहे. बहुत काये लिहीणं. लोम असो दीने. वरकड सविस्तर 
वतमान लिहोन पाठविणे. आंबरसेटीबा थेक माणस देऊन लि प्रा बेळ, 
खेचर, तटे पाठीवणें. + बहुत काये, लिहिणें, हे विनंति. 


i क न क त न eee ns 


ee 


+ या पुढील मजकूर खाश।च हातचा आह. 


Vishvanath Bhat Vaidya writes to his brother about his 
journey to Vijaydurg, 


Woon Qe जावा 


२५ 


No. 30 ] श्री छ ६ सवाल 
कार्तिक शु. ८। १६६७ 
ऑक्टाबर २१, १७४५ 
अखंडितलक्ष्मी आटंकृत राजमान्य राजश्री विश्वनाथ 
बैद्य गोसावी यांसी 
सेवक बाबूराव सदाशिव नमस्फार, सुहूर सन सीत आर्बेन मया 
अछफ. तुम्ही सेवेस उमेदवार लिहिणार सरदान, शाहाणे पाहोन तुम्हांस 
फर्डणिशी सांगितडी आसे. तरी इमाने इतबारें राहाणं. :.तुम्हांस वेतन 
सालिना रुपये १००० येक हजार केलें असे. पावेल. जाणिजे छ ६ 
माहे सवाल. (लेखनाव्धी सामा ) बार परंदाज-वद्धिवान, 


Babuji Naik Joshi confers a grant of I000 annuity upon 
Vishvanathbhat Vaidya for the Phadanisi 


No. 37 ] श्रीसांब कार्तिक शु, १०।१६६७ 
ओक्टोबर २३, १७४५. 
श्रीमंत राजमान्य राजश्री बाळंभटजी वैद्य ता 

श्रीमंत राजश्री विश्वनाथभटजी वेद्य स्वामीचे शेपेसी, 

पो॥ आप्पाजी जिवाजी कतानेक सां नमस्कार विनंति. 

यथील वर्तमान कार्तिक शुन १० मरा नागपूर येथाम्बित जाणोन स्वामीने 
आपले निज्ञानेद लेखन करीत गेले पा. यानंतर कृपा करून दोनच्यार पत्रे 
पा तीं उत्तम समई पावोन बहुत समाधान जाळे स्वामीने आसामीच्या 
रुपयासाठी व दरबार खचासाठी लि. येशास आमचें वदमान मामल्तीचे 
स्वामीस कळावे म्हणोन लि आहे. गतवर्षी साताऱ्याचे मक्कामीं दोन 
लश दहा हजार रा नगद भरणा करून, श्रीमत राजश्री रघाजीवावास 
दिल्हे आणि मामला केला. व्यास आठरा महिने जाळे. कुल आज ता 
रसदेस भरणा साठ हजार रु॥ पावले. वरकड रुपया जो वसूल जाहला, 
त्याजपैकी रा विसाजी गोविंद यांचे गुजारतीनें, एक लक्ष दहा हजार 
सरकारांत नेळे व रा मल्लारराम यांही बदले पंच्यासी हजार रुगयांचे घाळून 


३६ 


पैक्गा नेला. याजखेरीज किल्याचा खचे सिबंदी पंचेताहीस हजार झा, 
समाइँक खन्ने सव्वा लाख रा याजखेरीज राज्याचा हिसा निराळा. येणे- 
प्रमाणे याची मामन्त जाहली. त्याज उपरी श्रावण मासी सौवती 
मातश्री सकवार बाईने व रा जानोजी भोसले व रा जिवराऊ मोहिते व 
रा तुलजोराम यांहीं विचार केला कॉ. आम्हांकडुन मामला काढुन सरकारांत 
मामला ठेवावा. येक कारकून सरकारचा टेवावा, जो पैसा येइल तो जमा 
करून ठेवावा. यसा [वचार पता करून आम्हास सांगान पाकां, तुम्हा 
आपले कमाविसतदार बोलाऊन घ्या आणि आमचे कमाविसदारांस आमल 
करूँ दा. तेव्हां त्यास आम्हां खरपुस सांगोन पा कॉ, आमचे सा जो 
कोणी देईल तो आमल करील आणि धणी तुम्ही जबरदस्त आहां. तुमच्या 
चित्तास येइंछ ते करा. परंतु आम्ही शभर ब्राह्मण येथे आहा, इतके 
तुमच्या दारापाडौ बसोन प्राणत्याग करून, रुधिरे करून, तुमची कचेरी 
रक्तांबर करू, तर आम्ही ब्राह्मण. थसें पर्त ।वेचारून कमं कर्णे तें करा 
म्हणोन सर्वास सांगोन पा; आणि आम्ही निसुर कारवार सोडन बैसलों 
भैस दोन महिने समग्र दंगा जाहला. शेवटीं सर्वाच्या चित्तास आलें कीं, 
हे ब्राह्मण अतत्याई आहेत. हे आतत्याई करावयासी चक्रणार नाहीत 
यैसे पर्त ध्यानास सवीय्या आठे. तेव्हां दिपवाळी जाल्यावर आम्हांस 
बोलाऊन समाधान केळे; परंत रा हजार विसेक आणखी गला पडोन घेतलें 
तें कबल केले, येजातीन वर्तमान आहे. बालनाइकी, बहुनाइकी, स्री- 
नाइकी थसी सवे येकत्र जाळे आहे. भैसी यास पढ़ें इश्वर काये करीळतें 
पाहावे. रा पुरुषोत्तम भटजीच्या व गा कानरेपंत यांच्या इमानावर 
गुतली. त्यास कोनरपेत बेगाल्यांत गले आणि पुरुषोत्तममटजी सगोस 
गेले. रा विसाजी गोबिंद येथ आहत. त्यास कोणी कारभारांत मानितच 
नाहींत. थेसे प्रसंग जाहला आहे. आतां आम्हांस सवे प्रकारें अश्रा स्वामीचा 
आहे. जर स्वामि मनावर धरून अभिमान परस्कर आम्हांस उगाविता, तर 
आमची जिनगानी राहत्ये. नाहींतर भठजी ज्या पंथास गेळे त्याच पंथास 
आम्हांस जावे लागेछ. यैसे हंग परिछिन दिसोन आले. यानतर स्वामीचे 
दरबार खचाचे खा पैकीं येक हजार रा तूते वरात देविली आहे, ते येका 
महिन्याने तुमच्या कारकुनाचे पद्री पडतील, रा हजार तेही जमाबंदी 


३७ 


मार्गशीर्ष मारी करितों आणि तेहि हरतजवीज वरून दोवितों. आपलें 


समाधान असो द्यावें. आम्हीं दोन हजार आपल्या सावकारांस उणे देऊं; 
परंतु स्वामीचे असामीचे व वरातेचे यसे अगत्यतादे प्रविष्ट करूं, है निशा 


आसो देणें, सवम्वे स्वामीचा भरोसा धरिताँ आणि म्वामीस कैसे गैरराजी 
राखो ? स्वामीस सवे प्रकारें राजी रासो. कळलें पा, परंतु स्वामीने सव 
प्रकारे आमचें अगत्य घरून गा तुकोराभ [नेती कतील त्याप्रमाणे 
साहित्य पत्रें उत्तम प्रकार मातुश्री बाइसाइबांस व रा जानोजीबावांस 
वरा जवराऊ माहर्तयासव रा वसाजापतास व रा तुछजापतास 
थेसी बरें प्रकारें धमक देऊन, ताकि पत्रें महाराजांची व सौावती बाई- 
साहेबांची पा द्यावी की, उत्तम प्रकारे त्याचे स्रा देणें, नाहीं तर हेजरे 
येतील आणि तुम्हांस श्रमी कतीळ, थैसै न कर्ण, थमो पर्ने छामखा पाठऊन 
दयावी. येविसीं आनमान न करावा, वरत य लिहिणे, कृपा असो दीजे 
हें विनती. 

Appalji Jivajli Subhedar of Deogad writes from Nagpur to 
Vaidya brothers that last year he paid at Satara ® lacs to 
RaghuJi Bhosale and the Mamlat was setured, During the last 
I8 months he paid Rs 00000 as Rasad and Visa]! Govind paid 
one lakh and ]0 thousands into the treasury Malharram Ghar- 
pure took away 85 thousands The other items of expenditure 
were — Rs. 45000 for fort cxpensecs and ove lakh for common 
expenses Tn the month of Shravan,S Sakwarbali, Janoji Bhosale, 
& Jivarao Mohite settled that they should take away his mamlat 
and keep it for the State and accordingly nformed him to order 
his Mukhtyar to hand over possession of the villages to their 
Mukhtyar, He then told them thst he would not leave their 
door. Asa true brahmin, he would shed his blood in their 


house. He did not leave his attitude for two months and in 


the end they agreed after Divali to pay the money. They 
wanted Rs. 20000 which he agreed to pay after great 
reluctance 

As to the recovery of money, Konarpant Kulkarni went 
to Bengal and Purushtotambhat Shevade died One Visa 
Govind was in Berar But he lost his influencein the manage- 
ment of the State. His request therefore was to send peremp- 
tory letters from the king and the queen, ordering these 
persons to pay the debt of Vaidyas at any cost 


Sop cre HEME Mg 


२८ 


7४०. 38 ] श्रीरामचंद्र कार्तिक । १६६७ 
नोव्हेंबर, १७४५, 
सकलगुणपरिपूर्ण राजमान्य राजश्री बाळंभट व विस्वनाथभट 
बैद्य स्वामी गोसावी यांसी. 
पोप्य भगवंत राऊ रामचंद्र कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी. 
येथील कुशळ जाणोन स्वकीय लेखन केळे पाहिजे. विशेष, अलीकडे आपणा 
कडील पत्र येऊन वतेमान कळत नाही तरी थै नसावे. निरंतर पत्री 
सांभाळ केला पाहिजे. यानंतर अलीकडे सौ जिजाबान्साहेबी रा 
अर्जाजी यादव याची उभारणी करून पुत्र म्हणबिर्छ, राज्यभाराचा 
येखत्यार देऊन फोजबंदी केटी. राजश्री आपाजी सितोळे व चिकोडीकर 
मेळऊन इंगलीवर शह दिल्हा. खंडणी घेतळी. तेथून कूच करून मुरगूड 
प्रांत कागल येथे येऊन मोर्च दिल्हे. कोल्हापुराहून खासा माहाराज धणी 
ल्स्करांत नेऊन राजश्री राणोजी घोरपडे सेनापती व निपाणकर हत्ती- 
घोडे देऊं करून बोलाऊन आणिले. मुरगूडचें ठाणे घ्रेतळें, तेथून मोजे 
रीकपुरली देसकाचा गांव होता, त्यास वेढा घातला. खासा बाईसाहेब 
कोलापुराइन भांडे पेऊन रन्त्ररांत आली. मोच देऊन भांडीयाचे बल गांव 
घेऊन ठाणें घातळें. तेथून आम्हांवर शह द्यावा, याअथ मनसबा केला 
होता. परंतु लस्करांत दंगा होऊन सेनापतीचा रुसवा जाहाला. सेनापती 
नव।न गेट, एचकाडाकर याणा व खासा घृणा बाइसाहबासहवतमान 
कागल प्रांत जाऊन थ्कुंडी मारिली. खेडे पेतल, तेथून काडापाच्या 
मठास जाऊन चिकोडीकरांच्या संमते जंगम गोसावी ठेऊन करवीरास 
आले. चिकोडटीकर यमाणा यासी मोत्याची जोडी व उत्तम वस्त्रें व 
बारवाड खेढें, इनाम देऊन ब_मान करून, निरे।प दिल्हा. याप्रमाणे 
आजी तागायत मनसजा जाला आहे. पुढें आमचा अपाय करावा, सरदारी 
मोडावी, हा मनोदय बाईसाहेंबांचा आहे. परमेश्वर दथेनें घडेल तें पहावें 
मनोलीकर राजश्री हिंदुराव घोरपडे ममलकतमदार येऊन बैसले आहेत 
राजश्री दालतराव यांसी सेनाखासखेल यांची कन्या वधू नेमस्त केली 
आहे. राव मामदार यांकडन धणी यांस पत्र घेऊन माहिपाजी राम व जीवभट 
आले आहेत. माघमासी लर नेमस्त केलीं आहेत. ल्य़ाचा समारंभ होइल 
तो पहावा. सविस्तर अथ महाराजांस व आपणांस कळावा या अर्थ लिहिला 


२९ 


आहे. निराळें वाटेने विदित करणें. *आम्ही ब्राह्मण लोक निबेळी पाहून 
आम्हांस मोडाव हो वासना धरीत आहेत. तुम्ही आमचे दरवारी मध्यस्त 
असोन, थोरले महाराजाजवळीं अने करीत नाहीं. उभयेता राज्यांत आमची 
दाढ नव्हे. काये करावें? कोणास शरण हावे? सवत्र अविचार झाला 
न्यायेनीति श्वपम बडाळा. मोगलाई बडाली. आम्हां ब्राह्मण लोकांचे संकट 
परमेश्वरास आहे महाराज राजे थोर, समथ, दीनबंधु, दिनानाथ, बिरुद 
हिंदुपतीचे आहे. आमचा धावा करावा. आपले निशाण रक्षावे. तुम्हीं विनंती 


करणें. कृपा केळी पाहिजे हे विनंती. > 


१ तोफ. २ राज्याधारस्तंभ ( किताब ) 
& पुढील मजकूर लेखकाचे हातचा, 


Bhagwantrao Amatya writes in detail to Vaidya 
brothers the administration of JiJabai of Kolhapur. She 
considered ArjojJi Yadav as her son and gave him the assistance 
of Yamanna Chikodikar and Apali Shitole to capture Murgud, 
Kagal, Ingali, Tikapurli and exact money. The marriage of 
Daulatrao Ghorpade was settled with the daughter of Sena- 
khaskhel which will be performed in Magh He requests them 
to explain Chhatrapati his deplorable condition. 


RRS oes OR eed “me 


No, 89 ] श्री सोमवार कार्तिक व. ५ १६६७ 

नोव्हेवर ११, १७४५. 

राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बाळेभट व 

राजश्री विश्वनाथभट वैद्य स्वामी गोसावी यांसी. 
सेवक कोनेर राम कृतानेक नमस्कार विनंति. तागायेत कार्तिक वद्य 
५ मुकाम नजीक सहस्राव येर्थे सुखरूप असो विशेष. तुम्हांकडून बहुत 
दिवस पत्र येऊन वतमान कळत नाहीं. तरी थैर्स नसावे. सदैव येणारा 
समागर्म पत्र पाठवन संतोपवीत गेळं पाहिजे. यान्तरी इकडील मजकूर 
तरी यंदां छावणी पांच महिने बंगाळे प्रांत ऋमून श्रोणभद्रतीर कातिक 
सुध त्रितियस उतरोन, प्रस्तुत भोजपूर प्रांतामध्ये आलो. असो, इकडील 


४० 


महिना पंधरा रोजामध्ये कार्ममाग उरकून पुढे मकारग्राम प्रांते जाणार. 
इध्वरक्षयकरून घहोन येईल तें खरे. तम्ही दरबारी व चहूकडीळ वतेमान 
साध्यंत मनास आणन सविस्तर लेहून पाठबिट पाहिजे. वरकड सविस्तर 
वतमान इडील यथास्थित असे, दरबारी बहुत सावधपणे आसेळं पाहिजे 
तुमच्या भरंवासेयावर राजश्री रघोजी बावा वोफिकीर असेत. घरीं 
भरजीव मुळें आहेत. कांचा समाचार हरघडी घेत असिलें पाहिजे. बहुत 
काये लिहीणं लोम अस्तो दीजे हे विनंती. 

Details of Raghujr’s expedition into Bengal are given in 
this letter by Koner Ram Kolatkar from his camp at 
Sahasrav when he was with Raghuji 


farmed ~~~ poi goose 


No, 40 | म झ्रामजार साग. शु, १३। १६६७ 
नव्ह्वर १७, १७४' 


श्री॥णेशाप नसः । 
स्वम्तिश्री शक्के १६६७ क्रोवन संवत्सरे मार्सिर्ष माप्ति शुभ प्ले 
त्रयोदसी ईदु बाहरे जम नक्षत्र भग्णी तरण भ्रिदीय शुभमस्तु बाबूचे 
जन्म नक्षत्र (अपूर्ण) 
This gives the date of the birth of Baburao Vishvanath. 


Same SMR en पन 


7४०४7 ] ९ जिल्काद. 
श्री मार्गशीष शु १० शकक १६६७ ते 
मागशीप व. ९ शाके १६६७, 
नोव्हेबर ते ६।१२।१७४५ 
यारी स्वारी राजश्री विसाजी रघुनाथ श्री गणपतीपुल 
सुगा सीत अभन मया अळफ माहे निलकाद छ. ९ ता 
5 ्भ्््व्न्न्च््व्च्व्व्व्ध्च्ब्ब्ब्नध्च्ध्ध्षणभ्घ8्बब 5?! 
२०० छ. ९ रोज पोतापकीं घेतले 
छ. १० रोज राजश्री पंताकडील 
१५ छ. २२ रोज शुक्रवार पंताकडील 
२२७ 


४१ 


खने 


१२॥ मुक्राम पाली छ ९ रोज 

-|)- श्रीखंडेराव यांजपुर्े 

-॥- दाणा घोड्यास केली ४“४२॥| 
द्र ८१ प्रां 

-॥- पाने विड्याची २५०० 

५ मोई रोजमुरा खर्चास दिल्हे 

१ गंगाजी खिजमतगार 

१ फिरंगोजी जाधव 
खिजमतगार 

१ लिंबा खासदार 

३ रायाजी कानटकर वगैरे 
आ ३ हुजरे 
९ २॥ 


रुपये 


७ ७ ७ छ a 
१ ०॥ मुकाम आंबेड खुद छ। ८ राज 


१० 


भोई बामुशाहिरा 
५ किता ९ किता 


१० 


-।- घोडियास दाणा हरभरे 


केली ४८ १ 


१०॥ 


३ मुकाम कोतवड छ १९ रोज 


२ 


कुंडास भेठ ठेविली 


-॥- भोईसरा बदल दिल्हा 
-॥- केसो महादेव कुंडापुढे 


३ 


ठोविली 


१ मकाम चाफळ छ ११ रोज ३६॥ मकाम श्रीगणपतीपुर्ल छ १९ 


रविवार 
१४ श्रीरघुविराुे 
२ मुकाम नाटोसी छ १४ रोज 
२ देणगी नो रा विष्णुपंत 
१ चोपदार १ भोई 
ह 
-॥- मुकाम मलाघाट घोडि यास 
दाणा हरबरे 
२ मुकाम संगमेश्वर छ १७ रोज 
१ दाणा घोडियास कैली ८॥ 
उडीद 
१ कदेन खुदा केला रा 


१ 


ता छ २३ रोज मंदवार 
१५ श्रांचा समाराधना व 
लघुरुद्र ब्राह्मणभोजन 
वगेरे सामान 
१५॥ लघुरुद्राबदल ब्राह्मणांस 
दक्षणा शा 
१ फिरंगोजी जाधव 
१ गंगाजी खिजमतगार 


१ 


राणोजी यादव 
दि गोसावी 
मोघम खचोस दिल्हा 


३६॥ 


४२ 


An account of money spent when Visajipant Vaidya 
visited Ganpati Pule. 


sss QOD mtr PSI 


No 42] श्री २६, जिल्फाद, 
(कर ~ hes C 
तुळाजीचा शिक्का व मोपिब मागं ध १३। १६६७ 
यावर आहेत. डिसेबर ९, १७४% 


राजश्री विसाजी रघुनाथ गोसावी यांसी. 

सकलगुणालंकरण अछंडितलक्ष्मीआलेकृत राजमान्य श्वोतुलाजी 
आंगरे सरखेल रामराम विनंती, उपरी येथील कुशल जाणन स्वकीय लेखन 
केले पाहिजे, विशेष तुम्ही राजश्री सिवाजीपत समागमे श्री पुळं यथ देव- 
कार्यास आले आहा. *शास राजश्री सिवाजीपंत याचे भेटीचे प्रयोजन 
आहे, याजफरिता राजश्री आबाजीपंत पाठविले आहेत. तरी तम्ही त्यांस 
जो विचार सांगणे तो सांगोन गुजाणनां ये जागा दशेनास आगत्यताच यावें 
येथे आल्यावर कितेक अथे परस्पर अवगत होऊन समाधान होणें तें होइल. 
तुम्ही आलेस(च) आहा, हेंही उत्तम आहे. दशनांतीं सविस्सर कलेल, रवाना 
छ २६ जिल्काद बहुत काय लिहिणे हे विनती. (लेखन सीमा ) 


TulaJi Angre invites VishvanathBhat for a personal 
meeting, from Pule where he had gone. 


No, । श्री पौष १६६७ 
जाने, ,१७४६ 
0७ 


१ राजश्री नरहर लक्ष्मण दि माहादजा सिंदे याति पत्र ज॑, महादजी 
सिंदे यांनीं पा जाळनापूर येर्थे पाईमली व घासदाणा व तत्तनस फार केली त्यास 
परगणे मजकूरचा येवज घेतला असेल तो आपले सरदेशमुखींत मजुरा देणे म्हणून पत्र, 

१ रा हणमंतराव आटोळे सफेजंगबद्दादर यांसि पत्र जे, नानाप्रकार 
परगणेयांत उपद्रव रोखेपत्र करून करितात तर हे गोष्ट कार्याची नाहीं, तरी फिरोन 
रोखापत्र होऊन तुम्हाकइन उपद्रव जाहाल्यास कार्यास येणार नाहीं म्हणून पत्र, 

१ मोजे कारहाढी पा सुपे हा गांव दरोबस्त राजपत्रीं इनाम आहे, त्यांत 
रा बाजी हुरी सुभेदार पा मार यांजकडून बहुत प्रकारचे उपद्रव होतो व्यास 
पत्र जै, यांचे गांवा इरयेकविसी रोखापत्र करावयास प्रयोजन नसे म्हणून पत्र 
फिरोन बोभाट येऊं न देणे, 

(I) This is a list of Jetters that were taken by Vaidya 
from Shahu Maharaj to 3 persons who were ordered not to 
show undesirable activities, 


nen] 


२२ जिल्हेज 
No, 2 श्री पोष व, ८१६६७ 
जाने, ४, १७४६ 
तुळोजीचा शिक्का व 
मोतेब प्मदलसम 
दुरेघी 
राजभ्री बाळंभट व विश्वनाथ भट वैद्य गोसावी यांत्त, 
सकलगुणालंकरण अखंडितलक्ष्मी आढंक्कत राजमान्य क्षो तुळाजी 
आगरे सरस्येळ रामराम विनंति उपरी, येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल ढेखन 
केले पाहिजे, विशेष सांप्रत आपणाकडून पत्र येऊन दरबाचे वतमान कलो येत नाही 
तरी सविस्तर लेहून पाठविले पाहिजे, यानंतर कितेक कायेभागाचा अथ सांगोन 
श्रीमंत राजश्री स्वामीचे सेवेसी राजश्री बिसाजीपत पाठविले आहेत, सकल 
अथे राजश्रीचे सेवेसी निवेदन करितील ब तुम्हां उभयतां सांगतील, त्याप्रमाणं 
राजश्री जवळ विनंति करून इकडीछ जे कार्यभाग आहेत ते उरकून देऊन मशार- 
नुखेची रवानगी केली पाहिजे, वरकड इकडील कार्यप्रयोजनी दरबारी ममता घरि 


२ 


जे, ते तरी उचित आहे, तुम्दांवरी वाकिलीच सोपिली असतां हरएक प्रसंगास जपोन, 
समई जाबसालास अंतर करूं नयेवन करार हा भखसाच आहे, तरी कार्यभागाचे 
ठाई तत्परता घरिजेत अखिले पाहिजे. येवर्सी बहुत काय लिहिणे ! लोम असा दिल्हा 
पाहिजे, रवाना छ २२ माहे जिल्हेज हे विनंती, ( लेखन-सिमा ) 

(2) Tuloji Angre writes to Vaidya Brothers that 
Visajipant is sent to narrate to Maharaja and to you both, 
what he wanted from the King and requests that Visajipant 
should be sent back early, The writer expresses his perfect 
confidence in Vaidya Brothers that they will not fail to 
protect his interest in political contested matters, 


TE 


No, 3 श्र पोष व. ८१६६७ 
जाने, ४,१७४६ 


माहाराज राजश्री छत्रपती स्वामीचे सेवेसी, 
सेवक तुळाजी आंगरे विज्ञापना. लोकांनी गवगवा केला आहे, राजश्री 
बिसाजीपंत याती निरोप देणार महाराज धनी आहेत विनंती. 


omen पट oe ree oe एपशरशशानीाट 


इ सवे पत्र स्वदस्तुरचे आहे. 


DIOS के 


(3) Tuloji requests Chhatrapati to send back ,Visajipant, 
his clerk, 


[a 


No, 4 श्री पोष वद्य ११।१६६७ 
जाने, ६,७४६ 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बाळंभट 
व विश्वनाथ भट स्वमाचे सेवेसी. 

सेवक नारो अनंत कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनती उपरी, येथीळ क्षेम 
ता पोष वद्य येकादसी जाणून स्वकीयेलेखन करित असिलें पाहिजे, विशेष पिराजी 
बा पत्र पाठाविळ, तेर्थे आज्ञा जे, कुंभार व वेठे पाठवर्णे. त्याजवरून वेठे ४ व कुंभार 
पाठविला आहेत, यांजपासून पंधरा दिवस वेठ घेऊन निरोप द्यावा, कुंभार येकच 
पा आहे. यासही बेगार घेऊन निरोप द्यावा. सेताभाताचा इंगाम आहे. पुढे दी 
आज्ञा होईल तेव्हां येईल, मोजे मजकूर पेकी संक्रांतीचे तील वेठे याजबा केळी ११ 
च्यार पायली पाठविले आहेत. घेतळे पाहिजेत. मोजे मजकूरचा गुरव रा सिवराम- 
पताकडून सातारेयास्ती गेला आहे, त्यास्त त्याचे बोस बरें वाटत नाही. याज- 
करितां राजश्री पंताकडून त्यास निरोप देवावा, रा दामाजी शंकर याजकडे हुजुरे 


३ 


व देवडीखा कागद पाठविलात, त्यास दामाजीपतांनीं कागद माघारा टाकिछा, 
घेतला नाहीं, हुजुरे याजजवल बोलिला जे, सालमजकुरी आपणाकडे तें गाव नाही, 
त्याजवरी हुजुरे मोजे बराणपुरास गेरे, तेथील पाटील घेऊन दामाजीपंताकडे 
गेले आहेत. दामाजापंतांनीं बन्हाणपुरकर पाटील घेतले, तर दामाजी पंतासी 
हुजुरे काजिया करून मप्ताला घेतील, त्यानें कांही पाटिलास आडथळा न केला, तर 
चौगांवचे पाटील घेऊन सांतारेयास येतील. दामाजीपेतहा सातारियास 
येणारे आहे. तेथें आला तर उत्तमच जाहले, तेथे न आला तर फिरोन त्याचे 
पारपत्य केळे पाहिजे, नाहीतर खेडी तरी टाकार्वी, दोतील एक गोष्ट होई, ती 
करावी. परंतु याचा कथेला न ठेवावा, राजश्री पंतप्रधान यांचे कागद पाठाविलेत 
ते त्यांचे कमाविद्तदारास दिल्हे, त्यांनी एक गाय व म्हेस नली आहे, त्यास म्हेस 
आणावयास माणूस पाठविले होते. त्यास ते म्हणतात जे, सुभेदार सातारा आहेत 
तेथेंच म्हैस गाई पाठवितो. ते तेथे देतील. येस वर्तमान आहे. आपाजो पाटील 
वाबळे यांचे खत तेर्थे आहे ते पाठवार्वे, पैका देतो म्हणतात आहे, तर खत 
पाठविले पाहिजे. येथै घर बांधावे सारखे आसिलं तर लिहोन पाठवावे. येथ गाडे 
येणार आहेत. लाङडें घेऊ, सातातुल्याच घर बांघलें तर तेनसे पर्यंत रुपये लागतील, 
कळावे म्हणून लिहिले आहे. रा इंद्रोजी कदम नि पंतप्रधान यांची पागा 
कसबे सुपे येथे आहे, त्याचे काबाडी येर्थे येऊन गवताविसीं उपद्रव करितात, त्यास 
इद्राजा कदम तेर्थे आहेत, त्याचा एक कागद त्यांचे पागेस पाठविला पाहिजे. 
वरकड वर्तमान गांवचे येथास्थित असे. बहुत काय लिहिणे लोम असो दीजे, 
हे विनंती, 

राजश्री रामचंद्रपंत स्वामीस साष्टांग नमस्कार, विनंती उपरी, आम्हास 
ख़ासगत येक पागोटे विकत घेऊन पाठविलं पाहिजे. किमत रुपये ४ पावतो 
पाठवावे, येथे पागोटे बांधावयास नाहीं, यांजकरितां लिहिले आहे, हे विनंती, 


ee es ee “->:>>:>>>>>>-> eee Senin eer 0 0 000 


१ बापास, २ तटा, ३ मजूर, 

(4) Naro Anant writes to Vaidya Brothers from Karhati 
that four labourers and one potter are sent. They should be 
allowed to come back after a fortnight, The gurav sent by 
Shivram Tukdeo should be sent back, His father was unwell, 
The letter contains the information about the revenue collec- 
tion of 4 villages and the difficulties created by Damajt 
Shankar. The trouble caused by the labourers of Supa 
who were taking grass from Karhati for the body of horses 
belonging to Indroji Kadam, can be stopped by a letter from 
him to Paga Officer, 


oe 


३० जिल्हेज 
No.5 भी +शकर माघ छु. २१६६७ 
जाने. १२,१७४६ 
राजश्रियाविराजित राजश्री नारोपंत खामी गोसावी यांसी, 


सेवक बाळंभट वैद्य नमस्कार विनंती उपर तुम्ही तील पाठविले ते पावले, 
गावचा मजकूर लिहिला, त्यात देवडीचे तो हुजरे आले. राजश्री स्वामीकडील 
हुजुरे पाठाविळे आहेत त्यांचा मजकूर काय होईल त्तं लिहून पाठविणे, मोजे 
कात्हादीचा पाटील पाठवणे म्हणून लि, त्यास राजश्री स्वामीचे घरचे ल्न जाले. 
म्हणजे त्यास निरोप होईल, घोडियांची निगादास्त करणें, रा छ ३० जिल्हेज बहुत 
काय लिहिणे, हे विनंती मोजे मजकूरची रसद पाठवणे दाण जोरी व सजगुरे रा 
१०० संमराचे घेऊन पाठवणे + हे विनंती, 

+ पुढील मजकूर लेखकाच्या हातचा 

(5) This letter must beat the time of 5, Gajarabal’s 

Marriage, 


१ मोहरम 
No, 6 श्री माघ शुघ ३। १६६७ 


जाने, १३,१७४६ 
तुळोजीचा शिक्का व 


मोतेब पद्मदलसम 
दुरघी 
राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभट वैद्य गोसावी यांसी, 
छ सकलगुणालंकरण अखंडीत छक्ष्मीआलंकृत राजमान्य स्ना तुळाजी 
श्री ० आंगरे सरख्रेळ रामराम विनंती. येथील कुशल जाणून 
श्रीशाहुनृप स्वकीय कुशळ लेखन केळं पाहिजे, विशेष सांप्रत पत्र 
इषेंण सरखेल स येऊन कुशछाथे कलो येत नाहीं, तरी सदेव पत्र पाठवून 
ुन्नतेः तुलसिंह्य समाधान पावविले पाहिजे, श्रीमंत राजश्री स्वामीचे 


मुद्रेयं सर्वोह्क- सेवसी लभसमारंभनिमित्य तुस्त व सामान देऊन 
बण राजते, राजश्री विसाजीपंत पाठविले आहेत, हे कितेक कार्य 


मागाचा अर्थ घांगतील, त्याप्रमाणे उरकून देऊन रवानगी केली पाहिजे, तुम्हां 
शक्रमणयुक्त तिलश्करा खले दोन पाठविल्या आहेत. घेऊन प्रविष्ट जाइख्याचे 
प्रत्योच्चर पाठविलें पाहिजे, येविसी बहुत काय लिहिणे, छोम अमनो दिल्हा पाहिजे, 
रवाना छ १ माहे मोइरम हे विनंती. (लेखन सिमा) 

(6) Thisisa letter by Tuloji to Vaidya Brothers, He 
sends Tilgul for Shahu, On the letter there is the seal 
of ‘Tuloji in which he is called Sarkhel, 


५ 


१ मोहरम 
No, 7 श्री माघ झु, ३।१६६७ 
जाने, १३,१७४६ 
तुळोजीचा शिक्का व 
पद्मदलत्तम मोतब 
दुरी 
पु राजश्री विश्वनायभट वेद्य गोसावी यासी. 
रामराम विनंति उपरी, राजश्री सिवाजीपंत यांची भटी रत्नागिरीचे 
मुकामी जाहाली, तेसमई बोलाचाछी जाहाली, तेव्हा तुम्ही होतेस, तरी बोली- 
प्रमाणें माहाड पांताचे हातरोखे व दक्षण प्रातीचे मनसबे यांचा विचार दोन्ही 
गोष्टींचा करार करून मशारनुळे व तुम्ही गेलेत, याकरितां इं पत्र आपणास लिहिलं 
आहे. तरी सिबाजीपंतास सांगोन केले करारा प्रा हातरोखे व पुढे कतव्य 
मनसबयाचा विचार केला पाहिजे, योविसी चे सविस्तर सांगोन राजश्री विसाजीपंत 
पाठविले आहेत, हे सर्व अर्थ सांगतील, त्याप्रमार्णे कार्यभाग उरकून दिल्हा 
पाहिजे, रा, छ १ माहे मोइरम बहुत काय लिह्दिणें हे विनांति, ( लेखन सीमा) 
(7) Tulaji requests Vishwanathbhat Vaidya to carry 
out what was discussed and settled at Ratnagiri, Fe sent 
Visajipant to him for that purpose. 


६ मोइरम 
No, 8 श्री माघ, शु, ८। १६६७ 
जाने, १८,१७४६ 
तुळोजीचा शिक्का व 
मोतेब पद्मदलसम 
दुरेघी 
राजश्री विसांजी रघुनाथ गोसावी यासी. 

छ सकलगुणालंकरण अखेडितलक्ष्मीआलंकृत राजमान्य स्नो॥ तुळाजी आंगरे 
सरक्षेक्त रामराम विनंती उपरी, येथील कुशल जाणून स्वकीये कुशल लेखन कर्ण 
विशेष, पत्र पाठविलें प्रविष्ट होऊन र्गा वर्तमान कलो आलें. भेटीत यावें की काय 
म्हणोन श्गा तरी खासा स्वारी जयेगडी लोकरच होईल. तेव्हां भेटी होईल जाणिजे 
रा छ ६ मोहरम ही विनंती, (लेखन सीमा) 


(8) Tuloji Angre Promises to meet Vishvanathbhat at 
Jaigad, 


No, 9 


६ 


श्रीरामचंद्र 


माघ १६६७ 
जानेवारी १७४६ 


पुरवणी राजश्री वेद्य उभयतांस नमस्कार, 


विनंती उपर राजकी वतमान तर, 


रा दोळतराऊ घोरपडे व सो. 
मानुबाई लम्मास कोळापुरास आली 
सौ साहेबी व खासा धणी यानां 
लग्नकार्य केले, समारंभ खच वेच बराच 
केला, परंतु बोली प्रां परिणाम नाही. 
वतनी खेडी इसाफती कदीम दिलीं 
नाहींत, यामुळें रुसवा करून दिलगीर 
होऊन गेछे, रायेजादे यांची कन्या वधू 
होती. आणून दुसरें लग्न केले, आणि 
आपले श्वचथ(स्थ)सलास गेले, सवे 
राज्यभार बाईसाहेबावर व अजाजी 
यादव यांवर आहे. धनी करितील ते 
होइल, 


हें विनंतीपर हुजुल, 


राजश्री गंगाधरपंत सातारा 
आले होते, श्रापतराया पासी मागोन 
माहाराजा पासा आणिले, प्रातानधी व 
पेशवाई देतों येस मान्य केळे, सेवर्टी 
दोन मात ठेऊन कजेंदार करून आशा 
दाखऊन फजित पाऊन निरोप दिला, ते 
विशाळगडापत गेले, 

सोधेकर व वाडीकर सावंत व 
गोविंद ठाकूर येकत्र होऊन अणाजी 
परभू यांसी दगा केला, गोवेकरांनीं 
अणाजी परभूस घरून नेले, गोविंद 
ठाकूर याची दाहावीस घोडी गेलीं 
पलोन, वरघाटे आले, येणेंप्रो 
विचार आहे. माहाराजाख विदित 
करणें, 


(9) This whole letter is in the Bhagwantrao’s handwrit= 
ing, He gave the news of Kolhapur affairs during the regime 


of Rani Jijabai, 


place, She was guided by Arjoji Yadav. 


The marriage of Daulatrao Ghorpade took 


Gangadharpant 


Pratinidhi was called to Satara and promised to get the 
Pratinidhipada and Peshwai. He stayed there for two months 
and returned to Vishalgad disappointed without getting 
anything. Bhagwantrao requested Vaidya Brothers to inform 
Shahu Chhatrapati of the mal administration of Kolhapur, 


७ 


No, I0 श्रीरामचंद्र ईश्वराची माघ १६६७ 
फेश्रुआरी। १७४६ 


बि सक्लगुणपरिपूण राजमान्य राजश्री बाळंभट व राजश्री विश्वनाथभट 
वेद्य स्वामी गोसावी यासि-- 


पोष्य भगवंतराऊ रामचचंद्र कृतानंक नमस्कार विनंती उपरी, येथील 
कुसल जाणोन स्वकीये लेखन करीत गेठं पाहिजे विशेष, तुम्ही रा संभाजी पडवळ 
याजबरोबर पत्र पाठविलें तें पावले. व माहाराजाचे पत्राचे उतर पाठविलें तेंही 
पावले, लिहिले वर्तमान कळों आलें आम्ही उदंड लिहिलें तथापि दरबारी 
राज्यांत आम्हा लोकाची दाद मनसुबी नाइ, इं दुख कोणास सागावे १ श्री 
परमेश्वराषर भार घालून काळ घालवीत आहों. लम्चास दिवस थोडके उरले, 
लौकर येऊन कार्यसिघी करावी म्हणवून तुम्ही लिहिलें. येसीयासी आमचा विचार 
आहे तो आपणास ठावकाच आहे. नातवानीमुरळे सर्वद्दी प्रतिकूळ आहे हैं तुम्ही 
आणत, आहां. कजवाम तुम्ही देऊन खासा येऊन ढमाचे साहित्य कराल तरी 
छमकाये सिधीस जात आई. आमचे सखे इष्टमित्र अवघे तुम्ही आहा. तुम्ही 
मनावर घेतले पाहिजे, सातारीयासी यावे तरी तूत येता नये, सनेश्चर येऊन पुढें 
आडवा उभा राहिला आहे. याजस्तव दर्शनास आलो नाहीं, दशंनाती सकल 
अर्थ कळेल, राजश्री संभाजी पडवळ सांगतील त्याप्रमाणे खार्मीनी कर्जाचे 


न्‌" 

साहित्य करून दिल्हे पाहिजे, सवे भरवसा आपला मानिला आहे तुमचे 
वडिली आमचा सांभाळ केला, इमान शफत दिली; त्यांचे जागा तुम्ही आहा; 
तुम्ही शफत दिली; सांभाळ केला; दरबारी फडी आहा; बोलाचाली करिता; 
परंतु आमचे ऊर्जित होऊन मनोरथ सफळ न जाले, अम्हा जवर्ळी टका नाहीं 
निर्मेलीमर्ध्य ब्राह्मण लोक; आगत्य कोण धरितो ! आमचे सारथी सरदार मराठे, 
वेगवसिलातीचे लोक कदीम आवघे मेले, गेले, कथा बाकोस उरल्या, भारत 
भागवते व रामायणे कथा जाव्या, श्रवण करून सार्थक नाही. तेशा कदीम 
राज्यांतील पाया, चाळचर्या, निफळ जाल्या, हाली चारुते इंच खरें आहे. आमचे 
ब्राह्मण लोकांचे संकट परमेश्वरास आहे, तो घावा करील, दुसरा उपाय नाहीं, तुम्ही 
ये समई कवाम देऊन समये रक्षाघा, लसकार्यं करून द्यावे. स्वामीचे कर्ज १केले 
तर सद्दीत वारून देऊं, चिरंजीव मुळं तुमचे हाती व माह्दाराजांचे पदरीं घाळून 
देशांतरें जाऊं, सेवेची उमेद नाहीं सीमा जाली. माहाराजांस विनेतीपत्र पो आहे. 
दीनबंधू येसं बिरूद माहाराजाचे; येस असोन कोलापूरचे राजे याजवर 
हवाला घालीत आहेत. तरी राजे लोक थोर; परंतु त्यांचे हाती काही नाहीं. 
बाईसाहेब व यादव करितील तें होईल, दया करणें इं विनंतीपर, हुजुल, 


+ पुढील मजकूर लेखकाचे हातचा आहे. १ व्याज, 


८ 


(I0) Bhagwantrao Amatya requests Vaidya Brothers 
to pay money for son’s marriage and to excuse his absence 
for some marriage ceremony at Vaidya’s, owing to poverty, 
He says that the Kolhapur administration is run by the 
queen and Arjoji Yadav and not by the King, 


छ २५ मोइरम 
No, उ श्री माघ वद्ध १२१६६७ 
फेश्रुआरी ६,१७४६ 


आज्ञापत्र राजश्री पंत राजाज्ञा ता केशव मोघी सासीत आर्षेनबा 
देणे बा लम खर्चे सो, गजराबाई देणें सिधा लोक दि राजश्री पंत आमात्य 
नि करवीर आ येकून बा 


१ सिवाजीपंत कारकून १ ब्राह्मण 

१ देवजा पवार १ बावांजी गायकवाड 
१ हिरोजी सावंत १ महादजी मालुसरा 
१ सिदू सूयवंसी १ भिवाजी आबरो 

१ घांडजी जाधव १ मोदी तांबोळी 


१ महंमद खासदार 


ne] ह 


द्‌ ५ 


११ 
येकून अकरा आसामी येकून दुरोजा आ २२ बावीस असामीचा शिरस्ता 
न 

प्रमाणे देणें छ २५ माहे मोहरम पा हुजर रुजु. 

बार सुरू सुद बार 

(77) This letter gives the approximate date of the 
marriage of Gajarabai, the daughter of Queen Sakawarbai 
with Malharrao Bande. 


९, 


No, > श्री फा, १६६७ 
मार्च १७४६ 
राजश्री बाळंभट (व) विश्वनाथ भट वैद्य गोसावी यासी 

छ अखंडितलदमी आळंङृत राजमान्य स्नो प्रतापजी सोमवंसी देडवत, 
विनंती उपरी, येथील कुशल जाणोन स्वकीये लिहिणं विशेष, आपण पत्र पाठविलें ते 
पावले, पावोन वर्तमान कळा आले, कितेक सिध्याचा मजकूर लिहिला तोहि 
कळला, आज लस्कराहुनही जासूद आले, त्यांनी सिंदियाचे वर्तमान तपसिलें 
सांगितलें कीं, कोन्ही त्यास पुढें बोलाऊ पाठविळे नवते, इमान प्रमान कांही दिल्हा 
नाहीं, आपले खुशीने भेटावयास आला, आठ पंधरा दिवस लस्करांत राहिले, आण 
येर्थे यांजपार्सी राहून चोर राऊत दाहा पंधरा जण जागिराच्या ठाणियांत येऊन 
चोर बातमीने आमचे लष्करचे कही गेली म्हणजे राजांत येऊन रोज पाच सात 
घोडी चागली नेत, असें पंधरा दिवस्त नित्य जालें, तेव्हां चिरंजीवाने चोर बातमीस 
आपले दोनचार राऊत पाठविले. तो आठजण राऊतांनी आठ घोडी आमचे 
लस्करचीं घेऊन ठाणियास चालले, तेव्हा आमच्या राऊतांनी घरून आणल, 
कोन्ह्ाचे काय सांगेनात, तेव्हां दबाऊन डोकीं मारावी येसं जाळं, तेव्हां: माळजी 
सिंदीयाचं नांव घेतलं, तेव्हां लोकांनी गवगवा केला. घोडी सिंदीयाचे जिमेस 
पाऊणसे लागले, तेव्हां सिंदीयारच पाऊणसे घोडी घेऊन लोकांचा दिल्हा, तेव्हां 
माळजी सिदे यांणी आपल जागिरीचे ठाणियास माणसे पाठवून पाऊणसे छोडौं 
आमची नेली ते आणून दिल्ही. ते आमच्यानीं लोकाचीं जायाची त्यात दिल्ही. यांचा 
घोडी पाऊणसें लोकाचे येथ होती तं आणून मालजी सिदे यांस दिल्हीं, आतां 
समा गर्म माळजी सिंदे आहेत, चिरीजवानेहि वर्ख्रेपात्रै देऊन बार आहेत आण तेथे 
लबाडी लिइली कीं, केदेत ठेविले, दोनच्यारसं घोडी लुटली तर ह्या गोष्टी खऱ्या 
नाहीं, ह्याच गोष्टी सवानां खऱ्या मानून हजार शा मसाला केला, जेजाळबारदार 
पाठविले तर बरे, धणी समथ आहेत. इकनइक इनसाप मनास न आणितां 
करावे, तुम्ही मसाले करूं घ्यावे येसं नाहीं, बरें, जें होणे ते दरबारीच होईल, 
सा लाख रु, कजे करून फोज मातबर घरून बीडावर गेले. त्यासी अद्याप तहरद्द 
कांही जाला नाही. सुळतानजी निंबाळकर व चिरंजीव नडसी पावर्ते जात 
आहेत. किंचित त्याच्या याच्या लोकाची झटपट झाली, त्यासी निबाळकराची चोदा 
घोडी आणली बारा घोडी आमची गेलीं, युर्थ्यं मातबर होणार आहे. येजातीचं 
वतेमान आहे, तुम्ही लिहिले कीं, स्वामी रागास आले, म्हणोन लिहिलं. तर 
स्वामी धणी समर्थ आहेत स्वामी संतुष्ट करावयासी. 

(I2) Thisis an account given by 00११७] Somavansi of 
the enemical relations beaween him and Malaji Shinde, It seems 
there was some fight between them 704 Beed. Sulatanji 
Nimbalkar and his son were prepared to encounter any friction, 


२ 


॥ए०.,.73 श्री फाल्गुन ० ५।१६६७ 
माचे १,१७४६ 


बंधुवर्ग शिरोमणी राजमान्य राजश्री बाळंभट ता राजभी विश्वनाथभ ट 
दादा स्वामीचे सेवेसी, 


विनंती, सेवक नारो रघुनाथ थोरात सां नमस्कार विनंती ता फाल्गुन 
वदी ५ जाणून स्वक्षेमलेखन केले पाहिजे विशेष, आमचं वर्तमान तो आपण परस्परे 
ऐकिलेच असेल, आम्ही ळिहार्वे तरी कोण तो संतोष! परंतु द्वार्ली वेदमूर्ति रा 
केसभट खाले आले, यांणी सांगितलें कीं, आपण कोकणात बावडे घाटे येणार. 
येसीयासी आमचा सवेस्वापार तेथूनच जाला आहे, ज्यांणी वाणियाची मुली चोरून 
नेली यांणींच आम्हांस दगा दिला, ते चोर त्यांचेच निसबतीचे, हा निश्चय खराच. 
बरें, आमच्या अद्रस्टानसार स्वामीचे जाणें त्या मागे जाळे तर बरंच जाले, नाहीं तर, 
आपणांकडून मुदाम माणूस पत्रें देऊन रा बाजीरायाकडे पाठवावी कीं, ज्यांणी 
वाणियाची मूल चोरून नेली, त्यांनीच आमचा माऊ पावसेकडून येत होता 
त्यास सा माणसांस नागवून नवसे रुपयांचे वित नेलें, तै आमचें पाठवून देणें, म्हणून 
आपले विचारें होईल, गा स्वामीचेंद्दी पत्र गेलें तरी कांही लाग लागेल, रोख रुपये 
३१८५ याखेरीज वित नगनगोटी वञ्जपात्र सासे रुपयाचा येवज गेला आहे. माँ 
भेटीस यावे तरी स्वामीस तोंड दाखवत नाही. बरे, आपण पुरातन स्वामीचा आहे. 
येत्न होईल तरी केला पाहिजे, वाणियाची मुली नेली होती, तिचे मावळे तेथे हते, 
त्यांनी ओळखिली, मागाहून ही लाग गेला, ती सोडवून आणिली, येस्ता विचार आहे. 
येवज आला, तरी खर्चे स्वामीस देऊं, आंतर होणार नाहीं, देहभान गेलें आहे, 
याचा परिद्दार आपण करतील, बहुत काय लिहू लोम कीजे हे विनंती, 

हो रा रामचंद्रपंत दाजीस सा नमस्कार, लि पारेसोन आमचें बरें 
होईल ते गोष्ट कीजे, हे विनंती, 

दोघांमध्ये सोवळे एकही नाहीं, अनकूल पडेल तरी सोवळे नर्वे अगर जुने 
पाठविलें पाहिजे. मार्ग लक्षित असे, दे विनंती, 

(33 ) Naro Raghunath Thorat writes To Vaidya Brothers 
to help him to recover the money and ‘other luggage which 
he lost in theft, when his brother was coming from 


upcountry through Pawar, The same theives had taken 
away the merchant's girl, He requested Karkare to send a 


holy cloth old or new, to wear, 


No, 4 श्री फाल्गुन वा ७१६६७ 
माच ३,१७४६ 


श्रीमंत राजश्री बाळंभट व विश्वनाथ सट बैद्य स्वामीचे सेवेसी. 


सवक नारो अनत गद्रे कृतानेक घ्ाष्टांग नमस्कार विनंती. येथील क्षेम ता 
फाल्गुन वद्य सप्तमी मुकाम राहाटगांव जाणुन स्त्रकीये लेखन करावयासी आज्ञा केली 
पाहिजे, विशेष स्वामीकडे पाचसात पत्रें पाठावैर्ली ; परंतु येकही पत्राचे उतर न आलें तर 
यैस न कीजे विषश, या प्रांतीर्चे वर्तमान तर श्रीमंत राजश्री रघोजी वावा माहुरावरी 
आहेत माँगळांचा यांचा साँरश जाइळा, दाहावीस लाख रा मोंगळाने यांजपासून 
घेतले, येणें प्रो तह जाइला आहे, परंतु उभयतां फाजा अद्याप माहुरीच आहेत. 
दोचो रोजांत कूच होणार आहेत, वरकड आपलें कामकाज तर आम्ही लस्करांत 
गेलों होता. राजभ्रो हो सपूर गोसावी याची चिठी'राजश्री सिवाजी दादाजी- 
वर पंचविस इजार रा घेतली आहे. चिठी रा सिवाजीपतास दाखविली त्यास 
ते ळस्करांत गेले आहेत. ते लस्करांतून आले म्हणज रा त्याजपासून घेऊ, रा 
रामाजी गिरधर याजकडील प्रस्तुत पेता येत नाहीं. मोजे राहाटगांब येथील 
चुकोती सालमजकूर कुलबाब कुलकातू राजश्री कृष्णाजी गोबिंद यांनीं रुपये 
१५०० पंघरासे करार केले, आ(ता)व्याजपेका पेसजी वसूल ता जखापा रा सातसे 
व इली येका महिनेयाचा निशा करून घेतला आहे रा चारशेयाचा, बाकी चारसे 
बाकी राहिले ते उगवतीछ तेव्हा खरें. यंदा उगवत नाहीं खार्मास कलावें म्हणोन 
लिहिलें आहे. आम्हांकडील वर्तमान येथास्थित असे, व्याह्वावें येस नाहीं, भेटी 
जाइल्यावरी सविस्तर वृत सेवेसी निवेदन करून, प्रस्तुत दोन गोष्टी प्रतिकूल आहेत. 
आपले आगमन या प्रांतास कितीका दिवर्शी होईल तें लिहिलें पाहिजे. आम्ही पुढें येथें 
काय करावें, कामकाज तो हा काळपयंत प्रथम दिवसच आह्वे हे वर्तमान 
कोठपर्यंत स्वामीस व्याह्ववें ! वारंवार पर्याय व्याद्दावा यात उतम नाहीं. इकडील 
वतमान राजश्री गोपाळपंत मुखवनचनें सांगतां कलां येईल, बहुत काये लिहणे 
लोम आसो दीजे हं विनंती, 


राजश्री रामचंद्रपंत स्वामीस साशग नमस्कार विनती उपरी. येथील वर्तमान 
भटजीख लिहिलें आहे. त्यावरून कला येईल. आम्ही या प्रातास आलिया ता 
कोकणचे वतमान कलत नादी. याजकरितां चितास समाधान नाही. तर कृपा 
करून कोकणचे वर्तमान मनास आणून सविस्तर लिह्दछै पाहिजे, उत्तर लक्षीत 
आहो, अनमान न करिता उत्तर पाठविलें पाहिजे, बहुत काये लिहणे, छोम असो 
दीजे हे विनंती, 


१२ 


(4 ) Nato Anant Gadre writes to Vaidya Brothers 
from Rahatgaon the whereabouts and intended movements of 
Raghuji Bhosle, Raghuji was at Mahur and made a treaty 
with Naizam in which he was to get Rs, ten or twenty 
lacs from Raghuji. The writer has also stated the account 
of the money dealings with Hansapuri Gosavi, Shiwaji Dadaji, 
Ramaji Girdhar and Krishnaji Govind. He wanted to know 
when Vishwanathbhat would go to Berar and also the 
safety of his men living in Konkan, early, 


१६ जाखर ते ३० सफर 
No. ।5 आषाढ व, ४।१६६७ ते चेत्र शु. ११६६८. 

जुले ६, १७४५ ते माचे १२,१७४६ 
झडती सु सीत 

स्वारी गोवळकोट 

मा गोपाळराव 

खर्च नि दामाजी प्रभू 

खासा सरदार 

झा छ १६ माहे जमादिलाखर ता छ २० माहे सफर येकंदर 

माहे कबज रुपये 

६।= झा छ, १६ जमादिलाखर ता छ २९ रजब दरमाहा रु. ४) प्रों 


३१॥- शा छ १शाबान ता छ ३० सफर दरमाहे शा ४॥ प्रा 


३७॥८ 
खर्च रुपये 
४ माहे रजच ७ माहे रमजान छ ५ ५ छ १८ जिलकाद 
४||- माहे शाबान ४ छ १७ सवाल २॥|₹ छ २४ जिल्हेज 
४ छ, १० मोहरम ११ ७॥८ 
तलम ता 
१२॥ ३ १)? 
४ माहे सफर 
२५|- 


२ माहे जाखर 


२७०८ 


१३ 


(75) This is an account of expenses incurred by 
Vishwanathbhat Vaidya when he had been at Govalkot, 


१० रबिलावल 


No, 6 श्री चै, शु. १११६६८ 
प्रतापजीचा शिक्का अष्टकोनी व माच २२,१७४६ 
मोर्तब घट्कोनी 
तिहेरी 


राजश्री बाळंभट व विश्वनाथमट गोसावी यांसी. 


छ अर्खडितठ्ष्मी आलंकृत राजमान्ये क्रो प्रतापजी सोमबंसी दंडवत. 
विनेति उपरी, येथील कुशल जाणोन स्वकीये लेखन 


श्री माते केळे पाहिजे. विशेष, बहुत दिवस जाले, आपलें पत्र येत 
डचरणी तत्पर नाहीं तर भ्रहास उचित नाही. आपण तिर्थ होतो 
संताजी सुत प्रता- तोपरियेत तुमच्या आमच्या मारयेत अंतर पडलं नाहीं. 
पजी सोमवं सांप्रत चिरंजीवही भेटोन गेले. तेव्हांही त्यांनी कांही 
सि निरंतर तुमचा आंतरा मजकूर सांगितला नाहीं, येस 


असतां तुमचें पत्र येत नाहीं, याजवरून अपूर्व 
दिसोन आलें, तर येस न करणे. चिरंजीवाचे वतेमान तर तपसिले 
राजश्री बाबुराव यांनी लिहिलें आहे. वनजरी याना सिरपूर, मेहकर 
प्रांत घामधूम केली, येक दो गांवचे पाटील मारिले, यास्तव चिरंजीव वनजारी 
यांच्या गांवास जाऊन मोरचे लावले. एक गढी घेतली, दुसरी ध्यावी तों राजश्री 
रघोजी भोसले यांजकडील सरदार पांचसात हजार फोजेनसी होती, त्यांगी भेटीचा 
मजकूर केला, चिरंजीवाचा त्यांच्या(सी) *पवात जाला, येसे असोन विश्वासघात 
करून आठा कोसांवर येऊन राहिल, पाहाटे! दोन घटका रात्र तो येऊन बुणगीयावर 
घातले, चिरंजीव लोकांसुधा मोरच्यावर होते, सडे फौज नसी डाणेगांव प्रां मेहकर 
येथें आले, आपणास कळावे, येस्ता विचार जाला. येसीयासि तुम्ही दरबारीं वकील 
आद्दांत, प्रसंग साहित्याचा हाच आहे. तुम्ही तो मागेही साहित्यास चुकला नाहीं, 
आण आताहि चुकणार नाही. आपली निशा आहे. आपणद्दी सत्वरच दरबारांस 
राजश्री बाबुराऊ येस येतो. तुमचा कितेक अर्थ असल, तो तुमच्या आमच्या 
विचारें होईल. संवशय चितांत तिळमात्र न अ(ण)णं. आमची ममता तुमचे ठायी 
आहे नाई, हे भेटीअंती कळेल, रा छ १० रावल, बहुत काये लिहिणे, लोम असो 
दीजे, हे विनंती. मोर्तब सुद्‌, 


CARR Fe ण फक?ण 0)? 0? 2ी?0?0 


i ERE IRD SMES क SE NEES EOE यि 


१ घ्यात = शब्द्‌ 


RDP 


१७ 


(76 ) Pratapji Somavansi, a son of Santaji and an elder 
brother of Appajt, writes from Berar the account of the 
disturbances created by Vanjari at Sirpur in Mehekar district, 
Appajt bawa, his younger brother, on knowing that Vanjaris 
killed the patils of some villages, went to the villages of 
Vanjaris and captured the fortified wallof one village, He 
intended to invade other Vanjart village and put them to great 
Joss, but in the meanwhile, Raghujt Bhosle’s sardars came 
there with 5 or 6 thousand soldiers and gave him an interview 
and made a contract that no further attacks should be made 
on the Vanjaris, But they did quite against what was 
settled and brought Appaji into trouble, Pratapji therefore, 
requested Vaidya Brothers to help Appaji in’ this difficult 
condition, 


No, I7 श्री चेत्र शु. ११।१६६८ 
माचे २२,१७४६ 

श्रीमंत राजमान्ये राजश्री बाळंभट व तथा राजभी विश्वनाथभट वैद्य 

स्वामीचे शेवेसी. 
सेवक बाबुराव रघुनाथ सां नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल जाणोन 
स्वामीनी आपलें क्षम लिइोत गेलं पाहिजे, विशेष, स्वामीस दोन तीन प्रे पाठविली. 
त्याच उत्तर वरच्यावर आलां, गोळकोटाख गला होता म्हणोन योकिलें. येसी 
यासी आमचें वतमान तर येजमान आपण, भआाळवणीहून गावापावेतों आलों. 
राजश्री आपाजी बावा धारीस गेले, सिरपूर मेहकर पावेतो गेले, मेहकर प्रग- 
णियाचे दोन गाऊ वंजरी यांनीं टटल, दोही गावचे पाटील वनजेरो यांणी मारले, 
यास्तव येजमान वनज्ञरी यांच्या गांवास जाऊन मोरचे लावले, येक गढी घेतली. 
येक ध्यावी तो राजश्री रघोजी भोसले यांजकडील सरदार पाच सात हजार फौज 
होती, त्याचं अनुतधान भेटीचे आले, यास्तव येजमानाचा त्याचा सिधांत भेटीचा 
जाला, आठा कोसावर येऊन राहिले. येजमान मोरण्यावर फोजनसी होते. पहाटे 
फोजेने येऊन बुणग्यावर घातले, सड्या फोजेनसी येजमान डोणगाऊ प्रा मेहकर 
येथे येऊन राइले, ये जातीचे वर्तमान आळे, येसी यास आपण सातारियास 
आलों, ते समई तुमची आमची उभयेतांचीं कितेक प्रकारें बोलणी जालीं, खासगत 
देणियाचेंद्दी बोलणे जालें, त्याभ्रमार्णे निमे येवज तुम्हांत्न पाठविला, तुम्हांसी येजमा- 


१५ 


नाचा दुसरा अर्थ नाहीं, हें निशा आहे. मधेच गोष्टी नासल्या, त्या चितांत न 
आर्णे, दोमहिनिया येजमान आपण आलियावर तुमच्या त्यांच्या पूर्वी चालत होत्या 
प्रमार्णे चालतील चिंता नाहीं. परंतु ये समई हव सविस्तर वर्तमान स्वामीस व 
वाडियात निवेदन करून तुम्ही आपलीं पत्रें येजमानास सविस्तर लिहिणे, ये समई 
तुम्ही साहित्या अंतराये येकरूप न करणें, साहित्याचा समय हाच आहे. येसाच प्रसंग 
यासीद्दी राहणार नाहीं, आपण तुम्हांस लेहूं, तें तुमच्या प्रतियास मार्गेही आले आहे. 
आण पुढेही येईल, तर चित्तांत तिलमात्र कांहीं न आणतां वकिलीचा जाब करणे, 
केवळ रघूजी बावांचीच वकिकी कराल तर न करणें, पुवेत विचार आहे तोच चितांत 
आणून त्याप्रमाणें जाबसालास न चुकणे, दो महिनियानंतर येजमान आल्यावर 
सांगाल त्याप्रमाणें विल्हे लागेछ, पत्राचे उत्तर सविस्तर लिहिणे, बहुत काये लिहिणे 
लोभ असो दौजेद्वे वि 

राजश्री रामचंद्रपंत स्वामीस सां नमस्कार, येजमानास पत्र लिहिले आहे. 
समये हाच साहित्याचा आहे. तर उत्तर सत्वर पाठवर्णे, सेदूजवळ सुपारी बरला 
चांगली रु, १ येकाची पाठवणे, पैका पारवता करून बहूत काये लिहिणे हे विनंति, 

(I7) This letter written by Baburao Raghunath to 
Vaidya Brothers contains the same matter written by PratapJr 
Somavansi in his letter No, ]6 of the same date, He also 
requests Vaidya Brothers to be of help to Appaji Somavansi 
at this critical time. 


१७ रावल 
No, 28 श्री चेत्र व ४।१६६८ 
माचे २९,१७४६ 
तुळोजीचा शिक्का व 
मोतेब अष्टकोनी 
दुहेरी 


पुरवणी राजश्री विश्वनाथभट वेद्य गोसावी यासी, 


विनाति उपरी. कनीटक प्रांतीची मामलत विले लागत होती, व्याप्त राजश्री 
देवरायांनीं राजश्री जानोजीराव निंबाळकर यांसी पत्र पाठविलें की, राजश्री 
स्वामीचे रुबरो मामलत विलेस लाऊन देऊं त्यावरून मारानिलेकडील वकील 
सातारा गेळे आहेत. पूर्वी देवढीकडीछ वकील।नवाबाकडे येऊन बोलीचाली करीत 
होते, त्यामुळें आजपर्यंत बर्ले आतां देवराव राजकारण करितात, मोगलाई 


१६ 


दरबारांत बद्वाणा दिसल्यावर बखेडा होतो, ई वर्तमान राजश्री फत्तेसिंग बावास 
सांगोन बंदोबस्त करावयाचा तो केला पाहिजे, मामलत दुसर्राकडे न जाथे तें 
करणें, याचें उत्तर सत्वर पाठवर्ण, छ १७ रावळ बहुत काये लिहिणे, हे 
विनंती, मोतेब सुद, 

( I8) It isa supplementary letter to Vishwanathbhat 
Vaidya about securing the Mamlat of Karnatak, 


छ, १७ रांबळावल 
No, 79 श्री नेत्र व. ४ १६६८ 
माचे २९,१७४६ 


. आज्ञापत्र राजश्री पंतप्रधान ता मोकादम मोजे काऱहाटी प्रा सुपे छा सबा 
आबेन मयाव अलफ, सन खमसांत चिरंजीव सौ बयावाईचे लग्न जाहाले, ते समई 
सामान वगेरे मोजे मजकुराकडे रु. २५ पंचवीस करार केळे, ते अद्याप वसूल दिल्हे 
नाहीं. हे गोष्ट कार्यांची न केली, हालीं देखत आज्ञापत्र सदरहू रकम घेऊन पुण्यास 
येणें, जाणिजे छ १७ रबिलावल, 

(79 ) It seems that Bayabai, the daughter of Chimnajt 
Appa was married in Magh or Phalgun of Shaka I667 
with Gangadhar Naik Onkar, The Mokadam of Karhati was 
to supply some things for it, which he did not do, He was 
therefore called to Poona with the money without delay, 


२० रावल सीत आन 


No, 20 श्री चेत्र वध ७। १६६८ 
एप्रिल १,१७४६ 
तुळोजीचा शिक्का व 
मोतेब वाटोळा 
दुहेरी 


आज्ञापत्र राजश्री कान्होजी राजे सिकं तहा मोकदमासी ता सावर्डे 
मामले हमदाबाद सुमा प्रांत दाभोळ सा सीत आबेन 


~ श्री ० मया अलफ रा माहादाजी रघुनाथ व लक्षुमण 
कान्होजी राजे विठळ व तुको विढळ देशकुळकणी गांव- 
शिरके देशपु कुलकर्णी ता मार यांणी हुजूर येऊन विदित केळे की, 
ख सुभेदार स ता मारचे देशकुलकर्णी व गांवकुलकर्णी दोनीं वतने 
मत दाभाळ पुरातन आपलीं आहेत, आपले वडीळ पुर्वा पार चालवित 


आले आहेत, त्यांस शामळाच्या उपसगांमुळ॑ आपले वडील परागंदा होऊन 


१७ 


देशांत आले. त्यास या प्रांती रोजगार करून राहिले, त्यास महाराज राजश्री छत्रपती 

स्वामीर्ने शामळ पराभवार्ते पाऊन मुलूख हस्तगत केला, त्यास साहेबी कृपाळू 

होऊन आपले वतने आपले दुमाला करून स्थापना करावी, म्हणोन विदित केळे, 

त्यावरून मनास आणून पेशजीच्या सनदापत्रे थोरले माहाराज राजश्री छत्रपती 

केलासवासी स्वामीची व आमलाकडीळ महाराजांची व राजश्री पंतप्रातिनिर्धी 

याची. पाहोन याचीं वतने यांचे दुमाला करून इई आज्ञापत्र सादर केलं अस्ते, सदरहू 

बतनांस इकलाजिमा या माजी सनद थोरले माहाराज राजश्री स्वामीचे 

कारकीदीचे पाहोन करार करून दिल्हा असे बी तपसील, 

इक गावगना दरसदे लारी दाभोळी इनामती 

२॥ अडीच प्रमाणे कलम १ १ इनाम गांव मोजे तळसर 

रकम गावगना इनामती ५ ठिकाणांतील गावगना 

१४१ कोकणांतील गाव ४१, दर १ कोडवाईंगवला कसबा सावर्ड 
गावास रकम छारी ३ तीन १ मोजे डेरबण ता मार घोडेपटिया 


प्रमाण येकूण लारी. २ दोन, यो ठिकाण येक 
१ मोजे नाद्गाव सेतरेव व माण- 
३२ मुरंगांव ता बिळेळाबाद्‌ गाव खरी ठिकाण येक. 

८, दरगावास टके ४च्यार येकून १ मोजे आवीडगाव आंबे फणस व 

टके, नारळ झाडं बाग ठिकाण येक 
RR १ मोजे श्ररसेतपेकी सेतमाडप 
१७३ ठिकाण येक 

द | 
कानुकानुनाती 


गोलीयाचे म्दैसीत तूप तानी व कोष्टी व साळी मागास साहालिना 
पारढी उनाला पावसाला तूप वजन पाटक १ येक येकून कछम १ 


४८२ दोन सेर कलम १ सणगराच्या मागास साछिना कांबला 
खुमखुमारीयाचे दुकानास घरास १ येक येकून कलम १ 
साळिना लारी )). निम कलम १ तेलियाच्या घाणियासी ब दुकानास 
उस्ताच्या फडास हक सालिना तेल वजन ८४८२॥ आडिच सेर 
१ घाणियासी दररोज उंस ५ पांच कलम १ 
प्रो कळम येक, पानारियाच्या नगास पाने सुमारें १०० 
१ गुळाचे काइलीस गूळ दररोज ८४५ येकसे येकून कलम १ 
__ पांच सेर कलम येक, कापड नगास जकाती। लारी दाभोडी 
२ १ यो कलम १ 


रे 


१८ 


रंगारियाच्या दुकानास सालिना लोणी जिनसास द्रबैढास लारी 


लाइरी १ येक येकून कलम २ |. पाइण प्रमाणें कलम १ 
भुसाचे गोणीस दर बेलास रके ८२ जड व गुन्हेगारी 
दोन प्रा कलम १ द्रसदे लाहारी दाभोळी ५ पांच 
दुकानास सालिना लारी १ येक प्रमाणे कलम १ 

प्रो कलम १ 


येणेप्रमाणे इक व इनाम गाव व भिकाणाती व रकम व इनाम गावगना व 
कानुकानुनाती पुरातन सनद प्रमाणे करार करून दिली अश्चे, तरी याचे पुत्रपोत्रादि 
वंशपपरंरेन चालवीत जार्णे, जाणिजे छ २० रावल ( मोतेब सुद ), 

(20) This is an order ६० Mokadum of Sawarde of 
Hamudabad district to execute the conditions of Sanad 
granted by Raja Shahu for the enjoyment of certain rights 
of the ancient Vatan of the villages to Khandakars, 


छ ५ जावल 
No, 2 श्री जेष्ट शा ६।१६६८ 
मे १५,१७४६ 
हिसेच जाहिमानर्गाकडे खच सनर्ग वाडा १ छ ५ नावल सन सीत 


सो. बाई, अंबिकाबाई, गोदूबाई, गजराबाई, लक्ष्मीबाई, लाइबाई 
अहिल्याबाई, उपाध्येबुवा, हरीबाई, द्रोपदीबाई, आपाई सिका, आपाई भा 
बयाई, कुसाई, जाधवयाची मूळ, मोघम दिल्ही, शिबाजी हरी, बळवंतराव, 
ळखमाजी भो, आबाजी सखदेव, भिवजी कासुर्ड, सुरनिस, चिटणीस, 
फडनीस, माहादाजीपंत पा, असबादि झा 


यादी पोषाख 
राजश्री स्वामी ताराआईसाहिब सो. बाई वाडा १ 
५ बादली ४ चांदणी ४ बादली 

१ मंदील १ पातळ १ पातळ 

१ चादर १ चोलीखण १ खण 

१ जामेवर १ किनखाप १ किनखाप 

१ पटका १ शालजोडी १ चादर 

१ किनखाप —— नाला" 


a 4 १: 
ष्‌ 


१९ 


५ निंबली सदरहू प्रा ४ कुसुबी सपरहु प्रो 
५ कुसुंबी सदरहू प्रो ४ निबामी सदरहु प्रो 
५ चांदणी सदरहू प्रो ४ कलस पाकीस 
५ कलसपाकी सदरहू प्रो सदरहु प्रो 
४बनासी सदरहु प्रो 
२५ ५ 
सो बाई वाडा २ 
सदरहु प्रा 


किता पोशाख बायकांचे 

सो. गजराबाई सणग ४ प्रा 
सो. आहेल्याबाई 

सो, बच्याबाई 

सो. चिमाबाई 


oS eee | ४४ 


म. टाकल 


१ देहेनगी 

(2I) Inthe Daftar there arc lists of persons, male 
and female related to Chhatrapatrs family to whom clothes 
were offered in honour of the thread ceremony of 
Bhikambhat, Balambhat Vaidya’s son. The ‘lists contain 
the details of the,clothes as to their number, kind and names. 
These lists are useful to those who want to know the rela- 
tions of females with the Royal family. The details of 
the number and Kind of clothes are dropped. 


शनिवार सीत आर्बेन छ. ६ जावल 
No, 22 श्री जेष्ट हु. ७१६६८ 
मे १६,१७४६ 


यादी आहेर त्रतबंध भिकाजी बळाळ सा सीत आबैन छ २ जावल 
घरचा, दामले, गोविदभट दाते, माहादाजी कमलाकर, बाळ जो सी, 
सिवाजी नारायेण, शा पंतप्रधान, वासुदेव जोसी, माहादाजी कृष्ण 
कानिटकर, केसो माहादेव, केसो हरी कानेटकर, पुरुषोत्तं भट सेवडे, 
घाँडो गोपाळ, निळी रघुनाथ, मुघोजी भी, कोन्हेर राम, उधोपंत गो, 
बाजापंत, बाबूराव हरी, कान्हाटीकर. 


२० 


छ ३ रोज, पिंबक हरी, नरसीभट फडके, माहादाजी कृष्ण, 
काणे बावधनकर माहादाजी गणेश, रा पंतसचीव, रा आबवूराव, 
नन्होबा ना, यादो गोपाळ, आपाजीराव गाडगीळ, बापूभट वैद्य, 
राघेराम केळकर, मातुश्री काळी, गोपाळभटड नवाथे, रामाजी नाईक 
भिडे, रत्नपारस्यी, बाहिरोबा सेणवी, कृष्णाजी नाई(क) जोसा, 
विसाजी बळाळ जोग, गोविंदराव चिटर्णास, दादोबा पुरंदरे, 
यशवंतराव पोतनीस, आपाजी बाबूराव, गणोबानाई(क) कोलटकर, रा 
राव प्रतिनिधी, यमाजीपंत, रा गोविद नाई(क), केशवराव वकील, 
आपाजी हणमंत, रूद्राजीपंत पुरंदरे, राघोबा राजवाडे, भग नाईक पुरंदरे, 
बाळाजी शंकर, रंगोबा ना, रा राणोजीबावा भोसळे, माणकोपंत, सो 
बाईसाहेब वाडा थोरला, सिवाजी हरी, जगोबा नाई(क) गोडसे, 
केसोबा ना चितळे, खोडदकर कुलकर्णी, खोडदकर पा 

छ, ४ राज गुरुवार, मोरो माहादेव, सिवाजी साळोष्धी, तुकोराम 
( डिंगणकर ), लक्षुमण नानाजी, दुर्गोजी भोईटे, मोरोपंत दामळे, नारोपंत 
फडणीस, नारबा दि! राणोजी बादे, विसाजी आनंत जोग, यंबक मोरेश्वर 
प्रभू, रत्नाकरपंत, रा. पंत आमात्य, पुरुषोत्तम वेच नगरकर, रा सुमंत, 
सदासिवपंत वैद्य, सिदभट ठकार, रामाजी मिर्जे रूजु, निबांजी सोमवंसी, 
बऱ्हाणजी मोहिते, सदासिव ना लिमये, न्रिबकराऊ धायेगुडे, रा 
मंत्री, माधवराव बाजीराव, यांचा दाइन आबाजी सषदेव, 


छ ५ रोज जावल शुक्रवार जिवराव शिंदे, नरसी शामराज, गोपाळराम, 
विठोबा ना वाकडे, देवराव मेघःदयाम, सुळतानजी गाढवे, बाळाजी 
दादाजी फा सिवाजी मोहिते, विनाइक जासी, रघनाथभट झिपरे. 

छ ६ रोजी दताजीपंत वेद्य, महमद सफी, नबाब, हरभट वेद्य, 
बाबदे (व) मट आठले, रा फत्तेसिंग, गोविद प्रभू, तात्या देशपांडे प्रा 
पुणे, वाडा २, वासुदेवभट आढळे, रा सरळस्कर. 

(22) The persons who offered presents 'to Vaidyas 
at the time of the thread ceremoney of Bhikambhat, the 
eldest son of Balambhat, are stated in this list. They are 
men of Vaidya’s thick acquaintance, near relatives and also 
influential officers, and sardars of the state, The number 


and Kind of clothes are dropped, 


२१ 


श्रीशंकर वरद २६ जमादिलावल 
No. 23 जेष्ट वद्य १३।१६६८ 
जून ५,१७४६ 

श्रीमत राजश्री बाळंभड बाबा व तथा राजश्री विश्वनाथभट बावा 
स्वामीचे सेवेसी, 

विनंती सेवक केसा हरी सावरकर मु नागपूर प्रांत देवगड पाणीद्रये 
जोडून शिरसा नमस्कार, विनंति उपरी, येथील क्षेम ता छ २६ माहे 
जमादिलावल जेष्ठ वदी त्रयोदशी भ्यगुवार परियंत स्वामीचे कृपेकरून सेवकाचे व 
प्रांत मजकूरचें व प्रा भुगावच वतमान येथास्थित अते विशेष, श्रोमंत राजश्री 
रधोजीबाबा ज्येष्ट वदी दशमी सोमवारां नागपुरास येऊन सुखरूप पोहोचले, 
व श्रीमत राजश्रीपत व विसार्जापंत समस्त मंडलीसुधा सुखरूप आले, सेवेती 
कळावे म्हणोन लि आहे. वरकड प्रा भुगावचे वर्तमान तर रा विहुळपंत गेल, 
त्यांदी साकल्य सागितलेंच असेल. विठ्ठलपंतानीं सुगांवचे कामकाज येथून जात 
तोंपर्यंत केळे, त्याचा हिसोब आम्हांस दाखविला नाहीं. आम्ही नागपुरास होतो, 
त्याजवल हिसोब मागत होतां; परंतु येकंदर दाखविला नाहीं, आम्हांजवळ बाकी 
काढून दिली, त्याप्रां बाकीची याददास्त घेतली आहे. बाकी घसूल करावितों, इस्त- 
मालतीचे दिवस. याजकरितां च्यार दिवस तकूब करून प्रा मजकूरची इस्तमालत केली, 
कांही थोडीबहुत राहिली, तेही करता. इस्तमालत जाइ॒लियाउपर बाकीचे वसुलाचे 
काम चाळीस लाऊन बाकी वसूल करून सवेसी रवाना करून विद्टळपंती आम्हांजवळ 
बाकी निस्तुक कांहाइन दिली, त्यापैकीं मोजे जाखेगाव येथील रुपये ३६ छतीस 
मनाजी पांड्या याचे मारिफातीने वसूल घेऊन गेला आणि त्या छतीस रुपयाची 
हुजत दिलो, आण आमचे हिसेबौ मजरा दिली नाहीं, मोकदम मजकुरात आम्ही 
बाकीचा तगादा केला, त्याणे बहुत कजिया केला, रा विसाजीपत दादा पावेतों 
त्याणे फिराद केली, त्यास बिहुळपंतांपासून छतीस रुपये घेऊन गांबास मजरा 
येत असें करावें. त्यामध्ये ज्याप्रों आपण आज्ञा करितील त्या प्रां वर्तणूक करून 
वरकड नागपूरचे अप्ताम्यांपेकी येवज यावा त्यामर्ध्ये साल मजकूरचे येवजी रा 
आपाजीपंत सुभेदार याजवळ दाजीने जषून च्यारसे रुपयाची वरात घेतली होती. 
त्यापैकी रुपये दीडसे आम्हाकडेस वसूल आले आहेत. यास्तिवाय दोन इजाराची 
वरात सुमेदाराकडून घतली. त्या वसुलावर संकराजीपंत आहेत, बारा चोदासे 
रुपये वसूल जाहाले आहेत. तो संकराजीपंताचा जिमा आहे. त्यांहीं आठसे रुपयाची 
हुंडी करून रवाना केली होती, ते हुंडी फिरली, ज्याचे दुकानची हुंडी केली, त्याचे 
दिवाले निघाले, हुंडी फिरोन आली. त्याजवळ रुपियासहि जागा नाही. येसे जाहाले, 
त्याउपरी सावकाराचे घरीं चौकी बसवून त्याची हुंडी त्यास देऊन रुपयाचा तगादा 
लाविला. त्यास बहुत हेराण केला. त्याउपरी चोचे भले लोक दरम्याने येऊन 


SERS MS SE MSE RSIS Ke Ei PLETE SEE ERIM BORDER 35 omen >>. 


१ लागवडीचे, २ पूर्णपणे, 


२२ 


रा बापूजी नारायेण व राजश्री विसाजीपंत दादा यांचे साक्षीने चोघा 
सावकारांनी इवाळे घेतले, दोहो महिन्यांचा वायेदा केला आहे. दोहो मद्दिन्याउपर 
झा येतील. यानंतर रामडेकचे हजार रुपये यावे, त्यांपैकी रो ७७४ सातसे 
चौच्याहातर विहळपंत घेऊन गेले, बाकी राहिले ते पंधरा दिवस्तीं वसूल येतील. 
वसूल जाहाल्यानंतर सेवेसी पोहोचतील, वरकड रुपया कोणी देत नाहीं, त्यास 
श्रीमंतही येथे आले आहेत. अशामध्य खाम येथे आल्यास मनोदया प्रो 

२ 

पुरवणी स्वामीचे सेवेसी. 

कितेक कामकाज होऊन येईल. प्रांत मजकूरचे आसाम्याचे रुपये व कर्जवामाचे 
रुपये आपण या प्रांतात आव्यासिवाय येत नाहीत, यासिवाये कामकाज कितेक प्रा 
चं आहे तेही अवगत होऊन कार्यसिघ होऊन येईल. वरकड ठाणें मजकुरी २ सिंगे 
आहेत, ते सुखरूप आहेत व चिंतोपंता बराबर लस्करांत घोडीं होतीं, घोड्या ३ व 
तटू २व तराणी येक येकूण सा घोर्डी येर्थे सुखरूप आम्हांजवळ आलीं व बंगालेयाहूत 
घोडा येक, तट्टू येक येकूण दोन याप्रों दहा घोडी सुखरूप आहेत..परंतु बंगाळेया- 
हून घोडा आला तो प्राणमात्र घेऊन येर्थे आला, त्याचे बहुत हाल आहेत, त्यास 
कांही आवशेध मसाला चारिता व चाकरीस अंतर करीत नाहीं. महि(ना) दो महिन्यांहीं 
कांही ताजा होईल व घोड्या गंगी व चितोडी येशा सभर आहेत. महिन्या पंधरा 
दिवसा पसवतील व सुभानजी येथे आम्द्दापासीं सुखरूप आहेत, त्याचे आईस 
आश्वासन दिलें पाहिजे, वरकड येथ घोड्यांत भुगांबी दहापंधरा घोड्यांची पागा 
सचंतर नवी बांधिली, सेवेसी श्रुत होय, यानंतर आमचे घरचे सविस्तर वृत 
लिह्ोन सेवकास आनंदविले पाहिजे). सर्वस्वे सेवक पदरचे आहों, ज्याप्रा 
स्वामींनीं सेवकाचा अंगीकार केला त्याप्रों परिणाम लाविला पाहिजे, बहुत काये 
लि, कृपा निरंतर करून संतोधाभित्रृधी केली पाहिजे, हे विनंती. 

हा रामचंद्रपंत दाजी व नारोपंत दाजीस सां नमस्कार, विनंती उपरी, 
लि परिसोन कृपाभिवृधी करून सेवकाचा सांभाळ सर्वे प्रकार केला पाहिजे, बहुत 
काये लि, हे विनंती, 

सेवेसी मोहन्याचे रामराम सर्वे माणसांस राम सागर्ण हे विनंती. 

(23) Keso Hari Sawarkar, Vaidyas’ clerk working in 
Berar writes them from Nagpur much important information 
on the following points :— (7) Raghuj: Bhosle arrived in 
Nagpur from Bengal expedition on 2-6-746, with Visaji 
Govind and Konerpant, (2) Vithal Annaji before, leaving 
for Satara did not give the proper accounts of the revenue 
collection of Bhugaon and the money yearly to be received 
(35 असाम्या) from Nagpur, (3) Unsatisfactory condition 
of the horse that returned from Bengal. (4) A new building 
was erected at Bhugaon for lying the horses, 


२३ 


क्षय संवत्तर 
No, 24 श्री आषाढ झु. १।१६६८ 
जुन ८,१७४६ 
येवज येणें नि रा पंतप्रधान चिठी शु देवराव येवज पेशकसी नांवें 
माहादेव ना ताबवेकर रा १५००० पर्की मा झा आषाढ सा १ ता कार्तिक 
सा १ मा माहे १६ नी येणे रा ५०००.' 


सदरहू वसूल क्षय कार्तिक वद्य १ गु! माहादेव ना तांबवेकर रा 
५०००. बाकी” 


ee धमन... कन 7 "जीम >> -*-> ee ee री १000 


आदेसुद नि 
गोरविदराम खांडेकर 

३८८८ येन चिठी माणकोजी ना पाठक याजवर दिली आषाढ सुध १३ 
नांबें मानिले 

१११२ ब्याज शा ता मा माहे १५ रोज १८यो दर सदे. रा २ प्राँ रुपये 
१२१३५ वजा बारोत्रा शा १०१८- बाकी 


५००० 

देणें गोबिंदराम खांडेकर, हा यैवज पेशवेपेकी दरसदे शा । प्राँ यो 
व्याज १११२ पैकीं अठवा हिसा देर्ण शा १३९ वजा व्याज मरा १५५१८ दर र प्रा 
रा ४४८- वजा बारोत्रा २॥- बाकी रा ४०। 
री बाकी देणं रा ९८॥ 


= enone ee 7 0 पट “>” 
~ पिन 


२५ आषाढ गु तोरापा मा रामचंद्र गोपाळ 
(24) This is an account showing a mention of 


Rs, I5000/- paid by Vaidyas to the Peshwa, Nanasaheb, 


No. 25 श्री आषाढ झु. ३।१६६८ 
जून ११,१७४६ 
राजश्री सरदार व सिळेदार १ पागा व ठाणेदार व चौकीदार व 
राहादारांनी व मोकदम गोसावी यांसी. 
१। छ अखंडितलक्ष्मी अलंकृत राजमान्ये क्रो आवजी कवडे दि राजश्री 


“री पंतप्रधान ठाणें पा उमरखेड रामराम, सा समान 
मलारी च अर्बेन मया अलफ सन इजर ११५६. राजश्री हरी 
रणी तत्पर कृष्ण नोकर सरकार याचा कबिला उमरश्ेडास् 
क होता तो देसी पर॒णियास्ती खाना केला आहे. बरोबर 


नारो अनंत यासी वगेर बितपसीळ, 


२४ 


३ घोडी तीन २ बेल दोन २ बटकी दीन 
६ चाकर साइ ३ खासा नारोपंत वगैरे 
सदरहू प्रों बरोबर देऊन रवाना केले आहेत. अहद उमरखेड तहद पुर्ण 
मार्गी कोणी दुजाईम न होणें. जेथे राहातील तेथें जागा व चोकी पाद्दास्यास माणसे 
व बरोबर हजऱ्या देऊन आपली सरद पार करून देणे, रा छ २ जमादिलाखर, 
( मोतेब सुद ) 


दुजाईम = शत्रुत्व, 

(25) This is a permit given by Awaji Kavade, the agent 
of Peshwa for the use of the clerk of Vaidyas, Naro Anant 
Gadre, to take the family of Hari Krishna Kane from 
Umarkhed to Poona. On this letter of permit there are 
his round seal and mortab. 


No, 26 श्री आषाढ झु, ७१६६८ 
जून १४,१७४६ 
राजाभ्रियाविराजित राजमान्य राजधी विसाजीपंत दादा स्वामीचे 
सेवेसी, 

सेवक लंबोदर धुंडिराज सां नमस्कार विनंती, येथील कुशल ता आषाढ 
सुध सप्तमी मुकाम पवनी स्वामीचे कृपेकरून सुखरूप असो विशेष, इकडील 
वर्तमान भीमंत राजश्री बावासाहेबाचे पत्री व तीथस्वरूपाचे पत्री लिहिले आहे, 
त्यावरून कलां येईल, श्रीमंत राजश्री अपाचे वतमान पूर्वी विश्‍कलित आले 
होते. सांप्रत वतमान आळे आहे की, अपास तीन जखमा आहेत, रायाजी पांढरे 
व असाजा अटोछे व अवाजी सिंदे व हरजी सिदे येसे सरदार देखील 
आहेत, आणखी कितेक लोक त्याजपार्शी जमा जाले आहेत, त्यासी मुस्तफा- 
खानाच्या डेरियामर्ध माहेत, रोजिना शत रुपये खर्चास देत आहेत, म्हणून वर्तेमान 
आलें आहे. त्याच्या शोधास माणसे बैरागी श्रीमंत राजश्री तुळजोपंत दादा यांनीं 
पाठविले आहेत, इंश्वरीइछेकरून सत्य वर्तमान येईल तेव्हां खरें, कृपा लोभ अस्तो 
दीजे, हे विनंती, 

_ श्रीमंत राजश्री बाबूराव स्वामीचे सेवेसी सा. नमस्कार कृपा लोभ असो दीजे 
हे विनाते. 

(26) Lambodhar Dhundiraj writes to Vishwanathbhat 
from Pawani that Appaji Somavansi received 3 wounds and he 
was accompanied by Rayaji: Pandhare, Yesaji Atole, Abaji 
Shinde and Harji Shinde and other Sardars. They are all 


२५ 


arrested and kept by Mustafakhan in his camp, who spends 
hundred Rs. or so for their daily expenses, In order 
to verify this news, 'Tuljopant sent some Bairagis i,e, 
mendicants, On their return the truth will be out, 


छ, २ रजब 
No, 27 श्री शंकर श्रा, झु, ३|१६६८ 
जुळे १०, १७४६ 
यादी जमा सनर्गे सा सबा आर्बेन मया आलफ छ २ रजब, आदाये सनगें 
विश्वनाथभट ४ पतसचिब 
२ पहिलावाडा २ तिवर्टे 
१ तिवट कुसुंबी २ सेला जाफरखानी 
१ सेला जाफरखानी 


२ ¥ 
२ राजश्री येमाजीपंत १ बापूभट वैद्य तिवट 
१ तिवट केशरी ३ राजश्री स्वामीकडील पाशाख 
१ सेला खसखसी १ तिवट निंबोळी 
र १ सेला जाफरखानी 
आ १ छोट जोडी 
१ ताईकडील पागोरें ताराबाई य 
२ बाडा दुसरा ३ 
१ तिबट १ शिलकपेकीं पागोटे 
१ सेला जाफररवानी र 
हू र 
२ फस्तोसिंग बावा तिवट खसखसी अष्टगोली 
१ तिवट १५ २ १ 
१ सला जाफररवानी जाफरखानी छोट जोडी 
के 
२ च 
PR ख़ 
राण 3 
२ बर जी मोहिते १ वलते 
१ [तवट ४: ७० तह त्रि 
१ सेला अष्टगोली पांढरा १ नागपूर येमाजा खंडाजा बली 
२ २ 


है 


२६ 


१ सिवाजी मोहिते पागोटे २ राजगड 

१ सिदभट उकारपागोर्ट कलसपाक १ निंबोळी 

२ देवराव वजीर १ कलसपाकी 
१ तिवट कने 


१ सेला जाफरखानी ४ 
— १ विसाजी बावाजी 

२ १ छृष्णा चाकर 
२ राणोजी भोसके १ सदाशिव तांबट 
१ तिवट उदी क 
१ सेला खसखसी ७ 
८ 


२ 
(27) This is an account of dresses received 0४ 


Vishwanathbhat from various well-known persons, 


बाकी 


No. 28 श्री+रामोजयाति श्रावण शु, ४१६६८ 
जुळे ११,१७४६ 
श्रीमंत राजश्री रघुजीबाबा भोसले गोसावी यांसी, 
स्ना खंडोजी गोगवले हावालदार महालमांडारणह, राम राम विनंती 
उपरी, बा येवज सरकार दोन छक्षपैकी देणें, रवानगी खच तुम्हांकडे, त्यास रुपये 
रा. बाळंभट वैद्य ५००० 
रा, विश्वनाथभट देद्य २००० 
खरिदी पदक देणें तुम्हांस १५०० 
गुजारत विश्वनाथभट वेद्य 


८५०० 
येकून साडे आठ हजार देऊन पावलियार्चे कबज घेतलं पाहिजे. तेणं 
प्रा मजरा असे. छ ३ माद्दे रजब सा सबा आबैन मया आलफ + हे विनंती. 
बार ( मोतेब सुद ), 
+ पुढील अक्षर लेखकाचं. 


त ली 


(28) Khandoji Gogawale asks Raghuji Bhosle to pay 
to the persons mentioned, the money against their names, 
out of Rs, two lacs to be received from him, 


२७ 


No, 29 श्री भाद्रपद १६६८ 
आगष्ट १७४६ 


वेदशास्त्रसंपन्न राजश्री विश्वनाथ भट मामा वेद्य स्वामी गोसावी यासी, 


पो आनंदराऊ सखदेव सेनाकते सा नमस्कार विनंति उपरी, येथील 
कुशल जाणोन श्वकीये लेखन करित गेलं पाहिजे विशेष, आमचे मामा राजश्री 
कृष्णाजी भास्कर राजश्री रघोजीबावा यांजकडे चाकरीस होते, त्यास 
श्रावणमासी देवआज्चा जाली म्हणोन त्यांच्या जावयानीं आम्हांस लिहिले. त्यांजकडे 
सरकारचें कर्ज आहे तें आमचे गुजारतीचें आहे. मग आम्ही सोदिसपन्न बाईसाहेब 
यांस निवेदन केळे, त्यावरून त्यांणीं राजश्री राघो अनंत कारकून व हुजरे पाठविले 
आहेत, तरी तुम्ही आमचे आप्त आहा. जेस कळेल तेस रांजश्री राघोजी बावास 
सांगोन आमचा गला मोकला हाये तें केले पाहिजे, आम्हांस जें संकट तेच तुम्हांस, 
हे गोष्ट पुती ध्यानास आणून पारपत्य करून रुपया ज्या वाटेने उगवे, तें केलं 
पाहिजे. त्यांच्या जावयास चार गोष्टी मामूछ करून सांगणें, तुम्ही ही बिशातीचे खावंद 
होऊन त्यास दुसऱ्याच्या कजात घालावें येसा स्वधम आहे येसे नाहीं, याजप्रमाणे 
सांगोन येवज पदरी पड तें केले पाहिजे, विस्तारं व्याद्वावं येस नाहीं, आमचा 
मुसनफ व गेंद किरभेजी तुम्ही गेला तेव्हा तुम्हांस सांगितली होती, तर ते 
याजबरोबर पाठऊन देणे, बहुत काय लिहिणें, कृपा लोभ निरंतर असो दिल्हा 
पाहिजे हे विनंती, 


( 29) Anandrao Sakhadeo Senakarte writes to Vishwanath- 
bhat that Krishnaji Bhaskar, a servent of Raghuyi Bhosle died 
in the month of last Shravan, He was his maternal uncle 
and borrowed some money from Senasaheb Bhosle, through 
the influence of his \son-in—law,. The queen is asking 
him to pay the money. Sakhadeo wants Vishwanthbhat 
to intervene and get the matter amicably settled, 
Sakhadeo addresses the addressee as Mama, Jt seems 
Vishwanathbhat’s wife and Sakhadeo’s wife were sisters, 
Vishwanathbhat’s wife belonged to the Patwardhan family 
of Makhajan, 


२८ 


श्रीनशोकर भाद्रपद १६६८ 
No, 30 आगष्ट १७४६ 


राजश्री मोहनसिंग भोसळे गोसावी यासी, 


दा अखंडितल्ष्मी आढंक्कत राजमान्य भा विसाजी रघुनाथ वकील 
आसिवांद विनंति उपरी, येथील कुशल जाणून स्वकीये कुशळ लेखन करणें विशेष, 
तालका छतीसगडचे येवजी राजश्री रघोजीबावा भोसले यांणी दरबार 
खर्चाची वरात शा २००० दोन हजार रुपयेची वरात दिल्ही आहे. तो येवज वसूल 
करावयासी रा पाठविले आहे व राजश्री सेनासाहेबसुभा 
यांचें पत्र आलाहिदा, पाठविले आहे. तरी सदरहू येवज यांचे पदरीं घालणें, 
मार + रुपये १०० देणें, बहुत काये लिहिणे. हे आसिर्वाद.+ 


meme ee re न त त नक म त आवळी... त त त 


+ मघील मजकूर खाशाचे हातचा आहे. 


( 30) Vishwanathbhat Vaidya Vakil of Bhosla writes 
to Mohansing Bhosle, an illegimate son of Raghuji to pay 
Rs, IOO to the bearer of this letter, 


बुधवार 
No, 37 श्री भाद्रपद शु, ८।१६६८ 
आगष्ट १२,१७४६ 


पु राजश्री रघोजीबावा भोसले सेनासाइबसुभा गोसावी यांसी, 


छ, विनंति उपरी, सोग्यवती राधाबाई यांस बर वाटत नब्इतें, ती आजी 
प्रातःकाळी भाद्रपद सघ अष्टमी बुधवारी देवाज्ञा जाहली. राजश्री प्रातिनिघीपंत 
बहुत श्रमी जाइळे, होणारास उपाय नाहीं. हे विनति, 

(3I) S.Radhabai, Shriniwas allas,Shripatrao Pratinidhvs 
wife, died on I3-8-I746, 


२९ 


श्री भाद्र, शु, १३।१६६८ 
No, 32 आगष्ट १७,१७४६ रविवार 


श्री सकळतीर्थस्वरूप राजश्री बाबा वडिलाचे सेवेसी. 


अपत्ये रायाजी सोसले कृतानेक चरणावरी मस्तक ठेऊन साष्टांग दंडवत 
विनाति येथील क्षेम भाद्रपद शुध त्रयोदसी रविवार मुकाम मोजे भाब वडिलाचे 
कृपेकरून सुखरूप असो विशेष. सांप्रत आपलें आसिवाद पत्र येऊन परामर्ष जाहला 
नाहीं, याकरितां चित सापेक्षित आहे तरी सवदा पत्रद्वारें परामशे केला पाहिज, 
यानंतर आम्ही या स्थळास आलियावर वाडिळास पत्र पाठविलें होतं. तें पन्न प्राविष्ठ 
होऊन वाडिली श्रावण शुध पंचमीस उत्तर देऊन जासुदास रवाना केलें, परंतु 
पर्जन्यामुळे जासूद मार्गीहून आम्हाजवळ पावते व्हावयास पंधरा दिवस लागले, 
वदी पंचमीस पत्रै पावली, सविस्तर वर्तमान कलां आलें, बंगालियाचे स्वारीचे 
वतमान लिहिले तें कळलें, वडिली विदेशांत राहोन श्रम साहास करावयास अंतर 
केले नाहीं हं संपूर्ण कला आले, आम्हास आपण लिहिलें कीं, रा गोपाळराम 
अथवा रा राघोसुरो यांसि पाठवावे, त्यास वडिलीं उत्तमच विचार लिहिला, त्यास 
गोपाळराम यांचे शरीरी बेथा जाइलियामुळें ते सातारा राहिले. पुढें दस्रा करून 
ते येणार, रा राघोसुरो समागमे आहेत, यांस पाठवावे ; परंतु पर्जन्यवृष्टी बहुत, 
नदीनाले मार्गी फार, तथापि आठ चार दिवस पर्जेन्याची उघाडी नाहीं, याकरितां 
पाठवावयासी अनकूल पडलें नाहीं, आमचा हेत कीं, वडिलाचे भेटीक्ष बहुत दिवस 
जाद्दालं आद्वेत, आणि विदेशी राहाणे जाहाळे होते, याकरितां आम्हीच वडिलांचे 
भेटीस यावे हाच विचार आल्या दिवस्तापामून आहे. परंतु पजेन्याकरितां अंतराये 
जाइल आहे. पजेन्य आठ दिवस उघडलियाने आम्ही व समस्त मंडली येऊन 
पोइचता, भेटीनंतर साकल्य वर्तमान विदित करून पुढें जो विचार आम्हांस 
सांगतील त्याप्रमाणें विचार करू, आमचा सवे भार व इत वाडिलांचे वचनावर आहे. 
सताराहन या प्रांत यावयाचे कारण इंच आहे. वाडिलांस कलळं पाहिजे, प्रस्तुत 
आपले सविस्तर वतमान छलिहात्रयाची आज्ञा केली पाहिजे. विशेष लिहिणे तरी 
आपण वडिल आहेत + हे विनति. 


eens 


+ पुढील अक्षर लेखकाचे स्वदस्तुरचें आहे. 


(32) Rayaji Bhosle writes from Bham to Raghuji 
expressing his desire to visit him at an early date, He 
congratulates him forhis safe return from the grand expedition 
into Bengal and informs that he will see him after the 
rainy season and settle the further course, 


३० 


१० साबान 
No, 33 श्री भाद्र. शुध १२१६६८ 
आगष्ट १७,१७४६ 
राजश्री बिसाजी रघुमाथ वकील गोतावी यासी, 


भरा रघोजी भोसले सेनासाहेबसुभा दंडवत, सा सबा आबँन मया व 
आलफ, राजेश्री विसाजी गोविंद कमाविसदार, दिमत चिरंजीव राजश्री साबाजी 
भोसले, मोकदम गांवगना प्रा देवगड यांत्नी, रदे वगेरे शा ३७०० 
सततीसे देविले अक्षेत, देणे जाणिजे, छ, १० माहे साबान बहुत काये लिहिणे, 
है विनति, (मोर्तब सुद) 

बार 


(33) This letter is written by Raghuji Bhosle to 
Vishwanathbhat to Pay Ro, 3700 to Visaj: Govind, the 
agent of Sabaji Bhosle, 


१७ साबान 
No, 34 श्री भाद्रपद वद्य ४) १६६८ 
आगष्ट २४,१७४६ 
रघोजीचा सिका व 
मोतेब यावर आहेत, 


राजश्री महादाजी केशव सुमेदार प्रा चांदे गोसावी यांसी. 

छ अखंडितलद्मी आलंकृत राजमान्य अं रघोजी भोसले सेनासाहेब 
सुमा देडवत सा सबा आबैंन मया व आळफ, संस्थान मजकूर पकीं दरबार खच 
मा राजभी विसाजी रघुनाथ वकील यास्त रा २००० दोन हजार देविले 
असेत. तरी सदरहू दोन हजार रुपये मारानिलेकडे देणे, जाणिजे, छ १७ माहे 
साबान बहुत काये लिहिणे, ( मोतेब सुद.) 

बार 


(34) Raghuji Bhosle writes to Mahadaji Keshav 
Subhedar of Prant Chande that jhe should pay Rs, 2000/—as 
Darbar expenses to Vishwanathbhat Vaidya, the ambasadar, 


३१ 


No, 35 श्रीशंकर आश्विन वद्य ९ शनिवार १६६८ 
सपटंबर २७,१७४६ 


श्रियासह चिरंजीव राजश्री विस्वनाथभड यासी प्रति बाळंभट वेद्य 
कृतानेक आसिवोद, उपरी येथील क्षेम ता अश्विन बहुल नवमी मंदवार पावेतो 
समस्त सुखरूप असो. यानंतर तुम्ही माद्रपदी आमवाइयेचं पत्र पाठविलें ते प्रविष्ट 
होऊन लेखनार्थं अवगत जाहाला, व राजश्री रघोजी भोसले सेनासाहेबसुमा 
यांचेही पत्र आर्ळे, तें प्रविष्ट जाहालें, त्यास राजश्री फतेसिंग भोसले याकडील 
बोलीचालीचा निश्चय होता, पेसजी त्यांचा व याचा निश्चय जाहाला आहे कीं, 
चांदे राजभी फतेसिंग भोसले यांसी राह्यवयासी द्यावें. व वराडले वाटनी- 
पेकी पाच महाल त्यांनी राजश्री रघोजी बावास ध्यावे, बाकी वराडचे महाल 
त्याचे वाटणीचे राहिले, त्यांपेकीं निमे महाल राजश्री रघोजीबाबास व राजश्री 
रायाजी भोसळे यासी घ्यावे, बाकी महाल राहिले, त्यांची यांगी कमाविस 
करावी, याप्रों बोलीचा सिधांत जाहाला आहे. तरी राजश्री रघोजीबावांचे विचारें 
याप्रो करार होईल, होईल तर करावा, आणि राजश्री कोनेरपंत व तुम्हीं यावें म्हणजे 
यांचा व त्यांचा योग बनेल, कलले पाहजे व राजश्री रघुनाथ भडजीस पाठवर्णे 
म्हणोन लिहिलेत, त्यास विचारे बोघ करितां, यावें ह्या करार केला आहे. राजश्री 
स्वामीची आज्ञा ही घेऊन दिली, त्यास राजश्री बन्हा[न]जी मोहिते भाऊबीज 
जाहाली म्हणजे त्रितियेस स्वार होतात, त्या समागमे भटजी व सोभाग्यवती ढकाब(ई 
व छृष्णाजीपंत येतं निघोन येतात, तुम्ही रा पंताखमागमे याल, त्यास तेथील 
कामकाज उरकून गुंता वारून येणें. राजेश्री बाबूजी नाईक बारामतीत आले, 
पुढें काय मनसबा होईल तो मागाहून लिह्दोन पाठवितो. राजश्री राणोजी भोसळे 
याकडील येकोणीस इजार रुपयाची हुंडी रा केली, म्हणोन लिहिलेत. त्यास 
अंद्याप कोणी आला नाहीं व हुंडीचे वत॑मानही कलत नाहीं. कललै पाहिजे. राजश्री 
प्रथानपंतही दिपवाळी जाहालियावर जाणार, वरकड वर्तमान यथास्थित असे. 
याप्रांते प्रजन्य नाहीं, त्यामुळे लोक बहुत श्रमी आहेत, कोकणांत आज महिना 
प्रजन्य नाहीं, भाते तमाम मेली. चवथाई पाचवा दिसा पीक होईल येसं वर्तमान 
आहे. कलले पाहिजे, बहुत काये लिहिणे हे + आस्तिवां द. 


Bo RE FS SD CU SG GOTH RS SSO RG सा 


+ पुढीछ मजकूर लेखकाचे हातचा आहे. 


(35) This letter gives important details of the affairs 
of Shahu’s court, the settlement of the disputes between 
Raghuji and Fatesing Bhosle, This dispute was going on 
ever since the capture of Trichanapaly in whieh Babuj! Naik 


३२ 


also was involved. The movements of the Peshwa and 
other members are essential for clearing the matters of 
Shahu’s declining days. Rayaji Bhosle’s portion is also 
considered. At this time there was no sufficient rain in 
Konkan and this fact threatened famine in that part, 


रविवार 
No, 36 श्रीशंकर का. शु. ८१६६८ 
आक्टो, १२,४६ 
श्रेयासद्द चिरंजीव राजश्री विश्वनाथ भड यासी, 


प्रती बाळंभट वेद्य कृतानेक आसिवाद. उपरी येथील क्षेम ता कार्तिक 
सुध ८ रविधार जाणोन स्वकीये कुशल लेखन करीत जाणें. यानंतर आम्हांकडीळ 
वर्तमान तरी यथास्थित असे, तुम्ही आपणाकडील कुशळार्थ लेहून वरचेवर 
पाठवीत जाणे, विशेष, राजश्री बऱ्हाणजी मोदिते सो ठकाबाईस घेऊन आले 
आहेत, व वो राजश्री रघुनाथभट पडवर्धेन दी आले आहेत, व कृष्णाजी 
केशव ही आले आहेत. भेटीनंतर सविस्तर श्रुत करितील, त्यास पेसजी त्यांनी 
लिहिलं होतं की, क्जदारीयांचा व दरबारचा बंदोबस्त करून हातरोखे पाठवून 
देणे, म्हणजे राजश्री रघोजी बावास घेऊन येतो. त्यास दरबारचा बंदोबस्त 
आहे. तो तुम्ही जाणतच आहा. कोणाचा पायपोस कोणाचे पाई नाहीं, येस्ता 
प्रसंग आहे. त्या्त सविस्तर वृत कुष्णाजीपंत सांगतील तो अर्थ चितांत आणणें, 
राजश्री रघोजी भोसळे यांसि हुजूर यावयाचा आग्रह तुम्ही न करर्णे, त्याचे 
विचारें यावयाचा मनसवा जाहला तरी सुखरूप येऊत, परंतु तुम्ही आग्रह करून न 
आणणें. राजश्री संताजी भोसळे व रायाजी भोसळे उभयता येक होऊन 
पाचच्यार हजार फोज जमा करून वराड प्रांते धामधूम करणार म्हणोन वर्तमान 
ओकिलें; परंतु तुम्हांकडीळ पत्र कांही न आलीं, त्यास येथून द्वातरोखे त्रिवगांसदी 
पाठविले आहेत, तरी त्यास तुम्ही घेऊन येणें. वरकड सविस्तर कृष्णाजी केशव 
जबानी सांगतां कलो येईल, तुम्ही तेथील कर्जीवामाचा गुंता उरकून घेणें. येथे 
येवजाची निकड आहे. हुंडिया करून सत्वर पाठविणे, आणिखी लोकर येणें, 
पाच।सात वेळां राजश्री स्वामीही व सोवती बाईसाहेब याणं तुमचे स्मरण 
केळे होतं, तरी गुंतारता उरकून सत्वर येणे, दिरंग न लावर्णे, बहुत काये लिहिणे, 
आपाजी सखदेव दि माणकोजी कोकरे येथे आले. सदाशिव बलाळ 
जोग याकडे पाच इजार या हुंडी पाठविळी ती पावली, पेप्तनी जासुदाबा लिहिलें 
आहे त्याचा जाब सत्वर पाठवणें, हे अशिवांद. 


३३ 


(36) There was a severe dispute going on between 
Rayaji and Raghuji Bhosle, for the settlement of which 
the services of Vishwanathbhat were employed. The 
letter throws valuable light on Shahu’s affairs, even 
in declining days (See letter No. 38 ०६ 5, P.D. Vol, 20. ) 
As mentioned in letter of 2759-40. Barhanji Mohite, 
5, Thakabai, Krishnaji Keshav, and Raghunathbhat Patwardhan 
arrived in Satarae Santaji & Rayajt Bhosle are jointly 
preparing, it is heard, to fight against Raghuji in Berar, Shahu 
क queen were inquiring about Vishwanathbhats doings 
often, 


०१ 


रा+मचंद्र छ, २० सवाल 
No, 37 का, व. ७१६६८ 
आक्टो, २५।१७४६ 


सकलगुणालंकरण अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य राजश्री बाळाजी पंडित 
स्वामी गोसावी यासि. 


पोष्य चिमणाजी नारायेण कृतानेक नमस्कार. विनाति, येथील कुशल 
जाणून स्वकुशल लेखन केले पाहिजे, विशेष, आपणाकडीळ सावोत्रियाचा मख- 
तियाचा येवज पेस्तर साल सन समान चे रुपये राजश्री बाळंभट व बिश्वनाथ- 
भट वैद्य यांकडे देविले बी रुपये. 


१००० अश्वीन शुध प्रतीपदा 
१००० चेत्र अखेर 
५०० जेष्ट अखेर 


२५०० 


येकून अडीच इजार रुपये इत्फियाप्रमार्ण वैद्य मशारानिलेकडे देविले पाहिजेत, छ, 
२० सवाल खा सबा अर्बन मया अलफनबहुत काये लिहिणे कृपा आसो दीजे, 
है विनति. 


७७. हन 


+ पुढीळ अक्षर सचिवार्चे स्वदस्तुरचे आहे. 
५ 
९ 


३४ 


( 37) Chimnaji Narayan Sachiv requests the Peshwa 
Nanasaheb to pay Rs. 2500/- to Vaidya Brothers, out 
of the instalment due from him on account of Savotra 
Amal. 


No. 38 श्री मार्गसीषे शु. १।१६६८ 
नवंबर ३,१७४६ 


रो अंताजी जाधव दि सेनासदिबसुभा यासी आज्ञा केली येसीजे, पा 
अडगांव सरकार नरनाळा प्रां बराड इ। महाल राजश्री श्रीनिवास पंडित 
प्रतिनिधी यांजकडे दरोबस्त इनाम आहे, तेर्थे तिलप्राये उपस्रगे न देणें, म्हणून 
पेशजी आज्ञापत्र सादर केले असतां, पा मजकुरी घामधूम करिता, मोजे सवदले 
व मोजे बातलेड व मौजे कारळे व मोजे हिरवेखेड येथील माणसे जखमी 
केलीत व मौजे बोरवे बु व खुदे व चंदनपूर व मोजे झरी व शाहापूर व 
मोजे पिंपरखेड या सद्दा गांवचा मुकासबाब आपणाकडे आहे येसे म्हणून वसूल 
नेता, म्हणोन हुजुर विदीत जाहाल. अशास आज्ञापत्रे सादर असतां येशा बढ्राद्दा 
वतणुका करिता, यात तुम्ही आपले बर काये पाहिले आहे! हे गोष्टी कार्याची 
नाही, पा मजकुरी धामधूम करावयास तुम्हांस प्रयोजन काये! येसी वर्तणूक 
कार्यास येणार नाहीं, येसें जाणून वर्तेत जाणें. याउपरी बोभाट येऊं न देणे, 
याउपरी देखत आज्ञापत्र सदरहू गांवचा वसुल तरला असेल तो पांडित माराने ले- 
कडील कमाविसदार पा मजकुरी आहे, त्याजकडे मुकासबाब, बाबती, सरदेशमुखी 
देखील दरोबस्त वसूल देणे, या कामास सुळतानजी चव्हाण व मळ्हारजी पवार 
हुजरे पा. यांत्री मसाला शा २०० दोनसे देणे. जाणिजे. छ, २९ सवाल स॒त सबा 
आर्बेन मयाअलफ + बहुत काय लिइन + 


ee 


+ मधील मजकूर खाद्याचे हातचा आहे. 


(38) Shahu issues a strict Warning to the agent of 
Raghuji Bhosle, against recovering the revenue of Pratinidhrs 
six Inam Villages. The last autograph speaks Shahu’s mind 
on the aggressive attitude of Raghuji, 


३५ 


७ जिल्काद 
No, 39 श्रीशंकर मागेशीष शु, ९ १६६८ 
नोव्हें, १०,१७४६ 


रघूजीचा शिक्का व मोतेब 
अष्टकोनी दुरेघी 
पत्रावर आहेत 


राजश्री विश्वनाथभट वेद्य गोसावी याप्ती, 


छ अखंडितलक्ष्मी अलंकृत राजमान्य श्री रघोजी भोसले सनासाहेबसुभा 
दण्डवत, विनंति उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीये 

श्री० लेखन केळं पाहिजे विशेष, पत्र पाठविळे ते प्रविष्ट होऊन 
श्रीशाहुरा लेखनामिप्रायें सविस्तर अवगत जाइला, तीर्थस्वरूप 

ज पदाभोज प्रम राजश्री राणोजी बावा भोसके यांकडील माहालाच्या 
रायित चेतसा बिं इजारी याचे विशई लिहिलें, येती यासी त्याचे तक्षमेचे 


बात्मजस्य मुद्रे माहाळ जे आहेती ते तुम्हांस अवगतच आहेती. ते 
षा राधवस्य मनास आणून तदनुरूप सिद्धांत करून त्याकडील 
विराजते सनदा पाठऊन देणें; तुम्ही बोलीचाली कराल त्याप्रमाणें 


रुपयाचा निर्गम करून देऊन, तुम्ही जे कराल तें आमचे 
हितावइ कराल, हे आमची निशा असे. राजश्री रायाजी भोसले याकडील 
लोक मन मानेसे रोखेपत्र करून मुलकांत धामधूम करिताती, बाजिनस रोखे 
हुजूर पाठाविले आहेती, ते मनास आणून मागती पाठवून देणे, आणि येविशई 
राजश्री स्वामीचे सेवेसी विनंती करून त्यासी ताकीद करवर्ण जे, आपले 
माहालांत अमळ करोत, याउपरी मुलकांमर्ध्ये त्याजकडील जे धामधूम करितील 
त्यांचे पारपर्त्यै करर्णे जरूर जाहलें. तुमच्या पत्राचे प्रयोत्तर आलियासारिखें 
ज॑ कर्तव्य ते करून तेथील प्रसगांविशई सवे भरोसा तुमचा असे. तुम्हीही 
लौकर येणें, येये आलियानंतर सकल प्रसंग विचार तुमच्या चितानरूप होऊन 
येईल, येविशई आपले समाधान असो देणें, जाणिजे रा छ ७ माहे जिस्काद 
+ बहुत काये लिहिणे, 'लोम असूं देणें हे विनंती. + ( मोतेब सुद ) 


eae “४ फणा 
eee 


_ न मधील अक्षर लेखकाचे 


३६ 
श्रीशंकर 
पुरवणी राजश्री विश्वनाथभद वैद्य गोसावी यासी. 


विनंति उपरी राजश्री राणोजी बावाकडील महालांचा गुंतका राजश्री 
स्वामीचे विद्यमानं सिधांत करून बोलीचाली निश्चयेरूप करून त्यांची निशापत्र 
करर्णे, ते करून त्याकडील सनदा घेऊन तुम्ही सत्वर येणे. तुम्ही आपला खासगत 
मजकूर लिहिला होता, त्याची ताकीद पत्रें देविलीं असेतीं, राजश्री 
रायाजी भोसले याजकडील लोकानी मुलकांमर्ध्ये उपद्ाप आरंभिला आहे 
तरी त्यांचें पारपत्ये करणे, याउपरी जरूर जाहलें, तरी हेही गोष्टीचा बंदोबस्त 
करणे, तो करून तुम्ही सत्वर येणे, जाणिजे रा छ ७ माहे जिळकाद + बहुत काये 
लिहिर्णे, हे विनाति. + ( मोतंब सुद ) 


eee nmap beeen 


टक सनम amma oe ed 


न" मधील अक्षर रघूजीचे आहे. 


(39) Further light is afforded on the disputes between 
Raghuji, Rayaji and Ranoji Bhosle by these two letters from 
Raghuji. Af this time Vishwanathbhat had come to Satara, 
These letters give exact date to elucidate the account given in 
9. D. Vol, No. 20, in this connection, Rayaji’s disturbance is 
also referred in this lerter, Raghuji expresses perfect 
confidence in Vishwanathbhat and requests him to come in 
Berar soon, 


No, 40 श्री मागशीर्षे वद्य २।१६६८ 
नोवेंबर १९,१७४६ 
मोतेब व शिक्का 
अष्टकोनी दुरेघी 
यावर आहेत 


दस्तक सरकार सेनाधुरंघर विश्वासनिघी राजमान्य राजश्री रघोजी भोखळे 
सेनासाहेबसुभा ता ठाणेदार व कमाविसदार व स्वारसिळ्दार व पागा व बाजे 
लोक चौकीदार रहदारी अइद लस्कर तहद सातारा सु सबा आर्बैन मया व अलफ 


३७ 


राजभी विसाजी रघुनाथ वकील यांचें कापड, येल ५० पनास वगेरे जिनस 
घेऊन जात असेत, यांसी मार्गी इसिलाचा तगादा न करणै, जाणिजे, छ १६ माहे 
जिलकाद. ( मोतेब सुद ) 


(40) This isa permit issued by Raghuji Bhosle to 
Vishwanathbhat Vaidya, ordering the officers, not to levy 
any money and obstruct the taking of oxen with cloth from 
Laskar to Satara, 


No, 4I श्री मार्गशीष वद्य ३१६६८ 
नवंबर २०,१७४६ 


श्रीमंत राजश्री बाळंभट व ता राजश्री विश्वनाथभट वेद्य स्वार्माचे सेवेसी, 


स्नो.नारो अनंत गद्रे कृतानेक सां नमस्कार. विनंती, येथील क्षेम ता 
मागसीर वद्य तृतिया मु नागपूर जाणून स्वकीये लेखन करावयासी आज्ञा केली 
पाहिजे, विषेश स्वामीकडून बहुत दिवस कागद येऊन परामृष होत नाई, याकरितां 
चित्त सापेक्षीत आहे, तर येस नसावें. इरघडी आलिया माणसाबा पत्री कुषलार्थ 
लिहोन संतोषवीत असिलें पाहिजे. विषेश.श्रीमत राजश्री रघोजीबावा चादेयांसी 
जुजत आहेत, मोचंबदी केली आहे; परंतु प्रस्तुत चांदेकरांनांही जोर फार घारिला 
आहे. से-दोनसे माणूस चांदेकराचे किलेयाबाहेर येऊन श्रीमंतांचे मोरच्यावरी 
घालतात, चांदे महिना दोन महिने येत नाही. इली रा शामजी रायाजी 
यांस नागपूरचा सुभा रा. नरहरपंताकडे होता तो दूर करून शामजीपंताकडे 
सांगितला आहे. त्यास देवगड प्रातें मुलकांत स्वारीपटी दरसदे रा, ३६ प्रों 
येवज नेमून दिल्हा आहे, त्याची कयात भूगावाबरी पटी रा आठसे आठावन 
घातली आहे, कयात मजकुरास दोन स्वार दररोज दोन झा, शिवाय खुराक, करून 
पाठविळे होत. त्यांजवरी आम्ही सुभेदाराचे भेटीस आलों, त्यांनीं रुपयांकरितां 
फारस्ता तगादा केला आहे, त्यास आम्हां त्यास्ती करार केला आहे'जे, श्रीमताकडे 
चांदेयास जाऊं, तेथें जे आज्ञा होईल त्याप्रों, वतंणूक करून, त्यास सुभेदारांनी 
आठा रोजाचा करार करून वरातदार उठविले आहत, आम्ही वद्य पंचमीस स्वार 
होऊन चांदे यास जाऊं, सेवेसी कळावे म्हणून लिहीले आहे. कर्यात मजकूरचा 
गुदस्ता प्रा निमे तीन हजार झा पाटिळाचें शेखेपत्र करून उगवून घेतले आहेत, 
टेकाडीचें वतमान पेसजी सेवेसी लिहीलं होते. त्यावरून विदीत जाइाळेच असेल, 


३८ 


गोपाळाया हुंड्या साडे एकविसशाच्या पेसजी पाठविल्या, त्या पावल्याच 
असतील. वरकड वतैमान येथास्थित असे, रा केसोपंत व संकराजीपंत 
यांस बरं वाटत नाही, ज्वर येत आहे. चांदेयास रा कासीराव भास्कर 
आहेत, परंतु नि्मास्य आहेत, त्याजवरी इतराजीच आहे. ऊर्जिताचा प्रसंग 
दिसत नाहीं. श्रीमताजवळ कारभारीही कोणी नाही, जो कारभार पूवेषत्‌ 
आहे त्याचप्रों आताही आहे. कळले पाहिजे, बहुत काय लिहणे, लोम 
असो दीजे, है विनंति, 

राजभ्री रामचंद्रपंत स्वामीस साष्टांग नमस्कार, विनति उपरी. येथील कुषल 
जाणून स्वकीये लेखन करर्णे, या प्रांतीचें वतमान श्रीमंतास लि। आहे. त्यावरून 
कला येईल, या पाये उत्तर रा रघुनाथभट पटवधेन यांचे तरफेन येथून 
रामजीपंत गेले आहेत, याजबा पाठविले पाहिजे. उत्तर लिहोन त्यांचे घरी आपले 
माणसाबा पाठविछे पाहिजे. आमचे घरचे वर्तमान सविस्तर लिहोन पाठविणे, 
बहुत काये लिह्दीर्ण लोभ असो दीजे, हे विनाति, 

चिरंजीव राजश्री लक्ष्मणपंतास आपतिवाद. उपरी आपणाकर्डाल व 
कोकणचे वतेमान सविस्तर लिहोन पाठविणे, बहुत काये छिहीणे हे 
आसिरवाद, 

(4I) The disorganised affairs of Raghuji are here well 
evidenced, The details and dates are important, 


सबा आबेन १९ जिल्काद 
No. 42 श्री मार्गशीर्ष वद्य ५१६६८ 
नवंबर २२,१७४६ 
वैद्यांचा शिक्का व 
सोतेब ल॑बगोल 
तिरेधी 


अज स्वारी विसाजी रघुनाथ वकील ता मोकदमानी मोजे राहाटगांव 
पा नांदगांवपेठ प्रा वराड सा सबा आर्बेन मया 
5 हो अलफ, मोजे मजकूरची कमावीस साल मजकुरीं राजश्री 
ma गोपाळ अनंत यासी सांगोन पाठविले आहेत, तरी 
॥ तत्र उना सुत तुम्ही रुजू होऊन मौजे मजकूरचा कारमार यांचे 
वीस्वनाथ नीरं हि 
तर मारफतीर्ने करीत जाणें, आणि मारनिळेचे पोटाचा 
° ९ "७ 3 hn, $ ० 
खर्च, गांवखचपेकी देणे आणि किरकोळ बाबतीचा 


अमल मारनिलेकडे देर्णे, जाणिजे, छ, १९ माहे जिलकाद्‌ ( मोतंब सुद्‌, ) 


३९ 


(42) This is an order by Vishwanathbhat to the 
Mokadam of Rahatgaon that the revenue collection of the 
village of this year will be done by Gopal Anant, with whom 
he should co-operate and get all the work done, He is to be 
paid for his own expenses from the village money ( गांवचे) 


No, 43 श्री मार्ग, व, ७१६६८ 
नवंबर २४,१७४६ 


तीथरूप सोमभाग्यादिसंपन माठुभी बायासाहेब साहेबांचे सेवेसी. 


आपत्येसमान उद्‌तसिंग सिरके चेरणावर मस्तक ठेऊन सां दंडवत 
विनंती, विज्ञापना येथील कुशल जाणून स्वकीये लेखन आज्ञा केली पाहिजे विशेष, 
आम्हांकडीळ वर्तमान मार्गेश्वरे वद्ये सप्तमी परयत साहेबाचे आसीरवाद्‌ करून 
समस्त सुखरूप असो, राजेश्री रघोजीबाबा व रा रायाजी भोसले यांच्या भेटी 
जालिया, त्यांस चिरंजीव रतनसिंग सिके यास रा रायाजी बावांनीं पनास 
स्वार बोली करून समागम घेऊन गेल व आम्हांस राजेश्री रघोजीबावा यांनीं 
आपणापासीं ठेऊन घेतलें आहे. साहेबां कळावे म्हणून लिहिले अते, प्रा पातूर 
सेखबाहाडीचे येथील नजर घासदाणा व मोकासा देखील सनदा आम्हांस दिल्हे. 
देऊन आपणापापीं ठेऊन घेतले असे, वरकड वतमान सविस्तर अथ रा विस्ननाथ 
भट चेय सेवेसी निवेदन करतील, व राजश्री श्घोजीबाबा यांनीही आपलें 
वर्तमान सेवेसी लिहिलं आहे. दे आपल्या पायाखरीज यांस दुसरा आसरा नाहीं. 
याचा सवे अभिमान साहेबी घरिला पाहिजे, रा विस्वनाथभटही यांचें वतमान 
सविस्तर सेवेसी श्रुत करितील, राजश्री बऱ्हानजीबावा मोहिते व राजश्री 
विस्वनाथभट वैद्य यांनी आम्हांविसी बहुतसी खटपट करून त्यांस सांगोन 
आम्हांस ठेविले असे. साहेबां कळार्वे म्हणुन सेवेसी लिहिलं असे, बहुत काये 
लिट्दिणें कृपा लोभ करीत गेले पाहिजे + हे विज्ञापना, + 


er > कल लक nm 55 er 


+ मधील लेखकाचे स्वदस्तुरचें अक्षर आहे, 


(43) This letter requires more consideration, Jt is 
written by Udatsing Shirke to his mother or queen Sakawar- 
bai informing that after the meeting of Raghu] & Rayalji, 
Ratansing Shirke jouned Rayaji with 50 soldiers and went 


४० 


with him and the writer was kept by Raghuji for himself, 
At this time Vishwanathbhat and Barhanji Mohite were १६ 
Satara to tell all the details. Both tried best to keep the 
writer with Raghujibawa who was pleased to give him the 
sanads of, Sekh-Bahadiche for Najarana, Ghasdana and 
Mokasa, The writer expresses perfect confidence of Raghuji 
in the King and the Queen. 


No, 44 श्री माग, व. ७१६६८ 
नवंबर २४,१७४६ 


तीथरूप राजश्री बावासाहेब व राजश्री बापू वडिलांचे सेवेसी, 


अपत्येसमान उदतसिंग सिके चरनावरी मस्तक ठेऊन स्तां दंडवत. 
विनंती विज्ञापना येथिलें क्षेम ता मार्गश्वरे वद्ये सप्तमी परयेत वाडेलांचे कृपाद्रिष्टी 
करून समस्त सुखरूप आसो विशष. राजश्री रघोजी बावा व राजश्री रायाजी- 
बावा यांच्या भेटो जालिया, चिरंजीव रतनसिंग सिकें यास रा रायाजी- 
बावांनीं पनास स्वार बोली करून घेऊन गेले. आम्हांस रा रधोजीबावा यांनीं 
आपल्यापार्सी ठेविले, पा पातूर येथील नजर घासदाणा, मोकासा, यांच्या सनदा 
दिल्हे, वाडिछांस कळार्वे म्हणून सेवेसी लिहिलं आसे, आम्हांसाठीं रा विश्वनाथ- 
भट वैद्य यांनीं व राजेश्री बऱ्हानजीबावा मोहिते यांनी फरसी खटपट करून 
साहित्ये करून यांजपासी टविलें, यांनीं बहुत कृपा करून ठेऊन घेतले आसे, वरकड 
वतेमानही आम्हांकडील राजश्री विश्वनाथबावा मुखी निवेदन करतील, त्या वरून 


विदित होईल, बहुत काय लिहिणे कृपा करीत गेळे पाहिजे, हे विज्ञापना + दे 
विज्ञापना, ^ 


OS रि त 0 शामलाल PRR RI RRR Rte rrr rr रन: SOOO 


+ मधील अक्षर लेखकाचे आहे. 


(44) This letter is writtenby Udatsing Shirke probably 
to.Shahu and hia father with the same contents as given ‘in 
the previous letter, 


४१ 


२२ जिलकाद 
No, 45 श्री मार्ग, व० ८।१६६८ 
नोव्हेंबर २५,४६ 
शिक्का वाटोळा 
तिरेघी 


ह 


श्रीमंत महाराज राजश्री छत्रपति स्वामीचे सेवेसी. 


विनंति सेवक आपाजी सोमवंशी सरलस्कर कृतानेक विज्ञापना. 
येथील वर्तमान ता, छ २२ जिलकाद स्वामीचे कृपावलोकमेंकरून यथा- 
स्थित असे, विज्ञापना महाराजांचे आज्ञापत्र सादर जाळे, तेथे आज्ञा कीं, 
प॥ खुप येथ खेडी राजश्री बाळंभट व, विस्वनाथ भट यांजकडे आहेत, 
त्यांत तुम्हीं उपसग न देणें म्हणून आज्ञा, येसी यास मारनिलेने स्वामी 
जवळ कजात खेडी दिल्ही आहेत, म्हणून विदित करून इं आज्ञापत्र घेतलं 
आहे. तरी त्यांजकडे आम्ही कर्जाचे पाच सातसे रुपये होते, त्यांपैकी 
च्यारस रोख दिल्हे, बाकी राहिले तेही पावते होतील. खेडियांची बोली 
किमपि नाहीं, अस असोन सेवेसी निवेदन करितात, थोर आहेत. सरं- 
जामाचा अथे आहे तो विदितच आहे, त्याहीमध्ये चहूंकडे चार खडी गेलि 
या मामलियाचा अथ राहात नाही. सेवकाचा अभिमान सवे प्रकारें स्वामीस 


कप 


आहे. सेवेस्ती श्रुत होय है विज्ञापना. (मोर्तुब सुद ) 


(45) On receipt of Shahu’s order, Appajt Somavansi, 
Santajrs son, informs him of the incorrect complaint of 
Vaidya Brothers against his obstruction to them to enjoy the 
villages given to them in payment of money borrowed 
from them. Rs, 400 were paid and the balance would be 
returned soon, 


४२ 


No. 46 श्री + शंकर मागे, वद्य ८।१६६८ 
नवंबर २५,४६ 


तीर्थस्वरूप राजश्री बाळभर बावा वैद्य वडिलांचे सेवेसी. 


अपत्येसमान विश्वनाथभट वेद्य कृतानेक सां नमस्कार विनंती उपरी. 
येथील क्षेम ता मार्गशीषे वद्य अष्टमीपर्यत मा वैरागड नजिक उंदेरी येथ जाणोन 
तुम्ही आपला स्वकुशलाथं लिहित असिले पाहिजे विशेष मागतीर सुघ (सोप्तमीच 
पत्र पाठविले तें पावोन साकल्यवृत अवगत जाहाले. येसेंच साकल्य वर्तमान 
दरबारच वगेरे वरचेवर लिहित असिले पाहिजे. यानंतर या प्रांताचे वर्तमान 
तर राजश्री रधोजीबावांनीं गांवच्या ताकिदी दिल्या आहेत, भुगांवाहून घोडी 
लस्करांत आम्हांजवळ येऊन पोइचली, रा नारोपंत आठापंधरा दिवसी येतील, 
आम्ही सत्वरच येणार होता, परंतु पंधरा दिवस राहाऊन घेतलें आहे, कामकाज 
तो आद्याप कांही जाहाले नाहीं, तुम्हांस कळावे. वरकड मोजे काराडीकर 
माहार येर्थे आले होते, त्यास कज रा १०० सेंभर दिले आहेत, त्याचा रोखा 
खंडोजी जासूद दिशा राजश्री (स)चिव याजबराचर पाठविला आहे. व्याजसुद्धां 
रुपये घेणें व जासूद मजकुगबरोबर म्हसी दुभत्या ५ पांच व गाई येक पाठविली 
आहे, काराटीकर माहार व जासूद व सिव्या पोरगा म्हसीबराबर पाठविले 
आहेत. म्हसी बागेत सोनगांवास ठेवून मिव्या पोरासइ दोघी कुणाबिणी 
कास्रीनवसीस ठेवणें. तेर्थे म्हसीची निगादास्त करतील, . दुभतं आणुन 
पोइचावितील, बेरणकाडीची बेगमी तेथेंच करर्णे, मिव्या पोराची पोटापाण्याची 
बेगमी करणें, गाई कराटीकर माहारा(बरा) बर पाठविली आहे. याजपासून घेणें, 
आम्ही सत्वरच येऊन सविस्तर वर्तमान वरचेवर लिहून पा, तुमचे शरीरी आरोग्य 
नाहीं तर औषधी वगेरे उपाय करून आरोग्य होये ते केर्ले पाहिजे, राजश्री 
रायाजी भोसले व राजश्री रघूजी भॉसळे यांची समजाविसी जाहाली आहे. 
कळलें पाहिजे, दरबारी बहुत सावधपणे राहाणे + सविस्तर वर्तमान लिहिणे, लोभ 
असो दीजे, हे विनती.+ 


+ मधील मजकूर लेखकाच्या हातचा. 


(46) The reconciliation of Raghuji and Rayaj! Bhosle 
is reported in this letter. lt was creditable to Vishwanath 
Bhat, who was employed by Shahu for that purpose, 


३३ 


No, 47 श्री शक १६६८ 
सन १७४६ 


[a 


श्रीमंत राजश्री विश्वना यभट वेद्य स्वामींचे सेवेसी, 


सेवक महादाजी कृष्ण स्तां नमस्कार विनंती उपर, तुमचा निरोप घेऊन 
स्वार जाइलों तो पवनीस पावलों, येथील कुली मजकूर मनास आणून टेविला 
आहे. परंतु त्यांनीं मुहूत पाहिला त्याजला फार दिवस लागले आहेत, इळी राजश्री 
बयाजीपंत सुरंजीस बाबांनीं चाकर कोणी ठेविले होते. ते बंगाळियांत श्रीमंत 
जानोजीबावाबराबर आहेत. चाकरीद्वि बहुत प्रकारें करितां आहेत. सुरंजी 
परगणियाच्या सनदा सिरके यांजकडे दिल्हा आहेत, या ग्रहस्ताकडे गोसावी यांचें 
कजे हवाले देऊन बंगाळियात गेले आहेत. याची काहीं स्थित गोसाबी राहूं देत 
नाही. याजला गोसावी घेऊन जात होते, तेव्हा आम्ही सुरंजी आलां. तेव्हां 
आम्ही पाहिळे, ब्राह्मण गाय विकत आहे, यास्तव त्याच समाधान करून 
श्रीमंताकडे आले आहेत. आपण याचा अभिमान घरून कार्या करून घ्यावे. याची 
बोलीचाली येर्थे करून घेतली आहे. आम्ही आलियावरी निर्गम होईल, यासी 
अंतर कराल तर आमची आण आसे, आणि बंगालियात चाकर असोन यावर 
परगणियासी घालमेली जाहाली, दे तो कोन उटोन येणार, तेव्हां उत्तम नव्ह, 
यास्तव श्री संता विचार करून सांगोन आणिखी कोठें जागा लावून देण, अथवा 
सुरंजीची सनद्‌ करून देवणे, अनमान कराल तर तुम्हां भार्करबावाचा आण 
अलल. दे विनंती, 


(47) Mahadajl Krishna Kane requests Vishwanathbhat 
that Bayajipant of Suranj: 8 in need of his help, He has 
gone with Janojibawa in Bengal after arranging to pay the 
debt through Gosavi and Shirke by mortgaging the Suranji 
Paragana, Hess required to sell the cow. Vishwanathbhat 


is, therefore requested, to help Bayajipant, 


3 


७ 
No, 7 श्री राक १६६८ 
सम १७९७ 
राजश्री कोनेरपंतबाबा गोसावी यांसी 
दा अघंडिपञश्मी आरक्त राजमान्ये स्नो पदमोजी जावक 
कुतानेक-दंडबत बिनंती, उपरी येयीळ कुशळ जाणोन स्वकीये कुशल 
ठेखन केड़ें पाहिजे विशेष, आयण पत्र पाठविउे ते पावड़ें बत समाध 
जाठें, तेथें ठिटिळें कौ, तम्दाकडीळ अथै राजश्री विखराथभर वैद्य 
ब राजश्री सिवरामपत यांणी सांगितढा, तो सापिस्तारं कळो आढा, 
श्रीमंत राजश्री बाबासाहेवांस विदित कहन त्यांचें व या उभयतांचे 
समक्ष बोळगें करन तुम्हांस पत्र ठिट्विळे आढे, त्याप्रमाणं मनास आणून 
विचार करणे हा जागा पुरातनपासून तुमचा आडे, पुन्हा जो जागा 
गेढा तो जागा जोडावा, यांत उचित आडे, आम्हां पासून तुमच्या 
यौस अंतर होणार नाहीं, ऐसे छिहिछे, त्यावरून लिहिछा अथे 
कळो आढा, येसी यासी आम्ही ओये जाचक #नवाजी, सवे बाढाबिले व 
आदर सन्मान व आम्हा लोकांच्या अडी तुम्हीच चालविल्या आणि 
आम्ही वडिढावडिछी भोसले यांची शेवा निधने केळी, आता त्याप्रमाणेंच 
आम्हांस पदरीं घेऊन आमचा सरंजाम चांगळा नेमून देऊन ब नालबेंदी ची 
बेगमी ब पुणियांतीळ के देणं भाहे त्यांचा निगेम करावा, आम्हांवर 
आदर बहमान करावा, पुर्वीळ कित मनांत खाबंदानं व आम्ही न 
आणावा. राफतपूवक चालावे, ऐसे जालिया आपण तुम्हांजवळ येतों 
याप्रमाणें आपण करून ध्यावे, अतःपर जे करणं तें तुमच्या भरवसियावरी 
व तुमच्या वचनावरी नजर देऊन कारितो, तुम्ही भले आहा, यशश्री आहा 
थेकटे आम्हीच येऊन, चिरंजीव राजश्री, मानापाचे पुत्र आहेत त्यांस 
साकितां येत नाहीं. यास्तव त्यासही पदरीं घ्यावं, त्यास सरंजाम द्यावा 
आदर सन्मान करावा, आतां परगणे आहेत ते झाडीतील “आहेत; तथे 
तूते च्यार टके वसूळ होत, ऐसे नाहींत. यास्तव अलीकडे देशाच्या 
लबत्यांत -चांगले छुछासा वसुली थावे, येविसीचा सविस्तर .अथ राजश्री 
विश्वनाथभट वैद्य ब राजश्री सिबरामपंत यांसी ठिहिछा आहे; तो 


२ 

मनास आणावा आणि तुमची पत्रें ध या उभयतांची पत्रें आढीं म्हणजे 
दर्शनास येतों, आपले उर्जित करावें, कुटुंबादाखळ तुम्ही 'चाढवावं, ह्या 
गाष्टी मन:पूर्वक तुमच्या व खावंदाच्या मनांत आहल्या तरी आपण 
येतों. संशय नाहीं. तुमच्या भरवसियावरी येतो. आमचे सवै प्रकारे 
चालवावयासी धणी तुम्ही आहात, बहुत काय लिहिणे स्नेह असो दीजे 
+ है विनंती, 
मा ता कप पान 

# नामाकित, प्रख्यात + पुढील अक्षर लखकाचे स्वतःच. 

(I) PadmojiJachakwritesto Konnerpant Kolatkar, 
who knew from Vishwanathbhat and Shivram Tukadao 
Katmarkar what he intends, that if Ragbujibawa is 
ready to give his family the former, old position under 
him, by giving the Saranjom, naJbundi allowance, and 
paying off debt of Poona Sawakars, he is surely ready 
to go to him. He isexpecting Konnerpant’s Vishwanath. 
bhatt's and Shiwarampanuth’s letters after this settlement 
with Raghuji. — ता 

सन १७४७ 

राज्ञश्रियाविराजेत राजमान्य राजश्री विश्वनाथभट वेद्य स्वामी गो, 


सेवक रामचंद्र कोनेर कृतानेक नमस्कार, विनाते उपरी तुम्ही 
गेळियापासून तुम्हांकडून पत्र येऊन वर्तमान कळत नाहीं, तर हरघडी 
पत्र पाठवून संतोपवीत जाणं, इकडीळ जें वर्तमान हातें तें वारधार 
तीथेरूपास ठिहिता आणि तुम्हीही श्रीमंता जवळ बोलिळेस जे, एका दो 
दिवसीं राजश्री पंतास घेऊन यतां, त्यास येथील गोष्टी येथेच विसरछा, तेथें 
गेलियावर इकडीळ तुम्हांस स्मरण होत नाहीं, यैसें दिसांन आळें, या 
उपर तुम्ही तीर्थरूपाबराबर सत्वर येणें, यावयासी विलंब न लावणें. 
राजश्री पदमोजी जायकाचां कागद आळा आहे तो बजिनस तीथ- 
रुपाकडे पाठविछा आहे व तुमचा कागद तुम्हांकडे पाठविला आहे, 
त्याजवरून सविस्तर वृत्त कळेळ,* बहुत काय लिहिणे हे विनंती, 


(2) Ramchandraalias Baburao Konher Kolatkar writes 
toVisbwangtyblat that Padmoji, Jstbak's two letters 


६ 


one addressed to dear father and the other to १०७५---४१० 
sent herewith, He also shows the necessity of both 
coming to Satara soon. 


# पुढील लेखकाचे स्वतःचें हस्ताक्षर, 


TTT "विकन 


No, 3 श्री, शके १६६६ 
तन १७३७ 
राजश्री विश्वनाथभट बेद्य गोसावी यामी 
दा. अखंडेतळक्ष्मी आलंकृत राजमान्य नों 


पदूमोजी जाचक दंडवत विनंती उपरी. येथील कुशळ 
जाणोन स्वकीयं लेखन केळं पाएिजे. विशेष तुम्ही पत्र पाठविले तं 
पावळं, तेथें लिहिलें कीं, पर्वीछ कित टाकन एकनिष्टेनं वतेणूक कोठिया 
तुमचे चाळत्रावयासि राजश्री रघोजीबाबा व राजश्री कोनेरपंत अतर 

रणार नाहींत, ऐसे कितेक सविस्तारं पत्री लिदिळं, येविसी राजश्री 
बाजी विठल यांति जबानी सांगणें तें सांगितळें आहे व राजश्री रघोजी- 
बावा व राजश्री कोनेरपंत या उभयातांचीं पत्रं पाठीवलीं आहेत, तीं 
मनात आणणें व राजश्री सिवरामपंत यांगीही तुम्हांस लिहिलें आहे 
त्यावरून कळेळ, तरी ये गोष्टीचा सतिधांत छेहून पाठवणे, म्हणीन 
ठिदिळें. येसीयासी आपे वाडिडावडीड यांणी भोसल्यांची सेवा निष्टेनें 
केली, आम्ही ओधे जाचक नवाजीम भोसले यांचे. ऐमं असतां लक्षुमणजी 
खंडागाळा याणं खावंदास कितेक वदगोईच्या गोष्टी समजाऊन आम्हांत 
व खावेदांत विरुध पाडिंडं, आम्ही गेलियावरी मागें घाणिय।वरी निमित्य 
घाळून आपला भाऊ चिरंजीब राजश्री मानाजी जाचक यासि मारिठें 
त्या उपरी आपण कांहीं दिवस त्या प्रांतेंच होतों, आळीकडे आजे पाचसा दर्षे 
राजश्री पंतप्रधान या समागमे आहों, तही आपठे बरेच रीतीनं साळ- 
विताती, परंतु आपण पुरातन चाकर भासले यांचे, ते त्यांचे त्याजपासीं 
राहून निष्टेनें शेवा करून आपले सरंजाम करार करून ध्याबें, आणि आपं 
ऊर्जित खावंदापासन करून घ्यावें, , हा मनोदय भापला[,आदे, दुसरा 
अर्थ आपणांस किमपिही वाढी, या करितां भाम्दी आपणाकइीठ निश्चय 


४ 


जो आहे तो तुम्हांस लिहिला आदे, या प्रमाणेच त्यांच्या मनांत असिड 
तरी बरेंच जाळे, यास्तव तुम्ही राजश्री रघोजीबाबा व राजश्री कोनेर- 
पंत यांसि पृसोन निश्चयरूप आम्डाँस पदरीं घेऊन सरंजाम नेवून देऊन 
दर सन्मान करून आपलें ऊजित निःकपटपणें कारितील, तरी शोध 
मनास आणणे आणि विश्चयाचें पत्र त्या उभयतांचे व तम्ही आपलें 
यैस पत्रें राजश्री सिवरामपंत याजकडे देणें. ते तीं पत्रें व आपलें पत्र 
आम्हांकडे पाउवितील. दर्शनास दिनशुध छिहितीळ, त्या प्रमार्णे आपण 
येऊन, दुसरं पुवणीचे पत्र आहे व यादी आहेत, त्या प्रमाणें कार्य 
करून पाठवणें, भढुत काय ठिडिणें स्नेह असो दौजे हे बिनंती 
श्री 
पुरवणी राजश्री बिश्वनाथभट बेथ गोसावी यासि. 
विनंति उपरी पादिले पत्री सविस्तर अथे लिहिला आहे तो 
अक्षरशाहा ध्यानांत आणून उतर पाठवणं, बोलिस तफावत नसावी, 
ज्या प्रमाणं करार करावा त्या प्रमाणं खावंदानं चाठवावं ब आम्हीही 
करारा प्रमाणं चालोन निष्टेनें शेवा करून, आपला दुसरा विचार नाहीं 
चिरंजीव राजश्री मानाजी जाचक याचे पुत्र शेवेसी उमेदवार आहेत 
त्यास टाकन आम्हीच आठियानं आम्हांस उचित नाहीं. या करितां 
पुरातन मानापाचा सरंजाम आहे तो त्यांच्या पुत्रास करार करून द्यावा 
सरंजामाची यादी व बहमानाची व भेटीचा सिधांत ब हालीं माळबंदी 
पुणाचं कज वारावें, यांचा करारनामा तहनंद प्तिकियानसी पाठवणे 
ते आठियावरी आपण भेटीस यतां. वरकड कितेक मजकूर राजश्री 
सिवरामपंत यांचे पत्री ठिहिळा आहे व राजश्री बाजीपंत यांस सुख- 
वचनें सागितळे आदे, त्यावरून कॅळेळ.+ बहुत काय ठिहिणें स्नेह असो 
दीजे हे विनंती 


+ पुढील मजकूर पद्मोनीच्या हातचा 
(3) These letters are written to Vishwanathbhat 

by Padmoji Jachak, asking him to १0 his best to get back 
their old family saranjams &c iu the name of Manaji’s 
son from Raghuji Bhosle, whose ears were poisioned by 


Latta Kheudegale spalsst bis ‘femtly resulting ig 


दद 


Manaji’s death. He assured that he will leave the Services 
of the Peshwas and join Bhosle’s services on recéipt of 
his letter with Raghujrs consent to fulfil the conditions 
proposed. 


राके ९१६६८ 


No. 4 
हु श्र सन १७३% 


राजश्री विश्वनाथबावा गोसावी यांसी 

दा. अखंडितडक्षुमी आलठंकूत राजमान्ये स्नेहांकित मानाजी 
जाचक दंडवत. विनंति उपरी, येथीळ कुशछ जानऊन स्वकीयं छेखन 
करीत गेलें पाहजे. विशेष, तुम्हांकडून रा रामाजीपंत आढेत त्यांहीं 
कितीक वर्तमान सांगितळे, त्याजवरून तीर्थरूप रा पदमोजीबावा यांच 
बहूत समाधान करून ठेविठें आहे. येसीयास श्रीमंताचें येन येथ अद्याप 
होत नाहीं, तेथीळ काये वर्तमान आहे तें कळत नाहीं, यैतीयास रा 
पंत मजकूर तुम्हांकडे पाठावेठे आहेत तरी अती सत्वर श्रीमंतास 
घेऊन आढें पाहिजे, वरकड वतमान रा रामाजीपंत जबानी सांगतां 
कळूं येई, बहुत काये लिहिनें, हे विनति. 


> oe >>«-- 


(4) Manaji Jachak requests Vishwanathbhat to 
come with Raghuji as early as possible. Unless they 
come, Padmoji, bis father, will not find satisfaction, 
notwithstanding his attempts to do so, from the account 
given Dy Ramajipant. 


इसकी 449 आदा 


No 5 श्र शक्रे १६६८ 


सन १४७४४ ४ 
राजंश्रियाविराजित रानमान्य राजश्री धालंभट व बिश्वनाथ- 

भट वैद्य स्वामीचे सेवेसी. 
पो गोविंद सामराज व रामचंद्र सामराज कृतानेक सां नम- 


स्कार विनाति, उपरी स्वामीचे आम्हांस अंदुरच्या रसदेवा! येवज देणें 
होते, त्यांपैकी कजे वजा करुन ङुसाणी केकक्का थ आश्चूद पाठविले, 


द्‌ 


यांजबराबरी रुपये ५००० स्वामीकडे पाठाबेछे आहे, हे घेऊन पावँ- 
ठियाचें उतर पाठावेठें पाहिजे, रुपयास बरा सहसा केला न पाहिजे. 
आम्ही स्वामीच्या पदरीचे अतो. सवे संकट आमचें स्वामीस आहे. 
रुपयास बटा न करावा, कर्जोच रुपये काढून पाठावेळे आहेत, तरी सद- 
रहू रुपये घेऊन जाब पाठविळा पाहिजे. महूत काये लिहिणं, ढोभ 
असो दीजे हे विनति. 

ति (5) Gov nd and Ramchandra Sam raja had borrowed 
money for securing the mamlat of Andur. They sent 
Rs. 5000 to Vaidyas out of debt, incurred from them 


श्र माघ व, ६।१६६८ 

जानेवारी २१११७४७ 

ते ज्येष्ठ घु. १५११६६९ 

जून १११५७४७ 

हिशेब राजश्री बाळाजी बागिराव प्रधान शा सन सत्रा क्षय 
ता प्रभव जेष्ठ झा १५ सु तिसा आर्थन मया आळफ. 


No.0 


क्ल व्याजदर, 
क्षय 
माघ वद्य ६ तागाइंत प्रभव ५००० १९० 


जेष्ठ सा १५ मा माहे ४३ ४२४, 
माघ वद्य १९ ता सा माहे ४३ ४१९, ९२५ ३३॥% 
माघ वय ९ ता मा मादे ४३ ४२१, ७२७५ २६९५८ 
फाल्गुन सुध शता मा माहे ३ रोज ४१४, १२२५  ४२॥. 
फालगुन सा ६ तामामाहे ३ रोज ४९, ५७५ १९, 
१५००० ०५५०४ ||” 
प्रभव संवत्छरे 
]जारत वेकाजी ना पोतदार 
जेष्ठ छा १५ रा १५००० 


बाकी व्याज प्रंभवं ज& ७५ ५० 
बिनसूट येणें, रु ७ ४॥- 


(6) An account of Nanasaheb Peshwe for money 
borrowed from Vaidyas in \747 from January to June, . 


फाल्गन शु. ५।१६६८ 
फेब्रु. ३, १७४७ 
श्रीमंत राजश्री बालंभटबावा ता रामश्री विश्वनाथबावा 


AN NARA 


स्वामीचे सेवेसी, 

पो महादाजी कृष्ण ब हरी कृष्ण सां नमरकार विनती; येथील 
कुराल फाळगुन राद्ध पंचमी जाणून स्वकीय लेखन आज्ञा केळी पाहिजे 
बेरोष राजश्री रघोजीबावांनी रा रामचेउपंता कडन नाळबंदीचा यैवज 
देविळा, त्यासी चार महिने संपनास स्वारानें सेवा घेतली; परंतु यैंवज 
द्यावयास न फावर्ल, रा रघाजाबावाव रा कोन्हरपत यांचा भट जाहठा 
महिनाभर त्यांची सेवा केली; परंतु आनकुळता न जाहाळी, समागमें जावें 
तर पृढेही जानीचेमार्गी साकडें, पाचसे रा नकदी खचीस तरी देणे, तही 
न जाहाले. गुदस्ता तीनसे रुपये नकदी समागमं होते, त्यातें ठिकाणीं 
लाऊन सेपनास कजे घेतळें, सारांप पोटाचेच आनकूळ न जाहाळें. दर 
देश, खर्चाविना पंथ न चाले, उपवासी ठोक न येत, नाळबंदी तो राहिली 
पोटास न मिले. सविस्तर वृत्त राजश्री नारोपंतांनीं व शंकरांजी कान्हो 
वरकड ग्रहस्त आपणांकडीळ होते. रा धोंडोपंत, जाचकासमागमें होते 
त्यांणीं रूबरू पाहिठें, यैस साकडें जागून निदानी. जाहाळें यैसं आनकुळ 
आसतां जिबाचा नाश जागून घरास आलों, हस्करास येतो म्हणन 
पत्रें आठी हाती, बंगाले यासि फांज गळी, आठ दिवस घाट झाडीचा 
ठस्कर जाई तोवरी होतो, मार्गप्रतिक्षा पदात राहिलों, येणं न जाहालें 
प्रस्तुत यावें तर गैर हंगाम, पुढं अखेरीस येऊन पोहचतों. ज्याचे सोबतीसँ 
कर्जदार जाहालों ते तो ब्गालेयासि राहिले. भरंवसा जिवंत आहे 
म्हणन सेन्य आणावयासी गेळे आहे, आलिया उत्तम आहे. याचा भरवसा 


No. 7 श्री 


दिसोन येत नाहीं, ग्रहस्तपणापासून दूर दिसते, स्वामीचा भरवसा 
आहे, हरएक धंदा करुन, देणेयापासून मुक्त करणार सगर्थ स्वामी 
आहेत. पत्राचें उतर आलिया वरतेणूक करून, रा. कोनेरपंत देणेयाचें 
पसतात, परंतु त्याचा निरवाइ करून देणें, हा प्रसंग स्वामीवाचून होत 
माहीं. बहुत काय ठिढिणें कृपा छोभ असतो दीजे हे विनंती 

(7) Mabadaji& Haripant Kane write to Vaidya 
brothers that they do not intend to proceed with Raghu. 
ji in his jiuvasion of Bengal as they ‘are not getting the 
necessarv money for meeting his owu expenses and 
those of soldiers etc. They relied on Vaidya brothers for 


payiug off the debt of Konerpant and other sawakars, 


४ सफर 
No, 8 श्री. फाढगुन शु. ५] १६६८ 
फेबुआरी ३, ९७४७ 


मोकदमानी कसते भोरे ता रोहिइखोरें यासी 

आज्ञा केळी येरी जें कसबे मजकूर, रा वेकटराव गंगाधर 
याजकडे दुतफी मुकासा आहे त्यास त्यांणी राजश्री बाळंमट ब विस्व- 
माथ भट "च्च यांजपासून कजे घेऊन यांस कजीचे येवज फारिद होय 
ाबेतों, कसबे मजकूर लेहून दिल्हा आहे, तरी मानिळेसी रुजू होऊन 
कसबे मजकूरचा दुतफो मुकासबाबचा आकार होईछ तो यांजकडीळ 
कमावि७दाराकडे सुरळीत वसूल देणं, बेंकटराव यांजकडे अगर त्यांणीं 
कोण्हासही येवज दिरिहिया, येकंदर येक रुपया स्यांजकड़े न देणें 
जोणीजे छ ४ सफर पुरु सया आर्चैन मया आळफ, याकडे बसुर देणें 
a Te edd odes io te Modan 5 tuo 0] (8) Jtisanorder to tbe Mokadam of Bhore of 
Bhor state that as +he revenue of the Village is given 
to Vaidya brothers by Vyankatrao Gabgadbar Hauu- 
mantetifl the debt borrowed by him from them is 
wholly paid, the revenue should mot be givén to him 
or his agents but to Vaidya’s ‘men, sent for collection 
is to be seeu when this village was granted by Sachive 
0 tbls family, 


९, 


फाढगुन वा ५।१६६८ 
फबुआरी १८, १७४७ 

राजश्रियाविराजित राजेश्री नारोपंत व केसोपंत का भुगांव 
गोसावी यासी. 

सेवक विश्वनाथभट वेद्य नमस्कार. उपरी येथीलक्षेम ता 
फाल्गुन वद्य पंचमी पावेतों समस्त सुखरूप असो. यानंतर तुम्हांकडीळ 
वर्तमान कळत नाहीं, तर सविस्तर छिहिणें व राजश्री रघोजीबावा 
कडीळ सविस्तर वर्तमान लिहिणं. तुम्हांस सांगितल्या प्राँ क(मकाज 
करून व यादीप्रमाणें रुपये वसूल करणं. रा आपाजीपंत पुभेदार 
यांजकडीळ व सदासीव हरी कडील व छोकाकडेस येणं आहेत ते वसूल 
करून सत्वर घेऊन येणें व पोतदारीचा यैवज वसूळ करणें. रा संक- 
राजी कान्हो यांजकडील रुपये आठे नाहींत, तर त्यास ताकीद करून 
रुपये सत्वर पाठवणें, गांवची ळावणी करणं. रा दुलभराम याचा मजकूर 
कसा काय जाळा तो छिहिणें, राजश्री रघुनाथमट पटवर्धन यांजवळ 
रुपये दुलभरामाब पचतीस हजार मागणें. त्याजवर वरात आहे. 
मागोन घेणं. रुपयाचे जरूर फार आहे, तर रुपया यादीप्रां निकड 
करून वसूळ करणें आणि हुंडिया सत्वर पाठवणे, तुम्हीही सत्वरच 
येणें. आमचीही रवानगी स्वामींनीं केळी आहे. त्यास उष्णदेश व श्रीमं- 
तांचे आगमनाचा विचार सत्वरच आहे, असे परस्पर वतमान येथंभूत 
ठीक नाहीं. याजकरिता हैं पत्र तुस्हांस ठिहीठें आहे. तर बाबांस पुसीन 
कधीं येणार व आम्ही कोठें यावें यैसे पुसोन सविस्तर वर्तमान ढिहीणें. 
बहुत काये छिहीणें हे विनंती. आमचे नांवाचे कागद बावांस पाहिजे 
तर छिन देणे. 

पेवस्ता चैत्र आधिक सुध येकादसी बुधवार. 


No. 9 श्रीशाकर 


(9) Vishwanathbhat was trying his best to improve 
Raghuji’s relations with Shahu. The details given in 
this letter are very valuable. Jt seems, out of the 
money recovered as fine for Dalabharam, Vishwanath- 
bhat was to receive Rs. 35000 through Raghunath 
bhat Patwardhan,. Vishwanathbhat was asked by 


१० 


Shahu to go to Raghuji in Berar at this time, 
But Raghuji intended at this time to go to Matara. 
He wanted to know the exact information about the 
departure of Raghuji as he was to avoid to go 85 far as 
Nagpur, the days being very hot. The whole 
letter is in the hand of Vishwanathbhat. 


sar Qc ARNE Fie 


४ रबिठाखर 
No. ।0 श्री चैत्र शुद्ध ५ १६६९ 
माच ४, १७४७ 


चिरंजीव राजश्री बालंभट व विश्वनाथ भट व बापू भट वैद्य 
यांसी. केसो बहिरव वैद्य आसिवौद उपरी. येथील कुशळ ता छ ४ 
रबिळाखर मा पुणें समस्त सुखरूप आसो विशेष, गवाहागर प्रांत 
शामला कडीळ तुळाजी आंगरे यांजकडे जाला आहे. त्यांस नरबणच्या 
वतनाविसीं या समई खटपट केल्यास हस्तगत होय येसें आहे, त्यास 
गवाहागरच्या माहाजन कुळकर्णी यांसी पुतिळ, त्यास त्यांणीं 
सांघीतळें कीं, आम्ही साक्षी जसी म्डणाळ तसी देऊं. जँ पूर्वी बैद्यांचे 
वतन होतं तं आम्हांत सवास ठावके आहे, तरो तुम्हास वेदमूर्ती राजश्री 
नारायेणभट यांसी छिहिणं कीं, तरवणकर माहाजन ब ग्रामस्त व 
ब्राह्मण यांसी पुसोन प्रेत्न करणें. तुमचे विचारं जर हैं वतन हस्तगत, 
खटपट केल्यानें हाये येसं आसळें तरी आम्हांस बोळवाळ तरी निरोप 
घेऊन येऊं. बहुत काये लिहिणं. हे गोध बिसी अनमान करूं नये, हे 
आशिर्वाद, सौ सरस्वती व उमास व लक्ष्मीस आशिर्वाद. मातुश्री 
सकुबाईं वहिनीस सां. नमस्कार, 
(lI0) Keso Babirav Vaidya requested Vaidya 
brothers to try to secure the Vatan of Narawan as the 
territory of Guhagar,in which itis situated, has come un- 


der the rule of Tuloji Angre., Bapubhat is the grandson of 
Shidambhat. Keso Bahirav is the grandson of Tanbhat, 


क एन्य, हिध 


११ 


काका श्र अधिक चेत्र झु, ८,९।१६६९ 
रावेवार माचे ८, १७४७ 


श्रीमंत राजश्री बाळभटबावा व राजश्री विश्वनाथबावा वैद्य 
स्वामीचे सेवेसी. 


विनंती सेवक केसो हरी सावरकर कृतानेक सिरसां नमस्कार. 
विनति उपरी येथील क्षेम ता चैत्र अधिक सुध नवमी रविवार पर्येंत 
स्वार्माचे कृपावळोकनें करून सुखरूप असे विशेष, ये प्रातीचें वतेमान 
तर श्रीमंत बाबासाहेब यांचे नागपुरी मुकाम आहे. आठा दिवसी 
चैत्रवदी प्रतिपदेस स्वार होऊन सातारेयास येणार आहेत, येसा करार 
आहे. वरकड श्रीमंत राजश्री जानोजीबावाबरोबर फोजा देऊन 
बंगालेयास रवाना केळे, तें आपणास विदीत जाह्ालेंच असेल; परंतु 
सूचनार्थं डिहीलें आहे, यानंतर मोजे टेकाडीचें वतमान तर आपण 
च्यारसे रुपये त्यास देविले, त्याम्रों त्यास पावते करून कबज घेतलें. 
साळ गुापेकी बाकी पाटीळ मजकुराकडेस होती, ते बाकी च्यारसे रुपये 
त्याजपासून रामटेककरांनी घेतळे व सालमजकूरचे यैवजी रा 
नाइँकांची वरात सातसे रुपयाची होती, त्याकरितां गावावर बहुत उपद्रव 
केडा. त्याविसीं श्रीमंतापासी विनति केळी. त्यांहीं जबाब दिला जें, ते 
वरात मागीळ आहे, ते रुपये देणें. त्यावरून नाईकाचे चौथे माणसें गावा- 
वर येऊन बहुत दंगा केछा. आण रुपयेयाची निशा करून धेतळी. येकूण 
अकरासे रुपये त्याकडेस मोजे टेकाडीपेकीं वसूळ गेळा. बाकी राहिला 
तो सरकारांत येईल; व का भुगांबचें वर्तमान तर गुाप्रो रुपये वसूल 
होत नाहीं. पाच हजार रुपये पावेतों वसुळ होईल. जाजती वसूळ होत 
नाही, आण हजार पाचसे वशूछ अधिक घेताळियान पुढे इस्तमाळत 
होणार नाहीं. पस्ट स्वामीस ठिढीळें आहे. याजकरितां स्वामींनीं रागास 
न यावं, हे जागा स्वामींची आह. ज्याप्रों स्वाम आज्ञा कारितील, त्याप्रों 
वतेगू( क) करून. परंतु पुढें का मजकूरची इस्तमाळत जाहाळियानें साळ 
मजकुरी वसूल कमी आठा तर पेस्तर साठीं स्वामीची जागा राहोन येईल, 
याविसीं जे आज्ञा करणें ते केळी पाहिजे. आम्ही सेवक. आहों, जे 
गोष्टीने साहेबांची किफाईत होईळ तं करणे. यांजकरितां वारवार विनती 


र? 


लिहितों, पुढें रयेत राहोन आढी, छावणी उतम जाहाली, हैं ही खावं- 
दांची किफायतच आहे. त्यामध्यें जे आज्ञा येईल त्याप्रा वर्तणूक 
करून. वरकड सविस्तर दरबारचें वर्तमान रा नारोपंतांनीं लिहीले आहे, 
त्यावरून सेवेसी विदित होईल. पोतदरीचे काम प्रस्तुत सुरू होण्यामध्ये 
आहे. स्वामीचे पुण्यप्रतापं करून पोतदारी चाढती करीतच आहों. 
वरकड सविस्तर याप्रांतीचे वर्तमान राजश्री विठलपंत मुखवचनें सांगतां 
कळों येईल. बहूत काये लि कृपा निरंतर कीजे, हे विनंती 


ener oer oe "ाणए00/४१११00 Te NS ५०० 


(II) The movements of Raghuji towards Satara 
and of Janoji into Bengal are available in this letter and 
explain the situation as narrated in the Peshwa Daftar. 
Keso Hari Sawarkar, a Vaidya’s clerk, has written all 
this information from Nagpur and explains how the 
reventie of Tekadi and Potadari amal cau be recovered. 


टा हिेबयुख॒िग डे 


( शिक्का वौकोनी दुरेघी) श्री ९ रावळ सबा आर्नेन 
No. 2 आधिक चेत्र शु. १०।१६६९ 
माचे १०,१७९४ 


तदा. मा.अनाम देशमुख व देशपांडे प्री सपे यांस चिमणाजी 
नारायण साचव एहर सन सबाःआबन मया आळफ माज कारारापा 
श्री । मार सुहर हा गांव राजश्री स्वामाना पेराजीच्या मुकाासे 
शंकराजी | याकडून दूर करून हाडी वेदभूर्ती राजश्री बाळंभट बिन 
नारायण | रघुनाथ भट वेध गोत्र गार्ग्य सूत्र आश्वळायेन यास स्वराज्य- 
व मोगलाई दुतफां, देखीळ इनाम तिजाई व बाबती कुलबाब, कुलकानू , 
हालीपटी व पेस्तरपटी, खेरीज हकदार कदीम इनामदार करून 
गांव यांस इनाम करून दिल्हा आथे, ये विशी पत्रं सादर केळी आहेत 
तरी तुम्डी मोजे मजकर वेदमूतींस व यांचे पत्रपीत्रादि वंशपरंपरेने इनाम 
सनदेप्रमाणं चालवणे. दरसाल ताजे सनदचा उजूर न करणें. या पत्राची 
प्रती लेहून घेऊन आसछ पत्र भोगवटीयास मारानेले जवळ परतोन 
देणं. जाणिजे छ ९ बिलावल पा हजूर, ( पत्रावाधिरयं भाति) ( मोर्तत् 
चौकोनी दुरेधी ) सुरूसुदबार 


१रे 


(22) गांड 5 an order of Sachiv to Deshmukh and 
Deshpande of Paragana Supa to execute the terms of 
the [nan Sanad of Karhati granted to Vaidya brothers 
by Shabu Chhatrapati. The Sachive has used the seal 
of Shankaraj! Narayan, ‘There isa similar order to the 
mokadam of Karhati which is not printed. 


nan ह ककककआअश्तकळळाय 


र शो वे. झु, ३ शके १६६९, 
म १ १७४७ 
राजश्री विसाजी रघुनाथ वद्य यांसी आज्ञा केछी अंशीजे 
राजश्री रायाजा भासले व सताजी भोसले हे उभयतां बराड प्रांती 
धामधूम करणार म्हणून हजूर विदित जाहछ, त्याजवरून त्या उभयतांस 
हुजूर यावयाबेसी आशाप सादर केळी आहेत. तरी तुम्ही त्यांस 
सागग तं सागून स्वामीसानध धेऊन येणे, व राजश्री रघोजी भोसले 
सनाताहेमलुभा सातही लावयाविती आज्ञापत्र चादर फेर्छ आहे. तरी 
त्रिवगीस घऊन तुम्त «जर 4 ॥. [वग आल्यावर अ आशा करणं ते 
केळी जाईछ, वरकड ळशी त॑ आओएदा पत्रात जाके आहे 
त्यावरून कळळ, सत्वर त्यात घऊन येण, + त्रिवरघास घेऊन येन. 
बडे काय गडोन, 


+ चश्रन पुढे महाराजांच हातचे अक्षर आहे 
(]3) Tris letter proves Shalws concern in the 
9 dscns of (१०७ Rayayt and Santa. He 
orlers VisIwurthblhat to bimg to his presence all the 
three at Safaia. The last sentence which ends the letter 
is wiitten by Shahu himself, 


20 07 श्री वशाख शुद्ध १०।१६६९ 

में ८, १७४७ 

श्रीमंत राजश्री बाळभटबावा व तथा राजश्री विश्वनाथबावा 
स्वामीचे सेवती, 

आज्ञाधारक संकराजी कानो साष्टांग नमस्कार विनती उपरी, 

येथी वर्तमान ता वेशाख सुध दशमी मु॥ नागपूर जाणोन 

यथास्थित असो बिशेष, स्वामीनीं कृपाद्रिष्टी करून, पत्र राजश्री 


१४ 


विसाजीपंत खासनीस यांच्या जाछुदा बराबरी पाठविले, तें उतम 
समई प्रविष्ट होऊन बहुत संतोष जाहला, येसाच सेवकाचा परामृष 
हरघडी घेत आपलें पाहिजे, विशेष. येथीळ वर्तमान श्रीमंत राजश्री 
बाबासाहेब वैशाख सुध पंचमीस स्वार होऊन वराड प्रांतास गेळे 
तथून सप्तऋसास जाणार, त्यास पातदाराचा व रा दुलभरामाकडाल 
वरातेचा मजकूर तरी रा नाना व आम्ही दोन महिने श्रीमंतापासीं 
संध्याकाळीसकाळीं हटकीत होतो जें, दुलभरामाकडील रुपये मना 
केळे त्याची वाट काय! त्यास श्रीमंत बोढत जे, आज उद्यां बिळे 
लावितों. येसं बाळत, त्यास काम विल्हें लागेना, मग राजश्री नाना 
स्वार होऊन गेले. मग आम्ही पंधरावीस रोज हमेशा दरबारास जात 
असतां, आतां घटलों येसं म्हणत होते. मग पंचमीस स्वार होऊन गेल; ते 
समयीं बराबरी व्याहाड पावेतों समस्त मुछेदी गेले, त्याबराबरी गेला. 
साच्यांस आज्ञा होऊं ढागढी, ते समयीं पुसिले, तेव्हां हाती घरून 
राजश्री बगोजीपंताचे हातांत हात व राजश्री तुळजोपतदादाचे 
हातांत हात घाळून सांगितलें जं, सेकडा येक रुपया प्रमाणें पोतडारीचा 
अमल खामखाय चाळीस लावणें. त्यांस मी अजे केला जे, सनद सेकडा 
रा. २ प्रमाणं आहे. त्यास सनद पाहूं यैसे बोळिलेवरी सनद रा 
केसोपंतापासीं कुड सनदा आहेत, त्यांस भुगाव सुटत नाहीं, सनदाही 
आम्हाशमी देत नाही. तेव्हां आम्ही श्रीमंतापासी बोलिला जे, सनद 
बिराडीं राहिली, मग बोलिके कीं, अमळ चाळीस लागो दे, मग आम्ही 
सातोरयासीं जातां, मग विसोबांची भेट घऊन मागून दान रुपये 
सेकडा येसी सनद पाठवून देऊन. येसं बोळिठे, मग दुळभरामाचे 
रुपयाचं पुसिळ, ते [ब्दी जाब दिळा ज, राजश्री विसांबाची भेट घेऊ 
आणि रुपये तेथेच देऊं. तू [ती पोतदारीचा अमल सेकडा रुपया 
प्रमाणं करणं, येसं वर्तमान जाळे, भुगावचें वर्तमान तरी राजश्री 
केसोपंती खाचर नेविळात रा ५० पनासाचें व बढ्छ रुपये पंच्यासी 
व सामानसुधा दीडसे रा ळावून खाचरांत सोन गावास विडे 
यावयास जात होते; त्यास खाचर उब्टलें, आणि मोडलं, खालें पडलें 
ह[त माडळा. यैसे वर्तमान गावत छाक #डाटारा आले, ते सांगत होते 
शुलारजाचे यकन लेक होता तो दवींनी भृत्य पावळा 


१५ 


पार श्रीमंतांचे सेवेसी 

विनंती उपरी. त्यामुळें झुलाजी बहुत श्रमी आहे. त्याचे समा- 
चारास गेळों. येकादसीस गेळों. स्वामीस विदित व्हावें, याकरितां सेवेसी 
लि आहे. नागपुरची सनद दरबार खचोची फिरली. हिसेबी मजुरा दिली 
नाही. राजेश्री आपाजीपंत सातारा बराबरी गेळे आहेत. चांद्याच्या 
सनदा अगदीं फिरल्या. हिसेबी मजुरा नाहीं दिल्या. मोइनसिंगा- 
कडीलही फिरल्या. जेवढी सनद आपण दसरयात घेतढी, तेबढी सनद 
गेरमजुरा पंडडी आणि फिराफिरो(न) टाकिल्या. मागाहून जाघुदाद्वातीं 
पाठऊन देतों. आम्हांस यंदा कांडी पावळें नाहीं. आपणावरी स्वामींची 
गेरकृपा व चाकरी तो मजवरी पडते, तें सर्वास ठाऊक आहे आणि 
आपणांसही विदित आहे. मी बहतदां लिहीळें जे, आमिढी असामी 
भुगावची नादीं, हमेशा भुगांब पुटत नाहीं. ख्याढ तमासे होत 
असतात. आम्ही तो सुगांव टाकिलें. तें वतेमान नानास विदित आदे 
याप्राती आपर्णाकडीळ ##काबील कोणी नाहीं. या करितां राजश्री नानास 
सुगाव, टेकाडी, मवाड सवे धद्यावरी पाठविळे पाहिजे. तेणेंकरून 
हजार दीड हजार रुपये ज्याजती पेदास्त दोईछ, आणि बंदोबस्त 
अगदी होइछ, स्वामींच्या विचारं होईळ तरी बरें, नाहीतरी स्वामी 
खावंद आदैत. स्वामीनी आपणास जे आज्ञा केडी आहे, त्याप्रमाणे 
करीत अगो. देवगड प्रांत व वराड प्रांत राजश्री तुलजापंताचे 
हवाले केळ आहे, आमच्या आसाम्या तीन आहेत, त्या दोन खर्या 
करून घेतल्या. वाकिली व दप्तरदारी दोन्ही घेतल्या. चांद्याच्या 
असाम्या अगदीं दूर जाल्या. राजश्री नेगीकडील वर्तमान पत्री स्वार्मीनीं 
ठिहीे जे, हुंडनावळ खेरीज नेगीनें देऊं केछी व ब्याज रुपये सातारा 
पोचेतों पावेतो, यैसे लिडिळें. तरी राजश्री नाइकाचे पत्र नाइकास 
दिड, त्यांगी जाब दिला, जी, दुबारा हूंडनावळ कोण देइ ! 
कोठीळ सावकारी ? ष व्याज येथे रुपये जमे करून देतीळ. सातारा 
पावेतो. कोणी देणार नाहीं. त्यांणीं इस्तकबीळ पासून व्याज घरिठँ. 
तुटमुदतीनं दिळं. रुपये त्यापासून ६७२ साहासे बाहातर रा ब्याज 


केळे. त्यापैकी च्यारसे रा पावळे, बाकी रा २७२ दोनसें बाहातर 
राहिठे ते चडन खत शा Tm न्न कटी 


१६ 


नाहीं, त्यास स्त्रामींनीं काथ आज्ञा त केळी पाहजे, बहत काये लिहीणे 
सेवकावरी लोभ असो दिला पाहिजे. हे विज्ञापना. 
राजश्री रामचंद्रपताचे सेवेशी संकराजी कान्हो साष्टांग 


COT aN 


नमस्कार, छि पारोसेज, लोम अस 


Fas = 


च 
| 


७ विनंती, 


१४ बाजार, १३१ कतबरार, ह्यार 


, , ( 24 ) Raghu] Blosle starts for Satara प) his son 
Mudhojt as ९५७ छाए वा "nofner letter. There was a nlove 
on Shahw’s part, ( adopt hm, The letter also contains 
information about the management of mams by Zulaji- 
pant, Keso Har! awarkar, Juljopant and the recovery 
of money from Negi: and the news ofthe death of the 
only son of Zulajpant. 


राज १६६९ 
| सन १७९७ 


तहनामा सरकार राजश्री फत्तांसग भोसले तुरु समान आर्जन 
मया -आलफ 
प्रा वराड येयं आमचे बाट- संस्थान चंद्रपूर यापैक 
णीचा सरंजाम आउ त्यापकी रा मळ तुस्टांकडे राहिछे मुकरार 
रायाजी भांसल याच्या वाटणाचा र्म i (5, 
सरंजाम आढे तो वळा करून १ पा परागंठ १ पा ब्रम्हपुरी 
बाकी महाळामध्य पादपाड आम्दा शपा उमरंड १ पा चांदूर 
घ्यावें बाकी रार्क मळाळ [नमे ९ पा पबनी १ पा प्रतापगड 


No. i5 


तुम्ही घ्यावे, निभ आम्ही घ्यावे, १ 
क्लम ९ ल 
+ + `+ + 3° 


जामाचे घ्या -- + + 
निमे आम्ही घेऊ कळम ९ 


१७ 


राजश्री कानोजी भोसले एकूण दहा माहाळ दजा 
यांचे कारकीर्दीस कदीम संस्थानें करून बाकी संस्थानेदिकांचा तह 
मजम्‌ दफ्तरी वाटण्या आहेत, चाळत आहे त्या प्रमाणें चालवावा, 
बी ता १ प्रांत गढे १ सरकार बाको संस्थानसुधां गढ्या व 
बांदिया १ पा वाडीचेनसें कोट व किले जे संस्थानाखाठे 
१ सा गणोरें १ संस्थान मांड- राहिछे असतीळ ते आम्हांकडेस 
वगण १ संस्थान धामोणी द्यावे. कलम १ 
तुमचा सरंजाम संस्थानें बी 
तपशीळ. 
१ सुभा बंगाटा देखील 
मकसुदाबाद 


nee ee ore > --- ee 


~ 7-० 3 33बन>+ 


(5) This is a treaty between Fattesing Bhosle and 
Raghuji Bhosle in which the territories assigned to 
them are given, 


~ वततका 


[५०.6 ज्ये झु, १११६६९ 
श्री मे २९,१७४७ 


राजश्री बाढमटबावा व राजश्री विश्वनाथ वैद्य गासावी यांसि 

दा अखडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य श्रो पदममोजी जाचक 
दंडवत, विनती उपरी येथीळ कुराल जाणून स्वकीय कुशळ छेखन कर- 
वीत गेळें पाहिजे. विशेष आपण पत्र पाठविळे तें प्रा होऊन लेखनाथ 
सविस्तर कळोन बहुत समाधान जाहाळे, लिहिले कीं, चिरंजीव राजश्री 
आनंदराव यास कोण्हीकडे हेळपट्यास पाठवावयाबा आणाविठे नव्हतें. 
सेळके यांच्या कजियाबद्दळ आणविळें होतं. त्यास कजियाचा निर्गम 
जाहछा व राजश्री रघोजीबाबा भोसले यांसही श्रीमंत महाराज राजश्री 
स्वामार्ना आज्ञा देऊन वस्ने दिल्हीं. हेही जेष्ठ पुध प्रातिपदेस स्वार होणार, 
Rs 


१८ 


येथून स्वार जाहल्यावरी तुम्हांस पत्र जाईछ, तेण प्रां विचार करणें 
क AN क २७ क ~ ~ > ५० 
म्हणोन लिहिळें तें कळळें. यानंतर राजश्री रघुनाथजी भोसले यांचे 
नाल्बंदीचा येवज रुपये दोन हजार आद्याप हातास येत नाहीं हाळीं रा 
A /. ५० ४० &> कार ~ “२ 
बाजी विठल यांणीं लि कीं, एका दोन राजी चिठी द्यावयाचा करार 
~ ~ ७ ~ ० hp 
जाहाला आहे म्हणोन. तरी आपणासारिखे आमचे मुरबी असतां दोन 
हजार रुपये ते काय? आणि येवढे मात्र दरबार व आपणही मातबर. 
मातबर कामें कितेकांची करीत आले व पुढेही याजहुन अधिकोत्तर करणार 
~ = 29 (a ञ्‌ ९3 
यैसा विचार असोन, लघु कार्यांची तरतुद होऊन न ये हे गोष्टी अपूर्व 
आहे व तुमच्याच भरवसेयावरी आम्ही बेफिकीर राहिलो. व आजि उद्या 
येसें म्हणतां, तीन महिने जाहाळे. तरी हाळी आपणास छि आहे तरी 
जेसे कळेल तेथे युक्तीने यैवज हाताखालें घेऊन मारनिठेस मागेस्त 
होत, तें केले पाहिजे व आमचेही नाळबदीचं कापड दोन हजार रुपयांचं 
येणे आहे तरी राजश्री बाबा साहेबांस सांगोन सदरहू कापड करारा 
पां देविलें पाहिजे, आमचा वोढीचा प्रसंग आहे, कापड कोठ ।मेळत 
नाही. येशा प्रसंगीं कापड देविल्यानें टोकास दयायास कार्यास येईल, हें 
जाणोन लिहिले आहे. तरी लिप्रमाण रुपये दोन हजार व आमचे 
~ ~ “२ ~ Nw हर 
कापड पदरीं पडे, ते गोष्टी केळी पाहिजे. विम्तार ल्याहावा येस नाही. 
सवे आपणांस बिदित आहे. बहुत काये लिहिणे. कृपा केली पाडिओ 
हे विनती. 
_ (6) Padni ०] i Jachak writes to Vai dya brothers 
to pay to Raghunathji Bhosle Rs 2000/- the ralubundi 
allowance as early as possible and ६0 al:o to ask 
Raghuji Bhosle to pay the writer his nalabundi an ount 
in the form tf cloth. In this letter it is stated that 
Raghuji was allowed permission by Shahn to go to 
Nagpur. He means to start on 29th of May. It should 
be determined how the Jachak family was related to 


Shelke family 


१९ 


०. 7 | जेष्ठ शक १६६९ 
श्रीरामचंद्र जून सन १७४७ 


सकलगणपरिपण राजमान्य राजश्री बाळेभमट व राजश्री विस्व- 
नाथ भट वेद्य स्वामी गोसावी यांसि 


पोष्य भगवतराऊ रामचंद्र कृतानेक नमस्कार विनती 
उपरी, यथीळ कुशल जाणून स्वकीये लेखन करीत गेळें 
पाहिजे. विशेष राजश्री सिबाजीपेत यात्री पत्र पाठाविळे तें 
पावलें. लिहि७ वतेमान भावार्थ कळो आला, येसीयासी थोरले माहा- 
राज हिदुपदपादशा समथ, राजेलोक आहेत. आम्ही बाम्हणळोक च्यार- 
पाच पिड्या या राज्यांत वडीळवडिळां तो माहाराजांचे पाय, हें वतन 
जोडल, याजस्तव वारंवार अज विनंती ठिहात आलों. दोनच्यार वेळा 
भेटीस सनिघ गेलां; परतु महाराजांनी कृपा करून आमची दाद केळी 
नाहीं, अथवा अज विनंती चाळविळी नाहीं. वरकड सरकारकून आहेत 
ते श्रीमंत ळक्ष्मीवत आहेत. त्यांस आम्हांलोकांचे आगत्य नाहीं 
माहाराजांस करुणा येईल तरीच आम्हांस अन्नवख देऊन सांभाळ 
करितील. तुम्ही आमचे दरबारीं मध्यरत आसोन कांही काथभाग करून 
दिल्हा नाहीं, यदा ळोकापवादास्तव थोरले माहाराज यांणीं व दिवा- 
णांनीं कोलापूरचे माहाराज यासे उपदेश केला, यामुळं आमच्या 
घरास येऊन श्री देवाच्या उत्छाहांत बोठीचाळी करून शफत 
देऊन, #मेहमानी घेऊन आदरे समागमे कोलापुरास घेऊन गेले, दीड 
माहना धा. या संनिध राहिला. दरबारचा रंगरूप वास, यंश, कोर्त 
विचार पाहिला. खासा धणीयांसी व साभाग्यवती बाइंसाहेबांस घोडे 
दोन व वस्रेभूपणे दिळी, व.जंदार जाहाळों. अजोविनंती करणें ती केळी, 
वाडिळाजित सरंजाम, बाबती व खेडीं, वतनी द्यावी आणि वांडेळा- 
प्रमाणें दया करून सवा घ्यावी येसी विनती केळी. राजश्री गंगाधर 
पंडित विशाळगडाहून घणीयांनीं बोलाऊन आणिले होतें. आठपनर 
दिवस राहिले, उभयता सरकारकून मेळऊन धणीयांनी आज्ञा केळीजे 
कागल घ्याव. चिकोडी घ्यावी. **काटक मोडावं, घोरपडे माडावं 


५. प नभमभरलल 


# पाहुणचार, आदरातिथ्य, %१ गळेकापू , बेरड 


२० 


मनसचे करावे, येसा हकूम जाहाला. आम्ही उतर दिळें जे, वडील 
वाडिळांपासून येख्तीयार देऊन दया करून चाळाविळें, त्याप्रमाणें साहेबीं 
सेवा घेतालिया काळानरूप सेवा घडेल. त्यास हजीर आहों, त्यास 
सो. बाईसाहेबांस ती गोष्ट मानली नाहीं, बोळीप्रमाणें पारेणाम नाहीं. 
मग राजश्री आपा प्रतिनिधी यांस शरीरीं बरे वाटत नाहीं, यामुळें 
राजश्री गंगाधरपंत निरोप धेऊन विदाळगडास गेले. आम्ही 
दरबारीं मागें राहिलोंच होतों. आम्हांकडीळ बोळीचालीचा प्रसँग, 
सरंजाम खेडी देत नाही, ये! जाहाले. मग निरोप घेऊम आम्ही 
घरास आलों, आवघे राज्य, कोट, किले व ठाणीं राजश्री अर्जाजी 
यादव यांचे स्वाधीन आहेत. राज्यभार यादवावर आहे, ते कारितीळ 
तं होईल. आम्ही ब्राम्हण लोकीं काय करावें ? घाणियांसी स्वाथापुढें 
परमार्थं आठवत नाही. येराकीर्तीचं आगत्य नाहीं, राज्यांतील कदीम 
पाया मोडिळा. राजधमे मोडले. स्वधमे बुडाले. आम्हा छोकांचा 
कंटाळा सौ बाइईसाहेबासं आळा आहे. द्वेष करून इतराजी धरिली 
आहे. राजश्री आजीजी यादव *इतबारी, विश्वासू जाहाले आहेत, 
खासा महाराजांचे कांही सत्तास्वामित्व चाळत नाही. येसी बेदाद 
जाहाली आहे. राजश्री गंगाधरपंती सातारियासी बोळीचाळी करून 
राजश्री श्रीपतराऊ यांचे विद्यमाने मनसबा केछा. सिरोळचें ठाणं 
मागोन घेतळं. राजपत्रें व हजरे आठे. सेवटी फजित पावोन माघारे 
गेले. लोकोत्तर अपकीर्ति जाहाली. तैसी गत आमची होईल. येमा 
विचार पाहोन आपळी इजत राखोन काळ घालवीत आहां. सविस्तर 
थोरले माहाराजांस येकांतीं विदित करणें. राजश्री अपा प्रतिनिधी 
यांगीं कैडासवास केठा. राजश्री श्रीपतराऊ प्रतिनिधी वारणे पर्यत 
येऊन माघार गेठे. क्रियाकर्म जाहालियावरी राजश्री गंगाधरपंत 
सातारियासी राजश्री राऊ प्रतिनिधी याकडेस येणार आहेत. तेथ 
बोळीचाळी होऊन काय मनसबा होईळ तो पुढे कळेळ. कोंलापुराहून धणि- 
यांचीं पत्रं घेऊन रखोजी जाधव, थोरले महाराज यांकडे गेले आहेत. 
यांचा भावार्थे तुम्हांस कळलाच असेल. आलीकडेस कागलकर घा 
यांणी +आंगेज़णी करून यादवांचे ठाणें मोजे रुई येथ होतें, तं घेतळे- 


eo “- >>>: अक ल्ल त कजव TE BE >> eS 


क प्रामाणिक + उठ'वणा, पराक्रम 


द्‌ १ 


कोलापूर हवेलीतफचीं गुरें नेढी, येसा रयतेवर कहर जाला आहे. 
कागलकर घाटगे वतनदार. यांचीं खर्डी ठाणी देत नाहीं, यामुळें 
अपाय होत आहे, किरकोळ वतनदार यांचे उछेद जाळे. बतनें दिवाणांत 
ठेविळीं. सागितळें येकत नाहीं. दरबारीं अजै चाळत नाहीं आम्हांजवळ 
राजहींस किढा सौ बाईसाहेब मागत आहेत. रांडा पोरें ठेवावयासी 
कोठें जागा नाही, भूदरगड, समानयड, वलभगड, तोरगल आदि- 
करून सिंदे यांचे स्वाधीन आहेत स्वराज्य यादवांचे स्वाधीन आहे. 

०७ को ७ ४०, पूवे 
आमचा »% > > + करतीळ तें होईल. कृपा करणं हे विनंतीपूवे 
विदित करून उतर पो. आज्ञा होईल त्या प्रां राहाटी केळी जाईल. 
आम्ही ब्राम्हण ढोक अनाथ जालों. पोटास नाहीं. हुजूल. 

+ पुढील अक्षर भगवतरावाचे आहे. 

{l7) Bhagwantrao Amatya writes to Vaidya 
brothers that Sambhaji Raje of Kolhapur attended the 
Ramnavami festival at Bawada and took him to Kolha- 
pur. But he was not given his vatan. 8. Jijabai, the 
queen, asked Oangadharrao Vishalgadkar to capture 
Kagal and to defeat Ghorpade. In the meanwhile Try- 
ambakrao alias Appa Pratinidhi died. Kagalkar Ghatge 
took the village of Rui of Arjoji Yadav and greatly 
troubled Kolhapur subjects. He was predominant at 
the Kolhapur Darbar. 9. Jijabaj was demanding from 


Amatya tle Rajahansa 077. (राजइस किल्ला) (see inP. 
D. 26 Arjoj!’s letters. ) 


No. I8 श्री+रामचद्र जेष्ठ १६६९ 

जून १७४७ 

सकळगुणपारेपूणे राजमान्य राजश्री बाळभट व राजश्री 
विस्वनाथ भट वेद्य स्वामी गोसावी यासी. 

पोष्य भगवतराऊ रामचंद्र कृतानेक नमस्कार विनती. उपरी 

येथीळ कुशळ जाणोन स्वकीय कुशल लिहीत गेळें पाहिजे विशेष, आढी- 

कडे तुमचें पत्र येऊन वर्तमान कळत नाहीं. यैसे नसावें. निरंतर पत्र 

पाठवीत असिलें पाहिजे. चिरंजीव रा सोनोपंत व रा संभाजी पड- 

बळ तुम्हांकडे व राजश्री बाबूनाईक श्रीमंत रा रघोजी भोसले याक- 


२२ 


डेस पाठवीळे होते, नालबंदीच्या, ५ २८ % दरबारीं तुम्ही >€ 

१८ > आगत्य कोणास नाहीं. कजदार जाहालों. सवेम्वी आ. % केला 
+ दुख कोणास सांगावे ! अन्नवख्ांस माइहाग जालों. तुमचे वडिली 
इनाम शफत दिली, व तुम्ही दिली, त्याचा विसर पडला, या राज्यांत 
आंघार पडला बाईसाहेब व यादव करितील तें होईल. आवघे भिकेस 
लाविले, रा रखोजी जाधव सातारा माहाराजाकंडे पा आहेत 
तेथून आज्ञा आलिया खासा राजे भेटीस जाणार, आजम निजाम 
किढीजखान यांजकडे पत्रे वखें देऊन दतप्रभू व गनाजी लिथ पा 
आहेत. खळ राजकारण होत आहे, अवघा कारभार कपटी आहे. माहा- 
राजांस श्रत येकांती करणे, आमचा धावा करवणं. माहाराज थोरले 
भोळे आहेत. दयेने कल्याण करावें, हे आमचें मनोगत आह. विश्वास- 
घात त्याचा मनांत नाही. या राज्यांत अपायाची गणना धरीत नाही 
यैसे आहे. हें पत्र वाचून फाडणे हे विनंती इजुळ 


+ पुढाल मजकूर भगवतराबाच्या हातचा, 


(I8) Bhagawantrao Amatya writes to Vaidya 
brothers the activities of Sambhaji of Kolhapur, 5. 
Jijabai and Arjoji Yadav. They are securing the cooperar 
tion of Naizam and Raghbuji Bhosle. Sonopant appears 


to be the nearest relative of Bhagwantrao. ( See letters 
in P. D. vol. 26) 


rere ree पट 


No. 79 श्रीः २१ जाखर 
जेष्ठ वा ८।१६६९ 
पेशव्यांचा शिक्का व मेतबपिपळपानी जून १९, १७४७ 
| 0000 2 दस्तक सरकार राजश्री पंतप्रधान 
€ ता कमाविसदारान व ठाणेदारान व 
राना शाहू चोकीदारान व नदीउतारेयान व बाजे- 
नरपती इषनी लोकान, जकातीमहाळानिहाय खु 
घान बाळानी समान आर्जेन मया अलफ. राजश्री 


यानीराब 4 / स्वामींनीं राजश्री विश्वेनाथभट वैद्य 
घान नर यांस राजश्री रघोजी भोसले सेना- 


~ साहेबसुभा यांजकडे रवाना केळे 


२३ 


' असेत. या समागमें हती १ व घोडी व पालखी व अपडतलळें 
वगेरे+ भारबारदारी आहे, त्यांस मागी कोणी मुजाहिम न हीणें. »बादरका 
देऊन आपढाढे हदेनें पोहचावणें, हरयेक जागा नदी नांव *टोकरीयावर 
उतरून पार करणं, जाणिजे छ २१ जमादिलारवर पा हुजूर, (लेखनसिमा) 


% बाडबिछायत + लवाजम्यासह > संरक्षणासाठी शिपाई # पलीकडे, .. 

(I9) Elephants were 5९६१६ to bring Raghuji 
and Mudhoji in procession to Satara for which this 
permit was granted by Peshwa to Vishwanathbhat 
Vaidya. 


श्रीरामोजयति २७ जा खर 
No, 20 जेष्ठ वध १४।१६६९ 
जून २५, १७४७ ` 
श्रीमंत राजश्री रघुजीबावा भोसले गोसावी यांसी, 

भा खंडोजी गोगवले हवाळदार माहाळमांडारग्रह रामराम विनति उपरी. 
बा यैवज प्रांत मकसुदाबाद्‌ वगेरे साळिन। तीन ढक्ष. पैकी देणे अनुष्ठान 
आचरे नि राजश्री बालंभट वेद्य रुपये ३६०० छतीससे देऊन 
पावाठियाचें कबज घेतलें पाहिज. तेणेंप्रों मजरा असे. छ २७ माहे 
जमादिळाखर छा समान आर्जन मया अलफ हे बिनाति (ळेखनसिमा ). 
(20) Khandoji Gogawale an officer of the Maha- 
raja’s Khajgi ( private) treasury, asks Raghoji Bhosle 
to pay Rs. 3600 to Balambhat Vaidya who was asked 
to erform Anusthanat Achre in Konkan, out of the 


3 lacs due from him as a yearly payment for the 
Murshidabad province etc. 


छ. १० रजब 
No. 2 श्री आषाढ शु. १३।१६६९ 
जुळे ८, १७४७ 
राजश्री विस्वनाथबावा वेद्य गोसावी यासी. 
दा अखंडित लक्ष्मी आळंकृत राजमान्य रों शाबाजी भोतले 


२४ 


दि पागा राजश्री सेनासाहेबसभा दंडवत. विनंती उपरी. येथील 
कुशळ ता छ ९० माहे रजब परियंत मरा नागपूर जाणून स्वकोयं 
स्वानंद लिहीत असिले पाहिजे, विशेष कृपा करून पत्र पाठावेठे तं उत्तम 
समई पाऊन, लिहिला आर्थ विदित जाहाळा. नरखेडच्या रुपयाचा 
मजकूर ठिदिळा, तेथीळ वतेमान कीं, ये प्रांतांस आलजपूरचे छुब्याची 
फौज आली ते समई त्या येवनांती नरखेडचे ठाणें घेतलें. जमीदार 
दुलेलभोर स्थळ भ्रष्ट केला, तो आद्याप बाहीर बाहीर फिरत आहे. ज्याचे 
नांवें कारभार करून चक्रोती केळी, त्याचें स्थळ उछेद जालें, याजमुळें 
आम्ही तुमचे रुचरू गोसावीयाचं कजे काहादून तीन हजार रुपये 
रा बनाजीपंत बक्षीस दिघले होते, ते उगवणी जाहाली नाहीं. 
गोसावी प्रत्यक्ष आहेत, त्याजवर ते स्थळीं बहादुरजी भोर आळा 
आहे. ठाणें तो मोगलाचें आहे. त्याप्त आम्ही येते वेळेस त्यांची 
भेटी घेतली. त्यानीं करार केला कीं, ळावणी जालियावर हंगामी 
रगत करून देऊं, याजकरितां तुम्ही आपळे कमविसदारास येक पत्र 
लेखन करणें कीं, फुरसतीणं इलाज कायं उगऊन घेणं. रोज तगादा 
करितां, ती तें न करितां तुम्ही लिहिल्यावर फिकीर करावी यैसै नाहीं 
पूवस्मरण आम्हांस दृढतर आहे; परंतु य॑सा प्रसंग त्याचा जाहाला 
म्हणून दिवसगत लागळी आहे. +सेवेसी विदित जाळें पाहजे. बहत 
काय एठिहिणं, हे विनं 


eS ~~~ ~ ~ oe 


+ यथून पुढं लखकाच अक्षर आइ 


(2l) Shabaji Bhosale, an officer of Raghuji, 
managing paga of horses, writes to Vishwanathbhat 
Vaidya, that Dalel Bhor, Jagadeorao. the Jamindar of 
Narkhed, was ousted by the Mohamedan army of the 
Subhedar of Ellichpur and he did not return yet. 
Bahadurji Bhor is in management of his property. He 
promised Shabajt to pay the amount in the reaping 
season. 


२५ 


No, 22 श्री आपाढ शुध ९२११६६९ 
जुळे ८, १७४७ 


A ~ है 
राजाश्रयाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथबाबा वेद्य 
स्वामीचे सेवेसी, 


सेवक तुलजोराम सां नमस्कार विनंती, उपरी येथील ता 
आपाढ सुध १२ मा नागपूर जाणून स्वकीये कुशळ लेखन करीत 
असिं पाहिजे. विशेष बहुत दिवस स्वामीकडीळ पत्र येऊन वर्तमान 
कलों येत नव्हतें. ते त्यास हाली राजश्री चितोपतासमागमें कृपा करून 
पत्र पाठविळं, त्याजवरून व मारनिळेचें मुखोतरावरून सकळ अथे 
कळोन बहुत समाधान जाहाळे, तेथें आपळे रुपयाचा व पोदारीचा 
वगेरे कितेक अर्थ लिहिला, यैसीयासी गतवर्षी बोढीचा प्रसंग जाहाला. 
तो स्वामीस विदितच आहे. येद॑निमित्य यैवज राहिला, यंदा रा 
संकराजी कानोचे मातीने गतवर्पीचे रुपयांच्या वराता करून दिल्या 
आहेत. वघुळाचा हंगाम समीपच आळा आहे. त्यास ते रो सत्वरच 
वसूळ होऊन सेवेसी पोचतील. यंदा श्रीमंत राजश्री बावासाहेबीं 
राजश्री साबाजीबावापासी ठेऊन येथीळ कामकाज गळा घाळन कितेक 
लोकाच हवाळेटवाळ करून बोढीमध्ये घातले; आणि आपण कूच करून 
गेठे, येसी यासी श्रीमंतांच्या आपल्या भेटी होतीळ परस्परे सकळ 
अथे कळो येईल. तदनंतर जें साहित्य करून अभिमान धराल तो 
थोडका आहे. स्वंस्वं स्वामीचा भरवसा पूर्ण चितांत धरून निच्चित 
असो, द्वेतता न धरावी, यानंतर पोदारीच्या गुदस्ता व साढमजकूर 
येझ्या दुसाळा ताकिदा पाठविल्या पाहिजेत. त्याप्रमाणें कार्थभाग 
होऊन येईल. दरबारचे कामकाजाविसीं स्वामीचे भरवासयावरी 
निच्चित असो. वरकड तपसीळ वर्तमान राजश्री केसोपतांनी लिहिलें 
आहे, त्याजवरून कळों येईल, विशेष काय छिहिणें लोम असो दीजे. 
हे विनति. 


(22) Raghujr’s movements and doings are herein 
stated to Vishwanathbhat by Tuljoram from Nagpur. 


कशा सा मा 


२६ 


No. 23 श्री+बालकृष्ण छ २० साबान 
मोतेब वाटोळा श्रावण वद्य ७।१६६९ 
दुरेघी आगष्ट १६६, १७४७ 


श्रीमत्‌ सोभाग्यादिसंपन्न मातुश्री बाईसाहेब यांणीं राजश्री 
विश्वानाथभट वेद्य यांसी आज्ञा केळी येसीजे, तुम्हांस हजरुन राजश्री 
रघूजी भोसले सेनासाहेबसभा यांजकडे रवाना केलें, तेव्हां राजश्री 
सलतानजी देदामख पा मान याचे बिसी जे आज्ञा करणें (ती) करून 
फकारजी बराबरी दिल्हा, आणि काम बिल्हें लावणें, म्हणून सांगितलं 
असोन त्याजकडील गुंता मारानिलेचा अध्यापी विल्हें लावीत नाहीं 
म्हणून हुजूर विदित जाहाले, त्यावरून त्याला आलाहिदा आज्ञापत्र 
सादर करून हैं पत्र तुम्हांस सादर केळं असे, तरी पराजी त्याला पत्र 
सादर केलें आहे त्याप्रमाणें देशमुखाचे गुंते विरहे लाऊन देवणें. वारंवार 
त्याचा बोभाट राजश्री स्वामीकडे जातो आणि राजश्री 
स्वामी साहेबांस आज्ञा करितात. आणि ते साहेबाचे आज्ञेप्रमाणं विहे 
करीत नाहीं. येणें करून राजश्री स्वामीस विपाद येईल. या 
गोष्टी त्याळा बरं रीतीनें मायावादाच्या सांगोन त्याजकडीळ जे मुदे 
असतीळ ते फेसळ करून देवणें. फिरोन याचा बोभाट आलिया कार्याचे 
नाहीं ये विषई राजश्री स्वामींनीं तुम्हांसही रुबरू सांगितळं होतं, 
तेणप्रमाणे त्याचा गुता बिल्हें करून देवणं, जाणिजे, + छ २० शाबान 
बहूत काये लिहिणे, ( मोतेब-लेखनावाधे ) 


+ पुढाल मजकूर राणा सकवाराइच हातचा असाता, पाच्या माग 
“सही? अता शब्द [टहिलेला आहे. असाच तिच्या इतर पत्रावर आहे 

(23) The queen, $. Sakwarabai, orders Vishwa- 
nathbhat Vaidya to recover money from Sultanj! 
Deshmukh told by Maharaja at the time of his depar- 
ture toa Ngpur. The lest line of the letter seems to be 
written by 5, Sakwarbai and also the word सही! on the 
back of the letter. 


२७ 


No. 24 जी 
शिक्का व मोर्तब वाटोळा 


दूरेधी फारसी 


श्री छ. २ रमजान 
भद्र, झुध ४॥१६६९, 
आगस्ट २८, १७४७ 
राखा धनिको नाम विस्वनाथ बेद यांसि उधारनिकोनाम शा 
जे बुप्हानशाहेजी राजे पाराती देवगड सा १८०३ वो करने 
यंसाजे राखा लिहून दिघळ येधाजे, आपन तुमचे कजे मागितळे मुदळ 
रुपये नाने पाच हजा! ५०००० हे सा येका मदनयात रुपय आपन 
देऊन. हा रोखा आपळी सही धर्मा बशूजी' नेगी ता स्वयानक. 

ता छ २ सुध भाद्रपद ( मातेत्र ) 

(24) Thisisa conveyance deed passed by Bur- 


han Shaha Raje of Deogad in favour of Vishwanathbhat 
for a debt of Rs. 5000 to be returned In a month 


No. 25 श्री छ. ७ रमजान 
भाद्र, शुध ९१६६९ 
सपटंबर २,१७४७ 
श्रीमंत सीभाग्यादेसंपन्न बाईसाहेब यांणी राजश्री बिश्वनाथ 
भट वेद्य यांसी आज्ञा कडी असिजे. राजश्री आबाजी सखेव याचे 
माम! राजश्री कुऽ्णाजी भास्कर यांजळा मशारनुळेनीं मधस्त होऊन 
सरकारातून कजे घेऊन रुपये मामल्याबद्दछ दिल्हे 'आहेत. ते अद्याप न 
उगवतां कृष्णाजी भास्कर यांसी देवआज्ञा जाहाली. त्यांचें घर 
नागपुरी आहे. त्यांची वख भाव घरची आणावयास इजुरून राघो 
अनंत व रामचद्र कालो त्यांचे भाऊ, व सरकारचे हुजरे पाठविले 
आहेत. कजाविसी व वख्मावेविसीं राजश्री रघोजी भोसले सेनासाहेब- 
सुभा यासी पत्र सादर आहे. तरी तुम्ही प्रसंगी आपले आहां. तरी 
यांस विचारे करून सांगोन कजीच। अरज खताप्रमाणं निकाल करून 
पाठबर्गे, त्याची घरची वल्माव सुतळीचा तोडा * जराबाजरा पाठावेळे 
आहेत. यांचे स्वाधीन करणें, सरकारचा अतज सेनासाहेबसुभा यांज- 
कडून उगवे त॑ करणं, जाणिजे. छ ७ माहे रमजान बइत काये लिहिणें 

सही. रुज, सुरूसुदबार 
# किरकीळ वस्तु, + पुढील मजकर राणीचे हातचा 


२८ 


(25) Thequeen $. Sakawarbai asks Vishwanath- 
bhat that Krishnaji Bhaskar, the maternal uncle of 
Abaji Sakhadeo had taken loan from her but he 
died. Hence his property, a house at Nagpur and 
other sundry articles will have to be attached and sold 
for the recovery of the money with the help of Raghuji. 
The money was advanced, as Abaji Sakhadeo had 
recommended to help him. 


No. 26 श्रीसांबसिव भाद्रपद १६६९ 


सपटंबर १७४७ 


विनंती उपरी चिटी पा ते पावळी. काळचें वर्तमान कळावें हा 
आशये, येसी यास काल रात्रौ श्रीमंत राजश्री मुधोजीबावास घेऊन 
दरतारास गेलां होतों. कितेक प्रकार बोळण्याचे बोछोन सेवटीं पक्षाकरितां 
देऊरात जाणे आगत्य लागते, निरोप आज, हाच आग्रह असतां 
मुर्यांनी उभयतांनी बहताप्रकारं समाधान केळे, निरोप देत नाहीं 
दो रोजांत तुम्हांस परिछिन्न सांगतां, शंशये नाहीं. ये म्हणोन वाटेस 
लाविले, कळावे. यवजाचा मार आपणासी बालिळें, आगि आपण बोलिला 
याप्रमाणे रा आपास विदित केला, आज सारे दिवस वाट पाहिली, 
परंतु रामचंद्रपंत आठे नाहींत. जर परिछिन्न कर्तव्य आहे, तरी प्रसंग 
रक्षावा. आजचे उद्यावर न टाकावे, स्हणजे सबै प्रकार उभयपक्ष उप- 
योगी आहेत. येथ तुम्हासिवाय कांहीं नाहीं, उतर पा. हे विनंती, कते 
(ब्य) नसिढे अथवा शैशये आसिळे तर परिछिन्न जाणवावें चिता नाहीं, 
हे विनंती 


(26) This letter confirms the Bakhar’s mention of 
Shahu’s desire to adopt as his heir Mudhoji Bhosle, son 
of Raghuji, born of his wife, who was a cousin 
sister of Shabu’s Rani Sagunabai. Mudhojt, is here 
mentioned as having been brought. of Satara for ins- 
pection in the Bhadrapad month of ]747, when in 


२९ 


the preceding Magh Raghuji is known to have visited 
Satara. Mudhoji wanted to go to Deur (near Wathar ) 
for the anniversary but was detained for two days more 
by the King and his queen, when they promised to 
give their final decision. Raghujt who then possibly 
was at Deur and was trying for monetary help from 
the Vaidyas to whom the letter seems to have been 
addressed by ore of Raghujrs agents. Appa must 
be Vithoji Naik Wakde and Ramchandrapantis pro: 
bably Baburao Malhar Barwe. Both were bankers of 
Satara, cooperating with the Vaidyas. 


क smears aga तिल सिक 


No. 27 अश्वीन १६६९ 
सपटबर १७१७ 
( पत्राचा वरील भाग नाही ) 

राजश्री फत्तेसिंग भोसले येथंच आहेत, विचार मनसबा कांहीं 
नाहीं. राजश्री बाबूजी नाईक यांचा व राजश्री मुरारजी घोरपडे 
याचा हपामर्ष जाहाळा, त्यामुळें बाबूजी नरगुर्घी येथ राहिले. त्यास 
सावनूरकर मोगल व मुरारजी पाचसा हजार फोजेनिसी बाहेर > > 
दोन कोसावर येऊन राहिले, त्यास आठा पंधरा दिवसा त्यांची यांची 
झिडबीड होतच होती. त्यांस महाराज राजश्री स्वामी 
कोलापूरवासी येथे राहिले की, बाबूजीना आमचे मुळुकांत उपद्रव 
करितों, त्यांस महाराजांही आपणापार्सी आणावे आणि आपले पायावर 
हात ठेऊन > कडे पाठवावे. १०%. बाहीर निघोन येतील त्याचे 
वाटेस न जाण व तुम्डी उठोन आपल्या सुळुकांत जावे, व याकडील 
सरदार त्यांणीं घरिळे आहेत ते समागमें घेऊन यावें, म्हणोन उभयतां- 
कडून दोघेजण गेळे, त्यांस बाबूजीना याणी >><< माहरा जांस सांगितलें 
की, आपण नरयुदाहून येक मजळ निघोन आलां, पुढें मजळदरमजळ येतों. 
त्यावर राजश्री कोलापुरवासी स्वामी यांहीं येके दिवसीं उपोषण केळे 
व यांदीदी केळं. साईकाळी त्याणीं सांगोन पाठाबेळं कीं, बाबूना 
याणे आमच्या मुळुकांत खेडाणियाकरून खतें घेऊन ( अपूणे ) 


३० 


(27) The trouble that Babuji Naik was creating 
inthe Karnatak, is well explained im this letter, referring 
to Murarrao Ghorpade, Sambhaji of Kolhapur and 
others. ( See letters on page 330 in P. D. Vol. 26. ) 


No.28 श्री ५ शेवाळ 


आश्विन शध ७, १६६९ 
सपटबर २९, १७४७ 
श्रीयासह चिरंजीव विजईभव राजश्री साबाजी भोसले यांसी 
प्रति रघोजी भोसले सेनासाहेबसुभा आसिवीद. उपरी मामले 
रामटेक प्रां देवगड येथील फडनिविसी राजश्री विसाजी रघुनाथ 
वकील यांजकडे साळगुइस्तां सांगितली आहे, त्याप्रमाणं साळमजङुरीं 
करार असे. तरी यांचेतफॅनं राजश्री राघो बलाळ यांसी पाठावछ 
असत, तरी यांचे हातें मामले मजकूरचे फडानिविसीचें कामकाज घेत 
जाणें, यांसी वेत [न] पेशजीचे सनदे + बमोजीब पावतें करणें. जाणिजे, 
छ ५ माहे शोवाल सा समान आर्बेन मया आळफ, #हे आसिवोद, 
( मातबसुद ) मोर्तब अष्टकोनी दुरघी. 
` #£ पुढील मजकर रघूजीचे हातचा, + प्रमाणे 
(28) Raghuji writes to Sabaji that as Vishwanath- 
bhat Vaidya is to recover the revenue of Rameatek for 
the current year like the last one, his agent Ragho 


Balal Bhogale should be allowed to do the same and 
remuneration should be paid to him as before. 


No.29 श्री छ ९७ सवाल 
आक्टोबर ९१।१७४७ 
आश्विन वद्य ४७, १६६९, 
a ० ~ €< च ~ 
राजश्री बाळंभट तथा राजश्री विस्वनाथभट वेद्य गोसावी 
यासि 


२९ 


दा सकलगुणा अळंकारण अखंडित लक्ष्मी अछकृत राजमान्य 

स्नों बुबाजी नाईक कदम नामजाद प्रांत किले गोपाळदुगे राम राम. 
विनती उपरी येथीळ कुशळ जाणून स्वकीयें लेखन केले पाहिजे. विशेष 
आपणाकडून बहुत दिवस पत्र येऊन कुशळ वृत कळत नादी, तरी 
सर्वदा पत्र पाठवित असिले पाहिज. सांप्रत दरबारचे वृत्त कळत नाहीं, 
यास्तव तानजी नलवडे आपणाकडे कागद देऊन पाठविला असे, 
साकल्य वृत्त तत्वता लेहून पाठविलें पाहिजे. बहुत काये लिहिण, ढोभ 
असो दीजे. रा १७ सौवाळ हे विनाति. आपणाकडीळ कागदपत्र 
हजूर जावयाचा असिळा तर पाठऊन द्यावा, हुजूर रवाना करून. 
कलल पाहिज हे विनंति. 

(29) Bubaji Naik Kadam, an officer in charge of 
the fort of Gopalgad sends Tanaji Nalawade to Vaidya 
brothers to know the news of Shahu’s Darbar and 


assures to send to Angre the letters, addressed to him 
by them. 


No. 30 श्री १५ जिलकाद 
हा का. व, २१६६९ 
शिक्का ब मोतंत्र अष्टकोनी दुरेघी नोव्हेंबर ८,१७४७ 


राजेश्री विश्वनाथ भट वेद्य गोसावी यासी. 
दा अखंडितलक्ष्मी आळंकृत राजमान्य श्रा रघोजी भोसले सेनासाहेम- 
सुभा दण्डवत. विनाते उपरी येथीळ कुशळ जाणून स्वकीये कुशळ लेखन 
करीत असिले पाहिजे. विशेष चाकरीचे रवाराविसी हुजुरचे चोपदार राजश्री 
जिउराव मोहिते यांचे घरी येऊन बेसळे आहेत, म्हणोन कळां आलें. 


३२ 


हक ली तरी स्वारांचा विचार सत्वरच होऊन 


E येई, असें असतां चोपदार कशास 
ज पदामोजश्रम बसवावे ? येकादो रोजीं स्वार येऊन 
रायित वेतसा बि पोहोचतील. तरी तुम्ही राजश्री 
बास्मजस्य सुद्र स्वामीस विनाते करून मारनिलेकडे 
चं चोपदार बैसले आहेत, त्यांस उठऊन 
FP नेणें, मारनिठेस उपद्रव न येई तो अथे 
क करणे, अनमान न करितां चोपदार 


उ ~ छ तिता हि हत कु 
उठवण, रा छ १५ जिळकाद बहुत काये छिहिणें हे विनाति. (मोतबसुद) 


RS 


(30) Raghuj! Bhosale asks Vishwanathbhat to 
induce Shahu Chhatrapati to withdraw the Chopdars 
from Jivarao Mohite’s house The soldiers will in aday 
or to be sent, Chopdar is a servant walking in front of 
the king & a Swarisa mounted soldier. 


झि उ श्री ८ जिए्हेज 
साबाजीचा शिक्का मार्ग, शुद्ध १०।१६६९, 
म अ पेळू "३ ०, & 

व मोतेब अष्टपछ तिरेघी नवंबर ३०, १७४७ 


राजश्री नारो अनंत कमाविसदार दिमत रा विश्वेनाथ बैद 
॥श्री॥ कयात भुगोऊ गोसावी यासी. 
रघुवीर चर दा अखंडित लक्षुमी आठंकृत्य राजमान्ये सनां साबाजी 
णी तत्पर सा भोसले दंडवत सुरुसमान आर्बेन मया आळफ, मोजे 
बाजी भोसळे. मजकूरचे पटीबा रसद व पाटीळ यैसं घेऊन हजूर 
निरंतर येन, या कामास मावड़े आसामी, १ हरिबाजी नाईक 
जमातदार तोती किले भागदूर यांसि, शिवाय खुराख रा ३ तीन देणं, 
जानीजे, ता छ ८ माहे जिल्हेज बहुत काये लिहिणं, ( मोतब्रखुद ) 
बार रुजू दफतर सेनासाहेब. 


२२ 


(3) Sabaji Bhosle asks, Naropant Gadre, agent 
of Vaidyas, of Bhugaon to come early with Rasad and 
Patil of the place. In P.D. Vol 20, a photo of Sabaji’s 
hanlwriting & seals is given 


१० जिल्हेज 
No 32 श्री मागे, झा १२।१६६९, 
डिसंबर २, १७४७ 
~ ~ के 
चिटी माहाळ जामदारखाना दिमत राजश्री सेनासाहेबसुभा 
सुगा समान आन मया अलक, राजश्री विस्वनाथभट वेद्य यांजकडे 
सरकारची कडी सोन्याची सुमार १२ बारा होतीं, तीं मारफात मल्हारपंत 
[a ~ € ७ ~’ ७ ह्र 
दिमत गणोबा नाईक कोलटकर, सदरहू बारा कडीं सरकारांत पावढी, 
छ १० माहे जिल्हेज. 
(32) Thisisa receipt given by the Jamdar offi- 
cer of Raghuji Bhosle that twelve golden ४7725 (कडी ) 


were received from Vishwanathbhat Vaidya through 
Ganoba Naik Kolatkar. 


१४ जिल्हेज 

No 33 श्री मागे, वद्य ११६६९ 
डिसेबर ६ ) १७४७ नक्कल 
राके १६६९ प्रभवनाम सवत्छरे मार्गसीर वद्य प्रतीपदा तदिनीं 
राजश्री विस्वनाथ भट वैद्य यांसि रघोजी भोसले सेनासांदेबसुभा 
सा समान आर्बेन मया व अलफ, तुम्हांपासून घेतलं कज रुपये 
१३०५९॥ तेरा हजार साडेयेकूणसाठ, यांति व्याज दरमाहे दरसदे 
रुपये २ दुवोत्रा प्रों करार केले असे. जाले मुदतीचे ब्याज व मुदल 

हिसेब करून देऊन. छ १४ जिल्हेज. हें खत छिहोन दिलें सही. 
. (33) This is acopy of the conveyance deed, 
passed between Vishwanathbhat Vaidya and Raghuji 


Bhosle of a sum of Rs. i3059 and annas 8, at 2 Rs, 
interest 90. ०. 9. पा. 


१९9७८ 


Nol श्री अ. श्रा. १६६३ 
जुछे १७४१ 
यादी जमा कारकुनी प्रो बीड-आंबड सु॥ ३हिदे रु. २०० वागु 
सदाशिवभट दिक्षित परमार रा १००. बाकी येणें रुपये १००, इसनेचा 
येवज येणें आसे रा २०० 
४ आदा सन इसनेंत 
१०० श्रावण अधिक 
६१ शालजोडी रा बाजीपंत गा दामले. 
२५ शाल शा गणोबाना नि गोपालबा. 
१० नारायेण जोशी गा बाजीपंत ब नातवर. 
४ शा पांडबा टरकरांत घेतछे, रा ५ पैकीं वजा माइलीस 
प्रतला रोख १, बाकी. 


bos 
४९ सन इसने पैकी आदा गा गोपाळनी बाबा, हवाला भोविद 
नरहरी साबणे मा नारोपंत पोतनीस 


१४९ 
बाकी ० फाजील येणं ४९, सन इसने पैकी आदा, 


(]) This gives the yearly bay of the clerk who was working 
in the district of Beed Ambad The table of Adhik months given 
॥] वद्य द. पु, ख १ was useful In determining the date of the paper. 


No 2 छ १५ मोहरम 
श्री पोष वद्य १११६६९ 
जाने ५, १७४८ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बालभट (व) विश्चनाथभट वैद्य 
स्वामी गोसावी यांसी. 
पो बाळाजी बाजिराव प्रधान नमस्कार विनती उपरी. येर्थाल कुशल जाणोन 


(२) 


गये कुशल लिहित जाणे, विशेष संक्रमणाचे तीळशर्केरायुक्त थैली पाठविली 
५ je he 
. ते घेऊन उत्तर पाठविले पाहिजे. रा छ १५ मोहरम बहुत काये 


he 


~~ ——— हक Ft की oes —— राज रणा ए४णणा0 णाय 


पुढाल मजकूर नानासाहबाच्या हातचा 
(2) Nanasaheb Peshwa sent to Vaidya brothers the sugar- 
ited sessamum |तिळगुळ) of Sankrant. 


) ७ श्री २४ मोहरम 
{घुजीचा शिक्का मार्तेब पाष व॥ १०।१६६९ 
कोनी दुरेथा यावर आहेत जाने १४, १७४८ 


राजश्री कृष्णाजी रामचंद्र दिमत राजश्री बिसाजी रघुनाथ 
गोसावी यासी. 
अखंडितल्श्मी आलेकृत राजमान्य स्नो! रघोजी भोसले सेनासाहेबसुभा 
[त सुहूर सन समान आर्बेन मया आलफ. तुम्ही उमेदवार होता. कामाचे 
ने पाहोन तुम्हांस चिरंजीव राजश्री मधोजी भोसले यांची निविसी 
[न पाठावेले आहे, इमाने इतबारें स्वामीसेवा करात जाणें. तम्हांस वेतन 
छेना रुपये १००० येक हजार केळें आसेत, घेऊन साहेब कामकाज करणें 


गने छ २४ मोहरम *बहुत काय लहाण. ( मांतब सद्‌ ) 


ee eo me ---:.२----->-/*--. 


*पुढील अक्षर रघूजीचं 
(3) The appointment of Vishwanathbhat Vaidya asSikkenavis 
Mudhoyi Bhosle, is mentioned in this letter, His agent was 

shnaji! Ramchandta. 


4 श्री २० मोहरम 
घूजीचा शिक्का ब मोतब पोष वद्य ११।१६६%९ 
गोनी दुहेरी पत्रावर आहेत. जाने. १५,१६४८ 


राजश्री विसाजी रघुनाथ वकील गोसावी यांसी 

अखंडीत लक्ष्मी आढकृत राजमान्य स्ना रघोजी भोसले सेना साहेब 
[ दंडवत. उपरी येथीळ कुशल जाणन स्वकीय लेखन करीत जाणे. विशेष प्रांत 
टाई येथील कमावीस तुमच्या मारफातीनें सांगितली, त्यासी माहाठी आमल 
ऊन राजश्री शामजी फुलाजी आल. त्यासी तीथस्वरूप राजश्री राणोजीबाबा 


यांच्या सनदेचा करार द्यावयाचा होता, त्याजबदळ मशारनिले तम्हांकडे 
पाठविले आहेत. तरी मामहितीच्या सनदा कुली पाठउन देणें, मकढाईचा 
मामला राजश्री सिवभट साठे यांच्या मारफातीनें करून रसदेचा अवज तुम्हांस 
देविछा. तरी आधीं आधी मशारनिलेच्या हवाला सनदा वरून आति सत्वर 
| ह ७ ७ ७ ७_ री NN 
मारगस्त करणे. जबानी सविस्तर सांगतां कलो येईल. जाणिजे. रवाना छ २५ 
€< 6 
माहे मोहरम. *बहुत काये लिहिणें हे विनती (मोतेब सुद) 
पुढील मजकुर रघ॒जीचे हातचा 
The revenue collection work of Prant Makadai was given to 
Shamli Phulaji at the request of Vishwanathbhat but as the 
territory belonged to Ranoji Bhosle, he had to receive the rasad 
Raghuji therefore asked Vishwanathbhat to give to Shamji, the 
written documents of the terms of Rasad Shiwabhat Sathe had 


already paid the Rasad amount to Vishwanathbhat who had there- 
fore no reason to detain Shami any longer, 


No 5 श्री माघ शु. ५ १६६९ 

जाने २३ १७४८ 

श्रीमत राजश्री बाळंभट बाबा व ता राजश्री विश्वनाथ बाबा 
स्वामीचे सेवेसी 

विनती सेवक राघो बलाल भोगले माम रामटेक कृतानेक सां नमस्कार 
विनती येथील क्षेम ता माघ सुध ५ पंचमी चद्रपुराहून रामटेकास दाखल 
जाछों. तेथील वतेमान, येक महिना चार दिवस श्रीमंताजवळ होतो 
रा रघुनाथजी देशमुख व आपण येस होतो. चांदे सर जाट, रा नीलकंठ 
शाहाराजे बलालपुरीं ठेविले, चांदियाचा सुभा कृष्णाजी नारायेण, बिंबाजी 
बंजाल यांजकडे देवगडीं होते, त्यांस दिल्हा. किल्यांत ठाणें आपलें बसविले 
रा जानोजी भोसले यांची रवानगी बेगाल्यास जाली. वन्न दिलीं 
रा प्रधोजी भोसळे यांस पटवण इव्ह. त्यांची बिदा वेडी, रा रघुनाथभट 
पटवधेन हे रा सुराराऊ निमळकर यास घेऊन चांदियासे आले होते 
त्याच दिवसी रा बर्‍्हाणश्षाहा राजे व रामाजी नाईक, जानीभाई गैरे 


(४) 


देवगडची मंडळी बिदा केटी. त्यासमई जानीभाई व यादोजीपंती देशमुख व 
देशपांडिये रामटेक परगणियाती आज्ञा काये! श्रीमंती उत्तर दिळें का 
तमाम वतने खालसा पेली. कलंबेस्वर व उमरड वामनाजी देशपांडीये “से 
पुरातन तेशढे त्यास देणे. वरकड तमाम खालसा वेळीं. त्याजवरी देशमावाची 
रदवदल यादोजीपंताने वेळी. कीं, देसमखीची वमाविस त्यांचे हाते ध्यावी 
त्याप्रमाणे कब्रळ वेळे. भी यादोजी पताजबळ विचारले, त्याहा उत्तर दिल्हे 
की, तम काम होत नाहीं. त्याजवरी मी श्रीमेतास विचारलें कीं, साहेबी! 
देशमखाच्ये वाटेने तमची वाट, थैसे आज पावेतो ग्हणा, त्यास आज्ञा काये ! 


श्रीमती उतर दिल की, बैद्य येतील तेव्हां वाट होईल, तुम्ही जाणं. फड निसीचे 


वतन पाचसे त्रमये नबिसिद केल, आपण आएे तरी बरें आहे, नाही तर 
आपणास काये आज्ञा करावयाची ते केटी पाहिज. उत्तर येईल 
त्याप्रमाणे वतेणक करीन. तम्हांकडील थैदज येत नाहो, म्हणन स्वामीनें लिहिल, 
तरी नारापतनाना जवळ रा ३७५ पावणेच्यारसे रुपये दिल्हे, ते प्रविष्ट 
होतील. पेसजी तीनप्ते पाठविछ त्याचे उतर आलें, दुसरे हिसेब नारापता- 
जवळ समनावन देणें, त्यास दुसाळा आज ता हिसेत्र समजाविला. त्याची 
नकल रा झलाजीपंत देशमूख यांजपासी दिल्ही आहे. ह सेवेसी निवेदन 
कॅरितीळ, मजला आज्ञा येईल तरी मीच सेवेसी येईन. येथे स्वामी आलिया 
वगळ कांहीं बरें नाही, आवघ्या कोकणस्तास श्रींमत भाषण कारतात, तें 
पत्री काये ल्याहाव, महादाजीपंत फडानिविस म्हणारू का, फडानेसी दूर 
करून दुसरा ब्राह्मण पाठवितों, तेव्हां पनास रुये देऊन तते आहे सारखी आहे 
पुढे काय हाईट त पाहावे, वरकड वतमान रा नारापता ।टाहढ आह व 
रा झुलाजीपंत स्वमल्ल निवेदन करितीछ, त्यावरून विदित होईल. बहुत काये 
लिहेग हे विज्ञापना 


राजश्री रामचंद्रपंत दाजीस सां नमस्कार विनती, येजमानाच्या पत्रा- 
वरून इकडील वतेमान कळा येईल. हे विनती. 


(5) 7२१४७० Ballal Bhogale, Kamavisdar of Ramtek writes to 
Vaidya brothers in detail, what he found in the administration of 
Raghu! at Chandrapur Krishnaj! Narayan and BimbajJ! Vanjal 
were made the Subhedars of Chanda & Deogad respectively, Jano] 
was sent to Bengal Mudhoji Barhansha RaJe, Rama Naik, 


(९) 


Janibhai were also sent them Raghunathbhat Patwardhan and 
Surerao Yelabhya Narmalkar were brought at Chanda probably 
for some money Raghuli was all along unsympathetic towards 
Kokanasthast 7 ४१] अवध्या कोकणस्तास क्षीमत भापणे करितात But he 


showed confidence in Vaidyas 
Torsurerao and Bumbajt Vanjal see ४ D vol 20,38,4! 


No. 0 भी माघ १६६ 

फे, १७४८ 
राजश्री बाळेभट व विश्वनाथ भट वेद्य गोप्तावी यासी -- 
दा सळगूण आझकणे अखंडितलक्षुपी आहंकृत राजमान्य श्रों 
बुवाजी नाईक कदम नामजाद [रिले गोपाळदुगे रामराम, विनंती उपरी. 
येथीळ कुशळ जाणऊन खत्रीयें स्वानेर लेखन आज्ञा ही पाहिने विशेष, आपणा- 
` कडील कुशल वृत व बातमी बहुत दिवस कळो येत नाहीं. या कररतां मुजरद जोडी 
आपणापासी रवाना केली आहे, तरी आपणाकर्डाल कुशल वृत ढेखन आज्ञा 
वरून संतोपविलें पाहिजे वरचील दरबारथा बोठीचाठी व पेशबेयाकडील वेरा 
साकल्य बातमी लेहून पाठाविशी पाह्ने, आपणाकडून बातमी लिहून आठेयावर 
हुज्र लेहून पाठवणे असावे, यास्तव जाडीची रवानगी अविलेबे केली पाने, 
रा मानाजी आंगरे सातारा येणार हेति म्हणऊन वतमान कळा आले तरी 
राजश्री मानाजी आंगरे ते जागा आले कीं नाही, राजश्री पेशवे कोणे जागा 
आहेत, साध्यांत वर्तमान आसेल तें ळेहून पाठाविछें पाहिजे. आपणाकडील तांदूळ 
जाऊन प्रावि होणियाकरितां बेल चिपळुणास रवाना केले आहेत. तिवरे 
घाटाने आपणाजवळ येऊन प्रविष्ट होतील, बहुत काये लिहिणे कृपा निरंतर 
असो दिली पाहिजे. हे विनती, 

(6) BubaJi Naik Kadam (Satum), an officer of Gopaldurg 
writes to Vaidya brothers to inform him of the political news of 
the Darbar He wanted to know whether Manali arrived at Satara 


and the whereabouts of the Peshwa He sent rice foi them fiom 
Kokan to Satara 


(६) 


No 7 श्री माघ १३६९ 
फे. १७४८ 
साष्टांग नमस्कार विनंती येथील कुशल जाणन स्वकीय कुशल लेखन करित 
गे पाहिजे. विशेष बहुत दिवस दरबारच वतमान कांहीं कळत नाहीं, याजकारतां 
हली येथून रा गणेश महादेव यास पाठविलें आहेत. याजबरोबरीं सविस्तर 
वत्त लेहून पाठविलें पाहिमे. यानंतर शिर्के लष्कर घेऊन आले आहेत, याचा 
मतलब काय आहे तेंही वतमान लेहून पाठविछें पाहिजे. स्वप्रकारें आपला 
भरवसा धरिला आहे. जें वतमान होईल तें आम्हांस वरचेवरी कळवीत गेले 
NN * ANN a ९ (4 ०१० 
पाहिज, बहुत काये लिहिण. कृपा लोम आसो दिल्हा पाहिजे. हे विनेति 


8प्शा Kadam sends Ganesh Mahadeo to Vaidya to know 
what is the object of Shirke's coming with the army, in the 
Konkan. 


7०४ श्री फा शु ५। १६६९ 
फेब्रू २२।१।१७४८ 
राजश्री याविरानित राजमान्य राजश्री रामचेद्रपत करकरे स्वामी 
गोसावी यासी. 
सेवक महादजी कृष्ण व हरी कृष्ण साष्टांग नमस्कार, विनंती 
उपरी. येथील कुशल फाल्गुन शुध पंचमी जाणन स्वक्रीय लेखन करीत आसिछे 
पाहिज. विशेष राजश्री रघोजी बाबांनीं रा रामचद्र्पंता कडन नालबंदी 
देविली. त्यांणीं च्यार महिने सेपनास राउतांनीं सेवा घेतली; परंतु यैवज न 
दिला. रा बाबाही आले. चांदे पावेतो. समागमें होतों. आनुकूल देणेयासि 
न जाहलें. पांचसे रुपये खचास गुदस्ता समागमे होते. सेपन्नास कर्म खाऊन 
आले. पुढे जावें तर पोटाचे साकडे जाणन रजा घेऊन घरास आलों 
राजश्री बेद्य बाबांचे भेटीस न आलों. बाबांनीं लि।म्हणन इकडे राहिलों 
त्यांचे साथकता न जाली. कांहीं यैवज नालबंद्रीस येते, तर हजार दोन हजार 
येवन दिल्हा असतां. चौहूँकडन गलाठा जाहला आहे. परस्तुत यावें तर 
हंगाम नाहीं. ५०८ हंगामसीर येऊन रा वेद्यबावा समाजारवीस येत होते दशन 
घेऊन पुढें कोठें धदा करून. > > त्यासि त्यांचे येणे न जाहलें. ज्या प्रसंगास 
येत होते, तेव्हां ते बगालियाळ गेले. भेट न होती. आमचा प्रसंग यैता जाहला 
आहे. आपणास कळावे म्हणून छि आहे. कृपा लोभ असा दान हे ।वनता, 


(७) 


(8) The affairs of Bengal were still on एवा $ hand, Kane 
brothers, who had accompanied Raghuji for the Bengal compaign, 
describe why they had to return home, owing to the failure of the 
supply 0 money by Ragliuji last year, Jt seems Vishwanathbhat 
had gone to Bengal and hence the Kale brothers could not see 
him. They expected that he would make Raghuli to pay them the 
required‘money. 


No. 9 श्री फा. १६६९ 


माच १७४८ 
हिशेत्र मुंज व लग्न सुगा समान आबैन मया व अलफ खच छो 
२४७॥7॥ खो कापड 
१२ गा जखापा कोबडा 
२॥ खण पाटाउ १ 
९॥ अवरंगजबीं १ 


१२ 
१२२॥।-॥ गु गणेशपंत दामले 
१०९ गा गोविंद ना भुरे 
९२॥|= णा रंगोबा ना देऊसकर 


२४७॥€॥ 
१८ खो सोने व रुपें गा कृष्णा सोनार 
१५ सोनं वजन ४४४१ येकून जानवी 


व पवित्रके 
३ सो रुष्ये फणी करंडा पाटराकडी 


१76 


बापट 


पाटाउ=रेशमी 
(9) The thread ceremoney of Rambhat and the marriage of 
Bhikambhat took place about this month. This account gives the 


expenses incurred {07 जानवे, पवित्रक 24 फणीकरडा required for the 
ceremonies. 


(८) 


No 70 श्रो फा वद्य १११९६६९ 
माच ५, १७४८ 
नकल 


रोखा शके १६६९ प्रभवनाम सेवछरे फार्गुन वद्य प्रतीपदा धनकोनाम 

राजश्री विसाजी रघुनाथ वेद्य यांसि रघोजी भोसले मेनासाहेबसुभा 

तुम्हांपासुन धेतछे रा ८५०० साडे आठ हजार,यांसि व्याज दरमाहे दरसदे झा 

२ दुहोत्रा प्रों व्याज सुधां हिसेब करून देऊन जाणिजे. छ १४ रबिछोवल. 

हें खत लिहिले. सही | 

br (I0) This isa coveyance deed passed by Raghuji to Vishwa- 
nathbhat Vaidya for Rs 8500 at Rs 2p.c.p m. 


No, 77 श्री १९ रावल समान आर्बे न, ११ 
सिका फा व. ५१६६९ 
रघूजीचा माचे ८, | १७४८ 
आज्ञापत्र सेनाधुरंधर विधासनिधि राजमान्य राजश्री रघोजी 
[a SN 


भासले सेनासाहेबसुभा ता मोकदमानी मोने बोरगांव पा नांदगावपेठ 
सुहुर सन समान आन मया आलफ. मौने राहाटगांबच्या सिवेवर आउतें 
घरून सेते करीत होते, त्यांप्ति तुम्ही त्यांची आऊते धेऊन गेला की, जमीन 
आपले गांवची आहे. येसी यासि आउतें न्यावयासि हरकत आहे यैसे नाहीं. 
तुमची सीव असेल तर तुम्ही कसबे मजकुरास जाऊन जमीदाराचे व हरदो 
गांवचे मोकदम वैसे मेलऊन सिवेचा किया फैसल करणें. दरम्यान राहाटगांवची 
सीव तुम्ही पंचाइतीनें तुम्हांकडे खरी जाली तरी उत्तम. नाहीं तरी जमीनीचा 
वहिताप्रो पैका दें येइल. थेसे समजोन लिहिल्याप्रों वतनुक्र करणें. 
जाणिजे. छ १९ माहे रत्रिछोवछ, यांचें आऊत फिराउन देणें. या कामास जासूद 
पा आहे. यासि ममाला रो १० दाहा देणें. हा मजकूर (मोर्तब सुद). 


semanas one अमन 3... 


+ जरूर गरज, 

(Il) This Shows the compromising attitude of २०४७१ with 
the agriculturists. This is an order to the Mokadam of Borgaon 
village. 


( ९) 


No. 72 श्री फाल्गुन वद्य १२।१६६% 
माच १५, १७४८ 
राजश्री बाळंभट ब राजश्री विश्वनाथभट वैद्य गोसावी यांसि 
दा अखंडितरुक्मी अलंकृत राजमान्य श्वा बुवाजी ना कदम 
नामजाद्‌ किले गोपालदुग राम राम विनेति उपरी, येथील कुशल जाणन 
स्वक्रीय कुशल लिहित गेळं पाहिजे. विशेष तानजी नळवडा या समागमे पत्र 


पाठविले, पावोन समाधान जाहलें. सिके पाचसे राऊत व पाचसे पाईँचा जमाव, 
हजार लोफानसी निघोन खालीं यावयास 


निनामपाड(ळी)वर मुकाम केला से व भगवंतराव व 
घाटगा हजार जमावानसी माहाड प्रांती जाणार, तयार जाहले असेत म्हो 
डिटिट, पवतर क्रो आळे. घाटामेटाची खबरदारी करावयाची ते केलीच 
असे. सिके यांनीं कोकणांत यावयाचे न करावें. दया(यदा) कदाचित्‌ दुबद्धि 
धरून मुलुकास उपप्तगें करावयासि आले तर महाराज स्वामींचे पुण्ये 
होणं ते होईल. सिर्के यांचा मुकाम कोणे ठिकाणी आहे, कोणे मार्ग येणार 
याची बातमी तत्वता कडावी, याजकऐतां जागोजाग फोज्या पाठविल्याच असेत. 
आपण ही सविस्तर वृत्त लेहून पाठविळे पाहिजे, माहाड प्रांती भगबतराव जाणार 
होते ते नित्रोन गेले न गेले याचें वत्त लेहून पाठविछें पाहिजे. राजश्री मानाजी 
आंगरे यांच्या भेटी जाहल्या म्हा. कळा आले मुकाम किती दिवस 
आहे, कोणे मनसबेयासि आले आहेत? मनास आणन लेहून पाठविछे पाहिजे 
आपले तांदूळ चिपळुणाहून खाना करावयाचें होते ते मागेच रवाना केलें 
जाऊन पावछेच असतील. बहुत काये लि रा छ २६ रबिछोवेल हे विनति. 
लोभ आसो दिल्हा पाहिजे हे विपर. 

(]2) Bubaji Naik Kadam of Gopaldurg (अजनवेल) was informed 
by Vaidya brothers of the activities of Shirke Bhagwantrao & 
Ghatge. He took the necessary precautions to oppose them. He 
wished to know how ManaJi Angre was received at Satara by 


Shahu. To receive this news he had sent specially his servant 
Tanali Nalawada. 


(१०) 


No. 48 श्री फाल्युन १६६९ 
मार्च १७४८ 


श्रीमंत राजश्री बालंभट व विश्वनाथमट वैद्य 
स्वामी गोसावी यांसी. 


सेवक महादाजी अनंत नामजाद किले गोविंदगड कृतानेक सां 
नमस्कार विनती येथील कुशल जाणन स्वकीय कुशल लेखन केळं पाहिज 
विशेष सातारीहून स्कर तारळेयासी आठे म्हणऊन वतमान आले आहे 
त्यासी कोणीकडेस जातें, काये वतमान, ते लिहून पाठविलें पाहिजे, आपण आहेत 
तेथें लिहावे थैसै नाहीं. परंतु वतमान आइकिलि, याजकरितां येसजी गाड्या 
पाठविला आहे. सविस्तर वर्तमान लिहिले पाहिज. सवे भरवसा आपला आहे 
कोणेक अधिकोतर होईल ते वरचेवर सुच करावें व आपण करतीलच हा तो 
निशा आहे. बहुत ल्याहावे, ( तर ) आपण सवज्ञ आहेत, हे विनंतीपर 


(l3) Mahadaji Anant (30१002 of Govindgad asks Vaidya 
brothers whether the news that the army has come up to Taraee 
is true and requests to write the worth knowing activities with 
Yesaji Gadya who was sent to Satara. 


rare Ses SONOS व 


No. 74 श्री चैत्र शुध २। १६७० 
माच २० १७४८ 
नेषणूक नि राजश्री नारो अनंत मुकाम झुगाव सु समान आन 

मया व अलफ दरमाहा रुपये 


२५ नारो अनंत २ दिवट्या १ 
५ कारकून लिहिणार २ खिजमतगार १ 
१८ प्यादे ८॥ भोजन खचे सालिना 
१५ भुगाव ५ दर ३ बारमाही रुपये 
३ टेकाडी ! १०० पैकीं दरमहा. 
१८ 


(११) 


येकून येणें प्रों साडे साठ रो दरमाहा घेत जाणें आणि इमाने इतबारे 
वतेणक करीत जाणें. नेमणुके सिवाय खर्च न करणें झा मागसीष सुध १ 
प्रतीपदे पासुन भाहादरमहा घेत जाणें. जाणिजे छ १ माहे रबिलाखर. 
( मोतेबसुद ) 
(l4) This letter gives the remuneration given to an honest and 


clever clerk like Naro Anant Gadre per month though he had to 
farwork off from the Kokan where his family Jived. 


No. ४७ श्री चैत्र शुद्ध 4१६७० 
माच २६।१७४८ 


राजश्री बाळंभट बैद्य गोसावी यासी 

दा अखंडितरक्ष्मी आळंकृत राजमान्य श्रां रघोजी भोसले सेना- 
साहेब सुभा दंडवत विनती. उपरी येथील कुशल जाणुन स्वकीये लेखन करीत 
असिले पाहिजे, विशेष नबाब निजाम्नझ्ुछुक फडदार येर्थे येऊन मुकाम 
केला आहे. औसी यासी त्याकडे आमचें काजकाम आहे, यास्तव तिकडे 
मातबर माणस पाठवावा लागतो. प्रस्तुत आम्हांकडून कोणी रवाना करावयासी 
[यास येत नाहीं, तरी राजश्री महिपतराब याविसी राजश्री स्वामीस विनती 
करून आज्ञा घेऊन यासी आम्हाकडे रवाना केळे पाहिजे. येविसी पूर्व तुम्हांस 
सागीतर्छे आहे, व हल्लीही लिहिलें असे, तरी अविलम्बे आम्हांजवळ येत तो 
अर्थ केला पाहिजे. तिकडील कार्यभाग जालियावर सत्वरच सातारेयासी 
येऊन पोहोचतील. +राजश्री महिपत राऊ यास निरोप राजश्री स्वामीजवढून 
निरोप देवे. पुढे रवाना करावे लागते, कळलें पाहिजे. बहुत काय लिहिणे 
रोम असर दिला पाहिजे हे विनंती. ( मोतेब सुद ) 

पुढील मजकूर रघुजीचे हातचा असे 


(I5) In this letter Raghu! Bhosle is asking Balambhat to 
request Shahu to lend him the services of Mahipatrao Sumant, 
Shahu's foreign minister Raghuji had some political business with 
Nizam, who was at Fardapur (on way to Burhanpur) Nizam 
anmuluk died on 2lth May |i48 and thisletter is dated 26th March 
]748. and See P. D., 25. 74, 20 47,& 7l. 


errr 3 2-५ 


(१९) 


No. 76 श्री चेत्र शुद्ध १०)१६७० 
माच २८, १७४८ 
राजाभ्रियाविरानित राजमान्य राजश्री विश्वनाथबाबा वैद्य याप्रती. 
अहा (मिछा)सी सदासिव दिक्षित ठकार नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशल 
जाणन स्वकीर्य लिहित असिं पाहिजे. विशेष आम्ही चेत्र शुद्ध दशमीस 
सोमयागास प्रारंभ करितां. तरी आपण येक दिवसाचा अवकाश करून येऊन 
९ ०, १० (नर रावर अ ५ A "३ 
येज्ञ संपादिला पाहिजे बहुत काय लिहिणे. लोम आसो देणें हे नमस्कार, 


(पुढील मजकूर लेखकाच्या हातचा बालबोध लिपीत असे. 


(6) Sadashiv Dixit Thakar requests Vishwanathbhat to find 
out time to attend the Soma Yag which he was going to perform 
on Chaitra Sudh ]0 


No, 77 श्री शकर २१ रबिलाखर 
चेत्र वद्य ७१८, १६७० 
पाप्रेल ९, १७४८ 


राजश्री विश्वनाथभट वेद्य गो 
श्वो राणोजी भोसले दंडवत सु 
समान आर्बेन मया आलफ आमचे यैवजी महंत मुलुकगीर यासी रा ५० 
पनास देविले आहेत ता ईश्वरगीर देणें. छ २१ माहे रबिलाखर +बहुत काये 
लिहिणे. ( मोतेब सुद ) 


+पुढील मजकर राणोजीचे हातचा असे. 


(I7) In this letter there are new names of Ciosavrs VIz 
"00४१७! (महत मुलूकगीर) ० [5४३7६7 (ईदवरगीर) with whom 
Ranoji Bhosle had money dealings. 


(११) 


No. 78 थ्री छ ९ जमादिलावल 
बैशाख शुद्ध १०११६७० 
एप्रिल २७, १७४८ 


राजश्री बाळंभट वैद्य तथा राजश्री बिस्वनाथभट वेद्य 
मा सातारा गोसावी यांसी. 

दा अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य श्षेहांकित बुबाजी नाईक कदम 
नामजाद किले गोपालदुगे रामराम विनेति उपरी. येथील कुशल जाणून 
स्वकीये ळेवन केळे पाहिजे विशेष श्रीमंत महाराज छत्रपति स्वार्माकडे 
नारळाची शाहाळीं संभर रवाना करावयाची हुजूरची आज्ञा. त्यापैकी पनास 
शाहाळीं पेशनी रवाना केली, बाकी पनास राहिलीं, तीं हाली पाठविली 
आहेत. तीं स्वामीकडे पावती करून पावलेयाचे पोहच पेशजी, हालीं देखील 
छत्रपति स्मामीकडील पाठविली पाहिजे. वरकड दरबारचें वतमान नकल विशेष 
लेहून पाठविलें पाहिजे, बहुत काये लिहिण. लोभ असो दीजे. रवाना छ ९ 
जमादिलोवल, » हे विनेति. 


५ पुढील अक्षर लेखकाचे 


(I8) Bubaji Naik Kadam, an officer of Gopaldur$ (अंजनवेल) sent 50 
raw cOacOnNUधऽ (शाहाळी) to Vaidya brothers at Satara Im order to 
present them to Shahu Maharaj]. He wanted an acknowledgment 


from the king for both 


re ps perm poco 


No. 49 भी ५ जाखर 
जेष्ट शुद्ध ६१६७० 
मे २२,१७४८ 
राजश्री बाळंभट व राजश्री विश्वनाथभट वैद्य 
गोसावी यांसि 
दा सकलगुणालंकरण अलंडितलक्ष्मी अलंकृत राजमान्य स्ना बुबाजी 
नाईक कदम नामजाद किले गोपालदुगे रामराम विनंती उपरी. येथील कुशल 


(१४) 


जाणन स्वकीय कुशल लेखन करीत असले पाहिजे. विशेष पेशनी राजश्री 
स्वामीकडे शाहालीं पाठविली होतीं तें प्रविष्ट करून जाब पाठविला तो पाहोन 
बहुत समाधान जाहाले. वरकड बहुत दवस दरबारचै व +सामादिक्रांकडील 
वतैमान कलत नाहीं, याजकरितां ही मुजरत जोडी आपणाकडे पाठविली आहे. 
याजब्ररोबरी दरबारचे व प्रतिनिधीकडीळ व राजश्री यमाजीपंत हल्ली 
सातारास आले आहेत यांजक्रडील सविस्तर वतेमान लेहून पाठविछें पाहिजे. 
द्रबारचें व सामादिकांकडील वर्तमान वरचेवर आणवणें, म्हणून आम्हांस हुजूरची 
आज्ञा आहे यांजकारितां आपणांस लिहिलें आहे तरी आधिक आगलें वतेमान 
जें असो, तें लेहून पाठविलें पाहिजे. दरबारीं सवै प्रकारें भरवसा आपला आहे. 
तेथें विस्तार स्याहावासारिखा नाही. कळलें पाहिजे. बहुत काये लिहिणे. लोभ 
असो दिल्हा पाहिजे रा छ ५ जमादिलाकर. आपणा कोरणे फणसपोली वजन 
८ दाहा सेर पाठविली आहे. घेऊन पावलियाचें उत्तर पाठविलें पाहिजे. हे 


 +स्तूकडील | 
(I9) Babuyi Naik Kadam of fort Gopalgad elicits news from 


Vaidya brothers for the use of Tuloji Angre about the where- 
abouts of Pratinidhi and Yamalipant Mutalilk and also about the 


Darbar activities. 


No 20 श्री जेष्ट व| ५।६।१६७० राबिबार 
जून ५, १७४८ 
राजमान्य राजश्री बालंभट व ता 
राजश्री विश्वनाथभट वैद्य 
स्वामीचे सेवेसी. 
सेवक नारो अनंत गद्रे कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनती. येथील क्षेम 
ता नेष्ट वद्य पंचमी रविवार मुकाम कयात श्रुगाव जाणून स्वकीये लेखन 
करावयाप्ती आज्ञा केली पाहिजे, विपश स्वामीकडील कागदपत्र येऊन सांभाळ 
होत नाहीं. याजक्ररितां चित उद्दास आहे, तर आपणांकडीछ सविस्तर वत 


(१५) 


संतोशांचें लिहोन संतोशवीत असिळें पाहिने. यानंतर श्रीमंत राजश्री रघोजीबावा 
जेष्ट सुध त्रयोदसीस नागपुरास आले, येथील कामकाजाचा बंदोबस्त करीत 
आहेत. आपले कन्येचे ल्न करणार आहेत, आणि आपटेंही ल्म करणार येस 
वतेमान आहे. कयात अुगांब व मबाड व राहाटगांव आपणाकडील दुर करने 
खासगीस ठेविर्ड, हें घतमान पेसजी सेवेसी लिहिले होतें, त्यावरून विदित 
जाहछेंच असेल. कयात भुगांवचे » > यैवर्जी आउनवसे रा >, » यांजकडे 
कांही % रा झुलाजीपंताकडे % % > थेत प्रस्तुत शा दोनसे आम्ही घेतले 
» > > » आहे जानमहमद यांनी शमर रा आग्हांपासून फिरवून घेतले. 
येणेप्रों येथील वतमान आहे. कयात भुगाव पैकीं च्यार साडेच्यार हजार झा 
वसूल आम्हाकडे जाहला. वरकड यैवज देबडीकड त्यांनीं घेतला. आम्हाकडे 
वसल जाहला त्यापैकी पटी व पेशकसीचा थेवज नेला. वरकड र्रा येक 
कोनाकडील आला नाही. नारोजी नेगी कौरा, कोणाकडे थेवज येणें होता 
त्याचा फार यत्न केला, परंतु कोणी पैसा येक देत नाही. रा बेकाजी नाइक 
गडकरी यांचे च्यार पाचसे रा > % >» त्याचा > > येणे लोकाकडे 
आहे तो % > » पटीची ५ स्वकरून रा राघोपंती % % घेतले आणि 
यैवज बाकी येणें आहे. परंतु तो देवढीपेकी ५ येत नाही. तेथीलही काम 
विश्कर जाहालें आहे. रा कुष्णाजीपंत व सेखजी ढालाइत याजबा कर्यात 
भुगांव पैकी हुंडी च्यारसे रुपयाची व राहटगांव (व)गेरा येथील हजार 
रुपयाची येकून चौदासे रा हुंड्या पाठविल्या. त्याचें उत्तर न आठे व कृष्णाजी 
पंतासही बहुत दिवस जाऊन जाहाले तर त्यांची रवानगी केळी पाहिजे. येथील 
प्रसंग दिवसेदिवस्त विपरीत आहे. याजकरितां आपले येणे होईल तर उत्तम 
आहे. येते समई श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान यांजकडील व बाईंसाहेबाकडील 
कामकाज कांहीं घेऊन आलेयाने उत्तम आहे. येथें तो श्रीमंतास माणस भेटत 
नाही. याजकरितां दरबारचें कामकाज अभिलियानें सवे गोष्टी होऊन येतील. 
वरकड दरबारचे ने प्रहस्त आहेत ते आपणांस ठावकेच आहेत. सवे प्रकारे 
रा महादाजीपंत आपणाविसी साहित्यास चुक्रत नाहीत. है स्वामीस विदितच 
आहे कीं, कमलाई ठाकरिणीचा दाइ केला > » श्रीमंताकडे फियांद 
होणार आहे. तिचा » > » » स्वामीचे येणें या प्राते होईल तर 


(१६) 


उत्तम आहे. नाहीं तर आम्हांस आज्ञा करा ४ > » केली पाहिजे, 
त्याप्रो। वतेणूक करून कालोजी बा पत्रे आठी, तेथें आज्ञा जे, तुम्हा भुगावीं 
राहाणें याजकरितां राहिलों. असो कळलें पाहिज बहुत काये लिहिणे. लोम 
असो दीजे हे विनंतीपर. 


कै अव्यवस्थित, 


(20) Naro Anant Gadre writes to Vishwanathbhat 9 detailed 


account of the Raghuji's activities After his arrival at Nagpur he 
was going to marry his daughter and to marry himself again. He 
deprived Vaidya of their villages viz Bhugaon, Mavad & Rahatgaon 
and kept them for his private use Naropant requests Vishwa- 
nathbhat to come there soon with some political business with 
Ragbuji and to set night all the irregularities 


foresees }-mansomnnoe fps forensaeeee 


No 27 श्री छ २७ जाखर 
ज्येष्ट व. १४।१६७० 
जून १३, १७४८ 


राजश्री विसाजी रघुनाथ वकील गोसावी यांसी 


दा अखंडितल्क्ष्मी अढकृत राजमान्य स्तो. रघोजी भोसले सेना 
साहेब सुभा दण्डवत. विनेति उपरी येथील कुशळ जाणोन स्वक्रीये कुशल 
लेखन करीत जावें. विशेष, तुम्हांस जातेसतमयीं राजश्री येमार्जीपंताच्या 
अवजाविसी व पा आंकोल्याच्याविसी सांगीतले होते. तुम्ही मान्य करून 
सांगितलेत की, या गोष्टींचा बंदोबस्त करून लेहून पाठवितो. त्यास अद्यापि 
तुम्ही गेलियादारभ्य यागोष्टींचे विस्मरण पडोन कांही उत्तर आले नाही. 
यावरून अपूव दिसोन आलें. हुजरे येथें हातरोखे प्रेऊन आले. त्यांस येविसीं 
पेशनी तुम्हांकडे लेहून पाठविळें आहे. त्याचाही जाब्रसाढ अद्यापि आळा नाहीं. 
येथील वोढीचा प्रसंग जो आहे, तो तम्हांस ठावकाच आहे बंगालीयासी 
फौज रवाना केरी, याजमुळें व गुदस्तांचे राजश्री स्वामीचे देण्याच्या 
अवजाबाबत राजश्री रघुनाथ भटजीचें देणें आहे, याजमुळें त्यांची धरणीपारणी 


नित्य होतात. यावोडीमुळें अवनास दिवसगत लागली. याजकरितां राजश्री 


(१७) 


स्वामीचे सेवेसी पत्रे देऊन हुजरे यांची रवानगी केली आहे, गे गोष्टींचा 
जाबसाल करून बंदोयस्त करून लेहून पाठविणे. रा छ २७ माहे जमादिलाखर 
असी दर कामास राजपत्रें येऊं लागळी तरी येथें स्थित राहिली पाहिज. याचा 
बंदोबस्त केला पाहिजे 

तुम्ही आम्हांप्ती काये बोलन गेला, अन तुम्ही कांहींच जाबसाल 
पाठविला नाही, अन मनमाणेसी दरबाराचीं झटें येतात, तर आम्हांसी बाल्न 
गेला त्याप्रमाणें महाराज राजश्री स्वामीचे पत्र व तुम्हचें पत्र सत्वर पाठविणे 
आम्ही तुनच्या भरोश्यावर बेफीर अपे. कळल पाहिजे. बहुत काये लिहीणे 
लोम असे देणें हे विनती ( मोतेत्र सुद ) 


(2) Owing to Shahu's urgent demand for money, Raghujr 
was upset and blamed Vishwanathbhat for not doing what he was 
told ६० do at the time of his departure from Nagpur to Satare 


Raghuji expected him to give the King reasonable excuses for not 
sending money. The letter has a usual seal and mortab 


Cd 


No. 24 आषाढ शु॥ ४। १६७० 
श्री जून १९, १७४८ 


श्रीमत राजश्री बाळंभट ब विश्वनाथभट 
X_N 


स्वामीचे सेवेसी 


सेवक नारो अनंत गद्रे कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनती. येथील क्षेम 

ता आशाढ सुध चतुर्थी मुकाम नागपूर जाणून स्त्रकीये लेखन करावयासी 
आज्ञा केली पाहिजे. विशेष स्वामीकड्न बहुत दिवस कागदपत्र येऊन वतेमान 
कळों येत नाही, याजकरितां चित उदास आहे तर थेस नसावे. आलिया माण 
सांबा पत्री संतोषवीत आसिछे पाहिजे. विषेश इकडील वतमान तर प्रा केळबद 
येथील ठाणं आद्याप आमचे स्वाधीन जाहाले नाहीं. रा गणेश गोजदेब 
(जोगदेव) यांचें कम परगणियांत अडीच हजार शा आहे, ते रुपये रा बगोजीपंत 
व जगोजीपंत व नादरखान यांचे विचारें आह जे, सालमजकरचे यैवज पेकी 
आम्हांकडून रुपये देवावे, रुपयाची निशा जाहालियावरी ठाणं आमचे हवाले 


करावे, यंसा त्यांचा विचार आहे. प्रो मजकुरी आम्ही येक कारकन व दाहा 
प्यादे पाठाविळे आहेत. ते कसबेयांत आहेत. उठवन आणावे तर बदनश हो 

याजङ्गारतां तेथेंच ठेविले आहेत. सालमजकूरचे पांढरीचे येवजीं साडेतानसे रा 
गणेशपता पासन घेतले आहेत, ते आम्हांस मागत आहेत. पुढे पट्टी पडेल तोही 
थेवज वसूळ सुभेयाजकडे घेणार, थैसें प्रा मजकूरचें वतमान आहे. त्यास तुम्ही 
आपणाकडे परगाणा घेतलात आहा, तर सुभेयाचा रोखापत्र प्रगणेयावरी न 
होय, थेसी सनद श्रीम्ताची राज्श्री साबाजी बावास व बगोजी व जगोणी 
यांसी बाबांचे हास्ताक्षर लिहोन पाठापैल्या पाहिजेत जे प्रा राजश्री विसाजी 
रघुनाथ यांजकडे दिल्हा असे, तेथील जो आकार होइल (तो) त्यांजकडील कमा- 
वासदाराकडे देणें, तम्ही काडीमात दखळगिरी न करणे, तेथील हिसेब हुजर 
ब्रेतला जाईल. कयात भुगाव टेकाडी येथील आठीविससे रुपये पटी मागत 
आहेत, आज देन रोज दोघे जामद आमचे घरी बसविले आहेत, रोज च्यार 
आणे करून दिल्हा आहे, येथील कारभारीयांसी रजबदट वरून पाहिली; परंतु 
आइकत नाही. पेसजी श्रीमंताच्या ताकिदी आणिल्या आहेत, तेही मानीत नाहो 
ते म्हणतात आम्हांस श्रीमतांनीं लिहिले आहे जे, आम्ही सनद पाठविढी ते तम्ही 
न मानने पका घेणें म्हणन म्हणत आंहित.राजबदल वरून पाहातों.अइकली तर उत्तम 
आहे. न आईकितील तेव्हां कजे काढन राद्यावे लागतील. येथें येवनही नाही 
प्रा रामटेक यथीछ कामकाज अद्याप कांही नाही. ताकिदीही देत नाही आणि 
सनदाही माघाऱ्या देत नाही, याप्रमाणे रामटेक चें वतमान आहे मोजे टेकाढी 
येथें कोटी बाजार गतवषापासन आह. तेथें आम्हांस तो कांही प्राप्त नाही. कौल 
भरलेयावरी कांहीं येईल ते खरे. त्यास बाजाराका्शता जानीभाई रोज उठोन 
उपसगे करितो जे, पेठ नागपूर व रामटेक येथील जकात तुमचे गावचे बाजारा- 
मळें बडाळी. याप्रमाणे रोज उठोन त्याचें बोलण आहे. त्याचा काय ते आज्ञा 
केली पाहिजे, पेठ नागपूरचे च्यार हजार रुपयाचे वतमान पेसजी राणोजी जासुदा 
बो पेनी लिहिले आहे, त्याजवरून विदित जाहालेंच असेल. कयात भगाब 
टेकाडी येथील इस्तमालत जाहाली आहे. हिम मागाहोन छिहोन पाठवन देता, 
त्याजवरून कळों येईल, पेसनी काळोजी नासदा बो बिसाजीपंत खासानेस 
याजवरी दोन हजार रुपयाची हुंडी पाठादिछी ते पावलीच असेल. केळवदाबिसीं 
व रामटेकाविसीं व कयात भुगावाबिसी व टकाडीबिसीं व 


(१९) 


पोतदारीविसीं वरातेविसीं ताकिदी पाठवाल 
त्या भ्रीमंताचे खस्ताक्षरच्या पाठाविल्या पाहिजेत. बावा बो आपलें आगमन 
जाहाले तर उत्तमच आहे. राजश्री रघुनाथ भटजीनें पटीचे रा मलकांतील 
तमाम बसल घेतला, सालमजकूरचाही मालाचा तमाम वसल घेणार आहेत 
राजश्री जानोजीबाबा बेगालियाहोन मा घारे फिरले, म्हणन बाजारी वतमान 
आले आहे. चांदेयाचे वरातेचे अद्याप कांही काम चालीस लागलें नाहीं. रा. 
संकराजीपंत तेथें आहेत, सरकारची जासुद्राची जोडीही आहे. इस्तमालत जाहालि- 
यावरी पटी घालु म्हणन तेथील सुभेदार व गंगाजीपंत म्हणत आहेत, कळावें 
म्हणन लिहिले आहे. बहुत काय लिहिण लोभ असो दीजे हे विनेती 

राजश्री रामचंद्रपंत स्वामीस साष्टांग नमस्कार. विनती, आलिया माणसा 
बो पत्री सांभाळ करीत असावें. कोकणांत पाठवावयासी कागद पाठाविला 


आहे तो कोकनांत पाठवन जाब आणन आम्हांकडे पाठाविछा पाहिजे. वरक 
इकडील वतेमान भटजीस लिहिलं आहे त्याजवरून कळेल. बहत काय लिहिणे 


०९ 


लोभ असो दीजे. हे विनंती. 


(22) Naro Anant Gadre writes to Vaidya brothers from 
Nagpur in detail the difficulties of realising the revenue of Kelwad 
(Kelod), Bhugaon, Tekadi, Peth Nagpur, and Ramtek and also the 
iemedies they should adopt He has communicated the rumour 
that Jano]! bawa returned from Bengal invasion. He requests 
Vishwanathbhat to accompany Raghuji bawa to Nagpur. 


mmoratengsnens woe woot 


No. 23 श्री आषाढ शु. ६। १६७० 
जून २१, १७४८ 


राजश्रियाविरानित राजमान्यराजश्री बाळंभट वैद्य व राजश्री 
विश्वनाथभट वैद्य स्वामी गोसावी यांसी:--- 

सेवक महादाजी अनंत नामजाद, किले गोबिंदगड कृतानेक साष्टांग 
नमस्कार. विनंती उपरी येथील कुशल जाणोन स्वकीय कुशल लेखन करीत 


6 


असिलें पाहिजे. विशेष. महादजी पाटणा याजबरोबरी पत्रे पाठविली तीं 


(२०) 


आजी भोमवारीं सायंक्राली प्रविष्ट जाहालीं, लिहिलें वृत्त सविस्तर कळलें, 
सिक्के उभयतां लष्कर सुधा निघोन बहिरवगडीं गेले, खालीं उतरणार म्हणोन 
लि तें कळलें, त्यांचे बातमीमध्ये आहो. व खबरदारी जी करणं ती केली 
आहे, व भगवंतराव पोतनीस तीनशे राऊत व तीनशे पायांचा जमाब 
यैसे निघोन साठीं महाडाकडे जाणार म्हणन लि व रा मानाजी आंग्रे 
यांच्या व रा स्वामीच्या भेटी जाहल्या, बरा सन्मान केटा, म्हणन लि 
त॑ सव अथ कळ. महाडाकडे आम्हाकडीळ स्वारी आहे, त्यास लेहून हुशार 
केले व बंदोबस्ती करावयाची त्याप्रकारे केली आहे. आपण आम्हांस जें 
वर्तमान अढळेळ तें वरचेवरी लेहून पाठवीत जावे. आम्ही सवे भरवसां आपला 
धरिला आहे. जोड़ी हठी आपणाकडे मज्रत पाठक) आहे. यामबरोबरी 
सवे अर्थातर हेहून पाठविला पाहिज. बहुत काय लिहिणे. कृपा लोम अस्तो 
दिल्हा पाहिजे. हे विनंति. 

(23) Mahadaji Anant Godbole, an officer of Tuloji Angre at 
Govindgad relates in this letter the news sent by Vaidya brothers 
about the probable disturbance that will be created by Shirke 
and Bhagwantrao Potnis round about Mahad Manaji Angre’s visit 


to Shabu is an important event mentioned in this letter, It took 
place In May or June of I748. 


No, 24 श्रोबालकृष्ण आषाढ व ३०।१६७० 
जुले, १४, १७४७ 

श्रीमतसौमाग्यादिसंपन्न मातुश्री बाईसाहेब यांणी समस्तसेना धुरंधर 
राजमान्य राजश्री खोजी भोसले सेनासाहेब सुभा यांसी आज्ञा केढी ऐसीजे 
तुम्ही विनतिपत्र पाठविले ते प्रविष्ट जाहरें. नबाव निजाभन्युलख यांची भेटी- 
बा(भा)री सौरस्ये करून जाहली, येथील कितेक बंदोबस्त करावयाचे ते करून अवि- 
लबच हुजूर दशनाप येतों, म्हणन लिहलं, तें विदित जाहले त्यावरून हें आज्ञा- 
पत्र सादर केले अस. तरी त्याची तुमची भरी जाहलियावर पढ़ें राजकारण कोणते 
केले) कितीक दिवसा यावयाचे होइछ व राजश्री जानोजी भोसले पेनासह 


(११) 


धगालर्यात गेले आहेत, त्याज कडील काय वतेमान तें साद्यन्त विनति पत्रीं लिहून 
पाठविणे. चिरजीव राजर्श्री बन्हाणजी मोहिते यांसी समागमे घेऊन येणं आणि 
त्यांचे खटाबचे पारसीपखाने करून वेणे. जाणिने छ ९८ रजब रुजसही बहुत लिहिणे 
तरौ सृज्ञ असा, ( लेखनावधि ) 

(24) This letteris written by the Queen ७ Sagunabai to 
Raghujyi Bhosale, inquiring what was discussed with Nizam during 
his interview and whether any news received about Janoji's acti- 
vities In Bangal. She asked to bring with him Barhanii Mobite, 
who was her brother She intended that Shahu should adopt 
Mudhoji, RaghuJ!'s son. Raghujr's wife S.Sulabaland $ Sagunabaiof 


Shahu were step (चुलत) sisters belonging to the family of Mobite,. 
This explains the intention of Shahu to adopt Mudhojl. 


Creo rrr Trane Tom] 


No, 25 श्री. ५ साबान तिसा आबन 
श्रा, शु. ६ । १६७२ 
जुलै २०, १७४८ 
यादी राजश्री पंतसचीव. 
याजकडे चिठी पोते. 


एवज दरमाहा जेष्ठमास पैकीं अनुष्ठान नि बाडा दुसरा मा बाळंभट 
वैश्य राये १५६। येकसे छपन रा पांच आणे देणें. छ. ५ साबान सु 
तिसा आर्बिन. 

(25) Pant Sachivis asked to pay Rs ]56-5 0 for the Anusthan 


performed during the ‘illness of Rani 5, Sagunabai through 
Balambhat Vaidyain the month of Jyesta. 


ented “ented 


No 20 


(२९) 


१० साबान 


a ११]१ ६७० 
२५) (७४८ 


यादी पाघुरण धुवावयासी सुगा तिसा आर्बेन मया आलफ खुद. 


बाळंभट बावा 

१ तिवट कोर 

१ मगा साधा 

१ सेला जाफरखा(नी) 

१ धोत्र कोर 

१ सेला जाफ (खानी) 

१ झगा 

तिवट 

झगा साधा 

झगा 

तिवट मुलाचे 

झगा कोरा मुलाचा दोरवा 
जाफरखानी सेला 

झगा बुढ़ेदार 

बाकी छ १० शाबान 

१ तीवट मुळाचे 

१ झगा कोरा दोरवा मुलाचा 


| 


RS TI TS SS SI - TD Te -) 


| 


१ झगा नागमोडीचा पारवा 
१ तिवट जुन 

१ तिवट कोरें 

१ निमा दोरवा 


रामचंद्र पंत 
१ सेला 

१ पागोटे 

१ कोरा सेला 
१ पागोटे 

? सेला 

१ जोटकोरा 

१ सेलाखप्तखसी 

१ तिवट 

बालंभट बावा 

१ तिवट कोरा बेलापूर 
१ झगाजिमादार 

१ सेला जाफरखानी 


लक्ष्मण बछाळ 
१ सेला 

१ पागोटे कोरें 
१ सेला 
धोंडभट बेच 

१ मेला खसखसी 
१ झगा साधा 


(२३) 


१ ताडपत्री पांढरी पांघुरण ७ 
केसो हरी सावरकर १८६ कोरी २ 
१ सेला साधा ॥६ जुनी ९ 
! तिब १ 

१ दोरवा कोरा ॥' मुंडासे 
निमा ३ 

१ कमरबंद आषाढ वद्य ५ 
९ १ आंगरखा 
पहादेवभट जोगलेकर १ झगा 

१ सेला १ तिवट कोर 
लक्षुमण छ. ८ रमजान १ पागोटे 

१ पागाटे जुने १ सेला खसखसी 
१ सेला खसखसी १ झगा 

जिनसा ह्याप्रों १ झगा पारवा 


१ सेला कोरा कृष्णभट केळकर १ नवार बाजेची 


( 26) This isa list of clothes used in those days by Vaidyas 
and their clerks. They were given to a washerman to clean. 


CC 0” वतन 


No. 27 २१ साबान 
श्रीरामोजयति श्रा व. ८। १६७० 
आगष्ट ५, १७४८ 


श्रीमत राजश्री रघुजीबाबा भोसले गोसावी यासि. 
भी खंडोजी गोगवले हवालदार माहाल्भांडाररुह रामराम. विनति उपरी 
बा ऐवज खाजगी वगैरे बाकी ता सन समान पैकी येणें अनुष्टान आचरे नि॥ 
राजश्री बालेभट वैद्य रुपये २४८१ दोन हजार च्यारसे येकेचाळीस. देऊन 
पावाठियाचें कज घेतछें पाहिजे. तेणेप्रों मजरा असे छ २१ माहे 
साबान सु॥ मिसा आर्बेन मया आलफ हे विनति, 


(२४) 


(27) Khandoji Gogawale, an officer in charge of त0७९९॥'5 
treasury asks Raghuji Bhosle to pay Rs. 244 to Balambhat to 
meet the expenses of performing an Anustan at Achre, during the 
illness of S. Sagunabai 


nnn] mn cmenehennnnnl 


No. 26 श्री श्रावण वद्य १०।१६७० 
आगष्ट ७,, १७४८ 


श्रीमंत राजश्री बाळंभटजीबाबा व तथा 
राजश्री विस्वनाथबाबा स्वामीचे सेवेसी. 

आज्ञा धारक संकराजी कानो सिरसां नमस्कार विनती, उपरी 
येयील वतमान ता श्रावण वद्य दशमी गा नागपूर स्वामीचे आसीवोदेकरून 
सुखरूप असो विशेष स्वामींनीं मजला वरातेवरी प्रा चांदे येथे पाठविलें, त्यास 
सनदे प्रमाणें मुछेद्यांच्या भेटी घेऊन सनदा छाविल्या, दोन महिने इस्तमालेतीचे 
दिवस यामुळें कटकट बहुत केळी, परंतु चाळली नाही. पु श्रीमंत राजश्री 
जानोजीबाबा यावयाची खबर आइकिली आणि राजश्री साबाजीचा सुभा 
अगोदर राजश्रो गगाजीपती काडिला होता तो फिरोन त्याचा त्यास दिला. 
पहिला बहिरोपंतास दिला होता, मग श्रीमंताची खबर आइफोन त्याचा त्यास 
दिला. तेव्हां आमचे रुपयाची निकढ लाविली. बंगालियाहून श्रीमंत आले. 
त्यांत कांहीं खचास दिले पाहिजे, बहिरोपंतास रुपया न मिळे. यामुळे 
साबाजीस सुभा देऊन, त्या पासून घेऊन आम्हांस पात्र हजारांची साताराची 
खरी लिहून दिली आणि हुंडणावळ दर सेकडा रु) १८ आठरा प्रा नवसे 
रुपये प्रेतले, येकून पांच हजार नवसेचे कबज आमचें घेतले. आम्ही 
म्हणत होतों जें, आमचे पदरी नकद रुपये घालणे आम्ही आपले खांद्यावरी नेउन 
जाऊं, नाहीतरी कांहीतरी करून, रुपये नकदी देणे परंतु त्यास ते मुछेदी बोलिले जे, 
आम्हांस नकद रुपाया मिळत नाहीं, राजश्री नाईकांची हुंडी लिहून देतो. त्यास 
आम्ही दोन महिन्यांनी रुपये देऊन, तुम्ही म्हणतां जें नकद द्या, तरी नगदी कोठून 
द्यावे! प्रगणियांत तवजी पडिढी नाहीं, तो पटी कसी करावी! थेसी घालमेल 
करितों तो श्रीमंत बंगाल्याहून आले. नागपुरास दाखल जाले.राजश्री गंगाजी- 
पंतास पंचवीस रुपये मसाढा कखन जासूद पाठविले. मग गंगाजीपेत बोलिला 


(१५) 


जे) नागपुरास जाउन तुम्हांस रुपये देउन यैसें बोलिले. मग त्या जासुदा देखता 
आम्ही व सरकारचे जामद आम्हा बराबरी होते त्यांणी व आम्ही घराचे दरवाजे 
लाउन पाणी बंद करून अन्न बंद केलें आणि आपले हातीं कटारी घेऊन दरवाज्यांत 

NY & ~ _ ४१ ह v_ A A 
बेलो जे, आमचे रुपये द्या तेव्हां तुम्ही नागपुरास जावे, नाहीतरी आपली हत्या 
तुमच्या दरवाज्यांत करिते, येसी निकड करून येक दिवस येक रात्र बैसलों. ते 
€ ७ १” A ARN Nn oN ~ ० ल्‌ 
समई पाच हजारांची खरा हुडी ।लेहून दिली आणि नवसे र॥ हंडणावळ घेतली. 

>~) ~ 6 

| अपूण | 
(28) Shankaraji Kano writes from Nagpur to Vaidya brothers 
why he cannot recover the money due from Chande when the 
officers In Chande heard the news of the arrival of Janoji, they 
gave the management of Seba's dhstrict to Babiropant and 
ou:tel GangaJipant, but he wasalso unable to pay money to 
them They therefore took severe steps of keeping Gangaji in the 
house with door closed without water & food, to get the sum In 
cash. The letter s Incomplete, 


No, 29 श्रीशकर भाद्रपद शुध २। १६७० 
आगस्ट १४, १७४८ 


श्रीयासह चिरंजीव राजश्री बिश्वनाथभट वेद्य यांसी प्रति बालंभट 
वेद्य आनेक आसिरवाद, उपरी येथील कुदळ जाणून स्वकीये कुशल लेखन केले 
पाहिजे. यानंतरी दरबारचें वतेमान तरी |ासेंपन्न मातुश्री बाइसाहेब वाडा 
दुसरा ही निघोन जेजूरीस जावयासी निध्रोन काळ मंदवारीं राजश्री 
स्वामीसहित खेडास गेले, आज शिवथरचा मुकाम आहे. मजल दरमजल 
तुळजापुरास जाणार, आग्ही बराबर गेलों. सौभाग्यादिसपन्न मातुश्री 
बाइसाहेब मंडली निघोन बुधवारी जाणार आहेत. समागमे पेसबेही येतील. 
राजश्री रघोजी भोसले उंदेरीस आहेत. नागपुराकडील कागद आले, ते 
बजिनस तुम्हांकडेस पाठविले आहेत, त्यावरून कळेल. घरी चौकीस माणसें 
राजश्री पतभ्रातीनधी यांजकडील दाहा मागोन घेतलीं आहेत. चिंता न करणें. 


(२६) 


तुम्ही अनुष्ठान जाहाले म्हणजे लवकर येणे. स्वारीस दोनतीन महिने छाग- 
तील, कळलें पाहिजे, बहुत काय लिहिणे, धोत्रजोडा किमत रा १३ तेराचा 
पाठावेढा आहे. हा घेणे हे आसिरवाद. 

आपत्यें लक्षुपणाने च्यरणावर मस्तक ठेवून साष्टांग नमस्कार. विनंती 
उपरी राजश्री रामचंद्रपंत मेढीयासी गेले आहेत. उदईक्र येतील. आपण 
अनुष्ठान जाहलियावरी त्वरेनें आळे पाहिजे. तीथेस्वरूप स्वारीस गले, आपणास 
कळावं म्हणोन लिहिले आहे. बहुत काये लिहाणें कृपा केली पाहिजे हे विज्ञापना. 

राजेश्री महादार्जापत गद्रे व सदाशिवभट जोगळेकर स्वामीस सां 
नमस्कार. 


(29) Shahu takes Rani Sagunabai to Jejuri where she died 
on August 2th, I748 


ला (ला वम्ग 


No. 5 श्रीशंकर भाद्र. २ श, १६७० 
आगस्द १४, १७४८ 


अभिवाद उपरी श्रीमंत महाराजांचे येथून कूच उदइक होऊन 
अवधावर जातात, तर उँट व हत्ती सत्वर पाठऊन देणें, भोई पाठाविला आहे. 
याजबराबर पाले पाठऊन देणें व तुम्हीही येणें व त्रिंबकभट वेद्यांची 
महाराजांनी याद केली होती त्यास पाठऊन देणें हे असीवाद. 
= आठवण, 
(30) The letteris written by Balambhat to Vishwanathbhat 


Chhatrapat: Shrimant Mahara! means Shahu. He was to go 
via Aundh to Jejur 


rd nd 


(२७) 


भाद्र, शु. ७। १६७० 
No, 67 श्रीशकर आगष्ट १९, १७४८ 
शुक्रवार 
चिरंजीव राजश्री भास्करास प्रति वाळंभट वैद्य आस्वाद. उपर दगड 
आणून भित घालवणे व दोन च्यार नवे चाकर ठेऊन दोन आम्हाकडे पाठवणें. 
आम्हांस आगत्य पाहिजेत. खाठी काकणांत लेहून पाठवावे कीं, राजश्री 
स्वामी जेजूरीस गेले, त्यास तुम्ही अनुष्ठान उरकून सत्वर येणें, लोकांकडे 
पैका वसुळ करणें. दोघे चाकर सत्वर पाठवणे. दोघे घरीं ठेवणें. शालनामेयार्चे 
डगळें व दोन पागोटीं पाठवर्णे. आज भगुवारी प्रातःकाळी कूच करून 
सालपियास गेलों. तुम्हांस कळावे म्हणोन लिहिलें आसे हे आसीवाद्‌, राजश्री 
रामचद्रपंत यास नमस्कार, लिहिल्या प्रों पाठवर्ण, घरीं बहुत सावधपणे राहार्णे. 
हे विनति. कांहीं फराळास पाठवणे. धरचें वर्तमान वरचेवर लेहून पाठवणें रोज 
दररोज. चिरंजीव रामचंद्र यास व आनूंस ब लक्षुमणास आसीवाद. 
राजश्री रामचंद्रपंत व लक्षुमणपंत यासि सा नमस्कार व आसीवांद 


(3]) Balambhat writes this letter to Bhaskar. 
Shahu goes to Jejuri with his alling Rani Sagunabai who 
died there on 25th August 748. 


rere ER का कै९धभ्काजबर+>म 


No, 82 श्री भाद्रपद शुद्ध 4१६७० 
आगष्ट,२० १७४८ 
श्रीमंत राजश्री विश्वनाथभट बावा स्वामीचे शेवेसी-- 
विनेति पो रामचंद्र गोपाळ कृतानेक साष्टांग नमस्फार विनंति 
ता भाद्रपद सुध ८ पावेतो मा सातारा समस्त सुखरूप आसोत. यानंतर 
सासपन्न मातुश्री बाईसाहेब वाडा २ यासे समाधान वाटत नाहीं, त्यास 
भाद्रपद शुध प्रतीपदेस मंदवार निघोन खेडास गेली. तेथून मिधोन जेजुरीवरून 
तुलजपुरास जाणार म्हणोन स्वार होऊन निध्राली. ती रोज कोस दोन कोस 


(९९) 


प्रों जात आहेत भाद्रपद सुध सप्तमॉस साल्प्यावर गेली आहेत. तीथस्वरूप 
राजश्री बालभट बाबा ही गेले आहेत. तमाम समागर्मे गेठे आहेत. सोसपन 
मातुश्री बाईसाहेब वाडा १ ही उदईक नवमीस रविवारी स्वार होऊन जाणार 
आहेत. त्या समागमें प्रतिनिधीही जाणार आहेत. रा रघोजी भो या 
कडील काल कागद आले. तृत उदेरीवर आहेत. नाशरजंग याचो भेटीचा 
मार आहे, तो होऊन मग नागपूर प्रांतास जाणार. वरकड येथील तमाम ढोक 
गेळे आहेत ट्रास आनुष्टान चतुर्थीस समाप्त करणार म्हणोन थाकेछ, त्यास जाहल 
असेल तरी आपण सम्वर निघोन यावे. दिरंग न लावावा. वरकड वतमान येथा- 
स्थित आसे. आज्ञे प्रो वर्तणुक करीत आहो बहुत काये लिहिणे हे विनेति. 
राजश्री सदाशिव भट व माहादाजीपत व वरकड समस्तांस सा नम- 
स्कार हे विनती. 
(32) The ‘illness of Rani Sagunabai and Shahu's movements 
are described in this letter He was taking her to Tuljapur. Rani 
Sakawarbai stars tomorrow Pratinidhi accompanied her. Karkare 


desires that Vishwanathbhat should also go with them. as he has 
finished the anusthan in Konkan now. 


ores poo, poms डवा 


No, 88 श्री १६७० 
१५४८ 
यादी यैवज नेमणूक राजश्री यमाजीपत 
निशा रुपये २०००० राजश्री रघुनाथ भटजी 
निशाकरार १५००० राजश्री बर्‍्हाणजीबाबा मोहिते 
निशाकरार १९००० राजश्री शिवाजीबाबा मोहिते 
१०००० राजश्री बाबूराव उपाध्ये 
१५००० राजश्री विठोबा नाईक वाकडे 
१९००० राजश्री भगवंतराव 
करार १०००० राजश्री सिदेभटबावा 


(२९) 


२०००० राजश्री कोनरपत 
करारनिशा १०००० विष्णूपत 
करार १०००० विश्वनाथवावा वैद्य 


१ ४०००० 


१०००० सुकानदबावा रा 


(33) The date of the letter cannot be determined. The persons 
in the list kare well-known & are bankers. Yemaji means Yemali 
Shivadeo mutalik of Pratinodhilt seems, he undertook to recoverthe 
amountsfrom the persons probably for Shahu Chhatrapati Raghunath 
bhat zi mhare Patvardhan Barhanji Mohite is a brother of the 
Rani Sagunabat, Vithoba Naik Wakade is a great banker of Wal, 
Smidambhat Sirname, 758 Purohit (P.D 2030) Konerpant Is 
Bhaskarram Kolatkar’s brother of Pandewadi, & a Sarmdar of 
Bhosle, Vishnupant is by Sirname Gadre one of the agents of 
Sugunabai (P. D. 6, 86, 88) Sukanabawa is one of Shahus 
Courtiers (P D.]8 88) 


RS TED] 


No. 84 श्रीआइंआदिपुरुष भाद्र. व. २। १६७० 
आगष्ट २९, १७४८ 


वेदमूर्ती राजभी बाळंभट व विश्वनाथभट वैद्य स्वामी गोसावी यासि, 


सेवक जगजीवन परशराम कृतानेक नमस्कार विनंती. उपरी येथील 
कुशल भाद्रपद वद्य द्वितीया जाणऊन स्वकीय कुशल लेखन करीत गेलें पाहिजे. 
विशेष. आपण बहुता दिवशीं पत्र पाठविळें तें पावोन लेखनाथ केला आला. 
कजाच्या व मामस्याच्या रुपयापिसी लिहिलें येसी यांसि मामळेचे येक सालची 
चिटी आम्ही पन्नास रुपयाची आपणास दिछी आहे, आणि आपण लिहिले 
कीं, तीसाळचे दीडशे रुपये द्यावे, म्हणऊन लिहिले तर आग्हांकडे कांहीं 
तिसालाचा गुंता नाही. भटजीचा भट्जीकडेच असेल. आम्हाकडे कांहीं दोन 
सालचा गुता नाही. येक सालची पन्नास रुपयाची चिठी स्वामीस आम्ही 
दिळी आहे. तो येवन्न आम्ही वारून ध्यावा, त्यास प्रस्तुत 
कांहीं अद्यापि हंगाम नाही. हंगामी गुता वारून देऊं. यानंतर कजाच्या रुप 


(९०) 


याचा मजकूर तरी बहुत दिवस जाहले हें खरें). आहेत. परंतु आमचा विचार 
वाडीचा प्रसंग जाहला आहे तो आपणास परस्परे दखल जाहलाच आहे. 
हात चालिल्यावर ज्याचा पैसा ध्यावा तो काय न ५ % ५ 
यैसे कोणाचे चितांत आहे थैसें नाहीं. परंतु दो हनजररास 
यत्न न चाले. संकराजी कानो यांनीं येर्थे दोन रोज अतीषय बहत केला, तो 
कांहीं पत्री लिहितां पुरवत नाही यांणी आपले कतव्य करावयाचें त्यास चकले 
नाही, हात चाले सारखा असिल्यावर इतके करून ध्यावेसे काय आहे, परंतु 
येत्न काय करावा याजकरितां सोसावे लागतें. यैशास आपण थोर आहेत. 
आपले देणें दिल्या विना वाट नाही या ढोकीं न दिल्हे तरी पुढले जन्मी देणे 
लागेल सुटते थैसें नाहा येथील आमचा अर्थांतर आवधा संकराजीपंती पाहिला 
आहे सांगता कलल, मारविलेयासी रुपये ७ सात देविले ते दिल्हे असेत. 
कळलें पाहिज बहत काये लिहि हैं विनंति 


पुढील अक्षर प्रतिनिधीचे स्वत चे 

(34) This is a letter by JagaJivanrao Pratinish! to Vaidya 
brothers informing that he was unable to pay their debt at 
present, 


manne) Sot poo jens 


No, 55 श्री कार्तीक शु. १,१६७० 
आक्टो, १२, १७४८ 

राजश्री बाळंभट वेद्य ता राजश्री विश्वनाथ वैद्य गोसावी यासी 
क्षों जिवराव सिंदे हिमत बहादर दंडवत विनती. सरू तिसा आन 
मयाअळफ. यैवन सरकार बा पेशजी विद्यमान्य राजश्री घनबा मंत्री थैवजी 
लखमोजी खोजे रुपये २००० अक्षरी दोन हजार पुप्यसुद पूर्णिमेस पावता 
करणं. शके १६७० विभव नाम संवत्सरे कार्तिक सुद प्रतीपदा छ १ माहे 

जिलकाद हे विनंति 

(35) Jivarao Shinde Himat Bahadur requests Vaidya brothers 


to pay Rs. 2000 to Lakmoji Khole, instead of paying the same 
to Ghanaba Mantrl, 


ध काक अ जग्गी 


(३१) 


५०, 86 श्री छ, २२ जिल्काद २४ 
का. व. ९ । १६७० 
नवबर ३,१७४८ 
शकराजी नारायणाचा शिक्का व मोतंब 
पद्मदलसम चोकोनी दुरेघी 


दस्तक सर राजश्री पंतसचीच 

[4 (२ | न [ 
ताहाकमावसदार जमाता माहालानहाय सुमातिप्ता आबन मयाआलफ राजश्री 
बाळंभट व विस्वनाथभट वैद्य यांचे तांदूळ जांबली तो गुजणम।वछ येथून 
सातारीयास भेळ सर ३० तीस भरून येतील, त्यास मार्ग कोण्ही घुजाहीम न 
होणें. जाणिजे, छ २२ जिल्काद ( मोतब सुद.) 

सुरू सद बार 

(36) Permit 38 given by Pant Sachiv to Vaidya brothers for 

taking 30 bullocks loaded with rice, from Jambali to Satara This 


precaution saves trouble from officers, in the way At this time 
Vaidyas were living at Satara, 


roams pomgpanssn puesonmone डिशेस 


No 87 श्री छ २५ जिल्काद 
का, वद्य १२।१६७० 
नवबर ६, १७४८ 
राजश्री विसाजी विष्णू गोसावी यांसी. 

स्ना रघोजी भोसले सेनासाहेबसुभा दंडवत सु॥ तिसा आंगन मया 
अलफ राजश्री विसाजी रघुनाथ वकील यांस हत्तीचे गाशाबद्दल बनात गज ७ 
सात व अस्तर छीट व झाळरेस तापता येणेप्रां देणें, जाणिजे छ २५ माहे 
जिळकाद. हत्तीचा गाशा तयार करून देणे. वरशाबदल ताणे सुमार ४० 
चाळीस देणें. छ मजकूर बहुत काये लिहिणे. मोतेबमुद. 

पुढील मजकुर लेखकाच्या हातचा. 
(37) Raghu]! Bhosle orders Visaji Vishnu that Vishwanathbhat 


should be supplied the necessary cloth for preparing a nice cover 


( गालीच्या ) for his elephant and also 40 strong strings to keep 
it in place onthe animal every year. 


न का (न (न 


(३२) 


No. 38 श्री मार्ग शुघ ५ १६७० 
नवबर १४१७४८ 


राजेश्रिया विराजित राजमान्य राजेश्री विश्वनाथ वैद्य 
स्वामी गो 

सिवभट साठे कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी बाबत मकडाई 
तालुका श्रीमंत राजेश्री राणोजी भोसले यांनकडील कमावेस आपणांस 
श्रोत रघोजी भोसले सेनासाहेबसुभा यांजकडून कमावस 
आपण केली) मुकरार रुपये ५००० अक्षरी पांच हजार, निमे पौष सुध 
पौर्णिमा रुपये २५०० अक्षरी अडीच हजार देऊन बाकी निमे रुपये २५०० 
अक्षरी अडीच हजार वेत्र सुध पौर्णिमेस देऊं. बशत राणोजी भोसले रांची सनद 
पाठऊन द्यावी, जर सनद न आली तरी आपले रुपये तुम्ही माधार द्यावे.मशार- 
निलेकडील कमाविसदार यांणी वसूल महाली घेतला असेल, तो या रुपयांत 
मजुरा घेऊन. शके १६७० विभत्रनाम संछेर मार्गेश्वर सुध पंचमी ५ कमाविस 
विभवनाम संछेर हे विनती. 

रा राणोजी भोसले याकडील कमाविसदार यांणी वमूल महाली घेतला 
असेल तो दीड महिनियांत वमुलाचें पत्र आणून देऊ. हे वि(न)ति. 

वसूल रा मा जखापा देविले रा राजसापुतलासा देवलसी खालापूर- 
कर वादरेयास पैषसुध १५ रा २५०० अक्षरी अडीच हजार दिले. 


(38) Thisis the earliest mention of Shiwabhat Sathe who is 
managing the Bhosle's district of Makadai (near Khandwa). He 
Is known as the Subhedar of Katak appointed by JanoJi Bhosle 
In this letter itis said that RaghujJi Bhosle gave him the Ka- 
mavisi of the Makadi district for Rss 5000/- 


Cr errant oommenel onmenmns] 


No. 39 श्रीराम चंद्र मागे. वद्य १। १६७० 
नवबर २४ , १७४८ 
१२ ~ 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथभट वैद्य स्वामी 
गासावी यांसी-- 

पो चिमणाजी नारायण सचीव नमस्कार विनाति उपरी. येथील कुशल 
जाणून स्वकीये कुशल लेखन करणें. विशेष. राजश्री बाळाजी पंडित प्रधान 


(३१) 


यांजकडून सावोत्रियाचा थैवज सन समानचा येणे, त्यापैक्री ज्येष्ठ अघेर सा 
९०० पाचसे तुम्हाकडे रद्द कर्जाचे यैवजी देविले असेत ते घेणे. सदरहू 
रुपयांची हुनत पा आहे ती देऊन येवज मागोन घेणे. बहुत काये लिहिगें. 
लोभ अप्तो दीजे हे विनति, 

(39) Chimnaji Narayan Sachiv asks Vishwanathbhat to 
receive Rs. 500 from Nanasaheb Peshwe, which sum he has to pay 
as Sahotra Amal and credit the amount to his account. Sachiy 


has sent a letter on this day to Nanasaheb Peshwe to pay the 
amount on the settled dates to Vishwanathbhat Vaidya. 


न ेकाबबखबकंन हि अक" 


No. 4० श्रीरामचंद्र १३ जिल्हेज तिसा आर्बेन 
मार्ग वद्य १ १६७० 
नवंबर २४, १७४८ 


सकल गुणालंकण अखंडित हक्षमी अलंकृत राजमान्य राजश्री 
बालाजी पंडित स्वामी गोसावी याप्ति-- 
पोष्य चिमणाजी नारायेण कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी. येथील 
कुशल जाणुन स्वकीये कुशल लेखन करीत आसिलें पाहिजे, विशेष आपणाकडील 
पस्तर सालचा थेवज बालंभट वैद्य यांच्या रद कर्जास देविळा असे बीतपसील. 


सावोत्रा सा मोगलाई नानेमावल पोप्य सुध 
१००० चैत्र अखेर प्रतीपदा शा ५०० 
_९०० जेष्ट अछेर 
१५०० मुबदला पुणें सिंहगडा बाबत रा 
२५० माघ अखेर 
२५० चेत्र अखेर 


येकून अडीच हजार रुपये सदरहू मुदतीप्रमाणें मशारनिलेस पावेत 
करणे. सुगा तिसा अबैन मया अलफ. छ १३ जिल्हेज +बहुत काये लिहिण. 
कृपा असो दीजे, हे विनति. 
आसल पत्र रा पुणे गा नारो अनंत आषाढ सुध ५ सा इहिदे 
खमसैन छ ३ साबान. 
+भधील अक्षर सचिवांचे स्वतःचे 


(२४, 


(40) Pant Sachiv requests Nanasaheb Peshwe to pay Rs 
2500|- to Balambhat Vaidya in payment of his debt out of Saho- 
tra and Moglaiand the Sinhagad exchange payment. 


Cn ei SR 


०4] श्री मार्गशीष वद्य १६७० 
डिसेबर १७४८ 
हिसेत्र गा बापूजी गणेश जोग सु तिसा आर्बेत मया आल्फ जमा 
गला माहाछ मापै बाकी गु पैकीं गला खंडी 
१॥.॥. 
खर्चे गला कुडबीमाप 
॥ !।. रा विश्वनाथ भट गाईत्री पुरश्चरणास आले, 


ते समई 
-|- नागली 
४४ वरी 
४~। उडीद 
त १. 
-॥। १।- 
बाकी गला खंडी 


॥४॥॥॥॥. 
(4l) Thisis an account of the corn spent when Vishwanath- 
bhat had performed गायत्रीपुर चरण. The measure Kudavi used and the 


manner of writing are worth considering. 
कुडव = २ पायली 


कणा आख 


No. 42 श्री+रामचं द्र छ २४ जिल्हेज 
मार्गशीष वद्य ११।१६७० 
डिसेबर ५, १७४८ 


राजाश्रेयाविराजित राजमान्य राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभट वैद्य 
स्वामी गोसावी यासी 
पोब्य चिप्रणाजी नारायेण सचीव विनती उपरी. तमच्या हिशेबापैकी देणे 
राहिलें आहे. त्यास थेवज प्रां कडेबलित येथील पेस्तर सालचे रसदेचे येवजी 
स्ये ३००० तीन हजार देविले अहेत. तरी सदरहू राये रसदेचे थैवजी प्रेण, 


(३५) 


सुग तिस्ता आन मयाआलफ छ २४ जिल्हेज + बहुत काये लिहिणे, लोभ असो 
दीजे हे विनती, + 


+ मधील मजकर लेखकाच्या हातचा 

(42) Chimnaji N. Sachiv Informs Vaidya brothers that they 
should take Rs. 3000 of the revenue of Kadevalit district of the 
next year for the Rasad to be paid to them 


No. 48 छ १ मोहरम 
श्री पौष शुद्ध २।१६७० 
डिसे. ११, १७४८ 
राजश्री बाळंभट व राजश्री विस्वनाथ भट वैद्य- गोसावी यासि 
दा सकळ गुणाळकरण अखंहितलक्षी आलकृत राजमान्य क्ञों 
बुबाजी नाईक कदम जामजाद प्रांत किले गोपाळदुगे रामराम विनती उपरी. येथील 
कुशळ जाणन स्वकीय कुशल लेखन करीत असलें पाहिजे. विशष बहुत दिवस 
द्रबारचे व सामादकाकडील वतमान कळत नाहीं. याजकारितां तानागी 
नळवडा कागदी मजरत आपणाकडे रवाना केला असे, तरी दरबारचें व 
सामादका वतमान यथभूत लेहून पाठाविछें पाहिजे जें वतमान आपणास आढळ 
जाहालें असेल तें साक्स्तर लेहून पाठाबिछे पाहिजे. बहत काये लिहिण लोभ 
असो दिल्हा पाहिजे. रा छ ? माहे मोहरम हे विनंती 
सामादिकाकडील = शत्रसबधी 
(43) Bubagi Naik Kadam of Gopaldurg wanted to know from 


Vaidya brothers the political activities at Satara, concerning the 
Maharaja and their enemies 


No, 44 श्री पौष शध १०।१६७० 
रविवार डिसेबर १८, १७४८ 

राजेश्रिया विराजित राजेश्री बाळंभट व विश्वनाथभट वैद्य स्वामी गो 
सिवभट साठे कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति. उपरी श्रीमती रा 
रामाजी गीर याकडन ₹॥ देविले १०००० अंके दा हजार देविले, त्यास 
आपण हुंडी करून मात्रे पौर्णिमेची करून देऊन. मिती पोष सुध १० रविवार 


शके १६७० विभवनाम सेछे, हुंडी करून देऊन अपला पुज घेऊन. हे विनाते 


(44) This is another transaction of Shivbhat Sathe in this 
year with Vaidya brothers. The whole letter seems to be in his 
handwriting In this year heis mentioned in one letter, inquir- 
ing whether his money is being spent for the building of a 


कै A २४०१७ ल्क | ~ 


er EP siren oe ee 


(२९) 


No. 45 श्री १२ मोहरम 
नकल बा आसल पौष शु, १४।१६७० 
डिसे २२, १७४८ 


मो रंभाजी धोरपडा यासी. 
जगजीवन परशराम प्रतिनिधी सुहुर सन तिसा आर्षन मया आलफ, 
राजश्री रामाजी नारायेण सुभेदार मुकाम सातारा यांनी मौजे खोडद येथें 
तुजला जमीन दाहा बिघे जमीन पड दिविली आहे ते मना बेली आसे. गावास 


जमीनीचा तगादा न लावणें छ १२ मोहरम निदे ( श) समक्ष मोतब, 

(45) Jagagivan Parashuram Pratinidhi orders Rambhaji Ghor= 
pade that though Ramaji Narayan, Subhedar of Satara has assigned 
you a land at Khodad, you should not try to possess and enjoy it. 


No 46 श्रीनासेहध्रसन्न पौ. व. १।१६७० 
डिसेंबर २४। १७४८ 

स्वास्ति श्रीमत्‌ स्रखवेदशास्तादिगणगणमडितसमस्तगोत्राम्हणप्रति- 
पालनपरायणांता; करण राजमान्य राजसमर्पित श्री. विराजमानेषु विश्वनाथ 
वैद्य राजामिधप्रभुषु 

घूतपापसेत्रस्थ लक्ष्मण बाबा अम्हचारी यांनीं कृतानके वेदोक्ताशीराशय; 
सन्तु विशेषस्तु. आम्ही आपल्या कृपेकरून पौष वादि प्रतिपदेपर्यंत 
सुखरूप असो. यानंतरी आपण धृतपापक्षेत्रास आले होते, तेवेळेपी आपणांसी 
बिज्ञप्ति केली होती, असीने कॉ, धूमनासेंहाचाय बेळगांवकर हे येथें श्री सेवा- 
करून दीड वर्षेपयेन्त राहिले आहेत, तर यांस क्रणमुक्तीसाठीं सांगितळें होतें. 
आपणाबरोबरी यांस घेवोन जाऊं, ऐसें बोलिले. आपण यास्तव पाठविले नाही. 
यांत ब्रह्मस्व तर ३००-४० तीनशें चाळीस जाळे आहेत, तर आपण यांचा 
संकट दूर करायास आपणच समर्यं आहा. पुरश्चरण केळें आहे. याचे निमित्तक 
ब्राह्मणमोजनादि झाढेँ नाहीं, म्हणोन यांनीं जटाधारण बहुत दिवस केलें आहे, 
यास्तव यांचा जटाभार आपणच दूर होय असा विचार करावा. सद्यः आपण 
जात असलें तर न्यावे अथवा पुढें तरी यांचें ऋणमोचन होय, असा विचार 
करावा. बहुत लेहावे तर आपण सूज्ञ आहा. हे आशीवाद्‌ १०००. 


(46) Laxmanbawa Brahmachari of Dhom requested Vishwa- 
nathbhat Vaidya to help Dhuma Nrisihacharya Belgaonkar and 
make him free from debt caused by the service of God for a year 
क half. Vishwanathbhat wasat Dhom this year performing some 

nustan. 


No, I श्री श १६७० 
शिक्का व मोतेब, चौकोनी, दुहेरी स. १७४९ 
पत्रावर आहेत. 
राजश्री बाळंभट वैद्य व विस्वनाथ भट वैद्य गोसावी यासी-- 

दा अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्ये स्नो मानाजी पवार, दंडवत विनंती 
उपरी. येथील कुशल जाणोन स्वकीये लेखन केलें पाहिजे. यानंतर रा रामचंद्रपंत 
पेकियाकरितां पाठविले, यास आम्ही सांगोलेयाहून येथे पुण्यास आलो, आज दोन 
अडीच महिने जाहाले, माहाळची घालमेल श्रीमंतांनी केली, त्या कामाकाजामुले आज 
ता दिवस लागले; परंतु अद्यापि निगम होऊन आला नाहीं, दाभाडेकडीळ कार- 
भाराचा गुंता होता. त्यामुळं आमचें काये होऊन आलें नाहीं व इतलाखी बोली होती 
त्याचेद्दी अद्यापि ठिकाण लागलें नाहीं. येथील गुंता उरकलेयावर आपल्या पेकियाची 
वाट करून पाठऊन देऊं. तुमचा आमचा पहिल्यापासून स्नेह आहे. सव भरंवसा 
आपला आहे. आम्हांसही दुसरा विचार नाहीं. वरकड सै वर्तमान पंत मारनिले 
सांगतां कली येईल, बहुत काये लिहिणे हवे विनति ( मोतबसुद ). 

( ] ) Manaji Pawar, Son of Kaloji, writes to Vaidya Bro- 
thers the reasons of being late to pay the money. The amount 
must be large, as Karkare, their Diwan, had been sent to 
recover the same, Manaji was persent jin Gowalcot’s battle, 


No, 2 श्री शक १६७० 
मानाजीका शिक्का व सन १७४९ 
मोतेब चोकोनी दुरेघी. 


राजश्री बाळंभट वैद्य राजश्री विश्वनाथ भट वेद्य गोसावी यासी-- 
दा अखंडितलक्ष्मी आछकृत राजमाने सनां. मानाजी पवार देडवत विनती 
उपरी, येथील कुदाल जाणोन स्वकीय लेखन करीत जाणें. 


क यानतर तुम्द्दांस आम्ही येतावेळा पा अकोटाविशीं जे सांगणें 
रणी दृढ तै सांगितलेंच होते. ऐसीयांस दोनच्यार वेळा राजश्री स्वामीस 
भाव कालो विनेती करून पा मार आम्हांकडे होये ते गोष्ट करणे. 
जी सुत मा राजश्रीची परवानगी मजमूकडे लावणे. सनदेकरितां तुम्ही 


म्हणाल कीं, एक वेळ हटकिलें, मग घडी घडी काय म्हणोन 
इटकावें १ तरी ते गोष्ट न्हवे. खामखा एकदोन वेळा जोवर 
काम होये तोवर हाटकून कार्य केले पाहिजे, तुम्ही हाटकल्यानें आमचें कार्थ होतें. 
असं आम्हास सातारेहन अनुसुदान कलो आले, तरी हटकून कार्य केले पाहिजे. 


नाजी पवारराव 


(२) 


तुमच्या भखसेयावरी बेफिकीर आहों. बहुत काय लिहिण. हे विनंती, तुम्ही 
प्रसंगी आहा. तरी रा बाळाजी भोसले यांजकडील सनदा होऊ न देणे. 
भोसले याविसी तुम्ही आम्हांस वचन दिले, आण राजश्री नानांनीं प्रसंग केला 
ते समइ तुम्हीच मजकूर करून तो मजकूर राह्दाविला. आतांही कोणी मजकूर 
केला तरी तो मजकूर सिधीस पाऊ न देणें. येविसी तुमच्या भरंवसेयावर बेफिकीर 
आहों, बहुत काये लिंहिंण. हे विनंती ( मोतेबसुद ). 

(2) Manajt Pawar requested Vaidya Brothers to secure 
sanads for the AKkot district rrom Chhatrapat: for him, by 
often seeing him for the same, Vaidyas were also reminded 
of their promise ६० oppose Balaji Bhosle, Manaji was con- 
fident that Vaidyas will not fail to support his side, if 
anybody tried to poison Shahu’s cars against him, At this 
time Vishwanathbhat was at Satara, 


No, 3 श्री छ. २७ मोहोरम 
पाँष व, १४।१६७० 
जाने, ६, १७४९ 


माहाराज श्री बालंभटबावा व विश्वनाथबावा मोकासी 
साहेबांचे सेवेसी-- 

श्रो म्हसाजो पाटीळ चांदगुडे मोजे काराटी प्रा सुपे दंडवत. विनंती 
उपरी. साहेबांपासून निरोप घेऊन आलो ते गावांस सुखरूप पावेला, येथ रा जयाजी 
सिंदे यांची रव? गोवरून पसरली आहेत. तसनास फार केला आहे. सिवार लुटून 
नेला. दोन तीन तल पडले, येथ दाणे तयार कले आहेत. त्याची विल्हे करन, आण 
साहेबांना आपले साकलें वतमान येनारा मनुश[बराबर लेहून पाठवित जाण, तेनकरून 
समाधान होईल. येथ उपद्रव फार लागोतो, तर येक जण मानुस पाठवण. नाहींतर या 
थोडांपतबावास पत्र पाठवण, या दाणे याची काये ते विल्ह करन. रो पंत प्रधान 
यांनीं मुंजपडी बद्दल र॥ ७५ पाऊनसे घेतले आहेत. आपण साहेबांपासी विदित केले 
आहेत. बहुत कलले पाहिजे, बहुत काये लिहेन हे विनंती. या पत्राचे उत्तर अम्हांस 
पाठवण, हे विनंती, छ २७ मोहोरम. 

खत दान्याबाबत महारापासी देण. दाणे तयार केळे आहेत, खतावेगल दाणा 
देत नाहीत, तर खत महारापार्सी देण. अगत्य देण, कळले पाहिजे. 


१ रव व॑ > रहदारी 


OR PS I 


(३) 


(3) Mhasajt Patil Chandagude of Karhati informs Vaidya 
Brothers that Jayappa Shinde has camped at Karhati and 
given much trouble to the people, Peshwa Nanasaheb levied 
and recovered a tax of Rs, 75 35 मुंजपटी on rhe village for 
thread ceremony of probably Vishwasrao which took place 
on, 9-3-7749. 


“क 


No, 4 श्री माघ व. ४।१६७० 
जानेवारी, १७४९ 
राजश्री अप्पाजी सोमवंसी सरळस्कर गोसावी यासी-- 
दा सकळगुणालंकरण अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राज्यमान्ये स्नो मद्नसिंग 
भाखळे रामराम उपरी मुमा तिसा आबैन मया व आलफ तप गेवराई पाबीड हुजुरून 
आम्हांकडे जाहाली आहे त्यास तुम्ही कागद राजश्री खुलतानजीराव निंबाळकर 
यास दिल्हा तो आपणास पावला. छ १७ सफर + ही विनंती. 


+ पुढील मजकूर मद्नसिंगाचे हातचा. 

(4) This a receipt given by Madansing Bhosle to 
Appajt Somavansi for having received the letter which he 
had issued to Sultanjirao Nimbalkar to pay the revenue of 
Gevarai to him, This Madansing, an illegitimate son of 
Chhatrapati Sambhajt Was, it seems, alive upto this year. 


No, 5 श्रीभवानी इकर माघ व. ४।१६१७० 
जाने, २६, १७४९ 


राजश्री सुलतानजीराऊ निंबाळकर गोसावी यासी-- 

दा सकलगुणालंकरण अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नो आपाजी 
सोमवंसी सरळस्कर रामराम विनंती, उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय लेखन 
केले पाहिजे विशेष, ता गेवराई पा बीड हुजूरून राजश्री मदनासिंगबावा भांसळे 
यांजकडे मुकासा जाला आहे, तरी गोसावी यांनीं आपणाकडील आमिलास व 
जमीदारास ताकीद करून मारनिलेकडील कमाविसदाराकडे अमल सुरळीत दाविला 
पाहिजे. येविशाचा बोभाट न ये ते करावे रा छ १७ सफर बहुत काय लिहिणे लोभ 
असो दीजे. सा तिसा अर्बन मया अलफ हे विनंती. 


(४) 


(5) Appajt Somavansi informs Sultanjt Nimbalkar that 
the King has given the Mokasa revenue of Gevarai Prant 
Beed to Madansmg, the illegitimate son of Sambhaji and that 
he should not obstruct his Kamavisdar to collect its revenue, 


No, 6 श्री माघ, व. ७।१६७० 
जान, २९,१७४९ 
दिसेव खंडेराव कासी न्याया धीष 
५०० विभव संवत्सरे माघ वद्य ७ व्याज दरमाहा दरसदे र, रा २, 


OR कं 
३०० प्रमोद सवत्सरे मागेसीर झु. १२ 


(6) Khanderao Kasi Nyayadhish had borrowed Rs, 500 
from Vaidyas and returned only Rs, 300 after a year and Io 
months, 


No, 7 श्री माघ १६७० 
फे, १७४९ 
राजश्री बाळंभट व विस्वनाथभड वेद्य गोसावी यासी-- 

दा सकलगुणअलंकणे अखंडितलक्षुमीआलेकृत राजमान्य भो बुबाजी 
नाईक कदम नामजाद किले गोपालबुर्ग रामराम. विनंति उपरी येथील'कुशल जाण- 
ऊन स्वकीये स्वानंदलखन करीत असिले पाहिजे. विशेष, ये जागाचे जोडीसोबत पत्र 
पाठविलें ते प्रविष्ट होऊन लिहिले वृत्त साकल्य कलो आले. फिरोन जोडी आपणापासीं 
पाठविली आहे तरी दरबारची बोर्लाचाछी व सिर्के यांची गडबड केसी काये आहे 
ते साध्यांत बातमी लेहून पाठविली पाहिजे, हुजूर बातमी लेहून पाठवणें असावी, 
याकरितां सिकं याकडील व माहाडाकडे फौज उतरणार त्याची व मानाजी 
आंगरे आले आहेत त्याची बोलीचाली केसी काहे ते बृत्त लेहून जोर्डाची रवानगी 
अवलंबे केली पाहिजे, बहुत काये लिहिण. कृपा निरंतर असो दिली पाहिजे + हे 
बैनांति. 

+ पुढील मजकूर लखकाच्या हातचा, 

(7) Bubaji Naik Kadam of Gopal Durga writes to 
Vaidya Brothers, inquiring about Sirke’s movements and 
Manajis conversation with the King and Mahad news, 


(५) 


No, 8 श्री फालगुन १६७० 
फेब्रुवारी १७४९ 
राजश्री बाळेभट वैद्य व विश्वनाथभट वेद्य गो. यासी-- 

दा अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नो महादाजी अनंत व सेखोजी 
नाईक साटम रामराम, विनंती उपरी येथील कुशल जाणून खर्कीय कुशल 
लेखन केले पाहिजे. विशेष, आपण पत्र पाठविले पावोन संतोषावाति जाहाली. दरबारचे 
वर्तमान सामादिकांकडील अधिकोत्तर असेल तें वस्चे ( वर ) यथातथ्य कलावें निमित्ये, 
मुजरद जोडी पाठवितो. अशास जे दरबारी होइल ते वस्चे ( वर) सुचे करावे. 
आपणास विदित आहे. पूर्वानुबंदास अंतराय न होतां दिवसेदिवस अभिवाद्धि व्हावी. 
यामध्ये श्रयस्कर आहे. दरबारीं भरवसा आपला आहे. बहुत काये लिहिणे, लोभ 
वर्षविला पाहिजे. हे विनंती. 

(8) The writers, both officers of fort Govind Gad, 
request Vaidya brothers to give the political news of rhe 
enemies, that may be available at the Satara Court, They 
sent a pair of messengers for the purpose to them, 


No, 9 श्री 

रघूजीचा शिक्का व फाल्गून झु. १५।१६७० 
मोतब अष्टकोनी दुरेघी पत्रावर आहेत. फे, २१, १७४९ 

राजश्री विसाजी रघुनाथ वकीळ गोसावी यांसी-- 
दा अखण्डितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नो रघोजी भोसले सेनासाहेब 
सुभा दण्डवत विनंती उपरी. येथलि कुशल जाणोन स्वकीये सकुशल लेखन करीत 
गेलें पाहिजे. विशेष तुम्ही पत्र पाठविले .प्राविष्ट होऊन लिहिले वतेमान कलो आले. 
राजश्री न्रिंबकजी बाबा भोसळे यांची भेटी जाहली. सविस्तर आपणाकर्डाल 
वर्तमान सांगितले. ऐसी यासी मागाहून या गोष्टीचा निश्चये होईल, ते लिहोन 
पाठउ म्हणोन लिहिल, तरी राजश्री कोन्हेरपंत व राजश्री बऱ्हाणजी बावा 
मोहिते व सिघाजी बावा व सदासिव दिक्षित व बिंबकजीबावा तुम्ही 
येकविचारें कतव्य ते करून उत्तर सत्त्वर पाठविणे, यानंतर जाते समयीं तुम्हाकडे 
येक लक्ष रुपये येवज करून दिला आहे, ते इली राजश्री महन्त बर्न्सापुरी बावा 
गोसावी यांजकडे देविले असेत, |तरी पत्र पावतांच सदरहू रुपये महन्ताकडे देऊन 
पांवल्याचे कबज महन्ताच सत्वर पाठवणे. जरूर जाणोन लिहिलें असे. जर आमच्या 
मनसबीयाचें किंवा आमचें तुम्हांस अगत्य असेल तर आधी ऐवज महन्ताकडे 
देऊन कबज सत्त्वर पाठविणे, पुढे महन्तापासीं कितेक काम आहे द्वा विचार चितांत 


(६) 


आणोन एवज आधी देओन महन्ताच कबज सत्वर पाठवणे. यास अनमान कराल 
तरी तुम्हांस आण असे. कळले पाहिज खाना छ १४ माहे राबिलावल, + हे रुपये 
कोनेरपंत व ब-्हाणजोबावाचे मार्फतीने महन्तास देऊन कबज पाठविणे, बहुत 
काये लिहिणे. लाभ असूं देणे, हे विनाति + 

+ मधील मजकूर रघूजोचे हातचा. 

(9) The first portion of the letter refers to the quest- 
ion of Shahu adopting a boy from the family of Trimbakji 
Bhosle of Wavi, incidentally rejecting the question of 
Raghujt’s son, Mudhoji being adopted, Some move of adoption 
was evidently in contemplation. Trimbakji’s son was Jater on 
adopted by Ramraja, Raghujt asked Vishwanathbhat to pay 
without any excuse Rs, one lac to Bunsipuri Gosavi, in the 
presence of Konerpant and Buranji Mohite and secure a 
receipt, Shiwajtbowa Talkute and Sadashiv Dixit Patankar, 
were with Konerpant and Barhanjibaba for consultation, 


— प पापात सा eo ललित 


No, 70 श्री १७ रावल 
फा. व. ३।१६७० 
फेब्रुआरी २४, १७४९ 

नकल 


राजश्री नारो अनंत.दि। राजश्री विस्वनाथ वैद्य कर्यात भुगाव प्रांत 
देवगड गा यासी-- 

गदा छ अखंडित लक्षुमी आलंकृत्य सदाराजमान्य स्नो साबाजी भोसले 

दंडवत सूरसन तिसा आर्बैन मया अलफ. कर्यात मजकुरावर येथ सां १८०४ वाचे सालीं 

मेजमानी पटो पांढरीचे रयेतीवर पडली होती, तेव्हां प्रा सालमजकुरी मेजमानी 

पटी पांढरीचे रयेतीवर टाकून, यायेवजी रसद हजूर पाठवने, या कामास स्वार आसामी 

२ दि. राजश्री निबकजो राज यासि, सिवाये खुराख दर आसामीस शा १८ येक 

प्रा शा २८ दोन प्रो, दर रा देत जानें जानीजे, छ १७ रावल बहुत काये 
लिहिणं. मो. 

* सेन्याच्या खर्चासाठी बसविलेला कर, नजराणा, रसद. 

( Io) Sabaji Bhosle writes to Naro Anant Gadre, 

agent of Vishwanathbhat at Bhugao, to levy Mejamani Patti 


ee रि” 


(७) 


on the villagers living in the town, like the last year, This 
is a tax for the expenses of the army, also called Rasad or 
Najarana, 


खाकायकणिकमि००रशकाचियमयरह 


No, II श्री २५ रावल, 

श्री. फा, व ११५१६७० 

शिक्कथांतील मजकूर शंकराजी माचे ४, १७४९ 
नारायण 


अजम 'सखनसरुला र्कैलेदार व कारून किले मनमोहनगड मोहबत हू. 

गदा इजत असार अजी चिमणाजी नारायेण सचीव दवाव, नमस्कार 
सुहुर.सन तिसा अर्बैन मया अलफ, राजश्री विश्वनाथभड वैद्य माणसेसहवतमान 
धोमास सेवा करावयास जात आहेत, तरी त्यास मांडव घालून देण व दोघे गडकरी 
नेहमीं मारानिले तेथे असतील ताँपावेतो चौकीस देणे. छ. २५ राविलाबळ पा हुजुर, 
( मोत॑ब-पत्रावधिरयं भाति ). 

सुरू सुद 

(II) This letter also informs that Vishwanathbhat 

had gone to Dhom in March. 


DARN 


No, ।2 श्री फा, शक १६७० 
शिक्का अष्टकोनी माच सन १७४९ 
मोतेब षटकोनी 
अजम बाळंभट वेद्य *दाम मोहबत हू 

श्री रा गादा मोहिबन पनाई मुकलीशान हस्तगाबा अजी दिल येकलास 

जाझाहूच सख नसरुला हवालदार व कारकून किले मनमोइनबड 

रणी तत्पर सलाम व नमस्कार विनति सुमा खमसेन मया अलफ मोहिबी. 

सेख नसरूला श्रामताचा आज्ञापत्रे किला सादर केलीं व आपलं ही पत्र आले. 

निरंतर. तेथे लिहिले कीं, किले मजकूरच्या दास्तान पैकीं गला ५ 

दण व मोजे बेळंग पेक्री जमीन मला करावयास बिध ४२५ 

पचवीस देविळी आहे. येणे प्रो श्रीमंतांची आज्ञा जाहाली आहे. व्यास योज 

वेळंगास ताकीद रोखे जमीनी विस्ती पण आहेत, गला ही थोडा बहुत घोमास 

पावता करून थोडा बहुत राहील. त्यास मानसे मो हिबानी खाना करून गला 
घेऊन जाणे. ज्यादा काय लिहिणे, हे किताबती. ( मोतेबसुद ) 


eee eee oreo जान जन्य eS न “<< 


१ तुमचा प्रताप कायम राहो, २ ताब्यांतील. 


(८) 


(72) Sekh Nasarula, an officer of Manamohan fort 
Writes to Balambhat Vaidya that arrangement will be made 
to give you corn from the store at the fort and 25 bighas of 
land from Velang to me for cultivation, This fort is also 
called Kelanja and is south of Bhor, opposite Rohideshwar, 
It was captured by Shivaji in I674. 


No. ।3 श्री + रामचंद्र छ, २ राखर 
चेत्र शु, ४।१६७१ 
माचे ११, १७४९ 
राजश्री विश्वनाथभट वैद्य स्वामी गोसावी यासी.-- 
सेवक चिमणाजी नारायेण सचीव नमस्कार सा तिसा अर्बन मया 
अलफ, देणे दरमाहा मार्गर्सार मास पैकीं सटी भोई दि चिमणाबाई रुपये 
१४९ येकसे साडे येकुणपनास देणें, कबज येकसे साडे चोऱ्याइतर्सचें घेणे छ २ 
याखर + है विनंति + 


een पाप मन eo PP SSIS Te rn 


+ मधील मजकूर सचिवांचे हातचा. 

(I3) Chimnaji Narayan Sachiv asks Vishwanathbhat to 
pay Rs, I49-8 to Setibhas, the agent of Chimnabai and to 
get receipt of Rs, I84-8. The widow might be of Sachive’s 
family. 


No. 4 छ २ शाखर 

श्री तिसा आर्बेन चेत्र शु. ४। १६७१ 

( शिक्को ) चेत्र । झु, ४। १६७१ 

माच ११, १७४९ 
० श्री राजश्री सिवाजी सालोखे ता मोकंदमानी मोजे 
श्री शाहुराज खोडद ता तारगाऊ सा. तिसा आर्बेन मया आलफ, 
चरणीं तत्परबा मोजे मजकूर पैकी देवडीकडे कडबा सुमार १००० 
लोजी सालोखे येक हजार देविले आसे. पावते करून पावल्याची 
निरंतर 'चिटी पाठऊन देणें. या कामास लोक दि देवढी चे 


पा आहे. यांसी रुपये १ येक देणे. लोभ असा दीजे छ २ गाखर, ( मोतेब सुद ) 
(I4) Shiwaji Salokhe orders the Mokadam of Khodd 
to send I,000 sheaves of Kadabi fodder for the use of cows 


(९) 


and buffaloes of the Dewadhis, the queens of the King, This 
letter has the seal and mortab of Salokhe, Shis Salokhe 
family is related to 5, Sakawarbai, They are also called 
Dubal, They were given the charge of Miraj when Mogals 
were driven out ftom the place by Shahu in I939. They are 
the inbabitants 0 घुळगांव. 


क किक १ शाय 


No, 5 श्री छ ४ साखर 
चे, शु. ६।१६७१ 
माचे १३, १७४९ 
आज्ञापत्र सरकार दरुनी महाल ता मोकदमानी मोजे खोडद ता तारगांब 
सुमा तिसा आर्चेन मया आलफ. राजश्री सिवाजी साळोखे यांनीं मोजे मजकुरा- 
कडून कडबा सुमार १००० येक हजार सरकारांत गाई व म्हेसीच्या बेगमी देविले 
असे. तरी देखत आज्ञा कडबा सातारीयासी 'पाठवून देणे. या कामास संताजी 
चनवडा व संताजी जगदला पा आहे यासी रा १ देविला. देणें जाणिजे छ ४ 
रविलाखर लेखन सीमा सद्दी-- 
वार सुरुसुद्वार 
(I5) This is an order of the queen, 5. Sakawarbat 
living in the first Wada, written for the fodder for the milch 
cattle, to the Mokadam of Khodad, The fodder is to De sent 
to Satara, The word ' सही’ at the end of the letter seems ro 
be written by the Queen, 


९ राख़र 

No, 6 श्री चे. शु. ११॥ १६७१ 

माचे, १८ » १७४९ 

श्री सवौपमायोग्य अखंडित-लक्ष्मी विराजमान राजमान्य राजश्री विश्वनाथ 

पंडित वैद्य स्वामी गोसावी यासी -- 

विनंती सेवेसी आज्ञाकार्यें तिमाजा नरसिंह दिवान क्रुतानेक साष्टांग 

नमस्कार. उपरी येथाल कुशल जाणोन स्वकीये लेखणाज्ञा करणे. विशेष तुम्ही कृपा 

करून बहुत दिस पत्रद्वारे वर्तमान लिहून पाठविले नाही, येथून खप्तऋषीस 
२ 


( १० ) 


पावलेयाचे कुशल सविस्तर लिहिले पाहिजे. तेणेकरून चित्ताच समाधान होईल. 
आपण तुमचे स्मरणीं अहरनिसी असु. आपणांस तुम्ही चित्तांत विसर पडो न देणे. 
दुसरे श्रीमंत बाबासाहेबांचाही हेतु स्वार होऊन सप्तऋषीस येत आहेत. त्या 
प्रसगी आपणच आहे. लिहावा येसा अर्थ नाहीं. बहुत काये लिहिण हे विनंति. 

रा छ, ९ रबिलाखर. 

(I6 ) Raghujt was beng urgently invited by Raja Shahu 
to Satara, but he studiously avoided to do so, professing all 
the while that he was coming, Timajipant writes this letter 
to Vishwanathbhat from Berar, when Vishwanathbhat was at 
Satara, befote he was again sent by Shahu to Nagpur, in order 
to bring Raghuji to Satara, in connection with adoption, It is 
not known whose Diwangiri Timajipant was doing. 


aha SPR RSE 


No, I7 श्री १६ गाखर 
रघूजीचा शिक्का व चें, व. ३।१६७१ 
मोत॑ब अष्टकोनी दुरेधी भाचे २५, १७४९ 


पत्रावर आहेत. 
राजश्री घाळभट व विश्वनाथभट वेद्य गोसावी यासी-- 

दा अखंडितिलक्ष्मी आलेकृत राजमान्य स्नो रघोजी भोसले सेनासाहेब 
सुभा दंडवत विनंती उपरी, येथील कुघल जाणून स्वकीये कुशल लेखन करीत असिले 
पाहिजे, विशेष तुम्हांकइन सांप्रत पत्र येऊन वतेमान कळों येत नाही, तेणेकरून 
चित सापेक्षित असे. तरी सदेव पत्र पाठऊन राजकीय व स्वकीये सविस्तर वर्तमान 
लेहून संतोषवित आसिले पाहिजे. यानंतर पूर्वी तुम्ही पत्र पाठविले. तेथे लिहिले की, 
राजश्री स्वामींनीं राजश्री फत्तेसिंगबावा भोसले यांसी तुळजापूर प्रांत 
आवयासाठी आज्ञा दिल्दी, हे येतात, तुम्ही त्यासुमारें यावे, म्हणोन लिहिले, 
त्यावरून उंद्राहून कूच करून व संमत नादेडावरून गंगातीरे बोधनपर्यंत 
आलों, तों वतेमान आलें जे, राजश्री फत्तेसिंगबावा यांचें निघणे सातारीहन 
जाइले नाहीं; तथापि पुढे जावें तां नबाब नासरजंग इाहरींहून कूच करून सालर- 
लेडालिया वर आले, बराड प्रांतीहन देवगड प्रांती जाणार, म्हणोन दाट खबर, 
तेथें आपले कबिले मुलमाणसं याकरितां जरूर शाहवर येणें लागिले, याकरितां कूच 
करून कळंबावर आलो, पेवस्ता बंगालीयासी फोजे रवाना केली, त्याच्या 
उपरांळीयास फोज खाना करणे अगत्य. याकरितां चिरंजीव राजश्री साबाजा 


(११) 


भोसले यांसी फोजेनिसी खाना करून आम्ही शाहवर राहिलां. तांब्राचा शहद 
टळलियावर जेते तुम्ही लेहून पाठवाल तदनुसार जो विचार कतेव्य तो केला जाईल, 
रा छ १६ माहे राखर +बहुत कराये लिहिंगे. लोम असो दीजे. हे विनंती. 
( मोतैब सुद्‌ ) 


se 


+ मधील मजकूर रश्ूजीचे हातचा 


(I7) This letter clearly explains the movements of 
Raghujt, Sabajt Bhosle and of Fatesingh, He could not go to 
Satara, as desired by him. 


No, I8 श्री चे, वा ५।१६७१ 
माचे २७, १७४९ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य 
राजश्री रामचंद्रपंत स्वामीचे सेवेसी 

सवक तुकोराम व गोपाळ रघुनाथ सा नमस्कार विनति उपरी. येथील 
क्षेम ता चेत्रवदी पंचमी मो नागपूर सुखरूप जाणोन लकीये लिहित असिले पाहिज 
विशेष. बहुत दिवस तुम्हांकडून पत्र येऊन वर्तमान कलत नाहीं. तरी येस न कीजे 
सदैव पत्री परामृप केला पाहिजे. यानंतर आम्हांकडील वतमान तरी राजश्री 
वैद्यबावा असताचें रा चिमणाजीपंती सांगितलेवरून कलले असेल. अलीकडील 
वतेमान सविस्तर नारोपंत सांगतील त्यावरून कलेल. आज दाहा महिने घर सोडून 
जाहाले. श्रीमंत निकाल करून देतील म्हणोन भरोसा मानून आजपयत राहिलो. 
परंतु पैशास कोठें दर्शन न जहाले, हाली श्रीमत लोकरच सातारीयासी येणार 
चेत्र सुध त्रयोदसीचे मुहूर्ते प्रस्तान करून डेरे देऊन राहिले आहेत, आविलंबेच 
येतील. आम्ही येक दो रोजीं येथून स्वार होऊन मजलद्रमजळ वेशाख मासी 
सातारियासी येतों. भेटीनंतर सविस्तर कलेल. मातुश्री मनूबाई यासि पत्र र्गा 
आहे तें पावते कीजे आणि घरीचा परामृष केला पाहिजे. बहुत काये लिहिणे कृपा 
लोभ असो दीजे. हे विनंती. 

सेवक आवाजी बळाळ करकरे सां नमस्कार. विनंती, लिगा परिसेजे, 
दशनांतीं सवे वृत कलेल, लोम असो दीजे. हे विनंती. 

हो राजश्री चिमणाजीपंत व केसोपंत स्वामीस सां नमस्कार, विनंती कृपा 
असो दीजे. हे विनंती 


हि REE —— —~ =~ ज ~ 


(१२) 


(I8) This paper further explains Raghujrs delay in 
reaching Satara, It is written by Tukoram Dingankar and 
Gopal Raghunath from Nagpur to Karkare and supplies the 
news of the time of the Raghujt's departure and of their own, 


No, 9 श्री. चेत्र वा ५६७१ 
माच २७, १७४९ 
श्रीमत राजश्री बाळभटजी ता राजश्री विश्वनाथ भटजी वेद्य 
स्वामींचे सेवेसी. 

सेवक तुकोराम व गोपाळ रघुनाथ सां नमस्कार विनंती येथील कुशल ता 
चैत्र बदी पंचमी मु नागपूर जाणोन स्वकीये कुशल लेखन आज्ञा केली पाहिजे. विशेष. 
बहुत दिवस जाहाले, आपण गेलियापासून पत्र येऊन कुशल वृत कळत नाहीं, तरी 
येसं नसावें, सदेव पत्री परामृष केला पाहिजे, यानंतरीं आम्हाकडील वर्तमान 
तरी आजपर्यत श्रीमतासमागमेच आहो; परंतु पेसा प्राप्त न जाहाला. आपण 
असतां निरमळेकडे येवज देतो, येसे म्हणत. परंतु पेसा येक दिल्हा नाहीं. आज- 
पर्यत वाट पाहिली. हाली सत्वरच स्वार होऊन येतो. श्रीमंताही चेत्र सुध 
त्रयोदसीचे मुहुते प्रस्ताव करून सातारीयास्मी जावयाकारणें डेरे देऊन राहिले 
आहेत. सत्वरच येतील. त्यासमागमं आम्ही येतों आणि त्यास वराड प्रांत कांहीं 
दिवस लागतील यैसे आसिले, तरी आम्ही पुढें निघोन येतो. आम्हांस सव प्रकार 
भरोसा आपला आहे. आम्ही स्वामीचे म्हणवितो. आमचा अभिमान असा द्यावा, 
वरकड सावस्तर राजश्री नारोपंत सांगतील त्यावरून कळा येईल, आपण वडीलपणे 

घरीचा परामृप केला पाहिजे. बहुत काय लिहिणे. कृपा केली पाहिजे, हे विनंती. 
(I9) This letter also explains the attitude of Raghuji 
Bhosle declining to visit Shabu at Satara, on one excuse or 
another at this tune, Shahu was dying and wished to consult 
Raghuj! on future arrangements of the Maratha raj. This 
letter i5 also written by Tukoram and Gopal Raghunath to 


Vaidya Brothers having the same contents, as those written 
to Ramchandra Karkarepant on the same date, 


No. 20 श्री तिसा आबैन छ, २२ राखरते २० जावल 
चेत्र व. ९ ते जेष्ट झा २१६७१ 
मार्च ३१ ते मे. ७, १७४९ 
मुखवख् हिसेब स्वारी चोम बा विस्वनाथभट शा छ २२ राखर ता 
छ ३० जमादिलावल सा तिसा आबैन मया आरफ. 


( १३) 


( 20) This paper shows that Vishwanathbhat was at 
Dhom near Wai to perform some Anusthan, There aie detail 
ed accounts of expenses of Rs, 3836, which were incurred 
there, but not printed, This paper is also useful to show that 
the dates of Mohamedan month used in the Modak Shaka 
wali are misleading anj incorrect. In the Shakawali thers 
ure Only 29 days of Jamadilawal. There is no 30th day of 
that month as stated in this letter, 


No. 2I श्री वेशाख जा ४।१६७१ 
एप्रिल ९, १७४९ 
श्रीमत राजश्री बाळंभट व विस्वनाथभर स्वामीचे सेवेसी. 

सेवक नारी अनंत कृतानेक साष्टांग नमस्कार. विनंती उपरी, येथील कुशल 
जाणून स्वकीये लेखन करावयासी भाशा केली पाहिजे. वि, आपले आशेप्रोा 
नागपुरीहोन निघोन उमरखेडास आलो. येथूनही निघोन सत्वरेच स्वामीचे सेवेसी 
येतो. गोपालाबोा मानवता वरून हुंडी संताजो परवतराव याचे दुकानची आहे 
तो साताराची करून दईल. येन हुंडी रुपये ११७८ आकरासे आठ्याहतर खा 
आहे. कळल पाहिजे. वरकड वतमान भेटीनंतर सविस्तर निवेदन करून, > ?८ 
राजश्री रघोजीबावा चेत्र सुध त्रयोदसोस मुहुतें नागनदोवरी डरे देऊन राहिले 
आहेत. मजल दरमजल सातारा येत आहेत. बो येक तोफ घेतली आहे. वराडांत 
»< > कोणता मनसबा होईल तो पाहावा. बहुत काय लिहिणे. वेशाखसुध चतुर्थी. 
दे विनंती. 

राजश्री रामचंद्रपंत स्वामीस साष्टांग नमस्कार, विनंती. सविस्तर वतमान भडजी- 
बाबास लिहिले आहे. त्यावरून कळेल, आम्हीही लोकस्च येतो. चिरंजीव सो 
मथुराबाईस आणावयाची आहे याजकरितां आठच्यार दिवस गुंता जाहला आहे. 
कळलें पाहिजे. बहुत काय लिहिणे. लोभ असो दीजे, हे विनंती, 

(2I) Raghujvs ieluctance to visit Satara is further evi- 
dent in this letter, Naro Anant Gadre writes to Vaidya 
Brothers from Umarkhed that Rs. I,779 are sent by a cheque 
with Gopala, which is in the name of the shop of Santaj 
Parvatrao, fle also communicates Raghuj!’s plan of visting 
Satara. 


(१४ ) 


No. 22 श्री संवत १८०५ 
वेशाख १६७१ 
एप्रिल १७४९ 
जमावसूल बाकी बा पोतदारी प्रांत देबगडी 
सां १८०५वो झा छ. 


मा मा 

अज जमा वसूल केसो हरी नारो अनंत याको 
मामले रामडेक २५८०४ १७३॥« ० १७३|? ८४० 
पा मालेगांव १२८ ० ० ० १२८ 
पा बोरी १०५ ९५४ ० ९५४ १०४ 


कयात कुही १००४ ० ० ० १००८ 
पा हवेली मोहेगांब २४१८ २२०० १०० १२० २१८ 


पा छाप ८९४ ७०|॥-॥॥ ४०८ १०॥-॥ १८१ 
हळद्गांव २०० १६१० १६ ० ३॥” 
पा पाटणसावंगी १२५४ १४३४ १३१४ ० ४४ 
मो तारनेबोरगांव १३४ ० ० ० १३८ 
किले अमरावती १७३८ १५५८ ० १५५८ १८४ 
प्राने हिगने ९३८ ० ० ० ९३८ 
सावरगांव ६८ ० ० & ६८ 
ताचा गावगना १९८८ १६८८८ ० १६८४०... २९॥८ 
पा कलंबेस्वर २८३५  २९०॥- २ २९०॥०॥ ० 
प्रा केलवद १०१5 १००४ ० १००४ १८ 
मामले भागदूर ७१७४ ७१३।-। २४१० ३७२।-॥  ३॥०॥ 
प्रा कोढाळी | १७॥० १७१ ० १७॥ ७ 
वसुली जमा 
क ५॥> ५१ ए५॥> ० ० 
वसूल जमा 
0 (५6 9 
वसुली जमा | 
प्रानि सासनेर | ६५० ६५४ ० ६५८ ० 
वसूल 


वाकई 


जमा २६३७ २२२७।८॥। ६३४। २१५९३५ ४१७॥।~॥ 


(१५ ) 


फाजील कळंबे = 
घरापेकी 


व्यद 


विहंग वक प 0000 


२६४५।१। २२२७॥०॥ ६३४ १५९३०८४॥ ४१७॥*॥ 
या सिवाय रोजमरा, 


२।= मामले भागदुर ४५५८ प्रा कढ्डबेखर 
८॥-॥ प्रा अमराबती न माहेगांव दवे 
१८ प्रा केळवद १८ किले भाजार 
"| प्रा रामटेक 
१२॥.॥॥ A 
१७।॥॥।। 


पूणे रुपयापुदील आळीं हें एक चिन्ह असून आळ्याचे आरंभीचे वाटोळे पूज्य 
सबंध नाहीं. तसा टाइप नाहीं म्हणून त्याऐवजीं आळे वापरले आहे 
(22) Raghuji Bhosle had givan to Vaidya Brothers the 
Potadari Share of Revenue of the villages, It is usually 2 
per cent of the revenue, But sometimes it was reduced by 
Raghuji to I per cent. This letter contains the names of 
the ‘villages in Deogad District from which the Potadari 
cess Was recovered by the Vaidyas. The table, gives the 
details of the revenue collected with the names of the 
Vaidya’s clerks who were appointed, for the recovery and 
also the balances to be recovered. The actual letter gives 
some new information about the manner of writing the 
figures and some mathematical signs ‘used at that time to 
denote the whole rupees and annas, 


No. 23 श्री वै. व. ५।१६७१ 
एप्रिल २६, १७४९ 
राजश्रियाविशाजित राजमान्य राजश्री गोविंद्पत दादाजी स्वामी 

गोसावी यासी. 
पो रंगो रघुनाथ कृतानेक नमस्कार विनति उपरी. येथील कुशल जाणून 
स्वकीये कुशल लेखन केलें पाहिजे. विशेष, आपण मकसुदाबादेहून नागपुरास 


(१९) 


आलेत, म्हणोन काशीक्षेत्रांतच ऐकिले, त्यावरून बहुत संतोश जाला, अम्ही 
देशास अलियावरी अपलेंही येणं होईल, म्हणजे दर्शनाचा लाभ होऊन परस्परे 
वर्तमान अवगत होईल, हा बेत बहुत होता; परंतु आपले येणें न जालें. या उपर 
आपलें अगमन कधीं होणार, भेटीचा लाभ केसा होईल तें ल्याहावें, मातुश्री 
मामीच्या व घरीं, सवाचे भेटीस द्वादश वर्षे होत आलीं, पुढे भेट घेतां येणार नाहीं. 
येक वेळ इकडे येऊन सवोस दशनाचा लाभ देऊन मागती जावयाचे तरी जावे. 
कोण्हे गोष्टीची आशंका न घ्यावी, केवल संपदेवर दृष्टी देऊन कुटुंबाची अनस्था 
करावी द्वे उत्तम नाहीं. संपदा घेऊन यावे, हा अभिमान न धरावा. समई जेस ईश्वर 
ठेवील तेस राहोन संताश मानून राहावे, विशेष ल्याहांव तरी आपणास सवै अर्थ 
कळतच आहे. अनमान सहसा न करावा. बहुत काये लिहिणे. कृपा असो दीजे. हे 
विनति. आमचें वर्तमान ता वेशाख बहुल पंचमी सोम्यवासरपयेत येथास्थित 
आसे. चिंता न करावी, सवेदा पत्री कुशला लेहून परामधे करीत असावे. 
हे विनति. 

(23) How several servants of Raghuj: Bhosle were 
engaged in the affairs of Bengal is well explained in this 
letter, Jt was a hazardous enterprise, 


No, 24. ३ जमादिलाखर 
[रामो जयती जेष्ट शा ४।१६७१ 
मे ९, १७४९ 
श्रीमत राजश्री पंतप्रधान स्वामीचे सेवेसी, 

क्षा खंडोजी गोगवले हवालदार महाल भांडारम्रह दंडवत, विनती उपरी, 
बा येवज राजश्री स्वामीनी खचास पंचवीस इजार मागितछे, त्यांपैकीं बाकी पंधरा 
हजार पैकी देणे राजभी बाळंभट वैद्य व विश्दनाथभट बैद्य रुपये ३२७९ 
तीनसे पावणेयैसी देणे, छ ३ माहे जमादिलाखर सा तिसा आबेन मया आलफ 
हे विनंती, 

बार 


(24) Khandoji Gogawale, the treasury officer of 
harem, requests the Peshwa to pay Rs, 379-I2 to Vaidya 
Brothers out of Rs, I5,000 which the Peshva was to 
pay to Shahu Chhatrapati, 


नरसय्या 


(१७) 


No, 25 ३ जाखरं 
श्री जेष्ट शु. ४।१६७१ 
मे ९, १७४९ 
राजश्री विसाजी रघुनाथं वकील गोसावी यासी ;-- 
क्रो रघोजी भोसले सेनाखाहेबसुभा दंडवत सा खमसेन मया आलफ, 
राजश्री महंत बनसीपुरी बाबांनीं तुम्हांकइन येवज देविला पैकी 
२०० तांबोली लाडाई 
५० बागवान 
१०० लोणारी 
१०० मजूर 
_५० बुरूड व पखाली 
५०० 
येकून शा पाचसे देविले असत देणं, छ, ३ जमादिलाकर बहुत काये 
लिहिणे हे विनाति. ( मोतबसुद. ) 
लिखितं कृष्णाजी तानदेव सदरहू मजुरयापेकी शा संभर भरून पावले, 
(25) This receipt 5 given, to Vishwanathbhat Vaidya, 
by Krishnaj: Tanadeo Sathe, of Burambad for Rs, IOo, 
received for the remuneration of the labourers, as settled by 
Hansapuri Gosavi. 


No, 26 श्री ६ जाखर 
जेष्ट, शु. ७।८।१६७१ 
मे १२, १७४९ 
वेदमूति राजश्री विसोबा बैद्य गोसावी यासि. 
क्षो आबाजी राजे माहाडिक दंडवत सा खमसेन मया आलफ, श्रीमंत 
रा रघोजी बाबांनीं रुपये ४००० च्यारी हजार तुम्हांकडे देविले, ते सदरहू रा 
आपणास पावले. छ ६ जमादिलाकर + सही. 


+ हीं मद्दाडिकाने स्वतः लिहिंळळी अक्षरें होत. 

(26) Abaji Raje Mahadik has acknowledged receipt of 
Rs, 4,000 paid by Vishwanathbhat on behalf of Raghuji 
Bhosle, 


ITT SII कक पड. 


३ 


( १८ ) 


No, 27 श्रीशंकर २६ जाखर 

जेष्ट व, १३ शके १६७१ 

जून २, १७४९ 

राजश्री विश्वनाथ भट वेद्य स्वामी गोसावी यासी :-- 

सेवक विसाजी गोविंद सां नमस्कार, विनंती उपरी. राजश्री स्वामीनी 

रा रघोजी भोसले यांसी आणावयासी पाठविले होते, त्यास खचोबदल रुपये 

२००० दोन इजार देविले, ते हुजूर पोत्यांतून तुम्ह्याकडे देविले, ते सदरहू रुपये 

दोन हजार भरून पावलो, कबज लेहून दिल्हे, सही सा खमसैन मया आलफ, छ, 

२६ माहे जमादिलाखर 

(27) Visaji Govind Gore passes a receipt of Rs, 2,000, 

to Vishwanathbhat Vaidya, which he had to spend for the 

expenses of travel &c, He was sent by Raja Shahu to Nagpur 
to bring Raghujt Bhosle to Satara 


६... Samp फल PEATE २0०६५ veh 


No, 28 श्री+शकर २८ जाखर 

जेष्ट व, १४।१६७१ 

जून ३, १७४९ 

कबज वसूल्या विसाजी रघुनाथ वेद्य सा खमसेन मया आलफ, 

कारणे कबज लिहून दिल्हे येसे जे. आम्हास राजश्री रघोजी भो सेनासाहेब- 

सुमा यास आणावयास सालमारी पाठविले होते, तेव्हां खचास रुपये ३२००० तीन 

हजार देविले ते येवज मो मारानळे खासगी वगेरे रुपये पनास हजारांचे येवर्जी 

देविले, ते भरून पावलो, छ २८ जमादिलाखर हे कबज लिहिले + सई 
बी ळश्रामण बलाल 


po 


+ पुढील मजकूर बिश्वनाथभडांच्या हातचा. 

(28) Vishwanathbhat gave a receipt, to Chhatrapati, 
of Rs, 3,000 paid to him for the expenses, incurred for 
going to Nagpur, in order to bring Raghuji Bhosle to Satara, 
and also of Rs, fifty thousands returned to him as debt. The 
receipt is written by Laxman Ballal Joshi and signed at the end 
by Vishwanathbhat by the word सई only. 


ह mr rr वकिक,. कफ 


(१०) 


No, 29 श्री+शंकर 
२८ जाखर 
जेष्ट वद्य, १४११६७१ 
जून ३, १७४९ 
कबज वसूलबा बाळंभट व विश्वनाथभट वेद्य सा खमसेन मया 
आलफ, कारणि कबज लिहून दिल्हे येस जे, सरकारातून अनुष्ठान आचरे येथील 
येवजी राजश्री सेनासाहेबसुभा यांजकडून सनतिसा आर्बेन छ २१ साबांनीं रुपये 
२४४१ चोविसे येकेचालीस वरात दिल्ही होती, तो येवज इली बा येवज राजश्री 
रघोजी मो खासगी वगेरे रा. पनास हजार पैकीं देविळा तो भरून पावलो, छ २८ 

माहे जमादिलाखर दै कबज लिद्दिळं + सई. 
बी लक्षमण बलाळ 


+ पुढील मजकूर विश्वनाथभदांच्या हातचा, 

(29) Vishwanathbhat had performed Anusthan at 
Achre for Shahu, This receipt of Rs, 2,44I is for the expenses 
of the Anusthan, This sum was paid through Raghujt Bhosle 
who showed the payment in the accounts of Vishwanathbhat 
who had agreed to advance the amount of Rs, 30,000 to 
him, 


SSeS CS Se ene) 


I 0 Fr 


No, 30 श्रीऊशंकर २८ जाखर 

जेष्ट व, १४।१६७१ 

जून २, १७४९ 

कबज वसूलबा बाळंभट व विश्वनाथभट वैद्य सा खभतेन मया आलूफ, 

कारणे कबज लिहून दिल्हे येसेजे, पेसजी आम्हांस राजश्री रघोजी मा याजकडे 

इतरोखे देऊन खर्चास 'वेतनांत वगेरे देविले होते, त्याथेवजी हवाली राजश्री 

रघोजी मो सेनासाहेब सुभा येवज खाजगी वगैरे रुपये पनास हजार पेकी रुपय 

२६०३। सविसत्ते सवातीन दोविले, ते भरून पावलो, छ २८ जमादिलाखर, हे कबज 
लिहिलें + सई. 

बी लक्षुमण बळाल 


> रमाण oe पाण ++3-+-- पक -- = प्या —~ न नाला — जज नाभ क पननअसवननक कप तन +»++-न कवर 


+ पुढील मजकूर बिश्वनाथभडांच्या हातचा 
(30) This receipt by Vishwanathbhat shows that he 
had agreed to pay Rs, 50,000 to Raghujt as debt, 


(२०) 


No, ३ श्री+दांकर २८ जाखर 

जेष्ट वश्च १४।१६७१ 

जूत ३, १७४९ 

कबज वसूलबा! बाळंभट व विश्वनाथ भट वैद्य सा खमसेन मया 

आलफ, कारणें कबज लिहून दिल्हे येसे जे, आमचे कज सरकारांत होते. ते 

येवज राजश्री रघोजी भोखळा सेनासाहेबसुमा येवज खासगी वगेरे रुपये पनास 

हजार पैकी शा १५९३ पंधरासे त्र्याणव देविले, ते मरून पावलो. छ २८ जमा- 
दिलाखर ई कबज लिहिलें + सई, 

बी लक्षुमण बलाळ 


त नि वत 


ललल ---:-५--नाप--पाटा कि ~ एकवा 


+ पुढील मजकूर विश्वनाथभटांच्या हातचा, 
(3I) This receipt indicates that Vishwanathbhat had 
to receive his debt of Rs, I593 from Shabu, who asked 
Raghuji to payit, Raghuj?s accounts show that this sum Was 
paid by him to Vishwanathbhat, 


—— SS oS 


NN 


No, 32 श्रा छ. १ शाबान 


श्रा. शु, २१६७१ 
जुले ५, १७४९ 


१.० 


फेरिस्त कागद रा बो राजश्री विश्वनाथभट वैद्य सा खमसेन 

मया अलफ छ १ शाबान श्रावण मास, 

१ योगोजी देशमुप्ल बा खत नावे हेबतराव व फकीरजी देशास 
पा माने प्रां वराड शके १६६९ प्रभवनाम सवछरे आस्वीन वद्य ८ साडे 
तीन महिन्या निमे, पुढे साडेतीन महिन्या निमे, मु माहे व्याज दरसदे 
श २, छ २१ सवाल. खत असल दिले. खत हाली मुधोजी भो. 

६ रघोजी भा बा खतें बा नकला 

५००३ शके १६६९ प्रभव सवछरे मागेसीर वद्य ३ व्याज दर २ 
८५०० फलगुन वद्य १ प्रभव व्याज दर २ 
१३०५९| मागेसीर वद्य १ प्रभव व्याज दर २ 
२६०० राजश्री स्वामींनीं अनुष्ठान आचरे यासी देविले, तो येवज 
देऊं म्हणऊन कागद छ ४ जाखर, 
याँ नकला 


¥ 


(२१ ) 


२ द्वातरोख हाली असल दिले 
१ रघुनाथभट पटवधेन 
१ रघोजी अनुष्ठानाबा वरात 
३६०० पेशजीस 
२४४१ हाळीं वरात 


६०४१ 


६ 
नि केसो हारी 
१ बारानशाहा राजे संस्थान देवगड सां १८०३ छ २ सुध भाद्रपद कजे 
मा शा ५००० पांच हजार आपण वारून देऊं. खत आसल दिल्हे. 
९ घासदाणा सीत पेकीं वराता मजकूर, 


३००० बालापूर १००० आकोले 
१००० वडनेर १५००० भातकुली 
२००० डाकंलीबारसी १००० [पंजरी 
१००० मूतजापूर 
कर ३००० 
१७७०७० 
क १०००० वि आगा गागा ा 
¬ वरात | EE 
७ माहाल 


१ कृष्णाजी गोविद 


८ 
१ रघुनाथ विस्वनाथ देशामुख्ल पा नांदगांव 
९, लि 
र नि रघूजी भो. 
१ चिरी पाते 


५००० बाळभड 
२००० बिस्वनाथ भड 
१५०० रघूजी भो. 


(२२) 
४ हिसेब 


२५००० किता झाडा १ 
५००० किता झाडा १ 
५००० किता झाडा १ 

३१८३९ किता हिसेब १ 


(६६८३९ ) ४ 
नि कसा हरी 
झाडे जमाखचे 
१ दोस्त माल्लान [दा नाद्रखान शके १६७० विभव चेत्र सु २ 
खत आसल दिले, रा ३००० व्याज दर २. 
! फेरिस्त कागद रा बा बिस्वनाथ भर वेद्य 
१ खत राघोजी नाईक जासूद बा सवादोन २। प्रभव फा( छ )गुन 
वदी ५ रु, १०० व्याज दरसदे रा २. 
१ र।णोजी भो याचा हिसेब 
१ नारो वेकटेस कमाविसदार डाणगांव खत रा १२६३ 
२ सिवभड साढे खतं 
१ रा ५००० पोष्य सा १५ शो २५०० चेत्र सा १५ रु. २५०० यण 
प्रो वायदे. 
१ किता खत रामाजी गिरषर वा शा १०००० 


* 


२ 
१ रामाजी गिरधर खत रुपये २५००० 
१ देशमुख देशपांडे पा नांदगांव क!जीच, खत रा १००० 
३ देवबानाईक काळे यांचे कागद पेकी यादी १ 
१ बिसाजी (गो) विद ळी खत सामान ददाती वरात 
२ कोडाजी गोर्विद्‌ यांची कचलात म्हसंग 
१ कचलात १ जामिनी नारो बळाल. 


Ss छर टि रि ee 


९ 


(२३) 


(32) This list of documents sent with Vishwanathbhat, 
when he was asked by Shahu, to bring Raghuji from Nagpur, 
to Satara, contains, many money transactions with persons who 
had politically great influence in the Satara and Nagpur 
Darbars, inportant imcidents and places, 


me बदड कळायला के SR 


No, 33 श्री भवानीशंकर छ १, रमजान 
शिक्का व मोर्तब वाटोळा 'दुद्देरी अ, भाद्रपद शु. २।३।१६७१ 
आगष्ट (४, १७४९ 
राजश्री बाळंभड वेश्च गोसावी यासी. 
( शिक्का ) दा अख़ंडितछक्षमी आळंकृत राजमान्य श्रा आपाजी 
9: कक सोमवंसी सरलष्कर दंडवत, विनंती उपरी. तुम्हां 
श्री राजा शा पासून कजे घेतले मुदल रुपये ५०० पाचसे यासी व्याज 
हुचराणि तत्पर दर माहे दरसदे रा २ दुहोतरा प्रों आस्वीन शुध विजया 
आपाजी सोमवं दशमीस देऊं. व्याज व मुदछ झाडियानसी वारून देऊं. शके 
सि सरछस्क १६७१ शुक्ल संवत्छरे भाद्रपद अधिक शुद्ध २ सा खमसैन 
र नीरंतर, छ १, माहे रमजान बहुत काये लिहिणे, हे विनंती, 
( मोते सुद ), 

(33) Apaji Somavansi Sarlashkar writes to Balambhat 

Vaidya that his debt will be paid on Dasara with interest, 


No, 34 श्रीशंकर अधिक माद्र, शु, १०।१६७१ 
आगष्ट १२, १७४९ शुक्रवार 

तीथस्वरूप राजश्री बाळंभट वेद्य दादा वडिलाचे सेवेसी. 
अपत्ये विश्वनाथभड वैद्य कृतानेक सां नमस्कार, विनति उपरी येथील 
कुशल ता भाद्रपद आधिक सुध दशमी शुक्रवारी मुकाम काजळसरे नजिक 
जाळनावूर येथे सुखरूप पावलो. पुढें मजल दरमजळ जात आहो. + तेथे गेलयावर 
सविस्तर वतमान लिहोन पाठऊं, सविस्तर आपणाँकडील व दरबारचें व परभू- 
कडील व पंतसचिव यांजकडील व नवा राजयाकडील सविस्तर लिहिर्णे. 
लोकांकडील पैका वसूल करणें. जखापास पाठऊन देणे. बाणियाऋडील पैका वसूल 


(१४ ) 


घेऊन त्यांत कागद देऊन पाठवणें, घेरी सावधपणे राहणे, बहुत काये लिहिणे 
हे विनति. + 

+ मधील मजकूर विश्वनाथमटाच्या हातचा, 

(34) Vishwanathbhat on his way to Nagpur, writes 
from Kajalsare near Jalnapur to Balambhact that he should 
be informing him the Satara politics, This letter proves 
that before starting for Nagpur, Vishwanathbhat knew that 
Ramraja was to De the new King, but an inquiry was being 
made about him, The writer wishes to be informed who the 
new King was going to be, He also wanted information 
about Parabhuand Pant Sachiv. 


0. बहु mss NS ov wre 


No, 35 श्री+रा मो जयाति १३ रमजान खमसेन 
अ० भाद्रपद 9० १४॥ १६७१ 
आगष्ट १६, १७४९ 
शिक्का व मोतेब घट्कोनी 
दुहेरी, 

आज्ञापत्र राजश्री येखवंतराव माहादेव खासनिविस 
० श्री, ~ ता मोकदमानी का बावधन सु खमसैन मया अलफ, 
राजाशाहु चर राजभी बालंभट वैद्य यांची सनद का मारी आहे. त्यांत 
णी हृढ भाव माहा स्वारीपर्डीचे रा १० दाहा करार केले आणि तुम्हांस 
देव सुत येसवं आज्ञापत्र सादर केले आपततां जाजती रा घेतले म्हणून 
त निरंतर विदित जालें, तरी हे गोष्ट उत्तम नाही, ज्या प्रो हुजरून 
करार केले आहेत, त्या प्रों घेण, जाजती घेतले आसेल तर 

माघारे देणे, छ १३ रमजान ( मोतेबसुद ) 

(35) This order of Yeswatrao Mahadeo Potnis, alias 
Khasanivis, contains the seal and mortab. He asked the 
Mokadum of Baodhan not to recover the Swaripatti of 
Baodhan more than Rs, I0 from the Vaidyas, The money, 
if recovered more, is to be retuned, The order of the King 
should be strictly obeyed, 


en SUR TH 


(२५) 
No, 36 श्री भाद्रपद १६७० 
सपटबर १७४९ 


पुरवणी राजभी बाळभड व विस्वनाथभरजी स्त्रामीचे सेवेसी-- 


विनंति उपरी, कयात भुगाव येथें दोनसे रुपयाची वरात दली राजभी 
जानोजी बाबाचे खचपरीची केली आहे. रजबदल केली, त्यास कोणी आई- 
कत नाही, जो पेक्षा मागतीळ तो द्यावा, न दिल्हा तर इजत घ्यावया तयार 
होतात. वरातदार पाठवितात, त्यांस सिवाये खुराक चार आणे देवितात, आणि 
काजिया करीत आहेत. डेकाडी पेकी बगोजीनें इनामी पेकी संभर शा घेतले वरकड 
तमाम आपलें त्याकडील काम बुडाले, वरातेचे सा देत नाही, पोतदारीचा पेसा देत 
नाहीं. स्वतानिकांकडील रुपये पेसजी पेकी येणे होतें ते मिळत नाहीं, आजपयत 
म्हणत होते जे, आजउद्यां देतो. त्यास प्रस्तुत विचार जाहाला आहे जे, कोनायेकास 
जाबसाल पुसिला तर त्याचं उत्तर ही मिळत नाहीं, सारा भटजी जाहाला आहे. 
स्वामीचे येणे या प्रांतास सखर होईल तर कांही कामकाज होईल. नाहीं तर 
तमाम काम बाद जाहाले, चांदेयाचे वराते करितां रा संकराजीपंतीं कटकट 
गगाजीपंतासी केली, त्याजवरून पांच इंजार रा हुंडी रा रामाजी नाईक काले 
यांचे दुकानची करून दिल्ही. ते संकराजीपंतीं सुभाना जासूद याजबो 
पाठविली आहेत, पोचेल. वरकड चादेयाचे वरातेचा येत्रज जानोजी भोसले 
यानी मना केला. देत नाहीं. पेसजी सिंपी यास च्यार हजार शा पेढेचे येवजी देविले 
द्वोते. त्यांज पैकी येक हजार रा त्या येवजपैकी घेतले, ते सिपी यास वसूल करून 
देतों, आणिखी तेवजी चालीस लागलियावरी कयात भुगाव व डेकाडी पैकीं हजार 
दोन पावेतो त्यास भरती करून देऊ. पुढील कारभार विपरीत दिसत आहे. जर 
करितां आपण येत आहेत तर सवे गोष्टी उत्तमच आहेत. वरकढ वर्तमान प्रस्तुत 
ल्याहावें येसे दिसत नाही. रा चिंतोपत व आणिखी येक बारगीर रा 
तुलजापेताजत्रल लस्करांत राहिले होते, त्यांस तेथे पोटात सेर न मिळे, याजकरितां 
श्रावण सुध सप्तमीस घोडी घऊन भुगावास्त आले, बो येतांना सेदोनसें रुपयांचे 
कजेदारांचे तगादा घेऊन आले आहेत. श्रीमंताकडे कळबद्चे कामाबदल रा 
चिंतापत पाउविछा आहे. कामकाज जाहाले तर फिरोन आम्हांकडे येईल, नाही 
तर परमार आपणाकडे जाइल. सेवेसी कललें पाहिजे, बहुत काये लिहिणे लोभ असे 
दीजे हवे विनाति, 


( 36) Naro Anant Gadre’s supplementary letter gives 
the following details;:— ( I) Janoji! Bhosle is recovering 


Kharchpatti with great pressure, (2 )Itis difficult to re- 
४ 


(९६) 


cover Potadari, ( 3) The chiefs of the States do not pay 
the dues, (4) Shankaraji Kano quarreled with Gangajipant 
Diwan, and recovered Rs, 5,000 and sent the amount with 
Subhana, ( 5) The ievenue of Chands .was disallowed by 
Janoji Bhosle. (6) The tailors money will be recovered, 
(7) Two thousands will be recovered from Bhugaon and 
Tekadi. (8) Chintopant has returned from Tuljopant’s 
army and has imcurred debt. (9) He is sent to Senasaheb for 
the revenue of Kelavad. 


a 


No. 37 श्री] शंकर भाद्रपद १७६१ 
सपटेबर १७४९ 


विनंती उपरी येथील वर्तमान तरी जड आहे, कोणे वेलेस काय होईल हे न 
कले. तुम्ही अजम नाशारजंग याकडील अनसुधान राखणे आणि सावधपणे राहाणे 
तुम्ही लोकांत नागपूर प्रांते वगेरे येवज देविळा आहे, त्यास येथील प्रसंग या 
प्रकारचा आहे, तरी येथील प्रसंग नीट होयेतो, येवज कोणास न देणे. सधीमत 
जाहाल्यावर ज्याचा त्यांस पावेछ, पेशजी तुम्हांकइन पनास हजार शा अछि ते 
राजश्री स्वामीस पेशजी दिल्हा. हाली येवज व कापड घेऊन आलों, तो येवज 
तैसाच आहे, आरोग्य जाहाल्यावर रूजू करून जाब घेऊन पाठवितो, बहुत सावधपणे 
राहाणे. वरचेवर जासुदाच्या जोडिया कागदपत्र देऊन पाठवित जाणे, म्हणजे 
सविस्तर कलेल, बहुत काय लिहिणे. नाशारजंगाच मदतीस राजश्री पंतप्रधान 
यांणी राजश्री बाजी हरी दाहा हजार फोजेनिसी खाना केळे आहेत व राजश्री 
फतसिंगबावाकडीठ आप'जा भावजी च्यार पाच हजार फोजेनिसी त्या प्राते 
आहेत. येथील प्रसंग तर, कोणाच्या आलियांत कोणी नाहीं, सर्वाचा येक विचार 
नाहीं. आपले आपले जागा गुंग आहेत. पानगांबच्या राजियाचे आनसुधान तुम्ही 


राखोन त्याकडे सुत्रे लावणे. + बहुत काये लिहिंण हे विनंति, + 


+ मधील मजकूर घैद्यांच्या हातचा, 

( 37) This letter was written by Balambhat to Vishwa- 
nathbhat after he reached Nagpur," Being sure of the Selection 
of Ramraja for the future King, he gave him special hints as 
to his future conduct, specially for being intimate with 
Rama72]3 ( पानगांवचा राजा ) 


(२७) 


No, 38 श्री अ. माद्र, व, ३०।१६७१ 
आगष्ट ३१,१७४१ 
राजाश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बिश्वनाथ वद्य स्वामी गोसावी 
यांसी -- 

पोष्य बाळाजी बाजीराव प्रधान नमस्कार, विनती उपरी, येथील कुशल 
जाणोन स्वकीये कुशल लिहिणे. विशेष. तुम्हास जाऊन बहुतरोज जाहले. पत्रे येऊन 
तिकडीछ वतेमान कळत नाहीं, तरी राजश्री रघोजी भोसळे सनासाहेबसुभा 
है राजदशनास कधीं येणार १ काय काय ( ब )तेमान ते नवल विशेष लिहित जाणें, 

जाणिजे, छ, २८ साबान + बहुत काय लिहिणे हे विनंती. + 


oes 


+ मधील अक्षर नानासाहेब पेशवे यांचें स्वतःचे. 

(38) This is another imngqutry from the Peshwa Nana- 
saheb as to when Raghujt and Vishwanathbhat Vaidya were 
stating for Satara, This letter i5a good answer to those who 
assert that Peshwa was not in favour of Raghujts comibg to 
Satara, 


No. 39 श्री अधिक माद्र, शके १६७१ 
सपटबर १७४९ 
श्री सकलगुणालंकरण अखंडितळदमी आलंक्कत राजमःन्य राजश्री इघोजीबाव! 
भोसले शेनासाहेबसुभा याप्रती-- 
स्नेदामिलासी सदासिव दिक्षित ठकार आसीरवाद विनंति उपरी, येथील 
कुशे७ जाणून स्वकीये कुशेल ढेखनाज्ञा केली पाहिजे. विशेष राजश्री स्वामींनीं 
राजश्री कोनेरपंत यासी पांडवगडीहून बोलाऊन आणून सांगितले कीं, तुम्ही 
राजश्री रघोजीबःवाकडे जाऊन आमचा कर्जाचा थेवज राजश्री रघार्जाबावाकडे 
आहे तो घेऊन येणें, म्हणून सांगितळे, स्यास त्यांणीं उत्तर कळे की, बंगालियास 
फौज खाना केली व नाशरजंगाचे शेददेमुळे च्यार दिवस छागछे, वरकड महाराजांचा 
येवज राजश्री रघोजीबाबा ठेवणार नाई त्यास राजश्री स्वामी बोलिले जे, तुम्ही व 
राजश्री विश्वनाथमर वैद्य जाऊन येव आमच! घेऊन येणे. त्यास राजश्री कोनेर- 
पंत बोलिले, माझे शरीरीं समाधान नाहीं. मग राजश्री स्वामी बोठिळ की, तुम्ही आपले 
विसाजी गोबिंद, आपले त्मने पाठवावे. त्यावरून राजश्री विस्वनाथमट वैद्य व 
राजश्री विसाजी गोविद उमयेतांस राजश्री स्वामींनीं पाठविळं अ'हेत. (तरी) सत्वर 
येवजाची रवानगी करून राजभी विश्वनाथभड यास दसरियाकरितां येऊन पोइचेत 


(२८ ) 


ते केले पाहिजे. तेणेंकरून राजश्री संतोषी होतील. दसरियास यैवज न पावे तर 
राजश्री स्वामी छ विपर्यास दिसोन येईल. येदर्थी पूर्वीही आपण पांच सात वेला 
लिहीतच आला. येक खावंद संतोषी असिलिया सव गोष्टी उपयोगी पडतील. 
राजश्री बिसाजा "विद यांस आपणापासीं ठेऊन घेणें. यांच काजकाम कारभार 
यांचे हाते घेतलिया मनधुब्यास उपयोगी पडतील. राजश्री कानरपत यांने 
चिरंजीव तेथ आहेत, त्यांचे हाते पूववत्‌ प्रमाणें कारभार घेतलिया राजश्री कोनेरपंत 
येथे आसले, तऱही आपणापार्सीच आहेत. येथेही कर्नाटकचा कारभार आहे. हे 
येथं असिलियानं उपयागासच पडेल वरकड उभयेता येथील कितेक मजकूर 
सागतील, तो अथे सविस्तर ध्यानांत आणून राजश्री कानेरपंतास आपण जे 
समई आज्ञा करितील ते समई आपणापार्साच आददेत+ बहुत काय लिहणे लोभ 
असो देणे हे आशिवोद. 


+ पुढील मजकूर ठकारांच्या हातचा, 


SS eee meee ee me ene 


(39) Tlhisis an important letter revealing why Shahu 
was 50 anxiously calling Raghuj! to his presence, Shahu be- 
lieved, Raghuji had amassed vast wealth from Bengal and 
demanded a Share init to pay off his debts, which he wished 
to clear before he died, Raghuyji in his personal visit ro Satara 
in I747 had possibly agreed to pay off Shahu’s debts, He 
sent messengers and special agents to Raghuji for that pur- 
pose, This letter also proves that Shahu wanted Raghujt’s 
presence at Satara, not so much for settling the succession, 
but to have his debts cleared off. 


ति “7४५ 


No. 40 श्री 
रघूजीचा शिक्का भाद्रपद वे, ४।१६७१ 
व मोतेच यावर आहेत सपटंबर १९, १७४९ 


दा मा। अनाम देशमुख व देशापांडिये मामले रामडेक प्रांत देवगड यासी. 
रघोजो भोसले सेनासाहब सुभा सुहूरसन खमसैन मया व अलफ, मोजे छुमरी - 
चिश्जद्या पा मजकूर हा गाव वेदमुहूर्ती राजश्री सदाशेवभट विपुळणकर व 
परशरामभट भामे दि राजश्री विस्ताजी रघुनाथ वकील यांसी दरोबस्त 
मुकासा दिल्द्दा असे. तरी मोजे मजकूरचा माळ व सायेर व जकाती कुलबाब, कुल- 
कानू, वसूल वेदमुहूतीस सुरलीत देवणे. जाणिजे, छ १७ माहे शौवाल ( मोतेबसूद ), 


(२९) 


(40) Raghuji orders Deshwukh and Deshpande of 
Ramatek that as the right of revenue collection of Dumri 
Chikhalya is given to the agents of Vishwanathbhat Vaidya, 
viz, Sadashivbhat Chipalunkar and Parashurambhat Bhabhe, 
they should receive the same without any obstruction, 


Se ee अमन 


No, 4 श्री आश्विन शु, ५, १६७१ 
आक्टोबर ५, १७४९ 
तीर्थस्वरूप राजश्री बाळंभड बाबा वैद्य, 
वडिलांचे सवेसी. 
आपतये विश्वनाथभट वैद्य कृतानेऊ साष्टाग नमस्कार विनंती. ता आश्विन 
शुध ५ मरा लष्कर ना देऊलगांव राजयाच, सुखरूप आसो विशेष. आपणाकडील 
पत्र येउन वर्तमान कलत नाहीं, तरी सविस्तर लेहून पाठवावे व दरबास्चे सकल 
वृत ल्याहावे. आम्ही मजल दरमजल श्रीमतांतमागमे देशास येत असो. वाडिलांस 
कळावे, घरी व दरबारीं बहुत सावधपणे असावे, बहुत काये लिहिणे, लोकांकडील 
येवजाची निकड करावी हे विनंती. (ना = नजिक ) 
राजश्री रामचद्रपतास नमस्कार, लि परिसिज. 
आपथ्ये नारो सिवदेव सा नमस्कार. 
सहसायु चिरंजीव राजश्री भिकू व रामचंद्र व वाबूस आसिवाद्‌, 


(4I) This letter of Vishwanathbhat to Balambhat {rom 
Camp near Rajyache Deulgaon in Bera: shows that he was 
very anxious to know the news of the Sataia Court, He 
started with Raghujt to go to Satara, 


No. 42 भी आश्वीन व, ४।१६७१ 
आटोबर १८।१७४९ 
राजमान्य राजश्री रघोजी भोसळ सनासाहेब सुभा यासी. अज्ञा केली 
ऐसीजे, तुम्हाकडे दिवाणच्या ऐवजाबदल राजश्री विसाजी रघुनाथ यास पाठविले, 
त्यास बहुत दिवस जाहले ; परंतु ऐवज येत नाहीं. येथे तो खर्चाची निकड आहे. 
तर झाडियानसीं ऐवज मारनिळेचे पदरी घालून सत्वर रवानगी करणे, ऐवजपेकी 
तूते ऐवज रुपये १०००० दहा इज'र पाठविले ते पावणे, छ, १७, जिल्काद सु 
खमसेन मया अलफ, 


(३० ) 


+ पाठि(व)ल ते पावळ रुपये दा हजार १००००. सूज असा+ 


+ मधाळ मजकूर शाहुमद्दाराजाच्या हातचा: दिवाण = सरकार, 


(42) Shabu in his own hand acknowledges receipt of 
Rs, ten thousand, sent by Raghbuji Bhosale, who owed tohim 
as debt, This shows that Shahu was active at this, time also 
in ‘collecting money to pay off what he owed to others, 


Se ee ST सात 


No, 43 श्री, आश्विन व, ४।१६७१ 
अक्टो, १८,१७४९ 


राजश्री विश्वनाथ भट वैद्य यासी. आज्ञा केली ऐशीजे, तुम्ही विनंतीपत्र 
पाठविले ते प्रविष्ट होऊन लेखनाथे विदित जाहला. राजश्री रघोजी भोसले 
सनासाहेबसुभा यांजकडे सरकारचा येवज याजवळ येणे त्याविस्ीं तुम्हांस जाते 
समयी जे आज्ञा करणे ते केळी आहे; परंतु अद्याप निकाल होऊन तुमचे येणं होत नाही. 
तुम्हांस जाऊन तर बहुत दिवस जाहले. अजुनी न या है कोण गोष्ट! याउपरी दिरंगावर 
न घालितां आज्ञेप्रमाणे येवजाचा निकाल करून घेऊन सत्वर इुजुर येणें. दिवसगत 
येकंदर लागो न देणे, हुजूरची वाढ आहे हे तुम्ही जागतच आहां. तरी येवज धेऊन 


सीघ्रवत येणे. १- बहुत काय लिहिणे, + 


ee —— PEFR iY —— ला LR तक अर झन = 


+ मधील मजकूर शाहू महाराजाच्या हातचा, या पांत सरकारचा येवज 
म्हणजेच दिवाणचा यैवज अस्ता अथ आहे (याच तारखेचे रधूजीस लिहिलेदें 
पत्र पहा, ) 


(43) Shahu urgently requires money and laments the 
delay, Vishwanathbhat 458 causing on his return. 


# 


No, 44 श्री अश्वीन वद्य ४॥ १६७१ 
आक्टोबर १८, १७४९ 

राजश्री विश्वनाथ भर वैद्य यासी. आशा केली असीजे, राजभी रघोजी 
भोसळे सेनासाहबसुभा यांजकडे जामदारखानिया कडील व राजश्री 
देवराव याबा येवज दोनतीन साला येणे, याकरितां तुम्हांसमागमें जामदार देऊन 
पाठविले, तुम्हांस जाऊन किती दिवस जाहले ? अद्याप कांहींच स्वालजाब पाठविला 

| ० पे > र लें 

नाई. याजवरून तुम्हांस येवजाची चिंता नाद्दी असे स्वामीस दिसोन आलें. दसरा 


(११) 


आला, अद्याप सावकाराची निशा होऊन कामकाज चालत नाहीं. अगर्दी जामदार 
खानियाचा कारभारच बंद जाइला आहे. इताकियावर येवजास दिवसगत छागलिया 
उत्तम नाहीं, येवजाची निकड आहे. याजकरितां हालीं हुजरे पाठविले आहेत. तरी 
तुम्ही ढील न करितां येवज झाडियानिशी निर्गम करून घेऊन पाठऊन देणे. दिवस- 
गत लागलिया स्वामीस मानणार नाहीं. दोनी येवज झाडा करून जामदाराच्या 
पदरी घालने सत्वर खाना करणे, + बहुत काये लिहीन, + 


+ मघीछ अक्षर महाराजांच्या स्वतःच्या हातचे, 

( 44) Poor Shahu ailing on his deathbed at Satara is 
dong his very best to call funds from Raghuji to pay off his 
debts. Raghuyi clearly avoided the payment, as shown in 
this letter, after repeated despatch of special messengers and 
agents. Deorao mentioned in this letter is Lapate and Was 
working as agent of Sagunabal in company with Vishnupant 
Gadre and Baloji Salokhe ( See P. D. 78 . 88) 


No, 45 श्री+शंकर आश्विन वा ७।१६७१ 
आक्टो, २१,१७४९ 

तीर्थस्तरूप राजश्री बाळंभट दादा स्त्रामी वडिलांच सेवेसी. 
आप्य विश्वनाथ चरणावरी मस्तक ठेऊन तिरसाष्टांग नमस्कार विनति, 
येथील कुशळ ता आस्विन वथ सप्तमी पावेतो मा नागपूर वडिलाचे आसिवॉर्दे- 
करून सुखरूप आसो विशेष. वडिलांकडील पत्रे आलीं ती पावली, लिहिला अर्थ कलो 
आला. त्यास उदईंक राजेश्री सनासाहेबसुभा येथून कूच करून कळंषेश्वरास 
जाणार. पुढें मजल दरमजल बराड प्रांत जातात, आम्ही समागमे आहां, निरोप घेऊन 
आविछबेच येतों, दरबारचे वतमान व घरचे वतमान सविस्तर लेहून पाठविछें पाहिजे, 
आपणांस पूर्वी पत्रें लि व येते समीं सांगितळे आहे. त्यास दरबारचें वतेमान 
राजश्री स्वाम्रीकडील व देवढीकडील मनास आणोन लेहून पाठवावे. त्यासारखे 
राजश्री सनासाहेबसुभा यांसी घेऊन येऊं. तरी दे तेथे आल्याने राजभी 
स्वाम्रीकडे अगर देबडोकडे गुंता न पडे आणि यांचा बहुमान करून खानगी 
सत्वर होये येस असिले तरी राजश्री स्वामींचा हातरोखा व दबडीचं पत्र येसी 
देऊन राजश्री बच्हाणजी माहिते व राजश्री कृष्णाजी केशव यांसी सत्वर पाठवावे. 
त्यासारिखे यांसी घेऊन येऊं + बहुत काये लिहिणे हे विनंति, + 


न — = ESS न oe 


+ मधील अक्षर लेखकाचं स्वतःचे, देवदीकडील = राणीकडीळ, 


(३२) 
(45) This is a reflection on the last days of Shahu, 
Raghuji even so late required an autograph letter from 


Shahu, Possibly there were rumours that he Was unconscious 
or unable to execute work, 


No. 46 श्री छ २ जिल्काद 
पत्रावर शिक्का व अश्वीन व. १२) १६७९ 
मोतेब आहेत. आक्टोबर २६, १७४९ 


राजश्री विश्वनाथभट वैद्य गोसावी यांती. 


दा अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य क्रो राघोजी भोसले सेनासाहेब 
खुभा दण्डवत विनति, उपरी येथील कुशळ जाणून स्वकीय लेखन करणे, विशेष 
तुम्हांस कितेक सांगणे ते सागितले आहे, त्यास तुम्ही तो अथ चितांत धरून 
मार्गी कोठे न गुंततां मजळ दरमजल जाणे, जावयासी येकंदर दिसगतीवर न 
पडेल ते करून सत्वर तुमचे जाणे होये तें करणें. येविशी बिस्तारै ल्याह्वावें तरी 
तुम्हांसही अगत्यच आहे. तुम्ही सातारेयासी पोचतांच जो मजकूर होईल, 
तो जलदीने आम्हांकडे लेहून पाठवणे, तुमचे उतराचा माग पहात असो, रा 
छ २५ जिळकाद, + जलदीणे जाऊन पोहोचणे, कुठ मेहमाणीस न गुंतणे, सत्वर 
जाणें, बहुत ल्याइवें तर तुम्ही शाहाणे आसा, कळळ पाहिजे, बहुत काये डिहिणे 
हे बिनती + ( मोतच सुद ) 

मेहमानी = आतिथ्य, मेजवानी 


Se - 2५५०-५५ “>: पण लनर ee सऱ्ट 


न मधील मजकूर लेखकाच्या हातचा 


(46) Raghujt, at last, for the present abandoned the 
idea of going to Satara personally and sent Vishwanathbhat 
urgently to obtain correct news of Shahws health, upon 
receipt of which he was going to decide definitely his own 
plans of going to Satara, 


(३३) 


No, 47 २२ जिन्हैज 
कार्तिक वद्य ९ शके १६७१ 
नोव्हेंबर ७, १७४९ 
यादी सनगें नांदेडी रवानगी सातारा छ २२ माहे जिल्हेज सा खमसेन 
मंयांआलफ सनगे सुमार. 


२० बिबाजी बावा भोसले ५ बनसीपुरी बावा 
१० तिवरे, ५शेछे, ५ दोखे, २ तिवर्टे, १ शेला, १ दोरवा, १ मइमुदी 
व त ट, 
२० ५ 
१४ बऱ्हाणजी बाबा मोहिते ४ राघो नारायेण राजवाडये 
५ तिवटे, ३ शेळे, २ दोखे, ४ महमुद्या, १ तिवर्ट, १ शेला, १ दोरवा, १ महमुदी 
री क्ली साची 
१४ Y 
४ कोनरपंत ४ अंबाजी महाडिक 
२ तिवरे, १ शेला, १ दोरवा, २ तिवटें, १ शेला, १ दोरवा. 
oF द न तो 
¥ है 
४ सदासिव दिक्षित ४ येशवंतराव महादेव 
२ तिवर्टे, १ शेला, १ दोखा, २ तिवटे, १ शेढा, १ दोरवा, 
¥ ¥ 
४ हाणगोजी माहिते २ बिसाजी बलाळ 
२ तिवरे, १ शेला, १ दोरवा, १ तिवरे, १ शेला दोरवा, 
¥ २ 


३ सिवाजी बाबा मोहिते न्न 
२ तिवटे, १ शेला, १ दोरवा. १९ 


नता इ 
& द्र DR OUD 
६९ सनगे तपसील्वार 
३१ तिवर्ट, १६ शेले, 
१६ दोरवे, ६ महमुद्या, 
( महमुदी = मखमकी वस्र ), 04:00 0 कि नन 


६९ 
५ 


(३४) 


(47) This is a list of dresses, presented to persons of 
influence at the Satara Court, probably sent by Nizam, 


No, 48 श्री कार्तिक वद्य २।१६७१ 
नवंबर १५, १७४९ 
राजभ्रियाविराजित राजमान्य राजेश्री ल्क्षुमणपंत जोशी सु बाई स्वामी 
गोसावी यासी-- 

पो बाबूभट साढे कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी, येथीछ कुशल 
जाणून स्वकीये कुशळ ता कार्तिक वद्य द्वितीया पावेतों मुकाम बुरंबाड येथ समस्त 
सुखरूप आसो विशेष, तुम्हांकडीळ बहुत दिवस वतेमान कळत नाहीं तरी येसे न 
करावे, पत्र पाठऊन सांभाळ करीत गेठें पाहिजे, आमचे धरय कजियाचें वर्तमान 
आपणास मागें सांगितले होते, त्यास कागद पाठवावयाचे आपणास स्मरण जाइड 
नाहीं. त्यास हाली पत्र पाठविळें आहे. तरी प्राचीन गांव बुरंबाड राजश्री केसोबा 
नाईक सरदेसाई यांचा वतनी, यांणी बुरंबाडकरांस जागा साऱ्यांस दिल्हे त्यास 
आम्ही राहिलों आहो. हे ठिकाण सरदेसाई यांणी वो गा सोमनाथभड भिडे 
यांसी दिल्हे होते. तो कांही दिवस ठिकाणावर होता, तो मृत्य पावला, पोटी पुत्र- 
संतान नाहीं, यास्तव का रा. कुष्णंभड साढे हे त्यांचे जावई, यास्तव सरदेसाई 
यांसी पुसोन ठिकाण कृष्णंभट यांचे स्वाधीन केळे, छृष्णंभट साढे हे आमचे 
आजे, त्यास आजिपरियंत आम्हाखाडी ठिकाण आहे, त्यास राजश्री राघो पनदेब व 
यांचे भाऊ आम्हांजवळ ठिकाणाचा कजिया लाविला आहे कीं, ठिकाण आमचे. 
त्यावरून आम्ही रा सरदेसाई यांजकडे जाऊन न्याय केला, त्यास सरदेसाई 
यांणी आम्हांस पत्र करून दिल्हे आहे; परंतु राघो पनदेव साठे कजिया करितात, 
त्यांस आपणास मागे सांगितले आहे, याप्रमाणे ताकीदपत्र पाठवावे. ज्याप्रमाणे 
कागदांत मजकूर लिहिला आहे, त्याप्रमाणे सनदेत मजकूर ल्याहावा, तुम्ही दरबारी 
राहाता. त्यास काही आधिक खुलासा काढून ताकीदपलर लोकर पाठवावी, कागद 
वाचून पाहाणे, फाइन टाकावा, बहुत + काय लिहिगें हे विनति, आम्ही मजकूर 
लिहिला आहे तोच मजकूर देसाई याणी आम्हास कागद्‌ करून दिल्हा आहे, त्यांत 
मजकूर तोच आहे, हे विनंती, + 

+ राजश्री सिवाजी नारायिण भावे यांसी पत्र लिहिले आहे, हे त्यास 
पावत करणे, आमची समई सिवाजीपत यांचे घरीं आहे ती तुमची माणसें खालीं 
आली तर समई आमची पावती करणं, हे विनती, + 


त क 
समिर RSENS SOSA VSS SO DOD OY SSO 


+ मधील मजकूर लेखकाच्या हातचा, 


(१५) 


(48) In this letter, Babubhat Sathe of Burambad writes 
to Laxman Ballal Joshi how this village of Sardesai came in 
the family of Bhide and Sathe, Laxman Ballal’s family be- 
longs to this village and Vaidya Brothers were their nearest 
relatives, The Sathe family’s book of their history does not 
give the required information of their relation with Bhide of 
Burambad. The Mavalankar i.e. Sardesai family’s book of 
their history is useful only in knowing how Sathe family got 
the Mahajanki from Sardesai. The date of the letter is un- 
certain, The letter is informative only, 


No, 49 श्री+शंकर+ का. व, ५।१६।७१ 
शनिवार 
नवंबर १८, १७४९ 
राजाभ्रियाविराजित राजमान्य राजश्री नारोपंत गद्रे का भुगाव वगेरे 
गोसावी यासी-- 

सेवक बिस्वनाथ भट वेद्य कृतानेक 'नमस्कार. विनंति उपरी, येथील 
क्षेम जाणोन स्वकुशल लिहीत जाणें, विशेष तुम्ही काळोजी जासुदा बराबर पत्र 
पाठविंल ते पावोन वतमान अवगत जाइलें, त्यावरून आम्ही स्वार होऊन कार्तीक 
पंचभी मंदवार लस्करास येऊन राजश्री रघोजी बावांची भेटी जाहाली. तुम्हांस 
कलावें म्हणोन लिहले आहे. तेथे तुम्हांजवळ घोडीं आहेत. ती कुछ लाहान मोठी 
आम्हाकडेस पाठवणे, तुम्ही आपणांस येक घोडं बसावयात्त ठेऊन वरकड घोडी व 
सिंगरें त्यास बारगीर लागतील ते ठेऊन सत्वर घोडी पाठवणे व जासूद बरोबर 
देणे, तुम्ही तेथे आठ पंधरा [दिवस राद्दोन मोजे डेकाडी वगेरे कामाकाजाचा 
बंदोबस्त करणें, बाकीसाकी कांहीं बसूछ करावयाची असेल ते वसूल करणें, चोरोजीं 
मागाहून गांवच्या ताकिदी वगेरे कामाकाजाच्या ताकिदी पाठऊन देतों, कळलें पा. 
जीनखोगरांची डागडुजी करून सामान मजषूद करून घोडीं सत्वर पाठवणे. जीन 
येकदोन नसतील तर नवे घेणे. कांही येवज जमा जाहाला असेल तो पाठवणे, व 

पागेचे पाळ व कंठाळ आसेल ते पाठवणे. + बहुत काये लिहिणे हे विनति. + 
सेवक केसो हरी सावरकर कृतानेक सां नमस्कार विनति उपरी. 
लिखितार्थ परिसिज, सेवकावर कृपा करीत जावे, हे विनति, तुमचे घरची मुळेमनुझे 
सबै सुखरूप आहेत. तुम्हांस कन्यारत्न जाइाळें तें कळलेच असेल. कृपा कीजे 

हे विनति, 


न मधील मकूर विश्वनाथभराच्या हातचा, 


‘srt cscs न न पी? ण? गील 


(१६) 


(49) Vishwanathbhat writes to Nato Anant Gadre who 
was at Bhugaon, certain hints about the revenue collection 
and the care of horses which were with him, In this Jetter 
the day of Vishwanhthbhat going to see Raghuji is definitely 
given, The very day is given to this letter, Bargir is a horse- 
min and Jasud is a messenger, 


RNR SRG RIE 


No, 50 श्री कार्तिक वद्य १०।१६७१ 
नवंबर २३, १७४९ 

चिरंजीव विजयीभव राजमान्य राजश्री बाळंभड व विखनाथ भट वैद्य 
यासी प्रती केसो बहिरव वेद्य आसीर्वाद उपरी. येथील कुशल ता कार्तिक वद्य 
दसमी पावेतो मु पुणे सुखरूप असो विशेष, राजश्री रामाजी मल्हार याजकडून 
पाच इजार रुपये या गोविंद सामराज यासी देविळेत व रा दाजी बावाजी 
यांसी रुपये तीन हजार येकून आठा हजारांची चिठी केली, ते त्यांस येथे बाबूराव 
मल्हार यास देवाज्ञा जाहाली, आज सा रोज जाह्दाले येथे आम्ही रामाजी मल्हार 
याजवळ गछौं होतो, तुमचें व आपाजोपंताचें पत्र दाखविलं, त्यास त्यांणी सागितले 
कीं, वाबापासून वीस हजार रुपये तुमचे वारावयासी घेऊन गेले, त्यास त्यांणीं 
कोणास दिल्हे दे न कळे, प्रस्तुत प्रसंग येसा आहे. ह्या दिवसीं रुपये मिळत नाहीं, 
तुमचे रुपये व्याजे घेतले आहेत, दोन च्यार महिनेयांनी तुमचे रुपये येतील. कांही 
चिंता न करावी, येते त्यांहीं जाब दिल्हा, येथे प्रस्तुत निकड करितां नये. याजकरितां 
पत्रें माघारी पाठविली आहेत, बहुत काये लिहिणे हे आसीर्वाद्‌, 


( 50) Keso Bahirao Vaidya writes to Vaidya Brothers that 
Rs, 5,000 to Govind Samraj and Rs, 3,000 to Daji Bawaji were 
to be paid by Ramaji Barve at their word, Kesopant had gone 
to Ramaji Malhar to demand money, he owed to Vaidyas, He 
knew from him that Baburao Malhar died six days ago i.e, 
on I8-I-I749 and he had taken Rs, 20,000 from him to pay 
the debt, But he did not know to whom he paid the money. 
However, he assured Kesopant, that the sum would be re- 
turned in 2or4 months. This letter definitely gives the 
date of Baburao Barve’s death. 


आए शक लज जल चाउ लुक के 


(३७) 


No, ६ श्री २ मोइरम 
मार्ग, शु. ४।१६७१ 
डिसँबर २, १७४९ 
नकछ 

सिका आहे 
आशापत्र राजश्री येसवतराव माहादव घासनिवीस ता मोकदमानी 
का बावधन सां हवेली बाई साखमसेन मया आलफ. राजश्री बाळंभट व 
विखनाथभट वैद्य यासी राजभ्री स्वमींनीं जमीन का मार पैकी बिघे८ तीस इनाम 
पेसजी दिल्हा आहे. त्याप्रमाणे चाळवणे, उजूर न करणे, जाणिजे छ २ मोहरम. या 
पत्राची नकल लेहून घेऊन आसल पल भोगवटीयासी देणे, छ मार ( मोतेब सुद ) 


(5I) This paper proves that Shahu was transacting 
state business two weeks before his death, which took place 
on I5-I2-I749. This letter is an order, issued to Mokadam 
of Baodhan, not to bring any obstruction to Vaidya Brothers, 
for the enjoyment of the Inam lands granted to them bya 
Sanad of 23-3-44, by Khasanivis alias Potnis, 


हिमनग 


No. 52 श्री छ, ४ मोहरम 
पो मागसीध वद्य २ मोहरम मार्ग, शु, ६। १६७१ 


डिसेबर ४, १७४९ 

पुरवणी राजश्री बिसाजी रघुनाथ वकील गोसावी यासी-- 
विनति उपरी. राजश्री येसवंतराव व बऱ्हाणजी बाव! मोहिते व 
सदासिव दिक्षित व कोनेरपंत व विसाजी गोविद यांसी पत्रे पाठविली आहेत, 
त्यास तुम्ही वाचून पाहून देयाची असतील त्यांस देणे अगर न द्यावयाची अन्नतील, 
तर न देणे. आम्ही निर्भेळ प्रांते आसो. तर पत्राचे उत्तर सत्वर पाठवणे, छ ४ मोइरम, 
जाब सत्तर पाठवणे बहुत कायेलिहिने हे विनाति, + ( मोतब सुद ) 


see een त ४०८०४५ 


न मधील मजकूर रघूजीचे हातचा, 

(52) This paper reveals Raghujt's reluctance to go to 
Shahu’s presance as required, He is loitering during the 
journey and not hastening to go to Satara, Sadashiv Dixit is, 
by Surname, Thakar, 


(३८) 


No, 53 श्रीरामोजयाति+ 
१६ मोइरम 
मोतब चौकोनी मार्ग, व, ४। १६७१ 
डिस, १६, १७४९ 
राजश्री बाळंभट वैद्य. गोसावी यांसी. 
स्नो घडोजी गोगवळे हवालदार माह्दाळमांडार्रह दंडवत विनति 
उपरी, बा येवज हवाला राजश्री रघूजी बावा भोसलेपेकी देणें, # द्रुणीमहाल 
वाडा पहिला ता ळिंगापा नाईक तांबेकर रुपये १०००० दाहा हजार देणे, 
छ १६ माहे मोहरम सा खमतेन मया अळफ+हे विनति पर, ( मोतोबसुद ). 
बार 


अ >> “>>> 


+ मधील मजकूर लेखकाच्या हातचा. # अंतःपुर, जनानखाना. 


(53) Balambhat Vaidya was asked to pay Rs, ten 
thousands to Lingappa Tambawekar by Khandoji, Gogawale, 
the manager of the Treasury of Sakawarbai, for Raghuji 
Bhosle who owed money to her, 


नि शक पक 


No, 54 छ २१ मोहरम 

मार्गसीष वद्य ८।१६७१ 

डिसेंबर २१, १७४९ 

राजेश्री नारो अनंत दिमत विखनाथभट बैद्य कमाविसदार कर्यात भुगाऊ 

गोसावी यासी. 

दा अखेडितढक्षेमी आलकृत्य राजमान्ये सनो साबाजी भोसले दंडिवत 

(दिक्यांतीळ मार) सा तिसा आबेन मया आलफ, गोमा )८ > सौरक्षानमो 

° श्री” सेबु माजे भागदूर याचे बेल दोन तुम्ही चावडीहून नेलेत, 

रघुवीर घर तरी सदरहू बेल मरखानाचे हवाला करन, उजर असले तरी 

णी तत्पर सा हुजूर येन, बेळ घेऊन येन, या कामास जासूद हर्तीबाई जानी 

बाजी भोसले ता देवडी पाठबिल आहे. यास रुपया येक देन. जानीजे. 

निरंतर ता छ २१ माहे मोहरम बहुत काये लिहिने (श्री मोठुंब सुद ) 

(54) This letter is, probably the whole, in the hand 

of Sabaji Bhosle, The Seal and the Mottab are also on it 

in an octegon shape, The seal differs, a little from the one 
given in P, D, 20:I67, photoed, 


फयुरल्पाससमुमाालानसाकालु 


( ३९ ) 


No, 55 श्री २५ मोहरम 
शिक्का व मोतेब मार्गशीष व, १२।१६७१ 
अष्टकोनी दुहेरी डिसबर २५, १७४९ 


पत्रावर आहेत. 
राजश्री विष्णुपंत गोसावी यासी, 

दा अखंडितलदमी आलेकृत राजमान्य सनां रघोजी भोसले सेना- 
साहेब सुभा दंडवत विनंती उपरी, येथील कुशल जाणून स्वकीये लेखन करीत 
असिलें पाहिजे. विशेष, आपण पत्र पाठविछे ते प्रविष्ठ होऊन लेखन अभिप्राय कळो 
आला. पत्री कितेक पर्याये दृष्टांत द्राष्टांत करून लिदिळे, ऐसी यासी आपण उपरोधे 
करून ल्याहावे ऐसे काय आहे! कर्जावामाविसी अधिक उणे चार दिवस 'लागले, 
म्हणून चितांत कल्पना आणावी येस नाहीं, 'लस्कराच्या वोढीचा प्रसंग पहिल्या- 
पासून तुम्हांस अवगतच आहे. त्यामध्ये आपल्या ठायीं द्वैतार्थ आहे ऐसे नाहीं. 
आमचे न्यून तेंच आपण पूर्ण करीतीळ येदर्थी भरवसा आपलाच आहे. या सरदारीचें 
अगत्य तुम्हांसच आहे. या उप्रातिक थोडक्याच दिवसांत कजीचा येवज पाठवून 
देता, येविसी समाधान असो दिल्हे पाहिजे. राजश्री राघो विष्णू व राजश्री नारो 
दादाजी येयं आहेत, हेही आपणांस लिहितील, वरकड कित्येक वर्तमान राजश्री 
वसाजी रघुनाथ व राजश्री अंबाजीराम सांगतां कळों येईल, सदेव पत्रद्वारे 
कुराळवृत्त हून संतोषवीत असिळे पाहिजे. रा. छ २५ मोहरम. + बहुत काये लिहिणं. 
हे विनंती. + ( मोतेबसुद ). 

+ मधील मजकूर रघूजीच्या हातचा, 

(55) Raghuji Bhosle writes to Vishnupant probably 
one of the administrators of Sagunabai, the @ueen, that the 
debt money will soon be sent. The letters, sent by Ragho 
Vishnu and Naro Dadaji will make it clear why the money 
is delayed, Vishwanathbhat and Ambajiram, who had, he ex- 
pected, reached Satara, might have given the details, Vishnu= 
pants surname is Gadre, Her two other agents were Devaji- 


pant Lapate and Mahadji Salokhe (Dubal), (P,D, 8- 86,88). 


No, 56 श्री 
नेहमीचा शिक्का व मोतेब छ, २५ मोहरम 
पत्नावर आहेत, मार्ग. व, १२।१६७१ 


डिस. २५, १७४९ 
राजश्री बाळंभट वेद्य गोसावी यांसी. 
दा अखंडितलमी अलंकृत राजमान्य स्ना रघोजी भोसले सेनासाद्देब 


(४०) 


तुभा दंडवत विनाति उपरि, येथील कुषल जाणून खकीर्य कुशळ लेखन करीत गेलै 
पाहिजे. आपण पत्र पाठविछे तें पावोन लिहिळा अथं कळा आला. महाराज राजश्री 
स्वामीस विनतिपत्र लिहून राजश्री विसाजी रघुनाथ व राजश्री अंबाजीराम 
पाठविर्डै आहेत. सविस्तर वर्तमान सांगतीळ, त्यावरून कळों येईल. या उपरी 
आमचेही कूच होऊन तुळजापूर प्रांतें येतो. द्रबारचें वतेमान वरचेवर लिहून 
पाठवीत जावें. सदेव पत्री कुशलार्थ लेखन करून संतोषवीत गेळें पाहिजे. रा छ २५ 
मोहरम, + बहुत काये लिहिणे, हे विनति. + ( मोतेबसुद ) 

+ मधील मजकूर रघूजीच्या हातचा. 

( 56} This letter was written by Raghuji to Balam- 
bhae Vaidya with the intention that he should inform the 
Maharaja why his coming was delayed. Ambajiram may be 
Mahadik, Letters of the same contents were sent by Raghujf 
to Konappa Purandare, Bhikajipant and Bhaskarrao Panditrao. 


No, 57 श्री सांब २९ मोहरम 
पोष, झु. १। १६७१ 
डिसेबर २९, १७४९ 
नकल 
राजश्री विखनाथ भट वैद्य स्वामी गोसावी यासी. 
सेवक कासिनाथ भास्कर कृतानेक नमस्कार विनंति उपरी. तुम्हांपासून 
बाबत पा सुरंजी वगेरे रुपये २२००० तेवीस हजार घेतले, यांसि व्याज दरमहा 
दरसदे रु. १ येक प्रों आसे. जाले मुदतीचे व्याज व येन हिसेब करून देऊं. मिती 
पोष्य सुध प्रतीपदा छ, २९ मोहरम खा खमसेन मया अलफ, बहुत काये लिहिणे 
दवे विनति, 
सदरहू येवज येणे प्रां. 
२०००० पा सरजी 
२००० पा कुरुंदखेडी 
१००० स्हसांग व लान्लणवाडा येथीछ घासदाणा व मालपो 
२३००० 
( 57) Kasi Bhaskar Kolatkar gives to Vishwanthbhat a 
raceipt of Rs, 23 thousands, paid to him in advance, before 
the Collection of revenue of the three villages, at an interest 
of Re, । ]?. ८, ]?. 70. It is doubtful whether Kasiba was born 
in I744, at Kashi, as he Was giving a receipt at the age of 5, 


कल्क 


वैद्रघराण्याची १५० वर्षावर तीन अमदानींतील स्वराज्यसेवा 
[ छत्रपति, पेशवे व राष्ट्रीय सभा ] 
लेखक ;-- परिचित 

वेद्य-घराण्यांताल आद्य पुरुष श्री. रघुनाथमट वेद्य हे रत्नागिरी जिल्ह्यांतील 
लावगन गांवचे राहणरे. शिवछत्रपतींचे काळात ते देशावर आले, यांन] भास्करभट, 
बाळंभट व विश्वनाथमट असे तीन मुलगे. भास्करभट हे शाहूमद्दाराज यांचे विश्वस्त 
सल्लागार होते. छत्रपतींनी बाजीराव यांचे कारकीदीत यांच्या सेवेबद्दल कांही गांव व 
जामिनी इनाम दिल्या. ते १७३९ सालीं वारले. यानतरचे काळांत दोन भाऊ बाळंभट 
व विश्वनाथमट यांचा बोलबाला शाहूमद्वाराज यांचे दरबारी बराच झाला. 
विश्वनाथभट हे फार हुशार होते. शाहूचे दरबारीं रघूजी भोसले, आंग्रे, अमात्य, वगेरे 
सरदार यांस आपले वकीलच मानीत. यांचे सळ्याशिवाय हे कोणताच गोष्ट करीत 
नसत. राजकीय सल्लयाबरोबर पेशांची सोयही ते सवे मराठे सरदारांना जरूर तेव्हां 
करून देत. थांचे काळांत वेद्यांचा साढाचा देवघेवीचा आढावा ३०। ३५ 
लाखांचेबर असे. छत्रपति, पेशवे, भोसले, अमात्य, आंग्रे या सवौस ह्यांनी पेशाची 
भास्करमटांप्रमाणें मदत केली आहे. शाहूमहाराज यांचे मृत्यूचे वेळी नागपुराहून 
रघूजी भोसले यास घेऊन येणेच्या कामगिरीवर विश्वनाथमट यांचीच योजना 
केलेली होती. राजकीय सल्लागारी, सरदारांची वकिली व सावकारी या तीन 
कामगिऱ्या दै करीत असत. १७५३ मर्ध्ये बाळंभट वारल्यावर एकटे विश्वनाथभट ह 
काम पहात. ५७-५८ सालांत १-१॥ हजार माणसे बरोबर घेऊन हे काशीयात्रेस 
सवेत्र पूर्वयोजना करून गेले होते; परंतु बनारसजवळ अबदालीचे लोकांनीं यांना 
अटक करून ठेवलं होते. साठ हजार रुपये देऊन सुटका करून ध्यावी लागली, 
पानिपतानंतर विश्वनाथभटांचे चिरंजीव बाबूराव वेद्य हे नाना फडणिसाचे समवयस्क 
असल्यामुळें त्यांचे सान्निध्यांत होते. त्यांच्या मुत्सद्देगिरींचा उपयोग नानांनी 
पुष्कळ ठिकाणीं करून घेतला, त्यांनीं पेशव्यांचे नागपूरचे दरबारी वकील म्हृणून 
यांची योजना केली होती. अइल्याबाई होळकर व पेशवे यांचेमध्ये जमाखचाचे 
बाबत वाद उत्पन्न झाला तेव्हां है काम बाबूराव यांचेकडे त्यांनीं सोपविले होतें. 
त्याचप्रमाणें खड्यांचे लढाईपूर्वी निजामाचे द्विशोबाबाबत बाबूराव यांस हेद्राबाद येथे 
१७९३ सालीं पाठविले होते. १७९५ त या हिशेबाबाबतच खड्यांची प्रसिद्ध लढाई 
झाली. या वेळीं नागपूरकरांना लढाईवर आणण्याची कामगिरी बाबूराव याचेवर 
सोंपविली होती. यांचे चिरंजीव नारायणराव हे नानांचे विश्वासातील शिष्य असल्यामुळे 
तेही इजर होते, तसेच बाळंभट यांचा नातू रघुनाथराव हाही नारायणराव यास मदत 
करणेस इजर होता. या लढाईचे सरसेनापति ऐत्या वेळेस परदारामभाऊ पटवर्धन यांस 
नेमे होतें. यांचा रघुनाथराव वैद्य हा जांवई होता. याने या लढाईची बातमीपत्रे 
वडील कृष्णराव यांस पाठविलीं होतीं. अश्या रीतीने वेद्य कुटुंबांतील तिघे या 
लढाईवर हजर होते. बाघराव १७९५ सालीं हवापालट करण्यास टोक्यास गेलें 


(२) 


चिएजीव नारायणराव यांस नाना फडणीस यांनी भोसले दरवारी वडिलांच्या जागीं 
वकील नेमढे, अशा रीतीनें हीं तीन पिढ्यांची परराष्ट्रीय वकिली चाळू द्वोती. परंतु 
शेवटचा बाजीराव गादीवर आल्यावर नाना फडणीस व त्यांचे सहकारी यांना फार 
त्रास झाला. नारायणराव यांनाही मार खाऊन केद भोगावी लागली. नागपूरकर 
भोसले यास तेनाती फौज स्वीकारू नका असा सल्ला देणारे नारायणराव होते, म्हणून 
ब्रिटिश रासिडटानी त्यांचेविरुद्ध खटपट करून त्यांना नागपूरचा संबंध तोडणं भाग 
पाडळे, व याबरोबरच तिकडील ३०।४० गांवचे उत्पन्नासद्दी मुकावे लागले. 
बाजीरावाने वसईचा तह केला, तेव्हां ते वसईस हजर होते. पण तहाचे वेळी ते 
हजर नव्हते. ब्रिटिशांविरुद्ध कट करण्याचे त्यांचे सवे प्रयत्न फसले. हे ग्रहस्थ फार 
उदार होते. यांनीं १७ वेळां घरावर तुळशीपत्र ठेवून ब्राह्मणांना संपत्ति लुटण्यास 
सांगितली अशी आख्यायिका रा. ब. देशमुख, लोकहितवादी, यानी ऐतिद्वासिक गोष्टी, 
भाग २ मध्ये प्रासिद्ध केली आहे ती अशी: 

८ नारायणराव वेद्य वाईकर हे नागपुरास भोसले सेनासाद्देच सुभा याजकडे 
पेशव्यांचे वकील होते. त्यांचे दातृत्व इतके होतें कां, त्यानीं तर १७ वेळ आपण व 
बायको घरातून बाहेर निघून घरादारासह सर्व दोळतीचे सर्वस्वदान केळ, तरी त्यांचा 
पुनः संसार जमून ते लाखो रुपयांचे घनी बनले. याकरितां पेशवाईत हे एक कर्णच 
होते, असे म्हणण्यास हरकत नाहीं, एके चंद्रग्रहणांत याचे घरीं भोसले सेनासाहेब सुभा 
यांजकडून एक लाख रुपयांचा भरणा झाला असतां रात्रीं ग्रइणात त्यांनीं तो सवे 
वांटून दिल्यामुळे कांही राहिले नाही; दे समजल्यावर भोसले यानी पुनः एक लाख 
रुपये त्यांजकडे पाठवून दिले! ' 

वांइ-धोम रस्त्यावर ६ मेल आंब्याची झाडे छावर्ली व त्याचीं फळे सर्वास 
घेण्याचें मुक्तद्वार ठेवलें. अद्याप लोक त्या झाडांचे आंबे फुकट नेतात. मुत्सही 
( [डप्लोभट ) म्हणून त्यांचा लोकिक हाता. अखरे त्यांचे दिवस कष्टाचे गेले. ते 
मिळकत विकून निष्कर्जी झाळे, संन्यास घेऊन १८२८त ते वाइस समाधिस्थ झाले, 
मराठी साम्राज्याशी निष्ठने राहावयाचे ठरविल्यामुळे त्याचं सर्व गेले, परंतु त्यांनीं त्याची 
पर्वा केली नाही. १८२८ ते १८५८ पर्यंतचा काळ हा ब्रिटिश दहशतीचा होता. 
रंगो बापूजी वगेरेचे हाल याच काळात झाले. बंडाची झळ साताऱ्यास थोडी लागली, 
परंतु नानासाहेब पेशव्याचे बंड म्हणजे ब्रिटिशांच्या साम्राज्याच्या शेवटाची ही सुरवात 
होती. धक्का देतां येतो एवढी गोष्ट तेव्हां सिद्ध झाली होती, नंतर सनदशीर मागाने 
चळवळ करावी, असे वारे वाहूं लागले, श्री. महादेव गोविंद रानडे, दादाभाई 
नोरोजी, बद्दुद्दिन तब्यबजी, चिपळूणकर, टिळक, गोखले, वगेरे मंडळींनी या मार्गाचा 
पुकारा केला. पुण्यास काँग्रेस, सावेजनिक सभा, वगेरे चळवळी सुरू झाल्या. सातारा 
जिल्ह्यांत बाइ या गांवास प्राधान्य होत. माघवरावजी रानडे यांचे विश्वस्त 
रामकृष्ण माधवराव क", श्री, नानासाहेब वेद्य यांनाच त्यांनीं वाइस सावेजनिक सभा, 
छोटी काँग्रेस, लवाद कोर्ट, वगेरे चळवळी करण्यास सांगितल्या ब ' तत्तसार 


(३) 


या नांवाचे वर्तमानपत्र काढण्यास लावले, नानासाहेब १८४५ त जन्मले होते. ऐन 
तिशीत ते जोमाने हँ सव कामें करीत असत, सातारा जिल्ह्याचे ते एक प्रमुख पुढारी 
होते. महाबळेश्वरी जाणाऱ्या येणाऱ्या गव्दनराकडे गाऱ्हाणी मांडण्याचा त्यांचा 
सपाटा फार मोठा होता. लो. टिळक, ना. गोखले यांचेशी त्यांचा चांगला परिचय होता. 
यांची सनदशीर चळवळ सरकारास जाचक होऊं लागली, तेव्हां वाईतील १३ ब्राह्मण 
मंडळीवर बांद्याचे प्रकरणांत खटले भरले गेले व नानासाहेब यांस १ महिन्याची सर्वा- 
पेक्षां जास्त शिक्षा रेंड साहेब, सातारचे हंगामी कलेक्टर असतांना देवविली, 
*वृत्तसार? पत्राचा लोकिक व दबदबाही त्या वेळीं बरा होता, नानासाहेब 
बृद्ध होत चालल्यावर त्याचे सावेजनिक कामाची जबाबदारी त्यांचे मुलगे भाऊसाहेब 
वेद्य यानीं पत्करली होती. तसेच एक चिरंजीव डॉ. आनंदराव लो. टिळक यांनीं 
काढलेल्या छऐेग हॉस्पिटलवर काम करीत होते. आनंदराव हे १९०८ सालीं प्लेगने 
वारले व भाऊसाहेब हे १९१२ साली वारले. सार्वजानिक काम व पत्रकतें हाच 
भाऊसाहेब याचा व्यवसाय होता. द्रविड हायस्कूलचे स्थापनेत ते एक प्रमुख होते. 
द्रविड बधूंकइन मोठी देणगी मिळाविण्यांत त्यांची खटपट फार होती. वेचांचें वाईचे 
एकत्र कुटुंब 8 एक आदरणीय दृश्य होते. नानासाहेब याचे बंधु अण्णासाहेब हे 
प्रथमतः ' वृत्ततार पत्राचे सपादक होते. या मोठ्या कुटुंबांतील मुलाचे शिक्षणाची सवे 
जबाबदारी नानासाद्देचाचे पुतणे शांकरराव वेद्य यानीं नोकरी करून पत्करली 
होती. साताऱ्यास १९०३ ते १९१० पर्यंत हायस्कूलमध्ये शिक्षक असतांना प्रसिद्ध 
अर्थशाख्रज्ञ हेडमास्तर गणेश व्यंकटेश जोशी याच्याशी त्यांचा निकट संबंध आला 
होता. लोकमान्य शिक्षा भोगून आल्यावर वाईस आले होते तेन्हा ते नानासाहवेबांचे- 
कडेच उतरले होते. पुण्यासदी १।२ वेळा दिळकांस भेटण्यास नानासाहेब गेले होते, 
त्या वेळीं त्यांनीं बाबूराव यांस बरोबर नेऊन ओळख करून दिली होती. सावेजानेक 
काम ह्वा वेद्य घराण्यातील व्यवसायच होता. म. गाधी याचे असहकारितेचे चळवळीस 
वेद्य घरण्याचा पाठिंबा असे, बाबूराव बैद्य यांनी १९२० सालीं न्यू. पूना कॉलेज सोडून 
ते टिळक महाविद्यालयाचे पदवीधर झाळे व साताऱ्यास “समथ * नांवाचे साप्ताहिक 
काहून जिल्ह्यात पुष्कळच जागति केली, श्री. भाऊसाहेब सोमण यांचे ते 
विश्वासांतील असे एक आहेत. १९२३ ते ३८ सालापयेतच्या जिल्ह्या सभा व काँग्रेस 
यांत ते प्रमुखपणाने होते. कॉंग्रेसच्या मुंबई व दिल्ली कोन्सिलांचे निवडणुकात 
८ समथ ' पत्राच्या सेवेचा मोठा वांटा आइ. १९३७ सालीं कॉंग्रेसचे पाहिलें मात्रेमंडळ 
निवडण्याचे वेळीं पक्षपुढारी मि. नरिमन का श्री, बाळासाहेब खेर अशी परिस्थिति 
निमोण झाली होती, तेव्हां श्री. सोमण यांनी आपली स्वे पुण्याई खर्च करून 
श्री, नरिमन यांस आग्रह्ह सोडण्यास लावला, त्या वाटाघाटीत बाबूराव वेद्य व 
बुवा गोसावी हे सोमणांचेबरोबर होते, गांधी-युगांत ' वृत्तसार 'चे संपादक 
गोविंदराव वेद्य, त्यांचे चुळतबंधु माधवराव वेद्य ( वाई इलेक्ट्रिक कंपनीचे में. 


(४) 


यथाशक्ति यथामति देशसेवा करीत आहेत. १९४५ सालीं बाबूरावांनीं आपल्या 
महाबळेश्वर येथील आनंदवनभुवनमध्ये म. गांधी यांचे इस्तें प्रवाते व निवृत्ति 
असे दोन वटवृक्ष लावून गरीब विद्यार्थांस मोफत उतरण्याची सोय केली आहे, 
नानासादेवांचे एक चिरंजीव दत्तोपंत वेद्य यानीं टाटांचीं धरणें, विजगापट्टम येथील 
शिपयाड व ब्रह्मदेश येथील इरावतीवर्णळ पूछ यांवर मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून 
उत्कृष्ट काम करून लोकिक मिळविला व आतां इनाम गांवीं काऱ्हाटी येथे मोठ्या 
प्रमाणावर रोती करून जास्त धान्य पिकविण्याचे प्रयोग चालविले आहेत. त्यांचा 
नोकरीतील लौकिक फार मोठा. पयाराव्यतिरिक्त पेसा माहीत नाही. रा, शंकरराव 
वेद्य यांनीं फलटण हायस्कूल, सातारा हायस्कूळ व पुणें ट्रेनिंग कॉलेज या संस्थांत 
शिक्षकाचे काम केळे. या संस्थांतील विद्यार्थी अद्याप त्यांना मानतात. अनेकांना 
मदत करणे हीच आपली सेवा असे ते मानीत आले आहेत. सरकारी कारभारांतीछ 
गरिबांना जाचक होणाऱ्या बारीक-सारीक गोष्टी सरकारचे निदर्शनास आणून त्यांत 
त्यांनी चिकाटीने जय मिळविला आहे. कोटे-कचेऱ्यात तक्तीवर अज न करतां 
काडीवर केला तर चालतो हवी गोष्ट घडवून आणली. मनिऑडरीचे फोर्मावर मजकूर 
लिद्विणेत अधिक जागा पाहिजे ह्यासाठी खटपट करून तें घडविले, कोर्ट-फी वाढली 
तेनं प्रोसेस-फीदी वाढली असें समजून अनेक कोटोर्नी वाढ प्रोसेस-फी वसूल केली ; 
परंतु दे गेरकायदा आहे, सरकारला ती घेता येत नाहीं असे यानीं भाडण करून ती 
बंद करावयास लावली. कोन्सिळांत ती लाखावर घेतली होती असे आंकडेही प्रसिद्ध 
झाले होते. अशा बारकाव्याच्या अनेक गोष्टी त्यांनी घडवून आणल्या. मुंबई 
कोन्सिल व दिल्ली कोन्सिलांत गेलीं २५-३० वर्षे कोन्सिलर मंडळीकडून प्रश्न विचारून 
निरनिराळे प्रश्नांचा खुलासा करून घेत. के, राव. नारायण त्रिंबक वेद्य, श्री. देसाई, 
श्री. आबासाहेब मुजुमदार, श्री. विंचुरकर, श्री. सोमण, वगेरे मंडळीकडून प्रश्न विचारीत 
असत. इनाम गांवांसाठी ९८ अ कळम पास करून घेण्यांत यांचेच प्रयत्न होते. इनाम 
गांवांचे प्रश्नांत रा. शंकरराव यांचेइतकी माहिती कचित्‌ इतरांस असेल. गेलां 
१५-२० वर्षें घरच्या दफ्तरातील जुन्या कागदपत्रांचे अत्यंत कष्टानं संशोधन करून 
इतिहासांतीळ अनेक प्रसंग उकलण्यास मदत केलेली आहे. त्यांनीं ४ खंड प्रासिद्ध 
केले असून आणखी ३।४ खंडांचे साहित्य त्यांचेजवळ आदे, ही शंकरराव यांची 
कामगिरी पितृऋण फेडण्याचे दृष्टीनें फारच महत्त्वाची आहे. बाधूरावाचे धाकटे बंधु 
नारायणराव दे पुण्यास डॉक्टरींचा धंदा करीत असून आरोग्यमंडळाचे चिटणीस 
आहेत व आपल्या सहाध्यायांबरोबर फिरत्या दवाखान्याचे काम मोफत करीत 
असतात. भशा रीतान सतत एकामागून एक देशहित करणारीं माणसे एका कुटुंबांत 
क्वाचित्‌ निघतात, १५० वपांवर या कुटुंबाची ही राष्ट्रसेवा आहे, ही छत्रपति शाहू व 
पेशवे यांचे वेळची परराष्ट्रीय वकिलाची कामगिरी व कॉग्रेस-काळामधील जनसेवा 
अभिनंदनीय नाहीं असे कोण म्हणेल ! 


जुन्या ऐतिहासिक कागदपत्रास निश्चित तारीख 
देण्यात येणाऱ्या जास्त अडचणी 


“ऐतिहासिक पत्नांच्या प्रकाशना संबंधी अडचणी ? हा निबंध भा. इ. सं. 
मंडळा पुढें वाचण्यांत आला होता. तो वेद्य दफतरातील कागदांचा खंड २ यांत 
छापण्यांत येत आहे. लांतील ६ व्या परिच्छेदात निश्चित तारीख ठरावेण्यास येणारी 
एकच अडचण दिली आहे. आणखीही अडचणी येतात ही गोष्ट, वेद्य दफतर पुरवणी 
खंड १ च्या प्रस्तावनेंत पान १९ परिच्छेद ५, व रा बळवंत दत्तात्रय आपटे यांचे 
भा. इ. से, मंडळाच्या त्रैमासिक वर्ष २० अ. ४ व वर्ष २२ अं २ मधील निबंध यांत 
स्पष्ट करण्यांत आली आहे. वेद्य दफतरांतील जुनीं हस्तलिखित पंचागें पाहून रा. आपटे 
यांनी मोडक जंन्रीवरून ठरविण्यांत येणाऱ्या तारखा कशा चुकतात हे मला दाखविलें, 
मोडक जंत्री तयार करतांना पंचांगाशी तारखा ताडून पाहिल्या असत्या तर ह्या चुका 
झाल्या नसत्या. रा. आपटे यांनी दाखाविलेल्या चुका महत्वाच्या असल्याबद्दल माझी 
खात्री झाल्यामुळें त्या चुका त्यांच्या मदतीनें संशाधकांच्या नजरेस आणण्यासाठी हा 
निबंध लिहिला आहे. 


२ कागदांतील अधिकमास, साल, तिथी, ब वार यांचे जन्नीशी अंतर पडते हैं 
ऐतिहासिक कागदांचे अध्ययन करणारांच्या अनुभबास आलेलें आहे. तिथी व वार 
यांत अंतर पडण्याचें कारण, पत्र लिहितांना जी तिथी असते ती देण्याचा पूर्वी 
परिपाठ असे; पण पंचांगांत सूर्यादयी असलेली तिथी प्रथमतः,देतात व तीच जंत्रीत 
दिलेली आहे यामुळें पत्रांतील तिथी व वार यांत पुष्कळवळां फरक [दिसून येतो. 
दिवसाच्या मध्यंतरी लागलेली तिथी जंत्रीत दिलेली नसते ती पैचांगावरून ठरवितां 
येते. कारण त्यांत तिथी त्या दिवशी किती घटका व पळे असतें, हें दिलेलें असतें. 
संशोषकाजवळ पंचांगे असतात असें नाही यामुळें त्यास चुकीचा उलगडा करतां येत 
नाहीं. या कामीं पिले जंत्री उपयोगी पडते. 


३ मुसलमानी महिन्याची पहिली तारीख चंद्रदशन ज्या दिवशीं होते व्या 
दिवशी असते असा पुष्कळांचा समज असतो. पण हस्तलिखित पचांगाबरून असं स्पष्ट 
दिसतें को चद्रदशनाच्या दुसऱ्या दिवशी पाहिली मुसलमानी महिन्याची तारीख असते. 
ही गोष्ट तज्ञ मुसलमानास ठाऊक आहे. 


४ पिले जंत्रींत मुसलमानी महिन्याचे दिवस २९ ब ३० असें एकाडएक दिलेले 
आहेत, ही त्यांनीं चरक केलेली दिसते. हस्तलिखित पंचांगांत पिल्यांच्या जंत्री प्रमाणे 


~ 


मुसलमानी महिन्याचे दिवस दिलेले नाहीत, त्यांत लागोपाठ २९ [किवा ३० दिवसांचे 


२ 


महिने आढळून येतात. उदाहरणाथ शाके १७५० मध्यें जेष्ठ शु. २ गुरुवारीं सबाल 
महिन्याची तारीख मोडक जंत्रीत ३० दिली आहे. पण त्यांतच जिल्कादची शेवटची 
तारीख २९ दिली आहे. हस्तलिखित पंचांगांत या सालची जिल्काद माहन्याची शेबटची 
तारीख ३० दिली आहे. पिले जंत्रींत महिन्याची ( मुसलमानी ) पहिली तारीख 
चंद्रदरीनाच्या दुसऱ्या दिवशीं धरीत नाहींत असे वाटतें. (मला तें पाहतां आलें नाहों. ) 
मोडकांच्या जंत्रीत मुसलमानी महिन्याचे दिवस देण्यांत धरबंद राहिलेला नाही. 

५ मोडकांच्या जंत्रीत आधिक माहिन्याची नोंद चुकीची दिलेली आहे. शाके 
१७६३ व १७६४ मध्यें आधिक महिने आश्वीन व चेत्र असँ दिलें आहेत. लागोपाठ 
दोन सालै अधिक माहिना कसा आला? हस्तालिखित पंचांगांत शके १७६३ मध्यें 
अधिक आश्विन आहे पण शके १७६४ मध्ये आधिक माहिना नाही. या गोष्टीवरून 
निश्चित तारीख लावण्यांत चूक होणें साहाजिक आहे हे स्पष्ट होते. म्हणून संशोधकांनी 
या फरका बद्दल विचार करून हा फरक कसा टाळतां येईल हें ठराविणें जरूर आहे. 


~ «~ hd 


रा. आपटे यानीं मजजवळील हस्तलिखित पचागें व मोडक जंत्री घेऊन जी 
टिपणे मला दाखाविलीं त्याचा खुलासा खालीं देत आहे. 


(अ) आधिक मासः-- 


माडक जंत्री हस्तालिखित पंचांग 
शके १७४४ अश्वीन आधिक आहे यांत अधिक नाही. 
राके १७४५ अधिक मास नाही यांत चेत्र आधिक आहे. 
शके १७६४ चैत्र आधिक आहे यात अधिक नाहीं. 
पुरंदरे व खरे यांच्या जत्रीत अधिक मासाचा फरक दिसून येतो. 
पुरंद्रे खरे 
शके १६०९:---ज्येष्ठ अधिक आषाढ अधिक 
” १६१२:--चेत्र ” वेशाख ? 
११ १६१४:--श्रावण ” भाद्रपद ” 
°° १६२०:--वेशएख ?? ज्येष्ठ ? 
१? १६२२:--भाद्र पद ” आश्विन ” 
मोडकजत्री शके १६५० पासून पुढें आहे यामुळे त्याबरोबर ताडून पाहतां 
यत नाहीं 
मोडकजंत्रींत शके १६८५ पंचांगांत व पुरंदरेजत्रीत तो आषाढांत 
मध्ये अधिक ज्येष्ट दिला आहे दिला आहे 


(ब) मृंगक:-मृगलागल्याच्या तिथीत फरक 


हस्तळिश्चेत पंचांग मोडकजंत्री 
शके १७४८ जेष्ट व° ५ रविवार जेष्ट व० ६ सोमबार 
” १७४८ वेशाख व० ३० सोमबार जेष्ट शु० १ मंगळवार 
? १७५५ जेष्ट व° ३ बुधवार जेष्ट व. ४ गुरुवार 
° १७५६ वैशाख व. १३ गुरुवार वेशाख व. १४ शुक्रवार 
१२ १७६३ जेष्ट व. १ शनिवार ज्येष्ट व. २ रविवार 
” १७६४ वैशाख व १२ रविवार वेशाख व १३ सोमवार 
५ ” १७६७ ज्येष्ट शु १ गुरुवार ज्येष्ट शु. १ शुक्रवार 
°° १७७१ ज्येष्ट शु, १४ सोमवार ज्येष्ट शु. १३ रविवार 


जत्रोत मृगेर्कः असे लिहिलेले नसतें पण त्या तिथौवर + फुली असते. तशीच 
फुली आर्बी व फसली सनावर असते कारण त्या सनात फरक होतो. म्हणजे नवें साल 
आबी व फसली सुरू होते. दक्षिणेत शिवराज्यापासून राजशकाबरोबर फसली सनही 
चालू होता व तोच सन जुन्या कागदांत असतो म्हणून मग लागल्याच्या तिथीतील 
फरक संशोधकांनी विचारांत घेणे जरूर आहे. 

(क) तिथीचा क्षयवृद्धी:- 

» शके १७६७ च्या वेशाखांत आमावस्येची वाडे म्हणजे २ आमावास्या, बुध- 
वारी व गुरुवारी अशा, मोडकजंत्रीत दिल्या आहेत पण पंचागांत वेशाख ब. ३० ची 
द्वि नसून ती बुधवारी दिली आहे. जेष्ट शु. १ ची मात्र वाद्धे महणजे ती गुरूवारी व 
शुक्रवारी दिली आहे. 

६ कागदाची तारीख ठरविताना पुढील गोष्टीही विचारांत घेण जरूर आहे 


(१) नमंदेच्या दक्षिणभागीं चांद्रमास असतो तो अमाबास्येपासून अमावास्ये 
पर्यत असतो म्हणून त्यास अमान्त म्हणतात. उत्तरभागी पूर्णिमान्त मास चालतो. 
यामुळें उत्तरभागातून दाक्षेणेत आलेल्या पत्रांतील पक्षांत फरक पडणें संभवनीय आहे. 
तिकडील वद्य म्हणजे इकडील शुद्ध असतो. हे तारीख ठरावितांना पाहणें जरूर आहे. 


(२) अमली सन जंत्रांत दिलेला नाही. हा ओरिसाकडे चालतो. माझ्या दफ- 
तरात तिकडील इनामगावचे हिशोब आहत त्यांत संवत फसलीसन,वार व मुसलमानी 
माहेनेही दिलेले असून त्याच्या तारखा दिल्या आहेत ते जत्रीशी ताडून पाहता संव- 
तांत कमी २ ब कर्धी ३ वर्षाचे अतर दिसून येते याबद्दल मी एक पत्र मडळाच्या संमे- 
लनांत वाचून या फरकाबहल निबंध वाचला होता या फरकाचे कारण मला अजून ही 
समजलें नाहाँ निरानिराळषा प्रांतात बर्षारंभ निरनिराळया महिन्यांत होतो असँ एक 
कारण देण्यांत येतें पण त्यामुळे माझें समाधान झालेले नाही, या दिशोबांत रघूजी 


४ 


भोसल्याच्या मोठमोठ्या सरदारांचा उल्लेख असून त्यांच्याशी वैद्याचा देवघेवीचा संबध 
आलेला आहे. 


१७४२ ते १७४९ च्या कागदांतील महत्वाच्या माणसांची सूची 


ही देतांना नांवाच्या पुढें त्याबद्दल त्रोटक माहिती नंतर ज्या सालांत त्याचा 

उल्लेख आला आहे ते कोसात लिहून त्यांतील कागदाचा नंबर दिला आहे. 

आहिल्याबाई- फत्तासेग भोसल्याची स्री. ( १७४६ ), २१, 

अठल्ये बाबद्‌व भट व वासुदेव भट. ( १७४६ ), २२. 

आटोळे - हनुमंतराव व येसाजी. ( १७४४) २८, (१७४६), १, २६. 

अंताजी नारायण गद्रे, ( १७४२), २०, 

अबाजी महाडीक, ( १७४९ ), २६, ४७, 

अंताजी घाडगे. ( १७४२३ ), २८, ३७ ( ४४ ), १ (४७ ), ७ (४८ ), १२, 

अंताजी जाधव, ( १७४६), ३८. 

अनाजी साटम. ( १७४३), १०. 

अंताजी शिवदेव मुतालिक, ( १७४३ ), २५, 

अतीतकर दुमहाले बिन लखम, ( १७४६ ), २४, 

अमात्य महादाजी गंगाधर, ( १७४३ ), ३८. 

अंबिकाबाई जाधव (राजारामाची मुलगी) ( १७४२ ), ७, ( १७४६ ) २१, 

अमात्य भगवंतराव रामचंद्र. (१७४३), ४, ९, २०, २३, (४४), १, २९, 
४१, ( ४५) ३, ८, १०, (४६), १०,११, २२, (४७ ),१७,१८, 

अमृतराव बाडे. (४४), २९, 

अर्जोजी यादव, (४३ ), २०, २२, २३, (४५), ८, ३८, (४६), ९, १०, 
(४७ ), १७, १८, 

अलिवर्दीखान ( बंगालचा सुभेदार ). ( ४३ ), १४, १८, ( ४५ ), २२, २३, 
२९, ३१. 

आंग्रे तुळाजी ( सरखेल ). (४२), ३, ९, १०, ११, १२, १४, २५, २५, २७, 
३९, ४०, ( ४३ ), २, ३, ४, ५, ११, १६, १७,१९, २२, २२, 
२५, २८, ३६, (४४), १, ४, १०, १४, ४९, ५२, ५६, ( ४५ ), 
३, ६, ८, १५, १६, १७, १८, ३०, ३४, ३५, ४२, ( ४६ ), । 
२, ३, ६, ८, (४७), १०, 

आंग्रे मानाजी ( तुळाजीचा भाऊ) (वजारत भाव). (४२), २५, ३४, (४३), 
३४, ( ४८ ), ६, १२, २३, (४९), ७. 


आंग्रे सभाजी ( सरखेल). (४२), १. 

आंग्रे गिरजाबाई ( तुळाजीची खरी) (४३), १६, २९, ३१. 

आनंदराव जाचक. (४७), १६. 

आनंदराव सखदेव (सेनाकर्ते ) (४६) २९. 

अप्पाजी जिवाजी सुभेदार ( प्रांदेवगड ) (४४), २, १६, १८, ( ४५ ), १०, 
३७, 

अप्पाजी शितोळे. (४५), ३८. 

अप्पाजी ( बाबूराव ) मल्हार बर्वे. ( ४३), ३, ( ४६ ), २२, ( ४९ ), ५०. 

अप्पाजी सोमवंशी, [सरलष्कर ] (४३), १, १७, (४४), ९, (४५), ५, २४, (४६ ), 
१६, १७, २२, २६, ४५, (४९), ४, ५, ३२. 

आप्पाजीपंत. (भास्करराम कोल्हटकर). (४२), २१, २२, २२, २४, २८, 
(४३) १८. 

आवजी कवडे. (४५). १४, २०, (४६). २५. 

आमकर गुणाजी, (४३ ), १६. 

आबाजी शिंदे. (४२), २४, (४३), ४, (४६ ), २६. 

आबा रामचंद्र शामराज ( वडगांवकर ). ( ४२ ), ६. 

आपाजी सखदेव ( दी॥ माणकोजे कोकरे ). (४६ ), ३६. 

आबाजी रंगनाथ ( आंग्रे यांचेकडील ). (४२), ११, १२, ( ४४ ), ४९, (४७), २५. 

आकार ( बयाबाई ). (४६), १९. 

इंद्रोजी कदम ( दि. पंतप्रधान यांची पागा). (४६), ४. 

इश्वर गीर गोसावी. (४८), १७. 

उदाजी पवार, ( ४४), २६, २८, ४०. 

उपाध्ये बाबूराव (४८), ३३. 

उमदी शामजी नाईक. ( ४२ ), २९. 

उदतसिंग सिके, ( ४३), २९, (४६ ), ४३, ४४. 

उमाबाई वैद्य ( विश्वनाथ भट यांची स्री ). (४३), ३ ( ४५), ११, (४७), १०. 

करकरे रामचंद्र गोपाळ. ( ४२), ४, ८, २०, २२, २८, (४४ ), ८, १४, (४५), 
१९, २०, २६, ३२, (४६), ४, १३, १४, १७, २३, ४१, (४८), 
५, ८. २२, २६, २९, ३१, ३२, ( ४९ ) , १, १८, २१, ४१. 

कवडे ( आवजी पहा ). 

करमरकर शिबराम तुकदेब ( दि॥ वेद्य) ( ४३), १२, ( ४४ ), ५, १५, ४८, ५५, 
(४६), ४, (४७), १, रे. 


काणे कृष्णाजी नाईक. (४५), २५. 

& महादाजी कृष्ण, ( है हु ), २२, ( ४३ ) 2 ७, ( ४६ ), २२, ४७, ( ४३ ), 
७, (४८ ), ८. 

” हरी कुष्ण. (४२ ), १७, २०, २१, २२, २३, २८, (४३), ७, (४६ ), 
२५, (४७), ७, (४८), ८. 

कदम बुवाजी नाईक (४७), २९ (४८), ६. १२, १८, १९, २३, (४९), ७ 

कदम इंद्रोजी (४ ६), है 

करांडे मोहनसिंग ( रघुजी करंड्याचा मुलगा ) (४५), २६ 

कान्होजी शिके (४६), २० 

कान्हो शंकराजी (४४), ८, १६ (४५), ७, ९, ११ (४६), २३, ४१ (४७), ७, 
९, १४, २२ (४८), २२, २८, ३४ (४९), ३६ 

कान्होजी भोसले (४७), १५ 

काशिदासदेव भुकडजी (४४). २० 

काशीबाई भोसले ( रघुजीची आई ) (४४), २९ 

काशी भट खरे (४४), ५७ 

काशी भास्कर कोल्हटकर (४६) ४१ (४९), ५७ 

काळे देवभा नाईक (४३), ३५ (४९) ३२ 

काळे रामाजी नाईक (४५), ७ (४९), ३६ 

काळोजी जासूद (४८) २०, २२ (४९), ४९ 

कुसाजी लेकावळा (४७), ५ 

कृष्ण॑भट केळकर (४८), २६ 

कृष्णाजी केशव जोशी (४६), ३५,३६ (४९), ४५ 

कृष्णाजी घाडगे (४३) ८, १०, ११ 

कृष्णाजी तानदेव साठे (४६), २० (४९), २५ 

कृष्णाजी गोविंद गोरे (४२), ३० (४६), १४ (४९) ३२ 

कृष्णाजी नाईक जोशी (४६), २२ 

कृष्णाजी रामचंद्र (४८), ३ 

कृष्णाजी भास्कर (४६), २९ (४७) २५ 

कृष्णाजी वामन खरे (आंग्रे यांचे सुभदार ) (४५), ७, २० 

कृष्णाजी हरी कानिटकर (४६), २२ 

कृष्णाजीपंत जोग (४२), ३०, ३१ 

केतकर त्र्यंबक विश्वनाथ (४२), १३, २९ (४३) ७, २१, २६, २९ (४४), ५३ 

कृष्णंभट साठे (४९), ४८ 


७ 


कसो हरी सावरकर (४३) ३ (४४) १६, ५७ (४६) २३, ४१ (४७) ११ (४८) 
२४ (४९) १८, २२, ३२, ४९. 

केशब मोधी ( पंत राजाज्ञाचा कारकून ) (४६) ११. 

केसो त्र्ययक (४२) ३७ (४३) २, ३६, ३७ (४५) १८, ३४. 

केसोबा नाईक सरदेसाई (४९) ४८. 

केसो भैरब वैद्य (४७) १० (४९) ५०. 

कोन्हेरराम कोल्हटकर (४२) १७, २३, २८ (४३) ३, ३१ (४४) २५, २६ (४५) 
२६, ३२, ३७, ३९ (४६) २२, २३, ३५ (४७) १, २, ३, ७ (४८) 
३३ (४९) ९, ३९, ४७, ५२, 

कोषडा जखाप्पा (४८) ९, ३८ (४९) ३४. 

कोल्हटकर कोन्हेरराम, पहा 

कोल्हटकर गणोबा नाईक (४२) २८ (४६) २२ (४७) ३२ (४८) १. 

काल्हटकर लक्ष्मण कोन्हेर (४२) ३०. 

कोल्हटकर रामचंद्र ( बाबूराव ) कोन्हेर (४२) २४, ३०, (४३) ३१ (४४) ४२ 
(४७) २, ४, ७, २५. 

कोल्हटकर भास्करपंत (आपा) (४२) २१, २२, २३, २४, ३७ (४३) १८ (४७) 

खंडागळा लक्ष्मणजी (४७) ३. 

खंडेराव काशी न्यायाधीश (४९) ६. 

खंडोजी गोगबले (४६) २८ (४७) २० (४८) २७ (४९) २४, ५३. 

खंडोजी कदम (४३) ४ 

खटावकर यादव गोपाळ (४६) २२ (४८) २२, 

खरे कृष्णाजी वामन-कृष्णाजी पहा, 

खान दोस्त महंमद (४९) ३२. 

खासनवीस विसाजीपंत (४२) १२, (४३) २, ४, २२ (४४) १० (४५) २८ 
(४६) २, ३, ६, ७ (४७) १४ (४८) २२. 

खासखेल बसबैतराव (४४) ५८, 

खंडकर ऊर्फ फगरे (४५) ३० (४६) २०. 

खंडो रघुनाथ (४५) २७. 

खोत केशव विश्वनाथ रा. पन्हळी (४३) ३३. 

खासनबीस ( षोतनीस ) यशवंतराव महादेव (४६), १४ (४५) ३५, ४७, ५१ 

गंगाधर त्रिमल हणमंते (४४), १० 

गंगाधर काशी ( आंग्ऱ्याचा कारकून ) (४३), २२ 

गंगाधरपंत प्रतिनिधी बिशाळगडकर (४६), ९ (४७), १७ 


गंगाजी गोपाळ दिवाण (४९), ३६ 

गणोबा नाईक कोल्हटकर--कोल्हटकर पहा 

गंद्रे विष्णुपंत (८८), ३३ (४९) ५० 

, महादार्जापंत (४८), २९ (४९) १ 

» अंताजी नारायण (४२), २०, २१ 

,, गोपाळ आनंत (४३), ३५ (४०), ११, १९ (४६), ४१, ४२ (४७), २९ 

» नारो आनंत ऊर्फ दाजी (४२) १६, १७, २०, २३ (४४), १४, १६, ४०, ४६ 
(४५), ७, ९, ११, १९, २०, ३३. ( ४६), ५, १४, २३, २५, ४१, 
४६, (४७), NS के । (४८), जी व क MSs. सके 
(4) nde oda 

गजाबाई बाडे ( शाहूची मुलगा ) (४६) ११, २१ 

गिरजाबाई आम ( तुळोजीची बायका ) (४३), १६ 

गुणाजी आमकर (४३), १६ 

गोगवले खंडोजी ( खंडोजी पहा ) 

गुणे रामाजी बाळ (४४) २२ 

गोडबोले महादाजी आनंत (४८), १३, २३ (४९) ८ 

गोरे कृष्णाजी गोविद ( कृष्णाजी पहा ) 

गोरे विसाजी गोविद (४९), २७ 


गोडसे जगाबा नाईक (४४), ७४ (४६) २२ 
गोड़बाई भासले ( फर्णासगाची खरी) (४६) २१ 
गोपाळ रघुनाथ (४३), १४ (४९), १८, १९ 


गोपाळराम (रायाजी भासत्याचा कारकून ) (४३), २२, ३२ 
गोविद नरहरी नावणे (४८) , १ 
गोविद ठाकूर (४६), ५ 
गोविदपंत दादाजी (४९) २३ 
गोविदराव चिटणीस (४४), ३२, ३७, ३८, ३९ (४६), २२ 
गोविंद सामराज वडगावकर (४२), ४, ६ (४९) ५० 
गोंडराजे बराणशहा प्रा देवगड (४९), ३२ 
गोविदहरी ( आम्ऱ्यांचा कारकून) (४२) ११,१२ 
गोसावी रमाबाई परळी (४३) ३ 
गोसावी हेसपुरी (४६),१४ (४९) ९, २५, ४७ 
यासाची इझ्वरगीर (४८) १७ 
” परवतगीर (4३), ३१ 


गोसावी सुरूगीर (४८), १७ 
2 भगवंत हरीदास (४३) ३१ 
१ रामाजीगीर (४८) ,४८ 
° जगदीशगीर (४५), २६ 
> उधोपत (४६), २२ 
घनबा मंत्री (४४),४ (४६), २२ (४८), ३५ 
घारपुरे मल्हारराम (४२), ५ 
घाडगे कृष्णाजी (४३), ८, १०, ११ 
घाडगे अंताजी ( अताजी पहा) 
घोरपडे दवलतराव (“५), ३८ (४६), ९ 
घोरपडे माजूबाई ( ६), ९ 
घोरपेड राणोजी (४४),१(५५)८, ३८ (४६), ९ 
घोरपडे मुरारराव (४७), २७ 
घोरपडे रंभाजी (१८), ४५ 
चदाखान (त्रिचनापलीचा ) (४४) १०,००,४२,४रे 
चव्हाण रामजी (४६ ), ३८ 
चांदगुडे म्हसाजी पाटील ( ५९ ), ३ 
चिकाडीकर यमण्णा ( ४५ ), ८, ३८ 
चिटणीस गोविदराव ( गोविंदराव पहा ) 
चिटणीस जनोबा ( ४४) ३२, ३९, (४८), २० 
[चितो विठल फडके (४६) २३ (४७), २२ 
चिमणाबाई ( साविवाकर्डल ) (४९), १३ 
चिमणाजी नारायण सचीव (४२ ), ३२२, ३३ (४४, ४४ (४), ७ (४६),२२, २७, 
३७, ( ४७), १२ (४८) २५,३६, ३९, ४०, ४२ (४९) ११, 
१३, २४ 
चिमणाजी गोविंद रानडे ( भादगांव ) (४३ ),३ ३ 
छत्रपती शाहू महाराज (४२), ३,७, ११, १२,१३, १९, २४, २५, २७, ३२, 
३३, ३५, ३७, ३९ ४० (४३), १, ३, ४, ९, ११, १५, १८, १५, 
२०, २१, २६, २७, २८, ३६, २७ 
छत्रपती शाहू (४४ ), ४, ६, १०, १९, २४, ३४, ३६, ४१, ४९, ५०, ५१, 
५२, ५६, (४५), २, ८, १४, १५, १७, २२, २३, २४, 
३०, ३१, ३४, ३८, (४६) २, ३, ५, ८, ९, १०, १३, १७, १८, 
२०, २१, २७, ३५, २६) २७, ४५ ( ४७ ) २, ९, १२, १३, १६, 


~ 


१० 


१७, १८, १९, २३, ३० ( ४८ ) १५, १८, १९, २३, २९, ३०, 
३१, ३३, ( ४९ ), २, १७, २४, २७, ३२, ३७, ३९, ४४, ४५, 
५१, ५६. 

छत्रपती संभाजी ( कोल्हापूर भोसले पहा ). 

जाचक मानाजी (४७) १, २, ३, ४, १६ 

जाचक पद्मोजी (५३), ३१ (४७) १, २, ३, १६, ४१ 

जाचक आनंदराव (४३), २९, ३१ 

जगजीवनराव (दादोबा प्रतिनिधी ) (४८), ३४, ४० 

जानोजीराव निबाळकर (४६), १८ 

जेधे नागोजी नाइक (४४), ४४ 

जनोबा चिटणीस (चिटर्णास पहा बर्वे याचा कारकून परभू) 

जयापा शिदे (४५), १४ (४९), ३, ४४ 

जाधव जनमाळी (४४), '५ 

जाधव अंबिकाबाई (२२), ७ (४६) २१ 

जाधव रखोजी (४७) १७, १८ 

जाधव शंभूसिग ( 4नाजीचा पुत्र) (४४), ४८ 

जानकी राम (४५) २३, २९ ( अलौवर्दीचा दिवाण ) 

जानोजी भोसले ( भोसले पहा ) 

जासूद काळाजी (४८), २०, २२, (४९) ४९ 

जासूद शेखजी ( टाळाइत ) (४८), २० 

जिऊराब माहित (४०), ३७ (४७) ३० 

जिवराव [विद (४६), २२ (४८), ३५ 

जिजाबाई भोसळ ( संभाजीची स्त्री कोल्हापूर) (४३), २० (४०), ८, ३८ (४६), 
९, १०, २२, (४१), १७, १८ 

जोग धोंडो आनंत (४४), ५ (४७) ७, (४९) ३ 

जाग वापूर्जा गणेश (४२), २१ (४८), ४१, 

जोग हरी रघुनाथ (४४), १५, ३४, ३९, ५७, (४०), ११ 

जोशी वासुदेव (४६) २२ 

जोशी कृष्णाजी केशव (कृष्णाजी केशव पहा ) 

जोशी बापूजी नाईक बारामतीकर (४३), २३ (४०), २६ (४६), ३७ (४७), 
१८, २७ 

जोशी लक्ष्मण वऴाळ ( वेद्याचा मुकत्यार ) (४८) २६, २९, ३१ (४९) २८, ३० 
३१, ४८, 


११ 


झिपरे रघुनाथभट पटवर्धन ( पटवर्धन पहा ) 
झुलाजी जगन्नाथ देशमूख (४३) १२ (४%) ९ (४६) ११ (४७) १४ (४८) ५, २०, 
ठकाबाई भोसले (४६) ३५, ३६. 
टकले शामजी गोविद (४२) ७ (४४) ३८, ४२. 
ठकार गोविद (४६) ९. 
ठकार सिदभट (४६) २२, २७. 
ठकार सदाशिव दिक्षित (४८) १६ (४९) ३९, ०२ 
ठाकरीण कमलाई (४५) ९ (४८) २०. 
ठाकूर (४६) ९, 
डिंगणकर तुकोराम (४६) २२ (४५) ३७ (४९) १८, १९ 
तानजी नर्ठवडा (४७) २९ (४८) १२, ४३. 
ताबवेकर महादोबा नाईक (४३) २९ (४४) २० (४६) २४, 
,» लिगापा नाईक (४३) ५(४९) ५३ 
तानशेट तेळी (४५) १६. 
ताराबाई भोसळे ( राजारामाची स्री) (४३) ३ (४६) २१, २५, 
तावरे मांहेपतराव (४४) ४८. 
तिमाजी जासूद (४५) ७, २०, 
„ नरासेव्ह दिवाण (४९) १६. 
तुकाराम डिगणकर ( डिगणकर पहा ) (४५) ३७. 
तुकोजी देशमूख (४४) १५९, 
तुळजोपंत (४२) २४, ३० (४६) २६ (४७) १४, २२ (४८) ३६. 
तुळोजी आंग्रे ( आग्रे पहा ) 
तुक्रो बिठ्ठल वगेरे खंडकर ऊर्फ फगरे ( खैडकर पहा ) 
त्येबक नारायण वेद्य (४८) ३०. 
त्र्यबकजी भोसले बार्वाकर (४३) ३१ (४४) ३८ (४६) ३६ (४९) ९, १० 
त्र्यंबक विश्वनाथ केतकर ( केतकर पहा ) 
दवलतराव घोरपडे ( घोरपडे पहा ) 
दर्व राघोबा नाईक (४३) ६ (४५) १६. 
दत्ताजीपंत वेद्य (४६) २२. 
दिवाण तिमाजी नरासेव्ह ( तिमाजी पहा ) 
दिवाण गंगाजी गोपाळ (४९) ३६. 
देशमूख झुलाजी जगन्नाथ ( झुलाजी पहा ) 
देवजी पवार ( ४३, ४४, ) ४५ ४६, ११ 


१२ 


दुलभराम (४५) २३, २९ (४७ ) ९, १४ 

देशमुख फकीरजी ( ४७ ) २३ 

दामाजी शंकर सुभेदार (सुपेकर ) ( ४४), ५८ (४५), २८ (४६) ४ 

देवसुकणजी काशिदास (४४) २७ 

देसाई रुद्राप्पा कित्तरकर (४४), १ 

दुमाले विनलखम ( अतितकर )( ४४ ), ५ 

देवबानाईक काळे (काळे पहा ) 

देवराव लपाटे ( वजीर ) ( ४६), १८, २२, २४, २७ ( ४५), ४४ 

दोस्त महमदखान दिम्मत नादरखान (४९ ), ३३ 

द्वारकोजी उदाजी पवार ( ४२ ), २१ (४४), १९ 

दलेल भोर ( ४७), २१ 

घोडो अनंत जोग (४४) ५ (४७ ). ७ ( ४९), रे 

धमी बवूजी नेगी (४७), १४, २४ 

धूमनरसिव्हा चार्य ( बेळगांवकर ) ( ४८ ), ४६ 

नबाब जिजामनमुलूख (४२) १६ (४६ )१६ (४३ ) १८,२३ (४४) १६ (४६) 
१४, २२, (४७), १८ ( ४८ ), १५२४ 

नलवडा तानजी ( तानजी पहा ) 

नरसी सामराज (४६), २२ 

नादरखान (४८), २२ ( ४९) ३२ 

नरहर वामन रिसपूड (* ६,) ४१ 

निळ३ ठशहा गाडराज ( चंद्रपूर ) (५८,) ५ 

नागोजीराव जेधे (४८,) ४४ 

नागोजीराव विचारे ( ३,) २९ 

नासरजग विचारे (४३,) २९ 

नासरजंग नबाब ( १८), २२ (४५), १७, ३७, ४९ 

नानासाहेब पंतप्रधान ( ५२) ७ १०, १३, ( ४३) ११ १८, २१, २३ (४४), ६, 
(१२) १४, २४ (४६ ), ४, १९, २२, २४, २५, ३५, २७ 
(४७), ३, ६, १९ (४८) २, ६, २८, २९, ३९, ४० (४९) 
२१२, १३, २४, ३७, २८, 

नारो आनंत गद्रे ( गद्रे पहा ) 

नारो अपाजी मुजुमदार (४२,) ३० 

नारोपंत ओक (४३,) ३२ 

नेगी धमी वगूजी (थमी पहा) 


१६३ 


» नारोंजी ( नारोजी पहा ) 
निर्मळकर सुराराऊ (४८,) ५ 
नारो शिवदेव (४९,) ४१ 
निंबाळकर सुलतानजीराव (४२,) ३१ (४६,) १२ (४९,) ४१५ 
» राजसबाई ( शाहूची कन्या ) (४६,) २१ 
निळो रघुनाथ वेशपायन (४२,) २४ (४४,) ३९ (४६,) २२, ३५ 
न्यायाधीश खंडेराव काशी (०९,) ६ 
पटवधन रघुनाथ भट (झिपरे पहा) (४३,) २९ (४४,) १६ (४६,) २२, ३५, ३६ 
४१ (४७,) ९, (४८,) ५, २१, २२ (४९,) १२, ३२ 
„ रामचंद्र हरी (४२,) १०, १४ 
पडवळ संभाजी (४४,) ४१, ४५ (८६,) १० (४७,) १८ 
» राघोजा (४३,) २२ 
पद्मोजी जाचक (जाचक पहा) 
पंतप्रधान बाळाजी बाजीराव ( नानासाहेब पहा ) 
परळीकर लमण नामना (४५,) १२ 
पवार उदाजी (४४,) २६, २७, ४० 
» दादजी (४२, ) २४ 
» देवजी ( देवजी पहा ) 
3, द्वारकोजी (द्वारकीजी पहा) 
» भानाजी (४९,) १, २ 
» रायाजी (५४,) १९ 
पासलकर बाजीसावाजी (४२,) ३३ 
पादशहा महमदशहा (दिल्लीचा) (४३,) १८ 
पाठक माणकोजी नाईक (४६, ) २४ 
पांढरे रायाजी (४२, ) २४ (४६,) २६ 
पिराजी बाबर (चाकर) (४६ ) ४ 
पुरंदरे मल्हार ऊफ दादोवा (१६,) २२ 
पुरुषोत्तमभट शेवडे (४३,) २ १४ (४५,) ३७ (४६,) २२ 
पेशवे लाडूबाई (बाजीरावची स्त्री ऊफ काशीबाई (४६, ) ३० २१ 
पेशबे बाळाजी बाजीराव (नानासाहेब पहा) 
पुरोहित सिदभट ( ४८, ) ३३ 
पोतर्नास भगवंतराव ( ४३, ) ३, ५ ( ४८, ) २३ 
पोतदार व्यक्राजी नाइक ( ४७, ) ६ 
पोतनीस यशवंतराव महादेव ऊर्फ खासनीस ( ४३, ) २२ ( ४९, ) ३५, ४७ ५१ ५२ 


१४ 


प्रतापजा सोमवंशी (४२, ) १५ (४५, ) ५ (४६, ) १२, १६ 

प्रतिनिधी गंगाधरपंत ऊर्फ आपा (४६, ) ९ ( ४७, ) १७ 

,» जगजीवनराव परशराम ऊर्फ दादोबा (४८, ) ३४, ४५ 

» सो. राधाबाई ( श्रोपातरावाचास्रा ) (४६, ) २१ 

» श्रीनिवास परशराम ऊर्फ श्रीपतराव (४२, ) ३१ (४२, ) २३ ( ४५, ८, ३४ 
(४६, ) २०, २२, ३८ ( ४७, ) १७ 

फर्गे ऊर्फ खंडकर ( खंडकर पहा) 

फकोरजी देशमुख ( ८७, ) २३ (४९, ) ३२ 

बयाबाई ओकर ( चिमाजी अप्पाची कन्या ) ( ४६, ) १९ 

वुत्हाणशहा गोडराजा ( देवगडचा ) (४५७, ) २४ ( ४८,) ५ (४९,) ३२ 

बचाबाई ( शहूचि नातलग ) ( ४६, ) २१ 

बनसीपुरी गोसावी ( ४२, ) ९, २७, ४७ 

बव बापूजी नारायग (४२, ) १७, २८ (४६, ) २३ 

» अपपार्जा ऊफ बावुराव मल्हार ( ४२,) १ (४४, ) २४, ३२, ३८, ३९ 
( ४९, ) ५० 

), रामजी मल्हार ( ४४, ) ४२, ४३ (४८, ) ५ (४८, ) ५० 

बस्हाणजी बाबा माहित ( ४२, ) ३० ( ४३, ) २६ ( ४८६, ) २२, २५ ३५, ३६ 
४३, ४४ ( 4८, ) २४, ३३ (४९, ) ९, ४५ ४७, ५२ 

बसवंतराव खासखेड ( ४४, ) “ ८ 

बगोजीप॑त (४८, ) २२ ( ४? , ) ३६ 

बहिरजी महाडिक ( ४४, ) १८ 

बक्षी बनाजीपंत ( ४७, ) २१ 

बांडे गजराबाई ( शाहूचा कन्या )( ४६, ) ११, २१ 

» अमृतराव ( ४४, ) १२ 

वाजी सावाजी पासलकर ( ४२, ) ३३ 

बाजी विठल ( ४४, ) १५ ( ४५, ) ३ १६ 

बापूजी गणेश जोग ( ४२, ) २१ ( ४८, ) ४१ 

बाजी हरी सुभदार (सुपे ) ( ४६, ) १ 

बजीपंत ( ४४, ) ११, १३ ( ४८, ) १ 

बापूभट वेद्य (८६) २२, २७ (४७) १० 

बहादुरजी भोर (४७) २१ 

बनाजीपेत बक्षा ( ७) २१ 

बाबर पराजी (चाकर ) (4६), ४ (४७) १८, २७ 


१५ 


बाबूजी नाईक ऊफ बाबूराव जोशा (बाराबतीकर ) (४२), २३ (४६), २५ 

वाबूराब विश्वनाथ वद्य (५), २५, ४० (४९) ४१ 

बाबूराव ऊपाध्य (/८), २३ 

बाबूराव ( रामचंद्र कोन्हेर कोल्हटकर ) (४२) २४, ३०, (४३), २१ (४४) ४२ 

बाबूराव रघुनाथ दिमत सोमवंशी सर लक्ष्कर (5३), ३ (४०७), ७ (४६), ११, 
१६, २६ 

बाबूराव भोलले (४४), ५४ 

बाबूराव ( अप्पाजी मल्हार बर्वे ) ( बवे पहा ) 

बाबूभट साठे (१९) ४८ 

बाबूराव हरा (४२), २३ (४३) ३ (४६), २२ 

बायासाहेब शिक (४६) ४२ 

भांबले भवानजी (४०) ३ 

बापू शिर्के (५०) ४४ 

बाळभटबिन रघुनाथभट वेद्य (4२) १, २, ५, १०, २६, ३८ (८३) ३, ५, १९, 
२७, ३७, (४४) DE क. क. १०, ९५७ तट (४५) ३, २८ 
(४६) ५, २७, २८, ३५, ३:, ८५ (५७) ८, १२, २० ( ८), १८ 
२५, २६, २७ (४९) ` ४,२९, ३० 

बेळगांवकर धूमनरसिन्हाचारय (४८) ४६ 

बाळ जोशी गाडगीळ ( वेळणेश्वरकर ) (४६) २२ 

बाळाजी दादाजी वेद्य (४५) ११, ०० (४६) २२ 

बाळाजी गणेश देवभक्त (४२! ३ 

बाळाजी भोसले (४९) २ 

बाळाजी हरी मनोहर (४%) २५ 

बिबाजी भोसले (४१) ४७ 

बिबाजी वंजाळ (४८) ५ 

बिवलकर रामाजी महादेव (४३), २२ (४४), १८, २३ 

बुवाजी नाईक कदम (कदम पहा ) 

भवानजी भाबले (४%), ३ 

भावे मोरो नारायण (४४), १३, १९ 

» शिवाजी नारायण (४६), २२ (४९), ४८ 

भगवंतराव पोतनीस (४८), १, २, २ 

भानजी महाडीक (४२), २४ 

भास्कर रघुनाथ वेद्य (४६), ४७, (४८), ३१ 

भिकंभट वेद्य (४६), २२ (वेद्य पहा) 


१६ 


भास्करराम (अपाजी कोल्हटकर) (४२), २१, २२, २३, २४, २८ (४३), १८ 
भिकाजी बल्लाळ सुभेदार (सुपेकर) (४३), '७ (४४), ९ 
भिवजी कासुर्ड (४६), २१ 


भोईटे 


दुगुजी ( दुर्णुजी पहा ) 


भार बहादुरजी (४७), २१ 
भोलोसो संभाजी (४२), ३ 


भोसले 


2) 


भासले 


29 


29 


22 


भासले 


22 


१2 


मुधोजी (४७), २५ (४८), ३, ५ (४९), ३२ 

साबाजी (४६), ३३ (४७), २१, २२, २८, ३१ (४८), २२, २८ (४९), 
१०, १७, ०४ 

काशीबाई (रघुजीची आइ) (४४), २९ 

ताराबाई (राजारामाची खरी) (४३), ३ (४६), २१, २9 

फत्तेसिग ( फत्तेसिंग पहा) 

जानोजी ( जानोजी पहा) 

लक्ष्मीबाई (४६), २१ (शाहूची रक्षा) 

बाबुराव (४४), ५४ 

बिंबाजी ( बिबाजी पहा ) 

जिजाबाई साहेब [ कोल्हापूर ( जिजाबाई पहा ) ] 

मदनसिग (४९), ४, ५ 


येसाजी (येसाजी पहा ) (४९), ४, ५ 


रघुजी ( अफ बाबासाहेब) (४२), १३, १६, १७, २३, २४, २९, ३०, ३१ 
(४३), १२, १४, १८, २६, २९, ३१, ३५ (५४), ७, १२, १४, 
१%, १८, २१, २४, २५, २८, २९, ३८, ४२, ४३, (४५), ४, ७, 
१०, १४, २०, २२, २३, २६, २९, ३१. ३३, ३७, ३९ 

रघुजी ( ऊफ बाबासाहेब) (४६ ) १४, १६, १७, २३, २६, २८, २९, 
३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, २७, ३८, ३९, ४०, ४१. ४२, 
४४, ४६, ( ४७ ), १, रे, ४, ७, ९, ११, १३, १४, १६, १८, 
२१, २३, २५, २८, ३०. ३२, ३३, ( ४८ ), ३, ४, ५, ८, १०, 
११, १५, २०, २१, २४, २७, २८, २९, ३२, ३७, ३८, ( ४९), 
९११६ १७, १८, १९, २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, 
३२ ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ५४, ४५, ४६, ४९, ५३, ५५, 
५६, 

गोडूबाई ( फत्तसिंगाची स्री ) (४६ ), २१ 

रघुनाथजी ( ४३ ), ३१ ( ४७१ ), १६ 


१७ 


भोसंले राणोजी (४२१)३०, ३१, (४३ ), ३, ३१, (४४) ८, ३०, ३४, ३५, ३७, 


३९, (४६ ), २२, २७, (४८), ४, १७, ३८, ( ४९ ) ३२. 
अहिल्याबाई ( फत्तासेंगाची दुसरी ख्री ) ( ४६ ), २१ 
ज्यंबकजी राजे ( वावीकर ) ( ४३ ), ३१, (४४) ३८ (४७), १३, (४५), 


९, १० 
११ रामराजे ( ४९), ३७ 
११ अबिकाबाई (शाहूची खी ) (४६) २१ 


२ संभाजी (कोल्हापूरकर ) ( ४३), २०, (४५), ८, (४६), ९, १०, 


(४७ ), १७, २७ 
” मोहनासिंग ( ४६ ), १० 
» रायाजी ( ४६), ३२, ३५, ३६, ३९, ४३, (४१ ), १३, १५ 


१२ सकबारबाई ( शाहूची खरी) (४२) ४१, (४५ ), ३४, ३७, ( ४९), 


५३ 
°? येसाजी दादा ( शाहूचा दासी पुत्र ) ( ४६ ), २२ 


” सगुणाबाई ( शाहूची जी ) ( ४२), ९, २४, २५, (४३) २५, ३२, २७, 
(४४), ४, ( ४५ ), २७) ( ४६ ) २१, ( ४८ ), २४, २५, २५, 


३२, ( ४९ ) “३ 

भोसले राघो बल्लाळ (४७), २८, { ४८), ५ 
मदनसिंग भोसले ४. | ४१. ( ४५ ), ३२४ २७, ( है” ) ४, ५) 
मत्री घनबा ( घनवा पहा) 
मल्हारजी पवा, ( ४ ), ३८ 
महमदसफी ( ४५ ) २२ 
मनोहर बाळाजी हरी व रामचंद्र विट्ठल ४५), २५, २६ 
मल्हारराम ( ४२ ), २४, ( ४५ ), ७, ३७ 
महाडीक आवाजी राजे ( ४८) ४७, ( ४९ ), २६, ४७ 
महाडीक भानजी ( ४२ ), २४ 
महमदअली बकील ( ४२), २६ 
महमदशहा बादशहा (४५), ४ 
महादाजी आनत गोडबोले ( गोडबोले पहा ) 
महादाजी आनंत गद्रे ( गद्रे पहा ) 
महादाजी केशव (४४), २ (४५), २०, (४६), ३४ 
महादाजी कृष्ण (काणे पहा) 

,, गदाधर अमात्य (पंडित) (४२), ३८ 

„ फडणीस (४८), ५ 


१८ 


» रघुनाथ खडकर ऊर्फ फगरे (खडकर पहा ) 
„ शिदे (४६), १ 
मुधोजी भोसले (भोसले पहा) 
महादोबा नाईक (तांबवेकर) (४३), २९ (४४), २० (४६), २४ 
महिपतराव तावरे (४४), ४८ 
मानाजी लिथे (४७), १८ 
मानाजी जाचक (जाचक पहा) 
मानाजी आंग्रे (आग्रे पहा ) 
मानाजी पवार ( ४९), १, २ 
मालजी शिदे (४६), १२ 
माजूबाई घोरपडे (घोरपडे पहा ) 
मोहनसिग करांडे (कराडे पहा) 
मुल््खगिर गोसावी (गोसावी पहा) 
मिजे रामाजी (१६), २२ 
मुस्ताफाखान (अळीवदाँचा सेनापती) (४३), १४, (४६), २६ 
मिराखान [दमत आग्रे (४३), ११, १६ 
मुतालिक अताजा शिबदेव (४३), २६ 
» यमाजीपत (४२), ३१, (४३), ३, २५, २९ (४६), २२, २७ (४८), 
१९, २१, ३२ 
मोरारजी घोरपड (४७), १७, २७ 
मोहिते जिवराव (४५), ३७ 
» होनाजी (४४), २८ 
मोरोनारायण भाव (४४), १३, १९ 
मोरोपंत करकरे (४२), ८ (४५), १९ 
मोहनसिंग भासले ( रघुजीचा मुलगा भोसले पहा ) 
रोयाजीराव विचार (४३ )८,१०,२८ 
मोहिते शिवाजी (4६),२२,२७,४८, ३३, ४९,४७ 
२२ वच्हाणजी (४२ ),३० (४३ ),२६ ( वन्हाणजी पहा ) 
याकूतखान फिदवी ( ४२ ),२६,३६ 
यमाजीपत मुतालीक ( मुतालीक पहा ) 
यमण्णा चिकोडीकर ( ४५ ), ३८ 
यसाजी आटोळे ( ४४ ),२८, (४६) , २६ 
यसाजीदादा भोसले ( ४४ ),४ 
यशवंतराव महादेव पोतनीस ऊफे खासनीस ( खासनीस पहा ) 
यादब गोपाळ खटावकर ( ४६ ),२२ 


१९ 


यादव अर्जोजी ( अर्जोजी पहा ) 

रघुनाथजी भोसले (४३), ३१ (४७ ), १६ 

रघुनाथभट झिपरे ऊर्फ पटवर्धन ( पटवर्धन पहा ) 

रखोजी जाधव ( ४७ ), १७,२८ 

राघोबा नाईक दर्वे (दर्वेपहा ) 

रघुजी भोसले ( भासले पहा ) 

रघुजी पडवळ ( ४३ ), २२ 

राघोपंत राजवाडे ( ४६ ), २२ (४९), ४७ 

राघोबललाळ भोगले ( भोगले पहा ) 

रतनसिग शिके ( ४६ ), ४३, ४४ 

रंभाजी घोरपडे ( ४८ ), ४५ 

राघो आनत ( ४७ ), २५ 

रत्नाकर विठल ( ४४ ), १७, ( ४६ ), २२ 

राघो विश्वनाथ दिम्मत रघोजी भासले (४४), २५ 

रायाजी भोसले ( ४७ ), १३, १५ 

राजसबाई निबाळकर ( सयुणाबाईची कन्या ) ( ४६ ), २१ 

राणोजी भोसले ( भोसले पहा ) 

राणोजी घोरपडे ( ४५ ), ८, ३८ 

सो. राधाबाई प्रतिनिधी ( ४६), ३१ 

रामराजे भोसले ( ४९ ), ३७ 

रानडे चिमणाजी गोविद ( ४३), ३३ 

रामाजी गीरगोसावी ( ४८ ), ४४ 

रामचंद्र विठूल मनोहर [ मनोहर पहा ] 

रामभट वैद्य (४०), ४१ 

रामचंद्र गोपाळ करकरे [ करकरे पहा ] 

रामचंद्र ऊर्फ बाबूराव कोनेर कोल्हटकर [ कोल्हटकर पहा ] 

रामाजी गिरधर (४६), १४ 

रामाजी महादेव [ वैद्यांचा मुखत्यार ] (४३), ३२, (४४), १८, २३ 

रामाजी बह़ाळ गुणे (४४), २२ 

रामाजी मिरजे (४६), २२ 

रामाजी मल्हार बर्वे [४४], ४२, ४३, [४९], ५० 

रामचंद्र ऊर्फ अबा_व गोविंद सामराज [ वडगांवकर ] (४२), ६, (४७), ५ 
99 ह्री पटवधन ( ४२), १०, १४ 

रामाजी नाईक बाकडे (४२), २२, (४३) ३५ 
29 ७ काळे [ काळे पहा ] 

रामदासस्वामी परळी [ झामजीबाबा ] (४३) ३१ 


२० 


रायाजी पाढरे ( पांढरे पहा ) 
», जासूद ( ४५ ), २१ 
रा. ठाकूर देसाई ( ४३ ), ४ 
रायाजी पवार (४४), १९ 
» भोसले ( भोसल पहा ) 
रुमाजी घाडगे (४३), २८ 
रुद्राप्पा देसाई कित्तूरकर ( देसाई पहा ), (४४) ४४, १ 
लिथे मानाप्पा ( ४७ ), १८ 
लंबोदर धुंडीराम ( ४२ ), २४ 
लखमोजी खोजे ( ४८ ), २५ 
लपाटे देवराव ( देवराव पहा ) 
लक्ष्मण विठुल खंडकर ऊर्फ फगरे ( खंडकर पहा ) 
लक्ष्मण बाबा धोमकर ( ४, ), ४६ 
लक्ष्मण बाबा परळीकर ( ४९ ), १२ 
लक्ष्मण बाळ जोशी ( जोशी पहा ) 
लक्ष्मीबाई भोसले ( शाहूची रक्षा (५६), २! 
लक्ष्मणजी खंडागळा ( ४७ ), ३ 
लक्ष्मण कोन्हेर कोल्हटकर ( ४२), ० 
वडगांवकर गोविद सामराज (४२), ४, १६ (९) ५० 
„ रामचंद्र ऊर्फ अबा (४२) ६ 
लिंगापा नाईक तांबवेक्रर (४३) ५ (०९) ५३ 
लाडूबाई ऊर्फ काशीबाई ( बाजीरावची खी) (५६), २१ 
वंजारी (४६) १६, १७ 
वाकडे रामाजी नाईक ( रामाजी पहा ) 
वंजाळ बिंबाजी (४८) ५ 
बाकडे विठोबा नाईक उफे आणा (४२), २२ (४४) ७, ३२, ३८, ३९, ४२, ४३, 
(५६) २२, (४८) ३३ 
विठ्ठल आणाजी (४५) ११, २० (४६) २३ 
विचारे नागोजीराव (४३)२१९ 
बिठुलपंत परांजपे (४७) ११ 
विठोबा माईक रत्नपारखी (४६) २२ 
विचारे मोऱ्याजीराव (४३), ८, १०, २८ 
विष्णुपंत गड्गे ( गद्रे पहा ) 


२१ 


विसाजी गोविंद दिमत बाळाजी गोविंद खरे (४२), १६, ३० (४५) २९, ३१, ३७, 
(४६) २३, ३३, (४९), २७, २२, १९, ४२ 
विसाजी बलाळ खासनवीस ऊर्फ पोतनीस ( खानवीस पहा ) 
विसाजी अनंत जोग (४६) २२ 
विसाजीराम ( तुळोजीचा कारकून ) (४२), २७, (४६) २, ३, १, ६, ७ 
बिसाजी बल्लाळ जोग (५६) २२ (४९) ४७ 
बिसाजी ऊर्फ विश्वनाथ वैद्य (४२) ५, ६, १०, २६, २२ (४३), ६, १९, २१, 
२९, २१, ३४ (४४) ६, १७, १८, २३, २४, २७, २१, २९, 
४०, ४२. ४३, ४६, ४७, ५६, ५८ (४१) ३, १०, १५, २७, 
२८, २३, ४१ (४६) २७, २८, ३०, ३४, २७, ४०, ४३, ४४, 
४५, ४६, (४७) १, ८, ९, १३, १९, २३, २४, २५, २८, २१, 
३२, ३३, (४८) १०, ३३, ३६, २७, ४१, (४९) ११, २०, २८, 
२९, ३०, ३१, २२, ३५४, ३१, ४०, ४१, ४२, ४५, ४९, ५१ 
७०४, ५५, ५६, 
वेद्य केसो भरव (४७) १० (४९) ५० 
वैद्य व्यबक कृष्ण (४८) ३० 
बेद्य, पुरुषोत्तम नगरकर (४६) २२ 
वैद्य बापूभट (४६), २२, २७, (५७), १० 
» घोडभट (४८), २६ 
,* बाबूराव विश्वनाथ (४५) २९, ४०, (४९), ४१ 
»> बाळेभटबिन रघुनाथभट (बालंभट पहा) 
बाळाजी दादाजी (४४), ११, २०, (४६) २२ 
» भास्कर रघुनाथ (भास्करभट पहा) 
,, मिकंभट (भिक्रेभट पहा ) 
» विश्वनाथ रघुनाथ (विश्वनाथ पहा) 
» संदाशिवभट (४६), २२ (नारायणभटाचे चिरजीव, लावगनचे ) 
व्यैकाजी नाईक पोतदार (४७), ६ 
व्यंकटराव गंगाधर हणमंते (४५), १, (४७), ८ 
वैशपायन निळो रघुनाथ (४६), २२ 
शंकर।जी कान्हो ( कान्हा पहा ) 
शकराजी गोविद परांजपे (४२), २३, ३४, (४३), ७ 
शाहू शिक (४६), ४४ 
शभूसिंग जाघव (४४), ४८ 


बै 


२२ 


शामजी गंगाधर चाफळकर (४४), ११ 
शामजी गोविद टकले (४-), ७, (४४), ३८, ४२ 
शाहू छत्रपती (छत्रपती पहा) 
शामल ( हपशी ) (४३), ११, (४५), १७ (४६), २० (४७), १० 
शितोळे यशवंतराव ऊर्फ अप्पाजी ( ४५), ३८ 
शिंदे जिवराज (४६ ), २२ ( ४८), ३५ 
» अबाजी ( ४२), २४ ( ४६), २६ 
» जयापा ( ४५), १४, ( ४९ ), ३, ४७ 
» महादजी ( ४६), १ 
» शिवाजी ( ४२ ), २३ 
» हरजी ( ४२), २४ ( ४६), २६ 
शिवराम लुकदेच करमरकर ( करमरकर पहा ) 
शिक उदतासिंग ( ४३), २९, ( ४६), ४३, ४४ 
,, बायासाहेब ( ४५), ४२ 
» रतनासँग ( ४६), ४३, ४४ 
[शवाजी दादाजी ( ४२ ), ८ ( ४६), १४ 
शिवाजी नारायण भावे ( भाबे पहा) 
शिवाजी पंत प्रतिनिधी ( अपा प्रतिनिधी चा पुत्र (४९) ३६ 
शेख महमदअला (४२), २६, ३६, (४३), ३० 
शेख नसरूला (४६), २२, २७ 
शिवाजी मोहिते ( मोहिते पहा ) 
शिवाजी चोधरी (४५), २१ 
शिवाजी शिदे ( शिदे पहा ) 
शटी भूई ६ भूई पहा ) 
शेव्याजी जाधव (८%), १३ 
शटी जयापा (४०), १५ 
शिवाजी भोसले (४३), ३१ 
शणवी भहीरोबा (४५६), २२ 
शिवाजी हरी (४२३), २२, २९, (४६) २१, २२ 
शिवाजी सार्केखे (४६), २२ (४९), १४, १५ 
शेषराव ( निजामाकडील ) (४३) १८ 
शिवभट साठे (४४), ५० (४५), १९, (४८), ४, ३८, ४४ ( ४२), ३२ 
शिक कान्हो जी (४६), २० (८८), ७, १२, २३ 


२३ 


शेवडे पुरुषोत्तमभट ( पुरुषोत्तमभट पहा ) 
श्रीदेव खडोबा पाली (४५), ४१ 
श्रीदेव चिचबड (४२), १५ (४३), ३ 
श्रीदेव रघुवीर ( चाफळ ) (४५), ४१ 
श्रीदेव आचरे व सालसी कामते (४५), ३५ 
श्रीनिवास परशराम ऊफ श्रीपतराब प्रतिनिधी (प्रतिनिधी पहा ) 
सखदेव अपाजी दिमत माणकोजी कोकरे (४६), ३६ 
सखदेव अबाजी दिमत महादाजी गदाधर (४६), २१ (९%), २५ 
सो. सगुणाबाई राणी भोसले ( भोसले पहा) (४७), २३, २५ 
सौ, सकवारबाई राणी भोसले (भोसले पहा) 
संभाजी भोसले ( भोसले पहा ) 
सचीवपंत चिमणाजी नारायण (चिमणाजी पहा ) 
सटवाजी मोरे (४०), २८ 
सदाशावभट जोगळेकर (४८), २९ 
संभाजी भालोसे ( भोलोसे पहा ) 
सदाशीव गोविदवाळ ( ४६), २२ 
सदाशीव दिक्षीत ठकार (ठकार पहा ) 
सदाशीवभट दिक्षांत ( ४८ ), 3, ( ४९ ), ९, ४७ 
सफी महमद ( ४६ ), २२ 
सभाजी छत्रपती भासले ( भोसले पहा ) 
संभाजी पडवळ ( पडवळ पहा ) 
सर्भाजा आंग्रे (आग्रे पहः ) 
सरदेसाई केसोबा नाईक (४९ ), ४८ 
साठे राघोबापंत देव ( ४९), ४८ 
साठे कृष्णाजी ( ०९ ), ४८ 
साठे शिवभट ( शिवभट पहा ) 
साठे कृष्णाजी तानदेव ( ४९), २५ 
साठम सेकोजी नाईक (४९), ८, 
अनाजी (४९ ), १० 
साकर केसोहरी ( केसोहरी पहा ) 
साठे बाबु भर ( ४९ ), ४८ 
सिद्धि याकूत खान ( ४५), १६ 
साबणे गोविंद नरहरी (४८) १ 


२४ 


साहेवखान ( ४२), २३ 
साबाजी भोसले ( भोसले पहा ) 
सिदभट पुरोहीत (४८ ),३३ 
सुराराब निमळकर ( ४८), ५ 
सुलतानजीराव निंबाळकर ( ४२), ३१, (४९ ), ४, ५ 
सारोखे सुभानजी ( ४५ ), ८ 
हिंदूराव घोरपडे ( ४५), ३८ 
हणमोजी मोहिते ( ४९ ), ४७ (मोहिते पहा ) 
हणमंत व्यंकटराव गंगाधर (४५), १ 
हतीभाई जाती (४९), ५४ (जाती पहा) 
हसन कुलीसुभा (४५), २१ 
हरभरजी वेद्य (वैद्य पहा) 
हरजी झिंदे (४२), २४ (४५), २६ (शिदे पहा) 
हरोकृष्ण काणे ( काणेपहा ) 
होनाजी मोहिते ( ४४), २८ 
हरी रघुसाथ जोग ( जोग पहा ) 
हिरोजी सावंत (४ ), १ 
,, शेळके (४३) २९, ३१ 
हेबतराव थापरे ४ ) ३१ 
हेवतराव सोमबंशी (४९) ३२ 


सलमती त अय्य परसाद 


स्थलसूची 


सन व पत्रांचा 
क्रमांक 
(सन कंसांत दाखविल आहत) 
अकोले [वऱ्हाड] (१७४२ ) ८. 
(१७४९ ) ३२. 
अकोळनेर [नगर] (१७४२) २४. 
अंजनगांव [ता. बारामति] (१७८४) 
९, 
अंजनवेल [जि. रत्नागिरी] (१५४२) 
३७, (१७४२) ११, (१७४५) 
९८, SELES 
अजमाबाद (१७४४) १९. 
अजमेर [रजपुताना] (१७८३) २४ 
अडगांव [प्रात वऱ्हाड] (१७४६) ३८. 
अदूर [प्रांत वऱ्हाड] (१७४७) ५ 
अनकोले (१५४८) २१. 
अमरावती [वर्‍हाड] (१५४९) २२, 
अकोट [वऱ्हाड] (१७ २) ९७, 
(१७४९) २. 
आप्रा [स. प्रांत] (१७४३) २४. 
आचरें [कोकण] (१७८२) ३४, ३५. 
(१७४७) २०. (१७४८) २७ 
(१४४९) २९, ३२ 
आजितेश्वर (१७४२) २१. 
आडगांव (१७४२) ८. 
आंबी [ता बारामती] (१७४५) २. 
आंबेड खुर्द [जि. रत्नागिरी] (१७४५) 
४१. 
आलजपूर [इलिचपूर] (१७४७) २१. 
आवळ [ओघ जि, सातारा] (१७४४) 
८, 


स्थळांचे 
नांव 


आवीटगाव [प्रांत दाभाळ] (१७४६) 
र ० 

इंगळी [जि घारवाड] (१७४५) ३८, 

उंडवडी [ता मिमथडी] (१७४३) १३. 

(5४२) २३ 

[ प्रात बच्हाड] (१७४२) २३, 

(१३४६) ४६ (१७४८) २९, 

३२, (१५४९) १७, 

उमदी (१७४२) २९ 

उमरखड [ मध्यप्रात] (१७५२), २२, 
२३, (१७४३), ७, (१७४६), 
२, (१७५९), २१. 

उमरड (१०४७), १५. ( १७४८), 


१७ 
१० 


एलिचपूर (१७४८), १७. 


द्‌ 
~ 
प्‌ 


आध (१७४८), ३०. 

ओरंगाबाद [द हेद्राबाद ] (१७४२), 
७, (१७ ५४), २७, ४९, 

कटक [ओरिसा] ( १७४२), 
(१७४३), १४, (१७४५), २१, 
२२, २३, २६, २९, २१, २२. 

कटवा गज [ सं. प्रात] (१७४२), १८ 

कडेपठार [जि पुणे] (१७४४), ९. 

कडेबलीत (१७४४), २८. (१ ५४८), 
डर 

करंजी (१७४४), २४. 

कर्नाटक (१५:४६), १८. 
३९, 

कऱ्हाड [जि. सातारा] (१७४४), १७. 

कलेब [जि, यवतमाळ] (१७४९) १७. 


(१७४ ९), 


कळंबेश्वर [प्रांत देवगड] (१०४८), ५ 
(१७४९), २२, ४५ 

कागला [कोल्हापूर] (१७४५), ८, ३८ 
(१४ ¢ ) १५, 

काडापा (१७४५), २८ 

काजलसरे [द. हैद्राबाद] (१५४९), ३४ 

काले [प्रात वऱ्हाड] (१७४६ 

काराटी [ ता. बारामती किवा 
भिमथडी] (१७४३), १३. 
(१७४४ , ५, ६, १५, ४०, 
४८, ५८, 
५९, ४१, 
(3७ ४2) - 

काशी [ से घ्रात | (१३४२ ) ६६, 

(१७ ९ ) २ 

कासारी [ ता 


( १७४६), १५ ° 
(४७४७) १२ 


7 


"नागरी ] (१७४३) 


केळशी (१७ 

कोंकण (५५७४८ ) ०२, ३१. 

काढवी [ता कलाबा] (१७४ ३) २६ 

कोढाळी (१७४९) २२. 

कोत्तवेड [जि, रनागिरी] ( ०४०) 
४१ 

कोरेगाव (१७४२) ३८ 

कोल्हापूर ( . ७४) ३८, (१७८६)९ 
(१५४७) १३ 

खटाव (१७४८) २४. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


) 


खाप (१७४९) २२. 

खेड (१५४८) २९, ३२. 

खड तळवटी (१५४२) १ 

खेरशेत [प्रात दाभोळ] (१ ४६) 

खोडद [ता, तारगाव] (१७४४) १७ 
( (७४८) ४०, (१७४९) १४, 
१ १» 

गढेमंडळ [मध्यप्रांत)] (१७४२) १३, 
(१७४३) २४, (१ ७४७) १५. 

गणपतीपुळे [जि रत्नागिरी] (१ 9४०) 
४१) ४२, 

राणार ( १४४७ ), १५ 

गया [बिहार प्रात ]( १७४२), २० 
( 3४३ ), १८. 

गुजण मावळ । २७४२), २, (१७४८) 
३६ 

गुहागर ( १७४२ ), 
१०, 

गादावरी [ नदा ]( १७४९ ) २७. 

ग।पाढ्दुग (१७४७ ), २९, (१७४८) 
६, १२, ।, ४३, 
( ५७9४९ ), ७. 


१, (१७५७), 


(८, १९ 


गोवळकोट [ गोविद्गठ जि रत्नांगरी | 
( १५४५) ५६,८, १९, 
२४, (१७४६ ) १५, १७, 

गोवळकोडा [ द. हेद्राबाद ] ( ' ७४३ 
११, 

गोविद्गड ( १७४८ ), १३, २३ 

चदनपूर [ प्रांत बच्हाड ] ( १७४६ ) 
३८. 

चाकण [ जि. पु¬ ] ( १७४४) ५०, 


त १ 


( 


चांदा [ चद्रपूर वऱ्हाड ] ( १७४०) 


2. य, २०, ( १७४५ ) 
३४, ३'५, ४१, १५४५ ) 
१४, ५५, ( ७४८ ), ५, 


८, २२, २८. ( १७४९ ),३६ 
चादर ( १७४७) १५ 


चाफळ [जि सातारा | (१७४० 
४१, 

चिकोडी [ जि. बळगाव ] ( १७४३ ) 
२३, ( '७४४ ) १, (१७४७) 
१७, 

चिचधर [ ता कुलाबा] ( ७४३) 
२9 

चिपळूण [ जि रत्नागरा ] (१७४२) 
१, (१०४५) १६, (१ ४८) 
५, १२ 

छत्तिसगड [ प्रात बऱ्हाड ] ( १७४६ ) 
३० 


जकातवाडी (१७४८) २० 
जयगड [जि रत्नागिरी] (१:४२) 


Te, १६३, ७, १७४ ), ८ 
जळगाव जामोद [वऱ्हाड] (१७८५), 
१४. 


जाखेगांव [वऱ्हाड] (१७४३) , २३. 

जाभळी (१७४२), २, (१७४८), ३ 

जालगांव (१७४२), १ 

जालनापूर [द. हंद्राबाद] (१५४६), * 
(१७४९), ३ ४ 

जुन्नर [जि, पुणे] (१७४४), ५१. 

जेजुरी [ता. सासवड] (१७४४), ३ 
(१३४८), २९, ३१. 

झरी [बऱ्हाड], (१७४६), ३८ 

टाकळी - बाशी (१५४९), ३२ 

टिकपरली [कोल्हापूर] (१७४५), ३८ 


) 


टेकाडी (१७४७) ५१, १४, (१७४८), 
१४, २२, (१७४९), ३६, ४९. 

ठाणे [प्रात वऱ्हाड] (१७०६), २५. 

डाणगाव [प्रात वऱ्हाड] (१७४६), 
१६, १७, 

डुमरी - चिलल्या (१३४९), ४ 

डेखण [पात दाभोळ) (१७४ ), २०, 

डोगर कोवद (१७४१), २५, 

डोणगाव [वऱ्हाड] (१७८९७), २२, 

ढोरज (+७४२), १%. 

तरडोळी [ता भिमथडी]) (१७४३), 
१३, 

तळसर [प्रांत दाभोळ] (१७४६) २०. 

तळे [ता कारेगाव] (११८८) ३३, 
३६ 

तळय (१०४२) -४ 

तारगाव ( ७४९) १४, १५, 

तारण बोरगाव (१७४९) २२ 

तिवर घाट (१७४८) ६ 

तिवसा [मंगळवढ] (| ५४४) "," 

तिसगांव (१७४ :) २७, 

तुंडल [ता कुलाबा] (१०४३) ३५. 

तुळजापूर (१७८८) २९, ३२, 
( १७४९) १७,५६. 

तेलगण (१७४२) २८. 

तोरगल (१७४७) १७ 

थऊर [जि पुण] (* ४५) २. 

द्हीडे (१७५२) ८. 

दाभोळ [जि रत्नागिरी] (१५४२) १ 
( ७४०) ०, (१७४६) २०, 


देऊर [ता. बाई] (७४४) १४, १५, 
कह 22 आक, ३१, ३३ 


(१७४७ ) ०७, 


( 


देऊळगांव राजाचे (१७८९) ४१ 

देवगड [जि, रत्नागिरी] (१७५५) ४, 
७) २, २२, 

देवगड [मध्यप्रात] (१७४२) १३, 
(७४२) २६, (१७४४) १८, 
२३, (११४६) २३, ३३, ४३, 
(१५४ ) ५४, «४ २८ 
(१७४४) ७५. (Nir) 20, 
१७, २२, ३२, ५०, 

देवडी (१७५८) २०, (१७४१) ५३, 

देवराई (१७४९) «, ५. 

देवळी [राणी] (१७४९) ४० 

दाडगाव (१५५२) २८ 

धमतरी [रायपूर] (१:४५) २२, 

घामोणी (3५०७) १५ 

घोम (१७४८) ४६, (१८८०) ११ 
१२. २० 

नउसी [द्‌ हैद्राबाद] (१७८६), १२ 

नरखेड (१५४७), २१ 

नरगुद्‌ (५७४ :), २७ 

नरनाला [वऱ्हाड] (१७४६), ३८ 

नरवण (१५४५), १० 

नवागड [आरिसा] (१७४०), २६ 

नागनदी ('» ९), +' 

नागपूर [मब्यप्रात] (१७४२), १३. 


5५, २४, ३०, £१) 


2 


9 0 0? । 
(१७३५), ११, १३. ००, 
२२५ २१, ३१, रेरे, ३७, 
(१७४६), २३, २७, ४१, 
(१७४७५), ११, ५४ २”, २२, 
२५, (१:४८), २०, २२ 

३२, (१७४९) 


| 


) 


नाणे मावळ (१७४८), ४० 

नातु पालवण (१७४२), १. 

नाते [काकण] (१७४३), ३६ 

नांदगांव [वर्‍हाड], (३७४३), ३५, 
(१७४४), २१, (१७१६), ४२, 
(१७४८), ११, (६७४९), ३२ 

नांदगांव [दाभोळ], (१७५६), २०. 

नादेउ (१७२०), २२, २८, (१७४०) 
१७ 

निनाम पाडळी (१७४८), १२ 

निबूत [ता. बारामती] (१७४४) ४७, 

निर्मळ [द. हैद्राबाद) (३७४३) ७, 
(१७४५) ७, (१७४९) १९, 
के 

निरा नदी (१७४१) २४, २७, ४६, 

नमाड (१७४३) २४, 

पंचगव्हाण [वर्‍हाड] (१७४५) १३. 

पचनदी (१०४२) १. 

पेचेट [सं, प्रात] (१७४३) १८. 

पटणे [मध्यप्रांत] (१७४३) २४, 

पटवणे (१७४८) ५, 

पनली [ता, रत्नागिरी (१७४३) ३३, 

पणज (५७८२) ३०, 

परभणी (१७४२) २८. 

पवनी [वर्हाड] (१३४२) २४ 
( ७४६) २६, ४७, (१७४३) 


५ ९9 


की 
पाटण सावगी (१७४९), २०. 
पांडवगड (५5४९), ३९, 
पाढुरण (१७५९), २२ 
पातूर [वर्‍हाड] (१७४०), 
(१७४६), ४३, ४४, 
पाथरवाडी (१७४२), ४ 


४८ 
2 


(. ह: 


पानगांव (१७४९), ३७ 

पालगड [ता. कुलाबा] (१७५३) ३७ 

[पालगड या नांवाचे गाव हह्या ता 

दापोली जि. रत्नागिरी मध्ये आहे.] 

पाली [सातारा] (१६४४५), ४१ 

पावस [जि रत्नागिरी] (१७४५) १३ 

पिपरखेड [वऱ्हाड] (६७४६) ३८. 

[पिंपरी (५७४९) ३२. 

पुणे (१७४८),०, ३१, (१७४६) २०, 
( ७४५), १० (4१७८९) 
५, ५० 

पेठ [बारामती] (६५४४), १५, 
(१७४९), यी 

पेठण [द्‌ हेद्राबाद] (१: ४४), २७ 

प्रचंड गड (१५४२), ३२. 

प्रतापगड ( १5४७ ) १५. 

प्रयाग [ स प्रात ] | १७४३ ) २४ 

फडमाखजन [ ता. रत्नागिरी ] 
(१७7३) ६. 

बंगाल ( १७४२ ) ३०, 
२६, ( ५७८५ ) 

३, ९२०, *९, २े२. 

( १७४६) २३, ३२, 
( १७४७ ) ७, १५, १५, 
( ७४८) ५, २१, 
२४, २८, ( १५४९) 
३२. 

बडुघाट [ सं. प्रांत ] (१७ ३,' १८, 

बदामी ( १७८३ ) ५८ 

बरद्वान [ बंगाल ] ( ८५५ ) ३२, 

बऱ्हाणपूर [ बारामती ] ( १७८२ ) 
१८, ( १७४६), ४, 

बलालपूर ( १७४८ ) ५, 


( १७४२) 
१, २२, 
२3 


४७9, 


(की 9 


| 
| 
| 
| 
। 


बाह्रिवगड( १७५८ ) २३ 

बाणकोट [ जि. रत्नागिरी ] (“७४३ ) 
८, ९, १०, ११, (१ ४५ ) 
११ 

बातखेड [ वऱ्हाड १( १७१६ ) ३८ 

बाँदिया (१७४५) १५ 

बारवाडखंड [कात्हापूर] (4०४०) ३८ 

बाळापूर [वऱ्हाड] (१७४२) ८, 
(१७५५) १४, (१ ४९) ३२, 

बावडेघाट [कोकण] ( ७४६) १. 

बाववन (४७४९) ३०, ०१. 

बिरवाडी [ता कुलाबा] (१७५३) ३६. 

बिलेलाबाद [प्रांत दाभोळ] (१७४६)२०. 

बाड [द. हद्राबाद] (१७४६) १२ 
(१७४८) १, (१७४?) ४, ५. 

बुदेलखड (१५४ ) १३ (१७४५) २४. 


वुरबाड (१७४९) ४८ 
बोधन (१७४५) १७ 


ba 


बोरगाव (१७४८) ५१ 

बोरवे [वऱ्हाड] (१७४६) ३८ 
बोरी (१७४९ २२ 

ब्रह्मपुरी (४७४७) १५. 

भागदूर (१७४५) ३१, (१७४९) २२. 
भागानगर (१७१२) १६ 
भागीरथी [नदी] (3७३) १८ 
भाजार (५७४९) २२ 

भातगाव [कोकण] (१७ ३) १९. 
भातकुली ( ५४९) ३२ 

भांब [वऱ्हाड] (५७५६) २२ 
भालवणी [वऱ्हाड] (१७४६) १७ 
भुदरगड ( १७४७) १७ 


(९) 


भूगांव [वर्‍्हाड](१७४४) २, (१७४५) 
७, ९, ,?, (१७४६) २३, ४१, 
४६, (१७४५) ९, १९, (४, 
३१, ( १७४८) १४, २०, ५२, 
(rene) fos res ys NE, 

भोजपूर (१७४०) ३२ 

भोर ( १७४४) ४४, (१५४ “) ८, 

भोसरी (१७४५) २ 

भोसे खोरे [जे पुणे] (१ ७४२) २३. 
(3 5 ४४) +0 

मकडाई [मध्य प्रांत] (११४२) ३०, 
(१७४३) २४, (१७४८) ४, 
३८ 

मकसुराबाद [बंगाल] (१७४) १६, 
२१,२ , २२, २४, (१५४३३) 


१८, २४ (१७४०) २२, 
२३, २९, ३१, ३२, ३ 
(१७८७) १५, २० (१३४१) 
२२ 

मंगळवेढे (१७४४) ७५ 

मनमोहनगड (७,७४०) ५ (१.४९) 


११ १२ 

मलाघाट (१७८०) ४१ 

मवाड (१५४9) १४, (१५५८) २०. 

महाड [ता. कलाबा] (१७४३) १४, 
२६, २७. (१७४५) १७ 
(१७४६) ७ (१६४८) १९, 
२३, (१७४९) ७, 

महिमतगड [काकण] (१७४४) ४. 

माखजन जे रत्नागिरी] (१३४०) 
AE 

माची (१ ५४२ ) ¥ 

माटरगाव [वऱ्हाड] (१५७४५) १४ 


RP DP SS SF हन EP TT STITT IT RTI एरदारााइाधक कमाल 


१ 


मांडवगण (१७४४) २४, (१७४७ ) 
१५ 

माण ( १७४५ ) ह (१७८७) - ३ 

मालेगांव (१७८९) <२ 

मावळ (१७४२) ३२ 

माहुली (१७४८) ? 

माहूर [द्‌ हेद्राबाद] (१७४६) १४. 

माळवा [मध्य हिंदुस्थान] (१७४३) 
२४, ( ९७४५) २४. 

मिरज (१५9४८) १ 

मुरगुड (१७४५) ३८. 

मुरेगाव [प्रांत दाभोळ] (१७४६) २०, 

मुर्तिजापूर (१७४२) २७, (१५७४९) 
२२, 

मेढ (१७४८) २९, 

महेकर [प्रात वऱ्हाड] (१७४६) १६ 
१७. 

मोरगांव [ता बारामती] (१७४४) 
४ ४७, 

मोहेगांव (१७४९) २५. 

म्हसाग (१७४९) ३२, ५५, 

येकुंडी (१७५) ३८ 

रतनपूर (१७४५) २६. 

रत्नागिरा (१०४५) १९, (१७४५६) 
७) 

रहिमतपूर [जि, सातारा] ( ७४४) ८. 

राजगड [सं. भोर] (१७४६) २७. 

राजणगांव (१७४२) १५. 

राजपुरी [ण कुलाबा] (१७४३) २८, 
(१७४५) १७, ३४. 

राजहंस (१७४७) १७ 

राजापूर [जि रत्नागिरी], (११४३), 
२७ 


( ७ 


रामगड [सं. प्रात] (१७४३), १८, 
(१५४५), ३२ 

रामटेक [वर्‍हाड] (१७४५) २०, 
(१७४६). २३, (१७४७), 
२८, (१७४८), ५, २२, 
( १७४९), २२, ४० 

रायगड [जि कुलाबा] (१७४२), ३२, 
(१७४३), ११, ३६, २७. 

रायचूर (१७४५), २२. 

राहाटगाव [वऱ्हाड] (१७४५) ११, 
(१७४६), १४, ४२, (१७८८), 
११, २० 

राधपूर [वऱ्हाड] (१७४४), २१ 

रोल (१७४५), १२. 

रोहिडखोरे (१७४०७), ८, 

लखनो [से प्रात] (१७ ४३), २५. 

लाखणवाडा (१५४२), ५७ 

लासुर्ण (१७ २), ३८ 

वडनेर (१७४९), ३९. 

वणी (१७४५), ७. 

वरवडे (१७४५), १९. 

वऱ्हाड (१७४२), १३, २४, २०, 
(१७४३), ७, २६, (१७४४), 


२२, (१७४५), १४, २२, 
(१७४६), ३५, ३६, २८, 
(१७४७), १२, ६४ १५, 
(१७४९), १७, १९, २१, 
३२, ४५ 

वक्कभगड (१७४७), १५. 

वाई (१७४२), ३८, (५७४९), 


४“, ५१. 


वाकी (१७४५), २८. 
बाठार [ता. वाई] (१७४४) ३२, ३३. 


॥ 
| 
| 
| 


वाडीचे नसे (१३४७) १५. 

बारणा (१७४5), १७. 

विचित्रगड (१७४२), ३२ 

विजयदुग [जि. रत्नागिरी] (१७४३) 
८ १०, ११, (१७४५) ३, 
३०, ३५. 

शाळगड [खिळणा कोल्हापूर] 
(१५ ५६), ९, (१ ७४३), १७, 


वि 


वेळंग (१७४९), १२. 

वसवी (१५४२), ? 

वळब [जि रत्नागिरी] (१७५२) १, 
(१७४६), १९ 

वेरागड [वऱ्हाड] (१७४५), ११, 

(१७८६), ४३. (१७४७), ५५, 

ब्याहाड (१५४७), १४ 

शहापूर [वर्‍हाड] (१७४६), २८. 

शिरपूर [वऱ्हाड] (१५४६), १६, १७. 

शिरोळ (१५४७), १४, 

शिवणी छपारा (१७५२), १३, 
(“ ७४०), १४ 

शिवपूर (१७४८), २९ 

शेख बहाडी [वऱ्हाड] (१३४६) ४३. 

शाणभद्र (7 ५४५), २९ 

संगमेश्वर (१७४५) ४१ 

सबळपूर ( १७४५) २२ 

समानगड ( १9४७ ) १७, 

सवदल [ वच्डाड ] ( १५४६ ) ३८. 

सहसत्राव ( १७४५ ) ३९. 

साखर खडले ( १७४९ ) १७. 

सागोले ( १७४९ ) १, 


सातारा [ महाराष्ट्र | (१५४२) २, 
८, २२, २४, ( १७४३ 
२२, २०, २८, ( १७४४ | 
१४, १६, ३०, ५७, (१७५ ५) 
११, २७, ३७, ( १७४६ ) 
४, 0, १०, १७, १८, ३२, 
४०, ( १७४७) ५१, १४, 
१५, १८, ( १७४ ) ६, १३, 
१५, १८, १९, २८, ३२, ३६, 
(१७४९ ) २, १०. १६, १७, 
१८.१९, रपे», ७३ 

सामळपूर ( १७४५ ) २०. 

सालप ( १३४८ ) ३१, ३२. 

सालसी कामते ( १५४२ ) ३५. 

सावरगाव ( १५४९ ) २२ 

सावड [प्रात दाभोळ] ( ७५४२) १, 
(१७४५) ३०; (१७४६ )२०. 

सिंहगड (१७१२) ३ , (१७४८) 
४०, 


सुदाबाद (१७४५) २१. 


सुपे [ता भिमथडी] (१७४३) १५, 
१५, (१७४४) ५, ६, ९, १५, 
४७, (।७४१) २८, (१७४६) 
४. ४५, (१७४७) १२, 
(१०४९) २ 

सुरंजी [जि. रजम] ( १७४६ ) ४७, 

सुरंज भलसा (१५४४) ४८. 

सुरंजी (१५४९) 

सुवणदुग [जे. रत्नागिरी] (१७४२) 
१९, (१७४३) ८, ११, २५, 
२८, (१७४०) १७, 


सेतवडे [जि रत्नागिरी] (१७४३) २७, 


३३. 

सोनगाव [जि सातारा] (१७४६) ४५ 

हमदाबाद [ प्रांत दाभोळ ] (१७४६) 
कक 

हमेद ( १३४५ ) २५ 

हळदगाब ( १५५९ ) २२, 

हिंगने ( १४४९ ) २२. 

हिरव खड [ प्रात वऱ्हाड ] (१७४६) 
३८. 


